RNI No . MAHBIL/ 2012/ 48433 
www .dgps .maharashtra . gov.in . 


- 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे २४३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक १५ जानेवारी २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस-१८१७ / अनौसं- ७० /प्र. क्र . १२९ / १७ / नवि - १३ .--ज्याअर्थी, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेची दुसरी सुधारित विकास योजना (यापुढेजिचा 
उल्लेख " उक्त विकास योजना " असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त 
अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१३/ १०१० / प्र. क्र . 
२०३/ १३ / वि . यो . मंजुरी/ नवि -१३, दिनांक २७ मे २०१३ (यापुढेजिचा उल्लेख " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे) अन्वये मंजूर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये स. नं. १२ ( भाग ) वर आरक्षण क्रमांक ७२, "बेघरांसाठी घरे" हे आरक्षण प्रस्तावित असून सदर आरक्षणाचे 
समूचित प्राधिकरण तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त आरक्षण " असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई यांनी उक्त आरक्षणाचे नामाभिधान 
" पब्लिक हौसिंग " असे करून समूचित प्राधिकरण महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणास करणेबाबत शासनास दिनांक १३ जुलै २०१७ रोजीच्या 
पत्रान्वये विनंती केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, स. नं . १२ ( भाग ) वरील आरक्षण क्रमांक ७२, "बेघरांसाठी घरे " या आरक्षणाखालील जागा जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी पंतप्रधान आवास 
योजना राबविण्यासाठी दिनांक १८ जानेवारी २०१७ रोजीच्या आदेशान्वये हस्तांतरित केली असल्याने पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यासाठी उक्त आरक्षणाचे 
नामाभिधान "बेघरांसाठी घरे " ऐवजी " पब्लिक हौसिंग" व आरक्षणाचे समूचित प्राधिकरण महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण करण्याकरिता उक्त 
अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ कक ) (क ) अन्वये शासनस्तरावरून फेरबदलाची सूचना प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे असे शासनाचे मत झाले आहे (यापुढे 
ज्याचा उल्लेख "प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक) ( क) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासनाने " प्रस्तावित फेरबदल " प्रस्तावासंदर्भात 
आम जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्यासाठी नोटीस क्रमांक टीपीएस- १८१७ / अनौसं -७०/ प्र. क्र . १२९ / १७ / नवि - १३ , दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी 
प्रसिद्ध केली असून याबाबतची सूचना दिनांक ऑक्टोबर १९ ते २५ , २०१७ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये पृष्ठ २ व ३ वर 
प्रसिद्ध झाली आहे आणि उक्त फेरबदलाबाबत नोटीस प्रसिद्धीनंतर प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल 
सादर करण्याकरिता सहसंचालक , नगर रचना , पुणे विभाग, पुणे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त नियुक्ती अधिकारी " 
असा करण्यात आला आहे); 


( १ ) 


एच- ७८९ , भाग एक ( पु. वि. पु.) - ५ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियुक्त अधिकारी यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त फेरबदल प्रस्तावाबाबत त्यांचा अहवाल पत्र क्रमांक १९२८ , दिनांक 
७ डिसेंबर २०१७ अन्वये सादर केला असून त्यावर संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पत्र क्रमांक ६९५१, दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ अन्वये 
अभिप्राय सादर केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियुक्त अधिकारी यांचे अभिप्राय विचारात घेतल्यानंतर आणि संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर 
उक्त फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक) (ग) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त फेरबदल प्रस्ताव 
मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे. 

उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खाली दिलेली नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात आली आहे.-- 


नोंद 


" स. नं. १२ ( भाग ) वरील आरक्षण क्रमांक ७२ , " बेघरांसाठी घरे " आरक्षणाचे नामाभिधान " पब्लिक हौसिंग " असे करण्यात येत असून समूचित प्राधिकरण 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण करण्यात येत आहे. " 

(१) सदरहू फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस - १८१७ / अनौसं- ७०/प्र . क्र . १२९ /१७/ नवि - १३ जनतेच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी 
तळेगाव नगरपरिषद, तळेगाव यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असेल . 
( २) सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in ( कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . म . पवार , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai -400 032 

dated 15th January 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Notification 
No . TPS - 1817 /UOR -70 /CR - 129 /17/UD- 13. — Whereas, the Development Plan of Talegaon - Dabhade 
( Second Resived ) (hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) prepared under the provisions 
of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") has 
been sanctioned by Government in Urban Development Department, vide Notification No. TPS - 1813 / 
1010 /CR - 203 /13/DP Sanction /UD - 13 , dated 27th May 2013 (hereinafter referred to as the " said 
Notification"); 

___ and whereas , the land bearing S . No . 12 (part) is Reserved for " Housing for Dishoused " Site 
No. 72 and Appropriate Authority is Talegaon -Dabhade Municipal Council (hereinafter referred to as 
" the said Reservation "); 

and whereas , Maharashtra Housing and Area Development Authority has requested the Government 
vide their letter , dated 13th July 2017 to change the designation of reservation as " Public Housing " 
and the Appropriate Authority as Maharashtra Housing and Area Development Authority ; 

and whereas, the land under S . No. 12 (part ), Site No. 72 is handedover by Collector, Pune 
to MHADA on 18th February 2017 and Government is of the opinion that the designation of the said 
reservation is to be changed as "Public Housing " and Appropriate Authority shall be MHADA and for 
that purpose it is necessary to issue notice under Section 37 ( 1AA ) (a ) of the said Act (hereinafter 
referred to as "the Proposed Modification") ; 

____ and whereas, ,in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub-section (1AA) of Section 
37 of the said Act and all powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra in Urban 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Development Department has published a Notice No . TPS - 1817 /UOR -70 /CR - 129/17 /UD - 13, dated 3rd 
October 2017 (hereinafter referred to as "the said Notice" ) regarding the proposed modification which 
has appear in Maharashtra Government Gazette , dated October 19th to 25th , 2017 on pages 2 to 
3 and invited suggestions /objections from the general public within a period of one month from the 
date of publication of the said Notice in the Officcial Gazette and appointed the Joint Director Town 
Planning , Pune Division , Pune as the " Officer" to give opportunity of being heard to the persons 
raising suggestions and objections (hereinafter referred to as " the said Officer" ); 

and whereas, after completing all the legal procedure as mentioned in the said Act, the said 
Officer has submitted his report to the Government regarding the said proposed modification vide 
letter No . 1928 , dated the 7th December 2017 and the Director of Town Planning, Maharashtra State , 
Pune has submitted his report on the said proposed modification vide their letter No. 6951, dated 
28th December 2017 ; 

and whereas, after considering the report of the said Officer and after making necessary inquiries 
and also consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State , the Government is of the 
opinion that the said modification should be sanctioned . 

Nowtherefore,in exercise of the power, conferred by clause (c ) of sub - section (1AA ) of Section 
37 of the said Act , Government hereby sanctions the said modification proposal and for that purpose 
amends the said notification as follows. 

In the schedule of modification appended to the said notification after the last entry following 
new entry shall the added viz . 

Entry 
" The designation of reservation on S . No . 12 (part ), Site No. 72 , "Housing for Dishoused" is 
changed as " Public Housing" and Appropriate Authority will be Maharashtra Housing and Area 
Development Authority. " 

(i) Part Plan bearing No . TPS - 1817 /UOR- 70/ CR- 129/ 17/ UD- 13, showing the aforesaid sanctioned 
modification is kept open for inspection of the general public in the working hours on all working 
days in the office of Chief Officer, Talegaon Dabhade Municipal Council, Talegaon . 
( ii ) This Notification is also available on Government website www. maharashtra. gov.in ( कायदे/नियम). 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R. M. PAWAR, 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक ८ जानेवारी २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस - १९१७ /१५८५/प्र. क्र . १५० /१७/ नवि-१३ .--ज्याअर्थी, प्रदेशातील जमिनींचा वापर आणि विकासाचे सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी प्रादेशिक 
नियोजन मंडळ गठित करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा) (यापुढे " उक्त 
अधिनियम" असे उल्लेखिलेला) मध्ये तरतुदी नमूद आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ च्या उप - कलम ( १) मधील शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस - १९१२/ ३४८ / प्र . क्र . १०३ / १२ /पु. बां .क्र . ५० /नवि -१३, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१२ अन्वये सातारा जिल्ह्याच्या संपूर्ण महसूली क्षेत्रासाठी 
( महाबळेश्वर-पांचगणी प्रदेश हद्द सोडून) सातारा प्रदेशाची (यापुढे " उक्त प्रदेश" असा उल्लेखिलेला) स्थापना केली असून महाराष्ट्र शासन राजपत्र, पुणे 
विभाग, भाग -१ पुरवणीमध्ये दिनांक १ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी पृष्ठ १ ते ३ वर प्रसिद्धीकरण करणेत आले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४, उप - कलम (१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना टीपीएस - १९१२/ 
५६४ / प्र. क्र . १०७/ १२ / पुनर्बाधणी क्रमांक ५३ / नवि -१३, दिनांक ३ डिसेंबर २०१२ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने सातारा प्रादेशिक नियोजन मंडळ ( यापुढे " उक्त 
प्रादेशिक नियोजन मंडळ" असे उल्लेखिलेले) स्थापन केले असून सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक २० डिसेंबर 
२०१२ ते २६ डिसेंबर २०१२ रोजी पृष्ठ १ ते ३ वर प्रसिद्ध करणेत आली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक नियोजन मंडळाने , उक्त प्रदेशाचे सर्व्हेक्षण करून, उक्त प्रदेशाचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा आणि प्रारूप प्रादेशिक 
योजना ( यापुढे " उक्त प्रारूप प्रादेशिक योजना" असे उल्लेखिलेली) तयार करून नागरिकांकडून सूचना/ हरकती मागविणेसाठी उक्त अधिनियमातील कलम 
१६ चे उप -कलम ( १) मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी प्रसिद्ध केली आणि त्याबाबतचे प्रसिद्धीकरण महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण 
भाग- १, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक ३० मार्च २०१७ मध्ये पृष्ठ १ ते ३ वर प्रसिद्ध झालेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक नियोजन मंडळाने , उक्त अधिनियमाचे कलम १० , उप- कलम (३) अन्वये गठित केलेल्या प्रादेशिक नियोजन समितीचा 
उक्त योजनेसंबंधीचा अहवाल, सूचना आणि सादरीकरण विचारात घेऊन उक्त अधिनियमातील कलम १६ मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये 
आवश्यक असे फेरबदल केलेली उक्त प्रारूप प्रादेशिक योजना प्रादेशिक नियोजन समितीच्या अहवालासह उक्त अधिनियमाचे कलम १५, उप- कलम (१ ) 
आणि कलम १६ , उप -कलम (४) मधील तरतुदीनुसार दिनांक १४ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास मंजुरीसाठी सादर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक ती चौकशी करून आणि संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत करून 
उक्त प्रारूप प्रादेशिक योजना सोबतच्या परिशिष्टातील फेरबदलासह मंजूर करणेचे प्रस्तावित केले आहे ; 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १५, उप- कलम (१) तसेच प्रादेशिक नियोजन मंडळ नियमावली, १९६७ मधील तरतूद क्रमांक ७ तसेच 
अनुषंगिक इतर सर्व प्राप्त शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन. - - 

( अ) उक्त सातारा प्रदेशाच्या प्रारूप प्रादेशिक योजनेस सोबतच्या परिशिष्टातील (परिशिष्ट अ, ब) नमूद फेरबदलासह मंजुरी देत आहे. 

( ब) उक्त सातारा प्रदेशाकरिता मंजूर प्रादेशिक योजनेची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर २ महिन्यानंतरची तारीख ही 
सदर प्रादेशिक योजनेची अमलात आलेली तारीख म्हणून गृहित धरावी आणि उक्त प्रादेशिक योजनेस सातारा प्रदेशाची अंतिम प्रादेशिक योजना (२०१६ 
२०३६ ) म्हणून संबोधण्यात येत आहे. 

( क ) प्रारूप प्रादेशिक योजना विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करण्यासाठी मुदतवाढ : महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमाचे 
कलम १३ व महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन मंडळ, १९६७ मधील नियम क्रमांक ५ ( ३) नुसार विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करण्यासाठी दिनांक २० 
डिसेंबर २०१४ ते ३१ मार्च २०१६ या तारखेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

(ड) प्रादेशिक नियोजन मंडळास मुदतवाढ : महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमाचे कलम ४ ( १) गठित करण्यात आलेल्या प्रादेशिक 
नियोजन मंडळास , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन मंडळ, १९६७ मधील नियम क्रमांक २ (१) अन्वये दिनांक २० डिसेंबर २०१६ ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०१७ 
पर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनासाठी शासन संकेतस्थळ www. maharashtra. gov.in ( कायदे व नियम ) वर देखील उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


UU 


रा. म . पवार, 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai- 400 032 

dated 8th January 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Notification 
No. TPS - 1917 / 1585 /CR - 150 /17 /UD - 13. — Whereas the Maharashtra Town Planning Act , 1966 
(Maharashtra Act No -XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred " the said Act") provides for the establishment 
of regions to regulate use of lands regions , and for planned and balanced development ; 

and whereas , in exercise of the powers conferred under the provisions of sub -section ( 1) of 
Section 3 of the said Act, the Government of Maharashtra constituted a Region to be called the Satara 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Region for the entire area within jurisdiction of the Satara district, excluding Mahabaleshwar, Panchgani 
Region (hereinafter referred to as " the said Region " ) the limits of which have been detailed under 
the Notification , Urban Development Department No . TPS - 1912 / 348 /CR103 / 12 /Reconstructed No . 50 / 
UD - 13 , dated 15th October 2012 , published in the Maharashtra Government Gazette , Pune Division , 
Part -1 , dated 1st November 2012 to 7th November 2012 ; 

and whereas , by the Government Notification , Urban Development Department No. TPS - 1912 / 564 / 
CR - 107 / 12 / Reconstruction No. 53 /UD - 13 , dated 3rd December 2012 issued under sub -section (1) of 
Section 4 of " the said Act" , the Government of Maharashtra further constituted a Regional Planning 
Board to be called as the Satara Regional Planning Board " (hereinafter referred to as " the said 
Board " ) published in the Maharashtra Government Gazette , Pune Division , Part- 1, dated 20th December 
2012 to 26th December 2012 at Pages 1 to 3 ; 

and whereas , the said Board after carrying out necessary surveys for preparing an Existing Land 
Use Map of the said Region , prepared and published a Draft Regional Plan for the said region 
(hereinafter referred to as " the said Draft Regional Plan ") for inviting suggestions and/or objections 
from the public in accordance with the provisions of sub - section ( 1) of Section 16 of the said Act 
1966 on 30th March 2017 and a Notice to that effect was published in the Maharashtra Government 
Gazette , Pune Division , Part- 1 dated 30th March 2017 , on pages 1 to 3; 

and whereas , the said Board , after considering the report of the Regional Planning Committee 
appointed by it under sub - section ( 3 ) of Section 10 of the said Act, on the suggestions/objections 
and representations in respect of the said Regional Plan , modified the said Regional Plan in accordance 
with the provisions of Section 16 of the said Act and submitted such modified Regional Plan together, 
with the report of Regional Planning Committee for approval of Government under sub - section ( 1 ) 
of Section 15 read with sub - section (4 ) of Section 16 of the said Act vide its letter No . 2898 , dated 
14th September 2017 ; 

and whereas , the Government of Maharashtra after making necessary enquiries and after 
consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune proposes to approve the said Draft 
Regional Plan with certain modifications, specified in Schedule appended hereto 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 15 of the said 
Act and under clause 7 of the Regional Planning Board Regulation , 1967 and all other powers 
enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby , 

( a ) Accords sanction to the said Draft Regional Plan of Satara subject to the modifications 
specified in the Schedule (Schedule A and B ) appended hereto . 

(b ) Fixes the date after two months of appearing this Notification in the Maharashtra Government 
Gazette as the date on which the Final Regional Plan , of Satara Region as sanctioned by the 
Government, shall come into force and shall be called " Final Regional Plan " of Satara Region ( Year 
2016 - 2036 ). 

(c ) Extension of time limit to prepare Existing Land Used Map : Sanctions the necessary extension 
of time limit in exercise of the powers conferred in accordance with Rule No . 5 ( 3 ) of the Maharashtra 
Regional Planning Board Rules , 1967 and Section 3 of the said Act to prepare Existing Land Use 
Map from 20th December 2014 to 31st March 2016 . 

(d ) Extension of time limit For Regional Planning Board : Sanctions the necessary extension 
of time limit in exercise of the powers conferred in accordance with Rule No. 2 ( 1) of Maharashtra 
Regional Planning Board Rules, 1967 for extensions of Regional Planning Board from 20th December 
2016 to 14th September 2017 . 


This Notification is also available for inspection of the public on the Government website 
www .maharashtra .gov. in (alud/f4H ). 

By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R . M . PAWAR , 
Under Secretary to Government 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक ११ जानेवारी २०१८ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

सूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१७/ अनौसं- १२३/प्र. क्र . १८२/ १७/ नवि -१३.-- ज्याअर्थी, राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३७ (२) अन्वये शासनाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १८१२/ ७८६/ 
प्र. क्र . २६२/ १३/ पुनर्बाधणी क्र . ९० / नवि -१३, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१४ नुसार पुणे, पिंपरी-चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी विशेष नियमावली 
मंजूर केलेली असून ती अंमलात आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त विशेष नियमावली " असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विशेष नियमावलीमध्ये नियम क्रमांक एसआर १५ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन घटकाचे बांधकामापोटी देय होणारा प्रोत्साहनात्मक 
चटई क्षेत्र निर्देशांक रेशो नमूद करण्यात आलेला आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक रेशो" असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांचे विनंतीचे अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक झोपुयो-२०१७ /प्र.क्र . ८१ / झोपसु अन्वये उक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक रेशो सुधारित करणेबाबत नगर विकास विभागाने उचित कार्यवाही करणेसाठी 
नस्ती नगर विकास विभागास सादर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त गृहनिर्माण विभागाचे अभिप्राय विचारात घेता , उक्त विशेष नियमावलीमध्ये असलेली प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र निर्देशांक रेशोची 
तरतूद सुधारित करणेसाठी सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्यानुसार फेरबदल करणे आवश्यक असल्याचेशासनाचे मत झाले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख 
" प्रस्तावित फेरबदल " असा करण्यात आलेला आहे ); 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, पोट - कलम (१) (कक) ( क) मधील तरतुदीप्रमाणे शासनास प्राप्त अधिकारात प्रस्तावित फेरबदल करण्याचा 
हेतू शासन याद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने कोणत्याही व्यक्तींकडून , प्रस्तूतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या मुदतीत , सूचना/ हरकती मागविण्यासाठी सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. 

वर विहित केलेल्या कालावधीमध्ये प्रस्तावित फेरबदलाच्या संबंधात , विभागीय सहसंचालक , नगर रचना, पुणे, स . नं . ७४/ २, महाराष्ट्र बँकेच्या वर , 
सहकारनगर , पुणे यांना प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देण्यासाठी व संबंधित प्राधिकरणास सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल 
शासनास सादर करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम १६२ अन्वये नियुक्त करण्यात येत आहे . 

सदरहू सूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध करण्यात यावी. 
(i) संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत , पुणे- ४११ ००१. 
( ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे . 
(ii) सहसंचालक, नगर रचना , पुणे विभाग , पुणे. 
सदरहू सूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

परिशिष्ट - अ 

Schedule- A 
Accompaniment with the Notice published vide No. TPS - 1817 /UOR - 123/CR - 182 / 17 /UD - 13 , 

dated 11th January 2018 

Proposed Modification in Pune SRA Regulation 
Existing Regulation of Pune SRA 

Proposed REgulation of Pune and PCMC SRA 


SR- 15 ( 1) : FSI Ratios for Pune Municipal 
Corporation Areas : 

If the rehabilitation component is 10 sq. mtrs . of 
actual construction including balcony, passage (s ), 
lift/ (s ), lobby ( s ) , staircase ( s ) , lift machine room 
( s ) , common areas and amenities then an 
additional 15 sq . mtrs . , 17 .5 sq . mtrs ., 20 sq . mtrs . 


SR- 15 ( 1 ) : FSI Ratios for Pune and PCMC 
SRA Areas : 

If the rehabilitation component is 10 sq . mtrs . 
then an additional incentive built up area permitted 
to subsidiserehabilitation component which shall 
be calculated as per the following formula . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


परिशिष्ट- अ- - चालू 
Schedule - A — contd . 


area in A / B / C and D Zone respectively , as the case 
may be , will be permitted so that 15 sq . mtrs., 17 . 5 
sq . mtrs ., 20 sq . mtrs . can be sold in open market 
and the rehabilitation component subsidized . 
TDR Zone Rehabilitation Free Sale 
Component Component 

1.50 

1. 75 
C and D 

2 .00 
(D - 1 to D - 4 ) 

Provided that the free sale component as 
prescribed in Table hereinabove shall not be 
applicable to the SRS proposals which have 
already been granted a Letter of Intent prior to the 
date on which these Regulations come into force . 
SR - 15 (2 ) : FSI Ratios for Pimpri -Chinchwad 
Municipal Corporation areas : 

If the rehabilitation component is 10 sq . mtrs . 
of construction including balcony, passage ( s ), 
lift /( s ), lobby (s ), staircase ( s ), lift machine room 
(s ), common areas and amenities then an 
additional 15 sq . mtrs., 17 . 5 sq . mtrs. , 20 sq . 
mtrs. 22 .5 sq . mtrs. area in A / B / C and D Zone 
respectively , as the case may be , will be permitted 
so that 15 sq . mtrs ., 17 .5 sq . mtrs ., 20 sq . mtrs ., 
22.5 sq . mtrs . can be sold in open market and 
the rehabilitation component subsidized . 
TDR Zone Rehabilitation Free Sale 

Component Component 
PCMC A 

1.50 
PCMC A 

1.75 
and B 
PCMC C and D 

2 .00 
Zone 
PCNTDA 

2 .25 
MIDC 
Provided that the free sale component as 
prescribed in Table hereinabove shall not be 
applicable to the SRS proposals which have 
already been granted a Letter of Intent prior to 
the date on which these Reguations come into 
force . 


Rehab : Incentive built up area shall be 1 : R 
Where R = [2 . 5 - n x 0 .62)] 
Where n = (Y /X ) – 2 

Where Y = Rate of Residential flat per sq.mtrs . 
and 

X = Rate of Construction per sq . mtrs . 

Both the rates are considered as mentioned in 
applicable ASR (Annual Statements of rates ) for 
the scheme plot. 

Note. — ( 1 ) The Permissible incentive built up 
area shall be utilised in situ up to the maximum 
FSI limit permissible in the scheme plot subject 
to condition that 50 per cent of in situ incentive 
built up area shall be utilised for construction of 
EWS /LIG Housing. 

(2 ) the minimum and maximum ratio of incentive 
built up area permissible as per the above formula 
shall be 1 : 1. 25 and 3 . 0 respectively . 

( 3 ) Provided that the incentive built up area 
permissible as per above mentioned formula shall 
be applicable for those proposals for which full 
Occupancy Certificate is not issued before 
publication of this notice . 

(4 ) Conversion of an ongoing scheme to the 
new modified regulation shall be allowed at the 
option of the owner/developer. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


7 . 7 . qar , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai-400 032 

dated 11th January 2018 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notice 
No. TPS - 1817 /UOR - 123 /CR - 182 / 17 /UD - 13 . — Whereas, the Government of Maharashtra has 
sanctioned the Final Special Regulations under Section 37 (2 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") for Pune and Pimpri -Chinchwad Slum 
Rehabilitation Authority vide Notificaion No . TPS - 1812 /786 /CR - 262 /13/Recon 90 /UD - 13 , dated 
11th September 2014 (hereinafter referred to as "the said SRA Regulation ") and the same is in 
force ; 

and whereas , in the said SRA regulation of Pune Regulation No. SR - 15 includes the provision 
of incentive FSI in lieu of rehabilitation construction (hereinafter referred to as " the said FSI ratios"); 

and whereas , as per the request of Slum Rehabilitation Authority, Pune, the Housing Department 
of Government of Maharashtra vide un -official Reference No . ZOPUYO - 2017 /CR -81/ZOPASU has 
requested Urban Development Department to revise the said FSI ratios ; 

and whereas , considering the remarks of the Housing Department, the Government of Maharashtra 
is of the opinion that it is necessary to carry out modification as mentioned in Schedule - A attached 
herewith to revise the said FSI ratio (hereinafter referred to as " the proposed modification "); 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 AA ) (a ) of Section 37 
of the said Act, and all other powers enabling in that behalf , the Government hereby publishes a 
Notice for inviting suggestions and /or objections, from any person with respect to the proposed 
modifications within a period of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra 
Government Gazette . 

Divisional Joint Director of Town Planning , S . No. 74 /2 , above Bank of Maharashtra , Sahakarnagar, 
Pune is hereby appointed under Section 162 of the said act as an " Officer" for hearing suggestion / 
objection if any received in this regard from public and the conserned Authority within the jurisdiction 
of Pune and submit his report to the Government. 

This Notice shall be kept open for inspection to the general public in the following offices for 
the above period on all working days . 

(i) Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune . 
(ii) Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority , Pune. 
(iii) Joint Director of Town Planning ,Pune Division , Pune. 

This Notice shall also be made available on the Government website www .maharashtra .gov. in 
( old/f4H ) 

परिशिष्ट - अ 

Schedule - A 
Accompaniment with the Notice published vide No . TPS - 1817 /UOR - 123/ CR - 182 / 17 /UD - 13 , 

dated 11th January 2018 

Proposed Modification in Pune SRA Regulation 
Existing Regulation of Pune SRA 

Proposed Regulation of Pune and PCMC SRA 

2 
SR - 15 ( 1) : FSI Ratios for Pune Municipal SR - 15 ( 1 ) : FSI Ratios for Pune and PCMC 
Corporation Areas : 

SRA Areas : 
If the rehabilitation component is 10 sq . mtrs . If the rehabilitation component is 10 sq . mtrs . 
of actual construction including balcony, passage then an additional incentive built up area permitted 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


परिशिष्ट- अ- - चालू 
Schedule - A - contd . 


( s), lift /(s ), lobby (s ), staircase (s) , lift machine 
room (s ), common areas and amenities then an 
additional 15 sq . mtrs ., 17 .5 sq . mtrs. , 20 sq . 
mtrs . area in A / B /C and D Zone respectively , as 
the case may be, will be permitted so that 15 sq . 
mtrs., 17 .5 sq . mtrs., 20 sq . mtrs . can be sold in 
open market and the rehabilitation component 
subsidized. 
TDR Zone Rehabilitation Free Sale 

Component Component 


А 


1 .50 


B 


1.75 


C and D 

1 

2 .00 
( D - 1 to D -4 ) 

Provided that the free sale component as 
prescribed in Table hereinabove shall not be 
applicable to the SRS proposals which have 
already been granted a Letter of Intent prior to the 
date on which these Regulations come into force . 
SR - 15 ( 2) : FSI Ratios for Pimpri -Chinchwad 
Municipal Corporation areas : 

If the rehabilitation component is 10 sq . mtrs . 
of construction including balcony, passage (s), 
lift/ (s ), lobby (s ), staircase (s ), lift machine room 
( s ), common areas and amenities then an 
additional 15 sq. mtrs ., 17 .5 sq . mtrs ., 20 sq . 
mtrs . 22 . 5 sq. mtrs . area in A / B / C and D Zone 
respectively, as the case may be , will be permitted 
so that 15 sq . mtrs . , 17 .5 sq. mtrs ., 20 sq. mtrs ., 
22 .5 sq . mtrs . can be sold in open market and 
the rehabilitation component subsidized . 
TDR Zone Rehabilitation Free Sale 

Component Component 
PCMC A 

1.50 
PCMC A 

1 .75 
and B 
PCMC C and D 1 

Zone 
PCNTDA 
MIDC 


to subsidise rehabilitation component which shall 
be calculated as per the following formula . 

Rehab : Incentive built up area shall be 1 : R 
Where R = [2 .5-(n x 0 .62)] 
Where n = (Y/X )- 2 

Where Y = Rate of Residential flat per sq. mtrs . 
and 

X = Rate of Construction per sq . mtrs . 

Both the rates are considered as mentioned in 
applicable ASR (Annual Statements of rates) for 
the scheme plot. 

Note. — ( 1) The Permissible incentive built up 
area shall be utilised in situ up to the maximum 
FSI limit permissible in the scheme plot subject 
to condition that 50 per cent of in situ incentive 
built up area shall be utilised for construction of 
EWS/LIG Housing. 

(2 ) the minimum and maximum ratio of incentive 
built up area permissible as per the above formula 
shall be 1 : 1 . 25 and 3 .0 respectively . 

(3 ) Provided that the incentive built up area 
permissible as per above mentioned formula shall 
be applicable for those proposals for which full 
Occupancy Certificate is not issued before 
publication of this notice . 

(4 ) Conversion of an on going scheme to the 
new modified regulation shall be allowed at the 
option of the owner/developer. 


9o 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ-- चालू 
Schedule- A - contd . 


2 


Provided that the free sale component as 
prescribed in Table hereinabove shall not be 
applicable to the SRS proposals which have 
already been granted a Letter of Intent prior to the 
date on which these Regrdations come into force . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R . M .PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक १५ जानेवारी २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ।। 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस-१८१७/१०३ / प्र. क्र . ६८/१७/ नवि - १३ . -- ज्याअर्थी, शासनाने नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - १८९५/ २२७/ प्र. क्र . 
२६ / १५ / नवि -१३, दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ अन्वये पुणे प्रदेशाची प्रादेशिक योजना आणि अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१४९०/ प्र . क्र . ३६५ /९०/ नवि -१२ , 
दिनांक ४ जुलै १९९२ अन्वये रायगड प्रदेशाची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख " उक्त प्रादेशिक योजना" असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १५ (१) (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) अन्वयेमंजूर केलेल्या असून त्या 
अनुक्रमे दिनांक १० फेब्रुवारी १९९८ आणि १५ सप्टेंबर १९९२ पासून अमलात आलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गावरील लोणावळा नगरपरिषद हद्दीलगत पूर्व आणि पश्चिम हद्दीकडील भागातील पूर्वेकडील सिंहगड संस्थेपर्यंतची 
आणि पश्चिमेकडील खंडाळ्यापर्यंतची जाणारी घाटातील वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने, पर्यायी आखणी पुणे जिल्ह्याच्या 
प्रादेशिक योजनेत दर्शविणेची विनंती केली होती. सदरची आखणी सोबतच्या नकाशावर ( १ - २) आणि (३-४) ह्या आद्याक्षराने हिरव्या रंगाने ठळकपणे दर्शविलेली 
आहे (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त आखणी" असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, काही तांत्रिक अडचणींमुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) " उक्त आखणी" विकसित करणे 
शक्य झाले नाही आणि त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने त्यांचे दिनांक ३० डिसेंबर २०१६ चे पत्रान्वये " उक्त आखणी" वगळण्याची विनंती 
शासनास केली आहे ( प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक १ ) ; 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई -पुणे द्रुतगती मार्गावर प्रवासी व मालवाहतुकीत वाढ झाल्यामुळे द्रुतगती मार्गावरील लोणावळा नगरपरिषद हद्दीतील घाटात होणारी 
वाहनकोंडी व अपघात टाळणेसाठी वाहतूक सुरळीत व सुनियोजित होणे आवश्यक आहे आणि त्यामुळे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने त्यांचे दिनांक 
३० डिसेंबर २०१६ चे पत्रान्वये मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गासाठी नवीन पर्यायी आखणी जी ठळकपणे A ते B आणि C ते D या आद्याक्षरांनी दर्शविलेली (पुणे 
प्रादेशिक योजनेच्या प्रदेशातून जाणारी ) आणि जी ठळकपणे D ते E या आद्याक्षरांनी दर्शविलेली ( रायगड जिल्ह्याच्या प्रादेशिक योजनेच्या प्रदेशातून जाणारी), 
अंतर्भूत करणेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे ( सदरची संपूर्ण प्रस्तावित आखणी गुलाबी रंगात सोबतच्या नकाशावर दर्शविली आहे) ( प्रस्तावित फेरबदल 
क्रमांक २) ( उक्त आखणीमध्ये अंतर्भूत होणाऱ्या गावनिहाय गट क्रमांक , सर्व्हे क्रमांक यांची यादी यासोबत परिशिष्ट -१ नुसार जोडली आहे); 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व तसेच संचालक, नगर रचना ह्यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर सार्वजनिक हितासाठी मंजूर पुणे 
प्रादेशिक योजनेतील हिरव्या रंगाने दर्शविलेली उक्त द्रुतगती मार्गाची आखणी वगळण्यासाठी ( प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक १ ) आणि मुंबई -पुणे द्रुतगती मार्गासाठी 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सोबतच्या नकाशावर गुलाबी रंगाने नव्याने प्रस्तावित केलेली आखणी ( प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक २) दोन्ही मंजूर 
प्रादेशिक योजनांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम २० ( ३ ) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभागाची सूचना क्रमांक टीपीएस- १८१७/ 
१०३ /प्र. क्र. ६८/ १७ / नवि -१३, दिनांक १३ जून २०१७ अन्वये आम जनतेच्या हरकती/ सूचना मागविण्यासाठीची नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक , 
पुणे विभागीय पुरवणी दिनांक जुलै ६ ते १२, २०१७ रोजी पृष्ठ १७ ते २० व महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -मध्य उपविभाग , दिनांक जुलै ६ ते १२ , 
२०१७ रोजी पृष्ठ १८ ते २१ वर प्रसिद्ध झाली असून प्रस्तावित फेरबदलाबाबत नोटीस प्रसिद्धीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर संबंधितांना 
सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता नगर रचना विभागाचे संबंधित सहसंचालक, नगर रचना , पुणे विभाग, पुणे यांना शासनातर्फे 
अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले होते (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी" असा करण्यात आला आहे); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


११ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून सादर केलेल्या अहवालावर संचालक, नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत हिरव्या रंगाने दर्शविलेली द्रुतगती महामार्गाची आखणी वगळणे आवश्यक आहे (प्रस्तावित फेरबदल 
क्रमांक १) व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सोबतच्या नकाशावर गुलाबी रंगाने दर्शविलेली मुंबई -पुणे द्रुतगती मार्गाची नवीन आखणी (प्रस्तावित 
फेरबदल क्रमांक २ ) उक्त दोन्ही प्रादेशिक योजनांमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोट- कलम (४) व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळ यांनी सादर केलेल्या उक्त फेरबदलास खालील अटींवर नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे अंतिम मंजुरी देण्यात येत आहे . 
अटी.-- 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या.), मुंबई हे उक्त द्रुतगती महामार्गाच्या अंमलबजावणीसाठी समुचित प्राधिकरण राहतील. 

मंजूर प्रादेशिक योजना, पुणे व मंजूर प्रादेशिक योजना, रायगड यांच्या मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलांच्या यादीत शेवटच्या फेरबदलानंतर खालील 
फेरबदलांचा नव्याने अंतर्भाव करण्यात येत आहे . 
फेरबदल क्रमांक १ .-- 

पुणे जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील सोबतच्या नकाशावर हिरव्या रंगाने व (१-२) व ( ३-४) या आद्याक्षरांनी ठळकपणे दर्शविलेली आखणी 
उक्त प्रादेशिक योजनेतून वगळण्यात आली असून या आखणीखालील वगळलेले क्षेत्र लगतच्या भूवापरात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
फेरबदल क्रमांक २.-- 

(i) पुणे जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील सोबतच्या नकाशावर गुलाबी रंगाने व ( A- B ) तसेच ( C - D) या आद्याक्षरांनी ठळकपणे दर्शविलेली 
आखणी उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

(ii) रायगड जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील सोबतच्या नकाशावर गुलाबी रंगाने व ( D- E) या आद्याक्षरांनी ठळकपणे दर्शविलेली आखणी उक्त 
प्रादेशिक योजनेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना त्यासोबतच्या नकाशासह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध 
करण्यात यावी.-- 

( १) संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
( २) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या.), मुंबई. 
( ३) सहसंचालक , नगर रचना , पुणे विभाग/ कोकण विभाग . 
( ४) सहायक संचालक , नगर रचना , पुणे/ अलिबाग . 
सदरहू सूचना शासनाच्या www. maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 

परिशिष्ट - १ 
( शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१७ / १०३/ प्र. क्र . ६८ / १७/ नवि -१३ , दिनांक १५ जानेवारी २०१८ सोबतचे परिशिष्ट ) 

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या प्रस्तावित आखणीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या जमिनींचा तपशील 
अ. क्र . गावांची जिल्हा 

तालुका 

गट/ सर्व्हे क्रमांक 


नाव 


कुसगाव 


पुणे 


मावळ 


बुद्रुक 


२७५, २८५, २८८ , २८९ , २९० , २९१, २९२ , २९३ , २९४, २९५ , २९६, 
३०१ , ३०२, ३०३ , ३२५, ३२६ , ३२७, ३२८ , ३२९ , ३३० , ३३१, ३३२ , 
३३३, ३३४, ३३५ , ३६९ , ३७० , ३७१ , ३७२ , ३८० , ४२३ , ४२५ , ४२८ , 
४२९ , ४३० , ४३५ , ४६१ , ४६४ , ४६५, ४६७, ४६८ , ४६९, ४६६ , ४७३. 


२ 


मावळ 


५६, ५९ व १६० 


भुशी 
कुरवंडे 
आडोशी 


मावळ 


१२४ , १२५ , १२९ , १५० , २५७, २५८ , २५९ व २६०. 


cw 


रायगड 


खालापूर 


११९ , १२३, १२४ , १२६, १२७, १२८ , १२९ , १३० , १३१ , १३२ , १८७ व 
१८८ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


परिशिष्ट - १ -- चालू 


चावणी 


रायगड 


Gelys 


89 / 9 , 89 / 8 - 37, 89 / 8 - 7 , 89, 83 , 84 , C3 9 793 . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने. 


7. 7 . YIR , 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 15th January 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

Notification 
No. TPS - 1817 / 103 /CR -68 / 17 /UD - 13. - Whereas , the Government in the Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 1895 /227 /CR - 26 / 95 /UD - 13 , dated 25th November 1997 has sanctioned 
the Regional Plan for Pune Region and vide Notification No. TPS - 1490 /CR - 365 / 90 /UD - 12 , dated 4th July 
1992 has sanctioned the Regional Plan for Raigad Region (hereinafter referred to as " the said Regional 
Plans ") under Section 15 ( 1) ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to 
as " the said Act") and come into force with effect from 10th February 1998 and 15th September 1992 
respectively ; 

and whereas, in order to have smooth traffic movement in Ghat Section near Lonavala Municipal 
Council i.e . towards East and West side of Lonavala Municipal Council (on East side upto Sinhagad 
Institute ) and (on West side upto Khandala ) the Public Works Department (PWD ) had requested the 
Government to incorporate alternative alignment ofMumbai- Pune Expressway in the Regional Plan for 
Pune District which is more specifically shown as ( 1- 2 ) and (3 - 4 ) in Green Colour on plan (hereinafter 
referred as " said alignment" ) ; 

and whereas, due to certain technical reasons, it is not possible for Maharashtra State Road 
DevelopmentCorporation (MSRDC ) to develop " the said alignment" and therefore MSRDC vide their letter 
dated 30th December 2016 has requested the Government to delete " the said alignment". (Proposed 
Modification No. 1) (as shown on plan ); 

and whereas , the passenger and freight traffic is increasing on Mumbai-Pune Expressway causing 
frequent traffic congestion and accidents and with a view to ensure planned mobility and to avoid traffic 
congestion and also to avoid accidents in Ghat Section near Lonavala Municipal Council, MSRDC vide 
their letter, dated 30th December 2016 have requested the Government to incorporate new alternative 
alignment in " said Sanctioned Regional Plans" for Mumbai-Pune Expressway, which is more specifically 
shown as A to B , and C to D (passing through Pune Regional Plan Area ) and D to E (passing through 
Raigad Regional Plan Area ) in Pink Colour on the plan . (Proposed Modification No .2 ), (List of villages, Gat 
Nos . and Survey Nos . through which the said proposed alignment is passing is appended herewith as 
Schedule - 1 ); 

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Pune, the Governmenthas to delete the alignment of the said expressway in sanctioned Regional Plan , 
Pune as shown in Green Colour on the plan (Proposed Modification No. 1) and to incorporate the new 
alignment ofMumbai-Pune Expressway specifically shown in Pink Colour proposed by MSRDC (Proposed 
Modfification No. 2 ), (hereinafter referred to as " said proposed modifications" ) ; for which published a notice , 
bearing No . TPS - 1817 / 103/CR 68 / 17 /UD , dated 13th June 2017 regarding the Proposed Modification No. 1 
and 2 under sub -section ( 3 ) of the Section 20 of the said Act,which appeared in the Maharashtra Government 
OfficialGazette , Pune , Division Supplement, dated July 6th to 12 , 2017 on pages 17 to 20 and Maharashtra 
Government Official Gazette , Central sub - division , dated July 6th to 12th , 2017 on pages 18 to 21 for 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


93 


inviting suggestions and /or objections from the general public and the concerned Divisional Joint Director 
of Town Planning, Pune was authorised as the " Officer" (hereinafter referred to as " the said Officer") by the 
Government to hear suggestions and /or objections and submit his report to the Government ; 

and whereas , after completing the legal formalities , " the said Officer" submitted his report to the 
Government. Considering the report submitted by the said Officer and after consulting the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that, it is necessary to delete the 
alignment of the said expressway in sanctioned Regional Plan , Pune as shwon in Green Colour on the 
plan ( Proposed Modification No. 1 ) and to incorporate the new alignment of Mumbai-Pune Expressway 
specifically shown in Pink colour proposed by MSRDC in the said regional plans (proposed modification 
No. 2 ), (hereinafter referred to as " said proposed modifications") ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of Section 20 of " the said Act" , 
the Government ofMaharashtra hereby accords sanction to the modification proposals submitted by the 
Maharashtra State Roads Development Corporation as shown on plan , subject to following conditions . 
Condition . 

Maharashtra State Road Development Corporation ,Mumbai shall be the Appropriate Authority for the 
implementiation of said Expressway Alignment. 

In the sanctioned Regional plans of Pune and Raigad District after the last entry of schedule of 
modifications , following new entries shall be added . 
Modification No . 1 – 

The alignment specifically shown in Green Colour and mentioned on accompanying plan as (1 - 2 ) and 
(3 - 4 ) in sanctioned Regionalplan of Pune is deleted and the land so relased from the alignment is included 
in the adjoining land use zones . 
Modification No . 2 – 

(i) In the sanctioned Regional plan of Pune , the alignment specifically shown in Pink Colour and 
mentioned as (A -B and ( C - D ) on the accompanying plan is newly incorporated . 

( ii) In the Sanctioned Regional plan of Raigad , the alignment shown in specifically Pink Colour and 
mentioned as (D - E ) on the accompanying plan is newly incorporated . 

This Notification along with plan shall be made available for inspection to the general public during 
office hours on all working days at the following offices . 

(1) Director of Town Planning , Central Building, Pune-411 001. 
(2 ) Vice Chairman and Managing Director,Maharashtra State Road Development Corporation , Mumbai. 
(3 ) Joint Director of Town Planning , Pune Division /Kokan Division , 
(4 ) Assistant Director of Town Planning , Pune/Alibag. 

This Notification shall also be published on the Government website www.maharashtra . gov.in (old) 
A4H ). 

Schedule - 1 
( Accompaniment to the Government Notification No. TPS - 1817 / 103/CR -68 /17 /UD - 13 , 

dated 15th January 2018 
List of villages , Gat Nos. and Survey Nos . through which the said 

proposed alignment is passing 
Name of District 

Taluka 

Gat/Survey No. 
No . Villages 


Sr. 


Pune 


Maval 


Kusgaon 
Bk . 


Maval 


275 , 285 , 288 , 289 , 290 , 291, 292 , 293, 294 , 295 , 296 , 
301, 302 , 303, 325 , 326 , 327 , 328 , 329 , 330 , 331, 332 , 


275, 385, 388 


१४ 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 

Schedule- 1 - contd . 
2 3 

333, 334, 335, 369 , 370 , 371, 372, 380, 423, 425, 428 , 

429, 430 , 435, 461, 464, 465 , 467 , 468, 469 , 466, 473. 
Bhushi Pune 

Maval 56, 59 and 160 
Kurvande Pune 

Maval 124, 125 , 129, 150 , 257, 258, 259 and 260 . 
Adoshi Raigad Khalapur 119, 123 , 124, 126, 127 , 128 , 129, 130, 131, 132 , 187 

and 188 . 
Chavani Raigad 

Khalapur 49/ 1, 49/ 4- A, 49/ 4- B, 41, 43, 45, 83 and 213. 


Kurvande 


Pune 


5 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

___ R. M. PAWAR, 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक १५ जानेवारी २०१८ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , अधिनियम , १९६६ 

क्र . टीपीएस - १८१७/१०३/ प्र. क्र . ६८/ १७/ नवि -१३.-- ज्याअर्थी, लोणावळा नगरपरिषदेची विकास योजना ( सुधारित) ( यापुढेजिचा उल्लेख 
" उक्त विकास योजना" असा करण्यात आला आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम" 
असा करण्यात आला आहे) मधील तरतुदीनुसार तयार करण्यात आली असून सदर विकास योजना शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस - १८९६/ ७५१ / सीआर-८२/ ९६ / नवि - १३ , दिनांक २९ जून २००५ अन्वयेमंजूर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गावरील लोणावळा नगरपरिषद हद्दीतून जाणारी घाटातील वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाने, पर्यायी आखणी उक्त मंजूर विकास योजनेत दर्शविणेची विनंती यापूर्वी केली होती . सदरची आखणी सोबतच्या नकाशावर २- ३ व 
४-५ ह्या आद्याक्षराने हिरव्या रंगाने ठळकपणे दर्शविलेली आहे ( यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त आखणी" असा करण्यात आला आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, काही तांत्रिक अडचणीमुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) " उक्त आखणी" विकसित 
करणे शक्य झाले नाही आणि त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने त्यांचेदिनांक ३० डिसेंबर २०१६ चे पत्रान्वये " उक्त आखणी " 
वगळण्याची विनंती शासनास केली आहे ( प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक १) ; 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गावर प्रवासी व मालवाहतुकीत वाढ झाल्यामुळे द्रुतगती मार्गावरील लोणावळा नगरपरिषद हद्दीतील 
घाटात होणारी वाहनकोंडी व अपघात टाळणेसाठी वाहतूक सुरळीत व सुनियोजित होणे आवश्यक आहे आणि त्यामुळे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाने त्यांचे दिनांक ३० डिसेंबर २०१६ चे पत्रान्वये मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गासाठी नवीन पर्यायी आखणी लोणावळा शहराच्या मंजूर विकास 
योजनेत अंतर्भूत करणेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदरची आखणी " B ते C " या आद्यक्षराने गुलाबी रंगात ठळकपणे सोबतच्या नकाशावर 
दर्शविली आहे (प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक २) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व तसेच संचालक , नगर रचना ह्यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर सार्वजनिक हितासाठी 
लोणावळा शहराच्या मंजूर विकास योजनेत हिरव्या रंगाने दर्शविलेली उक्त द्रुतगती मार्गाची आखणी वगळण्यासाठी ( प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक १ ) 
आणि मुंबई - पुणे द्रुतगती मार्गाची महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने गुलाबी रंगाने नव्याने प्रस्तावित केलेली आखणी ( प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक 
२) मंजूर विकास योजनेत अंतर्भूत करण्यासाठी फेरबदलाची कार्यवाही पूर्ण करण्याकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१ कक) ( क) मधील 
तरतुदीनुसार प्रस्तावित दोन्ही फेरबदलांबाबत शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१७ / १०३/ प्र . क्र . ६८ /१७/नवि - १३, 
दिनांक १३ जून २०१७ अन्वये आम जनतेच्या हरकती/ सूचना मागविण्यासाठीची नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - १, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये 
दिनांक जुलै ६ ते १२, २०१७ रोजी पृष्ठे १५ व १६ वर प्रसिद्ध झाली असून प्रस्तावित फेरबदलाबाबत नोटीस प्रसिद्धीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त 
होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता नगर रचना विभागाचे सहसंचालक नगर 
रचना, पुणे विभाग, पुणे यांना शासनातर्फे अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले होते (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात 
आला आहे) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१५ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून सादर केलेल्या अहवालावर संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर मंजूर विकास योजना लोणावळा ( सुधारित ) मध्ये हिरव्या रंगाने व (२ -३ ) व ( ४-५) या आद्याक्षराने दर्शविलेली 
द्रुतगती महामार्गाची आखणी वगळणे आवश्यक आहे (प्रस्तावित फेरबदल क्रमांक १) व तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्तावित 
केलेली मुंबई - पुणे द्रुतगती मार्गाची सोबतच्या नकाशावर गुलाबी रंगाने व B - C या आद्याक्षराने ठळकपणे दर्शविलेली नवीन आखणी लोणावळा 
शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेत समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) (ग ) व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळ यांनी दाखल केलेल्या उक्त फेरबदलास नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे खालील अटींवर अंतिम मंजुरी देण्यात येत आहे. 
अटी.-- 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ ( मा.), मुंबई हे उक्त रस्त्याचे आखणीचे अंमलबजावणीसाठी समुचित प्राधिकरण राहतील. 

विकास योजना लोणावळा ( सुधारित) च्या मंजुरीच्या अधिसूचनेतील फेरबदलांच्या यादीत शेवटच्या फेरबदलानंतर खालील फेरबदलांचा नव्याने 
अंतर्भाव करण्यात येत आहे . 
फेरबदल क्रमांक १. -- 

लोणावळा शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेतील सोबतच्या नकाशावर हिरव्या रंगाने व ( २ - ३) व ( ४- ५) या आद्याक्षरांनी ठळकपणे 
दर्शविलेली द्रुतगती मार्गाची आखणी उक्त मंजूर विकास योजनेतून वगळण्यात आली असून आखणीखालील वगळलेले क्षेत्र लगतच्या भूवापरात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


फेरबदल क्रमांक २. -- 


लोणावळा शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेतील सोबतच्या नकाशावर गुलाबी रंगाने व ( B - C ) या आद्याक्षरांनी ठळकपणे दर्शविलेली 
आखणी उक्त मंजूर विकास योजनेत नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे . 

सदर मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना त्यासोबतच्या नकाशासह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील 
कार्यालयांत उपलब्ध करण्यात यावी. 

( १ ) संचालक, नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
( २) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या.), मुंबई. 
(३) सह संचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे. 
( ४) सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे . 
( ५) मुख्याधिकारी, लोणावळा नगरपरिषद , लोणावळा . 
सदरहू सूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in ( कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने . 


रा . म . पवार , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai - 400 032 

Date 15th January 2018 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

No . TPS - 1817 / 103/CR -68 / 17 /UD - 13. - Whereas , the Development Plan of Lonavala Municipal Council 
(revised ) ( hereinafter referred to as "the said Development Plan" ) prepared under the provisions of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 (hereinafter referred to as " the said Act" ) has been 
sanctioned by the Government in Urban Development Department, vide Notification No. TPS - 1896 /751/ 
CR -82/ 96 /UD - 13 , dated 29th June 2005 (hereinafter referred to as " the said Notification ") ; 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


and whereas, in order to have smooth traffic movement in Ghat Section passing through Lonavala 
Municipal Council, the PWD had earlier requested the Government to incorporate alternative alignment of 
Mumbai- Pune Expressway in the said sanctioned Development Plan of excluded area , which is more 
specifically shown as 2 -3 and 4 -5 in the green colour on the Plan . (hereinafter referred as " the said alignment"); 

and whereas, due to certain technical reasons, it is not possible for MSRDC (PWD) to develop the 
said alignment" and, therefore , MSRDC vide their letter, dated 30th December 2016 have requested the 
Government to delete the " the said alignment" . (Proposed Modification No . 1); 

and whereas, the passenger and freight traffic is increasing on Mumbai- Pune Expressway and with a 
view to ensure planned mobility and to avoid the traffic congestion and also to avoid accidents in ghat 
section passing through Lonavala Municipal Council ;MSRDC vide their letter, dated 30th December 2016 
have requested the Government to incorporate new alternative alignment for Mumbai-Pune Expressway in 
sanctioned Development Plan of Lonavala , (Revised), which is more specifically shown as B to C in Pink 
Colour on the plan (Proposed Modification No. 2 ); 

and Whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Pune, the Government has published a notice under Section 37 ( 1AA) ( a ) of the said act to delete the 
alignment of the said expressway in Sanctioned Development Plan of Lonavala (Revised ), as shown in 
green colour on the plan (Proposed Modification No . 1) and to incorporate the new alignmentofMumbai 
Pune Expressway proposed by MSRDC specifically shown in Pink Colour on the said development plan 
(Proposed Modificaion No . ( 2 ) (hereinafter referred to as " said proposed modifications" ); vide notice ,bearing 
No. TPS - 1817 / 103 /CR -68 / 17 /UD , dated 13th June 2017 regarding the Proposed Modification Nos. 1 and 2 
under sub - section (a ) of the Section 37 ( 1AA ) of the said Act, was published which appeared in the 
Maharashtra Government Official Gazette , Pune Division Supplement, dated July 6th to 12th , 2017 
on Pages 15 - 16 , for inviting suggestions and /or objections from the general public and the concerned 
Divisional Joint Director of Town Planning, Pune was authorised as the " Officer" (hereinafter referred to as 
" the said Officer" ) by the Government to hear suggestions and/or objections and submit his report to the 
Government ; 

and whereas , after completing the legal formalities , " the said officer" submitted his report to the 
Government. Considering the report submitted by the said Officer and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that, it is necessary to delete the 
alignment of the said expressway in the Sanctioned Development Plan of Lonavala (Revised ), as shown in 
green colour on the plan (Proposed Modification No. 1 ) and to incorporate the new alignment of Mumbai 
Pune Expressway proposed by MSRDC specifically shown in Pink Colour on the Sanctioned Development 
Plan of Lonavala , (Revised ) (Proposed Modificaion No . 2 ), (hereinafter referred to as " said proposed 
modifications No . 2), (hereinafter referred to as " said proposed modifications"); 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (C ) of Section 37 ( 1AA ) (a ) of the 
said Act , the GovernmentofMaharashtra hereby accords sanction to the modification proposals submitted 
by the Maharashtra State Road Development Corporation as shown on plan subject to following condition . 
Condition . 

Maharashtra State Road Development Corporation , Mumbai, shall be the Appropriate Authority for the 
implementation of the said expressway alignment. 

In the Sanctioned Development Plan of Lonavala (Revised ), after the last entry of schedule of 
modificaons , following new entries shall be added : 
Modification No. 1. 

The alignment of expressway specifically shown in green colour and mentioned on accompanying 
plan as (2 -3 ) and (4 -5 ) in sanctioned Development Plan of Lonavala (Revised ), is deleted and the land so 
released under this alignment is included in the adjoining land use zones . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१७ 


Modification No . 2 . 

In the Sanctioned Development Plan of Lonavala (Revised ), the alignment of expressway specifically 
shown in Pink Colour and mentioned as (B -C ) on the accompanying plan is newly incorporated . 

This Notification along with plan shall be made available for inspection to the general public during 
office hours on all working days at the following offices. — 

(1) Director of Town Planning , Central Building, Pune-411 001. 
(2 ) VC andMD, Maharashtra State Road Development Corporation ,Mumbai. 
( 3) Joint Director of Town Planning, Pune Division , Pune 
(4) Assistant Director of Town Planning , Pune . 
(5 ) Chief Officer , Lonavala MunicipalCouncil, Lonavala. 

This Notificaton shall also be published on the Governmentwebsite at www .maharashtra . gov.in 
( कायदे व नियम ) . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

R . M . PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक ४ जानेवारी २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस- २११७/ ५०५/प्र. क्र . १४३ / १७ / नवि -१३. -- ज्याअर्थी, प्रदेशातील जमिनींचा वापर आणि विकास यांचे सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी प्रादेशिक 
नियोजन मंडळ गठित करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा ) (यापुढे " उक्त 
अधिनियम " असे उल्लेखलेला) मध्ये तरतुदी नमूद आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, कोल्हापूर जिल्ह्याच्या भागशः क्षेत्राची ( कोल्हापूर -इचलकरंजी प्रदेश ) प्रादेशिक योजना शासनाचे नगर विकास, सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाकडील निर्णय क्रमांक ११७६/ २७८२ / नवि -५, दिनांक २० एप्रिल १९७८ अन्वये मंजूर झाली आहे ( यापुढे " उक्त मंजूर प्रादेशिक योजना" असा उल्लेख 
करण्यात आला आहे) ; 
____ आणि ज्याअर्थी, हा प्रदेश नव्याने गठित झालेल्या कोल्हापूर प्रदेशाचा भाग असून उक्त अधिनियमाचे कलम २० (१) मधील तरतुदीनुसार या प्रदेशाची 
सुधारित प्रादेशिक योजना तयार करणे आवश्यक आहे व त्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम ३ च्या उप - कलम (१) व ( २) मधील शक्तींचा वापर करून 
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या संपूर्ण महसुली क्षेत्रासाठी कोल्हापूर प्रदेशाची हद्द (यापुढे " उक्त प्रदेश " असा उल्लेख केलेला आहे) महाराष्ट्र शासन, नगर विकास 
विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- २१०८ / १११५/प्र. क्र . १२८१/ २००८/ नवि - १३ , दिनांक १५ जुलै २००८ अन्वये निश्चित करण्यात आलेली असून 
याबाबतचे प्रसिद्धीकरण महाराष्ट्र शासन राजपत्र, पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १४ ऑगस्ट २००८ रोजी पृष्ठ २८३६, २८३७ वर करणेत आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४, उप -कलम (१) मधील तरतुदीनुसार शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
२११० / १७०० / प्र. क्र . २३९१/ २०१०/ नवि - १३ , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०११ अन्वये कोल्हापूर प्रादेशिक नियोजन मंडळ (यापुढे " उक्त प्रादेशिक नियोजन 
मंडळ " असा उल्लेख केला आहे) स्थापन केले असून त्याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक मार्च ३१ ते 
एप्रिल ६ रोजी पृष्ठे ११६६ ते ११६९ वर प्रसिद्ध करणेत आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिसूचनेस शासनाकडील क्रमांक टीपीएस -२११०/ १७०० / प्र. क्र . २३९१/ १० / युडी - १३ , दिनांक १५ मे २०११ आणि 
त्यानंतरचे शासन क्रमांक टीपीएस - २११५/व्हीआयपी/ प्र. क्र . ३५२/१५/ नवि - १३ , दिनांक १३ मे २०१६ अन्वये शुद्धिपत्रक निर्गमित करणेत आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक नियोजन मंडळाने , उक्त प्रदेशाचे सर्वेक्षण करून, उक्त प्रदेशाचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा आणि प्रारूप प्रादेशिक 
योजना (यापुढे " उक्त प्रारूप प्रादेशिक योजना" असा उल्लेख केला आहे) तयार करून नागरिकांकडून सूचना/ हरकती मागविणेसाठी उक्त अधिनियमातील 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


कलम १६ चे उप - कलम (१) मधील तरतुदीनुसार दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध केली आणि त्याबाबतचे प्रसिद्धीकरण महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
पुणे विभागीय पुरवणी, भाग -१ मध्ये दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६ (दिनांक सप्टेंबर २२ ते २८ २०१६ ) रोजी पृष्ठ २२ व २३ वर केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक नियोजन मंडळाने , उक्त अधिनियमाचे कलम १० , उप - कलम ( ३) अन्वये गठित केलेल्या प्रादेशिक नियोजन समितीचा 
उक्त योजनेसंबंधीचा अहवाल, सूचना आणि सादरीकरण विचारात घेऊन उक्त अधिनियमातील कलम १६ मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये 
आवश्यक असे फेरबदल केलेली उक्त प्रारूप योजना प्रादेशिक नियोजन समितीच्या अहवालासह उक्त अधिनियमाचे कलम १५ , उप- कलम (१) आणि कलम 
१६ , उप - कलम (४) मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास मंजुरीसाठी सादर केली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक ती चौकशी करून आणि संचालक, नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत करून 
उक्त प्रारूप प्रादेशिक योजना सोबतच्या परिशिष्टातील (परिशिष्ट क्रमांक A १, A २ व B ) फेरबदलासह मंजूर करणेचे प्रस्तावित केले आहे ; 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १५ , उप - कलम (१) तसेच प्रादेशिक नियोजन मंडळ नियमावली १९६७ मध्ये तरतूद क्रमांक ७ ( यापुढे " उक्त 
नियमावली" उल्लेखलेले) तसेच अनुषंगिक इतर सर्व प्राप्त शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन : 

( अ) उक्त कोल्हापूर प्रादेशिक नियोजन मंडळाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १५ (१) व १६ (४) अन्वये 
शासनास सादर केलेल्या कोल्हापूर प्रदेशाच्या प्रारूप प्रादेशिक योजनेस सोबतच्या परिशिष्टातील ( परिशिष्ट A १, A२ व B) नमूद फेरबदलासह मंजुरी 
देत आहे . 

( ब) उक्त कोल्हापूर प्रदेशाकरिता मंजूर प्रादेशिक योजनेची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर दोन महिन्यांनंतरची तारीख 
ही सदर प्रादेशिक योजनेची अमलात आलेली तारीख म्हणून गृहीत धरावी आणि उक्त प्रादेशिक योजनेस कोल्हापूर प्रदेशाची अंतिम प्रादेशिक योजना [( भागशः 
मूळ आणि भागशः सुधारित ( २०११ -२०१३१)] म्हणून संबोधण्यात येत आहे. 

( क) प्रारूप प्रादेशिक योजना विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करण्यासाठी मुदतवाढ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमाचे 
कलम १३ व महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन मंडळ नियम, १९६७ मधील नियम क्रमांक ५ (३) नुसार विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करण्यासाठी दिनांक 
३१ मार्च २०१२ ते दिनांक २८ मार्च २०१३ या तारखेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

(ड) प्रारूप प्रादेशिक योजना प्रसिद्धीकरण मुदतवाढ : महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमाचे कलम १६ (१) व महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन मंडळ नियम , १९६७ मधील नियम क्रमांक ५ (३) नुसार दिनांक २७ मार्च २०१४ ते दिनांक २२ सप्टेंबर २०१६ या तारखेपर्यंत प्रारूप प्रादेशिक 
योजना प्रसिद्धीकरण करणेसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

(इ ) प्रादेशिक नियोजन मंडळास मुदतवाढ : महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ४ ( १) नुसार गठित करण्यात 
आलेल्या प्रादेशिक नियोजन मंडळास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन मंडळ नियम , १९६७ मधील नियम क्रमांक २ (१) अन्वये मंडळाची मुदत दिनांक ३१ मार्च 
२०१३ ते दिनांक ३० मार्च २०१७ या तारखेपर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . 

( फ) कागल नगर परिषदेच्या हद्द वाढीसाठीचे क्षेत्रासाठी विकास योजना मंजूर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी मंजूर कोल्हापूर- इचलकरंजी प्रादेशिक 
योजनेचे प्रस्ताव लागू राहतील. 
सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनासाठी शासन वेबसाईट www. maharashtra. gov.in ( कायदे व नियम) वरदेखील उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . म . पवार , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai- 400 032 
dated 4th January 2018 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notification 
No. TPS - 2117 /505 / CR - 143 / 17 /UD - 13 . — Whereas, the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (Maharashtra Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") provides 
for the establishment of Regional Planning Boards to regulate the use of lands within the Regions 
for planned and balanced development ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


98 


and whereas , the Regional Plan for the part area of Kolhapur District i. e. Kolhapur- Ichalkaranji 
Region has been sanctioned by the Government in Urban Development and Public Health Department s 
Notification No RPK - 1176 / 2782 /UD - 5 , dated 20th April, 1978 (hereinafter referred to as the " the said 
Sanctioned Regional Plan " ); 

and whereas , as per the provisions of Section 20 ( 1) of the said Act. it is necessary to revise 
the said Sanctioned Regional Plan , which is the part of the new Kolhapur Region constituted under 
the provisions of sub -section ( 1) and ( 2 ) of Section 3 of the said Act , for the entire Revenue District 
of Kolhapur (hereinafter referred to as " the said Region ") vide Urban Development Department 
Notification No. TPS -2108 / 1115 /CR - 1281/2008 /UD - 13 , dated 15th July 2008 , which is published in the 
Maharashtra Government Gazette , Pune Division , Part - 1, dated 14th August, 2008 on pages 2836 
and 2837 ; 

and whereas, Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS - 2110 / 
1700 /CR -2391/2010 /UD - 13 , dated 23rd February 2011 issued under sub - section ( 1) of Section 4 of 
the said Act, constituted a Regional Planning Board , which is to be called as " the Kolhapur Regional 
Planning Board " (hereinafter referred to as " the said Board " ) and the Notification was published in 
the Maharashtra Government Gazette , Pune Division Supplement, Part- 1 , dated 31st March 2011 (31 
March to 6th April, 2011) at Pages 1166 to 1169 ; 

and whereas, corrigendum to the above Notification has been issued by the Government vide 
Corrigendum No TPS - 2110 / 1700 /CR -2391/ 10 /UD - 13 , dated 15th May 2011 and thereafter Government 
Corrigendum No .TPS -2115 / IP /CR - 352 / 15 /UD - 13 , dated 13th May 2016 ; 

and whereas, the said Board after carrying out necessary Surveys for preparation of an Existing 
Land Use Map of the said Region , prepared and published draft Regional Plan for the said Region 
(hereinafter referred to as " the said Draft Regional Plan " ) for inviting suggestions and /or objections 
from the public in accordance with the provisions of sub - section ( 1 ) of Section 16 of the said Act 
on dated 22nd September 2016 and a Notice to that effect was published in the Maharashtra Government 
Gazette , Pune Division Supplement. Part - 1 , dated 22nd September 2016 ( 22nd to 28th September, 
2016 ) on pages 22 and 23 ; 

and whereas , the said Board , after considering the Report of the Regional Planning Committee 
appointed by it under sub - section (3 ) of Section 10 of the said Act, on the suggestions, objections 
and representations in respect of the said Regional Plan , modified the said draft Regional Plan in 
accordance with the provisions of Section 16 of the said Act and submitted such modified draft 
Regional Plan together with the Report of Regional Planning Committee for approval of Government 
under sub - section ( 1) of Section 15 read with sub -section (4 ) of Section 16 of the said Act, vide 
its letter dated 30th March 2017 ; 

and whereas, the Government of Maharashtra after making necessary enquiries and after 
consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune proposes to approve the said Draft 
Regional Plan with certain modifications, specified in Schedule part A 1, A2, B appended hereto ; 

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 15 of the said 
Act and Rule 7 of the Maharashtra Regional Planning Board Rules, 1967 (hereinafter referred to as 
" the said Rules" ) and all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra 
hereby ; 

( a ) Accord sanction to the said Draft Regional Plan of Kolhapur submitted by the Regional 
Planning Board under Section 15 ( 1 ) and 16 ( 4 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 , subject to the modifications specified in the Schedule -A 1 , A 2 , B appended hereto ; 

(b ) Fixes the date after two months of appearing this Notification in the Maharashtra Government 
Gazette as the date , on which Final Regional Plan of Kolhapur Region as sanctioned by the 
Government, shall come into force and shall be called " Final Regional Plan of Kolhapur Region (Part 
Original and Part Revised ) (Year 2011 -2031)". 

(C ) Extension of time limit to prepare Existing Land Use Map : Sanctions the necessary extension 
of time limit in exercise of the powers conferred in accordance with Rule No . 5 ( 3) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning (Regional Planning Board ) Rules , 1967 and Section 13 of the said Act 
to prepare Existing Land use Map from 31st March 2012 to 28th March 2013. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


( d ) Extension of time limit for publication of Regional Plan - Sanctions the necessary extension 
of time limit in exercise of the powers conferred in accordance with Rule No. 5 ( 3 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning (Regional Planning Board ) Rules 1967 and Section 16 ( 1) of the said 
Act for publication of Draft Regional Plan from 27th March 2014 to 22nd September 2016. 


(e ) Extension of time limit for Regional Planning Board : Sanctions the necessary extension of 
time limit in exercise of the powers conferred in accordance with Rule No. 2 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning (Regional Planning Board ) Rules, 1967 for extension of Regional Planning 
Board from 31st March 2013 to 30th March 2017 . 


(f) Sanctioned Kolhapur-Ichalkaranji Regional Plan Proposals shall be applicable to the Additional 
Kagal Municipal Council area until the Development Plan for the said area is sanctioned . 


This Notification is also available for inspection of the public on the Government website 
www. maharashtra. gov.in ( कायदे/नियम ). 
By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

R. M. PAWAR, 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक ४ जानेवारी २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १७ खालील सूचना 

सूचना 
क्रमांक टीपीएस -२११७ / ५०५/प्र. क्र. १४३/ १७ / नवि- १३ . -- कोल्हापूर जिल्ह्यातील जमिनींच्या संतुलित आणि नियोजनबद्ध विकासासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याची 
प्रादेशिक योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १५ , उप- कलम (१) मधील तरतुदीनुसार शासन , नगर विकास 
विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - २११७/ ५०५/ प्र. क्र . १४३/ १७/ नवि - १३ , दिनांक ४ जानेवारी २०१८ अन्वये मंजूर केली आहे. 


शासनाने मंजूर केलेल्या कोल्हापूर प्रदेशाची अंतिम प्रादेशिक योजनेची (सन २०११ - २०३१ ) प्रत नागरिकांना कोल्हापूर जिल्ह्यातील खालील कार्यालयांत 
कार्यालयीन दिवशी व कार्यालयीन वेळेत अवलोकनासाठी ठेवणेत आली आहे . 


( अ) जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर . 


( ब) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर . 


( क) सहायक संचालक , नगर रचना, शाखा कार्यालय, कोल्हापूर . 


मंजूर प्रादेशिक योजना प्रत किंवा त्याच्या प्रती अथवा त्याच्या कोणत्याही भागाची अधिप्रमाणित प्रत नागरिकांना सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा 
कोल्हापूर , १०९१, सी वॉर्ड, बिंदू चौक, कोल्हापूर, पिन-४१६ ००२ यांचे कार्यालयात वाजवी किमतीस विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. 


___ कोल्हापूर प्रदेशाची वर उल्लेखिलेली मंजूर प्रादेशिक योजना मंजूर प्रादेशिक योजनेची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर 
दोन महिन्यांनी अमलात येईल आणि त्यास " अंतिम प्रादेशिक योजना कोल्हापूर ( भागशः मूळ आणि भागशः सुधारित) ( सन २०११- २०३१)" असे संबोधण्यात 


येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


__ रा. म. पवार , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


29 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai-400 032 

dated 4th January 2018 


Notice under Section 17 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notice 
No. TPS -2117 /505 /CR - 143 / 17 /UD - 13. — Notice is hereby given that for the balanced /planned 
development of the Kolhapur district, the Regional Plan of the Kolhapur Region has been approved 
by the Government in Urban Development Department vide Notification No . TPS - 2117 /505 /CR - 143/ 
17 /UD - 13 , dated 4th January 2018 under the provisions of Section 15 (1 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 . 

A copy of approved Final Regional Plan of Kolhapur Region (2011 - 2031 ) as sanctioned by the 
Government is available for inspection of the public during office hours on all working days in the 
following offices of the Kolhapur District . 

(a ) Collector , Kolhapur. 
(b) Chief Executive Officer , Zilla Parishad, Kolhapur. 
( C) Assistant Director of Town Planning, Branch Office , Kolhapur. 

A copy or copies thereof or any extract there from certified to be correct is available for sale 
to the public at reasonable prices in the office of the Assistant Director of Town Planning , Branch 
Office , Kolhapur, 1091, C -Ward , Bindu Chowk, Kolhapur-416 002 . 

The Regional Plan of Kolhapur Region as sanctioned by the Government shall come into force 
after two months from publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette and 
the same shall be called " Final Regional Plan of Kolhapur Region (Part Original and Part Revised ) 
(Year 2011 - 2031)" . 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R . M . PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


Schedule Part -A -1 
Accompaniment to the Government Notification No . TPS -2117/505 /CR - 143 /17 /UD - 13 , 

dated 4th January 2018 

Schedule of Modifications for Zoning 
Sr. Proposal as per Proposal as per the Plan Modification sanctioned by 
No. the Plan published submitted under Sections 15 ( 1) Government under Section 
under Section 16 (1) and 16 (4 ) of MR and TP 

15 ( 1 ) of MR and TP 
of MR and TP Act, Act, 1966 

Act, 1966 
1966 

2 
Karveer Complex 


MZ - 1 Village Uchagaon , The land bearing G . No . 110 - A Part , Sanctioned as per Plan submitted 

Taluka Karveer , 112 Part, 114 Part , 116 Part, 115 unddr Section 15 ( 1 ) and 16 ( 4 ) of 
Transport hub Zone. Part, 117 , 127 Part, 130 Part, 131 Maharashtra Regional and Town 

Part , 211 Part, 126 , 133, 135 , 136 , Planning Act, 1966 . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Schedule Part- A - 1 — contd . 


1 


2 


3 
132 , 210 Part, 139 , 209 Part, 140 , 
204 , 203, 208 Part , 201 Part , 229 
Part , 227 part , 228 Part, 205 Part , 
230 part , 197 , 196 , 193 , 192 , 231 
Part of Uchagaon are deleted from 
Transport Hub and included in 
proposed Residential Zone as 
shown on Plan . 


MZ - 2 


Village Uckagaon , The land bearing G . No . 307 part is Sanctioned as per Plan submitted 
Taluka Karveer, G . No. deleted from Industrial and Public under Section 15 ( 1 ) and 16 (4 ) of 
307 Partly Residential, Semi- Public Zone and included in Maharashtra Regional and Town 
Partly Industrial, Partly Residential Zone as shown on Plan Planning Act, 1966 . 
Public , Semi-Public 

The land bearing G . No. 308 part is 

The 
Zone, G . No . 308 Partly 

luy 

dele 

deleted from Industrial Zone and 
Industrial, Partly 

included in Residential Zone as 
Residential, 45 m . shown on Plan . 
Road widening G . No . 
309 partly Residential, The land bearing G . No . 309 part is 
Partly Public /Semi- a deleted from Public /Semi-Public 
Public . 15 m . wide Zone and included in proposed 
Road. 

Residential Zone as shown on Plan . 
Village Chinchwad , Land bearing G . No. 647 of village Sanctioned as per Plan submitted 
Taluka Karveer Chinchwad is deleted from under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Transport Zone. Transport Zone and included in Maharashtra Regional and Town 
Agriculture Zone. 

Planning Act, 1966 . 


MZ - 3 


MZ-4 


G . No. 9- A (part ) of Land bearing G . No. 9 - A Part Sanctioned as per Plan submitted 
Village Ujalaiwadi, Ujalaiwadi is deleted from proposed under Section 15 ( 1) and 16 ( 4 ) of 
Taluka Karveer Residential Zone and included in Maharashtra Regional and Town 
proposed Residential Public /Semi-Public Zone . 

Planning Act, 1966 . 
Zone. 
Village Ujalaiwadi, Land bearing G . No. 36 - A Part of Land bearing G . No. 36 - A Part of 
Taluka Karveer Ujalaiwadi is deleted from Transport Ujalaiwadi is deleted from 
proposed Transport Zone and included in proposed Transport Zone and included in 
Zone . Residential Zone. 

proposed Residential Zone. 


MZ - 5 


MZ-6 


MZ -7 


Village Ujalaiwadi, Land bearing G .Nos. 109 Part, 114 , Sanctioned as per Plan submitted 
Taluka Karveer 115 , 120 / A / B part , 121 part of under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
proposed Transport Ujalaiwadi are deleted from Maharashtra Regional and Town 
Zone proposed 30 mt. Transport Zone and included in Planning Act, 1966 . 
Road and FunnelZone . proposed Residential Zone as 

shown on Plan . 
Village Ujalaiwadi, Land bearing G . Nos. 104 Part, 106 , Sanctioned as per Plan submitted 
Taluka Karveer 107 , 108 Part , 110 Part , 113, 118 , 119 , under Section 15 ( 1 ) and 16 (4 ) of 
proposed Agricultural 120 - B Part, 58 Part , 59 Part , 60 Part, Maharashtra Regional and Town 
Zone . 

67 Part, 47 Part , 49 part, 50 Part, 51 Planning Act, 1966 . 
Part, 86 Part, 87 Part, 88 Part, 89 Part 
of Ujalaiwadi are deleted from 
Agricultural Zone and included in 
proposed Residential Zone. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


23 


Schedule Part- A - 1 — contd . 


MF -8 


Village Ujalaiwadi . 
Taluka Karveer 

Karveer 
proposed Airport 
Funnel. 


Airport Funnel to be corrected as per Boundary and alignment of the 
revised alignment received from Airport Funnel shall be shown as 
Airport Authority . 

per authorised Plan received from 
the Airport Authority . 


MZ- 9 


Village Sarnobatwadi, Land bearing G . Nos . 3 Part 4 Part Sanctioned as per Plan submitted 
Taluka Karveer Existing of Sarnobatwadi are deleted from under Section 15 (1 ) and 16 (4 ) of 
Public Utility Zone. Public Utility Zone and included in Maharashtra Regional and Town 

Agricultural Zone as shown on Plan . Planning Act, 1966 . 


MZ - 10 Village Tamgaon , Land bearing G . Nos . 102 , 137 are Sanctioned as per Plan submitted 

Taluka Karveer Existing deleted from Forest Zone and under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Forest Zone . 

included in proposed Residential Maharashtra Regional and Town 
Zone excluding existing Road land Planning Act, 1966 . 

of G . No . 137 . 
MZ- 11 VillageTamgaon , Land bearing G . Nos . 1007 Part , Sanctioned as per Plan submitted 

Taluka Karveer 1011 part of village Tamgaon are under Section 15 ( 1 ) and 16 ( 4 ) of 
proposed Residential deleted from ResidentialZone and Maharashtra Regional and Town 
Zone. 

included in proposed Public /Semi- Planning Act, 1966 . 
Public Zone as shown on Plan . 


MZ - 12 Village Nerli , Taluka Land bearing G . No . 183 pt. of Nerli Sanctioned as per Plan submitted 

Karveer proposed is deleted from ResidentialZone and under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Residential Zone. included in proposed Public / Semi- Maharashtra Regional and Town 

Public Zone as shown on Plan . Planning Act, 1966 . 


MZ - 13 Village Vikaswadi, Land bearing G . Nos . 226 Part , 227 Sanctioned as per Plan submitted 

Taluka Karveer Part , 6 Part, 228 Part , 229 Part, 222 under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
proposed Transport Part, 223 Part, 224 Part , 242 Part, Maharashtra Regional and Town 
Zone. 

244 Part , 243 Part, 258 Part, 259 Planning Act, 1966 . 
Part, 260 Part, 261 Part, 263 Part , 
250 Part , 249 part , 251 Part , 252 
Part, 253 Part, 255 part , 256 Part , 
257 Part, 264 Part, 217 Part, 231 
Part, 248 Part , 233 Part , 232 Part, 
230 Part, 247 , 246 , 241, 240 , 237 , 
238 , 236 , 234 , 239 , 245 , 243 Part , 
265 , 267 , 238 , 268 , 215 , 269 , 270 , 
262 , 271, 272 , 273, 274 , 275 , 276 , 
254, 214 of Vikaswadi are deleted 
from truck terminal and Land on 
Eastside of NH - 4 included in 
Proposed Residential Zone and 
Western side of NH - 4 included in 
Agriculture Zone as shown on Plan . 


MZ- 14 Village Kaneriwadi , Land bearing G . Nos . 704 (Part), Sanctioned as per Plan submitted 

Taluka karveer, Parking 705 Part , 706 Part , 708 Part of under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Zone. 

Kaneriwadi are deleted from parking Maharashtra Regional and Town 
Zone and included in proposed Planning Act, 1966 . 
Residential Zone. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Schedule Part - A - 1 - contd . 


3 


MZ- 15 Village Gokul Shirgaon , Land bearing G . Nos . 202 - C Part , Sanctioned as per Plan submitted 

Taluka Karveer 200 Part, 204 B Part, 208 Part, 199 under Section 15 (1 ) and 16 ( 4 ) of 
existing Public /Semi- B Part , 178 Part , 176 , 203 Part, 215 Maharashtra Regional and Town 
Public Zone . 

Part of Gokulshirgaon are deleted Planning Act , 1966 . 
from Public /Semi-Public Zone and 
included in proposed Residential 

Zone. 
MZ- 16 Village Pachgaon , Land bearing G .Nos. 104 Part, 106 Sanctioned as per Plan submitted 

Taluka Karveer , Part of Pachagaon are deleted from under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
existing Public /Semi- Public /Semi- Public Zone and Maharashtra Regional and Town 
Public Zone . 

included in porposed Residential Planning Act, 1966 . 

Zone. 
MZ- 17 Village Kalamba Taraf Land bearing G . No. 417 - A of Sanctioned as per Plan submitted 

Thane, Taluka Karveer Kalamba Tarf Thane is deleted from under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
existing Public /Semi- Public /Semi-Public Zone and Maharashtra Regional and Town 
Public Zone. 

included in proposed Residential Planning Act, 1966 . 

Zone. 
MZ- 18 Village Kalamba Taraf Land bearing G . No. 473 Part of The Total area under the Transport 

Thane, Taluka Karveer, Kalamba Taraf Thane to the Zone shown as per the Plan 
Transport Zone Western side of the State Highway published under Section 16 ( 1 ) of 

and Northern portion of 30 . 0 meters Maharashtra Regional and Town 
road admeasuring 1 .81 hectare Planning Act 1966 is deleted and 
area is shown as Transportation included in the proposed 
Zone and remaining area of land G . Residential Zone as shown on 
Nos . 473 and 369 are deleted from Plan . 
Transport Zone and included in 
proposed ResidentialZone . 


MZ- 19 Village Nandwal, 18 meters road is to be proposed Sanctioned as per Plan submitted 

Taluka Karveer, Partly on the Northern Part of the G . No. under Section 15 ( 1 ) and 16 ( 4 ) of 
Agricultural and Partly 63 of Nandwal and remaining land Maharashtra Regional and Town 
Forest. 

is deleted from AgriculturalZone and Planning Act, 1966 . 
included in proposed Public / Semi 
Public Zone. 


MZ- 20 Village Shiganapur, Land bearing G . No. 79 Part of Sanctioned as per Plan submitted 

Taluka Karveer, Public Shiganapur is deleted from Public under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Semi-Public Zone . Semi-Public Zone and included in Maharashtra Regional and Town 

proposed Residential Zone. Planning Act, 1966 . 


MZ-21 Village Chikhali, Taluka Land bearing G . Nos . 59 Part, 60 Sanctioned as per Plan submitted 

Karveer, Transport Part, 54 part, 55 Part, 56 part of under Section 15 ( 1) and 16 ( 4 ) of 
Zone. 

Village Chikhali and G . No. 45 Part Maharashtra Regional and Town 
of Rajputwadi are deleted from Planning Act , 1966 . 
Transport Zone and included in 
Agricultural Zone. 


MZ- 22 Village Rajputwadi, Land bearing G . Nos. 33, 34 Part, Sanctioned as per Plan published 

Taluka Karveer, 35 Part of Rajputwadi are deleted under Section 16 ( 1) of 
proposed Residential from Residential Zone and included Maharashtra Regional and Town 
Zone . in Transport Zone . 

Planning Act, 1966 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


24 


Schedule Part-A -1 — contd . 


MZ- 23 Village Sambhapur, Land bearing G . Nos. 185 Part, 187 Land bearing G . No. 185 Part, 187 

Taluka Hatkanangale , Part of Smbhapur are deleted from Part of Sambhapur are deleted 
proposed Public /Semi Public /Semi-Public zone and from Public / Semi- Public Zone and 
Public Zone. included in Transport Zone. 

reserved for Transportation . 
Appropriate Authority for the said 
Reservation is Kolhapur Municipal 

Corporation . 
MZ- 24 Village Toap , Taluka Land bearing G . Nos. 1133 Part , Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , 1135 - B Part, 1133 - A Part , 1136 Part under Section 15 ( 1 ) and 16 (4 ) of 
proposed Transport of Toap are deleted from Transport Maharashtra Regional and Town 
Zone. 

Zone and included in proposed Planning Act , 1966 . 

Residential Zone as shown on Plan . 
MZ- 25 Village Nagaon , Taluka Land bearing G . Nos. 864 Part, 865 Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , Part, 866 Part , 867 Part, 868 Part , under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed Transport 869, 870 , 871, 872, 873 Part, 874 Maharashtra Regional and Town 
Zone. 

Part, 879 Part , 854 Part ofNagaon Planning Act, 1966 . 
are deleted from TransportZone and 

included in AgriculturalZone. 
Ichalkaranji Urban Complex 
MZ - 26 Village Rukadi, Taluka Area admeasuring 2 .0 hectare from ( 1 ) Area admeasuring 2 . 0 hectare 

Harka nangale , G . Nos. 86 - A Part and 88 - A Part of from the land bearing G . Nos . 86 
Proposed Transport Rukadi adjacent to the road is (Part ) and 88 - A (Part ) of village 
Zone. 

shown as Transport Zone and Rukadi adjacent to the State 
remaining area of G . No . 81 Part, 82 Highway is reserved for Parking and 
Part, 83 , part 84 Part, 85 Part, 86 Appropriate Authority to develop the 
Part 87 Part , 88 - A Part, are deleted said reservation is Ichalkaranji 
from Transport Zone and included Municipal Council. 
in proposed Residential Zone as 

(2) Remaining area of G . Nos . 81 
shown on Plan . 

(part ), 82 (Part ), 83 (Part), 84 (Part ), 
85 (Part), 86 (Part ), 87 (Part) , 88 - A 
(Part) is deleted from Transport 
Zone and included in Residential 
Zone as shown on Plan . 


MZ -27 Village Mangaonwadi, Land bearing G . No . 285 of Sanctioned as per Plan submitted 

Taluka Hatkanangale , Mangaonwadi is deleted from under Section 15 ( 1 ) and 16 (4 ) of 
proposed Residential Residential Zone and included in Maharashtra Regional and Town 
Zone. proposed IndustrialZone. 

Planning Act, 1966 . 


MZ -28 Village Kabnur, Taluka Land baring G . No. 976 ofKabnur is Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkan angale , deleted from proposed Public under Section 15 ( 1 ) and 16 (4 ) of 
proposed Public /Semi- Semi-Public Zone and included in Maharashtra Regional and Town 
Public Zone . proposed ResidentialZone. 

Planning Act, 1966 . 


MZ - 29 Village Korochi, Taluka Land admeasuring 1 . 33 hectare from ( 1 ) Land admeasuring 1 . 33 hectare 

Hatkan angale , G . No . 133 of Korochi is shown as from G . No . 133 of Korochi 
proposed Transport tasnsportation zone and remaining adjacement to the road is reserved 
Zone . 

area of G . No. 133 is deleted from for Transportation /Parking and 
Transport Zone and included in Appropriate Autority to develop the 
proposed Residential Zone . 

said reservation is Ichalkaranji 
Municipal Council. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 

Schedule Part -A - 1 — contd . 


(2 ) Remainig area of G . No. 133 is 
deleted from Transport Zone and 
included in Residential Zone as 

shown on Plan . 
MZ - 30 Village Tardal, Taluka Land bearing G . Nos . 637 Part, 638 Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , part of Tardal are deleted from under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
proposed Residential proposed Residential Zone and Maharashtra Regional and Town 
Zone . included in proposed IndustrialZone. Planning Act, 1966 with modified 

boundaries as shown on Plan . 


MZ -31 Village Tardal and Land bearing G . No. 319 Part of Sanctioned as per Plan submitted 

Khotwadi, Taluka Tardal and G . Nos . 61 to 67 of under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Hatkanangale , Khotwadi are deleted from Maharashtra Regional and Town 
proposed Transport Transport Zone and included in Planning Act, 1966 . 
Zone. 

proposed Residential Zone . 


MZ- 32 Village Yedrao , Taluka Land bearing G . No. 473 Part of Sanctioned as per Plan 

Shirol, proposed Public Yedrao is deleted from Public /Semi- submitted under Section 15 ( 1) 
Semi- Public Zone. Public Zone and included in and 16 ( 4 ) of Maharashtra 
proposed ResidentialZone. Regional and Town Planning Act, 

1966 . 
Jaysingpur Urban Complex 
MZ- 33 Village Agar, Taluka Land bearing G . No . 319 Part of Agar Sanctioned as per Plan submitted 

Shirol proposed is deleted from Comercial Zone and under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
existing Commercial included in proposed Public /Semi- Maharashtra Regional and Town 
( Timber Market ) Zone . Public Zone . 

Planning Act, 1966 . 


MZ- 34 Village Shirol, Taluka Land bearing G . Nos . 2130 , 2131 , Sanctioned as per Plan submitted 

Shirol, Agricultural 2132 , of Shirol are deleted from under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Zone 

Agricultual Zone and included in Maharashtra Regional and Town 
proposed IndustrialZone. 

PlanningAct, 1966 . 


MZ- 35 


Village Nandani, Taluka Land bearing G . No. 216 to 227 , 269, Sanctioned as per Plan submitted 
Shirol, Agricultural 270 of Nandani are deleted from under Section 15 ( 1 ) and 16 ( 4 ) of 
Zone. 

Agricultural Zone and included in Maharashtra Regional and Town 
proposed Industrial Zone . 

Planning Act, 1966 . 


Hatkanangale Rural Complex 


MZ - 36 Village Hatkanangale , Land bearing G . Nos . 1179 Part of Sanctioned as per Plan submitted 

Taluka Hatkanangale , Hatkanangale is deleted from under Section 15 ( 1 ) and 16 (4 ) of 
existing Public /Semi- Public / Semi- Public zone and Maharashtra Regional and Town 
Public Zone . 

included in proposed Residential Planning Act, 1966 . 

Zone. 
Kodoli Rural Complex 


MZ- 37 


Village Kodoli, Taluka land bearing G . No. 1122 Part of Sanctioned as per Plan submitted 
Panhala , existing Kodoli is deleted from Public /Semi- under Section 15 ( 1 ) and 16 ( 4 ) of 
Public / Semi-Public Public Zone and included in Maharashtra Regional and Town 
Zone . 

proposed ResidentialZone. Planning Act, 1966 . 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 

Schedule Part - A - 1 - contd . 


MZ- 38 Village Pokhale , Taluka Part of the land of G .No. 89 of village Sanctioned as per Plan submitted 

Panhala Public /Semi- Pokhale is deleted from Public under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Public Zone. 

Semi- Public Zone and included in Maharashtra Regional and Town 
proposed Residential Zone and Part Planning Act , 1966 . 
of the land of G . No. 89 of village 
Pokhale is deleted from Public / 
Semi-Public Zone and included in 
AgriculturalZone as shown on Plan . 


MZ - 39 Village Pargaon , Taluka Land bearing G . No . 798 of village Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , existing Pargaon is deleted from Congested under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
congested Area . Area and shown as existing Maharashtra Regional and Town 
ResidentialUser . 

Planning Act, 1966 . 


MZ- 40 Village Nave Pargaon , Land bearing G .Nos. 621,622 , Part , Sanctioned as per Plan submitted 

Taluka Hatkanangale , 582 Part , 583 Part ofNave Pargaon under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Public /Semi- Public is deleted from Public / Semi- Public Maharashtra Regional and Town 
Zone. 

Zone and included in Agricultural Planning Act, 1966 . 
Zone . 


Kunbhoj Rural Development Centre 


MZ-41 Village Kumbhoj, The land bearing G . Nos . 2173 Part , Sanctioned as per Plan submitted 

Taluka Hatkanangale , 2174 Part, 2175 Part, 2182 Part are under Section 15 ( 1 ) and 16 ( 4 ) of 
Public /Semi- Public deleted from Public /Semi-Public Maharashtra Regional and Town 
Zone . 

Zone and included in proposed Planning Act, 1966 . 

ResidentialZone . 
Ajara Urban Development Centre 


MZ- 42 Village Ajara , Taluka Land bearing G . No. 374 part of Ajara Sanctioned as per Plan submitted 

Ajara propsed Industrial is deleted from proposed Industrial under Section 15 ( 1) and 16 ( 4 ) of 
Zone. 

Zone and included in Agricultural Maharashtra Regional and Town 
Zone. 

Planning Act, 1966 . 
Jaysingpur Urban Complex 


MZ-43 G . No . 311 Dharangutti, Land bearing G . No. 311 Land bearing G . No. 311 of Village 

Taluka Shirol, Mining Dharangutti, Taluka Shirol is shown Dharangutti , Taluka Shirol is deleted 
Zone. as Mining Zone. 

from Mining Zone and included in 
Agriculture /No Development Zone. 


MZ- 44 The land bearing G . The land bearing G .No. 255 pt, 256 , (A ) The land bearing G . Nos. 255 

Nos . 255 Pt. 256 , 257 , 257 , 260 pt, 266 pt, of Agara , Taluka (Part ), 256 , 257 , 260 (Part), 266 
260 pt., 266 pt. of Agar, Shirol are shown in IndustrialZone. (Part), of village Agar, Taluka Shirol 
Taluka Shirol are 

is deleted from IndustrialZone and 
shown in Industrial 

included in Proposed Public /Semi 
Zone. 

Public Zone. 
(B ) 15 m . wide new Road is 
proposed connnecting to Existing 
Road in Gat No. 280 on West side 
and Existing Road in Gat No. 192 
on East side as shown on Plan . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Schedule Part - A - 1 - contd . 


2 


Master Plan (Brahat Aarakhada ) 
MB -1 Southern portion of Southern portion of lands of village Sanctioned as per Plan submitted 

lands of village Karnoor Karnoor and Vandoor, Taluka Kagal under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
and Vandoor, Taluka are to be shown as Agricultural Zone . Maharashtra Regional and Town 
Kagal are shown as 

Planing Act, 1966 . 
without any Zone. 
Recommendations 
1 Agriculture Zone . The application to include the lands This recommendation suggested 

admeasuring 20 to 25 acres atone by the Regional Planning board is 
place (adjacent lands ) in Proposed not accepted . 
Industrial Zone are recommended 
by Regional Planning Board , 
Kolhapur towards Government for 
consideration . 


Schedule Part - A - 2 
Accompaniment to the Government Notification No. TPS- 2117 /505 /CR - 143 /17 /UD - 13, 

dated 4th January 2018 

Schedule of Modifications for Roads 
Modifi- Proposal as per Proposal as per the Plan Modification sanctioned by 
cation the Plan published submitted under Sections 15 ( 1) Government under Section 
No. under Section 16 ( 1) and 16 (4 ) of MR and TP 

15 ( 1) of MR and TP . 
of MR and TP Act, Act, 1966 

Act, 1966 
1966 


Kolhapur Urban Complex 
MR - 1 Uchagaon , Taluka As per sanctioned Kolhapur- Sanctioned as per Plan submitted 

Karveer existing and Ichalkaranji Regional Plan East- under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
proposed Residential West 15 . 24 M . and North - South Maharashtra Regional and Town 
Zone. 

18 .05 M Road newly proposed Planning Act 1966 . 
through Gat Nos . 399, 400 , 401, 
378 , 381 to 385 , 394 , 398 as shown 

on Plan . 
MR - 2 Uchagaon , Taluka 30 M Road width reduced to 18 Min Sanctioned as per Plan published 

Karveer, proposed 30 Gat Nos . 232 to 270 of Uchagaon . under Section 16 ( 1 ) of 
Mwide Road . 

Maharashtra Regional and Town 

Planning Act 1966 . 
MR - 3 Gokul Shirgaon , Taluka Proposed 24 M Road alignment Sanctioned as per Plan submitted 

Karveer, 24 M changed in GatNos . 168 , 169, 173 under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed Road . to 175 of Gokul Shirgaon as shown Maharashtra Regional and Town 
on Plan . 

Planning Act 1966 . 
MR -4 Gokul Shirgaon , Taluka Proposed 24 M Road alignment Sanctioned as per Plan submitted 

Karveer, 24 M . changed in Gat Nos. 274 to 288 of under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed Road . Gokul Shirgaon and North -West Maharashtra Regional and Town 

side area of new alignment road Planning Act 1966 . 
included in proposed Residential 
Zone as shown on Plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


28 


Schedule Part-A -2 — contd . 


MR -5 Gokul Shirgaon , Taluka Proposed 18 m road widening Sanctioned as per Plan published 

Karveer, 18 M . deleted in Gut Nos. 282, 283 of under Section 16 (1 ) ofMaharashtra 
Proposed Road Gokul Shirgaon . 

Regional and Town Planning Act 
widening . 

1966 . 
MR -6 Kaneri and Gokul The 24 M road alignment shown Sanctioned as per Plan submitted 

Shirgaon , Taluka symmetrical on both side of village under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Karveer, 30 M Boundary from KaneriGutNo. 1159/ Maharashtra Regional and Town 
Proposed Road and 1 to 1588 as shown on Plan . Planning Act 1966 . 
Road widening of 24 

Meter Road. 
MR -7 Kandalgaon , Taluka Proposed 24 M . road alignment Sanctioned as per Plan published 

Karveer 24 M . changed in Gut Nos . 5 to 7 of under Section 16 (1) of Maharashtra 
Proposed Road . Kandalgaon as shown on Plan . Regional and Town Planning Act 

1966 . 


an . 


MR - 8 Kalambe Tarf Thane , Proposed 24 M . Road alignment Sanctioned as per Plan submitted 

Taluka Karveer, 24 M . changed in Gut Nos . 445 , 451, 438 , under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed Road . 440, 437 , 185 of Kalambe Tarf Maharashtra Regional and Town 
Thane as shown on Plan . 

Planning Act 1966 . 


MR - 9 Balige, Nagdewadi, Proposed 45 M . and 30 M . Road Sanctioned as per plan submitted 

Shignapur, Taluka Widening deleted from Kolhapur to Government under Section 15 ( 1 ) 
Karveer, 45 M . and 30 Gaganbawada road (From Balinga and 16 (4 ) ofMaharashtra Regional 
M . Proposed Roas Gut. No . 79- B ) North side upto and Town Planning Act, 1966 
Widening. Shignapur Gaothan as shown on provided that width of State Highway 

shall remain as per acquisition or 
the existing width of the state 
highway whichever is more . 


Plan . 


MR - 10 Shignapur, Taluka Proposed 24 M . Road Widening of Sanctioned as per plan submitted 

Karveer 24 M ODR deleted from Shignapur Gut to Government under Section 15 (1) 
Proposed Road No . 113 to Hanmantwadi Gaothan and 16 (4 ) of Maharashtra Regional 
Widening. as shown on Plan . 

and Town Planning Act, 1966 
provided that width of ODR shall 
remain as per acquisition or the 
existing width of the ODR whichever 
is more . 


MR - 11 Rajputwadi, Taluka Proposed 18 M . Road alignment in Sanctioned as per plan submitted 

Karveer , 18 M . Gut No . 41 of Rajputwadi slightly under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed Road . changed considering the alighment Maharashtra Regional and Town 

of sanctioned layout road as shown Planning Act, 1966 . 
on Plan . 


Ichalkaranji Urban Complex 


MR - 12 Rukadi, Taluka Proposed North - South 15 M . and Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale 15 M . East-West 18 M . road alignment under Section 15 ( 1 ) and 16 ( 4 ) of 
and 18 M . Proposed changed in GutNo. 6 ofRukadi as Maharashtra Regional and Town 
Road. shown on Plan . 

Planning Act 1966 . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Schedule Part- A - 2 - contd . 


MR - 13 Rukadi, Taluka The alignment of proposed 24 M . Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , 24 M road widening of ODR Rukadi to under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed Road Atigre changed as per existing road Maharashtra Regional and Town 
Widening . as shown on Plan . 

Planning Act 1966 . 
MR - 14 Rukadi, Taluka Proposed 24 M . Road from Gut Nos. Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , 24 M . 377 to 392 of Rukadi deleted and under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed Road. realigned 18 M . road from Gut Nos . Maharashtra Regional and Town 

391 and 356 widening of 18 M . to Planning Act 1966 . 
existing road passing through Gut 
Nos. 386 and 388 and 18 M . 
widening to existing road on South 
side of Vardhamannagar as shown 

on Plan . 
MR - 15 Rukadi, Taluka Proposed 24 M . road from Gut Nos . Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , 24 M . 780 to 1238 of Rukadi deleted and under Section 15 ( 1) and 16 ( 4 ) of 
Proposed Road . the land under it included in Partly Maharashtra Regional and Town 

Residential Zone and Partly Planning Act 1966 . 
Agriculture Zone as shown in Plan . 


MR - 16 Kabnoor, Taluka Proposed 15 M . road from Gut Nos . Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , 15 M . 602 to 609 to be realigned through under Section 15 ( 1) and 16 ( 4 ) of 
Proposed Road . common boundary of GutNos. 607 Maharashtra Regional and Town 

and 608 of village Kabnoor. Planning Act 1966 . 


MR - 17 Kabnoor, Taluka The alignment of proposed 24 M . Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , 24 M . road slightly changed from Gut Nos . under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed Road . 225 to 241, 270 to 272 ofKabnoor Maharashtra Regional and Town 
as shown in Plan . 

Planning Act 1966 . 
MR - 18 Kabnoor, Taluka The proposed 18 M . road from Gut Sanctioned as per Plan published 

Hatkanangale , 18 M . Nos . 741 to 765 /20 to 853 of under Section 16 ( 1) of 
Proposed Road . Kabnoor deleted and the land under Maharashtra Regional and Town 

it included in proposed Residential Planning Act 1966 . 
Zone and the existing road on North 
side widened to 18 M . 


MR - 19 Kabnoor, Taluka The proposed 18 M . road from Gut Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , 18 M . No. 742 - A to West side of Gut No. under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed Road . 747 ofKabnoor deleted and the land Maharashtra Regional and Town 

under it included in proposed Planning Act 1966 . 
Residential Zone as shown on Plan . 


MR - 20 Kabnoor , Taluka Proposed 15 M . road in Gut No. Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , 15 M . 1011 of Kabnoor deleted and the under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed Road . area under it included in proposed Maharashtra Regional and Town 

Residential Zone considering the Planning Act 1966 . 
alignment of sanctioned layout road. 


MR - 21 Kabnoor , Taluka The alignment of 18 M . road from Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , 18 M . Gut Nos . 994 to 1010 of Kabnoor under Section 15 (1 ) and 16 (4 ) of 
Proposed Road . changed by showing 18 M . widening Maharashtra Regional and Town 

to existing road as shown on Plan . Planning Act 1966 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


39 


Schedule Part-A - 2 - contd . 


MR - 22 Korochi, Taluka The alignment of 18 M . road slightly Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , 18 M . changed on North side of Gut Nos. under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed Road . 374 , 375 , 376 and on South side of Maharashtra Regional and Town 

Gut Nos . 358, 377 of Korochi as Planning Act 1966 . 

shown on Plan . 
MR - 23 Tardal, Taluka The 18 M . road passing through Gut Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , 18 M . Nos. 657, 658 , 694 , 696 and 662 under Section 15 ( 1) and 16 ( 4 ) of 
Proposed Road . shifted towards North side through Maharashtra Regional and Town 

Gut Nos. 659 to 686 of Tardal as Planning Act 1966 . 

shown on Plan . 
MR - 24 Tardal, Taluka The 30 M . road widening from Gut Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , 30 M . Nos. 460 , 461 , 476 , 477 reduced to under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed Road 15 M . and 30 M . road widening Maharashtra Regional and Town 
Wedening . 

proposed to existing road as per Planning Act 1966 . 

village map as shown on Plan . 
MR - 25 Yadrav , Taluka Shirol The alignment of North - South 24 M . Sanctioned as per Plan submitted 
24 M . Proposed Road . Road slightly changed of Gut Nos. under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 

508 , 489, 490 , 507 , 492 of Korochi Maharashtra Regional and Town 
as shown on Plan . 

Planning Act 1966 . 
Jaysingpur Urban Complex 
MR - 26 Jambhali and The road like area not existing on Sanctioned as per Plan submitted 

Kondigre , Taluka Shirol village map but shown on R . P . Plan under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Existing village on East side of Gut No. 67 of Maharashtra Regional and Town 
Boundary Road . Kondigre and West side ofGutNo. Planning Act 1966 . 

589 of Jambhali included in 
Agriculture Zone as shown on Plan . 


MR - 27 Kondigre , Taluka Shirol The alignment of 18 M . road slightly Sanctioned as per Plan submitted 
18 M . Proposed Road . changed in Gut No. 404 ofKondigre under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
as shown on Plan . 

Maharashtra Regional and Town 

Planning Act 1966 . 
MR - 28 Chipari , Taluka Shirol The proposed 24 M . road widening Sanctioned as per Plan submitted 

24 M . Proposed Road to North - South road passing under Section 15 ( 1) and 16 ( 4 ) of 
widening. 

through Beghar Vasahat reduced to Maharashtra Regional and Town 
18 M . as shown on Plan . 

Planning Act 1966 . 
MR -29 Jaysingpur, Taluka The 60 M . road widening proposed Sanctioned as per Plan submitted 

Shirol, 60 M . Proposed in Gut Nos. 96 to 150 of Jaysingpur Under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
road widening . 

Municipal Council shown in Dotted Maharashtra Regional and Town 
Line as shown on Plan . 

Planning Act 1966 . 
MR - 30 Jaysingpur, Taluka The 15 M . Road alignment slightly Sanctioned as per Plan submitted 

Shirol, 15 M . Proposed changed in GutNos. 142 , 143 , 145 under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Road . 

and 146 of Jaysingpur as shown on Maharashtra Regional and Town 
Plan . 

Planning Act 1966 . 
MR - 31 Nandani, Taluka Shirol The 15 M . road alignment slightly Sanctioned as per Plan submitted 
15 M . Proposed Rod . changed showing 15 M .widening to under Section 15 ( 1) and 16 ( 4 ) of 

the existing Road from Gut Nos. Maharashtra Regional and Town 
1240 to 1255 and Proposed road Planning Act 1966 . 
from Gut Nos. 1192 to 1229 of 
Nandani as shown on Plan . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Schedule Part - A -2 - contd . 


MR - 32 Nandani, Taluka Shirol The East-West 18 M . proposed road Sanctioned as per Plan submitted 

Proposed Residential shown as per sanctioned Section under Section 15 ( 1) and 16 ( 4 ) of 
Zone . 20 (4 ) modification . 

Maharashtra Regional and Town 

Planning Act 1966 . 
Kagal Urban Complex 
MR - 33 Kogil Bk . , Taluka The alignment of 18 M . road passing Sanctioned as per Plan submitted 

Karveer, proposed 18 through Gut Nos. 270 , 271, 340 and under Section 15 ( 1) and 16 ( 4 ) of 
M . wide Road . 

341 of Kogil ( Bk .) slightly changed Maharashtra Regional and Town 
as shown on Plan . 

Planning Act 1966 . 


Gadhinglaj Urban Complex 
MR - 34 Gadhinglaj, Taluka The 24 M . East-West road in Gut Part portion of road alignment in G 

Gadhinglaj, Proposed Nos . 158 to 160 deleted and Nos . 158 to 160 is deleted . Road 
24 M . Road . 

realigned from North side of Gut alignment is sanctioned as per plan 
Nos . 158 to 160 considering 15 M . submitted under Section 15 ( 1) and 
existing Road in Gut Nos . 162 and 16 ( 4 ) ofMaharashtra Regionaland 
the 24 M . road widening in Gut Nos . Town Planning Act, 1966 by keeping 
158 to 162 reduced to 15 M . road width as 24 M . instead of 15 .0 

Mas shown on Plan . 


MR - 35 Gadhinglaj, Taluka The 18 M . road widening in GutNos . Sanctioned as per Plan submitted 

Gadhinglaj, Proposed 364 , 384 , 362, 391 , 392 , 340 , 403, under Section 15 (1 ) and 16 (4 ) of 
18 M . Road and Road 404 , 332 , 309, 411 of Gadhinglaj Maharashtra Regional and Town 
widening. 

deleted and the land under it Planning Act 1966 . 
included in Adjoining Zone as shown 

on Plan . 
MR - 36 Gadhinglaj (Badyachi- The 18 M . road in Gut Nos. 606 to Sanctioned as per Plan submitted 

wadi) Taluka , 711 of Badyachiwadi deleted and under Section 15 ( 1) and 16 ( 4 ) of 
Gadhingalaj, Proposed the land under it included in Maharashtra Regional and Town 
18 M . Road . Agriculture Zone. 

Planning Act 1966 . 


MR - 37 Gadhinglaj, Taluka The 18 M . road widening in GutNos. Sanctioned as per Plan submitted 

Gadhinglaj, Proposed 54 , 29 , 30 , 31 ofGadhinglaj deleted under Section 15 ( 1 ) and 16 (4 ) of 
18 M . Road and Road as shown on Plan . 

Maharashtra Regional and Town 
widening. 

Planning Act 1966 . 


MR - 38 Bhadgaon , Taluka The 24 M . East-West road widening Sanctioned as per Plan submitted 

Gadhinglaj, Proposed in Gut Nos . 422 , 418 , 384 , 385 to under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
18 M . Road and 24 M . 400 /2 of Bhadgaon deleted and the Maharashtra Regional and Town 
Road widening . 

land under it included in Agriculture Planning Act 1966 . 
Zone and the widening of 18 M . road 
from GutNos . 401 to 422 increased 
to 24 M . 


Hatkanangale Rural Complex 


MR - 39 Hatkanangale , Taluka The 30 M . road widening from Gut Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , Nos. 676 - A to 681 shown under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed 30 M . Road Symmertical on both sides Maharashtra Regional and Town 
widening. 

considering the Existing road as Planning Act 1966 . 
shown on Plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Schedule Part- A -2 - contd . 


MR -40 Hatkanangale , Taluka As per sanctioned Kolhapur- Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , Ichalkaranji Regional Plan 18 .5 M . under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed 18 M . Road . road from Gut Nos. 466 to 640 of Maharashtra Regional and Town 

Hatkanangale shown symmetrical Planning Act 1966 . 
on both side of village boundary as 

shown on Plan . 
Hupari Rural Complex 
MR -41 Pattankodoli, Taluka The alignment of proposed 45 M . Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , Ring road in GutNos . 1283 to 1377 under Section 15 ( 1 ) and 16 (4 ) of 
Proposed 45 M . Road. of Pattankodoli slightly changed as Maharashtra Regional and Town 
shown on Plan . 

Planning Act 1966 . 


MR - 42 Pattankodoli , Taluka The proposed 30 M . road widening Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , in Gut Nos. 423 to 788 of under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed 30 M . Road Pattankodoli deleted and shown to Maharashtra Regional and Town 
widening . 

existing MDR passing thorugh Gut Planning Act 1966 . 
Nos. 542 - B / 1 , 542 - C as shown on 
Plan . 


MR - 43 Pattankodoli, Taluka The 30 M . Ring Road newly Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , proposed in GutNos . 425 to 442 up under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed 18 M . Road . to MDR hence North -South 18 M . Maharashtra Regional and Town 

road passing through Gut Nos .424 Planning Act 1966 . 
to 437 of Pattankodoli deleted and 
the land under it included in 
proposed Residential Zone as 
shown on Plan . 


MR - 44 Ingali, Taluka The proposed 18 M . road passing Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , through Gut Nos . 1078 to 1094 of under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed 18 M . Road. Ingali deleted and the land under it Maharashtra Regional and Town 

included in proposed Residential Planning Act 1966 . 
Zone as shown on Plan . 


MR -45 Rangoli, Taluka The proposed 45 M . road widening Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , in Gut Nos . 41 to 76 / 3 of Rangoli under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
Proposed 45 M . road deleted and land under it included Maharashtra Regional and Town 
widening . 

in Agriculture Zone and 45 M . road Planning Act 1966 . 
widening shown to Existing Rangoli 
Ichalkaranji State Highway as shown 
on Plan . 


MR - 46 Rangoli , Taluka The proposed 45 M . road widening Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkan angale , from Gut No. 672 to South side of to Government under Section 15 (1) 
Proposed 45 M . Road Rangoli Gaothan is deleted and and 16 (4 ) ofMaharashtra Regional 
widening, Proposed existing State Highway from Gut and Town Planning Act, 1966 
Residential and Nos.671, 663 to 662 shown on Plan provided thatwidth of State Highway 
AgriculturalZone. and New 45 M . ring road proposed shall remain as per acquisition or 

in Gut Nos. 177 to 672 of Rangoli width of existing State Highway 
as shown on Plan . 

whichever is more . 


__ ३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


4 


Schedule Part- A - 2 - contd . 
2 
MR - 47 Hupari , Taluka The proposed 45 M . Ring road in Gut Sanctioned with following 

Hatka nangale , Nos. 14 to 50 and up to 757 is modifications in Plan submitted to 
Proposed 45 M . road deleted. The 45 M . road width Government under Section 15 ( 1) 
widening. Proposed reduced 30 M . in Gut Nos. 1864 to and 16 (4 ) ofMaharashtra Regional 
Resiential and 1871 and new 30 M . Ring Road and Town Planning Act, 1966 . 
Agriculture Zone. proposed in Gut Nos. 11 to 50 and 

18 M . road width increased to 30 M . (i ) Width of Ring Road is 
in gut Nos. 692 to 709 ofHupari . sanctioned as 45 M . instead of 30 


M . 


(ii) Traingular portion ofAgriculture 
Zone between Ring Road and 
proposed Residential Zone is 
included in proposed Residential 
Zone as shown on Plan . 


(iii) Proposed road widening to the 
existing road is deleted but the road 
width will remain as per acquisition 
or Existing width of the road 
whichever is more . 


MR - 48 Rendal, Taluka The proposed 45 M . road widening Sanctioned with following 

Hatkanangale , in Gut Nos. 45 to 38 , 1072 to 1021 modifications in Plan soubmitted to 
Proposed 45 M . Road deleted , the 45 M . Ring road in Gut Government under Section 15 ( 1 ) 
and Road Widening. No . 37 to 5 deleted and 18 M . road and 16 (4 ) ofMaharashtra Regional 
Proposed 18 M . Road . width increased to 30 M . in gut Nos . and Town Planning Act, 1966 . 
110 to 585 - B of Rendal. 

(i ) Width of ring Road is 
sanctioned as 45 M . instead of 30 
M . 


( ii) Proposed road widening to the 
existing State Highway is deleted 
and road width is remain as per 
acquisition or existing width of the 
State Highway whichever is more . 


MR -49 Rendal, Taluka The proposed 45 M . Road widening Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkan angale , shown to State Highway from East- to Government under Section 15 
Proposed 45 M . road West side of Gaothan up to Rendal ( 1) and 16 ( 4 ) of Maharashtra 
Widening. Proposed village boundary deleted and New Regional and Town Planning Act, 
Residential, Industrial 45 M . Ring Road Proposed in Gut 1966 provided that width of Road 
and Agriculture Zone. Nos . 1071 to 1259 of Rendal. shall remain as per acquisition or 

width of existing State Highway 
whichever is more . 


MR -50 Rendal, Taluka The 15 M . Road passing through Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkan angale , Gut Nos . 1549, 1550 is deleted and under Section 15 ( 1) and 16 ( 4 ) of 
Proposed 15 M . Road . realigned considering the Existing Maharashtra Regional and Town 
Road as shown on Plan . 

Planning Act 1966 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Schedule Part-A - 2 - contd . 


Kodoli Rural Complex 
MR -51 Pargaon , Taluka The proposed 15 M . road passing Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , through Gut Nos . 551 (p ), 552 ( p ), to Government under Section 15 
Proposed 15 M . Road . 553 (p ), 555 (p ) is deleted . 

( 1 ) and 16 ( 4 ) of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act 
1966 provided that width of 9 M . 
existing road on West side shallbe 

widened to 15 M . 
Gargoti Urban Development Centre 
MR -52 Gargoti, Taluka The proposed 45 M . Ring road Sanctioned as per Plan submitted 

Bhudargad , Proposed alignment slightly changed and under Section 15 ( 1) and 16 (4 ) of 
45 M . road . 

accordingly changes in the Maharashtra Regional and Town 
proposed 18 M . and 15 M . road as Planning Act 1966 . 

shown in Plan . 
Kumbhoj Rural Development Centre 
MR -53 Kumbhoj, Takuka The proposed 30 M . road widening Sanctioned as per Plan submitted 

Hatkanangale , in Gut Nos . 2176 to 2186 of under Section 15 ( 1 ) and 16 ( 4 ) of 
Proposed 30 M . Road Kumbhoj reduced to 24 M . as per Maharashtra Regional and Town 
widening . 

sanctioned Kolhapur- Ichalkaranji Planning Act 1966 . 

Regional Plan . 
Abdul Lat Rural Development Centre 
MR -54 Abdul Lat, Taluka The proposed 45 M . road alignment Sanctioned as per Plan submitted 

Shirol , Proposed 45 M . in Gut Nos. 2274 to 2272, 2270 , under Section 15 ( 1 ) and 16 (4 ) of 
road . 

1247 to 1246 , 1249 of Abdul Lat Maharashtra Regional and Town 

slightly changed as shown on Plan . Planning Act 1966 . 
Jaysingpur Urban Complex 


MR -55 Nandani, Taluka Shirol Nandani, Taluka Shirol, Proposed 18 

Proposed 18 M . Road . M . road . 


Proposed 18 M . wide road passing 
through old Gut No . 1305 upto old 
Gut No. 1328 of village Nandani, 
Taluka Shirol is deleted and existing 
East-West ODR is widened to 18 
Mas shown on Plan . 


Schedule - B 


Accompaniment to the Government Notification No. TPS -2117 /505 /CR -43/ 17 /UD 13 , 

dated 4th January 2018 


Development Control and Promotion Regulations for Kolhapur Region 


PART- I 


The Standardized Development control and Promotion Regulations for Regional Plan Area in 
Maharashtra Sanctioned by the Government vide Notification No . TPS - 1812 / 157 /CR -71/ 12 Reconstruction 
No . 34 / 12RP /UD - 13 , dated 21st November 2013 along with modifications sanctined by Government from 
time to time shall be applicable . Also , clarification given by the Directior of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune under the provision of Section 46 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
respect of said regulations shall also be applicable . 


3Ę 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


PART II 


In addition to the Regulations as mentioned in "PartI", the Special Regulations suggested by Regional 
Planning Board , Kolhapur for Regional Plan Kolhapur area treated as "Part II" with the modifications 
suggested by Governmentwhile sanction as below . — 


Section 


No . 


Proposal as per 
the Plan published 
under Section 16 (1) 
of MR and TP Act, 

2 


Proposal as per the Plan Modification sanctioned 
submitted under Section 15 ( 1) by Government under 
and 16 ( 4 ) of MR and TP Section 15 ( 1) of MR 
Act, 1966 

and TP Act , 1966 


Part II 


New Provisions 


Definitions 


at 


1. 1 Atrium : Atrium means a sky lighted Atrium : Atrium means a sky lighted the standardised 

naturally ventilated area in buildings , naturally ventilated area in buildings , DevelopmentControl 
with no intermediate floors , often with no intermediate floors , often and promotion 
contaning plans and used as contaning plans and used as Regulations for 
circulation space or entrance foyer. circulation space or entrance foyer. Regional Plan area in 

Maharashtra 
1 .2 Biotechnology Units : shall means Biotechnology Units : shallmeans 

sanctioned by 
biotechonology Units /Parks which biotechonology Units /Parks which 

Government on 21st 
are certified by the Development are certified by the Development 

November 2013 shall 
Commissioner (Industries) or any Commissioner (Industries ) or any 

be applicable as 
other officer authorised by him in his other officer authorised by him in his 

mentioned in Part I, 
behalf. behalf . 

Hence , these new 
1. 3 Clinic : A premises used for Clinic : A premises used for definitions shall be 

treatment of outdoor patients by a treatment of outdoor patients by a considered whenever 
doctor, in case of polyclinic ( a clinic doctor, in case ofpolyclinic ( a clinic the Standardised 
dealing with different diseases), dealing with different diseases), 

Development Control 

and Promotion 
1. 4 Clinical Laboratory : A premises Clinical Laboratory : A premises Regulations are to be 

used for carrying out various tests used for carrying out various tests revised 
for diagnosis of ailments . for diagnosis of ailments . 

Government level. 

Hence , these 
1. 5 Construction : The activity of Construction : The activity of proposed provisions 

carrying out any development, carrying out any development, are not included . 
erection /addition /alteration ( as erection / addition / alteration (as 
specified above ) of any building, specified above ) of any building, 
bridges , structures or laying of bridges , structures or laying of 
roads services etc . in or over or roads services etc . in or over or 
under ground . 

under ground. 
Drainage : The removalof any liquid Drainage : The removal of any liquid 
by a system constructed for the by a system constructed for the 
purpose . 

purpose . 
1. 7 Fitness Centre : means and Fitness Centre : means and 

includes the built up premises includes the built up premises 
including toilet facilities provided in including toilet facilities provided in 
the building including gymnasium the building including gymnasium 
for the benefit of its inmates and for for the benefit of its inmates and for 
the purpose of fitness , physical the purpose of fitness , physical 
exercises, yoga and such other exercises , yoga and such other 
activities as maybe permitted by the activities as may be permitted by the 
Authority from time to time. 

Authority from time to time. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


360 


Schedule -B 


1.8 Floor Area : Floor area shall mean Floor Area : Floor area shall mean 

covered area of a building at any covered area of a building at any 
floor level. 

floor level. 
1 . 9 Gaothan : Areas of villages notified Gaothan : Areas of villages notified 

as Gaothan by Revenue Authorises. as Gaothan by Revenue Authorises . 


1. 10 Guest house : is a premises for Guest house : is a premises for 

housing the staff of Government, housing the staff of Government, 
Semi Government public Semi Government, public 
undertaking and private limited undertaking and private limited 
company for short duration 

company for short duration . 


1. 11 Holding, Occupation : A Holding, Occupation : A 

contiguous piece of land in one contiguous piece of land in one 
ownership irrespective of separate ownership irrespective of separate 
propoety register cards. 

propoety register cards . 


1 . 12 Hospital : A premises providing Hospital : A premises providing 

medical facilities of general or medical facilities of general or 
specialized nature for treatment of specialized nature for treatment of 
indoor and outdoor patients . 

indoor and outdoor patients . 


1. 13 Public Buildings : Except where Public Buildings : Except where 

otherwise defined means a building otherwise defined means a building 
owned and used by Government or owned and used by Government or 
Semi-Government Authority, Public Semi-Government Authority, Public 
Registered Trust or such other Registered Trust or such other 
public agency, for public purposed public agency , for public purposed 
such as public worship , education , such as public worship , education , 
etc . 


etc . 


1. 14 Restaurant : A premises used for Restaurant : A premises used for 

serving food items on commercial serving food items on commercial 
basis including cooking facilities and basis including cooking facilities and 
seating arrangements in residential seating arrangements in residential 
building. And for commercial building. And for commercial 
premises restaurantmay be allowed premises restaurantmay be allowed 
of any built up area situated on any of any built up area situated on any 
floor with a separate parking and floor with a separate parking and 
garbage disposal facility . 

garbage disposal facility . 


1. 15 Revised permission : Any Revised permission : Any 

development permission granted development permission granted 
earliermaybe revised provided that, earliermaybe revised provided that, 
third party interest established in third party interest established in 
purosuance of such permission , if purosuance of such permission , if 
any, are not advaesely affected . In any, are not advaesely affected . In 
such case , consent of the adversely such case , consent of the adversely 
affected persons shall be affected persons shall be 
necessary . While granting the necessary . While granting the 
revised permission , the approved revised permission , the approved 
plans and commencement plans and commencement 


37 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Schedule - B 


certificate of the earlier permission , certificate of the earlier permission . 
with the owner and office , shallbe 

with the owner and office , shall be 
stamped as CANCELLED by the stamped as CANCELLED by the 
Authority 

Authority. 


Special Regulations. 


2 .1 (b ) Construction near Dam / (b ) Construction near Dam / (a ) Lands situated in 

Reservoirs : For any construction Reservoirs : For any construction 200 M peripheral 
near Dams/Reservoirs , the near Dams/Reservoirs , the distance from the 
regulations as per Government of regulations as per Government of boundary of water 
Maharashtra Environment Maharashtra Environment 

bodies such as Lakes 
Department Government Department Government 

and Ponds shall be 
Resolution No . -2009/ 325 /CR 61/ Ta Resolution No. 2009 /325 /CR 61/Ta 
K - 1 , dated 13th July 2009 and K - 1, dated 13th July 2009 and 

rstricted for any 
Irrigation Department notification No. Irrigation Department notification No . 

Development 
Miscellaneous - 2012 /CR - 20 / 2012 / Miscellaneous - 2012 /CR - 20 /2012 / 

(b ) Lands situated in 
WM (Revenue ) dated 2nd August WM (Revenue) dated 2nd August 

30 M . distance from 
2013 and as amended from time to 2013 and as amended from time to 
time shall be applicable . time shall be applicable . 

both side of Rivers 
boundary shall be 
restricted for any 
Development, and in 
future whenever HFL 
getmarked then such 
30 M . in distance is 
considered from HFL 
and no development 
shall be permitted in 
such 30 M . Belt . 


(c ) In lands situated in 
500 M . distance from 
full reservoir level of 
large and medium 
size reservoirs , no 
development shall be 
permitted . 


NOTE : However the 
above distances may 
be relaxed by the 
concern authority 
subject to the No 
objection Certificate 
from the Irrigation 
Department and 
Maharashtra Pollution 
Control Board 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


३९ 


Schedule - B 


( d ) Restrictions for 
development around 
Heritage Buildinigs / 
Monuments shall be 
applicable as notified / 
decided 

by 
Archaeological 
Department or 
Heritage Conservation 
Committee and as 
amended from time to 

time. 
2 . 2 Development in the vicinity of Development in the vicinity of This Regulations shall 

Ujalaiwadi Airport : Height Ujalaiwadi Airport : Height be included after 
restriction in the vicinity of the restriction in the vicinity of the getting the data from 
Ujalaiwadi Airport , as may be Ujalaiwadi Airport, as may be Airport Authority about 
specified by the concerned authority specified by the concerned authority restrictions to 
from time to time shall be observed . from time to time shall be observed . development in Funnel 

Zone such as Distance 
from Runway and 
permissible height of 
building . 


to 


ernm 


2 .3 Development within 500 M . from Development within 500 M . from Sanctioned 

as 
Jail (Kalamba ) premises : The Jail (Kalamba ) premises : The submitted 
developments within 500 M . from developments within 500 M . from Government under 
the Jail premises may be permitted the Jail premisesmay be permitted Section 15 ( 1 ) and 16 
with prior consent of the committee with prior consent of the committee ( 4 ) of Maharashtra 
constituted in this regard vide constituted in this regard vide Regional and Town 
Government Order No . UOR -81- Government Order No . UOR -81- Planning Act, 1966 . 
2013 -UD - 11, dated 4th December 2013 -UD - 11, dated 4th December 
2013 . This provision shall be subject 2013 . This provision shall be subject 
to the orders issued by the to the orders issued by the 

Government from time to time. 
2 .4 Development Along Highwaysl Development Along Highwaysl Development Along 

Classified Roads : Width of Classified Roads : Width of Highways /Classified 
different Highways included in different Highways included in Roads : Width of 
Regional Plan shall be considered Regional Plan shall be considered different Highways 
as mentioned below : asmentioned below : 

included in Regional 
National Highways - 60 M . NationalHighways - 60 M . 

plan shall be 

considered as 
State Highways - 45 M . State Highways - 45 M . mentioned below : 
Major District Road - 30 M . Major District Road - 30 M . National Highway - 60 
Other District Road - 24 M . Other District Road - 24 M . 

M . (including Service 

Road of 12 M . on both 
Village roads - 18 M . Village roads - 18 M . 

sides) 
The developments along the The developments along the State Highways - 45 M . 
highways shall be subject to the highways shall be subject to the (Including Service 
provisions of State Highways Act, provisions of State Highways Act, Road of 9 M . on both 
1965 and National Highway Act , 1965 and National Highway Act, sides) 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Schedule - B 


1956 and orders issued by Public 1956 and orders issued by Public Major District Road 30 
Work Department in this regards Work Department in this regards M . 
from time to time. from time to time. 

Other District Road 
A service road of 12 m . wide and 3 A service road of 12 m . wide and 3 24M . 
m . wide divider shall be provided m . wide divider shall be provided 

Village roads - 18 M . 
along State and National Highways along State and National Highways 
and Major District Road on both and major District Road on both Note : 
sides . These Service roadmay not sides. These service road may not 
be provided where development/ be provided where development/ 

ments along the 
construction is already taken place construction is already taken place 

highways shall be 

highw 
without the provision of the Service without the provision of the Service 

subject to the 
Roads. Road . 

provisions of State 
Highways Act, 1965 
and National Highway 
Act, 1956 and orders 
issued by Public 
Works Department in 
this regards from 
time to time. 
(2 ) If the width of any 
existing road above is 
more than width 
specified in the table 
above , then the 
greater width shall 
prevail. 
(3 ) The development 
permission along the 
above classified 
roads shallbe granted 
considering the total 
width of roads . 


2 .5 Development adjacent Military Development adjacent Military Government of 

Area : The developments / Area : The developments / Maharashtra 
construction of any type up to 100 construction of any type up to 100 directives given under 
m . around the Military Station shall m . around the Military Station shall Section 154 of 
be as per the norms fixed by the said be as per the norms fixed by the said Maharashtra Regional 
department. department. 

and Town Planning 
Act, 1966 and as 
amended from time 
to time shall be 
applicable to the 
development around 
the Military area . 


2 . 6 Development In National Development In National ( 1 ) The rpoposed 

Sanctuaries and it s Buffer Zone Sanctuaries and it s Buffer Zone provision is deleted 
: For any development/ construction : For any development/ construction from D . C . P . R . of 
of any type adjacent to national of any type adjacent to national Regional Plan , Kolhapur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


४१ 


Schedule - B 


sanctuaries, restrictions prescribed sanctuaries , restrictions prescribed ( 2 ) The State 
by the concerned department shall by the concerned department shall Government has 
be followed . be followed . 

sanctioned the 
Development of 
Tourism and Hospitality 
Services under 
Community Nature 
Conservancy around 
Wild Life Sanctuaries 
and National Parks in 
sanctioned D . C . P . R . 
ofRegionalPlans. vide 
Government 
Notification No . TPS 
1816 / CR - 563 / 16 / 
Section 20 (4 )/UD - 13 , 
dated 20th September 
2017 . Which is made 
applicable for the 
Regional Plan of 
Kolhapur. 


2 . 7 Environmental Clearance : Environmental Clearance : The Government has 

Environmental clearance certificate Environmental clearance certificate published notice under 
shall be submitted for the project as shall be submitted for the project as Section 20 (3 ) of 
may be prescribed by the Ministry may be prescribed by the Ministry Maharashtra Regional 
of Environment from time to time. of Environment from time to time. and Town Planning Act, 

1966 to incorporate 
Intergration of 
Environment 
conditions in Buildings 
By Laws vide Notice 
TPS - 1816 /CR -443/ R . 
P . UD - 13 , dated 13th 
April 2017 for santioned 
Regional Plan of 
Kolapur Ichalkaranji 
Region , this provision 
as and when 
sanctioned will be 
applicable for the 
Regional Plan of 
Kolhapur Region . 


2 .8 Provision for Amenity Space : In Provision for Amenity Space : In Provision for Amenity 

any layout or developmentproposal, any layout or development proposal, Space 
10 per cent amenity space shall be 10 per cent amenity space shallbe 

(a ) In residential layout 
provided while granting permission provided while granting permission 

or sub - division of land 
to the layout/Developmentproposal. to the layout/Development proposal. 

more than 0 . 4 ha . 
this shall be developed by the owner this shall be developed by the owner 

( excluding the area 
for the purposed mentioned in the for the purposed mentioned in the 

under R . P . roads or 
definition of Amenity space . definition of Amenity space . 

road widening ) in area 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Schedule - B 


Provided that such amenity space Provided that such amenity space or sub - division under 
shall not be required in case of shall not be required in case of Group Housing 
permission governed under permission governed under Scheme, an area 
regulation No . 22.4. 2 . 1 (v). regulation No . 22.4 .2 .1 (V ). admeasuring not less 

than 10 per cent of the 
Provided further that, if the amenity Provided further that, if the amenity 

total area of the land , 
space is less than 200 sq .M . in area space is less than 200 sq .M . in area 

shall be reserved , in 
then owner may be exempted from then ownermay be exempted from 

addition to 10 per cent 
earmarking such amenity space earmarking such amenity space area required as peon 
subject to payment of premium subject to payment of premium space in lavout or sub 
equivalent to 35 per cent of the value equivalentto 35 per cent of the value division , for Amenity 
of the land as per Annual Statement of the land as per Annual Statement Space . 
ofRates of respective years . ofRates of respective years. 

(b ) Following users 
shall be permisible in 
the Amenity Space . 
( 1 ) Educational 
facilities, 
( 2 ) Recreational 
facilities like play 
ground , garden , park , 
children s playground , 
Sports complex, 
Stadium , Club House 
etc . 
(3 ) Multipurpose hall, 
( 4 ) Conviention 
Centres, 
(5 ) cultural Centres, 
(6 ) Post offices, 
(7) Library, 
( 8 ) Dispensary 
Maternity Home, 
Hospital, 
(9 ) Police Station , 
(10 ) Fire Brigade , etc . 
( 11) Parking 
(12 ) Additional Public 
utility users with the 
premission of Director 
of Town Planning. 
( C ) Amenity spaces 
may be developed by 
Collector /Future 
Planning Authority / 
Land owner/ 
Developer subject to 
following : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


४३ 


Schedule - B 


Development of 
amenity space may be 
carried out by the 
Authority, or the owner 
may be allowed to 
develop the same for 
the amenities as per 
priorities mentioned 
here in below , if 
allowed to do so by the 
concern authority . 
The priority for 
development of 
particular amenity in 
particular Residential 
area shall be decided 
by the concern 
authority . If the concern 
authority is of the 
opinion that the 
amenity space is 
required to be develop 
for Playground , 
Garden , Park , Primary 
School, Hospital, 
dispensary , Fire 
Brigade Sation , Police 
Station , Parking and 
like other services , etc . 
then , such amenity 
space shall be handed 
over to the collector/ 
authority and the 
concern authority shall 
develop for the said 
purpose . If the concern 
authority is of the 
opinion that the 
amenity space is not 
required for above 
mentioned purposes 
then on satisfaction 
that the proposal is in 
public interest he may 
allow the owner to 
develop the same for 
the other amenities 
mentioned in this 
regulation . 
Provided that, it shall 
not be necessary to 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Schedule - B 


provide such Amenity 
sapce , if the land is 
proposed to be 
developed for IT or 
ITES users only and 
having area up to 2 .00 
Hectare . 
Provided further that, 
if the amenity space is 
less than 400 sq . m . 
in area and not 
suitable for creation of 
amenity , then , 
concern authority 
may instead of open 
land insist for amenity 
space in the form of 
built up area equal to 
50 per cent of amenity 
space as decided by 
the Authority . this built 
up amenity space 
preferable on ground 
floor and to be used 
by the general public 
as per the terms and 
conditions decided by 
the Authority . 
Provided further that, 
this regulation shall 
not be applicable 
where entire 
development 
permission is for 
amenities specified in 
definition of amenity 
sapce . 
Provided further that, 
this regulation shall 
not be applicable for 
revision of earlier 
sanctioned valid 
development 
permissions granted 
under the regulations 
in force prior to these 
regulations , where no 
such amenity space 
is provided in earlier 
sanctioned develop 
ment permission . 


४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 

१२ - १८ , शके १९३९ 
Schedule - B 


However, if some 
amenity space is 
provided in the earlier 
permission , then 
quantum of such 
amenity space in the 
revised permission 


(i) shall be limited to 
the area provided in 
earlier permission . 


(ii ) Shall not be 
reduced even though 
area of such amenity 
space is more than 
what is specified in this 
regulation . 


Provided that, the 
amenity spaces which 
are earmarked in the 
layout tentatively or 
finally sanctioned 
earlier and not 
developed so far, may 
also be allowed to be 
developed as 
mentioned in this 
regulation . 


Provided that such 
ameniy space shall not 
be required in case of 
permission governed 
under I to R Regulation 
No. 22 .4 . 2 . 1 (v ) 


Provided further that 
where provisions in the 
Regional Plan or Zone 
Plan or any other plan 
has a provision of 
amenity space more 
than what is stipulated 
in this regulation , then 
amenity space as 
required under such 
plan shall prevail and in 
that case amenity 
space as per this 
regulation shall notbe 
required . 


8Ę 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Schedule - B 


2 . 9 


No . 


Residential Development Residential Development ( 1 ) Residential 
adjacentto Gaothan in Rural area adjacentto Gaothan in Rural area Development 
: In the villages in rural area : In the village in rural area excluding adjacent to Gaothan 
excluding the area of Urban and the area of Urban and RuralGrowth in Rural area : In the 
RuralGrowth Centres , Urban Rural Centres , Urban Rural Complexes , villages in rural area 
Complexes, Residential Residential Development may be excluding the area of 
Development may be permitted permitted within the periphery of Growth centres , 
within the periphery of Gaothan Gaothan boundary as per the peripheral plans. 
boundary as per the criteria stated criteria stated below : 

Residential 
below : 

Development or 
Sr. Category of Development Sr. Category of Development 

development allowed 
No. Village allowed 

Village allowed 

in residential Zone , 
(Populations as 

(Populations as 

may be permitted 
per latest 

per latest 

within the periphery of 
census ) 

census ) 

Gaothan Boundary as 
1 Up to 5000 750 M . 1 Up to 5000 750 M . 

per the criteria given 
2 Above 5000 

1500 M . 2 Above 5000 1500 M . below : 
3 For Villages in Eco 200 M . 3 For Villages in Eco 200 M . 

Sr. Category Develo 

No. of Village pment 
sensitive Zone . 

sensitive Zone. 

( Populations allowed 

as per 
Such expansion along periphery of Such expansion along periphery of 

latest 
Gaothan shall be permitted on Gaothan shall be permitted on 

census) 
payment of premium of the total payment of premium of the total 

Up to 500 M . 
area of land . Such premium shall area of land . Such premium shall 

5000 
be calculated considering 30 per be calculated considering 30 per 

Above 750 M . 
cent rate of the said land as cent rate of the said land as - 

5000 and 
precribed in the Annual Statement precribed in the Annual Statement 

upto 
of Rates of the year granting such of Rates of the year granting such 
developments . Such premium shall developments . Such premium shall 2 

Above 1000 M . 
be deposited in the concerned be deposited in the concerned 

10000 
Authority /Branch Office of the Town Authority /Branch Office of the Town 

4 

For 200 M . 
Planning Department for crediting Planning Department for crediting 

Villages 
the same into the Government the same into the Government 

in Eco 
Treasury . Treasury. 

sensitive 

Zone. 
Provided further that where more Provided further that where more 
than 50 per cent of area of the than 50 per cent of area of the Note : The population 
Survey Number /Gat Number is Survey Number /Gat Number is shall be considered 
covered within the above peripheral covered within the above peripheral as per the latest 
distance then the remaining whole distance then the remaining whole census . 
of such Survey number/Gat number of such Survey number/Gat number 

Such development 
within one ownership shall be within one ownership shall be 

may be permitted on 
considered for development on considered for development on 

payment of premium 
payment of premium as above . payment of premium as above . 

of the total area of 
land . Such premium 
shall be calculated 
considering 15 per 
cent rate of the said 
land as prescribed in 
the Annual Statement 
of Rates of the year 
granting such 


anting such 


10000 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


80 


80 


Schedule - B 


developments . Such 
premium shall be 
deposited in the 
concerned Authority / 
Branch Office of the 
Town Planning 
Department for 
crediting the same into 
the Government 
Treasury . 
Such premium 
charges shall be 
recovered at the time 
of tentative approval of 
the Development 
permission . 
Provided that, where 
more than 50 percent 
of area of the Survey 
Number /Gat Number 
is covered within the 
above peripheral 
distance then the 
remaining whole of 
such Survey number / 
Gat number within one 
ownership shall be 
considered for 
development on 
payment of premium 
as above . 
Where tentative 
development 
permission is already 
granted before 
publication of Regional 
plan and final approval 
is yet to be granted , 
then in such cases 
premium charges 
shall not be recovered 
at the time of final 
approval. 
Provided also that for 
the areas which are 
converted into 
Municipal Councils / 
Nagar Panchayat 
within the Regional 
Plan (under the 
provision 


of 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Schedule - B 


Maharashtra 
Municipal Council, 
Nagarpanchayat and 
Industrial township 
Act , 1965 ) such 
permium shall be 
calculated 
considering 5 per cent 
rate of the said land 
as prescribed in the 
Annual Statement of 
Rates of the year 
while granting such 
residential 
development (without 
considering the 
guidelines therein ) . 
Out of this premium , 
50 per cent premium 
shall be deposited with 
the concerned 
Planning Authority and 
remaining 50 per cent 
shall be deposited in 
the local branch office 
of Town Planning . 
However such 
development should 
not be permitted on 
lands which deserve 
preservation or 
protection from 
Environmental 
consideration viz . Hills 
and Hill tops and within 
the required Buffer 
Zone/ prohibited Zone 
from river, lakes and 
reservoirs of minor 
and major project of 
water resource 
department 
( 2 ) Residential 
Development for 
Eco -villages in Eco 
Sensitive Zone : 
Residential 
Development for Eco 
villages in Eco 
Sensitive Zone is 
permitted upto 200 M . 
from Gaothan 
boundary. 


४९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 

घ १२ - १८ , शके १९३९ 
Schedule - B 


Note : The above 
provisions (Sr. Nos. 1 
and 2 ) are also 
applicable to all 
declared / Notified 
Gaothan s under 
MLRC irrespective of 
its position shown on 

Regional Plan or not. 
2 . 10 Development in Gairan Lands/ Development in Gairan Lands/ (F ) Development in 

Government Lands : Government Lands : Gairan Lands / 
Developments / Construction in Developments / Construction in Government Lands : 
Gairan Lands/GovernmentLands is Gairan Lands /Government Lands is Developments / 
permissible for any public purpose permissible for any public purpose Construction in Gairan 
for Central and State Government for Central and State Government Lands /Government 
Departments Projects only including Departments Projects only including Lands is permissible 
rehabilitation . rehabilitation . 

for any public purpose 
for Central and State 
Government / 
Departments Projects 
including rehabilitation 
in any zone. 
Note : The permium 
charges mentioned in 
the above regulation 
shall notbe applicable , 
if the work is 
undertaken by Cental 
or State Government or 
Public Authorities 
controlled by it. 


2 . 11 Developments /Construction for Developments /Construction for This provision is 

Lands of Paschim Devasthan Lands of Paschim Devasthan deleted from D . C . P . 
Committee : The lands owned by Committee : The lands owned by R . of Regional Plan , 
devasthan committee shall be devasthan committee shall be Kolhapur. 
entitled for development of any entitled for development of any 
devasthan purpose . 

devasthan purpose . 


2 . 12 Regional Park Zone : No Regional Park Zone : No ( 1) Regional Park 

development shall be permissible in development shall be permissible in Zone : Which is 
this zone except tree plantation , this zone except tree plantation , recommended by the 
agriculture , recreation without any agriculture , recreation without any Maharashtra Remote 
construction . construction . 

Sensing and 
application centre , 
Nagpur shown on 
Regional Plan is 
sanctioned . 


40 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Schedule - B 


(2 ) No development 
shall be permissible in 
this zone except tree 
plantation , agriculture , 
recreation without any 
construction . 


2 . 13 Forest Zone and Sanctuaries Forest Zone and Sanctuaries Uses Permissible in 

Zone : Activities in this zone shall Zone : Activities in this zone shall Forest Zone : The 
be permissible as per the norms of be permissible as per the norms of developments as 
Forest department. Forest department . 

may be required by 
the Ministry of Forest 
or its Authorities, as 

their 
requirements , shall 
only be permissible 
on the lands owned 
and possessed by the 
Ministry / Department 
of Forest or its 
Authorities. 


per 


The following regulations are also included as special regulation s : 


2 . 14 (a ) Draftsman s errors : 


1 . Draftsman s errors which are required to be corrected as per actual situation on site or as per 
Survey Records, sanctioned layout etc . shall be corrected by the concerned District Collector, after due 
verification and prior approval of concerned Divisional Joint Director of Town Planning . 


2 . Drafting errors if any regarding Private Lands shown by mistake in the restrictive Zone such as 
Defense Zone, Forest Zone , command area etc . shall be corrected after due verifications of Records and 
situation on ground by the concerned District Collector /Authority with prior approval of Director of Town 
Planning . In such case such Private Lands will be included in the adjacentZone . 


2 . 15 - The private or rental premises designated in Public -Semipublic Zone will continue to be in 
such zone as long as Public -Semipublic user exists . If such user is shifted or closed then the Authority 
shall allow developmentpermission on such land considering adjoining predominant land use zone, after 
due verification and by an order in writing . 


2 . 16 - Existing boundaries of the establishments like MIDC , NTPC Thermal Power Station , Defence 
Establishment, Reserved Forest etc . shall be corrected by the respective authority in consultation with 
Joint Director, Town Planning. If any private property is included within the PSP Zone / Forest Land Use 
Zone / Defence Zone and if the owner establish that the private / individual ownership of land vest with him 
then the land use adjoining to such zone shall be assigned to piece of such land by the Authority in 
consultation with Divisional Joint Director, Town Planning. 


2 . 17 - Existing Features Shown on Regional Plan - The existing features shown on Regional Plan are 
indicative and stand modified on Regional Plan as per actual position . Merely mention of particular existing 
use on Regional Plan , shall not bar the owner from development permission in that zone. Also , the 
boundaries of S . No., alignment of existing road / nala and other physical features of land shall be as per 
measurement plan of Land Records Department. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


2. 18 AGRICULTURAL ZONE / NO DEVELOPMENT ZONE 


The following uses shall also be permissible in the AgriculturalZone / No Development Zone - 


(a ) Roads & Bridges, Railways , Ropeway, Underground pipelines , Cables & like purposes in any 
zone . If any road / ring road / expressway declare by the State or Central Highway Authority , the alignment 
of such declared road shall deemed to be the part of the Regional Plan and for this procedure under 
Section 20 of MRTP Act , 1966 is not necessary . 


(b ) All projects of public interest undertaken by Central & State Government, bodies or public 
authorities controlled by the Government. 


(C ) With the prior approval of the Authority /Collector, manufacturing of Fireworks /Explosives and 
Storage ofMagazine/ Explosivesmay be permitted beyond 2 Km . ofGaothan Settlement/Gaothan Boundary 
subject to No Objection Certificate from the Chief Controller of Explosives . Also the conditions imposed 
regarding distance of existing and proposed development other than Gaothan from the site shall be 
mandatory to the concerned as specified by the Explosive Department. 


(d) Film studios at appropriate location having ground floor structure only with the built up area not 
exceeding 12 . 5 % of the gross plot area excluding Regional Plan roads & any Regional Plan proposalwith 
the condition that proper landscaping is done & trees are planted at the rate of 400 trees per hectare . 


( e ) Mangal Karyalaya / Lawns 


(i)Minimum area for MangalKaryalaya shall be 0 .40 Hect.with FSIof 0 .20 . Itmay be permitted along 
with essential guest rooms, not exceeding 30 per centof area ofMangalKaryalaya . Area for Parking shall 
be 40 per cent of gross area ,which shall be properly earmarked and bounded by bifurcating wall. 


( ii) Lawns for ceremony shall be 0 . 80 Ha. with FSI of 0 . 20 . Area for parking, shall be 40 per cent of 
gross area . 


(iii) The plot shall about on road havingwidth ofminimum 15m . 


( iv ) Such user shallbe allowed only on payment of premium at the rate of 10 % of the land rate as per 
ASR of the respective year . 


2 . 19 The Provision in the submitted regulation 6 .5 .2 . 1 ( vi) shallbe modified as under : 


Relocation of proposed Regional Plan Roads : 


If the land proposed to be laid out for any development is affected by any proposed road , the Collector 
may agree to adjust the location of such proposed Road to suit developmentwithoutaltering the proposed 
width of such Road . Provided thatno such shifting of the proposed Road shall be permitted . 


(a ) if the Road proposed to be relocated is in parts ; 


( b ) beyond 200 mts . of the location in the Regional Plan ; 


(c ) beyond the same holding of the Owner in which such Road is located ; 


( d) unless the alternative location and size is at least similar to the location and size of the Regional 
Plan Road as regards junctions, levels , etc .; 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


(e ) unless the relocation is within area covered by the layoutor developmentpermission under sanction ; 


and 


(f) If the entry and exit points are different than sanctioned alignment. 


(g) if the proposed Road is already shifted under these regulations . All such relocation of the alignment 
ofRoads shall be carried out in consultation with the Divisional Head of concerned division of the Town 
Planning Department and shall be reported by the Collector to the Government at the time of sanctioning 
the development permission . The Regional Plan is deemed to be modified to that extent. 


2 . 20 Regulation for development near historical / declared monuments 


( a ) The Restrictions for Development in the vicinity of the declared monuments as prescribed under 
the AncientMonuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 shall be observed . 


(b ) The Restrictions for Development in the vicinity of the ancientmonuments as prescribed under 
Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 shall be observed . 


( 2 .21) All the Modification proposals from Kolhapur - Ichalkaranji Regional Plan already Sanctioned 
by the State Government under section 20 (4 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 but 
not shown in respective Zone in Regional Plan , Kolhapur shall be treated as included in respective Zone 
as per the Modification Sanctioned by the State Government. 


( 2 . 22 ) Handloom /Power loom in Residential Zone : 


In this Zone the following users shall be permitted 


( a ) Purely Residential 


( b ) Residential cum shop line (R - 2 zone) 


(C ) Power loom 


( d ) Power loom cum Residential 


Users (a ) and (b ) above shall be as per normal conditions. However (C ) and (d ) shall be permissible 
with following conditions . 


(i) The access to the plots shall have minimum 9 mt. wide road . 


(ii) Itmust be proposed in detached building . 


(iii) Power loom use shall be restricted up to maximum permissible floor area of 250 sq.mt. with 
maximum 20 HP and 20 Labour. 


( iv) Total F. S. I. permissible should be one but the power loom use shall be restricted up to 50 per 
cent of the plot area . 


(v ) Adequate safety measures shallbe made to reduce noise and air pollution etc . providing vibration 
absorbing platform and dust settlers . 


(vi) Working hours for looms shall be 8 am , to 8 pm . 


(2. 23) Forest lands if any shown in different Zones shallbe treated as included in Forest Zone . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


( 2. 24 ) Saving clause regarding committed development : 


( A ) Regarding Committed Development outside previously Sanctioned Regional Plan of 
Kolhapur- Ichalkaranji Region : 


All Development permissions /layout approval granted by the District Collector/ concerned Revenue 
Authority or any development proposal for which tentative or final approvalhas been recommended by the 
concemed Town Plamling Office and is pending with the concerned Revenue Authority tor demarcation or 
for final N . A . on 12th September 2016 j. e . the date of board resolution for publication of draft R . P . shall 
continue to be valid for that respective purpose along with approved Floor Space Index . Provided that it 
shall be permissible for the owner to either continue with the permission in toto as per such earlier approval 
for that limited purpose under erstwhile regulation or apply for grantof revised permission under the new 
regulations. However, in such revision of cases the premium if any shall not be applicable ; for the originally 
approved land use and FSI only . 


(B ) Regarding Committed Development within the ambit of previously Sanctioned Regional 
Plan of Kolhapur- Ichalkaranji Region : 


(i) The Developmentpermission /layout approval granted by the District Collector/concerned Revenue 
Authority within the ambit of the sanctioned Regional Plan of Kolhapur Ichalkaranji prior to the publication 
of the Draft Regional Plan ,Kolhapur and if the said Developmentpermission /layout is as per the provisions 
of Sanctioned Regional Plan of Kolhapur-Ichalkaranji Region then Such permission /layouts shallbe treated 
as valid permission for the respective sanctioned use . These permissions /layouts , if submitted for revised 
approval , then it should be corrected as per the present Sanctioned Regulations of the Regional Plan of 
KolhapurRegion . 


(ii) The Developmentpermission /layoutapproval granted by the District Collector/concerned Revenue 
Authority within the ambit of the sanctioned Regional Plan of Kolhapur Ichalkaranji and if the said Development 
permission /layout approval is contradictory or adverse to the provisions of Sanctioned Regional Plan of 
Kolbapur- Ichalkaranji Region or Draft Published Regional Plan of Kolhapur Region then such permission / 
layout shallbe treated as illegal and to be cancelled with immediate effect. 


Note :- The layouts which are approved before publication of this Regional plan but not fulfilling the 
requirements of DCR such as road width , open space etc .but saved as per above special regulation , in 
such cases the building permission shallbe granted with 75 per cent of FSI permissible in such zones . 


(2 . 25 ) The lands notified by the Maharashtra Industrial Development Corporation / Under acquisition 
for MIDC though situated in the Agricultural/No DevelopmentZone as per Regional Plan of Kolhapur, such 
lands shall be deemed to be included in the IndustrialZone. 


(2 .26 ) In the Agricultural Zone /No Development Zone of the Sanctioned Kolhapur-Ichatkaranji Regional 
Plan if any permission has been granted on any land for Industrial Use , Public - Semi Public User , Petrol 
Pump ,Motel or such other highway amenities then such lands are treated in Agricultural / No Deveopment 
Zone. 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R . M . PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


नगर विकास विभाग 
सहसंचालक , नगर रचना यांचे कार्यालय , 

पुणे विभाग, सारंग सोसायटी, सहकारनगर , पुणे -९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ 

सूचना 
क्रमांक प्रा . यो . सांमि/मौजे रांजणी/तालुका कवठेमहांकाळ/ स . नं . ७४०- अ पै./ कलम २० ( ३)/ सहसंपुवि / ७१ .-- ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या 
प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या 
फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५/प्र. क्र . ४९ / १५/ नवि - १३ , 
दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मंजूर सांगली-मिरज प्रादेशिक योजनेत मौजे रांजणी, तालुका कवठेमहांकाळ , जिल्हा सांगली येथील सर्व्हे नंबर ७४० - अ 
एकूण क्षेत्र २ .०६८३ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास " उक्त क्षेत्र " असे संबोधले आहे) शेती तथा ना-विकास विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाने पत्र क्रमांक टीपीएस- २०१६ / १८७१/ प्र . क्र . ९८ / १७ / नवि - १३, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ 
अन्वये , उक्त क्षेत्रास अटींस अधीन राहून फेरबदलाची सूचना निर्गमित करण्यास झोन बदल समितीस संमती प्रदान करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कमल २० पोट - कलम (२) मधील तरतुदीनुसार " उक्त क्षेत्र " शेती व ना- विकास विभागातून वगळून , खालील 
अटींच्या अधीन राहून , रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित " प्रस्ताव छाननी समिती" चे मत झाले आहे; 

( १) शासनाने शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ तसेच वेळोवेळी निर्धारित केलेले अधिमूल्य, शुल्क व शासन 
निर्णयातील सर्व अटी जमिनधारक/ विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील . 

(२) विषयांकित जागेतून पूर्व- पश्चिम व उत्तर - दक्षिण असे दोन पाण्याचे प्रवाह जात असल्याचे गाव नकाशावरून दिसून येते . उक्त फेरबदलानंतर 
होणाऱ्या विकसनामुळे सदर नैसर्गिक पाणी प्रवाहास अडथळा होणार नाही याबाबतची दक्षता घेणे जमीन मालकांवर बंधनकारक राहील . 

( ३) मुख्य अभियंता ( जस), जलसंपदा विभाग , पुणे यांचेदिनांक १९ मे २०१६ , महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे दिनांक ८ मार्च २०१६ रोजीच्या 
पत्रातील अटी जमीनधारक/विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील . 

आता, त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट-कलम (३) अन्वये प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचे मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत ; 
___ हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगर रचना, सांगली शाखा, सांगली, पत्ता मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , पहिला मजला, वालनेसवाडी, 
सांगली-मिरज रोड, सांगली- ४१६ ४१५ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थत्यांचे 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर 
करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना, सांगली शाखा, सांगली यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

सदर सूचना www. maharashtra. gov.in व www. dtp. maharashtra. gov .in या वेबसाइटवरदेखील उपलब्ध आहे. 


अविनाश पाटील , 
सहसंचालक, नगर रचना, 

पुणे विभाग, पुणे. 


पुणे , १७ जानेवारी २०१८. 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Office of the Joint Director of Town Planning , 

Pune Division , Sarang Society , Sahakarnagar, Pune 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Notice 
No . R . P . Sangli-Miraj/Mouje Ranjani/ Tal. Kavthemahankal/S . No . 740 - A / Section 20 ( 3 )/ JDTP / 
71. - - Whereas , the Government vide Resolution No . TPS- 1815/ CR- 49/ 15/ UD- 13 , dated 
6th May 2015 has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Act, 1966 regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making 
notification in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said Act ; 

and whereas , land admeasuring about 2 . 0683 hectare bearing S . No. 740 - A of Mouje Ranjani, 
taluka Kavthemahankal , district Sangli ( hereinafter referred to as "the said area") is included in Agriculture 
and No Development Zone in the sanctioned Regional Plan of Sangli-Miraj ; 

and whereas , Government in Urban Development Department has given consent to " Proposal 
Scrutiny Committee " to approve the said modification vide letter No. TPS - 2016 / 1871/CR - 98 / 17 /UD 
13, dated 29th November 2017 ; 

and whereas, the " Proposal Scrutiny Committee " established under the above mentioned 
Government Resolution is of the opinion that the said area should be deleted from Agriculture and 
No Development Zone and included in Residential Zone in accordance with the provisions of sub 
section (2 ) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions. — 

(i) Conditions laid down in the said Government Resolution dated 6th May 2015 , 4th January 2016 
and payment of requisite permium and charges shall be binding on the land owner/developer. 

( ii ) It shall be binding on the land owners to keep the flow of water undisturbed in case of two 
natural streams shown flowing East-West and North -South in the village map. 

(iii) Conditions prescribed by the Chief Engineer, Irrigation Department vide letter dated 19th May 
2016 and Maharashtra Jeevan Pradhikaran vide letter dated 8th March 2016 shall be binding on the 
land owner /developer. 

Now, therefore, under the power delegated by the Government in this regard, suggestions / 
objections with reasons are invited from public in accordance with Section 20 ( 3 ) of said Act in 
respect of proposed modification within 30 days from the date of publication of this notice in the 
Maharashtra Government Gazette ; 

The suggestions and/ or objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , 
Sangli Branch , Sangli, Central Administrative Building , First floor, Walneswadi, Sangli-Miraj Road, 
Sangli -416 415 . The plan showing the proposed modification is kept open for inspection to the public 
during office hours in the said office. Assistant Director of Town Planning, Sangli Branch , Sangli is 
duly authorized to hear the suggestions /objections received within the stipulated period and to submit 
the report thereon . 

This Notice is also available on website at www . maharashtra . gov . in and www .dtp .maharashtra . 
gov.in 


AVINASH PATIL , 
Joint Director of Town Planning, 

Pune Division , Pune . 


Pune, 17th January 2018 . 


नगर विकास विभाग 
सहसंचालक , नगर रचना यांचे कार्यालय , 

पुणे विभाग , सारंग सोसायटी , सहकारनगर , पुणे -९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

सूचना 
क्रमांक प्रा. यो . पुणे/मौजे रांजणगाव गणपती /तालुका शिरूर/ ग. नं . १२१८, १२२० पै व इतर / कलम २० (३ )/ सहसंपुवि/ ९८. - - ज्याअर्थी, राज्यात 
मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र. क्र . ४९ / १५ / 
नवि - १३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ; 

___ आणि ज्याअर्थी,मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत मौजे रांजणगाव गणपती, तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १२१८ , १२२० पैकी , 
१२२१ पैकी, १२६४ पैकी एकूण क्षेत्र १८ . ९२७५ हेक्टर क्षेत्र (यापुढेज्यास " उक्त क्षेत्र " असे संबोधले आहे) शेती तथा ना-विकास विभागात समाविष्ट 
आहे ; 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कमल २० पोट - कलम (२) मधील तरतुदीनुसार " उक्त क्षेत्र " शेती व ना -विकास विभागातून वगळून , खालील 
अटींच्या अधीन राहून , रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित " प्रस्ताव छाननी समिती " चे मत झाले आहे; 

( १) फेरबदलाखालील जागेत असणाऱ्या शेततळ्यांच्या क्षेत्रात भविष्यात कोणतेही बांधकाम/विकास अनुज्ञेय होणार नाही. 

( २) शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या अनुषंगाने जमीनधारकाने सादर केलेल्या बंधपत्रातील अटीनुसार 
भूखंडाची/ सदनिकाची विक्री अनुज्ञेय होईल व सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद तसेच वेळोवेळीनिर्धारित केलेले अधिमूल्य, शुल्क व शासन निर्णयातील 
सर्व अटी जमीनधारक /विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील . 

आता, त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट- कलम (३) अन्वये प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचेमुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत ; 

हरकती/ सूचना सहाय्यक संचालक , नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे, पत्ता नवीन प्रशासकीय इमारत , विंग डी , ३ रा मजला, पूर्वबाजू, विधान 
भवनासमोर, पुणे -४११ ००१ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी 
सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
सदर सूचना www. maharashtra. gov.in व www. dtp. maharashtra. gov.in या वेबसाइटवरदेखील उपलब्ध आहे . 

अविनाश पाटील , 
सहसंचालक , नगर रचना, 

पुणे विभाग, पुणे. 
पुणे, १८ जानेवारी २०१८ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Office of the Joint Director of Town Planning , 

Pune Division , Sarang Society , Sahakarnagar, Pune 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notice 
No . R. P. Pune/ Mouje Ranjangaon Ganapati/Tal . Shirur/ G. Nos. 1218, 1220 ( pt .) etc ./ Section 
20 (3 )/ JDTP /98 . — Whereas, the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR - 49/ 15 /UD - 13 , dated 
6th May 2015 has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes 
in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said Act ; 

and whereas , land admeasuring about 18 . 9275 hectare bearing Gat Nos . 1218 , 1220 (pt.) 1221 
(pt.), 1264 (pt.) of Mouje Ranjangaon Ganpati , taluka Shirur, district Pune (hereinafter referred to as 
" the said area ") is included in Agriculture and No Development Zone as per the sanctioned Regional 
Plan of Pune ; 

and whereas, the " Proposal Scrutiny Committee " established under the above mentioned 
Government Resolution , is of the opinion that the said area should be deleted from Agriculture and 
No Development Zone and included in Residential Zone in accordance with the provisions of sub 
section (2 ) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions. — 

(i) Building/Development permission shall not be allowed in future in the area under Farm -Ponds 
of the land under Zone-Change . 

( ii) The sale of plots /tenements shall be permissible as per the conditions given in undertaking 
in pursuance of aforesaid Government Resolution dated 6th May 2015 and 4th January 2016 and 
also all conditions mentioned in the said resolutions and payment of requisite permium and charges 
shall be binding on the land owner/developer. 

___ Now, therefore, under the power delegated by the Government in this regard , suggestions / 
objections with reasons are invited from Public in accordance with Section 20 ( 3 ) of said Act in 
respect of proposed modification within 30 days from the date of publication of this notice in the 
Maharashtra Government Gazette ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


५७ 


The suggestions and / or objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , 
Pune Branch , Pune , New Administrative Building , Wing D , Third Floor, in front of Council Hall, Pune 
411 001. The plan showing the proposed modification is kept open for inspection to the public during 
office hours in the said office . Assistant Director of Town Planning, Pune Branch , Pune is duly 
authorized to hear the suggestions/objections received within the stipulated period and to submit the 
report thereon. 

This Notice is also available on website at www . maharashtra . gov. in and www . dtp .maharashtra . 
gov. in 


AVINASH PATIL, 
Joint Director of Town Planning, 

Pune Division , Pune. 


Pune, 18th January 2018 . 


नगर विकास विभाग 
सहसंचालक , नगर रचना यांचे कार्यालय , 

पुणे विभाग , सारंग सोसायटी, सहकारनगर, पुणे -९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ 

सूचना 
क्रमांक प्रा . यो . पुणे /मौजे खरपुडी खु. I /तालुका खेड / ग. नं. १९१/ १, १९२, १९३ व इतर/ कलम २० ( ३)/ सहसंपुवि / ९९ .-- ज्याअर्थी, राज्यात 
मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र. क्र . ४९ /१५/ 
नवि - १३ , दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत मौजे खरपुडी खु. II, तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १९१/ १, १९२, १९३ पैकी , 
१९५/ २ पैकी , १९६ पैकी, १९८, १९९, २०० पैकी, २०१, २०२, २०३, २०४/ २, २५६ / ३, २५७, २५८ पैकी , २६० पैकी , १६१ पैकी एकूण क्षेत्र २५.०३ 
हेक्टर असून त्यापैकी ०. ७६ हे. आर क्षेत्र चासकमान कालव्यासाठी संपादन केले असून सदर क्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्र २४.२७ हे. आर इतके (यापुढे 
ज्यास " उक्त क्षेत्र" असे संबोधले आहे) शेती तथा ना -विकास विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कमल २० पोट- कलम (२) मधील तरतुदीनुसार " उक्त क्षेत्र " शेती व ना -विकास विभागातून वगळून , खालील 
अटींच्या अधीन राहून, रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव छाननी समिती " चे मत झाले आहे; 

(१) उपरोक्त शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या अनुषंगाने जमीनधारकाने सादर केलेल्या बंधपत्रातील 
अटीनुसार भूखंडाची/ सदनिकाची विक्री अनुज्ञेय होईल व सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद तसेच वेळोवेळी निर्धारित केलेले अधिमूल्य, शुल्क व शासन 
निर्णयातील सर्व अटी जमीनधारक /विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील . 

( २) जलसंपदा विभागाचे दिनांक ७ एप्रिल २०१७ चे पत्रातील सर्व अटींची पूर्तता करून पश्चिम- उत्तर बाजूने संपर्क रस्ता तयार करणे 
बंधनकारक राहील . 

आता, त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट- कलम (३) अन्वये प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचे मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत ; 

हरकती/ सूचना सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे, पत्ता नवीन प्रशासकीय इमारत , विंग " डी ", ३ रा मजला, पूर्व बाजू, विधान 
भवनासमोर , पुणे- ४११ ००१ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थत्यांचे कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी 
सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

सदर सूचना www. maharashtra. gov.in व www. dtp. maharashtra. gov.in या वेबसाइटवरदेखील उपलब्ध आहे . 


अविनाश पाटील , 
सहसंचालक , नगर रचना , 

पुणे विभाग , पुणे. 


पुणे, १८ जानेवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Office of the Joint Director of Town Planning , 

Pune Division , Sarang Society, Sahakarnagar, Pune 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notice 
No. R . P . Pune/Mouje Kharpudi Kh . / Tal. Khed / G . Nos . 191/ 1 , 192 , 193 etc ./Section 
20 ( 3) / JDTP / 99 . — Whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 
6th May 2015 has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes 
in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said Act ; 

and whereas, land admeasuring about 25 .03 hectare and 0 . 76 H . R . area is acquired for 
Chaskaman Canal and Remaining area is 24 . 27 hectare bearing Gat Nos . 191/ 1, 192 , 193 (pt.), 195 / 
2 (pt.) 196 (pt.) , 198 , 199 , 200 (pt.) , 201, 202, 203, 204 /2 , 256 / 3 , 257 , 258 (pt.), 260 (pt.) , 261 (pt.) 
of Mouje Kharpudi Kh ., taluka Khed , district Pune (hereinafter referred to as " the said area" ) is 
included in Agriculture and No Development Zone as per the sanctioned Regional Plan of Pune ; 

and whereas, the " Proposal Scrutiny Committee " established under the above mentioned 
Government Resolution is of the opinion that the said area should be deleted from Agriculture and 
No Development Zone and included in Residential Zone in accordance with the provisions of sub 
section (2 ) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions. — 

(i) The sale of plots / tenements shall be permissible as per the conditions given in undertaking 
in pursuance of aforesaid Government Resolution dated 6th May 2015 and 4th January 2016 and 
also all conditions mentioned in the said resolutions and payment of requisite permium and charges 
shall be binding on the land owner /developer. 

( ii) Conditions laid down in the Irrigation Department s letter dated 7th April 2017 should be 
fulfilled and the construction of approach road from the west-North side shall be mandating. 

Now , therefore , under the power delegated by the Government in this regard , suggestions / 
objections with reasons are invited from public in accordance with Section 20 ( 3 ) of said Act in 
respect of proposed modification within 30 days from the date of publication of this notice in the 
Maharashtra Government Gazette ; 

The suggestions and / or objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , 
Pune Branch , Pune , New Administrative Building, Wing D , Third Floor, in front of Council Hall, Pune 
411 001. The plan showing the proposed modification is kept open for inspection to the public during 
office hours in the said office . Assistant Director of Town Planning, Pune Branch , Pune is duly 
authorized to hear the suggestions /objections received within the stipulated period and to submit the 
report thereon . 

This Notice is also available on website at www . maharashtra . gov. in and www . dtp .maharashtra . 
gov. in 


MIA 
VY 


AVINASH PATIL 
Joint Director of Town Planning, 

Pune Division , Pune. 


Pune , 18th January 2018 . 


नगर विकास विभाग 
सहसंचालक , नगर रचना यांचे कार्यालय , 

पुणे विभाग , सारंग सोसायटी , सहकारनगर , पुणे -९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

अधिसूचना 
shich 4 . TT. GOT /Hut fore/ 

a f /11. İ. 9300 /9 g gap/ chelt 20 (8 )/Heviyd/190 .-- " ][ 37eff, puella HOP 3PRISCHIYRICA 
योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५/ प्र. क्र . ४९ / १५ / नवि - १३, दिनांक ६ मे २०१५ 
अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत मौजे शिरूर, तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १३००/ १, १३००/ २, १३००/ ३ , 
१३१६/ १ व १३१६/ २ मधील सुमारे १० . ३० हेक्टर क्षेत्रापैकी ० . ३६ आर. क्षेत्र ६० मीटर रुंद पुणे - नगर राज्यमार्गाच्या रस्तारुंदीने बाधित होत असून 
सदर क्षेत्र वगळून उर्वरित ९.९४ हे. आर शिल्लक क्षेत्र (यापुढे ज्यास " उक्त क्षेत्र " असे संबोधले आहे) शेती विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वर नमूद शासन निर्णयानुसार गठित " प्रस्ताव छाननी समिती " ने सदर जागेचा शेती विभागाऐवजी रहिवास विभाग असा विभाग 
बदल करण्यास काही अटींचे अधीन राहून तत्त्वत : मान्यता दिली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त नुसार, उक्त अधिनियमाच्या कमल २० च्या पोट - कलम (३) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत 
सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग , पुणे यांनी क्रमांक प्रा . यो .पुणे/ मौजे मौजे शिरूर / ता . शिरूर / ग . नं . १३००/ १ व इतर / कलम २० ( ३ ) / सहसंपुवि / 
१०६९ , दिनांक २७ मे २०१६ अन्वये आम जनतेच्या सूचना/ हरकती मागविण्यासाठी नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक , पुणे विभागीय पुरवणी, 
दिनांक जून ९ ते १५ , २०१६ रोजी पृष्ठ २ व ३ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन 
निम्नस्वाक्षरीकारांना अहवाल सादर करण्याकरिता सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांना नियुक्त करण्यात आले होते (यापुढे ज्याचा 
उल्लेख " उक्त अधिकारी" असा करण्यात आला आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालाचा विचार करून उक्त जमिनी, सोबतच्या नकाशात दर्शविल्यानुसार व काही अटीसापेक्ष 
शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे " प्रस्ताव छाननी समिती" चे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जमीनधारकांनी यासंबंधाने आवश्यक अधिमूल्य व प्रसिद्धी शुल्काचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट- कलम (४) चे शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, 
पुणे उक्त प्रस्तावित फेरबदलास मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९७ च्या अधिसूचनेसोबत 
जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये , शेवटच्या नोंदीनंतर , खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचेनिर्देश देत आहे . 


नोंद 


मौजे शिरूर , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १३००/ १ , १३०० / २, १३००/ ३ , १३१६/ १ व १३१६/ २ या जमिनी नकाशात 
दर्शविल्याप्रमाणे शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागामध्ये खालील अटींसापेक्ष समाविष्ट करण्यात येत आहेत . 
अटी :-- 

( १) पुणे- नगर राज्य महामार्गापासून प्रस्तुत जागेत दक्षिण - उत्तर १८ .० मीटर रुंद रस्ता विकास परवानगी घेताना प्रस्तावित करणे आवश्यक 
राहील. जेणेकरून १८ . ० मीटर रुंद रस्त्याची नवीन लिंकनिर्माण होईल . 

(२) शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व ४ जानेवारी २०१६ च्या अनुषंगाने जमीनधारकाने सादर केलेल्या बंधपत्रातील अटीनुसार भूखंडाची व 
सदनिकाची विक्री अनुज्ञेय होईल व सदर शासन निर्णयातील सर्व अटी बंधनकारक राहतील . 

प्रस्तावित फेरबदलाखालील जमिनी दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील 
कार्यालयांत उपलब्ध राहील . 

(i) सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे. 
( ii) पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण , पुणे . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in व www. dtp. maharashtra. gov .in या वेबसाइटवरदेखील उपलब्ध 
आहे . 


TV 


अविनाश पाटील, 
सहसंचालक , नगर रचना, 

पुणेविभाग , पुणे . 


पुणे, १७ जानेवारी २०१८ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Office of the Joint Director of Town Planning , 

Pune Division , Sarang Society , Sahakarnagar, Pune 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Noticification 
No . R. P . Pune/ Mouje Shirur/Tal. Shirur/ G. No . 1300 / 1 and others/Section 20 ( 4)/JDTP/ 70 . 
Whereas , the Government vide Resolution No . TPS - 1815 / CR- 49 / 15/ UD - 13, dated 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


6th May 2015 has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes 
in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said Act ; 

And whereas, land admeasuring about 10 . 30 hectare bearing Gat No. 1300 / 1 , 1300 /2 , 1300 / 3 , 
1316 / 1 and 1316 /2 of Mouje Shirur, taluka Shirur, district Pune and 0 . 36 R . area is affeected by 60 
mtrs . Pune-Nagar State Highway road widening and thereafter remaining area 9. 94 H .R . (hereinafter 
referred to as " the said area ") is included in Agriculture Zone in the sanctioned Regional Plan of 
Pune ; 

and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " established under the above mentioned 
Government Resolution had principally approved the change of use of the said land from Agriculture 
Zone to Residential Zone subject to conditions ; 

and whereas, in pursuant to the above a notice bearing No. R . P. Pune/Mouje Shirur /Tal Shirur/ 
G . No. 1300 / 1 and other/Section 20 ( 3)/ JDTP / 1069, dated 27th May 2016 regarding the proposed 
modification under sub - section ( 3 ) of the Section 20 of the said Act, was published by Joint Director 
of Town Planning, Pune Division , Pune which appeared in the Maharashtra Government Official 
Gazette , Part -1 Pune Division Supplement, dated June 9th to 15th , 2016 on pages 2 to 3 for inviting 
suggestions and/ or objections from the general public and the Assistant Director of Town Planning , 
Pune Branch , Pune was appointed as " Officer" (hereinafter referred to as " the said Officer") to hear 
suggestions and / or objections and submit his report to the undersigned ; 

and whereas , after considering the report submitted by the said Officer, the "Proposal Scrutiny 
Committee" is of the opinion that the said lands , should be deleted from "Agriculture Zone" and be 
included in "Residential Zone " as shown on plan subject to certain conditions ; 

and whereas, the Owner has deposited necessary premium and publication charges in the 
Government Treasury in this regard ; 

Now therefore , in exercise of the powers under sub - section (4 ) of Section 20 of the said Act 
delegated to him by the Government, Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune, hereby 
sanctions the proposed modification and for that purpose directs that in the Schedule of Modifications 
appended to the Notification dated the 25th November 1997 sanctioning the said Regional Plan , after 
the last entry, the following new entry shall be added . 

Entry 
The allocation of land bearing Gat Nos . 1300 /1, 1300 /2 , 1300 /3 , 1316 /1 and 1316 /2 of Mouje 
Shirur, taluka Shirur, district Pune is changed from "Agriculture Zone" and be included in " Residential 
Zone" more specifically shown on Plan subject to the following conditions . 

(1 ) While developing the land , 18 mtrs . wide South -North road originating from Pune-Nagar State 
Highway shall be proposed in this land , while obtaining development permission so as to create new 
18 mtrs . wide road link . 

(2 ) The sale of plots / tenements shall be permissible as per the conditions given in undertaking 
in pursuance of aforesaid Government Resolution dated 6th May 2015 and 4th January 2016 and 
also all conditions mentioned in the said resolution shall be binding. 

The part plan showing the lands under the sanctioned modification shall be made available for 
inspection to the general public during office hours on all working days at the following office . 

(i) Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune. 
(ii) Pune Metropolitan Regional Development Authority , Pune. 

This Notice is also available on website at www . maharashtra . gov. in and www .dtp .maharashtra . 
gov. in 


AVINASH PATIL , 
Joint Director of Town Planning , 

Pune Division , Pune . 


Pune , 17th January 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक न. भू./ भूमापन / प्रक्रिया/८९५५/ २०१७. -- ज्याअर्थी, जिल्ह्याधिकारी यांना असे आढळून आले की , खालील अधिसूचीत दाखविलेले एकूण दहा 
गावांचे गावातील गावठाणांचे आकारबंदानुसार क्षेत्र खालीलप्रमाणे आहे. या गावांची लोकसंख्या २००० वरील आहे. त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ चे कलम १२२ नुसार गावठाण भूमापन करणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी, पुणे याद्वारे आदेश देतात की , जमीन महसूल कायदा 
१९६६ च्या कलम १२२ नुसार एकूण दहा गावांचे गावठाणातील क्षेत्राचा समावेश गावठाण भूमापनाच्या प्रयोजनासाठी समाविष्ट केला जाईल. 

अनुसूची 
गावांची नावे 

तालुका 

गावठाणांचे क्षेत्र 


अ . क्र . 


३ 


हे . आर 


०६ . ८४ 


२ .५५ 


बारामती 
खेड 
इंदापूर 
हवेली 


oormsoowooo 


भोर 


माळेगाव 
नायफड 
लाकडी 
बुर्केगाव 
शिवरे 
उंडवडी 
सोनोरी 
कासारी 
उरवडे 
सोमाटणे 


दौंड 
पुरंदर 
शिरूर 


२ .८४ 
६. ५१ 
३. ८५ 
४० . ०९ 
६. २३ 
२. ७९ 
३० . ९८ 
३. ६१ 

सौरभ राव, 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


मुळशी 


मावळ 


पुणे, ४ जानेवारी २०१८ . 


Notification 
No. Gaothan city survey /8955 /2017 . — Whereas , the lands at mentioned in the scheduled appended 
hereto to the villages in District Pune are situated in Gaothan limits for the purpose of City Survey 
of the village. 

Therefore under the authority vested in turn under Section 122 of the M .L . R . Code 1966 the 
Collector of Pune is hereby pleased to direct that the lands within the boundaries of Goathan limit 
shown in the schedule appended hereto shall be the village sites for the purpose of City Survey . 

Schedule 
Sr. No . Village Names 

Taluka 

Gaothan Area in 


FNOtoo-DO 


Malegaon 
Nayfad 
Lakadi 
Burkegaon 
Shivare 
Undavadi 
Sonori 
Kasari 
Uravade 
Somatane 


Baramati 
Khed 
Indapur 
Haveli 
Bhor 
Dhaund 
Purandar 
Shirur 
Mulshi 
Maval 


H. R. 
06. 84 
2. 55 
2 .84 
6. 51 
3.85 
40. 09 
6 . 23 
2. 79 
30 .98 

3. 61 
SAURABH RAO , 
Collector, Pune. 


Pune , 4th January 2018 . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


अ . क्र . 


रिक्त 


अपर विक्रीकर आयुक्त , पुणे यांचकडून 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक अविआ/ पु. क्षे ./ आस्था/ राजप./ रजा/ २००२/ ब- ७५०/ सन २००२. – ज्याअर्थी, अपर विक्रीकर आयुक्त , पुणे क्षेत्र, पुणे या कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील खालील सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त , यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कालावधीकरिता अर्जित रजा विक्रीकर उपआयुक्त 
( प्रशासन) २, पुणे विभाग, पुणे , यांनी कळविलेल्या रजा लेख्यास ग्राह्य दस्त मंजूर करण्यात येत आहेत . 
स . वि . आं. चे नांव 

रजेचा प्रकार 

अतिरिक्त कार्यभार 
व पदनाम 

व कालावधी 

स्विकारलेल्या अधि . चे 

नांव व पदनाम 
श्री . के . एस . नांदेडकर , 

१ ) अर्जित रजा 
सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त 

दि . १५/ ११/ ०१ ते १७/ ११/ ०१ 
(प्रशा. ) प्र. ६७ , पुणे विभाग , पुणे . ( ३ दिवस) रजेच्या मागे दि . १४/११/ ०१ ची 

सार्व. सुट्टी रजेच्या पुढे दि . १० /११/०१ चा 

रविवार यांस जोडून 
- - " - - २) अर्जित रजा 

रिक्त 
दि . २४ / १२ / ०१ (एकूण १ दिवस ) 
रजेच्या मागे दि . २२ / १२/०१ चौथा शनिवार , 
दि . २३/१२/ ०१ रविवार व रजेनंतर २५ / १२ /०१ ची 

सार्व. सुट्टी यांस जोडून . 
असे प्रमाणित करण्यात येत की , उपरोक्त रजेवर जाणारे सहाय्यक विक्रिकर आयुक्त जर वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर , 
त्यांची त्याच पदी नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 
वरील रजा त्यांचे वार्षिक वेतन वाढीव अनुज्ञेय आहे . 

गो . के . जाधव , 
अपर विक्रीकर आयुक्त , 

पुणे क्षेत्र, पुणे . 
पुणे, दिनांक २१ मार्च २००२ . 


अ . क्र . 


रजेचा प्रकार 


व 


अपर विक्रीकर आयुक्त , पुणे यांचकडून 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक पोझेड -१०९७ / आस्था/ सविआ/रजा/ २३२. – ज्याअर्थी, अपर विक्रीकर आयुक्त, पुणे क्षेत्र , पुणे यांच्या अधिपत्याखालील खाली 
दर्शविलेल्या सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त , यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कालावधीची अर्जित / परावर्तित रजा या आदेशान्वये मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

रजेवर जाणाऱ्या सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त, यांचा कार्यभार ज्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आला आहे त्यांचे नाव रजेवर जाणाऱ्या 
सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त , यांच्यापुढे दर्शविले आहे . 
रजेवार जाणाऱ्या 

रजेचा प्रकार 

अतिरिक्त कार्यभार 
स. वि . आं. चे नांव व 

सोपविण्यात आलेल्या 
पदनाम 

कालावधी 

अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम 
श्री . के . ओ . खाडे , 

अर्जित रजा १३ दिवस 
सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त 

२३ / १०/ ९७ 
सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त (निर्धा) 

ते १७/ ११/ ०१ 
ब- २३३, कोल्हापूर 
श्री . बी. जी . ताटे , 

अर्जित रजा ५ दिवस 
सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त (निर्धा) 

३/ ११/ ९७ ते 
ब - २०१, पुणे 

७/ ११ /९७ 
श्री . चं . ता . बागडे 

अर्जित रजा ५ दिवस 

श्री . बी . जी . नाटे , 
ज्येष्ठ सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त (निर्धा) 

३ / ११/९७ ते 

विक्रीकर आयुक्त , (निर्धा) 
अ -२१ , पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


६३ 


३ 


अ . क्र . रजेवार जाणाऱ्या 

रजेचा प्रकार 

अतिरिक्त कार्यभार 
स. वि . आं. चे नांव व 

सोपविण्यात आलेल्या 
पदनाम 

कालावधी 

अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम 
श्री . एस . जे. जोशी , 

परिवर्तीत रजा ५ दिवस 
सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त 

३/ ११/ ९७ ते 
(निर्धा) ब- २०२, पुणे. 

७/ ११/ ९७ 
श्री . एस. जे . जोशी 

अर्जित रजा ५ दिवस 

श्री . बी . जी . नाटे 
सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त 

१/ १२/९७ ते 

सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त , 
(निर्धा) ब-२०२, पुणे . 

५/ १२/९७ 

(निर्धा) ब २०१, पुणे . 
श्री. व्ही . एन. पातूरकर , 

अर्जित रजा १० दिवस 

रिक्त 
सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त 

२९ / १०/९७ 
(निर्धा) ब- २०५, पुणे . 

७/ ११/९७ 
श्री . अ . भा . शिर्के 

अर्जित रजा ९ दिवस 

श्री . ओ. डी . शेटे 
सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त 

विक्रीकर अधिकारी , वर्ग-१, 
ब - २३४ , सातारा . 

२३ / १/ ९८ 

क - ८५९ , सातारा . 
श्री . एस. डी. शेवाळे परिवर्तीत रजा ९६ दिवस 

श्री . ए. सी . वंजारी 
सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त 

७/ ७/ ९७ ते 

(निर्धारणा) ब -२३५ , 
( प्रशा) प्र - ८४, सांगली. 

१०/ १० / ९७ 

सांगली. 
प्रमाणित करण्यात येते की , वरील सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त , उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्यांची त्याचपदी नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजांना रजेनंतर येणारा दुसरा चौथा शनिवार , रविवार तसेच सार्वजनिक सुटी जोडण्यास 
आवश्यक त्या प्रकरणी परवानगी देण्यात येत आहे. 

रौ. ह. तडवी, 
अपर विक्रीकर आयुक्त , 

पुणे क्षेत्र, पुणे. 
पुणे, दिनांक १७ जानेवारी १९९८ . 


१५/१/ ९८ ते 


विक्रीकर उप आयुक्त , पुणे यांजकडून 

__ संप रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक उपा / प्रशा-२/ पुणे/ आ -२/ का - ७/ राजप/ संप/रजा/ ९६ / ब-१५९० . – ज्याअर्थी, या विभागातील खालील राजपत्रित अधिकारी दिनांक २ सप्टेंबर 
१९९५ च्या लाक्षणिक संपात भाग घेऊन कार्यालयात अनुपस्थित होते . तसेच दिनांक ६ मार्च १९९६ ते ११ मार्च १९९६ या संप कालावधीत ते 
कार्यालयात उपस्थित होते . परंतू त्यांनी काम बंद आंदोलनात भाग घेतला होता. संदर्भिय शासन निर्णयान्वये आदेश आहेत की, सदर संप 
कालावधी देय व अनुज्ञेय रजा मंजूर करुन नियमित करण्यात यावा. त्यानुसार खालील राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी सदर संप कालावधीतील 
अनुपस्थितीकरिता अर्जित रजा मिळणेसाठी विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा अर्ज या कार्यालयास सादर केलेले आहेत म्हणून या आदेशान्वये 
खालील राजपत्रित अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावासमोरील स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या कालावधीकरिता अर्जित रजा (दिनांक ३ सप्टेंबर १९९५ 
च्या रविवार व दिनांक ५ मार्च १९९६ च्या सार्वजनिक सुट्टीला जोडून ) मंजूर करण्यात येत असून संप कालावधी नियमित करण्यात येत आहे . 
त्यांचे सर्वांच्या खात्यातून स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद केलेल्या दिवसांची अर्जित रजा वजा करण्यात यावी. 
अ . क्र . रजेवर जाणाऱ्या 

संपातील सहभागाबद्दल ज्या कालावधीकरिता संपकाळातील पदनाम 
स . वि . आं. चे नांव व 

अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत 
पदनाम 

आहे तो कालावधी 
श्री . जे. एच. माने , 

२/ ९/९५ व ६/ ३/९६ ते ११ /३/ ९६ 

सविआ ( प्रशा) 
सविआ ( प्रशा), प्र - ६८ , पुणे 

एकूण ७ दिवस 

प्र -८२, कोल्हापूर 
श्री . डी . व्ही . देशपांडे 

२/ ९/ ९५ व ६ / ३ / ९६ ते ११/ ३/ ९६ 

विअ वर्ग - २ 
विअ वर्ग- १, क - ७३५, प्र-६८ , पुणे 

एकूण ७ दिवस 

ड - १४२७, प्र- ६५ 
श्री . आर . आर . राऊत 

२/ ९/९५ व ६/३/९६ ते ११ / ३/ ९६ 

आ . अ . निउआ 
विअ वर्ग-१, क - ७३६ , प्र -६८, पुणे 

एकूण ७ दिवस 

( प्रशा) वरळी विभाग , मुंबई . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


अ . क्र . रजेवार जाणाऱ्या 

रजेचा प्रकार 

अतिरिक्त कार्यभार 
स. वि . आं. चे नांव व 

सोपविण्यात आलेल्या 
पदनाम 

कालावधी 

अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम 
सौ. सी . व्ही . कुलकर्णी 

२/९ /९५ व ६/ ३/ ९६ ते ११/ ३/ ९६ विअ वर्ग- १, क - ७०५ 
विअ वर्ग-१, क - ७३७, प्र -६८, पुणे 

एकूण ७ दिवस 

प्र - ६२ , पुणे. 
श्री . एस. पी . चव्हाण 

२/ ९ / ९५ व ६/ ३/ ९६ ते ११/ ३/ ९६ 

ज्येविनि , सविआ 
विअ वर्ग-२, ड - १४४८ , प्र-६८ , पुणे 

एकूण ७ दिवस 

( प्र) ८३ सातारा . 
श्री . एच. डी . सोमकुंवर 

२/ ९ / ९५ व ६/ ३/ ९६ ते ११/ ३ / ९६ 

व्यवसायकर अधिकारी 
विअ वर्ग-२, ड - १४४९, प्र- ६८ , पुणे 

एकूण ७ दिवस 

परभणी 
श्री . व्ही . के . गवळी 

२ / ९/ ९५ व ६ / ३ / ९६ ते ११/ ३/ ९६ 

विअ वर्ग- २, ड- १४५१ 
विअ वर्ग- २, ड - १४५१, प्र- ६८ , पुणे 

एकूण ७ दिवस 

प्र - ६८ , पुणे . 
श्री . एस. पी . काले 

६/३ / ९६ ते ११/ ३/ ९६ 

विअ वर्ग- १, क- ७२८ 
विअ वर्ग- १ क - ७२८ , प्र- ६६, पुणे 

एकूण ६ दिवस 

प्र -६६, पुणे. 
२) रजा कालावधीत उपरोक्त सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी ( त्यावेळी जे राजपत्रित नव्हते ते वगळून) कार्यभार कोणाकडेही हस्तांतरित 
केलेला नव्हता. 
३ ) रजेवरुन परत आल्यावर उपरोक्त सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांची पुनर्नियुक्ती ते त्यावेळी ज्या पदावर कार्यरत होते त्याच पदी करण्यात 
आलेली आहे . 
४) प्रमाणित करण्यात येते की, उपरोक्त सर्व राजपत्रित अधिकारी त्याचे नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ४ मधील कालावधीकरिता 
रजेवर गेले नसते तर त्यांची नियुक्ती ते त्यावेळी ज्या पदावर कार्यरत होते त्याच पदी पुढे चालू राहिली असती . 
५) सदर आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा त्याचे वार्षिक वेतनवाढीस अनुज्ञेय आहे. 

___ प. जा . बढिये, 
विक्रीकर उप आयुक्त ( प्रशा) २ , 

पुणे विभाग , पुणे. 
पुणे, दिनांक २६ मार्च १९९७. 


|ल 


स्वरुप 


कारण 


विक्रीकर अधिकारी, पुणे यांजकडून 

रजा मंजुरी आदेश 
१) श्री. जे. के . कांबळे , विक्रीकर अधिकारी, वर्ग-२, ड -१४५९ , प्र- ६९ , सोलापूर यांनी सादर केलेले विविध दिनांकाचे रजा अर्ज 
२) म. ना . सेवा (रजा) नियम १९८१ नियम क्र . ६३(१) ए व बी . 

क्रमांक उपा/प्रशा-२/ पुणे / आ -२/ का -७/रजा/९७/ब - ५७३ . – ज्याअर्थी, उपरोक्त संदर्भान्वये या विभागातील सहायक विक्रीकर आयुक्त (प्रशासन) प्र 
६९, सोलापूर यांचे कार्यालयात नियुक्त असलेले श्री . जे. के. कांबळे , विक्रीकर अधिकार , वर्ग- २, ड - १४५९ , प्र - ६९ , सोलापूर यांना खालीलप्रमाणे 
रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 
मंजूर केलेल्या रजेचा 

मंजूर रजेस जोडून 
कालावधी दिनांक 

असलेला कालावधी 
३/ ७/९६ ते ५/ ७/९६ 

२ दिवस अर्जित रजा खाजगी कारणास्तव 
१०/ ७/९६ ते ११/ ७ /०६ २ दिवस अर्जित रजा 

- - " - - 
१८ / ७/९६ ते २१ / ७/९६ 

४ दिवस रजा 

स्वत : चे आजारास्तव 
२२ / ७/ ९६ ते ६/ ८/ ९६ 

१६ दिवस परावर्तित रजा 
७/८/ ९६ ते २/ १०/९६ 

५७ दिवस असाधारण 

( विनावेतन) 
६. २८ / १०/ ९६ ते १२/ ११/९६ 

१६ दिवस अर्जित रजा 

- . " रजेपूर्वी २६ /१०/९६ 

चौथा शनिवार व २७/ १०/ ९६ 
रद्दचा रविवार 


|F 


११ 


ॐ 


ॐ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


६५ 


परिशिष्ट -- चालू 


१३ / ११ / ९६ - - 

१ दिवस असाधारण रजा स्वत: चे आजारास्तव 
८ . ८/ १२/९६ ते १५/ १२/९६ 

८ दिवस असाधारण आईचे आजारपणास्तव 

विनावेतन रजा 
९ . १/१/९७ ते ४/ ६/९७ 

१५५ दिवस असाधारण रजा स्वत: चे आजारपणास्तव 

(विनावेतन) 
उपरोक्त मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा व परावर्तित रजा त्याचे खात्यातून कमी करण्यात आली आहे. तसेच अनुक्रमांक १, २ 
व ८ वगळून इतर कालावधीत त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री . टी . के. वैद्य , विक्रीकर अधिकारी , वर्ग-२ , ड -१४५४ , प्र-६९ सोलापूर यांनी ग्रहण केला 


होता . 


रजेवरुन परत आल्यावर श्री . जे. के . कांबळे , हे जर वरील मुदतीत रजेवर गेले नसते तर त्यांची विक्रीकर अधिकारी , वर्ग- २ पदावरील 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 
उपरोक्त मंजूर करण्यात आलेल्या रजेपैकी अ. क्र . ८ वगळून उर्वरीत सर्व रजा त्यांच्या वार्षिक वेतनवाढीस अनुज्ञेय आहे. 

प. जा . बढिये, 
विक्रीकर उप आयुक्त ( प्रशा) २, 

पुणे विभाग, पुणे . 
पुणे, दिनांक ४ फेब्रुवारी १९९८ . 


| 


अपर विक्रीकर आयुक्त , पुणे यांचकडून 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक पोडेड -१०९७/ आस्था/ नविआ /रजा/ ब- ३०८२/ सन १९९७. – ज्याअर्थी, अपर विक्रीकर आयुक्त , पुणे क्षेत्र, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील 
दर्शविलेल्या सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त , यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कालावधीकरिता अर्जित रजा परावर्तीत रजा या आदेशान्वये मंजूर 
करण्यात करण्यात येत आहे . 

रजेवर जाणाऱ्या सहायक विक्रीकर आयुक्त , यांचा कार्यभार ज्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे त्यांचे नाव रजेवर जाणाऱ्या सहायक 
विक्रीकर आयुक्तांच्या नावापुढे दर्शविले आहे . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . रजेवर जाणाऱ्या रजेचा प्रकार 

अतिरिक्त कार्यभार 
स . वि . आं. चे नांव व कालावधी 

सोपविण्यात आलेल्या 
व पदनाम 

अधिकाऱ्यांचे नांव व पदनाम 
श्री . ए. वाय . फाटक , अर्जित रजा 

श्री . एम. एम . देशमुख 
स . वि . आ . प्र . प्र . ६२, पुणे. दि . ८ / ९ /९७ ते १२/ ९ / ९७ 

स . वि . आ . प्र . प्र . ६३ , पुणे . 
श्री . पी . एन. अंबरवाडीकर परावर्तीत रजा 

श्री . जी . पी . मनकवडे 
स . वि . आ . प्र. प्र . ६२, पुणे. दि . ८/९/ ९७ ते १२ /९/ ९७ 

वि . अ. क. ७०७ पुणे . 
श्री. आर. एल . बरैय्या परावर्तीत रजा 

श्री. पी . बी. खांगड 
स . वि . आ . प्र. प्र . ६४ , पुणे . दि . ८/९/ ९७ ते १२ /९/ ९७ 

स . वि . आ . प्र. प्र . ६५, पुणे. 
श्री. डी . एम . आगवण परावर्तीत रजा 

श्री. जी . बी . इंदुरकर 
स . वि . आ . प्र . प्र. ७७ , धुळे. दि . ९/ ६/९७ ते २७/ ६/९७ 

स . वि . आ . नि . ब २२४ , धुळे . 
श्री . एस. एच . एम . अबिदी परावर्तीत रजा 

श्री . जी . जी . वळवी 
स . वि . आ . वि . ब. नाशिक . दि . ९ / ९/९७ ते २/ ८/९७ 

स . वि . आ . प्र. ७६ नाशिक . 
श्री . आर . एल बरैया परावर्तीत रजा 

श्री. पी . बी. खांगड 
स. वि. आ. प्र. ६४ , पुणे . दि . ३/ १०/ ९७ ते ७/ ११ / ९७ 

स . वि . आ . प्र. ६५ पुणे . 
श्री . ओ. के . कांबळे 

अर्जित रजा 
स . वि. आ . अंमल ई ४२ पुणे . दि . १६ /९/ ९७ ते २६ /९ /९७ 


ल 


ल 


ज 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


रजेवर जाणाऱ्या 
स . वि . आं . चे नांव 

व पदनाम 


रजेचा प्रकार 
व कालावधी 


अतिरिक्त कार्यभार 
सोपविण्यात आलेल्या 
अधिकाऱ्यांचे नांव व पदनाम 


सौ. सी . व्ही. कुलकर्णी अर्जित रजा 

श्री . पी . जे. सुर्वे 
स . वि. आ . प्रशा. प्र. ८१ दि . १३ /१०/ ९७ ते २१ / ११ /९७ 

स. वि . आ . प्र . प्र.८२ कोल्हापूर 
श्री . जी. जी . वळवी अर्जित रजा 

श्री . डी . एस. गोसावी 
स . वि . आ . प्र . ७६ नाशिक दि . १/१०/९७ ते ४/ ११ / ९७ 

स . वि . आ . वि . ब. २२२ नाशिक 
श्री. के . ओ. खाडे परावर्तीत रजा 

श्री . पी . ओ. मस्के 
स . वि . आ . निर्धा ब २२३ दि . १३ / ८ /०७ ते २१ / ८/ ९७ 

स . वि . आ . नि . ब. २३२ 
कोल्हापूर 

कोल्हापूर 
श्री . पी . के . सुर्वे 

अर्जित रजा ३० दिवसांच्या रोखीकरणासह श्री. वी . वि . आगाशे 
स . वि . आ . प्र . ८२ कोल्हापूर दि . ३/ ११/९७ ते ६/ १२ / ९७ 

स . वि . आ . 
प्रमाणित करण्यात येत की , वरील रजेवर स. वि. आ . वर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्यांचा त्याच पदी नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजांना , रजेआधी येणारा दुसरा , चौथा शनिवार , रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्टी जोडण्यास 
आवश्यक त्या प्रकरणी परवानगी देण्यात येत आहे . 

रौ. ह . तडवी , 
अपर विक्रीकर आयुक्त , 

पुणे क्षेत्र, पुणे . 
पुणे, दिनांक ६ नोव्हेंबर ९७. 


अपर विक्रीकर आयुक्त , पुणे यांचकडून 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक पीझेड - १०९८ / आस्था/ सविआ / रजा/ ब -१६३०/ सन १९९८. – ज्याअर्थी, अपर विक्रीकर आयुक्त, पुणे क्षेत्र , पुणे यांच्या कार्यक्षेत्रातील 
खाली दर्शविलेल्या कालावधीसाठी अर्जित रजा , परावर्तीत रजा या आदेशान्वये संबंधीत विक्रीकर उपआयुक्तांनी कळविलेल्या रजा लेख्यास अनुसरुन 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवर असणाऱ्या सहायक विक्रीकर आयुक्त यांचा कार्यभार ज्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे त्याचे नाव रजेवर जाणाऱ्या 
सहायक विक्रीकर आयुक्तांच्या नावापुढे दर्शविले आहे . 
अ . क्र . रजेवर जाणाऱ्या रजेचा प्रकार 

अतिरिक्त कार्यभार 
स. वि . आं . चे नांव व कालावधी 

सोपविण्यात आलेल्या 
व पदनाम 

अधिकाऱ्यांचे नांव व पदनाम 
श्री. बी . एम. पवार , सविआ ( अपिले ) धनार्जित रजेसह 

श्री . व्ही . सी . हातमोडे 
प -३६, नाशिक . दि . २५ / ५/९८ ते २४ / ६/९८ 

स. वि . आ . प्र.- ७५, नाशिक . 
श्री . डि. एच. साळी परिवर्तीत रजा 

आहरण व संवितरण अधि . सह . 
स . वि . आ . अंमल ई - ५६ नाशिक दि . १९ / ५/९८ ते ३० / ५/९८ 

- - " -- - - " -- 
प्रमाणित करण्यात येत की , वरील रजेवर जाणारे स . वि . आ . जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्यांची नियुक्ती चालू 
राहिली असती. उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजांना रजेच्या आधी, रजेच्यानंतर येणारा दुसरा, चौथा शनिवार , रविवार तसेच सार्वजनिक सुटी 
जोडण्यास आवश्यक त्या प्रकरणी परवानगी देण्यात येत आहे . 

रौ. ह. तडवी, 
अपर विक्रीकर आयुक्त , 

पुणे क्षेत्र, पुणे . 
पुणे, दिनांक ७ जुलै ९८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


६७ 


अ . क्र . 


ल 


अपर विक्रीकर आयुक्त , पुणे यांचकडून 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक पीझेड - १०९७/ आस्था/ सविआ/ रजा/ ब- १५५१ / सन १९९७. – ज्याअर्थी, अपर विक्रीकर आयुक्त , पुणे क्षेत्र, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील 
खाली दर्शविलेल्या सहायक विक्रीकर आयुक्त यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कालावधीची अर्जित/ धनार्जि रजा या आदेशान्वये मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

रजेवर जाणाऱ्या सहायक विक्रीकर आयुक्त यांचा कार्यभार ज्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे त्यांचे नाव रजेवर जाणाऱ्या सहायक 
विक्रीकर आयुक्त यांच्या पुढे दर्शविले आहे . 

परिशिष्ट 
रजेवर जाणाऱ्या रजेचा प्रकार 

अतिरिक्त कार्यभार 
स . वि . आं . चे नांव व कालावधी 

सोपविण्यात आलेल्या 
व पदनाम 

अधिकाऱ्यांचे नांव व पदनाम 
श्री . चं. ता . बागडे अर्जित रजा २७ दिवस 

श्री . ए. जी . गोवईकर 
ज्ये . स. वि . आ . (निर्धा) दि . २६ /५/९७ ते २१/ ६/९७ 

स . वि . आ . (निर्धा) ब - २०३ 
अ - २१ , पुणे . 

पुणे. 
श्री . बी . जी . नाटे अर्जित रजा २० दिवस 

श्री . एस . ओ . जोशी. 
स . वि . आ . (निर्धा)ब. २०१ दि . १२ / ५/ ९७ ते ३१ / ५/ ९७ 

स . वि . आ . (निर्धा), 

ब- २०२ , पुणे. 
श्री. एस . जे. जोशी अर्जित रजा २९ दिवस 

श्री. बी . जी . नाटे 
स . वि. आ . (निर्धा) ब - २०२ दि . २/ ६/९७ ते ३० / ६/९७ 

स. वि . आ . (निर्धा ) 
पुणे . ९७/ ९८ गटवर्षाकरिता 

ब - २०१, पुणे 
स्वग्राम प्रवास सवलती सह. 
श्री . सा . कृ. रणसिंग अर्जित रजा १३ दिवस 

श्री . वि . वि . आगाशे 
स. वि . आ . ( अंमल ) दि . २६/ ५ / ९७ ते ७/ ६/ ९७ 

स . वि . आ . (निर्धा) 
ई - ६१, कोल्हापूर 

ब - २३१, कोल्हापूर 
श्री . एस. एन. जामोदे अर्जित रजा २६ दिवस 

श्री . पी . एच . धोंगडे 
ज्ये . स . वि . आ . (निर्धा) दि . २८ / ४/९७ ते २२ / ५/ ९७ 

स. वि . आ . ब - ५६ , 
अ - २३ , नाशिक 

नाशिक 
श्री . जी . बी . इंदुरकर अर्जित रजा १० दिवस 

श्री. के. वाय . भोपी 
स . वि . आ . (निर्धा) दि . २८ / ४ /९७ ते ९/ ५/ ९७ 

वि . अ . वर्ग-१ , क - ८०७ 
ब - २२४ , नाशिक 

धूळे . 
श्री. एच. एच. एम . अबिदी अर्जित रजा ३४ दिवस 

श्री . डी . एस. गोसावी 
स. वि . आ . (निर्धा) दि . ५/५/९७ ते ७/६/ ९७ 

स . वि . आ . (निर्धा) 
ब - २२१ , नाशिक 

ब -२२२, नाशिक 
श्री . एस. डी . शेवाळे अर्जित रजा २० दिवस 

कु . व्ही . आर . उंखाळ 
स . वि . आ . ( प्रशा) ८४ दि . १९ /५/ ९७ ते ७/ ६/९७ 

स. वि . आ . वर्ग- १ क - ८६४ 
सांगली 

सांगली. 
श्री . पी . के . सुर्वे अर्जित रजा ३१ दिवस 

श्री . वि . दि . आगाशे 
स . वि . आ . (प्रशा) दि . १२/ ५ / ९७ ते १३/६ /९७ 

स . वि . आ . (निर्धा) 
कोल्हापूर 

ब - २३२ , कोल्हापूर 
श्री . डी . आर. कांबळे 

अर्जित रजा १९ दिवस 
स . वि . आ . ( प्रशा) ८५ 

दि . ११ /६/९६ ते २९/६ /९६ 
ओरोस 
श्री . पी . ओ . सपकाळ अर्जित रजा ३३ दिवस 

श्री . एस. आर. पाटील 
स . वि . आ . (निर्धा) दि . १२/ ५/९७ ते १३ /६ /९७ 

स . वि . आ . ( प्रशा ) 
ब - २२७, जळगांव 

जळगांव 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर वरील सहायक विक्रीकर आयुक्त यांची त्यांच्याच पदी पुनर्नियुक्ती करण्यात येईल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , वरील रजेवर जाणारे सहायक विक्रीकर आयुक्त जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्यांची 
त्याचपदी नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 

उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजांना रजेआधी व रजेनंतर येणारा दुसरा, चौथा शनिवार , रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्टी जोडण्यास आवश्यक 
त्या प्रकरणी परवानगी देण्यात येत आहे . 

धनार्जित रजेवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी अर्जित रजा उपभोगली नाही तर त्यांना देण्यात आलेल्या रजेची रोख रक्कम त्यांचेकडून एकरकमी 
वसुल करण्यात येईल. 

रौ. ह. तडवी, 
अपर विक्रीकर आयुक्त , 

पुणे क्षेत्र , पुणे. 
पुणे , दिनांक २१ मे ९७ 


आयुक्त, पुणे विभाग यांचकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपने/३५/९६/ आयुक्त पुणे महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा ) चे कलम 
९ - अ अन्वये महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वन विभाग आदेश क्रमांक पी . डब्ल्यू. आर. १०६९ / ४८०१ / ड , दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , सुधाकर जोशी, आयुक्त , पुणे विभाग, पुणे असा आदेश करतो की, खालील उपजिल्हाधिकाऱ्याचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे 
त्यांचे नावासमोर दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करून त्यांची त्यांचे नावासमोरील 
स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदांवर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्ती करणेत येत आहे. 

संघ पद 

नवीन नेमणूक 


नाव 


२ 


१ 


श्री. दिलीप चं. मसूरकर 


उपजिल्हाधिकारी मुद्रांक व मूल्यांकन , 
सांगली ( श्री. आर. एस मदने यांची 
यापूर्वीच वर्ग केलेने रिक्त पदी ) 


उपजिल्हाधिकारी, कोकण विभाग ( शासन आदेश 
क्र . टिआरएफ - ११९६/प्र.क्र . ११६ / ई- १ 
दि . २३ / १० /९६ अन्वये पुणे विभागांत आंतरविभागीय 
बदली करणेत आलेने) 
उपजिल्हाधिकारी औरंगाबाद विभाग ( शासन आदेश 
महसूल व वन विभाग क्र . टिआरएफ / ११९५/ १७९५/ 
प्र .क्र .३३/ई- १ दि . १७/१०/९६ अन्वये पुणे विभागांत । 
आंतरविभागीय बदली केलेने. 


२ 


श्री . एम . बी. जाधव 


विशेष भूमी संपादन अधिकारी क्र . ४ , 
सांगली ( श्री . ओ. एस . थरवळ हे 
दि . ३१ / ८ /९६ रोजी सेवा निवृत्त झालेमुळ व 
श्रीमती स्वाती आंबेकर यांचा यापूर्वी करणेत 
आलेला वर्ग रद्द केलेने). 

सुधारक जोशी, 
आयुक्त, पुणे विभाग , पुणे. 


पुणे, दिनांक ४ नोव्हेंबर ९६ 


अपर विक्रीकर आयुक्त पुणे विभाग यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पीझेड / १०९८/ आस्था / सविआ / रजा/ ब- २४१३ - अपर विक्रीकर आयुक्त , पुणे क्षेत्र यांच्या अधिपत्याखालील खाली दर्शविलेल्या सहायक 
विक्रीकर आयुक्त यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कालावधीसाठी अर्जित/ परिवर्तीत रजा संबंधित विक्रीकर उपआयुक्तांनी कळविलेल्या रजा 
लेख्यास ग्राह्य धरुन मंजूर करण्यात येत आहे . 
स . वि . आं . चे 

रजेचा प्रकार व 

अतिरिक्त कार्यभार स्विकारणाऱ्या 
नाव व पदनाम 

कालावधी 

अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम 


१ 


श्री . ओ. के . कांबळे 


अर्जित रजा ५ दिवस 
स . वि. आ . (अंमल) ई- ४१ , पुणे 


दि . ६/ ७/ १९९८ ते १०/ ७ /१९९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


६९ 


२ श्री . एस . जे . जोशी अर्जित रजा ५ दिवस 

श्री . ओ. डी . व्हटकर 
स .वि . आ . ( अपिले) प- ३२ , पुणे दि . १७/ ८ / १९९८ ते २१ / ८/ १९९८ 

स. वि . आ., निर्धा. ब - २०६, पुणे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , वरील रजेवर जाणारे सहायक विक्रीकर आयुक्त जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्यांची 
त्याचपदी नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजांना रजेआधी, रजेनंतर येणारा दुसरा, चौथा शनिवार , रविवार तसेच 
सार्वजनिक सुट्टी जोडण्यास आवश्यक त्या प्रकरणी परवानगी देण्यात येत आहे. 

रं . वि . जाधव , 
अपर विक्रीकर आयुक्त, 

पुणे क्षेत्र, पुणे. (प्रभारी) 
पुणे, दिनांक ८ ऑक्टोबर ९८ 


अपर विक्रीकर आयुक्त पुणे क्षेत्र यांचकडून 

__ आदेश 
क्रमांक पीझेड/ १०९८ / आस्था/ सविआ/ रजा/ ब -१९६२ - अपर विक्रीकर आयुक्त , पुणे यांच्या अधिपत्याखालील खाली दर्शविलेल्या सहायक 
विक्रीकर आयुक्त , यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कालावधीसाठी अर्जित/ परिवर्तीत रजा संबंधित विक्रीकर उपआयुक्तांनी कळविलेल्या रजा 
लेख्यास अनुसरुन मंजूर करण्यात येत आहेत . 

रजेवर असणाऱ्या सहायक विक्रीकर आयुक्त यांचा कार्यभार त्यांच्या नावापुढे अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेला आहे . 
अ . रजेवर असणाऱ्या स . वि . आं . 

रजेचा प्रकार व 

अतिरिक्त कार्यभार स्विकारणाऱ्या 
क्र . चे नाव व पदनाम 

कालावधी 

अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम 


श्री . अ . य . फाटक 

अर्जित रजा १ दिवस 
स . वि . आ . निर्धा. ब- २३५ 

दि . ११ /६/ १९९८ अर्जित रजा २० दिवस 
सांगली 

दि . १५ /६/९८ ते ४/ ७/९८ 
श्री . पी. के. सुर्वे वाढीव परीवर्तीत रजा १८ दिवस 

श्री . वि . वा . आगाशे 
स . वि . आ . ( अंमल) ई -६१ दि . २६/ ५/ ९८ ते १२/ ६/ ९८ 

स .वि. आ . नि . ब- २३१ 
कोल्हापूर 

कोल्हापूर 
श्री . ओ. सी . वंजारी अर्जित रजा २३ दिवस 

श्री . पी . ग. बागणीकर 
स . वि . आ . निर्धा ब -२३५ दि . ८ /५/९८ ते ३० / ५/९८ 

वि. अ . क . क - ८६५ सांगली 
सांगली. 
श्री . पी . एच. घोंगडे वाढीव अर्जित रजा १४ दिवस 

... ". 
स. वि. आ . ( अंमल) ई -६१ दि . १७/ ५/ ९८ ते ३० / ५/ ९८ 

कोल्हापूर 
५ श्री . पी. जे . म्हस्के 

अर्जित रजा ३१ दिवस 
स. वि . आ . निर्धा. ब - २३२ 

दि . २२ / ६ / ९८ ते २२/ ७/ ९८ 
कोल्हापूर 

प्रमाणित करण्यात येते की , वरील सहायक विक्रीकर आयुक्त हे उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्यांची त्याचपदी नियुक्ती 
पुढे चालू राहीली असती उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजांना रजेआधी, रजेनंतर येणारा दुसरा , चौथा रविवार , शनिवार तसेच सार्वजनिक सुट्टी 
जोडण्यास आवश्यक त्या प्रकरणी परवानगी देण्यात येत आहे . 

. वि. जाधव, 
अपर विक्रीकर आयुक्त, 

पुणे क्षेत्र, पुणे. ( प्रभारी) 
पुणे, दिनांक २४ ऑगस्ट ९८ 


" 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


अपर विक्रीकर आयुक्त पुणे क्षेत्र यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पीझेड / १०९८/ आस्था/ सविआ / रजा/ ब- २४१४ - अपर विक्रीकर आयुक्त, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील खाली दर्शविलेल्या सहायक 
विक्रीकर आयुक्त , यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कालावधीसाठी अर्जित/ परिवर्तीत रजा संबंधित विक्रीकर उपआयुक्तांनी कळविलेल्या रजा 
लेख्यास अनुसरुन मंजूर करण्यात येत आहेत. 
स. वि . आं . चे 

रजेचा प्रकार व 

अतिरिक्त कार्यभार स्विकारणाऱ्या 
नाव व पदनाम 

कालावधी 

अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम 


" 


श्री . पी के . सुर्वे परिवर्तीत रजा १७ दिवस 

श्री . वि . वा . आगाशे 
स . वि . आ . ( प्रशा) प्र.८१ दि . ९/ ५ /१९९८ ते २५ / ५/ ९८ 

स. वि. आ . निर्धा. ब- २३१ , 
कोल्हापूर 

कोल्हापूर . 
श्री . वि . रा. पाटील परिवर्तीत रजा ८ दिवस 

- - " - - 
ज्ये . स. वि . आ . निर्धा. 

दि . २० /७/ ९८ ते ६/८/९८ 
अ - २४, कोल्हापूर . 

प्रमाणित करण्यात येते की , वरील रजेवर जाणारे सहायक विक्रीकर आयुक्त जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्यांची 
त्याचपदी नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजांना रजेआधी, रजेनंतर येणारा दुसरा, चौथा शनिवार, रविवार तसेच 
सार्वजनिक सुट्टी जोडण्यास आवश्यक त्या प्रकरणी परवानगी देण्यात येत आहे. 

रं . वि . जाधव, 
अपर विक्रीकर आयुक्त , 

पुणे क्षेत्र, पुणे. (प्रभारी) 
पुणे, दिनांक ८ ऑक्टोबर ९८ 


विक्रीकर उपआयुक्त , पुणे यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक उपा/ प्रशा -२/ पुणे/ आ -२/ का - ७/ राजप / संप/रजा/ ९६/ ब-१३४२ - १) या विभागातील खालील राजपत्रित अधिकारी हे दिनांक ६ मार्च १९९६ 
ते ११ मार्च १९९६ या संपकालावधीत कार्यालयात उपस्थित होते परंतु त्यांनी काम बंद आंदोलनात भाग घेतला होता. संदर्भिय शासन निर्णयानुसार 
आदेश आहेत की , सदर संप कालावधी देय व अनुज्ञेय रजा मंजूर करुन नियमित करण्यात यावा. त्यानुसार खालील राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी 
सदर संप कालावधीतील अनुपस्थितीकरिता अर्जित रजा मिळणेकरिता विहीत नमुन्यात अर्ज या कार्यालयास सादर केलेले आहेत. म्हणून या 
आदेशान्वये खालील राजपत्रित अधिकाऱ्यांना रजेपूर्वी येणाऱ्या दिनांक ५ मार्च १९९६ च्या सार्वजनिक सुट्टीला जोडून दिनांक ६ मार्च १९९६ ते 
११ मार्च १९९६ अशी ६ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यांत येत असून संप कालावधी नियमित करण्यात येत आहे . आता त्यांचा सर्वांच्या 
खात्यातील शिल्लक अर्जित रजेतून ६ दिवसांची रजा वजा करण्यात यावी . 
राजपत्रित अधिकाऱ्याचे 

सध्याचे 

संप कालावधीतील 
नाव 


पदनाम 


श्री. एस. एच पायगुडे 


श्री . बी . बी . कांबळे 


कु . आर. बी. घाणेकर 


सहायक विक्रीकर आयुक्त 
( प्रशा) प्र-६६, पुणे 
विक्रीकर अधिकारी , वर्ग- १ 
क - ७२७, प्र - ६६ , पुणे. 
विक्रीकर अधिकारी वर्ग- १ 
क - ७२६, प्र-६६ , पुणे . 
विक्रीकर अधिकारी, वर्ग- १ 
क - ७२५ , प्र- ६६, पुणे -१ 
विक्रीकर अधिकारी, वर्ग- १ 
क - ७२९ , प्र- ६६, पुणे. 


स. वि . आ . (निर्धा), 
ब - १३३, माझगांव , मुंबई 
विअ. वर्ग-१ , क - ७१४ 
प्र -६३, पुणे. 
विअ. वर्ग-१ , क - ७२६ 
प्र - ६६ , पुणे. 
विअ. वर्ग- २, ड - १४३४ 
प्र -६६, पुणे . 
विअ . वर्ग - १ , क - ७२४ 
प्र -६५ , पुणे. 


श्री . एम . के. कुलकर्णी 


श्री . पी. ए. नांदेडकर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७ , २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


७१ 


६ 


श्री . आर. के. गाडगीळ विक्रीकर अधिकारी, पुणे- २ 

विअ . वर्ग- २ , ड - १५०६ 
ड - १४३६ , प्र- ६६ , पुणे . 

नाशिक . 
श्री . टी . के . वैद्य विक्रीकर अधिकारी, वर्ग- २ 

विअ. वर्ग - २ , ड - १६१६ 
ड- १४५४ , प्र-६९, सोलापूर 

लातूर . 
श्री . ए. डी . व्हटकर सविआ . ( अपिले), प- ३२ , पुणे 

सविआ . ( अपिले ) 

प - ३२ , पुणे. 
श्री . डी . एस . बच्चाव विक्रीकर अधिकारी, वर्ग-२ 

विअ. वर्ग -२, ड- १४०२ 
ड -१४३३ , प्र-६६, पुणे. 

प्र -६१, पुणे . 
श्री . एन. एम . नवले विक्रीकर अधिकारी, वर्ग-२ 

विअ. वर्ग-२ , ड -१४३५ , 
ड -१४३५, प्र- ६६ , पुणे . 

प्र -६६, पुणे. 
२) सदर रजा कालावधीत उपरोक्त सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी कार्यभार कोणाकडेही हस्तांतरीत केलेला नव्हता. 

३ ) रजेवरुन पर आल्यावर उपरोक्त सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांची पुनर्नियुक्ती ते त्यावेळी ज्या पदावर कार्यरत होते त्याच पदी करण्यात 
आलेली आहे . 

४) प्रमाणित करण्यात येते की , उपरोक्त सर्व राजपत्रित अधिकारी हे दिनांक ६ मार्च १९९६ ते ११ मार्च १९९६ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर त्यांची नियुक्ती ते त्यावेळी ज्या पदांवर कार्यरत होते त्याच पदी पुढे चालू राहिली असती. 
५) सदर आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा त्यांचे वार्षिक वेतनवाढीस अनुज्ञेय आहे. 

प. जा . बढिये, 
विक्रीकर उपआयुक्त , (प्रशासन)२, 

पुणे विभाग, पुणे . 
पुणे, दिनांक १२ मार्च १९९७ 


अपर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांचकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या व २० रॉकेल- आरआर / २५६४/ ९६ - शासनाकडील स्तंभ २ नमूद केले आदेशान्वये दिनांक १ ऑक्टोबर १९९६ पासून औद्योगिक 
व घरगुती वापरांच्या रॉकेल वरील विक्रीमध्ये वाढ झालेचे कळविण्यात आले आहे . त्याचा विचार करणेत येऊन कोल्हापूर जिल्ह्यांतील 
महानगरपालिका, नगरपालिका व तालुका ( ग्रामीण) निहाय घाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दरांमध्ये दिनांक १ ऑक्टोबर १९९६ पासून सुधारणा 
करणेत आली आहे . 

मिरज व हजारवाडी रॉकेल डेपो जिल्हा सांगली येथील रॉकेल विक्रीचे दर औद्योगिक व घरगुती वापरा संबंधीचे दर बिलच्या पत्रकांत 
नमूद केले प्रमाणे आहेत. ज्या रॉकेल वितरकामुळे जुन्या दराचे रॉकेल साठा शिल्लक असेल त्यांनी जुन्या दराने रॉकेल विक्री करावी. 

दुर्वाचनिय, 

अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , दिनांक २ जानेवारी १९९७ 


अपर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांचकडून 

आदेश 
तारीख १ ऑक्टोबर १९९६ पासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील घरगुती वाटपाचे सुधारीत घाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर पत्रक . 

मिरज डेपो 

हजारवाडी डेपो 
घाऊक रॉकेल विक्री किरकोळ विक्री घाऊक रॉकेल विक्री किरकोळ विक्री 
दर प्रति किलो दर १ लिटर दर प्रति किलो दर १ लिटर 
रुपये पैसे रुपये पैसे रुपये पैसे 

रुपये पैसे 


४ 


१ 


कोल्हापूर शहर 


२५०० . ०० 


२. ५९ 


२५२० . ०० 


२.६१ 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


५ 


२४८०. ०० 


२. ५७ 


२५०० . ०० 


२. ५९ 


२५०० . ०० 


२५२० . ०० 


२ . ६५ 


२. ५९ 
२. ६२ 


२५३० . ०० 


२५५० . ०० 


२. ६४ 


२५२० . ०० 


२. ६१ 


२५४० . ०० 


२. ६३ 


२५४० . ०० 


२५६० . ०० 


२. ६५ 


२. ६३ 
२.६६ 


२५७० . ०० 


२५८०. ०० 


२ . ६७ 


करवीर तालुका 
कागल ग्रामीण 
कागल शहर 
मुरगूड शहर 
शाहूवाडी ग्रामीण 
मलकापूर शहर 
राधानगरी 
पन्हाळा शहर 
पन्हाळा ग्रामीण 
ग . बावडा 
गडहिंग्लज शहर 
गडहिंग्लज ग्रामीण 


२५५० . ०० 


२ . ६४ 


२५७०. ०० 


२. ६६ 


२५६० . ०० 


२ . ६५ 


२५८० . ०० 


२ . ६७ 


२५१० . ०० 


२५३० . ०० 


२ . ६२ 


२. ६० 
२.६५ 


२५६०. ०० 


२ . ६७ 


२५८०. ०० 
२६३० . ०० 


२६२० . ०० 


२ . ७१ 


२. ७२ 
२. ७० 


२५९०. ०० 


२६१० . ०० 


२.६८ 
२.६९ 


आजरा 


२६००. ०० 


२६१० . ०० 


२. ७० 


चंदगड 


२६५० . ०० 


२. ७४ 


२. ७५ 


२६६० . ०० 
२५७०. ०० 


२५५० . ०० 


२. ६६ 


२६०० .०० 


२. ६४ 
२.६९ 
२. ७० 


२ . ७१ 


२६२०. ०० 
२६२० . ०० 


२ . ७१ 


भुदरगड 
हातकणंगले ग्रामीण 
इचलकरंजी शहर 
वडगांव शहर 
शिरोळ ग्रामीण 
कुरूंदबाढ शहर 
जयसिंगपूर शहर 


२६१०. ०० 
२६३० . ०० 


२६४० . ०० 


२५९० . ०० 


२. ७२ 
२.६८ 
२ . ६९ 


२६०० . ०० 


२५९०. ०० 
२६०० . ०० 
२६१० .०० 


२. ७३ 
२. ६८ 
२. ६९ 
२ . ७० 

दुर्वाचनीय , 
अप्पर जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर . 


२६१० . ०० 


२ . ७० 


कोल्हापूर , दिनांक २ जानेवारी १९९७ 


अपर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांचकडून 

आदेश 
तारीख १ ऑक्टोबर १९९६ पासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील औद्योगिक वापराचे रॉकेल सुधारीत घाऊक व किरकोळ विक्रीचे दर पत्रक . 

मिरज डेपो 

हजारवाडी डेपो 
घाऊक रॉकेल विक्री किरकोळ विक्री घाऊक रॉकेल विक्री किरकोळ विक्री 
दर प्रति किलो दर १ लिटर दर प्रति किलो दर १ लिटर 
रुपये पैसे 

रुपये पैसे रुपये पैसे 

रुपये पैसे 


४ 


८३५० . ०० 


८ . ४६ 


८३७० . ०० 


८ . ४६ 


||orm 


८२७० . ०० 


८ . ३६ 


८२९० . ०० 


८ .३८ 
८ . ४२ 


८३०० . ०० 


८ . ३९ 


८३३० . ०० 


कोल्हापूर शहर 
करवीर तालुका 
कागल ग्रामीण 
कागल शहर 
मुरगूड शहर 
शाहूवाडी ग्रामीण 


८ . ४७ 


८४१० . ०० 


८ . ५० 


८३८०. ०० 
८३६०. ०० 


८ . ४५ 


८३९०. ०० 


८ . ४८ 


८३५० . ०० 


८ . ४४ 


८३८० . ०० 


८ . ४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


८४४० . ०० 


८ . ५३ 


८४६० . ०० 


८३७० . ०० 


८ . ४६ 


८३९० . ०० 


८४८०. ०० 


८ . ५७ 


८५००. ०० 


मलकापूर शहर 
राधानगरी 
पन्हाळा शहर 
पन्हाळा ग्रामीण 
ग . बावडा 
गडहिंग्लज शहर 
गडहिंग्लज ग्रामीण 


८३१०. ०० 


८ . ४० 


८३३० . ०० 


८ . ४२ 


८३८० . ०० 


८ . ४७ 


८४०० . ०० 


८५१० . ०० 


६ . ० 


८५१०. ०० 
८४२० . ०० 


८४२० . ०० 


आजरा 


८४२० . ०० 


८ . ६० 
८ . ५१ 
८ . ५१ 
८ . ५८ 
८ . ४६ 


८४४० . ०० 


८४९०. ०० 


८५०० . ०० 


८ . ५९ 


८३७० . ०० 


८३९० . ०० 


८२२०. ०० 


८ . ३१ 


८२३०. ०० 


८ . ३२ 


८२४० . ०० 


८ . ३३ 


८२५० . ०० 


चंदगड 
भुदरगड 
हातकणंगले ग्रामीण 
इचलकरंजी शहर 
वडगांव शहर 
शिरोळ ग्रामीण 
कुरूंदबाढ शहर 
जयसिंगपूर शहर 


८३०० . ०० 


८ . ३९ 


८३२० . ०० 


८२२० . ०० 


८ . २९ 


८२१० . ०० 


८२५०. ०० 


८ . ३४ 


८२५० . ०० 


८ . ३४ 


८२९० . ०० 


८ . ३८ 


८२९० . ०० 


८. ३८ 


दुर्वाचनीय, 
अप्पर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर, दिनांक २ जानेवारी १९९७ 


विक्रीकर उपआयुक्त , पुणे यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक उपा /प्रशा-१ / पुणे/ आस्था-२ /कार्या- ७/ राजप/ संप/ रजा/९७/ ब- ३१९९ - १) या विभागातील खालील राजपत्रित अधिकारी हे दिनांक २ 
सप्टेंबर १९९५ च्या लाक्षणिक संपात भाग घेऊन कार्यालयात अनुपस्थित होते. तसेच दिनांक ६ मार्च १९९६ ते ११ मार्च १९९६ या संप कालावधीत 
ते कार्यालयात उपस्थित होते परंतु त्यांनी काम बंद आंदोलनात भाग घेतला होता. संदर्भिय शासन निर्णयान्वये आदेश आहेत की , सदर संप 
कालावधी देय व अनुज्ञेय रजा मंजूर करुन नियमित करण्यात यावा. त्यानुसार खालील राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी सदर संप कालावधीतील 
अनुपस्थितीकरिता अर्जित/ असाधारण रजा मिळणेसाठी विहीत नमुन्यातील रजा अर्ज या कार्यालयास सादर केलेले आहेत . म्हणून या आदेशान्वये 
खालील राजपत्रित अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावासमोरील सुट्टीला जोडून ) मंजूर करण्यात येत असून संप कालावधी नियमित करण्यात येत आहे . 
अ . राजपत्रित अधिकाऱ्याचे सध्याचे संपातील सहभागाबद्दल ज्या कालावधीकरिता संप कालावधीतील 
क्र . नाव 

पदनाम रजा मंजूर करण्यात येत आहे तो 

पदनाम 
कालावधी आणि रजेचा प्रकार 


१ श्री . यु. सी . कुलकर्णी सेवानिवृत्त वि . अ. वर्ग- १ 

( क- ७२१ , प्र- ६५ , पुणे) 
२ श्रीमती ओ. आय तडवलकर व्यवसायकर अधिकारी 

( क्र . ३) पुणे. 
३ श्रीमती डी . एस . रानडे व्यवसायकर अधिकारी 

( क्र . ६) पुणे . 
४ श्रीमती व्ही . व्ही . मराठे सेवानिवृत्त व्यवसायकर 

अधिकारी , वर्ग- २ , पुणे 


दि . २/ ९/ १९९५ व ६/ ३/ ९३ ते ११ /३/ ९३ वि . अ. क - ७२१, प्र -६५, पुणे . 
एकूण ७ दिवस अर्जित रजा 
दि . २ /९/९५ व ६/ ३/९६ ते ११/३/ ९६ व्यवसायकर अधिकारी 
एकूण ७ दिवस अर्जित रजा 
दि . २/९/९५ एकूण १ दिवस 

व्यवसायकर अधिकारी 
अर्जित रजा 
दि . २/९/ ९५ व ६/ ३/ ९६ ते ११/ ३/९६ व्यवसायकर अधिकारी 
एकूण ७ दिवस असाधारण (विनावेतन ) रजा. (क्र . ४) पुणे . 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


रजा कालावधीत उपरोक्त सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी (त्यावेळी राजपत्रित नव्हते ते वगळून ) कार्यभार कोणाकडेही हस्तांतरीत केलेला 
नव्हता. 

रजेवरुन परत आल्यावर उपरोक्त सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी पुनर्नियुक्ती ते त्यावेळी ज्या पदावर कार्यरत होते त्याच पदी करण्यात आलेली 
आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , उपरोक्त सर्व राजपत्रित अधिकारी त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र . ४ मधील कालावधीकरिता रजेवर 
गेले नसते तर त्यांची नियुक्ती ते त्यावेळी ज्या पदावर कार्यरत होते त्याच पदी पुढे चालू राहिली असती. 
सदर आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली रजा त्यांचे वार्षिक वेतनवाढीस अनुज्ञेय आहे . 

रं . वि . जाधव, 
विक्रीकर उपआयुक्त (प्रशासन)१, 

पुणे . 
पुणे, दिनांक १५ फेब्रुवारी १९९७ 


उपजिल्हाधिकारी यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उपने/ १६/ १९९९ . - महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी . डब्ल्यू. आर. १०६९/ ४८०१ / ड, दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी राजीव अग्रवाल , आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील उपजिल्हाधिकाऱ्याचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे त्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांची त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदांवर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून प्रशासकीय कारणास्तव नियुक्ती करणेत येत आहे. 
अ . क्र . 

नवीन नेमणूक 


नाव 


सद्य पद 


४ 


१. श्री . आशिषकुमार शर्मा, भाप्रसे . भारतीय प्रशासन सेवा 

सहायक जिल्हाधिकारी, कराड 
पुणे महसूल विभागांत 

उपविभाग जिल्हा सातारा . 
नियुक्ती दिलेमुळे. 

( श्री . एम. एम . राठी यांचा वर्ग करुन ) 
श्री . एम . एम . राठी उपविभाग अधिकारी 

वि . भू . सं . अ . क्र ., १२ सातारा 
कराड उपविभाग , जिल्हा 

( श्री . एम . बी . शिवशरण, यांचा 
सातारा 

अलाहिदा वर्ग केल्यामुळे रिक्त पदी) 
वरील आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ अंमलात आणावी . 

प्रस्तुतचे आदेश हे शासन महसूल व वन विभागाकडील पत्र क्र . टीआरएफ -१०९९ / प्र.क्र . १४३/ ई-१ , दिनांक १५ जुलै १९९९ चे अनुषंगाने 
निर्गमित करण्यात आले आहे . 

राजीव अग्रवाल , 

आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे. 
पुणे, दिनांक ३ ऑगस्ट १९९९ 


उपजिल्हाधिकारी यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उपने/ ११/ १९९७. - महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी . डब्ल्यू. आर. १०६९/ ४८०१ / ड, दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी अरुण भाटिया , आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील उपजिल्हाधिकाऱ्याचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे त्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांची त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदांवर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून प्रशासकीय कारणास्तव नियुक्ती करणेत येत आहे . 
नाव सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


अ . क्र . 


श्री . पी . डी . मलिकनेर 


उपजिल्हाधिकारी कोकण विभाग जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, 
( शासन निर्णय क्र . महसूल व वन सोलापूर 
विभाग क्र . टिआरएफ -११९५/ प्र.क्र . २१ / ( श्री. एम . एस. कोले यांचा 
ई - १ दि . १० / ९/ १९९६ अन्वये कोकण यापूर्वीच वर्ग केल्याने 
विभागात आंतरविभागीय बदली 
करणेत आलेमुळे व पुणे विभागास 
रुजू झालेमुळे ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


७५ 


वरील आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ अंमलात आणावी . 


अरुण भाटिया, 
आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे . 


पुणे, दिनांक २३ एप्रिल १९९७ 


तहसिलदारांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक तहने/ १२/१९९७. – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी . डब्ल्यू . आर. १०६८/ ८०२२८ - ड, दिनांक १२ फेब्रुवारी १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी अरुण भाटिया, आयुक्त, पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील तहसिलदारांचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचेत्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन त्यांच्या नावासमोरील दर्शविलेल्या पदांवर वर्ग करण्यात येत आहे . 

सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


अ . 


क्र . 


नाव 


श्रीमती अश्विनी जे. कुलकर्णी 


अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी 
कोल्हापूर जिल्हा 


तहसिलदार चंदगड 
( जिल्हा कोल्हापूर ) श्री . एस. व्ही . भोई 
यांचा वर्ग करुन . 
(नियुक्तीचा कालावधी दि . २/४/ १९९७ ते 
३/ ५/९७ अखेर ) 
रजा राखीव तहसिलदार 
कोल्हापूर (जिल्हा कोल्हापूर ) (रिक्त पदी ) 


२. श्री. एस . व्ही. भुई 

तहसिलदार चंदगड 

जिल्हा कोल्हापूर 
वरील आदेशाची दिनांक २ एप्रिल १९९७ पासून तात्काळ अंमलबजावणी करणेत यावी. 


अरुण भाटिया , 
आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे . 


पुणे, दिनांक २ एप्रिल १९९७ 


अपर विक्रीकर आयुक्त पुणे क्षेत्र यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पीझेड / १०९७/ आस्था / सविआरजा/ ब- २७२१ - अपर विक्रीकर आयुक्त, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील खाली दर्शविलेल्या सहायक 
विक्रीकर आयुक्त , यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कालावधीसाठी रजा/ परावर्तीत रजा या आदेशान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवर जाणाऱ्या सहायक विक्रीकर आयुक्त यांच्या कार्यभार ज्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आला आहे त्यांचे नाव रजेवर जाणाऱ्या सहायक 
विक्रीकर आयुक्त यांच्यापुढे दर्शविले आहे . 
अ. रजेवर असणाऱ्या स. वि . आं . 

रजेचा प्रकार व 

अतिरिक्त कार्यभार स्विकारणाऱ्या 
क्र . चे नाव व पदनाम 

कालावधी 

अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम 


श्री . ए. सी . वंजारी 
सहायक विक्रीकर आयुक्त 
नि . ब - २३५ , सांगली 


अर्जित रजा 
दि . २८ /६ /१९९७ ते ११/ ७/ ९७ 


श्री . एस . डी . शेवाळे , स . वि . आ . 
प्रशा -६४, सांगली ५/ ७/ ९७ पर्यंत 
व ५/ ७/ ९७ ते ११ / ७/ ८७ पर्यंत 
श्री . बागणीकर , वि . अ . वर्ग -१ 
क - ८६५, सांगली 


२ 


परावर्तीत रजा 
१४/ ७/९७ ते २० / ७/९७ 


श्री . के . ए . खाडे 
सहायक विक्रीकर आयुक्त 
कोल्हापूर 
श्री . पी. के . सुर्वे 
सहायक विक्रीकर आयुक्त 
प्रशा-८२, कोल्हापूर 


परावर्तीत रजा 
१४/ ६/९७ ते १४ / ७/ ९७ 


श्री . व्ही . व्ही . आगाशे 
सहायक विक्रीकर आयुक्त, निर्धा. 
ब -२३१, कोल्हापूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२ 


४ श्री . पी . एन. अंबरवाडीकर परावर्तीत रजा 

श्री. मनकवडे, विक्रीकर अधिकारी 
सहायक विक्रीकर आयुक्त ७/ ७/ ९७ ते ११/ ७/ ९७ 

विक्रीकर अधिकारी क - ७०७, पुणे 
अर्जित रजा 

१२/ ७/९७ ते १४ / ७/९७ 
रजेवरुन परत आल्यानंतर वरील सहायक विक्रीकर आयुक्त यांची त्याच पदी पुनर्नियुक्ती करण्यात येईल . 

प्रमाणित करण्यात येते की वरील रजेवर जाणारे सहायक विक्रीकर आयुक्त , जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्यांची 
त्यापदी नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 

उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजांना, रजेआधी, रजेनंतर येणारा दुसरा चौथा शनिवार , रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्टी जोडण्यास आवश्यक 
त्या प्रकरणी परवानगी देण्यात येत आहे . 

रौ. ह. तडवी, 
अपर विक्रीकर आयुक्त , 

पुणे क्षेत्र, पुणे. 
पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर ९७ 


" 


जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचकडून 

अधिसूचना 
क्र . पुशा/ रॉकेल/ कावी- १५२४. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय, विस्तार मुंबई- ३२ यांचेकडील 
कं . रॉकेल/११९७/ ५०८६/प्र. क्र . - ५५८९/ नापु -२७ दिनांक -५ डिसेंबर - १९९७ अन्वये घरगुती वापराच्या व औद्योगिक वापराच्या रॉकेलच्या घावूक व 
किरकोळ विक्रेत्यांच्या मार्जीनमध्ये वाढ केली आहे , त्यामुळे घरगुती व औद्योगिक वापरासाठीच्या घावूक व किरकोळ रॉकेल विक्री दरामध्ये सुधारण 
करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश- १९७० मधील परिच्छेद- ३ तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा 
विभाग मुंबई यांचेकडील परिपत्रक क्रं . केईआर- १३७६/३६७६ / डी -१७ दिनांक - १७ डिसेंबर १९७६, क्रं . केईआर- ३८८१/ पीटीआर -४९३० दिनांक २४ जून 
१९८२, क्रं . केईआर- १३८२/ १७२८ / पीटीआर -४७७७, दिनांक - २१ नोव्हेंबर १९८२ , क्रं . केईआर -१३८२/३७८३/ पीटीआर -दिनांक - १३ ऑक्टोबर १९८३ आणि 
क्रं . एसपीपी/ १०८३/ ३८७८ / प्र. क्र . -३६९९/ नापु -२२७ दिनांक - २१ मार्च १९९४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी श्री . डी. एस 
बडे, अपर जिल्हाधिकारी सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , घरगुती वापरासाठीच्या व औद्योगिक वापरासाठीच्या घावूक व किरकोळ 
रॉकेल विक्रीचे दर खालीलप्रमाणे ठरविणेत आलेले आहेत . सदरचे दर माहे -५ डिसेंबर - १९९७ पासून अंमलात राहतील . 
अ. नं . तहसिल घरगुती रॉकेलचा 

औद्योगिक रॉकेलचा 
घावूक दर किरकोळ पूर्णांकित घावूक दर किरकोळ पूर्णांकित 
दर २०० लिटरचा विक्रीचा दर एक लिटर २०० लिटरचा विक्रीचा दर एक लिटरचा 
एक लिटर 

एक लिटर दर 
रु . पै . रु . पै. रुपये 

रु . पै 

रु. पै . 


दर 


सातारा 


जकातीसह 


५२४ . ०० 


२ . ७५ 


२ . ७५ 


१६७८ . ०० 


८ . ५२ 


८ . ५५ 


जकातवगळून 


५२० . ०० 


२. ७३ 


२. ७५ 


१६६२. ०० 


८ . ४४ 


८ . ५५ 


पाटणा 


जकातीसह 


५३४.०० 


२ . ८० 


२ . ८० 


१६८० . ०० 


८ . ५३ 


८ . ५५ 


जकातवगळून 


५३४ . ०० 


२. ८० 


२. ८० 


१६८०. ०० 


८ . ५३ 


८ . ५५ 


मश्वर 


जकातीसह 


५२४ . ०० 


२. ८५ 


२ . ७५ 


१६७४ . ०० 


८ . ५० 


८ . ५० 


जकातवगळून 


५२२. ०० 


२. ७४ 


२. ७५ 


१६६६ . ०० 


८ . ४६ 


८ . ५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक --पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


७७ 


जावली 


जकातीसह 


५२२. ०० 


२. ७४ 


२. ७५ 


१६६६. ०० 


८ . ४६ 


८ . ५० 


जकातवगळून 


५२२. ०० 


२. ७४ 


२. ७५ 


१६६६. ०० 


८ . ४६ 


८ . ५० 


वाई 


जकातीसह 


५१४ . ०० 


२. ७० 


२ . ७० 


१६६० . ०० 


८ . ४३ 


८ . ४५ 


जकातवगळून 


५१२. ०० 


२. ६९ 


२ . ७० 


१६५२. ०० 


८ . ३९ 


८ . ४० 


कोरेगांव 


जकातीसह 


५२६. ०० 


२ . ७६ 


२ . ८० 


१६७६. ०० 


८ . ५१ 


८ . ५५ 


जकातवगळून 


५२४ . ०० 


२. ७५ 


२. ७५ 


१६६८ . ०० 


८ . ४७ 


८ . ५० 


खटाव 


जकातीसह 


५३२. ०० 


२. ७९ 


२ . ८० 


१६८० . ०० 


८ . ५३ 


८ . ५५ 


जकातवगळून 


५३२. ०० 


२. ७९ 


२. ८० 


१६८०. ०० 


८ . ५३ 


८ . ५० 


खंडाळा 


जकातीसह 


५०८ . ०० 


२. ६७ 


२. ७० 


१६४८ . ०० 


८ . ३७ 


८ . ४० 


जकातवगळून 


५०४. ०० 


२. ६६ 


२. ७० 


१६४४ . ०० 


८ . ३५ 


८ . ३५ 


कराड 


जकातीसह 


५७२. ०० 


२.९९ 


३. ०० 


१६९४ . ०० 


८ . ६० 


८ . ६० 


जकातवगळून 


५६६. ०० 


२.९६ 


३. ०० 


१६७८ . ०० 


८ . ५२ 


८ . ५५ 


फलटण 


जकातीसह 


५४६.०० 


८.४७ 


८ . ४७ 


८ . ५० 


२. ८६ 
२.८३ 


२.९० 
२.८५ 


१६६८ .०० 
१६५२ .०० 


जकातवगळून 


५४० . ०० 


८ . ३९ 


८ . ४० 


११ 


माण 


जकातीसह 


५६० . ०० 


२. ९३ 


२ . ९५ 


१६७८ . ०० 


८ . ५२ 


८ . ५५ 


२.९५ 


जकातवगळून 

५५८ . ०० २. ९२ 

१६७० . ०० ८ . ४८ 

८ . ५० 
किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर व त्यापुढे पूर्णांकित विक्रीचा दर दिलेला आहे, किरकोळ विक्री करताना खालील नमुन्याप्रमाणे 
विक्री करणेची आहे. उदा . जावली तालुका किरकाळ विक्रीचा दर रुपये २, ७४ पैसे व पूर्णांकित दर २. ७५ पैसे असा आहे. 

एक लिटरची विक्री करताना रुपये २. ७५ घेणेचे आहेत , तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार रुपये २.७५ घेणेचे आहेत , 
तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार रुपये २.७४ अधिक २. ७४ =५- ४८ चे पूर्णांकित रुपये ५. ५० घेणेचे आहेत. 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे, त्या भागातील विक्रेत्यांच्या प्रतिलिटर ०. २ (दोन पैसे) वहातुकीकरिता देणेचे आहेत , अशा गावांबाबत 
संबंधीत तहसिलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत, त्याचप्रमाणे घावूक वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती व औद्योगिक वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे, किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोंच 
करणेची जबाबदारी संबंधीत घावूक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 

डी . एस. बडे, 

अपर जिल्हाधिकारी , सातारा. 
पुणे, दिनांक २० डिसेंबर ९७ 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचकडून 

अधिसूचना 
क्र . पुशा/ रॉकेल/ कावी-१३३ /९८. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय , विस्तार मुंबई- ३२ 
यांचेकडील कं . रॉकेल/११९८/ २२२४ / प्र. क्र .- ५७४८ / नापु- २७ दिनांक -१८ जुलै १९९८ अन्वये औद्योगिक व वाणिज्यीक वापराच्या केरोसीनचे सुधारीत 
एक्स डेपो दरामध्ये/ वाढ केली आहे , त्यामुळे औद्योगिक व वाणिज्यीक वापरासाठीच्या घावूक किरकोळ रॉकेल विक्री दरामध्ये सुधारणा करणे 
आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश - १९७० मधील परिच्छेद -३ तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा 
विभाग मुंबई यांचेकडील परिपत्रक क्रं . केईआर- १३७६ / ३७६५/ डी -१७ दिनांक -१७ डिसेंबर १९७६, क्रं . केईआर - ३८८१/ पीटीआर- ४९३० दिनांक २४ जून 
१९८२, क्रं . केईआर -१३८२/१७२८/ पीटीआर-४७७७, दिनांक - २१ नोव्हेंबर १९८२, क्रं . केईआर- १३८३/३७८३/ पीटीआर -दिनांक -१३ ऑक्टोबर १९८३ आणि 
क्रं . एसपीपी/ १०८३/ ३८७८ / प्र.क्र . -३६९९ / नापु - २२७ दिनांक -२१ मार्च १९९४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी श्री . डी . एस 
बडे, अपर जिल्हाधिकारी सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , औद्योगिक वापरासाठीच्या घावूक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर 
खालीलप्रमाणे ठरविणेत आलेले आहेत . सदरचे दर ही अधिसूचना प्रसिध्द झालेचे तारखेपासून अंमलात राहतील . 
अ . नं . तहसिल 

औद्योगिक रॉकेलचा 
घावूक दर किरकोळ पूर्णांकित 
दर २०० लिटरचा विक्रीचा दर एक लिटर 

एक लिटर 
रुपये रु. पै . रु . पै . 


तहसि 


दर 


२ 


सातारा 


जकातीसह 


२०५२. ०० 
२०३२ . ०० 


१० . ३९ 
१०. २९ 


१०. ४० 
१० . ३० 


जकातवगळून 


पाटणा 
जकातीसह 


१० . ३९ 


१० . ४० 


२०५२. ०० 
२०५२ . ०० 


१०. ३९ 


१० . ४० 


eu 


१०. ३६ 


१० . ४० 


जकातवगळून 

मश्वर 
जकातीसह 
जकातवगळून 

जावली 
जकातीसह 


२०४६. ०० 
२०३६ . ०० 


१०. ३१ 


१०. ३१ 


o 


२०३८ . ०० 


१० . ३२ 


१०. ३२ 
१० . ३२ 


२०३८. ०० 


१० . ३२ 


२०३४ . ०० 


१० . ३० 


१०. ३० 
१० . २५ 


२०२४ . ०० 


१० . २५ 


जकातवगळून 

वाई 
जकातीसह 
जकातवगळून 

कोरेगांव 
जकातीसह 
जकातवगळून 

खटाव 


२०५० . ०० 


१० . ४० 


१०. ३८ 
१०. ३३ 


२०४०. ०० 


१० . ३५ 


२०५० . ०० 


१०. ३८ 


१० . ४० 


२०५० . ०० 


१०. ३८ 


१० . ४० 


जकातीसह 
जकातवगळून 

खंडाळा 
जकातीसह 


२०२० . ०० 


१० . २५ 


१० . २५ 


जकातवगळून 


२०१६. ०० 


१० . २१ 


१० . २५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


७९ 


कराड 


१०. २५ 


११ 


१० . ३८ 


जकातीसह 

२०६८ . ०० १० .४७ 

१० . ५० 
जकातवगळून २०५० . ०० १०. ३८ 

१० . ४० 
फलटण 
जकातीसह २०४२. ०० १० . ३४ 

१० . ३५ 
जकातवगळून २०२२ . ०० १० . २४ 

माण 
जकातीसह २०५० . ०० 

१० . ४० 
जकातवगळून २०४०. ०० १०. ३३ 

१० . ३५ 
किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर व त्यापुढे पूर्णांकित विक्रीचा दर दिलेला आहे , किरकोळ विक्री करताना खालील नमुन्याप्रमाणे 
विक्री करणेची आहे. उदा . सातारा तालुका किरकाळ विक्रीचा दर रुपये १०३९ व पूर्णांकित दर रुपये १०. ४० पैसे असा आहे . 

एक लिटरची विक्री करताना रुपये १० . ४० घेणेचे आहेत, तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार रुपये १०. ३९ अधिक 
१०. ३९ = २० . ७८ चे पूर्णांकित रुपये २०. ८० पैसे घेणेचे आहेत . 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे, त्या भागातील विक्रेत्यांच्या प्रतिलिटर ०. २ ( दोन पैसे) वहातुकीकरिता देणेचे आहेत , अशा गावांबाबत 
संबंधीत तहसिलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत , त्याचप्रमाणे घावूक वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती व औद्योगिक वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे , किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोंच 
करणेची जबाबदारी संबंधीत घावूक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील . 

__ डी. एस. बडे, 

अपर जिल्हाधिकारी, सातारा. 
पुणे , दिनांक २४ जुलै ९८ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचकडून 

अधिसूचना 
क्र . पुशा/ रॉकेल/ कावी- २०८ /९८. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय, विस्तार मुंबई - ३२ 
यांचेकडील कं . रॉकेल/११९७/ ५०८६/ प्र .क्र . - ५५८९/ नापु- २७ दिनांक -१७ मार्च-१९९८ अन्वये राज्य समन्वय , तेल उद्योग महाराष्ट्र यांनी सर्व केरोसीन 
वितरकांना रुपये १२६ प्रति कि . लि . मार्जीन देण्याबाबत कळविले आहे , तसेच ज्या केरोसीन वितरकांकडे फॉर्म- १३ मध्ये परवाना नाही अशा 
केरोसीन वितरकांकडे फॉर्म -१३ मध्ये परवाना नाही अशा केरोसीन वितरकांकडून रुपये ४३ प्रति कि . लि . वसूल करुन डिलर्स कमिशनला 
अकौंटमध्ये प्रत्यार्पित करण्याच्या सूचना तेल कंपन्यांना दिलेल्या आहेत . त्यानुसार घावूक विक्रत्यांचे मार्जीन रुपये १२६ प्रति कि . लि . व इतर 
अनुषंगीकबाबत विचारात घेवून घरगुती व औद्योगिक वापरांच्या केरोसीन घावूक व किरकोळ दरामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाकडील रॉकेल विक्रीचे दर ठरविणेचे आदेश - १९७० मधील परिच्छेद -३ तथा महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा 
विभाग मुंबई यांचेकडील परिपत्रक क्रं . केईआर -१३७६/ ३६७६ / डी -१७ दिनांक - १७ डिसेंबर १९७६ , क्रं . केईआर-३८८१/ पीटीआर - ४९३० दिनांक २४ जून 
१९८२, क्रं . केईआर - १३८२/ १७२८ / पीटीआर- ४७७७, दिनांक - २१ नोव्हेंबर १९८२, क्रं . केईआर - १३८२/ ३७८३ / पीटीआर -दिनांक - १३ ऑक्टोबर १९८३ आणि 
क्रं . एसपीपी/ १०८३/ ३८७८ / प्र. क्र .-३६९९/ नापु - २२७ दिनांक - २१ मार्च १९९४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी श्री . डी . एस 
बडे, अपर जिल्हाधिकारी सातारा अशी अधिसूचना जाहीर करीत आहे की , घरगुती वापरासाठीच्या व औद्योगिक वापरासाठीच्या घावूक व किरकोळ 
रॉकेल विक्रीचे दर खालीलप्रमाणे ठरविणेत आलेले आहेत. सदरचे दर माहे -१७ मार्च- १९९८ पासून अंमलात राहतील. 
अ. नं . तहसिल घरगुती रॉकेलचा 

औद्योगिक रॉकेलचा 
घावूक दर किरकोळ पूर्णांकित घावूक दर किरकोळ पूर्णांकित 
दर २०० लिटरचा विक्रीचा दर एक लिटर २०० लिटरचा विक्रीचा दर एक लिटरचा 
एक लिटर दर 

एक लिटर दर 
रु. पै. रुपये 

रु . पै रु. पै . 


रुपये 


सातारा 


५३२. ०० 


२. ७९ 


२ . ८० 


१६८६. ०० 


८ . ५६ 


८ . ६० 


जकातीसह 
जकातवगळून 


५२८ . ०० 


२. ७७ 


२ . ८० 


१६७० . ०० 


८ . ४८ 


८ . ५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


पाटणा 


जकातीसह 


५४२. ०० 


२ . ८४ 


१६९०. ०० 


८ . ५८ 


८ . ६० 


२. ८५ 
२.८५ 


जकातवगळून 


५४२. ०० 


२ .८४ 


१६९० . ०० 


८ . ४८ 


८ . ६० 


मश्वर 


५३२. ०० 


२. ७९ 


२ . ८० 


१६८२. ०० 


८ . ५४ 


८ . ५५ 


५३०. ०० 


२. ७८ 


२ . ८० 


१६७४ . ०० 


८ . ५० 


८ . ५० 


५३२ .०० 


२. ७९ 


२ . ८० 


१६७४ . ०० 


८. ५० 


८ . ५० 


५३२. ०० 


२. ७९ 


२. ८० 


१६७४. ०० 


८ . ५० 


८ . ५० 


जकातीसह 
जकातवगळून 

जावली 
जकातीसह 
जकातवगळून 

वाई 
जकातीसह 
जकातवगळून 

कोरेगांव 
जकातीसह 
जकातवगळून 


५२४. ०० 


२ . ७५ 


२ . ७५ 


१६६८ . ०० 


८ . ४७ 


८ . ५० 


५२२. ०० 


२ . ७४ 


२ . ७५ 


१६६० . ०० 


८ . ४३ 


८ . ४५ 


५३४. ०० 


२ . ८० 


२ . ८० 


१६८४. ०० 


८ . ५५ 


८ . ५५ 


५३२. ०० 


२. ७९ 


२ . ८० 


१६७६ . ०० 


८ . ५१ 


८ . ५५ 


खटाव 


५४२. ०० 


२. ८४ 


२ .८५ 


१६८८ . ०० 


८ . ५७ 


८ . ६० 


५४२. ०० 


२ . ८४ 


२ . ८५ 


१६८८ . ०० 


८ . ५७ 


८ . ६० 


जकातीसह 
जकातवगळून 

खंडाळा 
जकातीसह 


५१६. ०० 


२ . ७१ 


२. ७० 


८ . ४२ 


८ . ४५ 


१६५८ . ०० 
१६५४ . ०० 


जकातवगळून 


५१६. ०० 


२. ७१ 


२. ७५ 


८ . ४० 


८ . ४० 


कराड 


३.०५ 


३.०५ 


२.९० 


११ 


२. ९७ 
२.९६ 


जकातीसह 

५८०. ०० ३ . ०३ 

१७०२ . ०० ८ . ६४ 

८ . ६५ 
जकातवगळून ५७६. ०० ३. ०१ 

१६८६. ०० 

८ . ५६ 

८ . ६० 
फलटण 
जकातीसह 

५५४. ०० २.९० २. ९० १६७६ . ०० 

८ . ५१ 

८ . ५५ 
जकातवगळून 

५५० . ०० २. ८८ 

१६६० . ०० ८. ४३ 

८ . ४५ 
माण 
जकातीसह ५६८ . ०० ३ . ०० १६८६. ०० ८ . ५६ 

८ . ६० 
जकातवगळून ५६६. ०० 

३.०० १६७८ .०० 

८ . ५२ 

८ . ५५ 
किरकोळ विक्रीबाबत एक लिटरचा दर व त्यापुढे पूर्णांकित विक्रीचा दर दिलेला आहे , किरकोळ विक्री करताना खालील नमुन्याप्रमाणे 
विक्री करणेची आहे. उदा. महाबळेश्वर तालुका किरकाळ विक्रीचा दर रुपये २. ७९ व पूर्णांकित दर रुपये २. ८० पैसे असा आहे . एक लिटरची 
विक्री करताना रुपये २. ८० घेणेचे आहेत , तथापि दोन लिटरची विक्री करताना त्याचा आकार रुपये २. ७९ अधिक २. ७९ = ५. ५८ चे पूर्णांकित 
रुपये ५. ६० पैसे घेणेचे आहेत . 

ज्या ठिकाणी कच्चा रस्ता आहे , त्या भागातील विक्रेत्यांच्या प्रतिलिटर ० . २ ( दोन पैसे) वहातुकीकरिता देणेचे आहेत, अशा गावांबाबत 
संबंधीत तहसिलदार यांनी नोंदी घेणेच्या आहेत , त्याचप्रमाणे घावूक वितरक यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल वितरणाबाबतच्या नोंदी ठेवणे 
आवश्यक आहे. घरगुती व औद्योगिक वापरासाठीचे रॉकेल विक्रीचे हिशोब वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक आहे, किरकोळ विक्रेत्यांना रॉकेल पोहोंच 
करणेची जबाबदारी संबंधीत घावूक रॉकेल वितरक यांचेवर राहील. 

डी . एस. बडे, 

अपर जिल्हाधिकारी, सातारा . 
पुणे, दिनांक २४ जुलै ९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


८१ 


उपजिल्हाधिकारी यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उपने/ २८ /१९९८ . - महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी . डब्ल्यू. आर. १०६९/ ४८०१ / ड , दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी अरुण भाटिया , आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील उपजिल्हाधिकारी श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ - ३ मधील सद्य पदावरुन त्यांच्या त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ -४ मधील प्रशासकीय कारणास्तव वर्ग करण्यात येत आहे . 
अ . क्र . नाव सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


श्री . संजय राडकर 


उपविभागीय अधिकारी, 
करवीर उपविभागीय 
जिल्हा कोल्हापूर . 
विशेष भूसंपादन अधिकारी 
क्र . १६ , कोल्हापूर . 


विशेष भूसंपादन अधिकारी क्र . १६, 
कोल्हापूर 
( श्री . डी. डी. वळवी यांचा वर्ग करुन ) 
उपविभागीय अधिकारी, करवीर 
उपविभागीय , जिल्हा कोल्हापूर . 
( श्री . संजय राडकर यांचा वर्ग करुन ) 


श्री . डी . डी . वळवी 


वरील आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी. 


अरुण भाटिया , 
आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे. 


पुणे, दिनांक ८ डिसेंबर १९९८ 


उपजिल्हाधिकारी यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उपने/२७/ १९९८. – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी . डब्ल्यू. आर. १०६९/ ४८०१/ ड , दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी अरुण भाटिया, आयुक्त, पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक उपने/ २६/ १९९८ दिनांक 
२३ नोव्हेंबर १९९८ अन्वये सर्वश्री १) योगेश म्हसे , जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सांगली यांचे करण्यात आलेले वर्ग रद्द करण्यात आले आहेत , 
श्री . आर. एल . जोतकर , विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्रमांक १२ , सातारा यांचा बदली आदेश कायम ठेवण्यात आला असून त्या आदेशाची 
अंमलबजावणी करण्यात यावी, तसेच खालील उपजिल्हाधिकारी श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर दिलेल्या स्तंभ - ३ मधील सद्य पदावरुन 
त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ - ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर प्रशासकीय कारणास्तव त्यांचा वर्ग करण्यात येत आहे. 
अ . क्र . नाव सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


श्रीमती विनिता सिंघल / वेद 


विशेष भूसंपादन , 

अधिकारी , नाशिक 
विभाग. 


सहायक जिल्हाधिकारी 
भोर उपविभाग , 
जिल्हा पुणे. 
( श्री . डी . आर. खडतरे यांचा वर्ग करुन ) 
विशेष भूसंपादन अधिकारी 
क्रमांक १२ सातारा. 
( श्री . आर . एल. जोतकर यांचा अगोदरच 
वर्ग केलेने). 


श्री . डी . डी. वळवी 


उपविभागीय अधिकारी , 
भोर उपविभाग , 
जिल्हा पुणे 


वरील आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी . 


अरुण भाटिया, 
आयुक्त , पुणे विभाग, पुणे. 


पुणे , दिनांक ४ डिसेंबर १९९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


उपजिल्हाधिकारी यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उपने/ ८ / १९९७. – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी. डब्ल्यू. आर. १०६९ / ४८०१/ ड , दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी अरुण भाटिया, आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे त्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांची त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदांवर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्ती करणेत येत आहे. 
अ. क्र . 

सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


नाव 


१. 


श्री . एन . एन . बोठे 


विशेष भूमि संपादन 
अधिकारी क्र .९ सातारा 
( श्री . जी . जी . उपलेंचवार 
यांची स्वेच्छा निवृत्ती 
मंजूर केलेमुळे रिक्त पदी 


उपजिल्हाधिकारी, पुणे विभाग 
( वाहतूक व्यवस्थापक , पिंपरी 
चिंचवड महानगरपालिका, 
प्रतिनियुक्तीवरुन महसूल विभागा 
कडे प्रत्यावर्तीत करणेत येऊन 
पुणे विभागाकडे सुपूर्द करणेत 
येऊन पुणे विभागाकडे सुपूर्द 
केलेमुळे) शासन आदेश, महसूल 
व वन विभाग क्र . डीपीटी-११९३/ 
३१९१/प्र. क्र .- ३० / ई- १ 
दिनांक २० मार्च, १९९७. 


अरुण भाटिया , 
आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे . 


पुणे, दिनांक २९ मार्च १९९७ 


उपजिल्हाधिकारी यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उपने /८ /१९९७. – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी . डब्ल्यू. आर. १०६९/ ४८०१/ ड , दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी अरुण भाटिया, आयुक्त, पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक उपने/ २६ /१९९८ दिनांक 
२३ नोव्हेंबर १९९८ अन्वये सर्वश्री १) योगेश म्हते , उपविभागीय अधिकारी, मिरज उपविभाग आणि २) एस. एस. खैरमोडे, जिल्हा पुनर्वसन 
अधिकारी , सांगली यांचे करण्यात आलेले वर्ग रद्द करण्यात आले आहेत , श्री . आर. एल. जोतकर, विशेष भूमी संपादन अधिकारी क्रमांक 
१२, सातारा यांचा बदली आदेश कायम ठेवण्यात आला असून त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, तसेच खालील उपजिल्हाधिकारी 
श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर दिलेल्या स्तंभ -३ मधील सद्य पदावरुन त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ -४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर प्रशासकीय 
कारणास्तव त्यांचा वर्ग करण्यात येत आहे . 
अ . क्र . 

सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


नाव 


२ 


श्रीमती विनिता सिंघल/ वेद 


विशेष भूसंपादन 
अधिकारी , नाशिक 


विभाग . 


सहाय्यक जिल्हाधिकारी 
भोर उपविभाग , 
जिल्हा पुणे . 
( श्री . डी . आर . खडतरे यांचा 
वर्ग करुन .) 
विशेष भूसंपादन 
अधिकारी क्रमांक १२ 
सातारा. 
( श्री . आर. एल. जोतकर 
यांचा अगोदरच वर्ग केलेले ) 


२ 


श्री. डी . आर. खडतरे 


उपविभागीय अधिकारी, 
भोर उपविभाग, 
जिल्हा पुणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


८३ 


वरील आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी. 


अरुण भाटिया , 
आयुक्त , पुणे विभाग, पुणे . 


पुणे, दिनांक ४ डिसेंबर १९९८ 


उपजिल्हाधिकारी यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उपने/ ८ / १९९७. - महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी. डब्ल्यू. आर. १०६८/८०२२८ -ड , दिनांक १२ फेब्रुवारी १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी अरुण भाटिया, आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील तहसिलदाराचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे त्यांच्या नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ -३ मधील सद्य पदावरुन त्यांच्या नावासमोरील दर्शविलेल्या पदांवर वर्ग करण्यांत येत आहे . 
अ. क्र . 

सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


नाव 


३ 


श्री . यू . एस. खरात 


रजा राखीस तहसिलदार 
जिल्हा पुणे . 


तहसिलदार , 
रोजगार हमी योजना, 
जिल्हाधिकारी सातारा. 
( श्री. ओ. के . कुलकर्णी यांचा यापूर्वीच 
तहसिलदार जावळी जि . सातारा या 
पदावर वर्ग केलेने रिक्त पदी) 


वरील आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी. 


अरुण भाटिया, 
आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे. 


पुणे , दिनांक १७ एप्रिल १९९७ 


उपजिल्हाधिकारी यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उपने/ १० / १९९७. – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी . डब्ल्यू. आर. १०६९/ ४८०१/ ड, दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी अरुण भाटिया, आयुक्त, पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे त्यांच्या नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ- ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांची त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदांवर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्त करणेत येत आहे . 
अ . क्र . 

सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


नाव 


श्री . जे. टी . पाटील उपविभागीय अधिकारी 

जिल्हा पुनर्वसन 
पंढरपूर उपविभाग 

अधिकारी , सातारा 
पंढरपूर , जिल्हा 

( श्री . एस. एस . जाधव 

यांचा वर्ग करुन ) 
२. श्री. एस . एम . जाधव 

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी 

विशेष भूमि संपादन 
सातारा. 

अधिकारी क्र . ४ , 

सातारा ( रिक्त पदी ) 
जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी श्री . जे. टी . पाटील, उपविभागीय अधिकारी पंढरपूर उपविभाग यांचे सद्यपदाचा कार्यभार योग्य त्या 
उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करुन त्यांना त्यांचे नवीन नियुक्तीचे ठिकाणी कार्यमुक्त करणेसाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

अरुण भाटिया , 

आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे. 
पुणे, दिनांक १९ एप्रिल १९९७ 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


उपजिल्हाधिकारी यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उपने/ ४/ १९९७. – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी . डब्ल्यू. आर . १०६९/ ४८०१ / ड , दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी सुधाकर जोशी, आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचेत्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ- ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांची त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदांवर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्ती करणेत येत आहे . 
अ. क्र . नाव सद्य पद 

नवीन नेमणूक 
१ 
श्री . एम . आर . सुरवसे उपजिल्हाधिकारी, नागपूर 

विशेष भूमी संपादन 
विभाग ( शासन निर्णय महसूल अधिकारी, क्र . ७, मोहोळ , 
व वन विभाग , क्रमांक टिआर जिल्हा सोलापूर 
एफ / १२९५/ २४५४ /प्र. क्र ./ ५९ / ई१ ( श्री . एस. आर. जाधव 
दिनांक ९ ऑगस्ट १९९६ 

हे दिनांक ३० जुन १९९६ रोजी 
अन्वये नागपूर विभागातून पुणे सेवानिवृत्त झालेमुळे) 
विभागात आंतर विभागीय 

बदली करणेत आलेमुळे.) 
वरील आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करणेत यावी. 

सुधाकर जोशी, 

आयुक्त, पुणे विभाग , पुणे . 
पुणे, दिनांक १४ फेब्रुवारी १९९७ 


उपजिल्हाधिकारी यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उपने/ ३८ / १९९६ . – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी . डब्ल्यू. आर. १०६९/ ४८०१/ ड, दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी सुधाकर जोशी, आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे त्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्त करणेत येत आहे . 
अ . क्र . 

सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


नाव 


श्री . दिलीप चं . मसूरकर 


उपजिल्हाधिकारी, पुणे विभाग 
( यापूर्वी उपजिल्हाधिकारी, 
मुद्रांक व मुल्यांकन , सांगली 
या पदावर करणेत आलेला वर्ग 
रद्द करुन) . 


उपजिल्हाधिकारी व सक्षम 
प्राधिकारी क्र . (२ ). पुणे नागरी 
समुह , पुणे . 
( श्री . व्ही . व्ही. वैद्य यांचा 
वर्ग करुन). 

सुधाकर जोशी, 
आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे. 


पुणे , दिनांक २६ डिसेंबर १९९६ 


उपजिल्हाधिकारी यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उपने/ ३९ / १९९६ . – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी. डब्ल्यू. आर . १०६९ / ४८०१/ ड , दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी सुधाकर जोशी, आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचेत्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्त करणेत येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


८५ 


अ. क्र . 


नाव 


सद्य पद 


नवीन नेमणूक 


१ 


१. 


श्री . सी . डी . जोशी 


अन्नधान्य वितरण अधिकारी , 
पुणे . 


श्री . व्ही . व्ही . वैद्य 


उपजिल्हाधिकारी व सक्षम 
प्राधिकारी (२), नागरी 
समूह , पुणे 


विशेष भूमि संपादन अधिकारी 
क्र . २, मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्ग, पुणे 
( श्री . एस . वाय. पाटील , 
रजेवर गेलेमुळे रिक्त पदी ) 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी , पुणे 
( श्री . सी . डी . जोशी यांचा वर्ग 
करुन ) 

सुधाकर जोशी, 
आयुक्त , पुणे विभाग, पुणे . 


पुणे, दिनांक २६ डिसेंबर १९९६ 


उपजिल्हाधिकारी यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उपने/ ३९ /१९९६. - महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९- अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी. डब्ल्यू. आर. १०६९ / ४८०१/ ड , दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी सुधाकर जोशी, आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे त्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्त करणेत येत आहे. 
अ . क्र . नाव सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


श्रीमती बी . एम . काळे 


सहा. संचालक नेहरु , रोजगार 
योजना पुणे ( शासन निर्णय 
नगरविकास विभाग क्र . एमसी 

ओ/ १२९६/ प्र. क्र ./१५७/९६/ नवि 
१४ दि . ३०/ ११/ ९६ अन्वये 
श्री . मिलींद वाणी यांची 
१४/ १/ १९९७ पासून सहा. संचालक 
नेहरु रोजगार योजना या 
पदावर नियुक्ती केलेमुळे.) 


अपर चिटणीस जिल्हाधिकारी 
कार्यालय पुणे रिक्त पदी 
( श्री. नलावडे यांचा तहसिलदार 
कागल , जि . कोल्हापूर या 
पदावर वर्ग केल्यामुळे ) 


सुधाकर जोशी, 
आयुक्त , पुणे विभाग, पुणे. 


पुणे , दिनांक २१ जानेवारी १९९६ 


उपजिल्हाधिकारी यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक नहने/ १० / १९९७. – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी. डब्ल्यू. आर. १०६८/ ८०२२८ / ड, दिनांक १२ फेब्रुवारी १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी अरुण भाटिया, आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील तहसिलदारांचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे त्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन त्यांच्या नावासमोरील दर्शविलेल्या पदांवर वर्ग करण्यात येत आहे . 
अ. क्र . नाव सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


श्री . एन. आर . सावंत 


तहसिलदार करमाळा 
(जिल्हा सोलापूर ) 


रजा राखीव तहसिलदार 
जिल्हा सांगली 
( श्री . एस. एन. गायकवाड यांचा 
तहसिलदार , कवठेमहाकाळ या पदावर 
यापूर्वीच वर्ग केलेने ) 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


परिशिष्ठ पुढे चालू 


२. 


श्री . व्ही. जी . घोडके 


रजा राखीव 
तहसिलदार , जिल्हा 
सोलापूर 


तहसिलदार, करमाळा, जिल्हा 
सोलापूर . 
( श्री . एन . आर . सावंत यांचा 
वर्ग केलेने ) 


वरील आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करणेत यावी. 


अरुण भाटिया , 
आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे . 


पुणे, दिनांक १३ मार्च १९९७ 


आयुक्त पुणे विभाग 
क्रमांक उपने /१७/१९९७. – या कार्यालयाची क्र . उपने/ १५/ ९७, दिनांक १९ मे १९९७ चे अधिसूचनेद्वारा श्रीमती कविता द्विवेदी , परिविक्षाधीन 
उपजिल्हाधिकारी यांची दिनांक १९ मे १९९७ ते १८ सप्टेंबर १९९७ या कालावधीसाठी प्रभारी उपविभागीय अधिकारी , पुरंधर तालुका , जिल्हा 
पुणे या पदावर नियुक्ती करणेत आली आहे . 

आता सदर आदेशात अंशत: बदल करुन असा आदेश देणेत येतो की , श्रीमती कविता द्विवेदी , परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी यांची 
त्यांनी प्रत्यक्ष कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून प्रभारी उपविभागीय अधिकारी, भोर तालुका, जिल्हा पुणे, या पदावर नियुक्ती करणेत येत 
आहे. सदर आदेशाची अंमलबजावणी त्वरीत करणेत यावी. 

अरुण भाटिया, 

आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे. 
पुणे, दिनांक २९ मे १९९७ 


उपजिल्हाधिकारी यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उपने/ २० / १९९७. – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९- अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी . डब्ल्यू. आर . १०६९/ ४८०१/ ड , दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी अरुण भाटीया, आयुक्त, पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे त्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्त करणेत येत आहे . 
अ. क्र . 

सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


नाव 


RU 


१. 


श्रीमती किशोरी एम. गद्रे 


सहा राखीव उपजिल्हाधिकारी 


पुणे. 


सहायक आयुक्त ( करमणुकर ) पुणे 
विभाग , पुणे , आयुक्त कार्यालय, पुणे 
( श्री . एस. डी . ठोंबरे यांना 
भा .प्र . से. संवर्गात पदोन्नती मिळाल्याने 
रिक्त पदी) 


सदर आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करणेत यावी . 


अरुण भाटिया , 
आयुक्त , पुणे विभाग, पुणे. 


पुणे, दिनांक १६ जुन १९९७ 


उपजिल्हाधिकारी यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक तहने/ २० /१९९७. - महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९- अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी. डब्ल्यू . आर. १०६८ / ८०२२८/ ड, दिनांक १२ फेब्रुवारी १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


८७ 


वापर करुन मी अरुण भाटीया, आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील तहसिलदारांचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचेत्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्त करणेत येत आहे . 
अ. क्र . नाव सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


१ . 


श्री . एम . डी . पटेकर 


रजा राखीव तहसिलदार 
सातारा. 


२. 


श्री . एस. एन. गायकवाड 


तहसिलदार , कवठेमहाकाळ , 
जिल्हा सांगली 


३ 


श्री . एन . बी . काळे 


तहसिलदार माण, 
जिल्हा सातारा 


श्री . डी . पी . वाघमारे 


अप्पर तहसिलदार 
(बिगरशेती ) कोल्हापूर 


__ श्री . बी . बी . अहिवळे 


तहसिलदार , नागरी 
भूपरामर्यादी , कोल्हापूर 


श्री . बी . एम . वणवे 


सहायक जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी , पुणे 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, 
पुणे शहर . 
( श्री . व्ही . एम . बनसुडे हे 
सेवानिवृत्त झालेमुळे रिक्त पदी ) 
जिल्हा चौकशी अधिकारी , 
विभागीय चौकशी, पुणे 
( श्री . टी . एस. कशाळे यांचा 
यापूर्वीच वर्ग केल्याने) 
तहसिलदार मुद्रांक व मुल्यांकन 
जिल्हा सांगली 
( श्री. एस . एन . जोशी यांचे 
सेवानिवृत्तीमुळे झालेल्या रिक्त पदी ) 
तहसिलदार मुद्रांक व मुल्यांकन 
जिल्हा सोलापूर . 
( श्री . एल . वाय. गुंजे यांचा 
यापूर्वीच वर्ग केलेने ) 
रजा राखीव तहसिलदार 
जिल्हा सातारा 
( श्री . एम . डी . पटेकर यांचा वर्ग करुन ) 
तहसिलदार , संजय गांधी योजना 
सातारा, जिल्हा सातारा . 
( श्री . एल. बी. सावंत यांचे सेवा 
निवृत्तीमुळे झालेने रिक्त पदी ) 
तहसिलदार , पाटण , 
जिल्हा सातारा . 
( श्री . एच. ए. नलावडे 
यांचा वर्ग करुन ) 
तहसिलदार , खटाव , 
जिल्हा सातारा 
( श्री . जे. एस. शिंदे यांचे 
सेवानिवृत्तीमुळे झालेने रिक्त पदी ) 
तहसिलदार मंगळवेढा , 
जिल्हा सोलापूर . 
( श्री . डी . एस. गायकवाड यांचे 
सेवानिवृत्तीमुळे झालेल्या रिक्त पदी) 
करमणूक कर अधिकारी, 
सोलापूर . 
( श्री . एस . के . शिंगाडे हे 
दिनांक ३० / ६/ १९९७ रोजी 
सेवानिवृत्त होत असलेने ) 


श्री . पी . एम . काळे 


सहायक जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी, सातारा 


श्री . एच. ए. नलावडे 


तहसिलदार , पाटण , 
जिल्हा सातारा 


श्री . एस . बी. बेरुनगी 


प्रमुख लिपिक , 
जिल्हाधिकारी , सोलापूर 


१० . 


श्रीमती जे . एस. कांबळे 


तहसिलदार ग्रामीण 
भूमीहीन रोजगार हमी 
योजना, सोलापूर 


८८ 


__ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


परिशिष्ठ पुढे चालू 


३ 


१२ . 


श्री . ए. डी . खरात तहसिलदार आंबेगांव 

पुनर्वसन अधिकारी , उजनी 
जिल्हा पुणे 

प्रकल्प, इंदापूर , जि . पुणे 
( श्रीमती सुनंदा गायकवाड 
यांचा यापूर्वीच सातारा जिल्ह्यांत 

वर्ग केल्याने ) 
श्री . ए. ई . पाचणकर अप्पर तहसिलदार , 

तहसिलदार मावळ, जि . पुणे . 
बारामती, जिल्हा पुणे. 

( श्री . एम . आर. काळे यांना 
निलंबित केल्यामुळे व श्रीमती एम. के . 

लोंढे यांचा केलेला वर्ग रद्द करुन ) 
श्री . पी . के . घारगे अप्पर तहसिलदार, 

तहसिलदार माण, जिल्हा सातारा 
बिगरशेती, जिल्हा सातारा 

( श्री. एन. बी. काळे यांचा वर्ग करुन ) 
१४ . श्रीमती आय. ए. माने ( जाधव) सहायक अन्नधान्य 

तहसिलदार वेल्हा, जिल्हा पुणे . 
वितरण अधिकारी, पुणे 

( श्रीमती आरती रानडे यांचा वर्ग 

केलेमुळे रिक्त पदी ) 
श्रीमती एम. के . लोंढे, चिटणीस, जिल्हाधिकारी पुणे यांचा या कार्यालयाची अधिसूचना क्र . तहने / १६ /९७ दिनांक १२ जून १९९७ रोजी 
तहसिलदार मावळ , पुणे या पदावर करणेत आलेला वर्ग रद्द करणेत येत आहे . 

अ. क्र . १, २, ३ , ४, ५, ६, ७ यांचे करणेत आलेले वर्ग त्यांचे विनंतीनुसार करणेत आलेमुळे त्यांना बदली भत्ता व पदग्रहण अवधि 
अनुज्ञेय होणार नाही . 

अरुण भाटिया, 

आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे . 
पुणे, दिनांक १२ जून १९९७ 


तहसिलदारांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक तहने/१६/ १९९७. - महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी. डब्ल्यू . आर. १०६८/ ८०२२८/ ड, दिनांक १२ फेब्रुवारी १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी अरुण भाटीया , आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की, खालील तहसिलदार श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे त्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्त करणेत येत आहे . 
अ. क्र . 

नवीन नेमणूक 


नाव 


सद्य पद 


श्रीमती आरती रानडे 


श्रीमती एम. के. लोंढे 


तहसिलदार , पुणे शहर . 
( श्री . व्ही . डी . देडगे यांचा वर्ग करुन ) 
तहसिलदार मावळ , जिल्हा पुणे 
( श्री . एम . आर. काळे यांना निलंबित 
केलेने रिक्त पदी) 
तहसिलदार आंबेगांव, जि . पुणे 
( श्री . ए. डी. खरात यांचा वर्ग करुन ) 


श्री . एम. एस. दोडके 


तहसिलदार वेल्हे 
जिल्हा पुणे . 
चिटणीस , 
जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, पुणे 
सहायक अन्नधान्य 
वितरण अधिकारी, 
पुणे. 
तहसिलदार , पिंपरी 
चिंचवड नवनगर विकास 
प्राधिकारण , 
( प्रतिनियुक्तीवरुन परत घेऊन 
त्यांच्या सेवा महसूल 
विभागात प्रत्यावर्तीत केलेमुळे ) 


४. 


श्री . डी . ए. ठुबे 


तहसिलदार भोर , जिल्हा पुणे 
(रिक्त पदी) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - -पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


८९ 


तहसिलदार वेल्हे व आंबेगांव यांनी निवासी नायब तहसिलदार यांना कार्यभार देऊन दिनांक १२ जून १९९७ रोजी कार्यमुक्त व्हावे. श्रीमती 
रानडे यांनी त्यांचे नवीन नियुक्तीचे ठिकाणी आजच दिनांक १२ जून १९९७ रोजी रुजू व्हावे. 

जिल्हाधिकारी यांचे चिटणीस या पदाचा कार्यभार जिल्हाधिकारी पुणे यांनी योग्य त्या तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडे सोपवून 
अ. क्र . २ बाबत वरीलप्रमाणे कार्यवाही करुन त्यांना कार्यमुक्त करावे. श्रीमती लोंढे यांनी त्यांचे नवीन नियुक्तीचे पदावर आज दिनांक १२ जून 
१९९७ रोजी रुजू व्हावे. 

अ. क्र . ४ यांनी मा . अध्यक्ष पिंपरी चिंचवड , नवनगर विकास प्राधिकरण यांचे परवानगीने कार्यमुक्त होवून नवीन नियुक्तीचे ठिकाणी हजर 
व्हावे. 
सर्वश्री व्ही . डी . देडगे व ए . डी . खरात यांचे पुढील नियुक्तीचे आदेश अलाहिदा काढणेत येत आहेत. 

अरुण भाटिया , 

आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे. 
पुणे, दिनांक १२ जून १९९७ 

तहसिलदारांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक तहने/ १८ / १९९७. - महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी. डब्ल्यू. आर. १०६८/ ८०२२८/ ड, दिनांक १२ फेब्रुवारी १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी अरुण भाटीया, आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील तहसिलदार श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचेत्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्त करणेत येत आहे . 
अ . क्र . 

सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


नाव 


१. 


श्री. एम . बी. शिवशरण 


अप्पर तहसिलदार 
(बिनशेती ) जिल्हा 


पुणे 


तहसिलदार खेड 
जिल्हा पुणे 
( श्री . शिरीष यादव यांची 
परिविक्षाधिन उपजिल्हाधिकारी 
म्हणून नियुक्ती झालेने ) 


वरील आदेशास दिनांक २८ जून १९९७ रोजी ( मध्यान्होत्तर ) अंमल देणेत यावा . 


अरुण भाटिया , 
आयुक्त , पुणे विभाग, पुणे. 


पुणे, दिनांक २५ जून १९९७ 


उपजिल्हाधिकारी वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उहने /१ / १९९८ . – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९- अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी . डब्ल्यू. आर. १०६९/ ४८०१ / ड, दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी अरुण भाटीया , आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे त्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्त करणेत येत आहे . 
अ . क्र . नाव सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


श्री . डी . पी . करंदीकर 


उपजिल्हाधिकारी रोजगार हमी 
योजना सांगली, जिल्हा सांगली 
( श्री . यादव यांचे रिक्त पदी). 


उपजिल्हाधिकारी मुद्रांक शुल्क 
सांगली, जि . सांगली पद संपुष्टात 
आलेमुळे व ( शासन महसूल व वन 
विभागाकडील पत्र क्र . टीआरएफ / 
१९९७/ ४१२२६ / प्र .क्र ./१८०/ ई- १ 
दि . १३/ १/ १९९८ अन्वये दिलेल्या 
मान्यते प्रमाणे) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


वरील आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करावी. 


अरुण भाटिया , 
आयुक्त , पुणे विभाग, पुणे . 


पुणे, दिनांक १३ जून १९९७ 


उपजिल्हाधिकारी वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उहने / १३ / १९९८. - महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९- अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी . डब्ल्यू. आर. १०६९/ ४८०१/ ड , दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी अरुण भाटीया , आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे त्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्त करणेत येत आहे . 
अ . क्र . नाव सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


१. 


श्री. डी . सी . मसूरकर 


विशेष भूमि संपादन अधिकारी 


उपजिल्हाधिकारी व सक्षम 
प्राधिकारी, नागरी समूह 


क्र . १ 


पुणे . 


मुंबई - पुणे द्रुतगती मार्ग, पुणे 
( श्री. के . एच. बगाटे, विशेष भूमि 
संपादन अधिकारी, क्र . ३ सांगली 
यांचा केलेला वर्ग रद्द करुन ). 


वरील आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करावी. 


अरुण भाटिया, 
आयुक्त, पुणे विभाग , पुणे. 


पुणे, दिनांक २५ मे १९९८ 


अ. क्र . 


नाव 


उपजिल्हाधिकारी वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उहने/ २१ / १९९८. - महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९- अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी. डब्ल्यू. आर. १०६९ / ४८०१/ ड , दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी अरुण भाटीया , आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे त्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्त करणेत येत आहे . 

सद्य पद 

नवीन नेमणूक 
२ 
श्री . ओ. बी . उन्हाळे विशेष भूमि संपादन 

उपविभागीय अधिकारी , 
अधिकारी क्र . ७, 

सोलापूर उपविभाग , 
सांगली. 

सोलापूर 
( श्री . एस. पी . कडूपाटील 

यांचा पूर्वीच वर्ग केलेने रिक्त पदी ) 
श्रीमती स्वाती आंबेकर रजेवरुन परत 

विशेष भूमि संपादन अधिकारी 
आंबेकर (म्हसे ) आल्याने. 

क्र . ७, सांगली. 
( श्री . ओ. बी . उन्हाळे यांचा 

वर्ग करुन ) 
वरील आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करावी. 

अरुण भाटिया , 

आयुक्त , पुणे विभाग, पुणे. 
पुणे , दिनांक १४ सप्टेंबर १९९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


९१ 


सांगली 


उपजिल्हाधिकारी वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक उपने/ २२ / १९९८. - महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम ९ - अ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी. डब्ल्यू. आर. १०६९ / ४८०१/ ड , दिनांक ११ जुलै १९६९ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी अरुण भाटीया , आयुक्त , पुणे विभाग पुणे असा आदेश करतो की , खालील उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे त्यांचे नावासमोर 
दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांचे नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
पदावर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्त करणेत येत आहे . 
अ. क्र . नाव सद्य पद 

नवीन नेमणूक 
१ 
श्री . डी . पी . मेतके उपआयुक्त , कोल्हापूर 

विशेष भूमि संपादन अधिकारी, 
महानगरपालिका 

क्र . ४, सांगली, जि . सांगली 
( महसूल विभागाकडे 

( श्री . एच. एन . गायकवाड यांचा 
प्रत्यवर्तन निवडणूक 

वर्ग करुन) 
अधिकारी , पुणे या पदावर 

केलेला वर्ग रद्द करुन . 
श्री . एच. एन . गायकवाड विशेष भूमि संपादन 

विशेष भूमि संपादन अधिकारी 
अधिकारी क्र . ४ , 

क्र . २३ , पुणे . 

( श्री. एम . एम. मोरे यांचा वर्ग करुन ) 
___ ३. श्री. एम . एम . मोरे 

विशेष भूमि संपादन 

उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी 
अधिकारी क्र . २३ , पुणे 

सोलापूर , जि . सोलापूर 
( श्री. के . डी. निंबाळकर यांची 
नियुक्ती पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडे 

झालेने व श्री . पोमण यांचा वर्ग रद्द करून 
४. श्री. युवराज पोमण 

सहा. आयुक्त पिंपरी-चिंचपवड उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी , पुणे 
महानगरपालिका 

( श्री . आर . आर. माने यांची 
( महसूल विभागाकडे प्रत्यवर्तन यशदा पुणे येथे नियुक्ती 
केलेमुळे व उपजिल्हा निवडणूक झालेने) 
अधिकारी सोलापूर या पदावरुन 

वर्ग रद्द करुन. 
वरील आदेश हे शासन महसूल व वन विभागाकडील पत्र क्र . ४ टीआरएफ / ११९८/ प्र. क्र .११०/ ई- १० . दिनांक १६ सप्टेंबर १९९८ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करणेत येत आहेत . 

श्री . एच. एन. गायकवाड यांचा वर्ग त्यांचे विनंतीवरुन करणेत आलेमुळे त्यांना पदग्रहण अवधि व प्रवासभत्ता अनुज्ञेय नाही . 
वरील आदेशाची अंमलबजावणी त्वरीत अंमलात आणावी . 

अरुण भाटिया, 

आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे. 
पुणे, दिनांक १९ सप्टेंबर १९९८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक रोहयो/ अका-२/१५८ / १९९७. – महाराष्ट्रामध्ये कमी पर्जन्यमान असलेल्या ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाणी टंचाईचा प्रश्न वारंवार व 
प्रतिवर्षी उद्भवतो. उक्त प्रश्न कायम स्वरुपी निर्माण होणार नाही असा महाराष्ट्र शासनाचा संल्प आहे. त्या महत्त्वपूर्ण संकल्पातून शासनाने 
श्वेत पत्रिका काढलेली आहे . 

दरम्यान महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी विनियमन अधिनियम १९९३ चा कायदा प्रसिध्द केलेला आहे . त्यातील नियम 
६ अन्वये तांत्रिक अधिकारी यांनी पाणलोट क्षेत्र व अतिविकसीत पाणलोट क्षेत्र जाहीर करणे कामी प्रस्ताव पाठविलेला आहे. सबब मी विजयराव 
माथनकर जिल्हाधिकारी , पुणे मला महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी नियमन अधिनियम १९९३ मधील कलम ६ नुसार असलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन खालीलप्रमाणे अतिविकसीत पाणलोट क्षेत्र उद्घोषित करीत आहे. 


९२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१२६ 


१४९ 


४७ 


१०९ 


ॐॐ 


अ. नं . प्राथमिक 

जाहीर केलेले 

तालुका 

जाहीर केलेले अतिविकसीत गावचे गणना 
पाणलोट अतिविकसित 

लघू पाणलोट 

क्रमांक 
क्षेत्र क्रमांक पाणलोट क्षेत्र 

क्षेत्रांतर्गत येणारे 
क्रमांक 

गावचे नाव . 
बी. एम. - ७ 

४ - ८ जुन्नर 

१ ) कुसुर 

२ ) बगलोर 
२. बी . एम.-७ ६-८ 

२) पिंपळगाव तर्फे 

नारायणाव 
२) आरवी 

१५० 
३ ) तांदळवाडी 

११४ 
४ ) नारायणगाव 

१५३ 
___ ३ . बी. एम .- १२ 

७-८ 
७ - ८ आंबेगाव 

१) एकलहरे 
२) मंचर 
३) चांडोली बु. 
४ ) पिंपळगावन 

म्हाळुगे 

५) आवसरी बु. 
४. बी . एम .- १२ 

आंबेगाव 

१) अवसरी बु. 
२ ) बाळापूर 

३ ) गावडेवाडी 
बी . एम. - ५८ 

पुरंदर 

१ ) सासवड 
२) दिवे 
३ ) सोनोरी 

४ ) आंबोडी 
६. बी . एम .- ५८ 

पुरंदर 

१ ) गुरोळी 
२) शिंगापूर 

३ ) पारगाव 
७ . बी . एम. ५९ 

पुरंदर 

१ ) सुपा खु . 
२) पिंपळे 

३ ) खळद 
८ . बी . एम .- ५९ 

पुरंदर 

१ ) शिवरी 
२ ) वाळूज 
३ ) निळुज 
४ ) बेलसर 

५ ) साकुर्डे 
बी . एम .- ७५ 

१ - ७ बारामती 

१ ) कोहाळे खु . 
बी . एम . - ७५ 

२- ७ बारामती 

१ ) कोहाळे बु. 

२) लाटे 
बी . एम . - ६७ 

बारामती बारामती 

१ ) माळेगाव खु . 
२) खांडज 

३ ) मोळेगाव बु. 
वरील उद्घोषणा प्रसिध्द झालेनंतर जनतेच्या वरील उद्घोषणासंबंधी प्रस्तुत नियमाच्या तरतुदीनुसार काही हरकती, सुचना, निवेदने 
असल्यास अधिसुचना प्रसिध्दी झालेचे दिनांकापासून १५ आंत संबंधीत उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार यांचकडे कराव्यात. तद्नंतर येणाऱ्या 
हरकती सूचना, निवेदने यांचा विचार केला जाणार नाही . 

विजयराव माथनकर , 

जिल्हाधिकारी, पुणे . 
पुणे, दिनांक १८ सप्टेंबर १९९७ 


T 


XU 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


९३ 


.. 


. 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक एसव्हीआर ४३१८ / ४स - ४/ १९९८ . शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक आस्था. १०९३/ प्रक्र - १९/ ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ 
नुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका निहाय पुनर्रचना झाली असून जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख तथा नगर भूमापन अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रात 
त्याच प्रमाणे पदनामात इकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर ४३१८/ स- ४/ ९५, दिनांक २५ जुलै १९९५ अन्वये बदल करणेत आलेला आहे. 

सदर अधिसूचनेनुसार मुंबई उप नगर जिल्हा नगर भूमापन अधिकाऱ्यांचे पदनाम नगर भूमापन अधिकाऱ्यांचे पदनाम नगर अधिकाऱ्यांचे 
पदनाम नगर भूमापन अधिकारी क्रमांक १ मुंबई ते क्रमांक १० मुंबई असे करण्यात आले होते. परंतु या पदनामामुळे सदर नगर भूमापन 
अधिकारी कोणत्या कार्यक्षेत्राचे अधिकारी आहेत हे स्पष्ट होत नाही . सबब प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीकोनातून शासन निर्णय , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक आस्था - १०९३ / प्र . क्र . १९ / ल - १ , शासन १८ ऑगस्ट १९९४ मधील परिच्छेद २ ( ७) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , नगर भूमापन 
अधिकारी क्रमांक १ ते १० यांचे पदनामात सोबतचे परिशिष्टात नमूद केले नुसार बदल करण्यात येत आहे. 
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ एप्रिल १९९८ ( कार्यालयीन वेळेपासून होणेची आहे. ) 

परिशिष्ठ ( एक्स १८२० ) 
नगर भूमापन अधिकारी क्रमांक १ ते १० मुंबई यांचे पुनर्रचित पदनाम दर्शविणारे परिशिष्ट . 
अ . क्र . ___ सध्याचे पदनाम 

नवीन पदनाम 
नगर भूमापन अधिकारी क्र . १ मुंबई , उपनगर , जिल्हा मुंबई . नगर भूमापन अधिकारी, मुलुंड 
नगर भूमापन अधिकारी क्र . २ मुंबई , उपनगर , जिल्हा मुंबई. नगर भूमापन अधिकारी, कुर्ला 
नगर भूमापन अधिकारी क्र . ३ मुंबई , उपनगर , जिल्हा मुंबई नगर भूमापन अधिकारी, बांद्रा 
उपनगर जिल्हा मुंबई 
नगर भूमापन अधिकारी क्र . ४ मुंबई , उपनगर , जिल्हा मुंबई नगर भूमापन अधिकारी, अंधेरी 
नगर भूमापन अधिकारी क्र . ५ मुंबई , उपनगर , जिल्हा मुंबई नगर भूमापन अधिकारी, मालाड 
नगर भूमापन अधिकारी क्र . ६ मुंबई , उपनगर , जिल्हा मुंबई नगर भूमापन अधिकारी, बोरीवली 
नगर भूमापन अधिकारी क्र . ७ मुंबई , उपनगर, जिल्हा मुंबई नगर भूमापन अधिकारी, घाटकोपर 
नगर भूमापन अधिकारी क्र . ८ मुंबई , उपनगर , जिल्हा मुंबई नगर भूमापन अधिकारी , चेंबुर 
नगर भूमापन अधिकारी क्र . ९ मुंबई , उपनगर , जिल्हा मुंबई नगर भूमापन अधिकारी, विलेपार्ले 
नगर भूमापन अधिकारी क्र . १० मुंबई, उपनगर , जिल्हा मुंबई नगर भूमापन अधिकारी, गोरेगांव 

अमिताभ चंद्र , 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालन 

भूमि अभिलेख , महाराष्ट्र राज्य . 
पुणे, दिनांक २५ मार्च १९९८ 


. 


. 


. 


. 


. 


० 


० 


० 


० 


उपजिल्हाधिकारी वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक मह / २/ आस्था / १/ ना. तह / १ / १९९७. – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम 
९ - अ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी . डब्ल्यू . आर. १०७२/ २०३७९१/ ड , दिनांक २४ मार्च १९७३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी वंदना खुल्लर , जिल्हाधिकारी, सातारा असा आदेश करतो की , शासन फॅक्स संदेश ग्राम विकास व जलचसंधारण 
विभाग क्रमांक झेडपीई / १०७९ / प्र .क्र . २६१८/ ०६ दिनांक ३१ मार्च १९९७ अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समीत्यांच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण 
करण्यासाठी जिल्हा व तहसिल स्तरावर निर्माण करणेत आलेली नायब तहसिलदारांची अस्थाई पदे दिनांक १ एप्रिल १९९७ पासून संपुष्टात 
आणणेत आलेमुळे खाली नमुद केलेल्या नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे वर्ग व नेमणूका प्रशासकीय कारणास्तव शासनाचे सोईनुसार 
करणेत येत आहेत. 
अ . क्र . नाव सद्य पद व कार्यालय 

नवीन नेमणूकीचे पद व कार्यालय 


श्री . डी . एस . शिंदे 


निवडणूक नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय सातारा 
जि . प./पं. स. निवडणूक कामी 
निर्माण करणेत आलेले पद 
संपुष्टात आलेने . 


निवासी नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय सातारा . 
श्री . ए . एच. शेख यांचा वर्ग केलेने 


__ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


परिशिष्ट पुढे चालू.. ... 


و 


३ 


به 


श्री . ए. एच. शेख 


निवासी नायब तहसिलदार , 
तहसिल कार्यालय सातारा 


سه 


श्री . बी . वाय. खोत 


निवडणूक नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय, कराड 
( पद संपुष्टात आलेने) 


४. 


श्री . ए. बी. कोळी 


निवडणूक नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय पाटण 
( पद संपुष्टात आलेने) 


श्री . जी . एस . खांदारे 


ॐ 


निवडणूक नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय जावली 
( पद संपुष्टात आलेने ) 
निवडणूक नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय खटाव 
( पद संपुष्टात आलेने ) 


श्री . व्ही . एस. शिंदे 


ॐ 


श्री . एम . डी . पाठक 


निवडणूक नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय , माण 
( पद संपुष्टात आलेने) 


सं . गां . यो. नायब तहसिलदार 
कार्यालय सातारा श्री . पी . एल. ननावरे 
हे अ. का . संवर्गात पदावनत झालेने . 
सं . गां . यो . नायब तहसिलदार , 
तहसिल कार्यालय कराड 
श्री . एस . व्ही . करंदीकर 
यापूर्वीच सेवानिवृत्त झालेने 
असलेल्या रिक्त पदी. 
सं . गां . यो. नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय पाटण 
श्री . व्ही . एस . पवार यांना 
यापूर्वीच तहसिलदार संवर्गात 
दिलेने असलेल्या रिक्त पदी . 
सं . गां . यो. नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय जावली 
श्री . के . डी. शेडगे यापूर्वीच रिक्त पदी. 
गोदाम व्यवस्थापक सातारा 
तहसिल कार्यालय, सातारा 
श्री . ए. एम . भिलावे यांना अ. का . 
संवर्गात पदावनत केलेने . 
मुख्याधिकारी म्हसवड नगर 
परिषद , तहसिल माण , 
श्री . जी . बी. पाटील यापूर्वीच 
सेवानिवृत्त झालेने असलेल्या रिक्त पदी . 
निवासी नायब तहसिलदार 
... .... तहसिल कार्यालय फलटण 

श्री . व्ही . एस. जाधव यांचा वर्ग केलेने . 
निवासी नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय कोरेगांव 
श्री . पी. एस. गंगातिरकर 
हे मयत झालेने असलेल्या रिक्त पदी. 
रो. ह. यो . नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय, फलटण 
श्री . डी . जी . निकम यांचा 
यापूर्वीच जि . प. /पं. स./निवडणूक 
नायब तहसिलदार पदी वर्ग 
झालेने असलेल्या रिक्त पदावर . 
सं. गां . यो . नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय, कोरेगाव 
श्री . आर. आर. पारखी सेवानिवृत्त 
झालेने असलेल्या रिक्त पदी . 
निवासी नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय , महाबळेश्वर 
श्री . आर. बी . रांजणे यांचा 
पुणे जिल्ह्यात वर्ग झालेने . 


श्री . डी. जी . निकम 


निवडणूक नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय फलटण 
( पद संपुष्टात आलेने ) 
निवासी नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय फलटण 


श्री . व्ही. एस. जाधव 


१० . 


श्री. बी. एम . कांबळे 


निवडणूक नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय वाई 
( पद संपुष्टात आलेने) 


११ . 


श्री . एस. आर. कुलकर्णी 


निवडणूक नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय, कोरेगांव 
( पद संपुष्टात आलेने) 


१२. 


श्री. एस. टी. थोरात 


निवडणूक नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय म. श्वर 
( पद संपुष्टात आलेने ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


९५ 


टिप :- १) सदर आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे . 

२) श्री. एस. व्ही . करंदीकर हे सेवानिवृत्त झालेने सं. गा. यो. नायब तहसिलदार तहसिल कार्यालय कराड या पदावर श्री. एल . बी. नाईकवाडी 
यांचा यापूर्वीच वर्ग करणेत आलेला होता . तथापि श्री. नाईकवाडी हे सदर पदावर हजन न झालेने तसेच मा . आयुक्त पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील 
दिनांक १ एप्रिल १९९७ चे आदेशान्वये श्री . नाईकवाडी यांचा वर्ग पुणे जिल्ह्यात करणेत आलेने सं. गा. यो . नायब तहसिलदार कार्यालय कराड 
या पदावर त्यांचा यापूर्वी झालेला वर्ग या आदेशान्वये रद्द करणेत येत आहे . 

वंदना खुल्लर , 

जिल्हाधिकारी सातारा . 
पुणे , दिनांक ४ एप्रिल १९९७ 


जिल्हाधिकारी सातारा यांजकडून 
क्रमांक मह / २/ आस्था/ २/ दुसपे/ ८९६ / १९९७. दिनांक ८ सप्टेंबर १९९७ ते १२ सप्टेंबर १९९७ या कालावधी झालेल्या विभागीय दुय्यम सेवा 
परीक्षा (लिपीकासाठी ) झालेल्या उमेदवारापैकी खाली नमूद केलेले लिपीक उत्तीर्ण झालेले आहेत . त्यांची गुणानुक्रमे दर्शविणेत आलेले आहेत . 
अ . क्र . बैठक क्रमांक 

लिपीकाचे नाव व सदस्य कार्यालय 
श्री . के. व्ही. बडबडे, लिपीक 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , नगरपालिका ( संकलन ) सातारा. 
श्रीमती एच. सी . कुवर , लिपीक 
तहसिल कार्यालय, माण 

वंदना खुल्लर , 

जिल्हाधिकारी सातारा . 
पुणे, दिनांक ३१ डिसेंबर १९९७ 


तहसिलदार वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक मह/ २/ आस्था/ १/ ना . तहने/ १ / १९९७. – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम 
९ - अ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग ठराव क्रमांक पी . डब्ल्यू. आर. र- १०७२- २०३७९१ - डीख , दिनांक १२ एप्रिल १९७३अ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी वंदना खुल्लर , जिल्हाधिकारी, सातारा असा आदेश करतो की , खालील नायब तहसिलदार श्रेणीतील 
अधिकाऱ्यांची त्यांचे नावासमोर दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्याच्या पदावरुन त्यांच्या नावासमो स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर ते अनुक्रमे कार्यभार 
स्विकारलेपासून नियुक्ती करणेत आली आहे . 
अ . क्र . नाव सद्याचे पद 

नवीन नेमणूक 


___ १. श्री. आर . बी . रांजणे 

निवासी नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय महाबळेश्वर 
यांचा पुणे जिल्ह्यात झालेला 

वर्ग रद्द करणेत आलेने 
२. श्री . एस. टी . थोरात 

निवडणूक नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय महाबळेश्वर 
जि . प./पं. स. निवडणूकीची कामे 
निर्माण करणेत आलेले पद 

संपुष्टात आलेने. 
टिप : - सदर आदेशाची अंमलबजावणी त्वरीत करणेची आहे . 


निवासी नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय महाबळेश्वर 
श्री . एस . टी . थोरात यांचा 
झालेला वर्ग रद्द करुन . 
निवासी नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय पाटण 
श्री . यु. ए. धर्माधिकारी हे 
पूर्वार्ध सेवानिवृत्त झालेने 
असलेल्या रिक्त पदी . 


वंदना खुल्लर , 
जिल्हाधिकारी सातारा. 


पुणे, दिनांक १९ एप्रिल १९९७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


नायब तहसिलदार वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक मह- २ / आस्था -१/ ना. तहने - १२/ १९९७. – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे 
कलम ९ - अ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग ठराव क्रमांक पी . डब्ल्यू. आर.र- १०७२ - २०३७९१- डीख , दिनांक १३ एप्रिल १९७३अ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी वंदना खुल्लर, जिल्हाधिकारी, सातारा असा आदेश करते की , खालील नायब तहसिलदार 
श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची त्यांचे नावासमोर दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्याच्या पदावरुन त्यांच्या नावासमो स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर ते अनुक्रमे 
कार्यभार स्विकारलेपासून नियुक्ती करणेत आलेली आहे . 
अ. क्र . नाव सद्याचे पद 

नवीन नेमणूक 


१ 


३ 


श्री . बी . एन. वाघ अ. का . जिल्हाधिकारी 

नायब तहसिलदार , जिल्हाधिकारी 
कार्यालय ( रो.ह. यो ) शाखा कार्यालय ( रो. ह. यो . शाखा) 
सातारा . नायब तहसिलदार 

सातारा. श्री . एस . बी. भिसे यांचा 
संवर्गात पदोन्नती देऊन 

वर्ग केलेने 
या जिल्ह्यात निवतन केलेने . 
श्री . एस . बी. भिसे 

नायब तहलिसदार , जिल्हाधिकारी निवासी नायब तहसिलदार , 
काायल ( रोहयो शाखा) सातारा. तहसिल कार्यालय कराड 

श्री . एस. टी. मुसळे यांचा वर्ग केलेने. 
श्री . एस. टी . मुसळे निवासी नायब तहसिलदार 

सं . गा. यो . नायब तहसिदार 
तहसिल कार्यालय , कराड. 

( ग्रामीण ) तहसिल कार्यालय 
सातारा श्री . डी . एम . बडवे 

सेवानिवृत्त झालेने असलेल्या रिक्त पदी. 
श्री . बी. बी . शिंगटे गोदाम व्यवस्थापक , 

सं . गा . यो. नायब तहसिलदार 
कोरेगाव, तहसिल कार्यालय ( शहर) तहसिल कार्यालय सातारा 
कोरेगाव 

श्री . सी . वाय . मुळे यांचा वर्ग केलेने. 
श्री . सी . वाय. मुळे 

सुं. गा . यो. नायब तहसिलदार गोदाम व्यवस्थापक कोरेगाव 
( शहर) तहसिल कार्यालय 

तहसिल कार्यालय कोरेगाव 
सातारा . 

श्री. बी . बी . शिंगटे यांचा वर्ग केलेने . 
श्री . के . जे. शिळकंदे अ. का . पुणे जिल्हा 

सं . गा . यो. नायब तहसिलदार 
नायब तहसिलदार संवर्गात तहसिल कार्यालय वाई 
पदोन्नती देऊन सातारा 

श्री . बी . एम. कांबळे यांना 
जिल्ह्यात नियतन झालेने 

तहसिलदार संवर्गात पदोन्नती दिलेने 

असलेल्या रिक्त पदी. 
टिप :- १) सदर आदेशाची अंमलबजावणी सत्वर करणेत यावी. 

२) श्री . एस. बी . भिसे , श्री . एस . टी . मुसळे, श्री . बी . बी . शिंगटे व श्री . सी . वाय . मुळे यांचे वर्ग त्यांचे विनंतीवरुन करणेत आलेने 
त्यांना बदली प्रवास भत्ता व वाटचाल कालावधी अनुज्ञेय नाही . 

वंदना खुल्लर, 

जिल्हाधिकारी सातारा . 
पुणे, दिनांक १९ एप्रिल १९९७ 


ज 


नायब तहसिलदार वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक मह- २/ आस्था- १/ ना. तहन -९ / १९९७. - महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम 
९ - अ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग ठराव क्रमांक पी . डब्ल्यू. आर. र- १०७२- २०३७९१ - डी , दिनांक १३ एप्रिल १९७३अ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी वंदना खुल्लर , जिल्हाधिकारी , सातारा असा आदेश करते की , खालील नायब तहसिलदार श्रेणीतील 
अधिकाऱ्यांची त्यांचे नावासमोर दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्याच्या पदावरुन त्यांच्या नावासमो स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर ते अनुक्रमे कार्यभार 
स्विकारलेपासून नियुक्ती करणेत आलेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


९७ 


अ. क्र . 


नाव 


सद्याचे पद 


नवीन नेमणूक 


U 


श्री . ए . एम . उमराणी 

मंडल अधिकारी, 
सातारा रोड , तहसिल 
कार्यालय , कोरेगाव 
नायब तहसिलदार 
संवर्गात पदोन्नती 

देवून सातारा जिल्ह्यात 
टिप :- सदर आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करणेत यावी . 


सं . गा . यो ., नायब तहसिलदार , 
तहसिल कार्यालय , फलटण 
श्री . एस. ए. शेख सेवानिवृत्त 
झालेने असलेल्या रिक्त पदी 
व श्री . जे. एम. कुलकर्णी यांचा 
झालेला वर्ग रद्द केलेने . 


वंदना खुल्लर, 
जिल्हाधिकारी सातारा . 


पुणे, दिनांक २३ ऑक्टोबर १९९७. 


नायब तहसिलदार वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक मह- २/ आस्था-१/ नातह- ७/ १९९७. – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम 
९ - अ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग ठराव क्रमांक पी . डब्ल्यू. आर . र - १०७२ - २०३७९१ - डीख , दिनांक १३ एप्रिल १९७३अ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी वंदना खुल्लर , जिल्हाधिकारी, सातारा असा आदेश करते की , खालील नायब तहसिलदार श्रेणीतील 
अधिकाऱ्यांची त्यांचे नावासमोर दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्याच्या पदावरुन त्यांच्या नावासमो स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर ते अनुक्रमे कार्यभार 
स्विकारलेपासून नियुक्ती करणेत आलेली आहे . 
अ . क्र . 

सद्याचे पद 

नवीन नेमणूक 


नाव 


श्री. पी . एस. वाघ 


निवासी नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय 
जावली. 
निवासी नायब तहलिसदार , 
तहसिल कार्यालय , 
महाबळेश्वर 


श्री . आर . बी . रांजणे 


निवासी नायब तहसिलदा 
तहसिल कार्यालय महाबळेश्वर 
श्री . आर. बी. रांजणे यांचा वर्ग केलेने . 
सं. गा . यो . नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय कराड 
श्री . बी. वाय. खोत 
सेवानिवृत्त झालेने असलेल्या 
रिक्त पदावर . 


टिप :- सदर आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे . 


वंदना खुल्लर , 
जिल्हाधिकारी सातारा . 


पुणे, दिनांक २१ ऑगस्ट १९९७ 


नायब तहसिलदार वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक मह- २/ आस्था - १/ नातहने - १३/ १९९७. – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे 
कलम ९ - अ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग ठराव क्रमांक पी . डब्ल्यू. आर. र-१०७२- २०३७९१ -डीख , दिनांक १३ एप्रिल १९७३अ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी वंदना खुल्लर , जिल्हाधिकारी , सातारा असा आदेश करते की , खालील नायब तहसिलदार 
श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची त्यांचे नावासमोर दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्याच्या पदावरुन त्यांच्या नावासमो स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर ते अनुक्रमे 
कार्यभार स्विकारलेपासून नियुक्ती करणेत आलेली आहे . 
अ . क्र . 

सद्याचे पद 

नवीन नेमणूक 


नाव 


श्री . ए. डब्लू . इंगले 


माजी सं. गो. यो. अ. को तहसील 
कार्यालय जावली, नायब तहसिलदार 
संवर्गात पदोन्नती देऊन 
सातारा जिल्ह्यात नियतने 


सातारा. नायब तहसिलदार 
तहसील कार्यालय जावली 
श्री . डी . एस. शिंदे हे हजर 
न झालेने त्यांची झालेला वर्ग रद्द करुन . 


९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


परिशिष्ट पुढे चालू..... 


३ 


४ 


श्री . जी . एस . हामने 

रो. ह. यो . नायब तहसिलदार निवासी नायब तहसिलदार 
तहसिल कार्यालय खटाव 

तहसील कार्यालय खटाव 

श्री . एस. एम . शिंगटे यांचा वर्ग केलेने. 
६. श्री . एस . एम . शिंगटे 

निवासी नायब तहसिलदार निवडणूक नायब तहसीलदार 
तहसील कार्यालय खटाव 

जिल्हाधिकारी कार्यालय 
(निवडणूक शाखा) सातारा 
श्री . व्ही. वाय . मोहिते हे सेवानिवृत्त 

झालेने असलेल्या रिक्त पदी. 
टिप :- १ ) सदर आदेशाची अंमलबजावणी सत्वर करणेत यावी . 
२) श्री. एस. एम . शिंगटे यांचा वर्ग केलेने विनंती करुन करणेत आलेने त्यांना बदली प्रवास भत्ता व वाटचाल कालावधी अनुज्ञेय नाही . 

वंदना खुल्लर , 

जिल्हाधिकारी सातारा . 
पुणे, दिनांक ३१ डिसेंबर १९९७ 


६ 


६ 


नायब तहसिलदार वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक मह-२/ आस्था- १/ नातहने -८ / १९९७. – महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम 
९ - अ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग ठराव क्रमांक पी. डब्ल्यू. आर. र - १०७२ - २०३७९१ -डीख , दिनांक १३ एप्रिल १९७३अ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी वंदना खुल्लर , जिल्हाधिकारी, सातारा असा आदेश करतो की , खालील नायब तहसिलदार श्रेणीतील 
अधिकाऱ्यांची त्यांचे नावासमोर दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्याच्या पदावरुन त्यांच्या नावासमो स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर ते अनुक्रमे कार्यभार 
स्विकारलेपासून नियुक्ती करणेत आलेली आहे. 
नाव सद्याचे पद 

नवीन नेमणूक 


अ. क्र . 


१ 


निवासी नायब तहसिलदार 
जावली , श्री . पी . एस. कुलकर्णी 
यांचा वर्ग केलेने असलेल्या रिक्त पदी . 


१. श्री. आर. डी . देवकर 

अ . का . सांगली जिल्हा 
नायब तहसिलदार संवर्गात 
पदोन्नती देवून, सातारा 

जिल्ह्यात नियतन झालेने . 
श्री . एस . आर. पाटील 

अ. का . सांगली जिल्हा 
नायब तहसिलदार संवर्गात 
पदोन्नती देवून सातारा 

जिल्ह्यात नियतन झालेने. 
श्री . जे. एम. कुलकर्णी 

अ. का . कोल्हापूर 
नायब तहसिलदार संवर्गात 
पदोन्नती देवून सातारा 

जिल्ह्यात नियतन झालेने 
टिप : - सदर आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करणेची आहे . 


रोहयो नायब तहसिलदार 
माण श्री . जी . डी. लोखंडे 
यांचा अगोदरच वर्ग केलेने 
असलेल्या रिक्त पदी . 
सं . गा . यो . नायब तहसिलदार 
फलटण श्री. एस . ए. शेख 
सेवानिवृत्त झालेने असलेल्या 
रिक्त पदी. 


वंदना खुल्लर, 
जिल्हाधिकारी सातारा. 


पुणे , दिनांक १८ सप्टेंबर १९९७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


९९ 


नायब तहसिलदार वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक मह-२/ आस्था -१/ नातहने - १३ / १९९७. - महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे 
कलम ९ - अ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग ठराव क्रमांक पी . डब्ल्यू. आर.र- १०७२ - २०३७९१- डीख , दिनांक १३ एप्रिल १९७३अ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी एस. के . खुल्लर , जिल्हाधिकारी, सातारा असा आदेश करतो की , खालील नायब तहसिलदार 
श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची त्यांचे नावासमोर दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्याच्या पदावरुन त्यांच्या नावासमो स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर ते अनुक्रमे 
कार्यभार स्विकारलेपासून नियुक्ती करणेत आलेली आहे . 
अ . क्र . नाव सद्याचे पद 

नवीन नेमणूक 


XU 


१. 


श्री. डी . पी . गायकवाड 


अव्वल कारकून , पुणे जिल्हा 
नायब तहसिलदार संवर्गात 
पदोन्नती मिळालेने व 
सातारा जिल्ह्यात वर्ग झालेने 


श्री . एल . बी . नाईकवाडी 


नायब तहसिलदार 
पुणे जिल्हा, 
सातारा जिल्ह्यात वर्ग झालेने 


निवडणूक नायब तहसिलदार 
तहसील कार्यालय, खंडाळा 
श्री . एच. एस . खामकर 
यांना तहसिलदार संवर्गात पदोन्नती 
मिळालेने असलेल्या रिक्त पदी . 
संजय गांधी नायब तहसिलदार 
तहसील कार्यालय , कराड 
श्री . एस . व्ही . करंदीकर 
सेवानिवृत्त झालेने रिक्त पदी. 
संजय गांधी नायब 
तहसीलदार , सातारा शहर 
तहसील कार्यालय सातारा , 
श्री . आय. जी . सय्यद , 
सेवानिवृत्त झालेने रिक्त पदी . 


श्री . पी . एल. ननावरे 


नायब तहसिलदार 
पुणे जिल्हा, 
सातारा जिल्ह्यात वर्ग झालेने 


टिप :- सदर आदेशाची अंमलबजावणी सत्वर करणेची आहे. 


एस. के . सिंह , 
जिल्हाधिकारी सातारा . 


पुणे, दिनांक ८ नोव्हेंबर १९९६ 


विक्रीकर उप- आयुक्त यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक विउआ - कोवि/ आस्था/ कार्या.४/ संपनि/ ब- ७८१ . या विभागातील खालील अधिकारी, दिनांक २१ व २७ जुलै १९९५ ची सामूहिक नैमित्तिक 
रजा व दिनांक २ सप्टेंबर , १९९५ चा लाक्षणिक संप व दिनांक ६ मार्च १९९६ ते ११ मार्च १९९६ अखेरच्या संपात भाग घेवून कार्यालयात 
अनुपस्थितीत राहिले होते. 

तरी , उपरोक्त नैमित्तिक रजेचा कालावधी व संपाचा कालावधी नियमित करणेबाबत देय व अनुज्ञेय रजा मंजूर करून नियमित करणेबाबत 
आदेश उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ चे शासन निर्णयाद्वारे प्राप्त झाले आहेत. 

खालील अधिकाऱ्यांनी आवश्यक ते नैमित्तिक रजा व अर्जित रजा अर्ज सादर केलेले आहेत. यास्तव उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ च्या 
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मागणी केलेली नैमित्तिक रजा व अर्जित रजा या आदेशान्वये मंजूर करणेत येत आहे. व अनुपस्थिती कालावधी 
नियमित करणेत येत आहे . 

तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र . २ च्या परिपत्रकानुसार खालील अधिकाऱ्याचे दिनांक ६ मार्च १९९६ ते ११ मार्च १९९६ या कालावधीचे वेतन 
व भत्ते अदा करणे बाबत या आदेशान्वये आदेश देणेत येत आहे . 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


रजेवरुन परत आलेवर खालील अधिकाऱ्यांची त्याच पदावर पुर्ननियुक्ती करण्यात आली. 

असे प्रमाणित करण्यात येते की , दिनांक २ सप्टेंबर १९९५ चा लाक्षणिक संप व दिनांक २६ मार्च १९९६ ते ११ मार्च १९९६ या कालावधीत 
खालील अधिकारी रजेवर गेले नसते, तर त्यांची त्याच पदावर नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 
अ. नं . राजपत्रित 

दिनांक दिनांक 

दिनांक 

दिनांक 
अधिकाऱ्याचे नाव २१ / ७/ २००५ २७ / ७/१९९५ 

२/ ९/ १९९५ 

६/ ३/ १९९६ ते 
सा . नै सा . नै 

चा संप 

११/ ३/ १९९६ 
पदनाम 

रजा लाक्षणिक 

चा संप 


रजा 


६ 


| 


अर्जित रजा 


अर्जित रजा 


अर्जित रजा 


अर्जित रजा 


अर्जित रजा 


अर्जित रजा 


अर्जित रजा 


अर्जित रजा 


ॐ 


नै. रजा 


अर्जित रजा 


अर्जित रजा 


श्री. वि . रा . पाटील 
ज्येष्ठ स.वि. आ . (निर्धा) 
अ- २४ , कोल्हापूर . 
श्री. वि . वि. आगाशे 
स . वि . आ . (निर्धा) 
ब- २३१ , कोल्हापूर . 
श्री . के. ओ. खाडे 
स . वि. आ . (निर्धा) 
ब - २३३ , कोल्हापूर 
श्री . आर. टी . जोशी 
स. वि . आ . ( अपिले)प- ४१ , 
ब - २३३, कोल्हापूर. 
श्री . ए. के . कांबळे 
स . वि . आ . (निर्धा) 
ब- २३२ , कोल्हापूर 
श्री. पी . एस . बोडके 
स्वीय सहायक 
विक्रीकर उप - आयुक्त, 
कोल्हापूर . 
श्री . एस . एस . तांबडे 
आस्थापना अधिकारी, 
विक्रीकर उप - आयुक्त , 
कोल्हापूर . 
श्री . टी . वाय माद्याळकर 
व्यवसायकर नाही, 
कोल्हापूर . 


सहभाग 
नाही 


सहभाग 


नै. रजा 


अर्जित रजा 


अर्जित रजा 


नाही 


सहभाग 


नै. रजा 


अर्जित रजा 


अर्जित रजा 


नाही 


नै. रजा 


अर्जित रजा 


अर्जित रजा 


सहभाग 
नाही 


दुर्वाचनीय , 
विक्रीकर उप- आयुक्त 
कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर . 


पुणे, दिनांक ३ फेब्रुवारी १९९७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१०१ 


Notification 
No . SPM/ D - 6 /7374/ 1997. - The Director of 
Handlooms, Powerlooms and Textiles and Addl. 
Registar, C . S ., M . S ., Nagpur hereby certificates 
that the Shivneri Shetkari Sahakari Soot Girni 
Ltd . Umbraj, Tal- Junner, Dist.-Pune has been 
registered under section 9 ( 1) of the Maharashtra 
Co - operative Societies Act 1960 (Mah . Act No . 
XXIV of 1961) The registration No . of the Society 
is PNA / PRG / A /DH -5 dt. 24th April 1997 and the 
same has been classified as processing society 
and sub -clause as Agriculture processing society 
under section 12 ( 1 ) of the said Act read with 
sub - rule ( 1) of Rule 10 of the Maharashtra Co 
operative Societies Rules 1961 . 

A. T . Joshi , 
Director of Handlooms, 
Powerlooms and Textiles and 
Addl. Registrar of Co - operative 
Societies , Maharashtra State , 

Nagpur. 


२) कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक संबंधित पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी 
पोलिस अधिकाऱ्याच्या किंवा पोलिस अधिक्षकाच्या पूर्व परवानगीशिवाय 
काढता येणार नाही. 

३ ) कोणत्याही व्यक्ती, संस्थेस लाऊडस्पिकरचा वापर पोलिस 
अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही. 

४) कोणत्याही व्यक्ती अगर संस्थेस फिरत्या वाहनातून लाऊडस्पिकरचा 
वापर अगर फिरत्या वाहनांवर दोन पेक्षा जादा ध्वज संबंधित पोलिस 
ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय लावता येणार नाहीत. 

५) शस्त्र अधिनियम १९५९ खालील धारण केलेल्या कोणत्याही 
परवाना धारकांना वरील गावंचे हद्दीमध्ये आपली हत्यारे एका ठिकाणाहून 
दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेणेस तसेच अंगावर बाळगणेस या आदेशाद्वारे 
बंदी घालणेत आली आहे. सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावत 
असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना ( पोलीस अधिकारी व कर्मचारी) यांना 
लागू राहणार नाही. 

६ ) निवडणूकाबाबत लाऊडस्पिकरचा वापर सकाळी ६. ०० पूर्वी व 
रात्रौ १०. ०० नंतर करता येणार नाही . 

७) तसेच ज्या परवानगीधारकांस रुढीप्रमाणे बंदूक डिस्प्ले करणेचा 
अधिकार आहे त्यांना हा आदेश लागू राहणार नाही. 

८ ) वरील निरडणूकीचे कालावधीत मोटार गाड्या वाहन व ही 
कोणत्याही परिस्थितीत ३ पेक्षा अधिक वाहनांच्या ताफ्यांत चालविण्यांत 
येऊ नये. मात्र सदर आदेश सर्व मोठ्या संरक्षक गाड्यांच्या ताफ्यांत 
तो केंद्र किंवा राज्य शासनाचे मंत्री किंवा कोणत्याही व्यक्तीस घेऊन 
जात असलेस किंवा तेव्हां त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी लागू असलेल्या 
अनुदेशाच्या अधिन राहून अंमलात येईल. तसेच सदर आदेश 
शासकीय कामावर असलेल्या वाहनांच्या संदर्भात लागू असणार नाही. 

९) निवडणूकीचे कालावधीचे सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालये 
व कार्यालयाचे आवारांत किंवा शासकीय विश्रामधाम /विश्रामगृहांत व 
त्यांच्या आवारांत किंवा जेथे सार्वजनिक निधी गुंतविलेल्या आहेत अशा 
कोणत्याही धर्मादाय आवारांत किंवा विश्रामगृहांत /विश्रामधामांत किंवा 
इतर कोणत्याही संस्थेच्या आवारात खालील बाबी करणेस मनाई 
करीत आहे. 
___ अ) कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक काढणे किंवा सभा घेणे . 

ब) कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देणे किंवा निवडणूक विषयक वाद्य 
वाजविणे किंवा गाणी म्हणणे. 

क ) कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करणे . 

सदरचा आदेश दिनांक २९ मे २००० पासून दिनांक १२ जून २००० 
अखेर राहील . सदरचा आदेश हा क्रिमिनल प्रोसि . कोड कलम १९७३ 
चे कलम १४४ (१ ) अन्वये तातडीचे प्रसंगी एकतर्फी देणेत येत आहे. 

सदरचा आदेश दिनांक २९ मे २००० रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
देणेत आला आहे . 

ए. एस. सूर्यवंशी, 

कार्यकारी दंडाधिकारी, कागल . 
कागल , २९ मे २०००. 


कार्यकारी दंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
( फौजदारी आचारसंहिता- १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे) 

क्रमांक -एमजी- वशि - ६३१/ २०००. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक 
आयोगाने कागल तालुक्यातील खाली नमूद केले ५३ गावच्या ग्रामपंचायतीच्या 
सार्वत्रिक निवडणूका जाहील केलेल्या आहेत व ज्याअर्थी निर्भय व 
न्याय वातावरणांत निवडणूका होणे आवश्यक आहे आणि ज्याअर्थी 
निवडणूक प्रक्रियेचे संदर्भात खालील परिच्छेदांत नमूद केलेल्या 
बाबींमुळे सार्वजनिक उपद्रव टाळणेची गरज आहे. अशी माझी खात्री 
झाली आहे . 
__ ज्याअर्थी मी . श्री ए. एस. सुर्यवंशी तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी 
कागल क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कल- १९७३ चे कलम - १४४ अन्वये 
मला असलेल्या अधिकारांस अनुसरुन १ ) सोनाळी, २) बस्तवडे, 
३) कौलगे , ४) मौजे सांगाव , ५) शेंडूर , ६) सुळकूड , ७) ब्रिदी , ८ ) 
करंजिवणे , ९ ) बेनिक्रे , १० ) हळदी, ११) बोळावीवाडी , १२ ) मांगनूर , 
१३ ) हासूर खूर्द , १४ ) कासारी, १५) गलगले, १६ ) वडगांव , 
१७) तमनाकवाडा, १८ ) माद्याळ , १९ ) मेतगे , २० ) उंदरवाडी, २१ ) 
भडगांव, २२ ) कुरणी, २३ ) कळगे बु .II, २४ ) मळगे खुर्द, २५ ) वाळवे 
खुर्द, २६ ) सावर्डे बु. || , २७) बानगे, २८ ) वंदूर , २९ ) शंकरवाडी, 
३०) खडकेवाडा , ३१) लिंगनूर ( कापशी), ३२ ) अर्जुनी, ३३) यमगे , 
३४) शिंदेवाडी, ३५) कुरुकली, ३६) सोनगे , ३७)चिखली, ३८ ) करनूर , 
३९) लिंगनूर दु.| |, ४० ) व्हन्नूर , ४१) पिंपळगांव बु .। ।, ४२ ) केनवडे, 
४३) गोरबे , ४४ ) म्हाकवे, ४५) बेलवळे बु . |I , ४६) केंबळी , ४७) एकोंडी , 
४८ ) साके , ४९ ) बेलवळे खुर्द, ५० ) सिध्दनेर्ली, ५१) बेलेवाडी मासा , 
५२ ) आलाबाद , ५३ ) हळदवडे या क्षेत्राबाबत मी खालील प्रमाणे आदेश 
देत आहे . 

१ ) कोणत्याही कारणासाठी सार्वजनिक सभा संबंधित पोलिस 
ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय घेता येणार नाही. 


अपर सचिव यांजकडून 

महाराष्ट्र शासन 

नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिपीएस २१९५/ १३७० /प्र.क्र . २१७/ नवि -१३ 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक : २३ एप्रिल १९९७ 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


पहा :- संचालक नगर रचना पुणे यांचे क्र . वियो -कुरंदवाड / 
आ . क्र .९/ टीपीव्ही - २/ २३०/ दि . ९. १.९६ व उप . सं. न.र . पुणे क्र . वियो/ 
कुरुंदवाड/ आ .क्र .९/ फेरफार/ सं.नं . ७४ / २ सहकारनगर कलम ३७ उतंपवि / 
१८२९ दि . २६ . ७. ९६ 

शासन निर्णय :- सोबतची शासकीय अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिध्द करावी. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

राजन अ. कोप , 
अपर सचिव . 


विक्रीकर उपआयुक्त यांजकडून 

आदेश 
क्र . उपा/ प्रशा-१ / पुणे/ आस्था - २/कार्या- ७/ रजा/९७/ ब: 
__ श्री. एस. एम. शिवदास , विक्रीकर अधिकारी , ड-१४१८ , प्र- ६३ , 
पुणे यांना रजेच्या अगोदर येणारा दिनांक १ मे १९९७ सार्वजनिक सुट्टी 
व रजेनंतर येणारा दिनांक १ जून १९९७ चा रविवार जोडून दिनांक 
२ मे १९९७ ते ३१ मे १९९७ ( दो . दि . ध.) अशी ३० दिवसांची कायम 
स्वरूपाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वित्त 
विभागाच्या दिनांक ३१ मार्च १९७६ च्या क्र . एलव्हीइ - २४७६ / १४७ / ७६ 
एसईआर -९ या शासन निर्णयाप्रमाणे त्यांना शिल्लक असलेल्या अर्जित 
रजेतून ३० दिवसांची अर्जित रजा सोडून व त्या रजेचे रोखीकरण 
करण्यास अनुमती दिली आहे . ही सवलत त्यांना १९९७- ९८ या वित्तिय 
वर्षासाठी देण्यात आली आहे. आता त्याचे खात्यातील शिल्लक 
असलेल्या अर्जित रजेतून ६० दिवस रजा वजा करण्यात यावी. 

२ ) श्री . जी . ए. जाधव, विक्रीकर अधिकारी ड -१४१४ प्र- ६३ , पुणे 
यांनी आपल्या स्वत : चे पदाची कर्तव्ये सांभाळून श्री . एस. एम. शिवदास , 
विक्रीकर अधिकारी यांच्या रजेच्या मुदतीत विक्रीकर अधिकारी ड - १४१८ 
प्र- ६३, पुणे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करावा. 

३ ) रजेवरुन परत आल्यावर श्री . एस . एम . शिवदास , विक्रीकर 
अधिकारी, यांची विक्रीकर अधिकारी, ड -१४१८ प्र - ६३ , पुणे म्हणून 
पुनर्नियुक्ती करण्यात येईल . 

४) असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एस . एम. शिवदास , 
विक्रीकर अधिकारी हे दिनांक २ मे १९९७ ते ३१ मे १९९७ या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ह्यांची विक्रीकर अधिकारी ड - १४१८ 
प्र- ६३ , पुणे म्हणून नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 
५ . सदर रजा त्यांचे वेतनवाढीस अनुज्ञेय आहे . 

रं . वि . जाधव , 
विक्रीकर उपआयुक्त (प्रशा.)१ , 

पुणे विभाग , पुणे . 
पुणे , १५ एप्रिल १९९७. 


मंजूर केलेल्या रजेचा मंजूर रजेस जोडून आलेल्या 
कालावधी व स्वरूप 

सुट्ट्या 
दि . ५/ ५/९७ ते ७/ ५/ ९७ रजेपूर्वी दि . ४/ ५/ ९७ चा रविवार व 
३ दिवस परावर्तीत रजा रजेनंतर दि . ८/ ५/ ९७ ची सार्वजनिक 

सुट्टी दि . ९/ ५/ ९७ ची स्थानिक सुट्टी 
१० / ५ / ९७ चा दुसरा शनिवार व 

दि . ११/ ५/९७ चा रविवार 
दि . १६/ ६/ ९७ ते २१/ ६ / ९७ रजेपूर्वी दि . १४/ ६/ ९७ चा दुसरा 
६ दिवस अर्जित रजा शनिवार, दि १५ / ६/ ९७ चा रविवार , 

रजेनंतर दि . २२/ ६/९७ चा रविवार 
आता त्याचे खात्यातील शिल्लक असलेल्या परावर्तीत रजेतून ६ 
दिवस आणि अर्जित रजेतून ६ दिवस रजा वजा करण्यात यावी. 
___ श्री . यू . ए. बिराजदार , स्वीय सहायक विक्रीकर उपआयुक्त ( प्रभा) २ , 
पुणे विभाग, पुणे यांनी आपल्या उपरोक्त रजा कालावधीत आपल्या 
पदाचा कार्यभार कोणाकडेही हस्तांतरीत केलेला नव्हता. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . यू . ओ. बिराजदार यांची स्वीय 
सहायक विक्रीकर उपआयुक्त (प्रशा) २, पुणे म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात आली आहे. 
__ असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . यू. ए. बिराजदार हे 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्यांची स्वीय सहायक 
विक्रीकर उपआयुक्त (प्रशासन)२ , पुणे म्हणून नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 
सदर रजा त्यांच्या वार्षिक वेतनवाढीस अनुज्ञेय आहे . 

प . जा . बढिये, 
विक्रीकर उप आयुक्त ( प्रशा) २ , 

पुणे विभाग, पुणे . 
पुणे, दिनांक ५ जुलै १९९७. 


आदेश 
क्र . उपा / प्रशा-१ / पुणे/ आस्था - २/ कार्या- ७/रजा/ ९८ / ९५६/ ब. - श्री . डी . 
के . शिंदे, विक्रीकर अधिकारी, क - ७०६, प्र-६२, पुणे यांना रजेच्या 
अगोदर दिनांक ६ डिसेंबर १९९७ ते ४ जानेवारी १९९८ मंजूर 
परिवर्तीत रजेस कायम स्वरुपाची परिवर्तीत रजा स्वत : चे आजारपणास्तव 
मंजूर करण्यात येत आहे. आता त्याचे खात्यातील शिल्लक असलेल्या 
अर्धवेतनी रजेतून २८ दिवस रजा वजा करण्यात यावी. 

२. श्री. जी . पी. मनकवडे, विक्रीकर अधिकारी, क्र - ७०७, प्र-६२ 
पुणे यांनी आपल्या स्वत : चे पदाची कर्तव्ये सांभाळून श्री . डी . के . शिंदे, 
यांच्या रजेच्या मुदतीत विक्रीकर अधिकारी , क - ७०६, प्रभाग- ६२ , पुणे 
या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण केला होता . 

३) रजेवरुन परत आल्यावर श्री . डी . के . शिंदे यांची विक्रीकर 
अधिकारी , क - ७०६ , प्र-६३, पुणे म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात आली 
आहे . 

४) असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . के. शिंदे हे दिनांक 
५ जानेवारी १९९८ ते १८ जानेवारी १९९८ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर त्यांची विक्रीकर अधिकारी, क - ७०६ , प्र- ६२ , पुणे म्हणून 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 


विक्रीकर उप आयुक्त , पुणे यांजकडून 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक उपा/ प्रशा -२/ पुणे/ आ -२/ का - ७/रजा/९६/ ब - ३२८९ . - ज्याअर्थी, 
श्री . यू. ए. बिराजदार , स्वीय सहायक , विक्रीकर उप आयुक्त (प्रशा)२, 
पुणे विभाग , पुणे यांना खालीलप्रमाणे कायम स्वरुपी रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


१०३ 


५ . सदर रजा त्यांचे वेतनवाढीस अनुज्ञेय आहे. 

रं. वि . जाधव, 
विक्रीकर उपआयुक्त ( प्रशा.)१, 

पुणे विभाग , पुणे. 
पुणे, ४ फेब्रुवारी १९९७. 


P 


आदेश 
क्र . उपा /प्रशा-१ /पुणे/ आस्था- २/ कार्या-७/रजा/९७/ ४६२/ब. - श्री . एस . 
एम. सलगर , विक्रीकर अधिकारी, ड- १४१७, प्र -६३, पुणे यांना रजेच्या 
अगोदरची दिनांक १५ डिसेंबर १९९७ ते २० डिसेंबर १९९७ मंजूर 
अर्जित रजा व रजेनंतर येणारा दिनांक २५ डिसेंबर १९९७ ची 
सार्वजनिक सुट्टी जोडून दिनांक २१ डिसेंबर १९९७ ते २४ डिसेंबर 
१९९७ ची (दोन दिवस धरुन) अशी ४ दिवसांची कायम स्वरुपाची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. आता त्याचे खात्यातील शिल्लक 
असलेल्या अर्जित रजेतून ४ दिवस रजा वजा करण्यात यावी. 

२. श्री. व्ही . पी . फटके , विक्रीकर अधिकारी, ड-१४१८, प्र-६३ , पुणे 
यांनी आपल्या स्वत: चे पदाची कर्तव्ये सांभाळून श्री. एस. एम . सलगर 
यांच्या रजेच्या मुदतीत विक्रीकर अधिकारी, ड - १४१७, प्रभाग - ६३, पुणे 
या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण केला होता . 

३. रजेवरुन परत आल्यावर श्री . एस. एम . सलगर यांची विक्रीकर 
अधिकारी, ड -१४१७, प्रभाग- ६३ , पुणे म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात आली 
आहे . 

४. असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. एम . सलगर , हे 
दिनांक २१ डिसेंबर १९९७ ते २४ डिसेंबर १९९७ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर त्यांची विक्रीकर अधिकारी, ड- १४१७, प्रभाग- ६३ , पुणे 
म्हणून नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 
५. सदर रजा त्यांचे वेतनवाढीस अनुज्ञेय आहे. 

रं. वि . जाधव , 
विक्रीकर उपआयुक्त ( प्रशासन) १ , 

पुणे विभाग, पुणे. 
पुणे, १४ जानेवारी १९९८ . 


आयुक्त (निर्धारणा) ब- २०४, पुणे यांना सहायक विक्रीकर आयुक्त 
पदावरुन विक्रीकर अधिकारी, वर्ग- १ पदी पदावनत करण्यात येवून 
विक्रीकर अधिकारी, क - ८५४, कोल्हापूर पदी नियुक्ती देण्यात आली 
होती, त्यानुसार या कार्यालयाने संदर्भ. ३ अन्वये श्री . वळवी, सहायक 
विक्रीकर आयुक्त यांना कार्यमुक्त करुन त्यांचेकडे असलेला सहायक 
विक्रीकर आयुक्त (निर्धारणा)ब- २०४, पुणे या पदाचा कार्यभार श्री . एन् . 
वाय . अन्सारी, सहायक विक्रीकर आयुक्त (निर्धा) ब- २०८ , पुणे यांना 
देण्याबाबत आदेश पारीत केले होते . 

संदर्भाकित आदेश श्री . जी. जी . वळवी , सहायक विक्रीकर आयुक्त 
यांना प्रत्यक्ष बजावण्यासाठी या कार्यालयातील श्री . बी . एस् कांबळे , 
ज्येष्ठ विक्रीकर निरीक्षक हे दिनांक २६ सप्टेंबर १९९५ , दिनांक २७ 
सप्टेंबर १९९५ व दिनांक २८ सप्टेंबर १९९५ रोजी श्री . वळवी कार्यरत 
असलेल्या कार्यालयात आणि निवासस्थानी गेले असता ते उपलब्ध 
नसल्याबद्दलचा अहवाल या कार्यालयस प्राप्त झाला आहे. त्यानंतर 
दिनांक ५ ऑक्टोबर १९९५ रोजी दोन विक्रीकर निरीक्षक श्री . ओ. डी . 
टण्णु व श्री . एल . जे. मांजरेकर यांनी सदर आदेश बजावण्याकरिता 
दिले असता. श्री . वळवी, सहायक विक्रीकर आयुक्त दुपारी त्यांचे 
निवासस्थानी उपलब्ध झाल्याने त्यांचेवर आदेश बजावून पोचपावती प्राप्त 
करुन घेण्यात आली. 

यावरुन श्री . वळवी, सहायक विक्रीकर आयुक्त दिनांक २६ सप्टेंबर 
१९९५ ते आदेश बजावण्यापर्यंत त्यांचे कार्यालयात किंवा निवासस्थानी 
उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. त्यानंतर या कार्यालयात दिनांक ५ 
ऑक्टोबर १९९५ रोजी दुपारी ३. ४५ वाजता प्रत्यक्ष हजर होवून संदर्भ 
क्र . १ व २ आदेशावरील महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई 
यांचा दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९५ चा स्थगिती आदेशाची प्रत देवून रुजू 
झाले . यावरुन श्री . वळवी, सहायक विक्रीकर आयुक्त उपरोक्त 
कालावधीत मुंबई येथे वास्तव्यास होते हे स्पष्ट निदर्शनास येते . 

वरील कालावधीच्या विनापरवानगी अनुपस्थिती संदर्भात श्री . वळवी 
यांनी संदर्भ क्र . ४ अन्वये दोन खाजगी डॉक्टर्सची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे 
दाखल करुन दहा दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर होणेकरिता अर्ज 
केला आहे. सदर रजा अर्ज प्रत्यक्षात या कार्यालयास दिनांक ४ 
ऑक्टोबर १९९५ रोजी प्राप्त झालेला आहे . या कार्यालयाने संदर्भ क्र . 
५ अन्वये मागणी केल्यानंतर विहीत नमुन्यातील अर्ज दिनांक २६ 
ऑक्टोबर १९९५ रोजी दाखल केला आहे . 
। उपरोक्त कार्यवाही संदर्भात या कार्यालयाने पत्र क्र . उपा / प्रशा - २/ पुणे / 
आ - २ / का - ७/ जीजीव्ही/ सविआ/ ब - ७२ दिनांक १ डिसेंबर १९९५ अन्वये 
श्री . वळवी यांना ज्ञापन पाठवून खुलासा मागविण्यात आला होता. 
उपरोक्त बाबीवरुन असे निदर्शनास येते की , 

१) श्री . वळवी, आजारी असल्याचे दर्शविताना अनुपस्थित कालावधीत 
कार्यालयीन पटलावर उपलब्ध असलेल्या स्थानिक घरच्या पत्त्यावर 
देखील उपलब्ध नव्हते वा कुठलेही इस्पितळातही दाखल झालेले 
नव्हते. रजा कालावधीपूर्वी विहीत नमुन्यात अर्ज सादर केलेला नाही. 
अथवा कार्यालयास कोणतीही पूर्वसूचना किंवा मुख्यालय सोडण्याची 
अनुमती घेतलेली नाही. 
सदर असाधारण रजा त्यांचे वेतनवाढीस अनुज्ञेय नाही. 

प . जा . बढिये, 
विक्रीकर उपआयुक्त ( प्रशा)२ , 

पुणे प्रदेश, पुणे . 
पुणे, २१ नोव्हेंबर १९९६ . 


अधिसूचना 
क्र . आस्थापना -६७ / १९९६ इकडील दिनांक ७/ ८/ १९९६ चे ज्ञापनाद्वारे 
अनुत्तीर्ण कर्मचाऱ्यास सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षेत बसण्याकामी दिलेल्या 
संधीनुसार माहे सप्टेंबर १९९६ मध्ये पुणे येथे घेणेत आलेल्या सेवा 
प्रवेशोत्तर परीक्षेस श्री . राजाराम बापू शेळके , आवक जावक लिपीक , 
तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख , शिराळा, जिल्हा- सांगली हे उत्तीर्ण 
झाले असत . 

दुर्वाचनीय, 
उपसंचालक , भूमि अभिलेख, 

पुणे प्रदेश, पुणे . 
पुणे, ५ नोव्हेंबर १९९६. 


आदेश 
क्र . उपा/ प्र. शा.- २/ पुणे/ आ - २/ का - ७/ सविआ/रजा/ ९६ /ब-६७७४- उपरोक्त 
संदर्भ क्र . १ व २ अन्वये श्री . जी . जी . वळवी, सहायक विक्रीकर 


आदेश 
क्र . उपा/ प्रशा/- २/ पुणे/ आ -२/ का - ७/ रजा/ ९६/ ब- ७५४ - श्री . एम् . एस् . 
भारती , विक्रीकर अधिकारी, वर्ग-१, क - ७४०, प्र- ६९ , सोलापूर यांना 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७ , २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


गेले नसते तर त्यांची स्वीय सहायक विक्रीकर उपआयुक्त ( प्रशा)२ , पुणे 
विभाग , पुणे म्हणून नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 

प. जा. बढिये, 
विक्रीकर उपआयुक्त ( प्रशा)२, 

पुणे प्रदेश, पुणे . 
पुणे, १८ डिसेबर १९९६ . 


रजेच्या अगोदर येणारा दिनांक २३ नोव्हेंबर १९९६ चा चौथा शनिवार 

२५ नोव्हेंबर १९९४ चा रविवार आणि दिनांक २५ नोव्हेंबर 
१९९६ ची सार्वजनिक सुट्टी व रजेनंतर येणारी दिनांक १ डिसेंबर १९९६ 
चा रविवारला जोडून दिनांक २६ नोव्हेंबर १९९६ ते ३० नोव्हेंबर १९९६ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) अशी ५ (पाच) दिवसांची कायम स्वरुपाची अर्जित 
रजा मंजूर करण्यांत येत आहे . आता त्यांचे खात्यातील शिल्लक 
असलेल्या अर्जित रजेतून ५ दिवस रजा वजा करण्यात यावी . 

श्री . एम् . एस्. भारती , विक्रीकर अधिकारी, वर्ग-१ , क - ७४० , प्र-६९, 
सोलापूर यांनी आपल्या रजेच्या मुदतीत आपला कार्यभार कोणासही 
हस्तांतरीत केलेला नव्हता . 

रजेवरुन परत आल्यावर श्री . एम्. एस्. भारती, यांची विक्रीकर 
अधिकारी, वर्ग-१ , क - ७४० , प्र- ६९ , सोलापूर म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
आली आहे. 

असे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . एम् . एस्. भारती हे दिनांक 
३० नोव्हेंबर १९९६ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर १९९६ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर त्यांची विक्रीकर अधिकारी वर्ग-१, क - ७४० , प्र- ६९ , 
सोलापूर म्हणून नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

प . जा . बढिये, 
विक्रीकर उपआयुक्त (प्रशा)२ , 

पुणे प्रदेश , पुणे. 
पुणे , १८ डिसेंबर १९९६. 


आदेश 
क्र . उपा/ प्रशा/- २/ पुणे / आ -२/ का - ७/रजा/९६/ब- १५१२ – श्री. बी . बी. 
नरुणे, विक्रीकर अधिकारी, वर्ग-२, ड- १४५७, प्र-६९, सोलापूर यांची 
प्रशासकीय कारणास्तव व्यवसायकर अधिकारी परभणी येथे झालेले 
स्थानांतरण त्यांच्या विनंती अर्जावरुन रद्द होऊन विक्रीकर अधिकारी 
वर्ग -२, ड - १५८२, सांगली येथे त्यांचे स्थानांतरण झाल्यामुळे उपरोक्त 
संदर्भ क्र . ३ सोबत श्री . बी . बी . नरुणे यांनी सादर केलेल्या विहीत 
नमुन्यातील क्र . १ मधील दिनांक १९ ऑक्टोबर १९९६ च्या अर्जान्वये 
मागणी केलेली दिनांक ९ जुलै १९९६ ते २० जुलै १९९६ ( दोन्ही दिवस 
धरुन) अशी एकूण १२ ( बारा) दिवसांची कायम स्वरुपी अर्जित रजा 
संदर्भ क्र . ४ व ५ अन्वये पदग्रहण कालावधीतील अर्जित रजा दिनांक 
२१ जुलै १९९६ च्या रविवारला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 
आता त्यांचे खात्यातील शिल्लक असलेल्या अर्जित रजेतून १२ दिवस 
रजा वजा करण्यात यावी . 

रजेवरुन परत आल्यावर श्री . बी . बी. नरुणे यांची विक्रीकर 
अधिकारी वर्ग-२ म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे . 

असे प्रमाणित करण्यात येते की , बी . बी . नरुणे , हे दिनांक ९ 
जुलै १९९६ ते २० जुलै १९९६ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
त्यांची विक्रीकर अधिकारी वर्ग-२ म्हणून नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

प. जा . बढिये, 
विक्रीकर उपआयुक्त ( प्रशा)२, 

पुणे प्रदेश , पुणे. 
पुण, १८ माच १९९६. 


आदेश 
क्र . उपा/ प्रशा/ -२/ पुणे/ आ -२/ का - ७/ रजा/ ९६ / ब- ७४०५ – श्री. यू. ए . 
बिराजदार , स्वीय सहायक , विक्रीकर उपआयुक्त (प्रशा)२, पुणे विभाग , 
पुणे यांना रजेच्या अगोदर येणारा दिनांक ९ नोव्हेंबर १९९६ चा दुसरा 
शनिवार दिनांक १० नोव्हेंबर १९९६ चा रविवार , व रजेनंतर येणारा 
दिनांक २३ नोव्हेंबर १९९६ चा चौथा शनिवार दिनांक २४ नोव्हेंबर 
१९९६ चा रविवार दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९६ ची सार्वजनिक सुट्टीला 
जोडून दिनांक ११ नोव्हेंबर १९९६ ते दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९६ ( दोन्ही 
दिवस धरुन) अशी १२ (बारा) दिवसांची कायम स्वरुपाची अर्जित रजा 
मंजूर करण्यात येत आहे. आता त्यांचे खात्यातील शिल्लक असलेल्या 
अर्जित रजेतून १२ दिवस रजा वजा करण्यात यावी. 

श्री. यू. ए. बिराजदार , स्वीय सहायक विक्रीकर उपआयुक्त ( प्रशा)२, 
पुणे विभाग , पुणे यांनी आपल्या रजेच्या मुदतीत आपल्या पदाचा 
कार्यभार कोणासही हस्तांतरीत केलेला नव्हता. 

रजेवरुन परत आल्यावर श्री . यू. ए . बिराजदार यांची स्वीय 
सहायक विक्रीकर उपआयुक्त ( प्रशा)२ , पुणे विभाग, पुणे म्हणून 
पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे . 

असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . यू. ए. बिराजदार हे दिनांक 
११ नोव्हेंबर १९९६ ते दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९६ या कालावधीत रजेवर 


आदेश 
___ ज्याअर्थी पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील भिमा सहकारी पाटस 
सहकारी साखर कारखाना निवडणूक - १९९७ करीता दिनांक २० जून 
१९९७ रोजी मतदान होणार आहे. नमूद दिवशी पुणे जिल्ह्यातील 
दौंड तालुक्यामधील मौजे यवत, तालुका दौंड येथील आठवडा बाजार 
भरत असल्याने तो आठवडे बाजार सदर दिवशी बंद ठेवणेत यावा 
असे संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी या कार्यालयांस 
कळविलेले आहे. आणि ज्याअर्थी आठवडे बाजारानिमित्त मोठ्या 
प्रमाणावर लोक एकत्र आल्यामुळे त्या गावांतील मतदार केंद्रावर 
प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून सदर गावचे आठवडे 
बाजार मतदानाचे दिवशी स्थगित ठेवणे आवश्यक आहे अशी माझी 
खात्री झालेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१०५ 


ज्याअर्थी मी विश्वासराव भोसले, अपर जिल्हाधिकारी, पुणे मला 
दि दि मार्केटस् अॅन्ड फेअर्स अॅक्ट - १८६२ (मुंबई कायदा कलम-४ , 
१८६२ चा ) च्या कलम- ५ अ अन्वये प्राप्त झालेल्या आयकरानुसार असे 
फर्मावितो की , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामधील दौंड तालुक्यामधील यवत या 
ठिकाणी शुक्रवार दिनांक २० जून १९९७ रोजी भिमा- पाटस सहकारी 
साखर कारखाना निवडणूकीचे मतदान होणार असल्याने व शुक्रवार 
दिनांक २० जून १९९७ रोजी यवत या ठिकाणी भरणारा आठवडे 
बाजार स्थगित ठेवावा . 
सदरचा आदेश माझे सहिनिशी व शिक्क्यानिशी 

विश्वासराव भोसले , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे . 


जमविणेस मिरवणुका काढणेस, सभा घेणेस मनाई करीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य धार्मिक विधी प्रेतयात्रा सिनेमागृह 
इत्यादी कारणासाठी लागू राहणार नाही . 
__ हा हुकुम ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्य व अधिकार 
बजाविणेच्या संदर्भात वर नमूद केलेल्या वस्तु हाताळाव्या लागतात व 
एकत्र जमावे लागते आणि ज्या व्यक्तींना जिल्हादंडाधिकारी पोलीस 
अधिक्षक अगर संबंधित विभागाचे पोलीस फौजदार यांची परवानगी 
घेतली आहे अशा व्यक्तींना वर नमुद केलेल्या अटी लागु पडणार 
नाहीत . 

सदरची आदेश दिनांक ६ ऑगस्ट १९९७ चे १५. ०० वा ते १२ 
ऑगस्ट १९९८ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत या मुदतीत अंमलात राहील 

सदरचा आदेशाचे उल्लंघन केलेस मुंबई पोलीस कायदा १९५१ 
चे कलम १३५ अन्वये शिक्षेस पात्र होईल 

सदरचा आदेश माझे सहीनिशी व शिक्क्यानिशी आज रोजी दिला 
आहे . 

तुकाराम पवार , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 
पुणे , ६ जुलै १९९८ . 


कोल्हापूर , १९ जून १९९७. 


आदेश 
ज्याअर्थी दिनांक ६/ ८/ ९८ रोजी श्रीकृष्ण आयोग अहवाल विधानसभेमध्ये 
सादर केला जाणार आहे . 

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सध्याची परिस्थिती विचारात घेता श्रीकृष्ण 
आयोग अहवालामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये या करीता कायद्यामध्ये बंधन 
घालणे जरुरीचे आहे . 

त्या अर्थी ती तुकाराम पवार ( ३) अपर जिल्हादंडाधिकारी पुणे मला 
सन १९५१ चे मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७(१) ( अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण हद्दीमध्ये पोलीस आयुक्त पुणे 
शहर हद्द वगळून दिनांक ६ ऑगस्ट १९९८ वेळ १५. ०० वाजता ते 
१२ ऑगस्ट १९९८ रोजीचे २४ . ०० वाजता पर्यंत मुंबई पोलीस कायदा 
३७(१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण 
भागातील वरील मुदतीत खालील नमुद केलेली कृत्ये करण्यात वा 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 
नेणेची 

ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे किंवा शस्त्रे जोडावयाचे अस्त्रे 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणेची, जमा करणेची, अथवा 
तयार करणेची 

क) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंडे काठ्या अथवा बंदुका व । 
शारीरीक इजा करणेसाठी वापरातील अशी कोणतेही वस्तु बरोबर 
नेणेची 

ड ) मनुष्य अगर प्रेते यांच्या आकृती, त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन 
करणेची 

अ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्य गाणी वाद्य वाजविणेची 
ज्या योगे वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा 
पद्धतीने 
मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७(१)(३ ) 

पुणे जिल्ह्यातली ग्रामीण भागात (पोलीस आयुक्त पुणे शहरहद्द 
वगळून ) पाच अगर पाचाहून जास्त लोकांना एकत्र जमा होणेस , जमाव 


आदेश 
क्र . एमजी- वशि- १५६/३७ – ज्याअर्थी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद समिती 
निवडणुका- १९९७ जाहीर झाल्या आहेत व ज्या अर्थी निर्भय व न्याय 
वातावरणात निवडुका होणे आवश्यक आहे. आणि ज्याअर्थी निवडणुक 
प्रक्रिये संदर्भात खालील परिच्छेदात नमुद केलेल्या बाबीमुळे होणारा 
सार्वजनिक उपद्रव सार्वजनिक उपद्रव टाळण्यासाठी गरज आहे अशी 
माझी खात्री झाली आहे . 

ज्याअर्थी मी , श्री . एस. बी. भोसले, कार्यकारी दंडाधिकारी , शिरोळ 
क्रिमीनल प्रोसिजर कोड , १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्राप्त इ 
गालेल्या अधिकारास अनुसरुन दिनांक ११ फेब्रुवारी १९९७ ते ५ मार्च 
१९९७ या संपूर्ण जिल्हा परिषद , पंचायत समिती निवडणुकीचे 
कालावधीमध्ये , शिरोळ तालुका क्षेत्रामध्ये हद्दीमध्ये खालील वर्तन 
करणेस मनाई करीत आहे. 
___ अ) सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालये व कार्यालयाचे आवारात 
किंवा शासकीय विश्रामगृहात व त्यांच्या आवारात किंवा जेथे सार्वजनिक 
निधी गुंतलेला आहे अशा कोणत्याही धर्मादाय संस्थेच्या, सहकारी 
संस्थेच्या आणि इतर अशा 
१. कोणत्याही प्रकारची मिरवणुक काढणे किंवा सभा घेणे . 

२ . कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देणे , वाद्ये वाजविणे, गाणी 
म्हणणे. 

३. कोणत्याही प्रकारचा निवडणुक प्रचार करणे . 
ब) निवडणुकीच्या कालावधीत मोटार गाड्या वाहने ही कोणत्याही 
परिस्थितीत तीन पेक्षा अधिक ठेवणे, सर्व मोठ्या संरक्षक गाड्याच्या 
तालुक्यात तो केंद्र किंवा राज्य शासनाचे मंत्री किंवा कोणत्याही व्यक्ती 
घेऊन जात असेल तेंव्हा त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी लागू असलेल्या 
अनुदेशाच्या अधिन राहून अंमलात येईल , तसेच सदरचा आदेश 
शासकीय कामावर असलेल्या वाहनांच्या संदर्भात लागू राहणार नाही. 


१०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


क ) अधिकृत हत्यार परवानेवरील कोणतेही प्रकारचे हत्यारे घेऊन 
फिरणे, इकडून तिकडे नेणेस . 

ड) ट्रक , ट्रॅक्टर मधुन अधिकृत परवानगीपेक्षा जास्त माणसांची ने 
जा करणेस 

इ) १ ) कोणत्याही ठिकाणी लाऊड स्पिकरचा वापर संबंधीत पोलीस 
ठाणेचे अधिकारी यांचे परवानगी विना करणेस 

२) फिरत्या वाहनातून लाऊड स्पिकरचा वापर करणे . 

फ ) १ . कोणत्याही व्यक्तीचे निवडणुक विषयक भित्तीपत्रक अथवा 
पत्रक , हँडबील , इत्यादी हे त्यावर मुद्रक व प्रकाशक यांचे नाव न 
लिहता छापणे, छपाईचे तारखेपासून दोन दिवसात निवडणुक निर्णय 
अधिकारी यांचेकडे न पाठविणे, तसेच नमुना अ , व ब मध्ये माहिती 
वेळेवर न सादर करणे. 
सदरचा आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

___ एस. बी . भोसले , 

कार्यकारी दंडाधिकारी , शिरोळ . 
शिरोळ, ११ फेब्रुवारी १९९८. 


रजेच्या अगोदर येणारा दिनांक १८ जानेवारी १९९८ चार रविवार व 
रजेनंतर येणारी दिनांक ८ फेब्रुवारी १९९८ च्या रविवारला जोडून 
दिनांक १९ जानेवारी १९९८ ते ७ फेब्रुवारी १९९८ ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
अशी २० (वीस) दिवसांची कायम स्वरुपाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
येत आहे. आता त्यांचे खात्यातील शिल्लक असलेल्या अर्जित रजा 
रजेतून २० दिवस रजा वजा करण्यात यावी . 

श्री . एस्. डी . नाईक , विक्रीकर अधिकारी, वर्ग- १, क - ७३२, प्र-६७, 
पुणे यांनी आपल्या स्वत : चे पदांची कर्तव्ये सांभाळून श्री . व्ही . आर . 
चिलगरवार , यांच्या रजेच्या मुदतीत विक्रीकर अधिकारी, वर्ग-१ , क 
७३७, प्र -६७, पुणे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करावा . 

रजेवरुन परत आल्यावर श्री . व्ही . आर. चिलगरवार , यांची विक्री 
अधिकारी, वर्ग-१, क- ७३४ , प्र- ६७, पुणे पुनर्नियुक्ती करण्यात येईल . 

असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . आर. चिलगरवार हे 
दिनांक १९ जानेवारी १९९८ ते दिनांक ७ फेब्रुवारी १९९८ या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्यांची विक्रीकर अधिकारी, वर्ग 
१ , क - ७३४ , प्र-६७, पुणे म्हणून नियुक्ती म्हणून पुढे चालू राहिली 
असती. 

प. जा. बढिये , 
विक्रीकर उपआयुक्त , 

( प्रशा)२ , पुणे विभाग, पुणे . 
पुणे, ९ जानेवारी १९९८ . 


आदेश 
क्र . उपा/ प्रशा/- २/ पुणे/ आ -२/ का - ७/ रजा/९८/ ब-४४६० – श्री . व्ही . आर. 
चिलगरवार , विक्रीकर अधिकारी, वर्ग- १, क - ७३४ , प्र-६७ पुणे यांना 
रजेच्या अगोदर येणारा दिनांक २६ ऑगस्ट १९९८ च्या सार्वजनिक 
सुट्टीला जोडून दिनांक २७ ऑगस्ट १९९८ ते दिनांक ६ सप्टेंबर १९९८ 
( दोन्ही दिवस धरुन) अशी ११ ( अकरा) दिवसांची कायम स्वरुपाची 
परावर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत आहे. आता त्यांचे खात्यातील 
शिल्लक असलेल्या अर्धवेतनी रजेतून २२ दिवस रजा वजा करण्यात 
यावी. 

श्री . व्ही . आर. चिलगरवार , विक्रीकर अधिकारी , वर्ग- १, क - ७३४ , 
प्र -६७, पुणे यांनी आपल्या रजेच्या मुदतीत आपल्या पदाचा कार्यभार 
कोणाकडेही हस्तांतरीत केलेला नव्हता. 

रजेवरुन परत आल्यावर श्री . व्ही . आर. चिलगरवार यांची 
विक्रीकर अधिकारी, वर्ग-१, क- ७३४ , प्र-६७, पुणे म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात आली आहे. 

असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . आर. चिलगरवार हे 
दिनांक २७ ऑगस्ट १९९८ ते दिनांक ६ सप्टेंबर १९९८ या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर त्यांची विक्रीकर अधिकारी, वर्ग-१ , क - ७३४ , 
प्र - ६७ , पुणे म्हणून नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 

प्र. न. पाटील , 
विक्रीकर उपायुक्त , 

( प्रशा)२, पुणे विभाग, पुणे. 
पुणे, १६ ऑक्टोबर १९९८. 


सुधारीत आदेश 
क्र . पीझेड -१०९७/ अ .रजा/ स. वि. आ ./ ब-१७६६ – श्री. एम. एम. कुलकर्णी 
विक्रीकर आयुक्त , प्रशा-६९, सोलापूर यांना रजेपूर्वीच्या दिनांक २५ 
मे १९९७ व २५ मे १९९७ च्या चौथा शनिवार व रविवारला व 
रजेनंतरच्या दिनांक ५ जुलै १९९७ च्या रविवारला जोडून दिनांक २६ 
मे १९९७ ते ४ जुलै १९९७ अशी ४० दिवसांची कायमस्वरुपी अर्जित 
रजा मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांच्या शिल्लक असलेल्या 
अर्जित रजेतून ३० दिवसांची अर्जित रजा सोडून देण्यास व त्या रजेचे 
रोखीकरण करण्यात अनुमती देण्यात आली आहे . ही सवलत त्यांना 
१९९७- ९८ या वित्तीय वर्षासाठी देण्यात आली आहे. आता त्यांचे 
खात्यातील शिल्लक असलेल्या रजेतून ७० दिवस अर्जित रजा वजा 
करण्यात यावी. 

श्री . एम . एम. कुलकर्णी, सहायक विक्रीकर आयुक्त , प्रशासन- २ 
६२ सोलापूर यांच्या उपरोक्त कालावधीच्या अर्जित रजेमध्ये त्यांचा 
कार्यभार श्री . एन . एस . काझी, सहायक विक्रीकर आयुक्त , (निर्धा) 
ब - २०९ , सोलापूर यांचेकडे अतिरिक्त कार्यभार म्हणून सोपविण्यात येत 


आहे . 


__ रजेवरुन परत आल्यावर श्री . एम . एम . कुलकर्णी, सहायक 
विक्रीकर आयुतक्त, प्रशा- ६९ , सोलापूर यांची त्याचपदी पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येईल . 

प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . एम. एम . कुलकर्णी, सहायक 
विक्रीकर आयुक्त , प्रशा- ६९ , सोलापूर हे उपरोक्त कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर त्यांची त्याचपदी नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 


आदेश 
क्र . उपा/ प्रशा/ - २ / पुणे / आ - २/ का - ७/ रजा/ ९७/ ब- १७९ - श्री . व्ही . आर. 
चिलगरवार , विक्रीकर अधिकारी, वर्ग-१, क- ७३४, प्र- ६७ पुणे यांना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१०७ 


अनार्जित रजेवर जाणारे श्री . एम . एम . कुलकर्णी, सहायक 
विक्रीकर आयुक्त, प्रशा- ६९ , सोलापूर यांनी अर्जित रजा उपभोगली 
नाही , तर त्यांना दिलेल्या रजेची रोखा रक्कम त्यांचेकडून एकरकमी 
वसुल करण्यात येईल . 

रौ. ह. तडवी , 
अपर विक्रीकर उपायुक्त , 

पुणे क्षेत्र, पुणे. 
पुणे, २३ जून १९९७. 


माह. 


आदेश 
क्र . उपा/ प्रशा-२/ पुणे/ आ -२ / का - ७/रजा/९६/ ब- ६०५८ – श्री . आर. एच. 
पटवर्धन दिनांक १ फेब्रुवारी १९९६ ते २९ फेब्रुवारी १९९६ ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) अशी २९ ( एकोणतीस ) दिवसांची कायम स्वरुपाची अर्जित रजा 
मंजूर करण्यात येत आहे . आता त्यांचे खात्यातील शिल्लक असलेल्या 
अर्जित रजेतून २९ दिवस रजा वजा करण्यात यावी. 
__ श्री . एच्. एम् . मोरे , विक्रीकर अधिकारी, वर्ग-१, क- ७३७, प्र- ६८ , 
पुणे स्वत : ची पदांची कर्तव्ये सांभाळून श्री . आर. एस्. पटवर्धन यांच्या 
रजेच्या मुदतीत विक्रीकर अधिकारी, वर्ग- १, क - ७३८, प्रभाग-६८ , पुणे 
या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण केला होता . 

रजेवरुन परत आल्यावर श्री . आर . एस . पटवर्धन यांची विक्रीकर 
अधिकारी वर्ग-१, क - ७३८ , प्र-६८, पुणे म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
आली आहे. 

असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. एस . पटवर्धन हे 
दिनांक १ फेब्रुवारी १९९६ ते २९ फेब्रुवारी १९९६ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर त्यांची विक्रीकर अधिकारी वर्ग- १, क - ७३८ , प्र-६८, पुणे 
म्हणून नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

प. जा . बढिये, 
विक्रीकर उपआयुक्त , 

( प्रशा)२ , पुणे विभाग, पुणे. 
पुणे , २५ ऑक्टोबर १९९६. 


आदेश (एक्स -३४७६) 
क्रमांक - पगर्क - कावि - २८१८ - आठ/ १९९६ - ज्याअर्थी मौजे कुणेगांव ता . 
मावळ , जि . पुणे येथील जमिन स. नं . ६८ व या सरकारी जमिनीचा 
उपयोग “ पोलीस फायरिंग रेंज ” करिता दिनांक २८ ऑक्टोबर १९९६ 
ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९६ पर्यंत तात्पुरती परवानगी इकडून 
देणेत येत आहे . व सदरचा भाग धोक्याचा म्हणून पोलीस खात्याकडून 
जाहीर करणेत आलेला आहे . 
___ पोलीस खात्यातर्फे बंदुकी, रिव्हॉलवर्स व स्टेनगनचे सहाय्याने 
पोलीसांना प्रशिक्षणाचे काम सराव म्हणून दिनांक २८ ऑक्टोबर १९९६ 
ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९६ अखेरच्या काळात सकाळी ६. ०० ते 
सायंकाळी ६ . ०० पर्यंत गोळीबाराच्या तालमी वरील जमिनीत होणार 
आहेत . ज्या जागी गोळीबारांच्या तालमी वरील जमिनीत घेतल्या 
जातील. 

त्याअर्थी मी विश्वास भोसले , अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे मला 
मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ४) अन्वये प्रदान करणेत आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन या भागातील सर्व लोकांना कळविणेत येते 
की , वरील धोक्याचे विभागांत व आसपास होणाऱ्या गोळीबाराच्या वेळी 
व तालमीचे वेळी कोणीही जावू नये अन्यथा त्यांचे विरुद्ध कायदेशीर 
इलाज केला जाईल व कोणत्याही प्रकारचे जिवित व वित्त यांचे 
नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी शासनावर राहणार नाही. 

विश्वास भोसले , 

अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 
पुणे, २८ ऑक्टोबर १९९६ . 


आदेश 
जा . क्र . पोउआ / वाह/२३/ १९९७ - ज्याअर्थी पुणे शहरातील खालील 
ठिकाणी वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित चालणे इष्ट आहे त्याअर्थी, 

महाराष्ट्र शासन , गृहविभाग क्र . एमव्हीए -०१९६ / सीआर- ३७ /टीआरए 
२, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा १९८८ च्या कलम ११५, ११६(१)( अ)( बी ), ११६, ११७ अन्वये मला । 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन श्री . राजेंद्र आ . सोनावणे, 
पोलीस उप आयुक्त , वाहतूक शाखा, पुणे शहर पुढीलप्रमाणे आदेश 
करीत आहे . 

“माणकेश्वर विष्णू चौक ( टकले हवेली चौक ) ते सदाशिव हौद 
चौक या दरम्यानचे रस्त्यावर सम -विषम ( पी -१/ पी -२) पार्कीग व्यवस्था 
करण्यात आली आहे. ” 

राजेंद्र आ . सोनावणे, 
पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक शाखा, 

पुणे शहर. 
पुणे , ७ जून १९९७. 


आदेश 
क्रमांक -पगक- कावि -१०४१/ आठ/ १९९७ - मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ 
चे कलम ३३ चे पोट कलम (१)( एम ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी विश्वास भोसले अप्पर जिल्हादंडाधिकारी पुणे असे फर्मावितो की 

१) तमाम लोकांना कळविण्यांत येते श्री . क्षेत्र आळंदी येथील 
इंद्रायणी नदीचे पाणी कुवेगंवा ते थेट थोरले पुलापर्यंत कोणत्याही 
ठिकाणी दोन्ही तिरावर पिण्याकरिता व स्वयंपाकाकरिता उपयोगात 
आणणे करीता सक्त मनाई करणेत येत आहे. 

२) गावात असलेल्या ज्या विहीरीचे पाणी शुध्द केलेले आहे. 
तेथील पाणी भांडी घासणे वगैर करिता वापरावयाचे आहे गावात 
ठिकठिकाणी पाण्याचे नळ आहेत त्या नळाचेच पाणी पिण्यासाठी 
वापरावयाचे आहे . 

३) नदीच्या पात्रात कोणतेही घाणेरडे कपडे धुवू नयेत कोणत्याही 
प्रकारे नदीचे पाणी दुषित होईल असे कृत्य करु नये व धुण्यासाठी 
राखून ठेवलेल्या जागेत कपडे धुवावेत . 

४) स्नानाच्या जागी पुरुष व स्त्रीयांसाठी वेगवेगळ्या राखून ठेवलेल्या 
आहेत त्याच जागेत संबंधितांनी स्नान करावे. 

सदरहू आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यावर मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम १३१ प्रमाणे खटला केला जाईल याची नोंद घ्यावी. 

सदरहू आदेशाची मुदत दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९७ ते २८ 
नोव्हेंबर १९९७ अखेरपर्यंत राहील . 

विश्वास भोसले , 

अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 
पुणे, ६ नोव्हेंबर १९९६. 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


अप्पर जिल्हादंडाधिकारी पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक - पगक - कावि -१०४३/ आठ/ १९९७ - मोटार वाहन कायदा १९३९ 
चे कलम ७४ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारा अनुसरुन मी विश्वास 
भोसले , अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे खालील दर्शविलेले मार्ग 
दिनांक २४ नोव्हेंबर १९९७ ते दिनांक २६ नोव्हेंबर १९९७ ( दोन्ही दिवस 
धरुन) या मुदतीत सर्व मोटीरीना वापरण्यास बंदी घालण्यात येत आहे . 

१) पुणे - आळंदी रस्ता अ) धाकट्या पादुका- एस. सी . स्टॅन्ड ते 
आळंदी ( जुन्या पुलावरुन 

ब ) धाकट्या पादुका एस . टी . स्टॅन्ड ते चाकण रस्ता जकात नाका 
क्र . १ नविन पुलावरुन 

२) चाकण आळंदी रस्ता अ ) चाकण रस्ता खकीस नाके ते एस. 
टी . स्टॅन्ड ( जुन्या व नव्या पुलावरुन ) 


विश्वास भोसले, 
अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे, ६ नोव्हेंबर १९९६. 


अप्पर जिल्हादंडाधिकारी पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक - पगक - कावि - १०४२/ आठ/ १९९७ - मोटार वाहन कायदा १९३९ 
चे कलम ७१ (२) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारा अनुसरुन मी विश्वास 
भोसले, अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे फर्मावितो की , खालील नमूद 
केलेल्या मार्गावर दिनांक २४ नोव्हेंबर १९९७ ते दिनांक २६ नोव्हेंबर 
१९९७ ( दोन्ही दिवस धरुन ) मोटार वाहने ताशी १५ कि . मी . या 
वेगापेक्षा जास्त वेगाने चालवू नयेत . 
१) धाकट्या पादुका -एस. टी . स्टॅन्ड ते आळंदी ( जुन्या पुलावरुन ) 

२) धाकट्या पादुका - एस . टी . स्टॅन्ड ते चाकण रस्ता जकात नाके 
( नव्या पुलावरुन ) 

विश्वास भोसले , 

अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 
पुणे, ६ नोव्हेंबर १९९६. 


वाजेपासून ते दिनांक १७ सप्टेंबर १९९९ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण 
सातारा जिल्ह्यात मु . पो . अधि . १९५१ चे कलम ३७( १ ) च्या तरतुदी 
जारी करणे आवश्यक झाले आहे , अशी माझी खात्री करुन दिली 
आहे . 
___ त्याअर्थी मी , एस. डी. राजेनिंबाळकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
सातारा मु . पो . अधि . १९५१ चे कलम ३७(१ ) अन्वये असलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन दिनांक ३ सप्टेंबर १९९९ चे ० .०० वाजेपासून 
ते दिनांक १७ सप्टेंबर १९९९ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात शस्त्रबंदी आदेशा जारी करीत आहे . वरील कालावधीत 
खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 

अ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, डंडे, बंदुका किंवा काठ्या, 
शारीरिक इजा करणेस वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तु 
बरोबर नेणे. 
ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 

क) दगड किंवा अस्त्रे किंवा शस्त्रे, किंवा सोडावयाची अस्त्रे, 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा किंवा तयार करणे . 
__ ड ) व्यक्तीचे अगर प्रेते किंवा त्यांच्या प्रतिमांचे प्रदर्शन करणे . 

इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्ये 
वाजविणे . 

फ ) सभ्यता अगर नीती यास विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 
शांता धोक्यात आणिल, किंवा ज्याच्यामुळे राज्यसरकार उलथवून 
पाडणेचा संभव आहे. असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे , 
हावभाव करणे , अगर सोंग आणणे , आणि , अशी चित्रे, चिन्हे , फलक 
अगर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकांत 
प्रसार करणे . 

२) अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेवून जाईल किंवा कोणताही जिन्नस , दाहक 
पदार्थ, किंवा स्फोटक पदार्थ, किंवा अस्त्रे जवळ बाळगील तर तो 
कोणत्याही पोलीस अधिक्षक दिडोन निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक 
पदार्थ स्फोटक पदार्थ, किंवा अस्त्रे त्यांच्या पासून जप्त केले जाणेस 
पात्र असेल , आणि अशा त-हेने धरलेली वस्तू , स्फोटक पदार्थकिंवा 
अस्त्र हे सरकार जमा होईल . 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) मधील तरतूदी ह्या 
हुकूमाच्या उपनिदिष्ट मधील तरतूदी खालील नमूद केलेल्या इसमांना 
लागू होणार नाहीत. 

१ ) शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेचे कामी ज्यांच्या 
वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केले वरुन किंवा त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखिलेल्यापैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे 
आवश्यक आहे . 

२) ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरुन जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती 

३) सदरचा आदेश धार्मिक कार्य, लग्नविधि कार्य, तसेच अंत्य विधि 
कार्यास लागू होणार नाही . 

सदरचा शस्त्रबंदी आदेश दिनांक ३ सप्टेंबर १९९९ चे ०. ०० 
वाजले पासून ते दिनांक १७ सप्टेंबर १९९९ चे २४. ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण 
सातारा जिल्ह्यात लागू करणेत येत आहे. 


अप्पर जिल्हादंडाधिकारी सातारा यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक -डीसी/एमजी/२/ १९३६ - ९९ - ज्याअर्थी, माझे असे निदर्शनास 
आणून दिले आहे की , आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणूका 
सातारा जिल्ह्यात शांततेमध्ये, सौहार्दपूर्ण वातावरणांत व निर्भयपणे 
पार पाडाव्यात , कोणताही अनुचीत प्रकार घडून नये, तसेच सातारा 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणेचे दृष्टीने मु . पो . अधि . १९५१ 
चे कलम ३७(१) मधील तरतूदी नुसार प्रतिबंधात्मक आदेशा जारी 
करणे आवश्यक झालेले आहे , 

आणि, ज्याअर्थी, दिनांक ३ सप्टेंबर १९९९ ते १७ सप्टेंबर १९९९ 
या काळांत सातारा जिल्ह्यात अनुचीत प्रकार घडू नये, शांतता व 
सुरक्षितता राखली जावी , या दृष्टीने दिनांक ३ सप्टेंबर १९९९ चे ०. ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१०९ 


हा आदेश माझे स्वाक्षरीने व सहि शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ 
ऑगस्ट १९९९ रोजी काढणेत आला. 

एस. डी. राजेनिंबाळकर , 

अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा . 
पुणे, ३१ ऑगस्ट १९९९. 


अपर जिल्हाधिकारी सातारा यांजकडून 

दुरुस्ती अधिसूचना 
क्र .पुशा/ रॉकेल/ कावी - ४८९/ १९९८- दुरुस्ती या कार्यालयाची अधिसूचना 
क्रमांक -पुशा/ रॉकेल/ कावी- २०८ / ९८ मधील परिच्छेद दोनमधील ओळ 
क्रमांक -१० व ११ मध्ये “ सदरचे दर माहे १७ मार्च १९९८ ऐवजी 
सदरचे दर माहे २६ जून १९९८ पासून अंमलात राहतील ” असे 
वाचावे. 

डी . एस. बडे , 

अपर जिल्हाधिकारी , सातारा. 
पुणे, २३ जून १९९८. 


___ वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 

अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , तुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे . 
ब ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे , 

क ) दगड किंवा अस्त्रे, किंवा शस्त्रे, किंवा सोडावयाची अस्त्रे, 
फेकावयाची हत्यारे , अगर साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार 
करणे. 

ड) व्यक्तीचे अगर प्रत किंवा आकृती किंवा त्याच्या प्रतिमांचे प्रदर्शन 
करणे. 
इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे . 

फ ) सभ्यता अगर नीति आत विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 
शांतता धोक्यात आणिल , किंवा ज्यांच्यामुळे राज्य सरकार उलथवून 
पाडणेचा संभव आहे असे प्राधिकाऱ्यात वाटेल अशी भाषणे करणे , 
हावभाव करणे, अगर सोंगे आणणे आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक 
अगर इतर कोणत्याही वस्तूचे, जिन्नस तयार किंवा त्यांचा लोकांत 
प्रतार करणे. 

२) अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी 
कोणतीही वस्तू घेवून जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ 
किंवा स्फोटक पदार्थ किंवा शस्त्रे जवळ बाळगील तर तो कोणत्याही 
पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाण्यास किंवा दाहक पदार्थ 
किंवा स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र त्यांच्या पासून जप्त केले जाऊन 

पात्र असेल, आणि अशा त-हेने धरलेली वस्तू, स्फोटक पदार्थ किंवा 
__ अस्त्रे सरकार जमा होईल . 

३) पोटकलम १ अन्वये अधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याचेमते सार्वजनिक 
सुव्यवस्था राखणे कामी कोणतेही जमावास किंवा मिरवणुकीस जेव्हा 
जेव्हा वाटेल तेव्हा तेव्हा तितक्या मुदतीपर्यंत मनाई करणे आवश्यक 
असेल, तेव्हा तेव्हा त्यांना लेखी आदेश देवून त्याद्वारे तितक्या मुदती 
पर्यंत करणेचाही अधिकार आहे . 
___ मुपोअधि १९५१ चे कलम ३७ (१ (३)(३) मधील तरतूदीचा हुकूमाच्या 
उपनिर्दिष्ट केलेवरुन अगत त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामळे अशी खंड 
१ मधील उल्लेखिलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक 


अपर जिल्हाधिकारी सातारा यांजकडून 

दुरुस्ती अधिसूचना 
क्र . डीसी/ एमएमएल/ २/ ५६३ / १९९८ -ज्याअर्थी माझे असे निदर्शनास 
आणून दिले आहे की , सातारा जिल्ह्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
परिक्षा दिनांक ११ मार्च १९९८ ते ३१ मार्च १९९८ या कालावधीत घेणेत 
येणार असलेने सातारा जिल्ह्यात परिक्षा केंद्रांवर कायदा व सुव्यवस्था 
राखणेचे दृष्टीने मुपोअधि१९५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) मधील तरतूदी 
नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक झालेले आहे, आणि 

ज्याअर्थी वरील काळांत सातारा जिल्ह्यात अनुचित प्रकार घडू नये , 
शांतता व सुरक्षितता राखली जावी. या दृष्टीने दिनांक ११ मार्च १९९८ 
चे ०० . ०० वाजले पासून ते दिनांक २१ मार्च १९९८ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत 
तसेच दिनांक २३ मार्च १९९८ चे ०० . ०० वाजले पासून ते दिनांक 
३१ मार्च १९९८ चे २० . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यातील इ . 
१० वी व १२ वी च्या परिक्षा केंद्रांपासून १०० मीटर परिसरांत मुंपोअधि 
१९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) च्या तरतूदी जारी करणे आवश्यक आहे. 
अशी माझी खात्री करुन दिली आहे . 

त्याअर्थी मी , एस. डी . राजेनिंबाळकर अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
सातारा मुंपोअधि १९५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन दिनांक ११ मार्च १९९८ चे ०० .०० वाजले 
पासून ते दिनांक ३१ मार्च १९९८ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत तसेच दिनांक 
२३ मार्च १९९८ चे ०० . ०० वाजले पासून ते ३१ मार्च १९९८ चे २४ . ०० 
वाजेपर्यंत सातारा जिल्ह्यातील इ. १० वी व १२ वी चे परिक्षा केंद्रांच्या 
सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरांत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश 
जारी करीत आहे. सदर आदेशातून परिक्षा केंद्रांवरील परिक्षा देणारे 
विद्यार्थी, संबंधीत पर्यवेक्षक व कर्मचारी तसेच या परिक्षा घेणेसाठी 
प्राधिकृत खालील कृत्ये कर्मचारी वर्ग यांना वगळणेत येत आहे . 


आहे . 


२) ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने लाठि किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती 

३) सदरचा आदेश धार्मिक कार्य, लग्नविधि , तसेच अंत्यविधि 
कार्यास लागू होणार नाही . 

सदरचा शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश दिनांक ११ मार्च १९९८ 
चे ०० . ०० वाजले पासून ते दिनांक २१ मार्च १९९८ चे २४ . ०० 
वाजेपर्यंत , तसेच २३ मार्च १९९८ चे ०० . ०० वाजले पासून दिनांक ३१ 
मार्च १९९८ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यातील इ. १० 
वी व १२ वीच्या परिक्षा केंद्रांपूरता लागू करणेत येत आहे . 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७ , २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


हा आदेश माझे स्वाक्षरीने व सहिशिक्क्यानिशी आज दिनांक ९ मार्च 
१९९८ रोजी काढणेत आला आहे. 

एस. डी. राजेनिंबाळकर, 

अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा . 
पुणे , ९ मार्च १९९८. 


कार्यकारी दंडाधिकारी शाहुवाडी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक एमएजी/ वशि / ७१४/ ९९ - ज्याअर्थी भारताचे निवडणूका जाहीर । 
केल्या आहेत त्याअर्थी निर्भय व न्याय वातावरणात निवडणुका होणे 
आवश्यक आहे . आणि ज्याअर्थी, निवडणूक प्रक्रियेचे संदर्भात खालील 
परिच्छेदात नमूद केलेल्या बाबीमुळे होणारा सार्वजनिक उपद्रव टाळणेची 
गरज आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी, व्ही. बी. कामत, तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी , 
शाहुवाडी क्रिमिनल प्रोसि . कोड कलम १९७३ चे कलम १४४ अन्वये 
मला असलेल्या अधिकारास अनुसरुन लोकसभा व विधानसभा निवडणूका 
१९९९ चे कालावधीतील २८० , शाहुवाडी विधानसभा मतदार संघाचे 
हद्दीत खालील आदेश देत आहे . 
___ १ . कोणत्याही फिरत्या वाहनावर दोनपेक्षा अधिक झेंडे लावणेचे 
नाहीत. तसेच बॅनर अथवा पोस्टर कटआऊट लावणे यावर बंदी 
घालणेत येत आहे. 

२. तसेच कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी राजकीय पक्षाचे पोस्टर , 
कटआऊट वगैरे प्रसिध्द करणेचे अगर लावणेचे नाहीत. 
___ ३. निवडणुकांचे संदर्भात नामनिर्देशन पत्रे दाखल करणेचे वेळी 
कोणत्याही राजकीय पक्षाचे उमेदवाराने अथवा त्याच्या राजकीय 
कार्यकर्त्याने मोठ्या जमावाने येणेचे नाही त्यावेळी कोणत्याही प्रकारच्या 
घोषणा वगैरे देणेचे नाहीत. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ ऑगस्ट १९९९ पासून १५ 
ऑक्टोबर १९९९ अखेर लागू राहील. सदरचा आदेश हा क्रिमीनल 
प्रोसि . कोड कलम १९७३ चे कलम १४४(१) अन्वये तातडीचे प्रसंगी 
एकतर्फी देणेत येत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ ऑगस्ट १९९९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी देणेत आला आहे. 


विक्रीकर उपआयुक्त यांजकडून 

आदेश 
क्र . उपा/ प्रशा-१/ पुणे/ आस्था - /कार्या- ७/ रजा/९७/ ब : 

श्री . आर. आर. ओझल, विक्रीकर अधिकारी, ड -१४२३ , प्र- ६४ , पुणे 
यांना रजेच्या अगोदर येणारा दिनांक २० एप्रिल १९९७ चा रविवार 
सोडून दिनांक २१ एप्रिल १९९७ ते २० मे १९९७ ( दोन्ही दिवस धरुन) 
अशी ३० दिवसांची कायम स्वरूपाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक ३१ मार्च १९७६ च्या क्र . एलव्हीइ 
२४७६ / १४७ / ७६ एसईआर-९ या शासन निर्णयाप्रमाणे त्यांना शिल्लक 
असलेल्या अर्जित रजेतून ३० दिवसांची अर्जित रजा सोडून व त्या 
रजेचे रोखीकरण करण्यास अनुमती दिली आहे. ही सवलत त्यांना 
१९९७- ९८ या वित्तिय वर्षासाठी देण्यात आली आहे. आता त्याचे 
खात्यातील शिल्लक असलेल्या अर्जित रजेतून ६० दिवस रजा वजा 
करण्यात यावी . 

तसेच, सदर रजेच्या कालावधीत श्री . आर. आर . ओझल , 
विक्रीकर अधिकारी , यांना तसेच स्वग्राम सिकन्द्राबाद ( आंध्रप्रदेश) येथे 
जाण्याकरिता सन १९९७- ९८ या वित्तीय वर्षासाठी देण्यात आली आहे. 
आता त्यांचे खात्यातील शिल्लक असलेल्या अर्जित रजेतून ६० दिवस 
रजा वजा करण्यात यावी . 
__ श्री . व्ही . ई . तळणीकर , विक्रीकर अधिकारी, ड- १४२० , प्र- ६४ पुणे 
यांनी आपल्या स्वत : चे पदाची कर्तव्ये सांभाळून श्री . आर. आर . 
ओझल, विक्रीकर अधिकारी, यांच्या रजेच्या मुदतीत विक्रीकर अधिकारी 
ड- १४२३ , प्र-६४, पुणे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करावा. 
___ रजेवरुन पर आल्यावर श्री . आर . ओझल, विक्रीकर अधिकारी, 
यांची विक्रीकर अधिकारी, ड- १४२३ , प्र-६४, पुणे म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येईल . 
___ असे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . आर. आर. ओझल, हे 
दिनांक २१ एप्रिल १९९७ ते २० मे १९९७ या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर त्यांची विक्रीकर अधिकारी ड-१४२३ , प्र- ६४ , पुणे म्हणून 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

सदर रजा त्यांचे वेतनवाढीस अनुज्ञेय राहील . 


रं . वि . जाधव, 
विक्रीकर उपआयुक्त (प्रशा) १ , 

पुणे विभाग, पुणे . 


पुणे , दिनांक १५ एप्रिल १९९७. 


व्ही . बी . कामत , 
कार्यकारी दंडाधिकारी, शाहुवाडी. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 

आदेश 
क्र .हायंवव/कार्या. ६(४) सुतगि / कलम ७७( अ)/ ९७ संचालनालय हातमाग 
यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग म. रा. जूने सचिवालय इमारत , जी . पी. ओ. समोर, 
सिव्हील लाईन , नागपूर- ४४०००१. दुरध्वनी क्र . ५२६४२८ . दिनांक 
१२/ २/ १९९७ : 

महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम १९६० चे कलम ७७( अ )(१ ) 
मधील सुधारित पोटकलम ( १अ) व ( ब) आणि पोटकलम (ii) मधील 
तरतूदीनुसार व महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्यो विभाग मुंबई 


शाहुवाडी , १२ ऑगस्ट १९९९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१११ 


काहीच म्हणावयाचे नाही असे गृहीत धरुन पुढील कार्यवाही करण्यांत 
येईल . 

अ त्र्यं . जोशी. 
हातमाग यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग 
तथा अतिरिक्त निबंधक सहकारी 

संस्था महाराष्ट्र राज्य नागपूर . 
पुणे, दिनांक १२ फेब्रुवारी १९९७. 


यांचे आदेश पत्र क्र . सीएसएल - १४९३ /११६२/सीआर-४७/ १५ - सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
मी . अ. त्र्यं . जोशी संचालक , हातमाग यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग तथा 
अतिरिक्त निबंधक सहकारी संस्था म . रा . नागपूर या आदेशान्वये 
भारत सहकारी सुतगिरणी मर्यादित सोलापूर , जिल्हा सोलापूर नोंदणी 
क्र . एसयूआर/ पीआरजी/ अ/ डीएच - १४ या संस्थेचे कार्यरत संचालक 
मंडळ बरखास्त करून या संस्थेवर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था 
सोलापूर यांची प्रशासक म्हणून या आदेशान्वये नियुक्ती करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम १९६० चे कलम ७७( अ)(३) 
नुसार प्रशासकाचा कालावधी सहा महिने किंवा संस्थेची निवडणूक 
होवून नवनिर्वाचित संचालक मंडळ अधिकारपदावर येईपर्यंत यापैकी जी 
घटना आधि घटेल तोपर्यंत राहील संस्थेची निवडणूक घेण्याचे दृष्टीने 
प्रशासकास कायद्याचे तरतूदीनुसार राहतील. प्रशासकांनी गिरणीच्या 
संपूर्ण पदभार घेवन तसा अहवाल या संचालनालयास तात्काळ घ्यावा 
ह्यांची नोंद घ्यावी. 

अ त्र्यं . जोशी , 
हातमाग यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग 
तथा अतिरिक्त निबंधक सहकारी 


उपविभागीय अधिकारी, पुणे यांचकडून 

अधिसुचना 
क्र . उपई/ कावि/३८८ / १९९८ : 

माहे सप्टेंबर १९९७ मध्ये दिनांक ८ सप्टेंबर १९९७ ते ११ सप्टेंबर 
१९९७ या कालावधीमध्ये विभागीय दुय्यम सेवा खात्याच्या तलाठी परीक्षेस 
बसलेल्या एकूण २६ तलाठ्यांमध्ये एकही तलाठी उत्तीर्ण 
झाला नसलेने प्रस्तुत परीक्षेचा निकाल निरंक लावणेत आलेला आहे . 


शेखर गायकवाड , 
अध्यक्ष तलाठी व परीक्षा मंडळ 
व उपविभागीय अधिकारी, 

पुणे उपविभाग, पुणे. 


संस्था महाराष्ट्र राज्य नागपर . 


पुणे , दिनाक २ जुन १९९८ . 


पुणे, दिनांक १२ फेब्रुवारी १९९७. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 


आदेश 


क्र . हायंवव/कार्या. ६(४) सुतगि / कलम ७७ ( अ)/ ९७ संचालनालय हातमाग 
यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग म. रा. जूने सचिवालय इमारत, जी. पी . ओ . समोर, 
सिव्हील लाईन , नागपूर -४४०००१. दिनांक १२/२ / १९९७ : 

महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम १९६० चे कलम १०२(१)( ब ) 
आणि (क )(१) मधील तरतूदीनुसार व महाराष्ट्र शासन सहकार व 
वस्त्रोद्योग विभाग मुंबई यांचे आदेश क्र. सीएसएल-१४९३ / ११६२/ सीआर 
४७/१५- सी, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्रदान झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन पी अ. त्र्यं . जोशी , संचालक , हातमाग यंत्रमाग व 
वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्त निबंधक सहकारी संस्था म. रा. नागपूर या 
आदेशान्वये रत्नसागर सहकारी सुतगिरणी प. सावर्डे, तालुका चिपळून , 
जिल्हा-रत्नागिरी नोंदणी क्र . आरएन/पीआरजी/ आय -२ या संस्थेच्या 
अवसायनाचे अंतरिम आदेश निर्गमित करुन सहकारी कायदा कलम 
१०२ अंतर्गत तरतूदीनुसार सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका 
चिपळून, जिल्हा रत्नागिरी यांची वरील संस्थेचे अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. 

ह्या प्रकरणी संस्थेच्या वतीने आपले म्हणणे मांडावयाचे असल्यास 
हे आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून १ महिन्याचे आत दिनांक १४ 
मार्च १९९७ चे पूर्वी लेखी स्पष्टीकरण करण्यात यावेकिंवा स्वत : हजर 
राहून आपले म्हणणे मांडावे असे न केल्यास या संबंधी आपणास 


कार्यकारी दंडाधिकारी, शिरोळ यांचकडून 

आदेश 
नंबर - एमजी-वशी-१/९८ : 

ज्याअर्थी भारताचे निवडणूक आयोगाने निवडणू जाहीर केल्या 
आहेत व ज्याअर्थी निर्णय व न्याय वातावरणात निवडणुका होणे 
आवश्यक आहे. आणि ज्याअर्थी निवडणूक प्रक्रिये संदर्भात खालील 
परिच्छेदात नमूद केलेल्या बाबीमुळे होणारा सार्वजनिक उपद्रव टाळण्याची 
गरज आहे . अशी माझी खात्री झाली आहे. 
__ त्याअर्थी मी . एस. बी. भोसले , तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी 
शिरोळ क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम १९७३ चे कलम १४४ अन्वये 
मला असलेल्या अधिकारास अनुसरुन लोकसभा निवडणूक १९९८ चे 
कालावधीत खालील आदेश देत आहेत . 

१. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कसल्याही प्रकारचे बोर्ड, 
कटआऊट , पोस्टर्स, बॅनर्स, नामफलक , वार्ताफलक इत्यादी परवानगी 
शिवाय लावता येणार नाहीत. किंवा लावणेसाठी प्रवृत्त करता येणार 
नाही. 
___ सदरचा आदेश आज दिनांक १५ जानेवारी १९९८ पासून १५ मार्च 
१९९८ अखेर लागू राहील. 

सदरचा आदेश हा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४( १ ) 
अन्वये तातडीचे प्रसंगी एकतर्फी देणेत येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १५ जानेवारी १९९८ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयाच्या शिक्क्यानिशी देणेत आला आहे. 


एस. बी . भोसले , 

कार्यकारी दंडाधिकारी , शिरोळ . 
शिरोळ , दिनांक १५ जानेवारी १९९८ . 


११२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


विक्रीकर उप - आयुक्त , कोल्हापूर यांचकडून 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक विउआ / कोवि / आस्था/ कार्या.४/ रजा/ ब- ५० / सन १९९८. - श्री . जी . जी . वर्मा, विक्रीकर अधिकारी , ड- १५६४, कोल्हापूर यांना खालील 
कालावधीच्या अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहेत . 
अ . क्र . कालावधी 

रजेचा प्रकार 

रजेच्या मागे /पुढे सुट्ट्या 


दिवस 


२ 


दि . ११/ ११/ १९९६ 

१ दिवस 

अर्जित रजा रजेच्या मागे दि . ९ व १० / ११ / १९९६ चा 

दुसरा शनिवार व रविवार तसेच रजेनंरत 

१२/११/ १९९६ ची सार्वजनिक सुट्टी . 
२. दि. २९ / ११ / १९९६ 

१ दिवस 

अर्जित रजा रिक्त. 
श्री . जी . जी . वर्मा, विक्रीकर अधिकारी, ड -१५६४ , कोल्हापूर यांचा उपरोक्त रजा कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार श्री . एन . डी . 
भूते , विक्रीकर अधिकारी ड- १५६२, कोल्हापूर यांनी स्वत: च्या पदाची कर्तव्ये सांभाळून अतिरिक्त कार्यभार म्हणून पाहिला होता . 
__ रजेवरुन परत आल्यावर श्री . जी. जी . वर्मा, विक्रीकर अधिकारी, ड- १५८३, कोल्हापूर यांची पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . जी . वर्मा, विक्रीकर अधिकारी, ड - १५६४, कोल्हापूर हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते , 
तर त्यांची नियुक्ती विक्रीकर अधिकारी, ड- १५६४, कोल्हापूर म्हणून पुढे चालू राहिली असती. 
रजा वेतनवाढीस अनुज्ञेय राहतील. 

जी . जी . वर्मा, 
विक्रीकर उप - आयुक्त, 

कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर . 
पुणे , दिनांक २ जानेवारी १९९८ . 


अप्पर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्या-२० - रॉकेल- आरआर/ ३४०/ सन १९९८ . - शासनाने स्तंभ २ मध्ये नमूद केलेल्या आदेशान्वये केरोसीनच्या घाऊक विक्रेत्यांच्या 
मार्जीनमध्ये वाढ केल्याने दिनांक १ जून १९९८ पासून औद्योगिक व घरगुती वापराच्या रॉकेल मधील घाऊक रॉकेल विक्रेत्यांचे मार्जीन रुपये 
१२६ प्रति कि . मी . व इतर अनुषंगिक बाबी विचारात घेऊवन केरोसीन घाऊक व किरकोळ विक्री दरामध्ये वाढ करणेत येत असल्याने त्या प्रमाणे 
दर निश्चित करणेत येत आहेत . तरी दर वाढी बाबत विचार करणेत येवून कोल्हापूर जिल्ह्यातील महानगरपालिका व नगर पालिका व तालुका 
( ग्रामीण ) निहाय घाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दराप्रमाणे दिनांक १ जून १९९८ पासून सुधारणा करणेत आली आहे . 

मिरज व हजारवाडी रॉकेल डेपो जिल्हा सांगली येथील रॉकेल विक्रीचे घरगुती वापरा संबंधीचे दर सोबतचे पत्रकात नमूद केले प्रमाणे 
आहेत. ज्या रॉकेल वितरकांकडे जुन्या दराचे रॉकेल साठा शिल्लक असेल त्यांनी जुन्या दराने विक्री करावी . 

तारीख १ जून १९९८ पासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील घरगुती वापराचे सुधारीत घाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दर पत्रक . 
अ . नं . 

मिरज डेपो 

हजारवाडी डेपो 
घाऊक रॉकेल किरकोळ विक्री घाऊक रॉकेल किरकोळ विक्री 
विक्री दर . 

दर 

विक्री दर . विक्री दर. 
प्रति कि . लिटर १ लिटर प्रती कि . लिटर १ लिटर 
१ 

२ 
कोल्हापूर शहर २५७० . ०० 

२५९०. ०० 

२. ७२ 
करवीर 

२५५० . ०० 

२. ६८ 

२५७० . ०० 
कागल ( ग्रामीण) 

२५७० . ०० 

२. ७० २६०० . ०० 

२. ७३ 
कागल ( शहर) 

२६०० . ०० 

२. ७३ २६२०. ०० 

२. ७५ 
मुरगूड शहर 

२५९०. ०० 

२. ७२ २६२० . ०० 

२. ७५ 
शाहुवाडी ग्रामीण 

२६२० . ०० 

२. ७५ २६३० . ०० 

२. ७६ 


| 


२. ७० 


२ . ७० 


ॐ 


ॐ 


ॐ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


११३ 


परिशिष्ट पुढे चालू...... 


३ 


६ 


२६४० . ०० 


२. ७७ 


२६६० . ०० 


२. ७९ 


मलकापूर शहर 
राधानगरी 


२६३० . ०० 


२. ७६ 


२६४० . ०० 


२. ७७ 


२६४० . ०० 


२. ७७ 


२६५० . ०० 


२. ७८ 


२५८०. ०० 


२. ७१ 


२६०० . ०० 


२. ७३ 


पन्हाळा शहर 
पन्हाळा ( ग्रामीण) 
ग . बावडा 
गडहिंग्लज शहर 
गडहिंग्लज ग्रामीण 


२६३० . ०० 


२. ७६ 


२६५०. ०० 


२. ७८ 


२६९० . ०० 


२७१० . ०० 


२ . ८४ 


२. ८२ 
२. ८० 


२६७० . ०० 


२६८०. ०० 


२.८१ 


आजरा 


२६८० . ०० 


२.८१ 


२६८० . ०० 


२ . ८१ 


चंदगड 


२.८१ 


२६८० . ०० 


२.८१ 


२७२० . ०० 
२६३० . ०० 
२६८०.०० 


२. ७६ 


भुदरगड 
हातकणंगले ग्रामीण 
इचलकरंजी 


२. ७७ 


२६४०. ०० 
२६९० . ०० 


२ .८१ 


२.८२ 


२६८० . ०० 


२ . ८१ 


२७००. ०० 


२.८३ 


२७००. ०० 


२७२० . ०० 


२ .८५ 


वडगाव शहर 
शिरोल ग्रामीण 


२.८३ 
२. ७९ 


२६६०. ०० 


२६६० . ०० 


२ . ७९ 
२ .८१ 


२६७० . ०० 


२.८० 


२६८० . ०० 


कुरुंदवाड शहर 
जयसिंगपूर शहर 


२६९० . ०० 


२. ८२ 


२६९० . ०० 


२ .८२ 


दुर्वाचनीय , 
अप्पर जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर . 


पुणे , दिनांक १ जून १९९८ . 


उपविभागीय अधिकारी, सातारा यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ परिक्षा/ सन १९९७. - माहे सप्टेंबर १९९७ मध्ये झालेले महसूल खाते विभागाने दुय्यम सेवा परिक्षा ( तलाठी ) यामध्ये खाली 
नमूद केलेले तलाठी उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यांची नावे गुणानुक्रमे दर्शविली आहेत . 
अ. नं . गुणानुक्रमांक बैठक क्रमांक 

तलाठ्यांचे नाव 

सद्या काम करीत 
असलेला तालुका 


G 


- 


0 


कराड 


F 


जावली 


& 


0 


पाटण 


खंडाळा 


ॐ 


6 


फलटण 


ॐ 


श्री . जे . जी. काळे 
श्री . आनंदा हणमंत मगरे 
श्री . ए. एल्. संकपाळ 
श्री . एस. एम . मरभळ 
श्री . बी. एम . शिंदे 
श्री . जी . एच. घराडे 
श्री . जे. आर . चव्हाण 
श्री . सुधाकर सदाशिव साळुखे 
श्री. डी . बी . कणसे 
श्री . व्ही . ए. थोरात 


6 


पाटण 


ॐ 


ॐ 


खटाव 


वाई 


ॐ 


6 


पाटण 


जावली 


० 


0 


११४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


परिशिष्ट पुढे चालू...... 


माण 


कराड 


फलटण 


खंडाळा 


श्री . यु. व्ही . परदेशी 
श्री . आर. डी . खुडे 
श्री . एच. बी. शिंदे 
श्री . एस. एम. फिरंगे 
श्री. आर . एन. मोहिते 
श्री . एस. के . मोहिते 
श्री . राजेंद्र जगन्नाथ सणस 
श्री . पी . एल. गाडे 
श्री . दिपक आनंदराव खंडागळे 
श्री. बी . डी. पोतदार 
श्री . एम. ए. मुल्ला 
श्री . आर. पी . बेलोशे 
श्री . एम. एस. कवर 
श्रीमती एम . एस. भाग्यवंत 


खटाव 
कोरेगाव 
वाई 
महाबळेश्वर 


जावली 


खटाव 


माण 


महाबळेश्वर 


खटाव 


कराड 


एल . एस . माळी , 
उपविभागीय अधिकारी 
सातारा भाग , सातारा. 


पुणे, दिनांक ११ फेब्रुवारी १९९८ . 


नायब तहसिलदार यांचे वर्ग व नेमणूका 
क्रमांक पमई/ १०३/( ८)/दोन सन १९९७. - महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१ वा चे कलम 
९ - अ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश पी. डब्ल्यू. आर. १०७२/ २०३७९१/ ई, दिनांक १३ एप्रिल १९७३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी विजयकुमार गौतम, जिल्हाधिकारी, पुणे असा आदेश करतो की , खालील नायब तहसिलदार श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे 
त्यांचे नावासमोर दिलेल्या स्तंभ ३ मधील सद्य पदावरुन ते अनुक्रमे कार्यमुक्त होणेचे दिनांकापासून वर्ग करुन त्यांची त्यांचे नावासमोरील 
स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदांवर ते अनुक्रमे कार्यभार स्विकारणेचे दिनांकापासून नियुक्ती करणेत येत आहे . 
अ. क्र . नाव सद्य पद 

नवीन नेमणूक 


o 


२ 


४ 


श्री . एस. एन. शेडगे 


- 


श्री . एस . बी. ताटे 


श्री. ए. जे कोटे 


एल. एन . जेजुरीकर 


निवडणूक नायब तहसिलदार 
तहसिलदार मुळशी 
नायब तहसिलदार 
भुपरा मर्यादा शाखा. 
नायब तहसिलदार 
कॅन्टोन्मेंट विधान 
नायब तहसिलदार 
कोर्ट ऑफ वार्डस् 
शाखा. 
निवासी नायब तहसिलदार 
तहसिलदार जुन्नर 
निवडणूक नायब 
तहसिलदार जुन्नर 


ॐ 


नायब तहसिलदार भुपरा मर्यादा 
शाखा , श्री . तळपे यांचा वर्ग करुन . 
निवडणूक नायब तहसिलदार 
मुळशी श्री. शहाणे यांचा वर्ग करुन . 
नायब तहसिलदार कोर्ट ऑफ वॉर्डस् 
शाखा श्री . जेजूरीकर यांचा वर्ग करुन . 
निवडणूक नायब तहसिलदार 
कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदार 
संघ श्री . कोदे यांचा वर्ग करुन . 
जुन्नर श्री . कोगेकर यांचा वर्ग 
करुन . 
निवासी नायब तहसिलदार 
जुन्नर श्री . बी . वी . कुलकर्णी 
यांचा वर्ग करुन . 


श्री . वी . बी. कुलकर्णी 


ॐ 


श्री . ए. एल. कोरेकर 


ॐ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


११५ 


परिशिष्ट पुढे चालू.... 


श्री . वी . वाय. शेडगे 

निवासी नायब तहसिलदार निवडणूक नायब तहसिलदार 
पुणे शहर 

हवेली श्री . गणदास यांचा वर्ग करुन . 
श्री . सी . डी . गणदास निवडणूक नायब 

निवासी नायब तहसिलदार 
तहसिलदार हवेली 

पुणे शहर श्री. लांडगे यांचा वर्ग करुन . 
अ. क्र . १, २, ३ यांचा बदली त्यांचे विनंती करुन करणेत आली असलेने त्यांना पदग्रहण अवधी व प्रवास भत्ता अनुज्ञेय नाही . 
प्रस्तुत आदेशाचा अंमलबजावणी संबंधित कार्यालयांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९८ पुर्वी करावी. 

विजयकुमार गौतम, 
जिल्हाधिकारी पुणे . 


पुणे, दिनांक २९ ऑक्टोबर १९९८ . 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांजकडून 
क्रमांक पमम/ १३४९४/ एक / सन २००० . - दिनांक १७ जानेवारी २००० ते २१ जानेवारी २००० या कालावधीत महसूल खात्यातील लिपीकांसाठी 
घेण्यात आलेल्या विभागीय दुय्यम सेवा परिक्षेत पुणे जिल्ह्यातील खालील नमुद केलेले लिपीक प्रथम संधीत उत्तीर्ण झालेले जाहीर करणेत 
येत आहेत. 
अ. क्र . 

सद्य पदनवीन नेमणूक 


नाव 


श्रीमती एस . डी . तुपे , 
ग्रामपंचायत शाखा , पुणे. 
श्रीमती व्ही . एल. भागवत , 

सर्वसाधारण शाखा, पुणे . 
त्याचप्रमाणे यापूर्वी घेण्यात आलेल्या परिक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झालेले परंतु काही विषयांत सुट घेऊन दिनांक १७ जानेवारी २००० ते २१ 
जानेवारी २००० या कालावधीत झालेल्या परिक्षेस बसलेले खालील लिपीक उत्तीर्ण झाल्याचे जाहिर करणेत येत आहे. 
गुणानुक्रम बैठक क्रमांक 

लिपीकाचे नाव व पदनाम 


० 


० 


- 


श्रीमती ए. आर. नाईक , 
रोजगार हमी योजना शाखा. 
श्रीमती आर. एन . खान , 
उपविभागीय अधिकारी, पुणे शहर. 
श्रीमती एस . एन. गोंजारे , 
तहसिल कार्यालय, भोर . 
श्री . सी . जे. दगडे, 
तहसिल कार्यालय, वेल्हे . 
श्री . आर. आर. गभाले 
एक खिडकी शाखा. 
श्रीमती व्ही . ए. फडणवीस , 
एक खिडकी शाखा. 


c 


११६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


परिशिष्ट पुढे चालू. ... 


S 


३ 


श्री . ए . एम . दुनाखे 
तहसिल कार्यालय, वेल्हे . 
श्री . एस . बी. बोत्रे 
तहसिल कार्यालय, वेल्हे . 
श्रीमती एफ . एच. चौधरी 
तहसिल कार्यालय, हवेली ( संगायो ) 
श्रीमती एम . एस . डोळस, 
लेखा शाखा . 
श्रीमती एस . एच. गायकवाड 
अन्नधान्य वितरण कार्यालय, पुणे. 
श्री . ए. डी . चव्हाण , 
तहसिल कार्यालय खेड . 
श्री . एम . डी. लोले , 
आयुक्त पुणे सर्वसाधारण शाखा. 
श्रीमती एस. एस. कुलकर्णी, 
तहसिल कार्यालय खेड . 
श्री . एस. बी. केदारी, 
लेखा शाखा, पुणे. 
श्री . डी . बी . शिंदे 

तहसिल कार्यालय बारामती. 
या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या खालील लिपीकांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविण्यात आलेल्या विषयात ६० % वा त्याहून अधिक गुण मिळालेने 
या पुढील संधीमध्ये त्यांना त्या विषयात सुट देण्यात आल्याचे जाहिर करणेत येत आहे. 
बैठक क्रमांक लिपीकाचे नाव व कार्यालय 

सुट देण्यात आलेला विषय 


२ 


लेखा व सेवा बाबी . १ 


महसुल बाब क्र . २ 


महसुल बाब क्र . १ 


महसुल बाब क्र . १ 


श्रीमती एस. आर. फुले 
लेखा शाखा, पुणे. 
श्रीमती एस. आर. गोसावी 
नियोजन शाखा, आयुक्त कार्यालय, पुणे 
श्रीमती एम . एस. नागपुरे 
लेखा शाखा, पुणे. 
श्री . एस. एन. नेवसे 
तहसिल कार्यालय , बारामती. 
श्री . पी. जी . पाटील 
तहसिल कार्यालय, इंदापूर . 
श्रीमती जे. बी. पवार 
पुरवठा शाखा, पुणे. 
श्री . डी. पी. पुरोहित 
तहसिल कार्यालय, वेल्हे 


महसुल बाब क्र . १ 


महसुल बाब क्र . १ 


१ ) महसुल बाब क्र . १ 
२) लेखा व सेवा बाबी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


११७ 


पुढे चालू............. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


१०८ 


श्रीमती एम . ए. शिंदे 
पुरवठा शाखा. 
श्रीमती एस. जी . वेर्णेकर 
पुरवठा शाखा 


१२३ 


१ ) न्यायीक बसबी . 
२) संकीर्ण कायदे. 
१) महसुल बाब क्र . १ 
२) महसुल बाब क्र . २ 
३) संकीर्ण कायदे. 


मधुकर कोकाटे , 
जिल्हाधिकारी पुणे . 


पुणे, दिनांक २४ मार्च २०००. 


उपनिबंधक सहकारी संस्था पुणे शहर २, पुणे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये विसर्जीत 
केलेल्या सहकारी संस्था व विसर्जन अधिकारी यांचेतील बदल आदेश क्र . पुणे शहर (२)/विसर्जन / सन १९९७, दिनांक २८ जानेवारी 

१९९८ नुसार परिशिष्ट “ अ ” 

परिशिष्ट 
अ. नं . संस्थेचे नाव व पत्ता 

अंतीम आज्ञा नियुक्त केलेले सद्याचे विसर्जन अधिकारी 
दिनांक 

नवीन 


श्री . एस. एस. नाईक 
सहकारी अधि . ( १) 
श्री . डी . बी. जाधव 
कनिष्ठ लिपीक 
श्री . एस. एस. नाईक 
सह. अधि. ( १ ) 
श्री . डी . बी. जाधव 
कनिष्ठ लिपीक 


श्री . एस. डी . थोरात 
सह . अधि . (१) 
श्री . एस . डी. थोरात 
सह . अधिकारी ( १) 
श्री. एस . डी. थोरात 
सह. अधिकारी ( १ ) 
श्री . एस . डी . थोरात 
सह . अधि . (१) 


श्री . एस. एस. नाईक 
सह. अधि . ( १ ) 


श्री . एस. डी . थोरात 
सह अधि . ( १) 


फिरंगाई नागरी सहकारी कार्यकारी पतसंस्था २/३/ १९९६ 
मर्यादित , २५८ दापोडी, पुणे- १२ 
सिध्दार्थ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित ३० /४ / १९९६ 
२ शेलार चाळ, येरवडा , पुणे- ६ । 
अण्णासाहेब मगर नागरी सहकारी पतसंस्था मध्यंतरीय अक्ष 
मर्यादित मगरपट्टा, हडपसर , पुणे- २८ १२ /३/ १९९७ 
दि सेंट्रल अॅण्ड साऊथ रेल्वे पोलीस एम्प्लॉ . ३०/४/ १९९६ 
को - ऑप क्रेडीट सोसायटी म. बर्नेट रोड , 
रेसकोर्स, पुणे -१ 
राजाबहादुर मोतीलाल मिल्स कामगार सह. २१ /३/ १९९७ 
पतसंस्था मर्या., ५ राजाबहादुर मार्ग, पुणे- २ 
सेंट्रल सर्कल फॉरेस्ट एम्प्लॉईज को - ऑप १४ / १० / १९९६ 
क्रेडीट सोसा . लि . सेंट्रल बिल्डींग , पुणे-१ 
रेव्हनु कमिशनर एम्प्लॉईज सह . पत संस्था २४/ १०/ १९९६ 
मर्या. कमिशनर ऑफिस, पुणे -१ । 
कुलकर्णी फौन्ड्रीज एम्प्लॉईज को - ऑप क्रेडीट २१/ ३/ १९९० 
हडपसर इंडस्ट्रीज इस्टेट , पुणे-१३ 
किर्लोस्कर न्यूमॅटिक कामगार सहकारी ग्राहक २१/३/ १९९७ 
हडपसर , तुपे वस्ती, पुणे - २८ 
हडपसर महिला सहकारी विविध हस्तकला २१/ ३/ १९९७ 
औद्योगिक संस्था म. हडपसर , पुणे- २८ 
वसंत सहकारी गृहरचना संस्था मर्या. ३० /४ / १९९६ 
५१२ भवानी पेठ, पुणे -२ 


- - " -- 


" 


" 


" 


श्री . एस . एस. नाईक 


श्री . एस. डी . थोरात 


१० 


श्री . डी . बी . जाधव 


श्री . एस. डी . थोरात 


श्री . ए. जी . सोनवले 


श्री . एस . डी . थोरात 


११८ 


__ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७ , २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


परिशिष्ट पुढे चालू.... 


AU 


" 


" 


לל 


" 


" 


- - " -- 


१२ त्रिनयन सहकारी गृहरचना संस्था मर्या. ३० / ४/ १९९६ 

९३/ ओ, ८ औंध पार्क , पुणे- ७ 
नियोजन सहकारी गृहरचना संस्था मर्या. ३०/४/ १९९६ 

३ चर्च रोड , पुणे- १ 
। चेतनकुंज प्रिमायसेस सहकारी गृहरचना संस्था ३० /४/ १९९६ 

मर्या. ३८६ रास्ता पेठ , पुणे - ११ 
शिवकुंज सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित ३० /४/१९९६ 

२८३ ब, मंगळवार पेठ, पुणे-११ 
। मार्स सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित ३०/ ४/ १९९६ 

स .नं. २१३, २१४ , २१५ /२ येरवडा , पुणे- ६ 
आनंद सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित ३० / ४/१९९६ 
९२३ भवानी पेठ , पुणे - २ 
विद्याधन सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित ३०/४/ १९९६ 
३० औंध, पुणे - ७ 
प्रियदर्शनी सहकारी गृह . संस्था मर्यादित ३०/ ४ / १९९६ 
४७९ कोरेगाव , पुणे - १ 
न्यू समीर सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित ३०/४/ १९९६ 
१७ बंडगार्डन , पुणे- १ 
सागर क्षेत्रीय सहकारी गृहरचना संस्था म . ३०/ ४/ १९९६ 
भवानी पेठ, पुणे- २ 
श्री . शंकर सहकारी गृहरचना संस्था म. ३० / ४/ १९९६ 
४२२ नाना पेठ , पुणे-२ 
मीलन सहकारी गृहरचना संस्था मर्या. ३०/ ४ / १९९६ 
४८७ नाना पेठ , पुणे- २ 
श्री . विद्यादीप सहकारी गृहरचना संस्था मध्यंतरीय 
१६४ रास्ता पेठ, पुणे-११ 

२७ / २/ १९९६ 
संत सोपानदेव सहकारी गृहरचना संस्था ३०/ ४/ १९९६ 
१२७७ कसबा पेठ , पुणे -११ 
त्रिमुर्ती सहकारी गृहरचना संस्था मर्या. ३० / ४ / १९९६ 
३१६ सोमवार पेठ , पुणे- ११ 
प्रभा सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित ३०/ ४ / १९९६ 
२१९ सोमवार पेठ , पुणे -११ 
आनंद सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित ३० / ४/ १९९६ 
सोमवार पेठ, पुणे- ११ 


श्री . डी . बी. जाधव 
कनिष्ठ लिपीक 


श्री . एस. बी . थोरात 
सहकारी औंध . (१) 
- - " -- 


-- "- - 


לל 


___ -- " -- 


-- "-- 


- 


- - " 


-. " . 


" 


" 


२८ 


. . " 


यु. एस . इंदलकर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, पुणे शहर (२), पुणे. 


पुणे, दिनांक २८ जानेवारी १९९८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


११९ 


विक्रीकर उप - आयुक्त , कोल्हापूर यांजकडून 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक विउआ / कोवि / आस्था/ कार्या. ४/रजा/ ब- ५७६९/ सन १९९७. – सौ . एस. एस. राजहंस, विक्रीकर अधिकारी , ड १५७१ , सातारा यांना 
खालील कालावधीच्या रजा मंजूर करण्यात येत आहेत . 
अ . क्र . रजा कालावधी एकूण रजा 

अतिरिक्त कार्यभार 
सोपविण्यात आलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम 
०८ / ०९/ १९९७ ते 

५ दिवस 

श्री . के . टी. देशमुख 
१२/ ०९/ १९९७ अर्जित रजा 

विक्रीकर अधिकारी . 

ड १५७० , सातारा . 
०३/ १० / १९९७ ८ दिवस 

वरीलप्रमाणे 
१० / १०/ १९९७ 

अर्जित रजा 
विक्रीकर अधिकारी, श्री. के . टी . देशमुख , वि. अ . ड १५७० सातारा यांनी आपल्या स्वत : च्या पदाची कर्तव्ये सांभाळून सौ . एस. एस . 
राजहंस यांचे रजेच्या मुदतीत त्यांच्या वि . अ. ड १५७१ सातारा या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण केला होता . 

रजेवरुन परत आलेवर सौ . एस . एस. राजहंस यांची वि . अ. ड १५७१ सातारा म्हणून नियुक्ती करणेत आली . 

असे प्रमाणित करण्यात येते की , सौ . एस. एस . राजहंस ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची वि . अ . ड १५७१ सातारा 
म्हणून नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 

उपरोक्त मंजूर केलेल्या रजांना, रजेआधी, रजेनंतर येणारा दुसरा, चौथा शनिवार , रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्टी जोझ्यात आवश्यक 
त्या प्रकरणी परवानगी देण्यात आली आहे . 


सदरची रजा वेतनवाढीस अनुज्ञेय आहे . 


अशोक पाटील, 
विक्रीकर उप आयुक्त , 
कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , दिनांक १७ ऑक्टोबर १९९७. 


अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पागम/ कोवि/ ४१/ सन १९९८. - फौजदारी प्रक्रीया संहिता १९७३ ( दोन)- १९७४ मधील नियम २२ (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , तुकाराम पवार , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे खाली नमुद केलेल्या कार्यक्षेत्रात प्रतिज्ञापत्रे दाखल करुन घेणे आणि त्यावर 
स्वाक्षरी करण्याचे कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून अधिकार प्रदान करीत आहे. 
परिमंडळ अधिकारी हवेली तालुक्यातील 

पुणे शहरातील समाविष्ठ 
यांचे नाव समाविष्ठ गावाची नावे 

असलेल्या भागाची/ पेठांची नावे 


अ . क्र . 


३ 


श्री . एस. व्ही. नाईक 
परिमंडळ अधिकारी 
अ विभाग चिंचवड 


१ ) पिंपरी, चिंचवड 
२) देहूरोड, किवळे 
३) आकुर्डी, निगडी 
४) देहूगाव ६) चिंचोली 
७) किन्हई ८) मामुडी 
१०) काळेवाडी , रहाटणी 


पुणे . 


१२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


पुढे चालू............. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


श्री . डी . एन . अडसूळ , 


श्री . आर. बी . सराफ 
परिमंडळ अधिकारी 
क विभाग 


१ ) अहिरे २) एन. डी. ए. खडकवासला 
३) वारजे ४) कोथरूड 
५) शिवने 
६ ) उत्तमनगर 
७) कोंढवेकोपरे 
८ ) कोंढवेधावडे. 
कोंढवे बु., कोंढवे खुर्द 
हडपसर 


सोमवारपेठ , रास्तापेठ , कसबापेठ 
मंगळवारपेठ, रविवारपेठ , गणेशपेठ 
क्विन्स गार्डन , पुणे स्टेशन रोड . 
डेक्कन जिमखाना, जनवाडी 
गोखलेनगर , मॉडेल कॉलनी, 
पाटील इस्टेट , शिवाजीनगर 
संभाजी पूल , कर्वे रोड , प्रभातरोड 
कर्वेनगर , एफ. सी . रोड, चतुश्रृंगी रोड, 
एरंडवणा, पौड फाटा इत्यादी. 
गंजपेठ , भवानीपेठ , नानापेठ , 
पुणे कॅम्प, वानवडी. 
संगमवाडी. कवडेवाडी , कोरेगाव पार्क , 
ढोले पाटील रोड , बंडगार्डन रोड , 
शास्त्रीनगर , येरवडा , घोरपडीगाव , 
ताडीवाला रोड इ. 
खडकी , रेंजहिल्स , मूळा रोड, 
बाणेर , औंध, पाषाण , सुतारवाडी , 
डी . पी . रोड इ. 


ॐ 


श्री . एस . एन. चौधरी 
परिमंडळ अधिकारी 


ॐ 


श्री . आर . एल. गोटे 
परिमंडळ अधिकारी 
ई विभाग . 


विश्रांतवाडी , धानोरी, 
कळस , दिघी, रामवाडी, 
वडगाव शेरी, चंदननगर. 


शनिवारपेठ . बुधवारपेठ, नारायणपेठ, 
गुरुवारपेठ , शुक्रवारपेठ , घोरपडे पेठ . 


श्री . आर. आर. सोनटक्के लांडेवाडी , भोसरी, 
परिमंडळ अधिकारी 

दिघी रोड , सांगवी , 
फ विभाग 

आळंदी रोड , कासारवाडी 
फुगेवाडी , बोपखेड , दापोडी , 
पिंपळेगुरव , पिंपळे सौदागर, 

पिंपळेनिलख इ. 
श्री . एम . बी. खटावकर 
परिमंडळ अधिकारी 
ग विभाग (पद मा . आयुक्त 
कार्यालयात स्थानांतरीत ) 
तात्पुरता कार्यभार 
श्री . डी . एन . अडसूळ यांचेकडे 
श्री . एम . एन. खरात 

नांदेड , किरकटवाडी, 
परिमंडळ अधिकारी 

वडगांव बु. / खुर्द, 
ह विभाग 

धायरी, हिंगणेखुर्द, 
विठ्ठलवाडी , नन्हे , खडकवासला , 
कात्रज , धनकवडी इ. 


सदाशिवपेठ , नवीपेठ , लोकमान्यनगर , 
सेनादत्त पेठ , दत्तवाडी , पर्वती , 
सहकारनगर , लक्ष्मीनगर, गुलटेकडी, 
डायस प्लॉट , महर्षीनगर, मुकुंदनगर , 
बिबवेवाडी , इंदिरानगर , मार्केटयार्ड इ. 


पुणे शहर तालुका 


तहसिल कार्यालय पुणे शहर . 
श्री. आर. आर. भावसार 
अ . का . किरकोळ वसुल 
श्रीमती व्ही . व्ही. पाटील 
अ. का . सैनिक कल्याण . 


पुणे शहर तालुका 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१२१ 


पुढे चालू............ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


३ 


हवेली तालुका 


हवेली तालुका 


तहसिल कार्यालय हवेली 
श्रीमती एम. एन. नायडे 
तहसिलदार संगा. यो . 
हवेली. 
श्री . डी . के . सांडभोर 
ना . त . सं . गां . यो . 
हवेली. 
श्री . सी . डी . गणदास 
कुळकायदा , अ . का . 
हवेली. 
श्रीमती एम. एन . देसाई 
उपकोषागार अधिकारी 
हवेली. 


हवेली तालुका 


हवेली तालुका 


तुकाराम पवार, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


पुणे. 


पुणे , दिनांक २४ मार्च १९९८. 


अप्पर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचकडून 

आदेश 


क्रमांक कार्या-२०- रॉकेल- आरआर/ २५४३ / सन १९९७. - शासनाने स्तंभ २ मध्ये नमूद केलेल्या आदेशान्वये केरोसीनच्या घाऊक विक्रेत्यांच्या 
मार्जीनमध्ये वाढ केल्याने दिनांक १ जानेवारी १९९८ पासून औद्योगिक व घरगुती वापराच्या रॉकेल मधील विक्री मध्ये वाढ करणेत येत असल्याने 
त्याचा दर वाढी बाबत विचार करणेत येत असल्याने त्याचा कोल्हापूर जिल्ह्यातील महानगरपालिका व नगरपालिका व तालुका ( ग्रामीण) निहाय 
घाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रीचे दरा मध्ये दिनांक १ जानेवारी १९९८ पासून सुधारणा करणेत आली आहे. 

मिरज व हजारवाडी रॉकेल डेपो जिल्हा सांगली येथील रॉकेल विक्रीचे घरगुती वापरा संबंधीचे दर सोबतचे पत्रकात नमूद केले प्रमाणे 
आहेत. ज्या रॉकेल वितरकांकडे जुन्या दराचे रॉकेल साठा शिल्लक असेल त्यांनी जुन्या दराने विक्री करावी . 

दिनांक १ जानेवारी १९९८ पासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील घरगुती वाटपाचे सुधारीत घाऊन व किरकोळ रॉकेल दर पत्रक . 
अ. नं . 

__ मिरज डेपो 

हजारवाडी डेपो 
घाऊक रॉकेल किरकोळ विक्री घाऊक रॉकेल किरकोळ विक्री 
विक्री दर . 

दर 

विक्री दर . विक्री दर . 
प्रति कि . लिटर १ लिटर प्रती कि . लिटर १ लिटर 


न् 


२५३० . ०० 


२. ६६ 


२५५० .०० 


२. ६८ 


कोल्हापूर शहर 
करवीर तालूका 


२५१० . ०० 


२. ६४ 


२५३० . ०० 


२.६६ 


कागल ग्रामीण 


२५३० . ०० 


२ . ६६ 


२५५० . ०० 


२.६८ 


ॐ 


कागल शहर 


२५६० . ०० 


२. ६९ 


२५८० . ०० 


२ . ७१ 


ॐ 


२५५० . ०० 


२.६८ 


२५७० . ०० 


२ . ७० 


मुरगूड शहर 
शाहुवाडी ग्रामीण 


२५७० . ०० 


२. ७० 


२५९० . ०० 


२. ७२ 


ॐ 


१२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


पुढे चालू............. 


मलकापूर शहर 


२६०० .०० 


२. ७३ 


२६१० .०० 


२ . ७४ 


राधानगरी 


२५८० . ०० 


२. ७१ 


२६०० . ०० 


२. ७३ 


पन्हाळा शहर 


२५९०. ०० 


२. ७२ 


२६१०. ०० 


२. ७४ 


पन्हाळा ग्रामीण 


२५४० . ०० 


२. ६७ 


२५६०. ०० 


२. ६९ 


गगनबावडा 


२५९० . ०० 


२. ७२ 


२६१० . ०० 


२. ७४ 


२६५० . ०० 


२. ७८ 


२६७०. ०० 


२. ८० 


गडहिंग्लज शहर 
गडहिंग्लज ग्रामीण 


२६२० . ०० 


२. ७५ 


२६४० . ०० 


२. ७७ 


आजरा 


२६३० . ०० 


२. ७६ 


२६४०. ०० 


२. ७७ 


चंदगड 


२६८० . ०० 


२.८१ 


२६९० . ०० 


२.८२ 


भुदरगड 


२५८०. ०० 


२. ७१ 


२६०० . ०० 


२. ७३ 


हातकणंगले ग्रामीण 


२६३० . ०० 


२. ७६ 


२६५० . ०० 


२. ७८ 


इचलकरंजी शहर 


२६४० . ०० 


२. ७७ 


२६५०. ०० 


२ . ७८ 


२६६० . ०० 


२. ७९ 


२६५०. ०० 


२. ७८ 


वडगाव शहर 
शिरोळ ग्रामीण 


२६२० . ०० 


२. ७५ 


२६२०. ०० 


२ . ७५ 


कुरुंदवाड शहर 


२६३० . ०० 


२. ७६ 


२६३० . ०० 


२. ७६ 


जयसिंगपूर शहर 


२६४० . ०० 


२ . ७७ 


२६६० . ०० 


२. ७८ 


दुर्वाचनीय, 


अप्पर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , दिनांक २७ डिसेंबर १९९७. 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , कोल्हापूर यांचकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यासन -१२- ग्रा. पं./ आरआर१५९ / सन १९९८. – ज्याअर्थी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या कलम 
६५ मधील सुधारीत तरतुदीनुसार पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा करण्यात आला असून कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचायत 
समित्यांच्या सभापती पदांची निवडणूक दिनांक १४ मार्च १९९८ रोजी घेण्यात येवून त्यामध्ये पुढील एक वर्षाच्या कालावधीसाठी सभापतीची निवड 
करण्यात आली आहे. 


त्याअर्थी मी मनु कुमार श्रीवास्तव जिल्हाधिकारी कोल्हापूर महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या कलम 
९ (२)(ब) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरुन याद्वारे जाहीर करतो की , खालील परिशिष्टात स्तंभ २ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
पंचायत समित्यांचे दिनांक १४ मार्च १९९८ च्या सभेमध्ये निवडून आलेले सभापती हे महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम 
१९६१ च्या कलम ९(१) ( ब) प्रमाणे दिनांक १४ मार्च १९९८ पासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीसाठी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे सदस्य 
झालेले आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१२३ 


सभापतीचे नाव व पंचायत समितीचे नाव 


कायमचा पत्ता 


. 


ॐ 


ॐ 


सुतार राजेंद्र आण्णाप्पा 
पाटील बाबासो। बापूसो 
लांबोरे रामचंद्र आबाजी 
कांबळे भारती विलास 
पाटील वसुंधरा नानसिंग 
चाबूक सिमा सर्जेराव 
गुरव लिलाबाई लहु 
ढेंगे नंदुकुमार सखाराम 
कांबळे वंदना उत्तम 
गुरव वंदना उत्तम 
धुरे वसंतराव बापूसो 
वाली वैजाप्पा शिवलिंगाप्पा 


पंचायत समिती शिरोळ 
पंचायत समिती हातकणंगले 
पंचायत समिती शाहुवाडी 
पंचायत समिती पन्हाळा 
पंचायत समिती गगनबावडा 
पंचायत समिती करवीर 
पंचायत समिती राधानगरी 
पंचायत समिती भुदरगड 
पंचायत समिती कागल 
पंचायत समिती कागल 
पंचायत समिती आजरा 
पंचायत समिती चंदगड 


ॐॐ 


मु . पो. कवठेगुलंद , ता. शिरोळ 
मु . पो . टोप , ता . हातकणंगले 
मु . पो . उचत , पो . माण , ता . शाहुवाडी 
पु . पो . वेतवडे, ता . पन्हाळा 
मु . पो. आसलुज , ता . गगनबावडा 
मु . पो . सांगरूळ , ता . करवीर 
मु . पो . दुर्गमानवडा , ता . राधानगरी 

. मडिगले बु. ।।, ता. भुदरगड 
मु . पो . काा . सांगाव , ता . कागल 

लिंगनूर का ., नेसरी, ता . गडहिंग्लज 
मु . पो . उतूर , ता . आजरा 
मु . पो . चंदगड , ता . चंदगड 

मनुकुमार श्रीवास्तव , 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


هي 


o 


هي 


कोल्हापूर , १८ मार्च १९९८ . 


जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक /निवडणूक / कार्या- १६ / आरआर/ ३९६२/ सन १९९९. – महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (नियमन) अधिनियम १९३६ चे कलम १४(४)( अ ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन , मी जिल्हाधिकारी सोलापूर खालील अनुसूचित दर्शविलेले सदस्य हे मंगळवेढा कृषि 
उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळावर निवडून आलेचे जाहिर करीत आहे . 

अनुसूचि 
अ . नं . मतदार संघ नाव 

सदस्याचे नाव व पत्ता 


G 


विविध कार्यकारी सेवा 
सोसायटी मतदारसंघ 


ग्रामपंचायत मतदारसंघ 


मेटकरी रावसाहेब बाबा , मु . पो . गूंजेगाव 
पाटील प्रकाश भिवाजी, मु . पो . मारापूर . 
पाटील कल्लाप्पा आप्पाण्णा, मु . पो . मारोळी 
चौडे अशोक तुकाराम, मु . पो. नंदेश्वर 
सावंजी मनोहर शामराव , मु . पो . मंगळवेढा. 
आवताळे विष्णू बाबूराव , मु . पो . मंगळवेढा 
पडवळे तुकाराम बिरा, मु . पो . जित्ती. . 
वनखाडे मंगल अरविंद , मु . पो . सलगर खूर्द 
शहा मंगल शितल , मु . पो . अरळी. 
घूले नारायण विठ्ठल, मु . पो . मरवडे, 
डोके विठ्ठल श्रीमंत, मु . पो . माचणूर . 
जावीर प्रल्हाद सोमा, मु . पो. लोणार 
माळी सिताराम व्हनप्पा, पु . पो. बावची 
सावजी किसन नागनाथ, नागनाथ , मु . पो . मंगळवेढा. 
गवळी किसन जगनाथ, मु . पो . मंगळवेढा . 
खावतोडे सुरेश खिराप्पा, मु . पो. मंगळवेढा 
आवताळे बबन बाबूराव, मु . पो . मंगळवेढा . 


अनुसूचित जाती/ जमाती 
दुर्बल घटक 
व्यापारी घटक 


ॐ 


ॐ 


ॐ 


हमाल सोलार मतदारसंघ 
खरेदी विक्री व प्रक्रिया 
सहकारी सोसायटी मतदारसंघ. 


ॐ 


दीपक कपूर , 
जिल्हाधिकारी , सोलापूर . 


कोल्हापूर , १३ डिसेंबर १९९९ . 


१२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


अप्पर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यासन/७/ गृह / आरआर/११७० / सन १९९९ (क्रिमिनल प्रोसिजर 
कोड १९७३ मधील कलम १४४ प्रमाणे). - ज्याअर्थी चालू वर्षी दसरा 
व खंडेनवमीचा सण दिनांक १९ ऑक्टोबर १९९९ रोजी साजरा केला 
जाणार आहे. वरील सणानिमित्त जनावरांचे कत्तल केल जाणेचा संभव 
आहे व या कृत्यामुळे समाजातील काही वर्गातील लोकांच्या भावनेवर 
परिणाम होणेचा संभव आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 

आणि ज्याअर्थी सार्वजनिक शांतात व आरोग्य राखणेच्या दृष्टीने 
अशा कृत्यांना वेळीच आळा घालणे इष्ट आहे . अशी माझी खात्री 
झाली आहे. त्याअर्थी मी , अनिल कवडे, अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी , 
कोल्हापूर , क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७४ मधील कलम १४४ अन्वये । 
मला असलेल्या अधिकारास अनुसरुन असा आदेश देतो की. दिनांक 
१९ ऑक्टोबर १९९९ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यांतील सर्व लोकांनी 
परवानगी प्राप्त जनावरांची कत्तल, कत्तलखान्याव्यतिरिक्त सार्वजनिक 
अगर खाजगी जागेत करणेचे नाही. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी अगर 
रस्त्यावर अगर जनतेच्या नजरेला पडेल अशा कोणत्याही ठिकाणी 
अशा जनावरांची कत्तल करणेची नाही . 

हा हुकूम माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे दिनांक ८ ऑक्टोबर 
१९९९ 

अनिल कवडे, 

अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , ८ ऑक्टोबर १९९९ . 


कार्यकारी दंडाधिकारी हातकणंगले यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमजी/ वशि - ५०/ सन १९९८ ( फौजदारी आचारसंहिता १९७३ 
चे कलम १४४ प्रमाणे) . - ज्याअर्थी भारताचे निवडणूक आयोगाने 
निवडणूका जाहीर केल्या आहेत. व ज्याअर्थी निर्भय व न्याय वातावरणात 
निवडणुका होणे आवश्यक आहे, आणि ज्याअर्थी निवडणूक प्रक्रियेचे 
संदर्भात खालील परिच्छेदात नमूद केलेल्या बाबीमुळे होणारा सार्वजनिक 
उपद्रव टाळणेची गरज आहे. अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थ मी पी . डी . कांबळे, तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी 
हातकणंगले क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७२ चे कलम १४४ अन्वये 
मला असलेल्या अधिकारास अनुसरुन लोकसभा निवडणूक १९९८ चे 
कालावधीत हातकणंगले तालुक्याचे हद्दीतील २७८ -इचलकरंजी व २७९ 
वडगाव ( राखीव) विधानसभा मतदार संघाचे हद्दीत खालीलप्रमाणे 
आदेश देत आहे . 

(१ ) कोणत्याही राजकीय पक्षांना सार्वजनिक ठिकाणी आपले पक्षाचे 
बोर्डस्, बॅनर्स , कटआऊट्स पूर्व परवानगीशिवाय लावता येणार 
नाहीत. तसेच बोर्डस्, बॅनर्स , कटआऊटस् लावणेस कोणीही कोणास 
उपित करु नये . 
___ सदरचा आदेश आज दिनांक १५ जानेवारी १९९८ पासून दिनांक 
१५ मार्च १९९८ अखेल लागू राहील. सदरचा आदेश हा क्रिमिनल 
प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ (१) अन्वये तातडीचे प्रसंगी 
एकतर्फी देणेत येत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १५ जानेवारी १९९८ रोजी माझे 
सहिशिक्क्या निशी कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी देणेत आला आहे . 

पी. डी . कांबळे, 

कार्यकारी दंडाधिकारी, हातकणंगले. 
हातकणंगले, १५ जानेवारी १९९८ . 


अप्पर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यासन/ ७/ गृह / आरआर- ५६३/ सन १९९८ (क्रिमिनल प्रोसिजर 
कोड १९७३ मधील कलम १४४ प्रमाणे). - ज्याअर्थी चालू साली मुस्लीम 
धर्मीयांचा बकरी ईद हा सण दिनांक ८ एप्रिल १९९८ रोजी होत 
असून सदर सणाचे दिवशी जनावरांची कत्तल केली जाणेचा संभव 
आहे . व या कृत्यामुळे समाजाचे काही वर्गातील लोकांचे भावनेवर 
परिणाम होणेचा संभव आहे . 

आणि ज्याअर्थी सार्वजनिक शांतता व आरोग्य राखणेच्या दृष्टीने 
सदर कृत्यांना वेळीच आळा घालणे इष्ट आहे अशी माझी खात्री 
झालेली आहे. त्याअर्थी मी अनिल कवडे, अप्पर जिल्हादंडाधिकारी 
कोल्हापूर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड - १९७३ मधील कलम १४४ अन्वये 
मला असलेले अधिकारास अनुसरुन असे फर्मावितो की दिनांक ८ 
एप्रिल १९९८ ते १० एप्रिल १९९८ या कालावधीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील 
सर्व लोकांनी परवानगी प्राप्त जनावरांची कत्तल , कत्तल खान्याव्यतिरिक्त 
सार्वजनिक अगर खाजगी जागेत करणेची नाही तसेच सार्वजनिक 
ठिकाणी अगर रस्त्यावर जनतेच्या नजरेस पडेल अशा कोणत्याही 
ठिकाणी अशा जनावरांची कत्तल करणेची नाही . 
हा हुकूम माझे सहीनिशी कोर्टाचे शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

अनिल कवडे, 

अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , ६ एप्रिल १९९८. 


कार्यकारी दंडाधिकारी हातकणंगले यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमजी/ वशि - १०८५/ सन १९९९ (फौजदारी आचारसंहिता १९७३ 
चे कलम १४४ प्रमाणे). - वरील क्रमांकाच्या दिनांक १६ जुलै १९९९ 
चे आदेशाने कलम -१४४ जाहीर केलेले आहे . त्यातील अनुक्रमांक 
४ मध्ये दुरुस्ती करुन ते खालील प्रमाणे वाचणेत यावे. 

४) कोणत्याही व्यक्तीस किंवा संस्थेस फिरत्या वाहनांतून 
लाऊडस्पीकरचा वापर अगर फिरत्या वाहनावर दोन पेक्षा जास्त ध्वज 
संबंधित पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या परवानगी शिवाय 
लावता येणार नाहीत . 

ए. एस. सुर्यवंशी , 

कार्यकारी दंडाधिकारी, हातकणंगले. 
हातकणंगले , १७ ऑगस्ट १९९९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१२५ 


विक्रीकर आयुक्त (निर्धा) व २३३, कोल्हापूर यांच्या अर्जित रजा मंजुरी 
आदेश या आदेशान्वये रद्द समजणेत यावेत . 

__ अशोक पाटील , 

विक्रीकर उप - आयुक्त , 

कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , १२ मे १९९७. 


कार्यकारी दंडाधिकारी करवीर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एम .ए. जी ./ वशि -६८/ सन १९९८. – ज्याअर्थी भारताचेनिवडणूक 
आयोगाने निवडणूका जाहीर केल्या आहेत त्याअर्थी मुक्त व न्याय 
वातावरणात निवडणूक होणेसाठी कायदा व सुव्यवस्था अपायकारक 
व उपद्रवक बाबीवर बंधणे घालणे आवश्यक आहे आणि निवडणूकांची 
आचार संहिता लागू झाली आहे. त्याअर्थी करवीर तालुक्याच्या हद्दीमध्ये 
( कोल्हापूर ) निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या कालावधीपर्यंत मंत्री, 
राज्यमंत्री महोदय , राजकीय पक्षाचे उमेदवार , पदाधिकारी इत्यादी 
व्यक्तींना दौऱ्यासाठी शासकीय व निमशासकीय व अन्य सार्वजनिक 
उपक्रमाच्या विश्रामगृहाचा शासनाच्या नियंत्रणाखालील सार्वजनिक महामंडळे , 
स्थानिक स्वराज्य संस्था , वैधानिक मंडळे, महापालिका, नगरपालिका, 
जिल्हा परिषदा, सहकारी संस्था, देवळे, मस्जीद , अथवा ज्यामध्ये 
सार्वजनिक निधी गुंतला आहे अशा इमारतीमध्ये रहाणेस , त्याठिकाणी 
सभा घेणेस , प्रचार दौरा करणेस ध्वनीक्षेपणाचा वापर करणे, निवडणूकीचा 
प्रचार करणे इत्यादी बाबीस या आदेशान्वये बंधन घालणेत येत आहेत . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ फेब्रुवारी १९९८ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी देणेत आला आहे . 

दुर्वाचनीय , 
कार्यकारी दंडाधिकारी, 

ता . करवीर . 
करवीर , १२ फेब्रुवारी १९९८ . 


विक्रीकर उप - आयुक्त , कोल्हापूर यांजकडून 

__ आदेश 
क्रमांक विउआ - कोवि/ आस्था/ कार्या.४/रजा/ ग्रुप/ ब/ सन १९९७. – पत्रान्वये 
सहायक विक्रीकर आयुक्त व ज्येष्ठ सहायक विक्रीकर आयुक्त यांच्या 
रजा मंजुरीस अपर विक्रीकर आयुक्त , पुणे क्षेत्र , पुणे यांचे कार्यालय 
सक्षम असलेले पत्रान्वये कळविले आहे. त्यास अनुसरुन या कार्यालयाने 
मंजूर केलेल्या संदर्भ अनुक्रमे श्री. पी. के . सुर्वे, सहायक विक्रीकर 
आयुक्त ( प्रशा) प्र-८२, कोल्हापूर व श्री . के . ए. खांडे, सहायक 
विक्रीकर आयुक्त (निर्धा) ब- २३३, कोल्हापूर यांच्या अर्जित रजा मंजुरी 
आदेश या आदेशान्वये रद्द समजणेत यावेत . 

अशोक पाटील. 
विक्रीकर उप- आयुक्त, 

कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , १२ मे १९९७. 


कार्यकारी दंडाधिकारी, हातकणंगले यांजकडून 

आदेश 
नं . एम. एजीवशी/ ७५७/ सन १९९७. – फौजदार आचारसंहिता १९७३ 
चे कलम १४४ प्रमाणे- या कार्यालयाकडी आदेश क्र . सन दिनांक १२ 
जुलै १९९९ ने कलम १४४ कलम हातकणंगले तालुक्यात १२ जुलै १९९९ 
पासून १५ ऑक्टोबर १९९९ अखेर लागू करणेत आलेला आहे. 
सदरच्या आदेशात आता खालील प्रमाणे सुधारणा करणेत आली आहे 


ती 


विक्रीकर उपायुक्त , कोल्हापूर यांजकडून 

शुध्दीपत्रक 
क्रमांक पिउआ - कोचि/ आस्था/कार्या.४/ रजा / ग्रुप /ब/ सन १९९८. – उपरोक्त 
संदर्भाकित रजा मंजूर आदेशातील परिच्छेद क्रमांक १, २ , ३ व ४ 
मध्ये श्री. जी. डी . शेटे , असे नाव चुकीचेटंकलिखित झालेले आहे . 
त्याऐवजी ते श्री . ए . डी . शेटे असे वाचावे . 

प. जा. बढिये, 

विक्रीकर उपायुक्त , 

कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर, १३ ऑक्टोबर १९९८ . 


१०) 
( अ) निवडणुकीचे नामनिर्देशन पत्र भरताना उमेदवारा सोबत मोटर 
गाड्या इतर वाहने यांचेवर एकपेक्षा अधिक ध्वज ( झंडे ) लावता येणारा 
नाहीत. 

( ब) असेच बंधन निवणुकीचे काळामध्ये प्रचार सभा , मेळावे वगैरे 
कार्यक्रम स्थळी लागू असतील. तसेच अशा वाहनांवर बॅनर्स , कटआऊटस् 
वगै लावणेची नाहीत. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ९ ऑगस्ट १९९९ रोजी मी , श्री . अ . 
रा. हदगल , तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी हातकणंगले, क्रिमिनल 
प्रोसिजर कोड क्र . १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला असलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन माझे सही व शिक्क्यानिशी देणेत आला आहे. 

अ . रा . हदगल , 
कार्यकारी दंडाधिकारी , 

हातकणंगले . 
हातकणंगले , ९ ऑगस्ट १९९९. 


विक्रीकर उपायुक्त , कोल्हापूर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पिउआ - कोचि/ आस्था/ कार्या.४/रजा/ ग्रुप/ ब/ सन १९९७. – पत्रान्वये 
सहायक विक्रीकर आयुक्त व ज्येष्ठ सहायक विक्रीकर आयुक्त यांच्या 
रजा मंजुरीस अपर विक्रीकर आयुक्त , पुणे क्षेत्र, पुणे यांचे कार्यालय 
सक्षम असलेले पत्रान्वये कळविले आहे . त्यास अनुसरुन या कार्यालयाने 
मंजूर केलेल्या संदर्भ अनुक्रमे श्री . पी . के . सुर्वे, सहायक विक्रीकर 
आयुक्त ( प्रशा) प्र-८२, कोल्हापूर व श्री . के . ए. खांडे, सहायक 


१२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


विक्रीकर उप - आयुक्त , कोल्हापूर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विउआ- कोवि / आस्था/ कार्या.४/रजा/ ग्रुप / ब-४५०७/ सन 
१९९७. – संदर्भ क्रमांक १ अन्वये श्री . बा . द . माळवदे, विक्रीकर । 
अधिकारी, ड १५६८ , कोल्हापूर, यांना दिनांक ९ जानेवारी १९९६ ते 
३१ मार्च १९९६ ( ८३ दिवस) अर्जित रजा व दिनांक १ एप्रिल १९९६ 
ते ७ मे १९९६ (३७ दिवस) असाधारण रजा मंजूर केली आहे. 
__ तथापि , संदर्भ क्र . २ च्या शासन निर्णयानुसार संदर्भ क्र . १ चे 
मंजूर रजेस जोडून श्री . बा. द . माळवदे, वि . अ . ड १५६८ , 
कोल्हापूर , यांना खालीलप्रमाणे रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

दिनांक ८ मे १९९६ ते ६ जुलै १९९६ या कालावधीची ६० दिवसांची 
असाधारण रजा 

श्री . बा . द. माळवदे, वि . अ . ड १५६८ , कोल्हापूर , यांच्या उपरोक्त 
रजा कालावधीत त्यांच्या पदाचा कार्यभार श्री . के . बी. यादव, वि . अ . 
ड १५६५, कोल्हापूर , यांनी स्वत : च्या पदाची कर्तव्ये सांभाळून अतिरिक्त 
कार्यभार म्हणून पाहिला होता . 

रजेवरुन परत आल्यावर श्री . बा . द. माळवदे, यांची विक्रीकर 
अधिकारी, ड १५६८ , कोल्हापूर, म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात आली 
आहे . 

असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बा. द. माळवदे, वि . अ. ड 
१५६८ , कोल्हापूर , हे दिनांक ८ मे १९९६ ते ६ जुलै १९९६ या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्यांची विक्रीकर अधिकारी, ड 
१५६८ , कोल्हापूर , म्हणून नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती. 

वरील कालावधीची असाधारण रजा घरगुती कारणास्तव असलेने 
वेतनवाढीस “ अनुज्ञेय ” राहणार नाही . 

अशोक पाटील , 
विक्रीकर उप - आयुक्त , 

कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , १२ ऑगस्ट १९९७. 


अपर जिल्हाधिकारी सांगली यांजकडून 

आदेश 
क्र . गृह . १/ कार्या.६/ एमएजी/ एस आर/२८/ सन १९९८ – ज्याअर्थी सांगली 
जिल्ह्यातील सांगली शहरातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती विचारात 
घेवून शांतता व सुव्यवस्था राखणेचे दृष्टीने व सार्वजनिक मालमत्तेच्या 
सुरक्षितते साठी खालील नमुद केलेल्या कृत्यांना बंदी घालणे जरुरीचे 
आहे , असे वाचले क्र . १ यांनी माझ्या निदर्शनास आणुन दिलेले आहे. 
आणि तशी माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी मी. संजय शिंदे, अप्पर जिल्हादंडाधिकारी सांगली मला 
सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कलम ३७(१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार सांगली जिल्हा स्थलसिमा हद्दीत खालील कृत्ये 
करणेस मनाई करीत आहे . 

अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, तुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे. 

ब ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे , 

क ) दगड किंवा अस्त्रे, किंवा शस्त्रे, किंवा सोडावयाची अस्त्रे, 
फेकावयाची हत्यारे , अगर साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार 
करणे. 

ड) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्याच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे 
प्रदर्शन करणे . 

इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्य 
वाजवणे, नकला निदर्शने करणे . 
___ फ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि 
सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 
अशा पध्दतीने हावभाव करणे, फलक चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , 
त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे . 

तसेच तला पोलीस कायदा कलम ३७( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार वरील ठिकाणी खालील मुदतीत गणेशोत्सव साजरा 
करणाऱ्या मंडळाखेरीज हुल्लडबाजी करण्याच्या दृष्टीने एखाद्या गटाने 
गैर कायद्याने जमाव जमवून खालील नमूद केले कालावधीत गोंधळ 
निर्माण करणेस मनाई करणेत येत आहे . 

सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत आलेल्या शासकीय 
कर्मचाऱ्यांना व धार्मिक विधी यांना लागू राहणान नाही. आणि ज्या 
व्यक्ती संबंधीत विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पोलीस 
अधीक्षक अगर संबंधीत विभागाचे दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांची 
परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना परवानगीतील अटीस पात्र राहून 
लागु पडणार नाही. 
___ सदरचा आदेश दिनांक ९ सप्टेंबर २००२ रोजीचे ०० .०१ वाजले 
पासुन ते दिनांक २१ सप्टेंबर २००२ रोजीचे २४ . ०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील. 

सदरचा आदेश माझे सहि शिक्क्यानिशी दिला असे . आज दिनांक 
९ सप्टेंबर २००२. 

संजय शिंदे, 

अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, सांगली . 
पुणे , ९ सप्टेंबर २००२. 


__ _ संचालक व अतिरिक्त निबंधक , 
सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, कोल्हापूर यांजकडून 

आदेश 
जावक क्रमांक साआ/कक्ष-३/ २/ श्री . कानिफनाथ ससाका/ नोंदणी/ सन 
१९९७. – साखर संचालक व अतिरिक्त निबंधक सहकारी संस्था 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी आपल्या अधिकारात श्री . कानिफनाथ 
सहकारी साखर कारखाना मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 
या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्याखालील 
नियम १९६१ या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९(१) खाली 
नोंदणी केल्याचे जाहिर केले आहे. तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
पीएनए/ डीएनडी/ पीआरजी/( अ )/ एस - ९६ / ९९ , दिनांक ६ जुलै १९९९ असा 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १२(१) 
व त्या खालील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
प्रक्रिया संस्था व उपवर्गीकरण कृषि प्रक्रिया संस्था असे केलेले आहे . 

दुर्वाचनीय, 
संचालक व अतिरिक्त निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 

पुणे- ४२ . 
पुणे, ६ जुलै १९९९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१२७ 


जुन्नर तालुक्यातील धोंडकरवाडी या वाडीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये 
निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील 
धोंडकरवाडी नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रुपांतर करीत आहे . 

अनुसूची 
धोंडकरवाडी गट नं. ३५८ ते ८३३ व ८८८ 
निमदरी गट नं १ ते ३५७, ८३४ ते ८८७, ८८९ ते ९४५. 


अनुप कुमार, 
अपर जिल्हाधिकारी, पुणे . 


पुणे , ३ नोव्हेंबर १९९९ . 


अपर निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य , 

कोल्हापूर यांजकडून 

आदेश 
जावक क्रमांक ना . बँका/ डी - ४/ का .कलम १५६/विवअ/ सांगली अर्बन / 
सन १९९८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मी , डॉ . आर . एम . खर्चे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था , । 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे सांगली अर्बन को - ऑपरेटीव्ह बँक लि ., सांगली 
या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना जा .क्र . ना .बँका/ डी - ४/ का . क . १५६ / 
सांगली अर्बन /९८ , दिनांक ३१ मार्च १९९८ च्या अधिसुचनेद्वारे महाराष्ट्र 
राज्यासाठी विशेष वसुलीचे देण्यात आलेले अधिकार रद्द करीत आहे . 
१ ) श्री . शं. वि. जोशी सिनिअर ऑफिसर 
२) श्री . चं. शा . कुलकर्णी - - "- - 
३ ) श्री . ह. गो . कुलकर्णी 
४ ) श्री . दि . श्री . जोशी 
५ ) श्री . ह. पां . मांधळे 
६ ) श्री . रा . का . जोशी 

डॉ. आर. एम. खर्चे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
पुणे, ३० जून १९९८ . 


जिल्हाधिकारी, पुणे यांजकडून 

__ आदेश 
क्र . पगक / कावि/ १६० / आठ/ सन १९९८ – ज्याअर्थी आगामी लोकसभा 
निवडणूक १९९८ करिता शनिवार दिनांक २८ फेब्रुवारी १९९८ रोजी 
मतदार होणार आहे. या दिवशी काही मतदार संघातील आठवडे 
बाजार भरणार असल्याने ते आठवडे वा सदर दिवशी बंद ठेवावेत 
असे संबंधित तहसिलदार यांनी या कार्यालयास कळविले आहे आणि 
ज्या अर्थी बाजारानिमित्त सदर गावी मोठ्या प्रमाणावर लोक एकत्र 
आल्यामुळे त्या गावातील मतदान केंद्रावर मतदान प्रक्रियेत अडथळा 
होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. म्हणून सदर गावचे आठवडे बाजार मतदानाचे दिवशी 
स्थगित ठेवणे आवश्यक आहे अशी माझी खात्री झालेली आहे 

त्याअर्थी मी , विजयराव माथनकर , जिल्हादंडाधिकारी मला दिनांक 
मार्केटस् अॅण्ड फेअर अॅक्ट १८६२ ( मुंबई कायदा क्र . ४ १८६२ चा ) 
च्या कलम ५ अ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार असे फर्मावितो 
की पुणे जिल्ह्यात शनिवार दिनांक २८ फेब्रुवारी १९९८ रोजी लोकसभा 
निवडणुक १९९८ चे मतदान होणार असल्याने सदर दिवशी भरणारे 
आठवडे बाजार स्थगित ठेवावा 

सदरचा आदेश माझे सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे. 
पुणे, १२ फेब्रुवारी १९९८ . 


प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) पुणे आणि सहनिबंधक, सहकारी 

संस्था , पुणे विभाग- पुणे यांजकडून 

आदेश 
जावक क्रमांक प्राससंसा/ पुणे/ प्रशासन / सासवडमाळी/विसर्जन /विअनि/ 
आदेश/ मां. ब/ सन १९९६. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १०३ व त्या खालील महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम 
१९६१ चे तरतुदीअन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , कॅ . ओ . 
के . धोटे , प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) पुणे आणि सहनिबंधक 
सहकारी संस्था पुणे विभाग, पुणे सासवड माळी सहकारी साखर 
कारखाना लि . माळीनगर (विसर्जित) या संस्थेवर अपरोल्लेखित संदर्भ 
क्रमांक (६) अन्वये सहकारी अधिकारी (१) श्री . के . ई. मांगले यांची 
विसर्जन अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नेमणूक रद्द करुन त्यांचे 
ऐवजी या कार्यालयीन , सहकार अधिकारी श्रेणी ( २) श्री. वि. श्री . 
बडगुजर , पुणे यांची उपरोक्त संस्थेवर “विसर्जन अधिकारी म्हणून " 
नेमणूक करीत आहे . 

कॅ . ओ. के . धोटे, 
प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) पुणे आणि सहनिबंधक 

सहकारी संस्था, पुणे विभाग , पुणे . 
पुणे, ९ सप्टेंबर १९९६ . 


२ 


जिल्हादंडाधिकारी, पुणे यांजकडून 

धोक्याची सूचना 
क्र . पगक / कावि / ३३३८ / आठ/ सन १९९७ – ज्याअर्थी मौजे कुणेगाव 
ता . मावळ , जि . पुणे येथील स. नं . ६८ या सरकारी जमिनीचा उपयोग 
पोलीस फायरिंग रेंज करिता दिनांक २५ मे १९९७ पर्यंत तात्पुरती 
परवानगी इकडून देणेत येत आहे. व सदरचा भाग धोक्याचा म्हणून 
पोलीस खात्याकडून जाहीर करणेत आलेला आहे . 

पोलीस खात्यातर्फे बंदुकी, रिव्हॉलवर्स व स्टेनगन सहाय्याने 
पोलीसांनी प्रशिक्षणाने कामी सराव म्हणून दिनांक २५ मे १९९७ ते 
दिनांक २९ मे १९९७ अखेरच्या काळात सकाळी ६. ०० ते सायंकाळी 
६. ०० पर्यंत गोळीबाराच्या तालमी वरील जमिनीत होणार आहेत. ज्या 
जागी गोळीबारांच्या तालमी वरील जमिनीत घेतल्या जातील , त्या 
जागेच्या सभोवताली लाल निशाण , खुणा, सूचना फलक इत्यादी 
लावले जातील . 
___ ज्याअर्थी मी विजयराव माथनकर , जिल्हादंडाधिकारी , पुणे मला 
मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७(४ ) अन्वये प्रदान करणेत आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन या भागातील सर्व लोकांना कळविणेत येते 
की , वरील धोक्याचे विभागांत व आसपास होणाऱ्या गोळीबाराच्या वेळी 


अपर जिल्हाधिकारी, पुणे यांजकडून 

अधिसुचना मसुदा 
क्र . पमज/ ४०८ / चार शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . 
टीएलसी-१०७६-६३९२३- म - ६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र 
जमिन महसूल अधिनियम १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र . ४१) याच्या पोटकलम ४ पोटकलम (१) च्या परंतु का अन्वये राज्य 
शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या 
आहेत . त्यांचा वापर करुन मी , अनुप कुमार अपर जिल्हाधिकारी , पुणे 
जिल्हा, याद्वारे दिनांक 3१ नोव्हेंबर १९९९ पासून पुणे जिल्ह्याच्या 


१२८ 


१२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


व तालमीचे वेळी कोणीही जावू नये अन्यथा त्यांचे विरुद्ध कायदेशीर 
इलाज केला जाई व कोणत्याही प्रकारचे जिवित व वित्त यांचे नुकसान 
झाले तर त्याची जबाबदारी शासनावर राहाणार नाही. 

विजयराव माथनकर , 

जिल्हाधिकारी, पुणे . 
पुणे, २१ मे १९९७. 


पोलीस उप आयुक्त , वाहतूक शाखा पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पोउआ / वाहतूक / ८ / सन २००० . ज्याअर्थी, पुणे शहरातील 
खालील ठिकाणी वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित चालणे इष्ट आहे , 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए १९६/ 
सीआर/ ३७/टीआरए २, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटीफिकेशननुसार 
मोटार वाहन कायदा कलम ११५, करुन मी , हिम्मतराव देशभ्रतार , 
पोलीस उप आयुक्त , वाहतुक शाखा, पुणे शहर पुढील प्रमाणे आदेश 
करीत आहे . 
____ माळवाडी बसस्टॉप जवळ प्रत्येकी ५० मीटर दोन्ही बाजूस 
नो -पार्कीग करणेत येत आहे . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पगम/ कावि / १५८ / सन १९९८ – फौजदारी प्रक्रिया संहिता 
१९७३ (दोन- १९७४ ) मधील नियम २२ (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन , मी श्री . तुकाराम पवार, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे 
खाली नमुद केलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या 
कार्यक्षेत्रात प्रतिज्ञापत्रे दाखल करुन घेणे आणि त्यावर स्वाक्षरी 
करण्याचे कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून अधिकार प्रदान करीत आहे . 
अ. क्र . नाव व पदनाम 

कार्यक्षेत्र 
१) श्री. ओ . एल. कोगेकर 

जुन्नर तहसिल 
निवडणूक नायब तहलिसदार , जुन्नर 

दुर्वाचनीय , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 
पुणे, ७ एप्रिल १९९८. 


आदेश 
क्रमांक पोउआ / वाहतूक / ७/ सन २०००. – ज्याअर्थी, पुणे शहरातील 
खालील ठिकाणी वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित चालणे इष्ट आहे , 

त्याअर्थी महाराष्ट्र शासन गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए - १९६/ 
सीआर/ ३७ / टीआरए -२ दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटीफिकेशननुसार 
मोटार वाहन कायदा कलम ११५, ११६ (१ ) ( अ) ( बी), ११६ (४ ) १७७ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , हिम्मतराव 
देशभ्रतार , पोलीस उपआयुक्त, वाहतुक शाखा, पुणे शहर पुढीलप्रमाणे 
आदेश करीत आहे . 

एम. आय. डी. सी . चौक ते स्टॅन्डर्ड चौक पर्यंत भोसरी एम. आय. डी. सी . 
या रस्त्यावर दोन्ही बाजुस जड वाहने उभी करण्यास बंदी करणेत 
येत आहे. 


जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर यांजकडून 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७४ कलम १४४ अन्वये हुकूम 

आदेश 
क्रमांक कार्यासन ७ गृह/ आरआर ४७२/ सन १९९६ – ज्याअर्थी, चालू 
वर्षी दसरा या सणानिमित्त दसरा व खंडेनवमी हा सण सोमवार 
दिनांक २१ ऑक्टोबर १९९६ रोजी येत असून वरील सणानिमित्त 
जनावरांची कत्तल केली जाण्याचा संभव आहे. व या कृत्यामुळे 
समाजातील काही वर्गातील लोकांच्या भावनेवर परिणाम होण्याचा संभव 
आहे . 
__ आणि ज्याअर्थी सार्वजनिक शांतता व आरोग्य राखण्याच्या दृष्टीने 
सदर कृत्यांना वेळीच आळा घालणे इष्ट आहे , अशी माझी खात्री 
झाली आहे . 

त्याअर्थी मी , अनिल कवडे, अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , कोल्हापूर 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७४, कलम १४४ अन्वये मला असलेले 
अधिकारास अनुसरुन असा आदेश देतो की , दिनांक २१ ऑक्टोबर 
१९९६ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व लोकांनी परिशिष्ट अ मध्ये 
नमूद केलेले जनावरांची कत्तल खाण्याव्यतिरिक्त सार्वजनिक अगर 
खाजगी जागेत करणेची नाही. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यावरुन 
जनतेच्या नजरेला पडेल , अशा कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही 
जनावरांची कत्तल करणेची नाही . 

परिशिष्ठ - अ 
१ ) म्हैस, २) रेडा, ३ ) रेडकू , ४ ) गाय , ५) बैल, ६ ) वासरु , 
७) खोंड , ८ ) कालवड . 

दुर्वाचनीय , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर . 
पुणे, १८ ऑक्टोबर १९९६. 


आदेश 
क्रमांक पोउआ/ वाहतूक / २३/ सन २०००. – ज्याअर्थी, पुणे शहरातील 
खालील ठिकाणी वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित चालणे इष्ट आहे , 

त्याअर्थी महाराष्ट्र शासन गृह विभाग क्रमांक एमव्हीओ ११६/ 
सीआर/ ३७/ टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटीफिकेशननुसार 
मोटार वाहन कायदा कलम ११५, ११६ (१)( अ)( बी), ११६ ( ४) ११७ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , हिम्मतराव देशभ्रतार , 
पोलीस उप आयुक्त , वाहतुक शाखा, पुणे शहर पुढीलप्रमाणे आदेश 
करीत आहे . 

पुणे सातारा रस्ता व चव्हाणनगर कडील ६० फुटी डी . पी. 
रोडवर आहिल्यादेवी चौक ( पेट्रोल पंप) ते संभाजीनगर म. न. पा . 
कोठीपर्यंत जड वाहने उभी करणेस बंदी करणेत येत आहे . 


आदेश 
क्रमांक पोउआ / वाहतूक / ९/ सन २००० . - ज्याअर्थी, पुणे शहरातील 
खालील ठिकाणी वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित चालणे इष्ट आहे , 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृह विभाग क्रमांक एमव्हीजे १९६/ 
सीआर / ३७ /टीआरए-२, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटीफिकेशननुसार 
मोटार वाहन कायदा कलम ११५ , ११६(१)( अ)( बी ), ११६ (४) १७७ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , हिम्मतराव देशभ्रतार , 
पोलीस उप आयुक्त, वाहतुक शाखा , पुणे शहर पुढीलप्रमाणे आदेश 
करीत आहे . 

नळस्टॉप जवळ पाडळे पॅलेस समोरील निसर्ग हॉटेल ते कर्वेरोड 
पर्यंत व गरवारे ब्रिज येथील चितळे बंधु मिठाईवाले ते आम्रपाली 
हॉटेल पर्यंत दोन्ही ठिकाणी नो -पार्कीग करणेत येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१२९ 


प्रचाराची वेळ संपलेनंतर ४३ माढा लोकसभा मतदार संघात उपस्थित 


राहणे 


आदेश 
क्रमांक पोउआ/ वाहतूक / १९ / सन २००० . - ज्याअर्थी, पुणे शहरातील 
खालील ठिकाणी वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित चालणे इष्ट आहे , 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृह विभाग क्रमांक एमव्हीजे ११६/ 
सीआर/३७/टीआरए -२, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटीफिकेशननुसार 
मोटार वाहन कायदा कलम ११५, ११६ (१)( बी ), ११६( ४), ११७ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , हिम्मतराव देशभ्रतार , 
पोलीस उप आयुक्त , वाहतुक शाखा, पुणे शहर पुढीलप्रमाणे आदेश 
करीत आहे. 

लक्ष्मी रस्त्यावर (सिटी पोस्ट चौक ते सेवासदन चौक ) पी -१ , 
पी -२ पार्कीग व्यवस्था करणेत येत आहे . 


___ सोलापूर जिल्ह्यातील ४३ माढा लोकसभा मतदार संघ मतदारसंघात 
मतदार नसलेल्या अशा सर्व व्यक्तींनी ४३ माढा लोकसभा मतदार संघ 
मधून दिनांक २५ एप्रिल २०१४ रोजी सायं. १८ . ०० वाजण्यापूर्वी निघून 
जावे. 
___ सदर आदेशाची कोणी कोणत्याही प्रकारे भंग केल्यास , ती व्यक्ती 
भारतीय दंड संहीतेचे कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
सदरचा आदेश हा दिनांक १५ एप्रिल २०१४ रोजी सायंकाळी १८ .०० 
वाजलेपासून ते दिनांक १७ एप्रिल २०१४ च्या रात्री २४. ०० वाजेपर्यंत 
सोलापूर जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय हद्द वगळून ) 
४३ माढा लोकसभा मतदार संघ कार्यक्षेत्रात अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
सोलापूर , १० एप्रिल २०१४. 


आदेश 
क्रमांक पोउआ/ वाहतूक / २०/ सन २००० . – ज्याअर्थी, पुणे शहरातील 
खालील ठिकाणी वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित चालणे इष्ट आहे , 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृह विभाग क्रमांक एमव्हीओ ११६ / 
सीआर/ ३७/ टीआरए - २, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटीफिकेशननुसार 
मोटार वाहन कायदा कलम ११५, ११६( १) ( बी ), ११६(४ ), ११७ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , हिम्मतराव देशभ्रतार , 
पोलीस उप आयुक्त , वाहतुक शाखा, पुणे शहर पुढीलप्रमाणे आदेश 
करीत आहे . 
___ चाँदतारा मशिद चौक ते ताराचंद हॉस्टीपल तसेच चाँदतारा 
मशिद चौक ते मंगलमूर्ती रस्ती जंक्शन या तिरकस रस्त्यावर फक्त 
दुचाकी वाहनांसाठी पी - १, पी - २ पार्कीग व इतर सर्व प्रकारची वाहने । 
उभी करणेस मनाई करणेत येत आहे . 

__ हिम्मतराव देशभ्रतार , 

पोलीस उप आयुक्त, वाहतुक , पुणे . 
पुणे , १२ डिसेंबर १९९८. 


( फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये ) 

आदेश 
क्रमांक २०१४ /डिसीबी / २ / आरआर/ १५०५ / सन २०१४ . – ज्याअर्थी, 
मा . भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांनी दिनांक ५ मार्च १२०१४ 
रोजी लोकसभा निवडणूक कार्यक्रम घोषीत केला असून त्याच 
दिवशीपासून आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे. 
__ त्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय 
हद्द वगळून ) ४३ माढा लोकसभा मतदार संघ कार्यक्षेत्रात निवडणूकीच 
संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत , निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या 
दृष्टीकोनातून मा . भारत निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
सूचनांप्रमाणे खाली नमूद केलेली कृत्ये करणेस प्रतिबंध करण्याची 
आवश्यकता असलेबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी विजयसिंह देशमुख, अपर जिल्हादंडाधिकारी सोलापूरर , 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन असा आदेश देतो की , 
दिनांक १५ एप्रिल २०१४ रोजी सायं. १८ . ०० वाजलेपासून ते दिनांक 
१७ एप्रिल २०१४ च्या रात्री २४ .०० वाजेपर्यंत खालील कृती करण्यास 
बंदी घालत आहे. 

उमेदवाराच्या प्रचारासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील ४३ माढा लोकसभा 
मतदार संघ च्या कार्यक्षेत्रात ४३ माढा लोकसभा मतदार संघ 
व्यतिरिक्त अन्य मतदार संघातून आलेले राजकीय/ क्षीय कार्यकर्ते जे 
४३ माढा लोकसभा मतदार संघ चे मतदार नाहीत अशा सर्व व्यक्तींनी 


आदेश 
क्रमांक २०१४/डिसीबी/ २/ आरआर/ १५०३ / सन २०१४ . - ज्याअर्थी, 
मा . भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांनी दिनांक ५ मार्च १२०१४ 
रोजी लोकसभा निवडणूक कार्यक्रम घोषीत केला असून त्याच 
दिवशीपासून आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे . 

त्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय 
हद्द वगळून) ४० उस्मानाबाद लोकसभा मतदार संघ कार्यक्षेत्रात 
निवडणूकीच संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत , निर्भय व न्याय वातावरणात पार 
पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून मा . भारत निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली 
यांनी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे खाली नमूद केलेली कृत्ये करणेस 
प्रतिबंध करण्याची आवश्यकता असलेबाबत माझी खात्री झाली आहे. 
___ त्याअर्थी, मी विजयसिंह देशमुख, अपर जिल्हादंडाधिकारी सोलापूरर , 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन असा आदेश देतो की , 
दिनांक १५ एप्रिल २०१४ रोजी सायं . १८ . ०० वाजलेपासून ते दिनांक 
१७ एप्रिल २०१४ च्या रात्री २४ .०० वाजेपर्यंत खालील कृती करण्यास 
बंदी घालत आहे. 
__ उमेदवाराच्या प्रचारासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील ४० उस्मानाबाद 
लोकसभा मतदार संघ च्या कार्यक्षेत्रात ४० उस्मानाबाद लोकसभा 
मतदार संघ व्यतिरिक्त अन्य मतदार संघातून आलेले राजकीय/ क्षीय 
कार्यकर्ते जे ४० उस्मानाबाद लोकसभा मतदार संघ चे मतदार नाहीत 
अशा सर्व व्यक्तींनी प्रचाराची वेळ संपलेनंतर ४० उस्मानाबाद लोकसभा 
मतदार संघात उपस्थित राहणे 

सोलापूर जिल्ह्यातील ४० उस्मानाबाद लोकसभा मतदार संघ 
मतदारसंघात मतदार नसलेल्या अशा सर्व व्यक्तींनी ४० उस्मानाबाद 
लोकसभा मतदार संघ मधून दिनांक २५ एप्रिल २०१४ रोजी सायं. 
१८. ०० वाजण्यापूर्वी निघून जावे. 
___ सदर आदेशाची कोणी कोणत्याही प्रकारे भंग केल्यास, ती व्यक्ती 
भारतीय दंड संहीतेचे कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
सदरचा आदेश हा दिनांक १५ एप्रिल २०१४ रोजी सायंकाळी १८. ०० 
वाजलेपासून ते दिनांक १७ एप्रिल २०१४ च्या रात्री २४ . ०० वाजेपर्यंत 
सोलापूर जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय हद्द वगळून ) 
४० उस्मानाबाद लोकसभा मतदार संघ कार्यक्षेत्रात अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
सोलापूर , १० एप्रिल २०१४. 


१३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक २०१४/डिसीबी/ २/ आरआर/ १५०४/ सन २०१४. - ज्याअर्थी, 
मा . भारत निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांनी दिनांक ५ मार्च १२०१४ 
रोजी लोकसभा निवडणूक कार्यक्रम घोषीत केला असून त्याच 
दिवशीपासून आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे. 

त्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय 
हद्द वगळून) ४२ सोलापूर लोकसभा मतदार संघ ( अ. जा . राखीव) 
कार्यक्षेत्रात निवडणूकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत , निर्भय व न्याय 
वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून मा . भारत निवडणूक 
आयोग , नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे खाली नमूद केलेली 
कृत्ये करणेस प्रतिबंध करण्याची आवश्यकता असलेबाबत माझी खात्री 
झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी विजयसिंह देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर , 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन असा आदेश देतो की , 
दिनांक १५ एप्रिल २०१४ रोजी सायं. १८ .०० वाजलेपासून ते दिनांक 
१७ एप्रिल २०१४ च्या रात्री २४ . ०० वाजेपर्यंत खालील कृती करण्यास । 
बंदी घालत आहे . 

उमेदवाराच्या प्रचारासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील ४२ सोलापूर 
लोकसभा मतदार संघ ( अ. जा . राखीव ) च्या कार्यक्षेत्रात ४२ सोलापूर 
लोकसभा मतदार संघ ( अ. जा . राखीव) व्यतिरिक्त अन्य मतदार 
संघातून आलेले राजकीय / क्षीय कार्यकर्ते जे ४२ सोलापूर लोकसभा 
मतदार संघ ( अ. जा . राखीव) चे मतदार नाहीत अशा सर्व व्यक्तींनी 
प्रचाराची वेळ संपलेनंतर ४२ सोलापूर लोकसभा मतदार संघात 
उपस्थित राहणे 

सोलापूर जिल्ह्यातील ४२ सोलापूर लोकसभा मतदार संघ मतदारसंघात 
मतदार नसलेल्या अशा सर्व व्यक्तींनी ४२ सोलापूर लोकसभा मतदार 
संघ ( अ. जा . राखीव) मधून दिनांक २५ एप्रिल २०१४ रोजी सायं . 
१८ .०० वाजण्यापूर्वी निघून जावे. 

सदर आदेशाची कोणी कोणत्याही प्रकारे भंग केल्यास , ती व्यक्ती 
भारतीय दंड संहीतेचे कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
सदरचा आदेश हा दिनांक १५ एप्रिल २०१४ रोजी सायंकाळी १८ .०० 
वाजलेपासून ते दिनांक १७ एप्रिल २०१४ च्या रात्री २४ . ०० वाजेपर्यंत 
सोलापूर जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत ( पोलीस आयुक्तालय हद्द वगळून ) 
४२ सोलापूर लोकसभा मतदार संघ ( अ . जा . राखीव ) कार्यक्षेत्रात 
अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
सोलापूर , १० एप्रिल २०१४. 


कृत्ये करणेस प्रतिबंध करण्याची आवश्यकता असलेबाबत माझी खात्री 
झाली आहे . 
____ त्याअर्थी, मी विजयसिंह देशमुख, अपर जिल्हादंडाधिकारी सोलापूरर , 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन असा आदेश देतो की , 
दिनांक १५ एप्रिल २०१४ रोजी सायं. १८. ०० वाजलेपासून ते दिनांक 
१७ एप्रिल २०१४ रोजी मतदान दिवशी पहाटे ५. ०० वाजलेपासून ते 
दिनांक १७ एप्रिल २०१४ रोजीच्या रात्री २४. ०० वाजेपर्यंत खालील कृती 
करण्यास बंदी घालत आहे . 

१. सर्व विधानसभा मतदार संघाचे हद्दीतील सर्व मतदान केंद्रापासून 
१०० मीटचे आत मोबाईल , पेजर व तत्सम संदेशाची देवाण घेवाण 
करणारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणणे/वापरणे / हाताळणे . 

२. मतदान दिवशी मतदान केंद्रात नेमलेला निवडणूक विषयक 
कर्मचारी/ उमेदवार /निवडणूक प्रतिनिधी/ उमेदवार प्रतिनिधी व मतदानासाठी 
आलेले मतदार यांचेशिवाय इतर व्यक्तींनी मतदान केंद्रापासून २०० 
मीटर हद्दीत आत प्रवेश करणे . 

३. मतदान केंद्रापासून २०० मीटरचे आत कोणताही निवडणूक बुथ 
उभारणे. 

४. मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रापासून १०० मीटर त्रिज्येच्या 
आत प्रचार करणे. 

५. कोणत्याही व्यक्तींनी शस्त्र अधिनियम १९५९ मध्ये व्याख्या 
केल्याप्रमाणे कोणत्याही प्रकारच्या शस्त्राने सुसज्य होवून मतदानाविषयी 
मतदान केंद्राच्या जवळपास जाणे. 

६. मतदान केंद्राकडे व मतदान केंद्रापासून मतदारांची ने- आण 
करणेसाठी उमेदवाराने अगर त्याचे कार्यकर्त्यांनी कोणत्याही वाहनांची 
प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष व्यवस्था करणे. 

७. मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरातील दुकाने, व्यवसाय इतर 
आस्थापना सुरू ठेवणे. 
वरील आदेश पुढील व्यक्तींना लागू राहणार नाही . 

१. मतदान प्रक्रिया पार पाडणेकामी आयोगाने नेमलेला स्थायी/ 
अस्थायी कर्मचारी वर्ग. 

२. मतदान प्रक्रिया पार पाडणेकामी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचेवतीने 
तात्पुरत्या स्वरूपात नेमलेला कर्मचारी वर्ग . 

३. निवडणूक प्रक्रियेसाठी नेमण्यात आलेले पोलीस/ होमगार्ड / 
निमलष्करी दले व तत्सम इतर कर्मचारी/ अधिकारी वर्ग . 

४. मतदान केंद्राचे लगत १०० मीटर हद्दीत काही घरे येत 
असल्यास त्या घरातील स्थानिक सर्वसाधारण रहिवासी. ( दैनंदीन 
व्यवहारपूरते मर्यादित स्वरूपात . ) 

सदर आदेशाचा कोणी कोणत्याही प्रकारे भंग केल्यास, ती व्यक्ती 
भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होई. सदरचा 
आदेश हा दिनांक वाजलेपासून ते दिनांक १७ एप्रिल २०१४ रोजी 
पहाटे ५. ०० वाजलेपासून ते दिनांक १७ एप्रिल २०१४ रोजीच्या रात्री 
२४. ०० वाजेपर्यंत सोलापूर जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय 
हद्द वगळून) अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
सोलापूर , १० एप्रिल २०१० . 


आदेश 
क्रमांक २०१४/डिसीबी / २/ आरआर/१४८७/ सन २०१४. - ज्याअर्थी , 
मा . भारत निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांनी दिनांक ५ मार्च १२०१४ 
रोजी लोकसभा निवडणूक कार्यक्रम घोषीत केला असून त्याच 
दिवशीपासून आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे. 

ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत ( पोलीस आयुक्तालय 
हद्द वगळून) जिल्ह्यातील निवडणूकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत , निर्भय 
व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून मा . भारत निवडणूक 
आयोग , नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे खाली नमूद केलेली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१३१ 


वाजले पासून ते दिनांक ६ मार्च २०१४ रोजीच्या सायंकाळी ६. ०० वाजता 
पर्यंत सोलापूर जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत ( पोलीस आयुक्तालय हद्द 
वगळून) परिक्षा केंद्राच्या प्रश्नपत्रिका वितरण कक्षाच्या २०० मीटर 
परिसरात अंमलात राहिल. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
सोलापूर , १७ फेब्रुवारी २०१४ . 


आदेश 
मुंबई पोलीस कायदा कलम ११५ अन्वये 
___ क्रमांक/डिसीबी/२/ आरआर/ ५१७/ सन २०१४. - तमाम लोकांना या 
नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की , पंढरपूर माघवारी यात्रा दिनांक ४ 
फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीत भरणार 
आहे . सदर मुदतीत पंढरपूर शहर व गावात, रेल्वे स्टेशनवर 
सार्वत्रिक ठिकाणी लघवीस , शौचास बसविण्याकरिता चर पायखाने 
तात्पुरत्या स्वरूपात तयार केलेले आहेत व ते सहज दिसावेत म्हणून 
त्यावर तांबडी निशाणे लावली जाणार आहेत . 

तरी यात्रेकरूनी सदर चरांचा व पावखनांचा ( वापर) उपयोग केला 
पाहिजे. त्याशिवाय इतर ठिकाणी घाण करू नये. या व्यतिरिक्त इतर 
सार्वजनिक ठिकाणी घाण केल्यास सदरहू इसम कायदेशीर ईलाजास 
व रुपये १०० / - ( शंभर रुपये) दंडास पात्र होईल . 
सोलापूर , २८ जानेवारी २०१४ . 


आदेश 
क्रमांक/डिसीबी / २/ आरआर/ १४९/ सन २०१४ . - ज्याअर्थी, पोलीस 
अधिक्षक सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्र .जिवीशा/ 
परीक्षा/ २०१४ -९४९ दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये सोलापूर जिल्ह्याच्या 
हद्दीत उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा माहे फेब्रुवारी/मार्च 
२०१४ चे ठिकाणी व परिक्षक केंद्र व प्रश्नपत्रिका वितरण प्रमुख केंद्राचे 
ठिकाणी (पोलीस आयुक्तालय हद्द वगळून) शांतता व सुरक्षितता मुंबई 
पोलीस कायदा १९५१ कलम ३७ (३) अन्वये बंदी घालणे निकडीचे 
असलेचे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे. 

ज्याअर्थी सोलापूर जिल्ह्याचे हद्दीत ( ग्रामीण भागामध्ये ) सोलापूर 
जिल्ह्यातील उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा माहे फेब्रुवारी / 
मार्च २०१४ केंद्राचे ठिकाणी व परिक्षक केंद्र व प्रश्नपत्रिका वितरण 
प्रमुख केंद्राचे ठिकाणी काही गुंड परिक्षा केंद्राचे आवारात बेकायदेशीर 
जमाव करून कॉपी करण्यास मदत करणे व परिक्षा पर्यवेक्षकांना 
दमदाटी करणे व प्रसंगी मारहाण करणे प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका 
पळविणे वगैरे गैरप्रकारामुळे परिक्षा केंद्राचे ठिकाणी शांतता भंग 
होण्याची शक्यता आहे . परिक्षा केंद्राभोवती २०० मीटर परिसरात 
शांतता, कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी यासाठी प्रतिबंधात्मक 
कारवाई म्हणून मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७( ३) अन्वये 
बंदी घालण जरूरीचे आहे अशी माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी, मुंबई कायदा १९५१ कलम ३७( ३ ) अन्वये मला असलेल्या 
अधिकारास अनुसरून मी विजयसिंह देशमुख अपर जिल्हादंडाधिकारी 
सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीतील उच्च माध्यमिक 
शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा केंद्र फेब्रुवारी/ मार्च २०१४ या ठिकाणी २०० 
मीटर परिसरात दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ सकाळी ९. ०० वाजले 
पासून ते दिनांक ६ मार्च २०१४ रोजीच्या सायंकाळी ६. ०० वाजता पर्यंत 
सोलापूर जिल्ह्याचे ग्रामीण हद्दीत ( पोलीस आयुक्तालय हद्द वगळून ) 
पाच किंवा पाचाहून जास्त लोक एकत्र येण्यास बंदी घालत आहे . 

हा हुकूम परिक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थीनींना व त्यांना सोडण्यास 
आलेल्या पालकांना , केंद्र व्यवस्था पाहणाऱ्या परिक्षक , सुपरवायझर , 
शिपाई तसेच शासकीय कर्तव्य बजावणाऱ्या व्यक्ती इ. लागू पडणार 
नाही. सदरचा आदेश दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ सकाळी ९ . ०० 


सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कलम ३७( १ ) 

आदेश 
क्रमांक /डिसीबी/ २/ आरआर/९६० / सन २०१४. – ज्याअर्थी, पोलीस 
अधिक्षक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ प्रशासन/ २०१३ 
९६० दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीत 
शांतता व सुरक्षितता राखणेसाठी मुंबई पोलीस कायदा १९५१ कलम 
३७(१) अ ते फ चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचे माझे 
निदर्शनास आणून दिले आहे. 

ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७( १) अ ते फ च्या आदेशाचा 
अंमल दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी रात्रौ २० . ०० वा संपुष्टात 
येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकटंक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी ग्रामीण 
जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ०८ . ०० 
वाजलेपासून पुढे १५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७ (१) चे 
आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे. 
___ त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७(१) ( अ ते फ ) 
अन्वये मला असलेल्या अधिकारास अनुसरुन मी विजयसिंह देशमुख, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर , जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय 
सोलापूर शहर हद्द वगळून) खालीलप्रमाणे वर्तन करणे दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ०८. ०० वाजले पासून ते दिनांक ४ मार्च 
२०१४ रोजी रात्रौ २० . ०० पर्यंत मनाई करीत आहे . 

अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , दंडे, सुरे , काठी किंवा झेंडा 
लावलेली काठी किंवा शरीरास ईजा करण्याकरिता वापरता येईल 
अशी कोणतीही वस्तु बरोबर नेणे . आणणे दगड अगर तत्सम वस्तु , 
शस्त्रे हाताळणे , अगर त्याचा फेकून मारण्यासाठी उपयोग करणे . 
क ) कोणताही ज्वाराग्राही अगर स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे. 
ड ) व्यक्ती अगर त्यांची प्रेत यात्रा, प्रतिमा यांचे प्रदर्शन . 
ई) सार्वजनिक घोषणा करणे . 

फ ) असभ्य हावभाव करणे , ग्राम्य भाषा वापरणे, सभ्यता अगर निती 
विरुध्द निरनिराळ्या जाती जमातीच्या भावना दुखावल्या जातील त्यामुळे 
त्यांच्यात भांडणे बखेडे निर्माण होवून शांततेस बाधा होईल अशी 
सोंगे अगर चिन्हे कोणताही जिन्नस तयार करून त्याचा प्रसार करणे. 

या हुकूमाचे खंड अ ते फ ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये 
अधिकार बजाविताना उपरनिर्दीष्ठ वस्तु हाताळाव्या लागतात आणि ज्या 
व्यक्तींना जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधिक्षक ( ग्रा ) उपविभागीय दंडाधिकारी , 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पोलीस निरिक्षक , दुय्यम पोलीस 
निरीक्षक यांनी दिलेल्या परवानगीस लागू पडणार नाहीत. 


१३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


हा आदेश सोलापूर जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय वगळून ) 
अंमलात राहील . सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
दिला आहे. 
सोलापूर , १७ फेब्रुवारी २०१४ . 


सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कलम ३७( ३ ) 

आदेश 
क्रमांक - २३५०/डिसीबी/ २ / आरआर/ q/ सन २०१४ . - ज्याअर्थी, पोलीस 
अधिक्षक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ प्रशासन/ २०१३ 
९५९ दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीत 
शांतता व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ०८ . ०० वाजले पासून पुढे १५ दिवस 
मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७(३) चे आदेश लागू करणे निकडीचे 
असलेचे माझे निदर्शना आणून दिले आहे . 

ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७(३) च्या आदेशाचा अंमल 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी रात्री २०. ०० संपुष्टात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी सोलापूर 
ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचे सकाळी 
०८. ०० वाजलेपासून पुढे १५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७( ३ ) 
चे आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे . 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा १९५१ कलम ३७( ३) अन्वये मला 
असलेल्या अधिकारास अनुसरून मी विजयसिंह देशमुख , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत 
( पोलीस आयुक्तालय सोलापूर शहर हद्द वगळून) दिनांक १८ फेब्रुवारी 
२०१४ रोजीचे सकाळी ०८ . ०० वाजले पासून ते दिनांक ४ मार्च २०१४ 
रोजीच्या रात्रौ २० . ०० पर्यंत पाच किंवा पाचाहून जास्त लोक एकत्र 
येण्यास बंदी घाल आहे . 

हा हुकूम अत्यावश्यक सेवा, सरकारी कामकाज बजावणाऱ्या 
यंत्रणांना लागू होणार नाही. तसेच ज्या प्रकरणी जिल्हादंडाधिकारी , 
पोलीस अधिक्षक ( ग्रा.), उपविभागीय दंडाधिकारी , उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, पोलीस निरिक्षक , दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी पूर्व 
परवानगी दिली आहे अशा यात्रास्थळे व तत्सम प्रकरणांपुरते लागू 
होणार नाही . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
सोलापूर , १७ फेब्रुवारी २०१४. 


३ मार्च २०१४ ते दिनांक २७ मार्च २०१४ या कालावधीत फेब्रुवारी/मार्च 
२०१४ च्या परिक्षा घेण्यात येणार आहेत . सदर परिक्षा कालावधीत २०० 
मीटर परिसरात असलेल्या झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स, ई-मेल, इंटरनेट 
अशा दळण वळण सुविधा यांचा परिक्षेचा अनुषंगाने गैरवापर होण्याची 
शक्यता आहे , अशा सुविधा कार्यरत ठेवणे, दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक 
इसम एकत्र येणे , वायरलेस सेट , ट्रान्झिस्टर , मोबाईल फोन, झेरॉक्स 
सेंटर , ई- मेल, इंटरनेट यासारख्या दळणवळण साधनांचा परिक्षा 
केंद्राच्या आवारात उपयोग केला जातो. त्यामुळे शांतता व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ०९. ०० ते सायंकाळी ०६. ०० वाजता 
यावेळेत परिक्षा केंद्राच्या भोवती ( सुट्टीचे दिवस वगळून) पुढे १५ दिवस 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ चा आदेश लागू 
क र ण्याची आवश्यकता 

असल बाबत 
माझे निदर्शनास आणले आहे . 

ज्याअर्थी, वरील परिक्षा शांततेत व सुरळीत पार पाडण्यासाठी व 
कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी परिक्षा केंद्राभोवती वरील कालावधीत 
२०० (दोनशे मीटर ) मीटर परिसरात असलेली सर्व झेरॉक्स केंद्रांना / 
फॅक्स/ई- मेल/ इंटरनेट सुविधा अशा दळण वळण बंद ठेवणे जरूरीचे 

आहे अशी माझी खात्री झाली आहे . 
___ त्याअर्थी, मी विजयसिंह देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर , 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन असा आदेश देतो की , 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक ६ मार्च २०१४ सकाळी ९ ते 
सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत ( सुट्टीचे दिवस सोडून ) फक्त परिक्षा केंद्राभोवती 
सोलापूर जिल्हा ग्रामीण भागातील इयत्ता १२ वी च्या परिक्षा केंद्रावरील 
कालावधीत संपेपर्यंत सर्व परिक्षा केंद्रापासून २०० मीटर परिसरात 
खालील वस्तू व कृती करण्यास बंदी घालत आहे. 
१ . सर्व परिक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात सर्व झेरॉक्स सेंटर / 
फॅक्स/ ईमेल/ इंटरनेट अशा दळण वळण सुविधा ज्याचा परिक्षांच्या 
अनुषंगाने गैरवापर होण्याची शक्यता आहे अशा सुविधा कार्यरत 


ठेवणे . 


२. दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक इसम एकत्र येणे . 
३ . वायरलेस सेट , ट्रान्झीस्टर , मोबाईल फोन यांच्यासह प्रवेश करणे. 

सदरचा आदेश खालील बाबी संदर्भात लागू राहणार नाही . 
१ . परिक्षा केंद्रात व केंद्राभोवती परिक्षा कामासाठी नेमलेला स्थायी/ 
अस्थायी अधिकारी व कर्मचारी . 
२ . परिक्षा केंद्रात व केंद्राभोवती बंदोबस्तावर असणारे सुरक्षा कर्मचारी , 
पोलीस अधिकारी कर्मचारी व अन्य शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी . 
३. परिक्षा केंद्रात व केंद्राभोवती कॉपी मुक्त अभियानासाठी मा . 
जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेले अधिकारी व कर्मचारी 

सदरचा आदेश हा दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ ते ६ मार्च २०१४ 
पर्यंत सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सुट्टीचे दिवस सोडून 
परिक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात असलेल्या सर्व संबंधितांना लागू 
राहील . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक - ७३५९ /डिसीबी/२/ आरआर/ ७१९ / सन २०१४. – ज्याअर्थी, पोलीस 
अधिक्षक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/प्रशासन / २०१३ 
९४८ दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , पुणे यांचे तर्फे इयत्ता १० वीच्या दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१४ ते २९ मार्च २०१४ पर्यंत इयत्ता १२ वीच्या व दिनांक 


१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१३३ 


३ 


सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कलम ३७ ( १ ) 

आदेश 
क्रमांक /डिसीबी/ २/ आरआर/१७८९/ सन २०१४. – ज्याअर्थी, पोलीस 
अधिक्षक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ प्रशासन/ २०१३ 
२६५७ दिनांक २ मे २०१४ अन्वये सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता 
व सुरक्षितता राखणेसाठी मुंबई पोलीस कायदा १९५१ कलम ३७ (१) 
अ ते फ चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचे माझे निदर्शनास 
आणून दिले आहे . 

ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७ ( १) अ ते फ च्या आदेशाचा 
अंमल दिनांक ३ मे २०१४ रोजी रात्रौ २०. ०० वा संपुष्टात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता , कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकटंक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी ग्रामीण 
जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ४ मे २०१४ रोजी सकाळी ०८ . ०० वाजलेपासून 
पुढे १५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७ (१ ) चे आदेश लागू 
करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे. 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७(१) ( अ ते फ ) 
अन्वये मला असलेल्या अधिकारास अनुसरुन मी विजयसिंह देशमुख, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर , जिल्ह्याचे हद्दीत ( पोलीस आयुक्तालय 
सोलापूर शहर हद्द वगळून ) खालीलप्रमाणे वर्तन करणे दिनांक ४ मे 
२०१४ रोजी सकाळी ०८. ०० वाजले पासून ते दिनांक १८ मे २०१४ 
रोजी रात्रौ २० . ०० पर्यंत मनाई करीत आहे . 

अ ) शस्त्रे , सोटे . तलवारी , भाले. दंडे , सरे , काठी किंवा झेंडा 
लावलेली काठी किंवा शरीरास ईजा करण्याकरिता वापरता येईल 
अशी कोणतीही वस्तु बरोबर नेणे. आणणे दगड अगर तत्सम वस्तु , 
शस्त्रे हाताळणे , अगर त्याचा फेकून मारण्यासाठी उपयोग करणे . 

क ) कोणताही ज्वाराग्राही अगर स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे. 
ड) व्यक्ती अगर त्यांची प्रेत यात्रा, प्रतिमा यांचे प्रदर्शन . 
ई ) सार्वजनिक घोषणा करणे . 

फ ) असभ्य हावभाव करणे , ग्राम्य भाषा वापरणे, सभ्यता अगर निती 
विरुध्द निरनिराळ्या जाती जमातीच्या भावना दुखावल्या जातील त्यामुळे 
त्यांच्यात भांडणे बखेडे निर्माण होवून शांततेस बाधा होईल अशी 
सोंगे अगर चिन्हे कोणताही जिन्नस तयार करून त्याचा प्रसार करणे. 

या हुकूमाचे खंड अ ते फ ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये 
अधिकार बजाविताना उपरनिर्दीष्ठ वस्तु हाताळाव्या लागतात आणि ज्या 
व्यक्तींना जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधिक्षक ( ग्रा ) उपविभागीय दंडाधिकारी , 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरिक्षक , दुय्यम पोलीस 
निरीक्षक यांनी दिलेल्या परवानगीस लागू पडणार नाहीत . 

हा आदेश सोलापूर जिल्ह्याचे हद्दीत ( पोलीस आयुक्तालय वगळून) 
अंमलात राहील. सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
दिला आहे . 
सोलापूर , ३ मे २०१४. 


सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कलम ३७(३ ) 

आदेश 
क्रमांक - २३५०/डिसीबी/२/ आरआर/१७९० / सन २०१४ . - ज्याअर्थी, पोलीस 
अधिक्षक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ प्रशासन/ २०१३ 
२६५६ दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीत 
शांतता व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी दिनांक ४ 
मे २०१४ रोजी सकाळी ०८ . ०० वाजले पासून पुढे १५ दिवस मुंबई 
पोलीस अॅक्ट कलम ३७(३) चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचे 
माझे निदर्शना आणून दिले आहे . 

ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७(३) च्या आदेशाचा अंमल 
दिनांक ३ मे २०१४ रोजी रात्रौ २० . ०० संपुष्टात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी सोलापूर 
ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ४ मे २०१४ रोजीचे सकाळी ०८ . ०० 
वाजलेपासून पुढे १५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७(३ ) चे 

आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे . 
___ त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा १९५१ कलम ३७(३) अन्वये मला 

असलेल्या अधिकारास अनुसरून मी विजयसिंह देशमुख, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत 
(पोलीस आयुक्तालय सोलापूर शहर हद्द वगळून) दिनांक ४ मे २०१४ 
रोजीचे सकाळी ०८ . ०० वाजले पासून ते दिनांक १८ मे २०१४ रोजीच्या 
रात्रौ २० . ०० पर्यंत पाच किंवा पाचाहून जास्त लोक एकत्र येण्यास 
बंदी घाल आहे. 
___ हा हुकूम अत्यावश्यक सेवा , सरकारी कामकाज बजावणाऱ्या 
यंत्रणांना लागू होणार नाही. तसेच ज्या प्रकरणी जिल्हादंडाधिकारी, 
पोलीस अधिक्षक ( ग्रा.), उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी , पोलीस निरिक्षक , दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी पूर्व 
परवानगी दिली आहे अशा यात्रास्थळे व तत्सम प्रकरणांपुरते लागू 
होणार नाही . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
सोलापूर , ३ मे २०१४. 


सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कलम ३७ (१ ) 

आदेश 
क्रमांक/डिसीबी/२ /प्र. क्र . १८६/ आरआर/ ४५२८ / सन २०१३. – ज्याअर्थी, 
पोलीस अधीक्षक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ प्रशासन / 
२०१३- ४८०६ दिनांक २० सप्टेंबर २०१३ अन्वये सोलापूर जिल्ह्याच्या 
हद्दीत शांतता व सुरक्षितता राखणेसाठी मुंबई पोलीस कायदा १९५१ 
कलम ३७(१ ) अ ते फ चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचे 
माझे निदर्शनास आणून दिले आहे . 

ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७ (१) अ ते फ च्या आदेशाचा 
अंमल दिनांक २० सप्टेंबर २०१३ रोजी रात्रौ २० . ०० वा संपुष्टात येत 
आहे. 


१३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता , कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच समाजकटंक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी ग्रामीण 
जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २० सप्टेंबर २०१३ रोजी सकाळी ०८. ०० 
वाजलेपासून पुढे १५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट , कलम ३७(१) चे 
आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे . 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३७ (१) ( अ ते फ ) 
अन्वये मला असलेल्या अधिकारास अनुसरुन मी विजयसिंह देशमुख , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर , जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय 
सोलापूर शहर हद्द वगळून) खालीलप्रमाणे वर्तन करणे दिनांक २१ 
सप्टेंबर २०१३ रोजी सकाळी ०८. ०० वाजले पासून ते दिनांक ५ 
सप्टेंबर २०१३ रोजी रात्रौ २० . ०० पर्यंत मनाई करीत आहे . 

अ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, सुरे , काठी किंवा झेंडा 
लावलेली काठी किंवा शरीरास ईजा करण्याकरिता वापरता येईल 
अशी कोणतीही वस्तु बरोबर नेणे. आणणे दगड अगर तत्सम वस्तु , 
शस्त्रे हाताळणे , अगर त्याचा फेकून मारण्यासाठी उपयोग करणे. 
क ) कोणताही ज्वाराग्राही अगर स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे. 
ड ) व्यक्ती अगर त्यांची प्रेत यात्रा, प्रतिमा यांचे प्रदर्शन . 
ई ) सार्वजनिक घोषणा करणे . 

फ ) असभ्य हावभाव करणे, ग्राम्य भाषा वापरणे, सभ्यता अगर निती 
विरुध्द निरनिराळ्या जाती जमातीच्या भावना दुखावल्या जातील त्यामुळे 
त्यांच्यात भांडणे बखेडे निर्माण होवून शांततेस बाधा होईल अशी 
सोंगे अगर चिन्हे कोणताही जिन्नस तयार करून त्याचा प्रसार करणे. 

या हुकूमाचे खंड अ ते फ ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये 
अधिकार बजाविताना उपरनिर्दीष्ठ वस्तु हाताळाव्या लागतात आणि ज्या 
व्यक्तींना जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक ( ग्रा) उपविभागीय दंडाधिकारी , 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पोलीस निरिक्षक , दुय्यम पोलीस 
निरीक्षक यांनी दिलेल्या परवानगीस लागू पडणार नाहीत . 

हा आदेश सोलापूर जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय वगळून ) 
अंमलात राहील. सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
दिला आहे . 
सोलापूर , २१ सप्टेंबर २०१३. 


आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी सोलापूर 
ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ३ जून २०१४ रोजीचे सकाळी ०८.०० 
वाजलेपासून पुढे १५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७(३ ) चे 
आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे. 
__ त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा १९५१ कलम ३७ (३) अन्वये मला 
असलेल्या अधिकारास अनुसरून मी विजयसिंह देशमुख , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत 
( पोलीस आयुक्तालय सोलापूर शहर हद्द वगळून) दिनांक ३ जून २०१४ 
रोजीचे सकाळी ०८ . ०० वाजले पासून ते दिनांक १७ जून २०१४ 
रोजीच्या रात्रौ २०. ०० पर्यंत पाच किंवा पाचाहून जास्त लोक एकत्र 
येण्यास बंदी घाल आहे. 
___ हा हुकूम अत्यावश्यक सेवा, सरकारी कामकाज बजावणाऱ्या 
यंत्रणांना लागू होणार नाही. तसेच ज्या प्रकरणी जिल्हादंडाधिकारी , 
पोलीस अधिक्षक ( ग्रा .), उपविभागीय दंडाधिकारी , उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी , पोलीस निरिक्षक , दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी पूर्व 
परवानगी दिली आहे अशा यात्रास्थळे व तत्सम प्रकरणांपुरते लागू 
होणार नाही . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
सोलापूर , १ जून २०१४ . 


सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कलम ३७ ( १ ) 

आदेश 
क्रमांक/डिसीबी /२/ प्र. क्र . १ / आरआर / २०२३/ सन २०१४. – ज्याअर्थी, 
पोलीस अधीक्षक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ प्रशासन / 
२०१४- ७१०४ दिनांक १ जून २०१४ अन्वये सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीत 
शांतता व सुरक्षितता राखणेसाठी मुंबई पोलीस कायदा १९५१ कलम 
३७(१ ) अ ते फ चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचे 
माझे निदर्शनास आणून दिले आहे. 
___ ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७ ( १) अ ते फ च्या आदेशाचा 
अंमल दिनांक २ जून २०१४ रोजी रात्रौ २० .०० वा संपुष्टात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकटंक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी ग्रामीण 
जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ३ जून २०१४ रोजी सकाळी ०८ .०० वाजलेपासून 
पुढे १५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट , कलम ३७(१) चे आदेश लागू 
करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे. 
__ त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३७(१) ( अ ते फ ) 
अन्वये मला असलेल्या अधिकारास अनुसरुन मी विजयसिंह देशमुख, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर , जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय 
सोलापूर शहर हद्द वगळून) खालीलप्रमाणे वर्तन करणे दिनांक ३ जून 
२०१४ रोजी सकाळी ०८ . ०० वाजले पासून ते दिनांक १७ जून २०१४ 
रोजी रात्रौ २० . ०० पर्यंत मनाई करीत आहे . 
___ अ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, सुरे , काठी किंवा झेंडा 
लावलेली काठी किंवा शरीरास ईजा करण्याकरिता वापरता येईल 
अशी कोणतीही वस्तु बरोबर नेणे. आणणे दगड अगर तत्सम वस्तु , 
शस्त्रे हाताळणे, अगर त्याचा फेकून मारण्यासाठी उपयोग करणे . 


सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कलम ३७(३ ) 


आदेश 


क्रमांक - १७२७ /डिसीबी/ २/ आरआर/ २०२४ / सन २०१४. - ज्याअर्थी, पोलीस 
अधिक्षक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ प्रशासन/ २०१४ 
७१०५ दिनांक १ जून २०१४ अन्वये सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता 
व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी दिनांक ३ 
जून २०१४ रोजी सकाळी ०८ . ०० वाजले पासून पुढे १५ दिवस मुंबई 
पोलीस अॅक्ट कलम ३७ (३) चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचे 
माझे निदर्शना आणून दिले आहे. 

ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७( ३) च्या आदेशाचा अंमल 
दिनांक ३ मे २०१४ रोजी रात्रौ २० . ०० संपुष्टात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ १३५ 
क ) कोणताही ज्वालाग्राही अगर स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे . सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
ड) व्यक्ती अगर त्यांची प्रेत यात्रा, प्रतिमा यांचे प्रदर्शन . सोलापूर , १९ ऑक्टोबर २०१३. 
ई ) सार्वजनिक घोषणा करणे . 
फ ) असभ्य हावभाव करणे , ग्राम्य भाषा वापरणे, सभ्यता अगर निती 

सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कलम ३७(१ ) 
विरुध्द निरनिराळ्या जाती जमातीच्या भावना दुखावल्या जातील त्यामुळे 

आदेश 
त्यांच्यात भांडणे बखेडे निर्माण होवून शांततेस बाधा होईल अशी 
सोंगे अगर चिन्हे कोणताही जिन्नस तयार करून त्याचा प्रसार करणे. 

क्रमांक /डिसीबी/ २/ प्र. क्र . १८६/ आरआर/ ५४३४/ सन २०१३. - ज्याअर्थी, 

पोलीस अधीक्षक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/प्रशासन / 
___ या हुकूमाचे खंड अ ते फ ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये 

२०१३- ५३३६ दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये सोलापूर जिल्ह्याच्या 
अधिकार बजाविताना उपरनिर्दीष्ठ वस्तु हाताळाव्या लागतात आणि ज्या 

हद्दीत शांतता व सुरक्षितता राखणेसाठी मुंबई पोलीस कायदा १९५१ 
व्यक्तींना जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक ( ग्रा ) उपविभागीय दंडाधिकारी , 

कलम ३७( १ ) अ ते फ चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचे 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरिक्षक , दुय्यम पोलीस 

माझे निदर्शनास आणून दिले आहे . 
निरीक्षक यांनी दिलेल्या परवानगीस लागू पडणार नाहीत . 

___ ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७(१) अ ते फ च्या आदेशाचा 
हा आदेश सोलापूर जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय वगळून ) 

अंमल दिनांक २० आक्टोबर २०१३ रोजी रात्रौ २० . ०० वा संपुष्टात 
अंमलात राहील. सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी येत आहे . 
दिला आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता , कायदा 
सोलापूर , १ जून २०१४. 

व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकटंक व गुंडप्रवृत्ती 

इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी ग्रामीण 
सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कलम ३७( ३ ) 

जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सकाळी ०८ .०० 

वाजलेपासून पुढे १५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट , कलम ३७(१) चे 
___ आदेश 

आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे. 
क्रमांक - ४२५९/डिसीबी / २/ प्र. क्र . १८५/ आरआर/ ५४३५/ सन २०१३. 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३७ (१) ( अ ते फ ) 
ज्याअर्थी, पोलीस अधिक्षक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा / 

अन्वये मला असलेल्या अधिकारास अनुसरुन मी विजयसिंह देशमुख, 
प्रशासन/ २०१३- ५३३५ दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये सोलापूर 

अपर जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर , जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय 
जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक 

सोलापूर शहर हद्द वगळून ) खालीलप्रमाणे वर्तन करणे दिनांक २१ 
व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी 

ऑक्टोबर २०१३ रोजी सकाळी ०८. ०० वाजले पासून ते दिनांक ४ 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सकाळी ०८ . ०० वाजले पासून पुढे 

नोव्हेंबर २०१३ रोजी रात्रौ २०. ०० पर्यंत मनाई करीत आहे . 
१५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७(३ ) चे आदेश लागू करणे 
निकडीचे असलेचे माझे निदर्शना आणून दिले आहे . 

अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, सुरे , काठी किंवा झेंडा 

लावलेली काठी किंवा शरीरास ईजा करण्याकरिता वापरता येईल 
ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७(३) च्या आदेशाचा अंमल 

अशी कोणतीही वस्तु बरोबर नेणे. आणणे दगड अगर तत्सम वस्तु , 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१३ रोजी रात्रौ २० . ०० संपुष्टात येत आहे . 

शस्त्रे हाताळणे, अगर त्याचा फेकून मारण्यासाठी उपयोग करणे. 
आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा 

क ) कोणताही ज्वालाग्राही अगर स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे. 
व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी सोलापूर 

ड ) व्यक्ती अगर त्यांची प्रेत यात्रा, प्रतिमा यांचे प्रदर्शन . 
ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१३ रोजीचे सकाळी ई ) सार्वजनिक घोषणा करणे . 
०८. ०० वाजलेपासून पुढे १५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७( ३ ) 

फ) असभ्य हावभाव करणे , ग्राम्य भाषा वापरणे, सभ्यता अगर निती 
चे आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे. 

विरुध्द निरनिराळ्या जाती जमातीच्या भावना दुखावल्या जातील त्यामुळे 
त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा १९५१ कलम ३७(३) अन्वये मला त्यांच्यात भांडणे बखेडे निर्माण होवून शांततेस बाधा होईल अशी 
असलेल्या अधिकारास अनुसरून मी विजयसिंह देशमुख, अपर सोंगे अगर चिन्हे कोणताही जिन्नस तयार करून त्याचा प्रसार करणे . 
जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत 

या हुकूमाचे खंड अ ते फ ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये 
( पोलीस आयुक्तालय सोलापूर शहर हद्द वगळून) दिनांक २१ ऑक्टोबर 

अधिकार बजाविताना उपरनिर्दीष्ठ वस्तु हाताळाव्या लागतात आणि ज्या 
२०१३ रोजीचे सकाळी ०८ . ०० वाजले पासून ते दिनांक ४ नोव्हेंबर 

व्यक्तींना जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक ( ग्रा ) उपविभागीय दंडाधिकारी , 
२०१३ रोजीच्या रात्रौ २०. ०० पर्यंत पाच किंवा पाचाहून जास्त लोक 

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरिक्षक, दुय्यम पोलीस 
एकत्र येण्यास बंदी घाल आहे . 

निरीक्षक यांनी दिलेल्या परवानगीस लागू पडणार नाहीत . 
हा हुकूम अत्यावश्यक सेवा, सरकारी कामकाज बजावणाऱ्या 

हा आदेश सोलापूर जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय वगळून ) 
यंत्रणांना लागू होणार नाही . तसेच ज्या प्रकरणी जिल्हादंडाधिकारी , 

अंमलात राहील. सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पोलीस अधिक्षक ( ग्रा.), उपविभागीय दंडाधिकारी , उपविभागीय पोलीस । 

दिला आहे . 
अधिकारी , पोलीस निरिक्षक , दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी पूर्व 
परवानगी दिली आहे अशा यात्रास्थळे व तत्सम प्रकरणांपुरते लागू 

सोलापूर , १९ ऑक्टोबर २०१३. 
होणार नाही . 


१३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कलम ३७ ( ३ ) 

आदेश 
क्रमांक -११४४ /डिसीबी/ २/प्र.क्र . १८५/ आरआर/ ५४९२/ सन २०१३ . 
ज्याअर्थी, पोलीस अधिक्षक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ 
प्रशासन/ २०१३- ५५४८ दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये सोलापूर 
जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक 
व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी सकाळी ०८ .०० वाजले पासून पुढे 
१५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७( ३) चे आदेश लागू करणे 
निकडीचे असलेचे माझे निदर्शना आणून दिले आहे . 

ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७( ३ ) च्या आदेशाचा अंमल । 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१३ रोजी रात्रौ २० . ०० संपुष्टात येत आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता , कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी सोलापूर 
ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१३ रोजीचे सकाळी 
०८ . ०० वाजलेपासून पुढे १५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७( ३) 
चे आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे. 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा १९५१ कलम ३७ ( ३) अन्वये मला 
असलेल्या अधिकारास अनुसरून मी विजयसिंह देशमुख , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत 
( पोलीस आयुक्तालय सोलापूर शहर हद्द वगळून ) दिनांक ५ नोव्हेंबर 
२०१३ रोजीचे सकाळी ०८. ०० वाजले पासून ते दिनांक १९ नोव्हेंबर 
२०१३ रोजीच्या रात्रौ २० . ०० पर्यंत पाच किंवा पाचाहून जास्त लोक 
एकत्र येण्यास बंदी घाल आहे . 

हा हुकूम अत्यावश्यक सेवा, सरकारी कामकाज बजावणाऱ्या 
यंत्रणांना लागू होणार नाही. तसेच ज्या प्रकरणी जिल्हादंडाधिकारी , 
पोलीस अधिक्षक ( ग्रा.) , उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, पोलीस निरिक्षक , दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी पूर्व 
परवानगी दिली आहे अशा यात्रास्थळे व तत्सम प्रकरणांपुरते लागू 
होणार नाही. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
सोलापूर , २९ ऑक्टोबर २०१३ . 


जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी सकाळी ०८ . ०० 
वाजलेपासून पुढे १५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट , कलम ३७ ( १) चे 
आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे . 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३७ (१) ( अ ते फ ) 
अन्वये मला असलेल्या अधिकारास अनुसरुन मी विजयसिंह देशमुख , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर , जिल्ह्याचे हद्दीत ( पोलीस आयुक्तालय 
सोलापूर शहर हद्द वगळून) खालीलप्रमाणे वर्तन करणे दिनांक ५ 
नोव्हेंबर २०१३ रोजी सकाळी ०८ .०० वाजले पासून ते दिनांक १९ 
नोव्हेंबर २०१३ रोजी रात्री २०. ०० पर्यंत मनाई करीत आहे . 
__ अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, सुरे , काठी किंवा झेंडा 
लावलेली काठी किंवा शरीरास ईजा करण्याकरिता वापरता येईल 
अशी कोणतीही वस्तु बरोबर नेणे. आणणे दगड अगर तत्सम वस्तु , 
शस्त्रे हाताळणे, अगर त्याचा फेकून मारण्यासाठी उपयोग करणे. 

क) कोणताही ज्वालाग्राही अगर स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे. 
ड ) व्यक्ती अगर त्यांची प्रेत यात्रा, प्रतिमा यांचे प्रदर्शन . 
ई) सार्वजनिक घोषणा करणे . 

फ ) असभ्य हावभाव करणे , ग्राम्य भाषा वापरणे, सभ्यता अगर निती 
विरुध्द निरनिराळ्या जाती जमातीच्या भावना दुखावल्या जातील त्यामुळे 
त्यांच्यात भांडणे बखेडे निर्माण होवून शांततेस बाधा होईल अशी 
सोंगे अगर चिन्हे कोणताही जिन्नस तयार करून त्याचा प्रसार करणे. 
___ या हुकूमाचे खंड अ ते फ ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये 
अधिकार बजाविताना उपरनिर्दीष्ठ वस्तु हाताळाव्या लागतात आणि ज्या 
व्यक्तींना जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक ( ग्रा ) उपविभागीय दंडाधिकारी , 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पोलीस निरिक्षक , दुय्यम पोलीस 
निरीक्षक यांनी दिलेल्या परवानगीस लागू पडणार नाहीत . 

हा आदेश सोलापूर जिल्ह्याचे हद्दीत ( पोलीस आयुक्तालय वगळून ) 
अंमलात राहील. सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
दिला आहे . 
सोलापूर, २९ ऑक्टोबर २०१३. 


सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कलम ३७( १ ) 

आदेश 
क्रमांक /डिसीबी/ २/प्र.क्र . १८६/ आरआर/ ५४९१/ सन २०१३. – ज्याअर्थी, 
पोलीस अधीक्षक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ प्रशासन / 
२०१३ -५४९१ दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये सोलापूर जिल्ह्याच्या 
हद्दीत शांतता व सुरक्षितता राखणेसाठी मुंबई पोलीस कायदा १९५१ 
कलम ३७(१) अ ते फ चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचे 
माझे निदर्शनास आणून दिले आहे. 

ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७ (१) अ ते फ च्या आदेशाचा 
अंमल दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१३ रोजी रात्रौ २० . ०० वा संपुष्टात येत 
आहे . 
__ आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता , कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, तसेच समाजकटंक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी ग्रामीण 


सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कलम ३७ ( ४ ) 

आदेश 
क्रमांक/डिसीबी/ २/ प्र. क्र ./ आरआर५५५७/ सन २०१३. - ज्याअर्थी, पोलीस 
अधीक्षक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ कार्तिकवारी/ २०१३ 
५४८४ दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये पंढरपूर येथे कार्तिकवारी 
साठी मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७( ४ ) जाहीरनामा प्रसिध्द 
करणे आवश्यक असल्याचे माझ्या निदर्शनास आणले आहे . 

त्याअर्थी, सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७( ४) अन्वये 
मला असलेल्या अधिकारास अनुसरून, मी विजयसिंह देशमुख , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे सन २०१३ कार्तिकवारी 
यात्रेच्या कालावधीत दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१३ ते दिनांक १७ नोव्हेंबर 
२०१३ पर्यंत पंढरपूर शहरात शांतता व सुव्यवस्था राखणेसाठी श्री . 
विठ्ठल रुक्मिणी मंदीरात यात्रेकरू लोकांचे दर्शनाबाबत जाहीरनाम्यात 
खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 
१. कार्तिकवारी यात्रेच्या वेळी यात्रेकरूंना दर्शनासाठी श्री . विठ्ठल 
रुक्मिणी मंदीर सार्वजनिक पुजेच्यावेळी व इतर धार्मिक विधीच्यावेळा 
सोडून खुले राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१३७ 


२. पुरुष व स्त्रीयांची एकत्र पदस्पर्श दर्शनबारी ही गोपाळपूर रोडपासून 
वीटभट्टी स्मशानभूमी, भूवनेश्वर मंदीर , पंचमुखी मारूती ते नदीच्या 
बाजूने चंद्रभागा घाटावरून सरळ कासार घाट , विणेगल्ली, भांडीआळी 
चौक , एकविरादेवीच्या बोळातून पुढे दर्शन मंडपातून पायऱ्यावरून 
अंबाबाई दरवाजा सोळखांबी, दर्शनी देवळासमोरून पश्चिम दरवाजाने 
बाहेर पडतील . 
३ . स्त्रायासाठी वेगळी बारी नसून पुरुषांच्या बारीमधून स्त्रीयांनी दर्शनास 
जायचे आहे . 
४ . पश्चिम दरवाजाने व रुक्मिणी दरवाजाचे उत्तरेकडील दरवाजामधून 
व त्यालगतचे दरवाजामधून भाविकांना आत घेतले जाणार नाही . 
कारण तो दरवाजा दर्शन घेवून बाहेर पडणारे लोकांसाठी आहे. 
५ . मंदीरातील उत्तर दरवाजातून व्हिव्हिआयपी, व्हिआयपी तसेच मंदीर 
समितीने परवानगी दिलेल्या पासप्राप्त व्यक्तींना मंदीरसमितीच्या प्रतिनिधींनी 
खात्री करून दिले परवानगीस प्राप्त व्यक्तींना सोडून इतर भाविकांना 
प्रवेश देता येणार नाही . 
६. ज्या स्त्री पुरूषांना दर्शनाचे बारीतून जावयाचे नाही त्यांनी 
मुखदर्शन बारी ३३ कोटी दरवाजा जवळील गणपती दरवाजाने श्री . 
विठ्ठल रूक्मिणी मंदीराचे पूर्वेकडील प्रमुख दरवाजाने जाणेचे आहे. 
सभा मंडळाचे डावेकडील विभागातून मंदीरात प्रवेश करावयाचे व 
सोळखांबी जवळून मुखदर्शन करून ८४ दरवाजाने बाहेर पडून 
रूक्मिणी मंदीराचे मुख दर्शन बारीमध्ये सामील होवून रूक्मिणी सभा 
मंडपात येवून श्री. रूक्मिणीचे मुख दर्शन करून तेथून उत्तर 
दरवाजातून बाहेर पडतील. 
७. मंदीराभोवती असलेल्या कोणत्याही इमारतीच्या दरवाजाने मंदीरात 
प्रवेश करण्यास सक्त मनाई आहे . 
८ . पश्चिम दरवाजासमोर मोकळ्या जागेत पुरूषांची अगर स्त्रियांची 
गर्दी होवू देता कामा नये. 
९ . मंदीराच्या सोळखांबी जवळील उत्तरेकडील दरवाजाने कोणत्याही 
यात्रेकरूस जाणेस व येणेस मनाई आहे. त्या दरवाजास कुलुप 
लावावे . 
१०. मंदीराच्या आतील अनेक दरवाजांना कुलुप लावून , दरवाजे बंद 
करून दर्शनबारीचे नियोज केले जावे . आपत्कालीन प्रसंगी तसेच 
प्रशासकीय व शासकीय कामकाजास आवश्यकतेनुसार सदरचे दरवाजे 
उघडण्यासाठी मंदीरसमितीने योग्य मनुष्यबळ नेमावे. 

वरील हुकूमात परिस्थितीनुसार आवश्यक ते फेरबदल करून 
ताबडतोब अंमलात आणण्याचा अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी , 
पंढरपूर व कार्यकारी अधिकारी, श्री . विठ्ठल रूक्मिणी मंदीर समिती, 
पंढरपूर यांना राहील. 

सदरचा आदेश हा दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पासून ते 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पर्यंत अंमलात राहील. सदरचा 
आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
सोलापूर , २८ ऑक्टोबर २०१३. 


सन १९५१ च्या मुंबई पोलीस कलम ३७( ३ ) 

आदेश 
क्रमांक - २०१३ /डिसीबी/ २ / प्र. क्र . ४८३ / आरआर / ५०३७/ सन २०१३. 
ज्याअर्थी, पोलीस अधिक्षक ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ 
प्रशासन/ २०१३ -५१४६ दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये सोलापूर 
जिल्ह्याच्या हद्दीत १० वी व १२ वीच्या प्रमाणपत्र परिक्षा घेण्यात येणार 
असलेने दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३ रोजी सकाळी ९. ०० ते १८ . ०० 
या वेळेत परीक्षा कालावधीत मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७(३) चे आदेश 
लागू करणे निकडीचे असलेचे माझे निदर्शना आणून दिले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे, सोलापूर जिल्ह्यात 
घेण्यात येणाऱ्या १० व १२ वीच्या परिक्षा केंद्राच्या आवारात बाहेरील 
इसमांकडून कॉपी, विद्यार्थ्यांना मदत करणे , पर्यवेक्षक यांना दमदाटी 
करणे , प्रश्नपत्रिका , उत्तरपत्रिका पळविणे वगैरे गैरप्रकार होवू नयेत 
यासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३ 
रोजीचे ०९ . ०० वाजलेपासून पुढे १५ दिवस मुंबई ॲक्ट कलम ३७(३ ) 
चे आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे . 
___ त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा १९५१ कलम ३७ (३ ) अन्वये मला 
असलेल्या अधिकारास अनुसरून मी विजयसिंह देशमुख, अपर 
जिल्हाधिकारी सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत (पोलीस 
आयुक्तालय सोलापूर शहर हद्द वगळून ) दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३ 
रोजीचे ०९ . ०० वाजले पासून ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या 
०७. ०० पर्यंत पाच किंवा पाचाहून जास्त लोक एकत्र येण्यास बंदी घालत 
आहे . 

हा हुकूम अत्यावश्यक सेवा, सरकारी कामकाज बजावणाऱ्या 
यंत्रणांना लागू होणार नाही . तसेच ज्या प्रकरणी जिल्हादंडाधिकारी , 
पोलीस अधिक्षक ( ग्रा ), उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी , पोलीस निरिक्षक, दुय्यम निरीक्षक यांनी पूर्व परवानगी दिली 
आहे अशा यात्रास्थळे व तत्सम प्रकरणांपुरते लागू होणार नाही . 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

विजयसिंह देशमुख , 

अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर 
सोलापूर , १० ऑक्टोबर २०१३. 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये 

आदेश 
क्रमांक - २०१३ /डिसीबी/२/प्र.क्र . ४८३/ आरआर/ ५०३८/ सन २०१३ . 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , 
पुणे यांचेमार्फत इयत्ता १२ वी ची दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१३ ते १७ 
नोव्हेंबर २०१३ या मुदतीत घेण्यात येणार आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या 
हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय हद्द वगळून) परिक्षा केंद्रांचे आवारात 
बाहेरील इसमांकडून विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरविण्याचे प्रकार होण्याची 
शक्यता आहे आणि ज्यामुळे वरील परिक्षा कालावधीत शांतता सुव्यवस्थेला 
धोका पोहचविण्याचे शक्यता नाकारता येत नाही . 


१३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


त्याअर्थी, वरील परिक्षा शांततेत व सुरळीत पार पाडण्यासाठी व 
कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी वरील परिक्षा केंद्राभोवती वरील 
कालावधीत २०० (दोनशे मीटर ) मीटर परिसरात असलेली सर्व 
झेरॉक्स सेंटर्स बंद ठेवणे जरूरीचे आहे अशी माझी खात्री झाली 
आहे. 

त्याअर्थी, मी विजयसिंह देशमुख , अपर जिल्हाधिकारी सोलापूर , 
सोलापूर फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १९७३ चे कलम १४४ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून असा आदेश 
देतो की , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१३ 
पर्यंत दररोज सकाळी ०९ . ०० ते सायंकाळी ०६ . ०० वाजेपर्यंत ( सुट्टीचे 
दिवस सोडून ) फक्त परिक्षा केंद्राभोवती सोलापूर जिल्हा ग्रामीण 
भागातील इयत्ता १२ वी च्या परिक्षा केंद्रावर परिक्षा नसेल तर सदरचा 
आदेश लागू पडणार नाही. तसेच वरील कालावधीत परिक्षा संपेपर्यंत 
परिक्षा केंद्रापासून २०० मीटर परिसरात हा खालील वस्तू व कृती 
करण्यास बंदी घालत आहे . 

१ . सर्व परिक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात सर्व झेरॉक्स सेंटर / 
फॅक्स/ ईमेल/ इंटरनेट अशा दळणवळण सुविधा ज्याचा परिक्षांच्या 
अनुषंगाने गैरवापर होण्याची शक्यता आहे अशा सुविधा कार्यरत 


रिलायन्स कंपनीचे विरोधात असंतोष पसरला आहे. दिनांक १३ 
जानेवारी २०१४ रोजी रात्रौ २१.४५ वा . चे दरम्यान मौजे खंडाळा 
पोलीस ठाणेचे हद्दीतील मौजे बेगरुटवाडी गावचे हद्दीत राष्ट्रीय 
महामार्ग ४ व बोगदा पास झालेनंतर वळणाचे ठिकाणी झाले अपघातामध्ये 
९ लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत. तसेच दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ 
रोजी रात्रौ २१. ३० वाजता चे सुमारास त्याच ठिकाणी रोडचे देखिल 
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा रिलायन्स कंपनीचे विरोधी उद्रेक 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचे परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. सद्या 
सुरु असलेले सहापदरीकरण कामकाजामध्ये तयार केलेले ड्रायव्हर्शन , 
रस्त्याची दुरावस्था झाल्याने त्यातून आंदोलने होवून त्या अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 


नाही. 


ठेवणे . 


२. दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक इसम एकत्र येणे. 
३. वायरलेस सेट , ट्रान्झीस्टर, मोबाईल फोन यांच्यासह प्रवेश 
करणे. 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 

विजयसिंह देशमुख , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर 
सोलापूर , १० ऑक्टोबर २०१३. 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , सातारा यांजकडून 


आदेश 


४ ) शिरवळ - लोणंद-फलटण महामार्ग :- दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१३ 
रोजी शिरवळ - लोणंद- फलटण महामार्गाच्या चौपदरीकरणसाठी जिंती 
नाका फलटण येथील जमिनीचे भुसंपादन करण्याबाबत १३१ लोकांना 
उपविभागायी कार्यालयाने नोटीस पाठविल्या असुन संपादनामुळे अनेकांचे 
व्यवसाय बंद पडणार आहेत तर कित्तेकजण बेघर होणार असल्याने 
शासनाने याबाबत फेर विचार करून नुकसान भरपाई व इतर 
मागण्याबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कोणतीही कारवाई 
करु नये अन्यथा यास विरोध करणार असल्याचा इशारा व्यावसायिक 
व स्थानिक नागरिकांनी एका निवेदनाद्वारे दिलेला आहे. या अनुषंगाने 
भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
५) टोलनाका : - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष, श्री . राज 
ठाकरे , ट्रक चालक संघटनेचे श्री . प्रकाश गवळी, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष 
श्री . पुरुषोत्तम जाधव तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी व 
कार्यकर्ते हे टोलनाक्यांचे विरुद्ध विधान करीत असुन त्या अनुषंगाने 
म .न. स./शिवसेना/ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक होत 
आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पदाधिकारी हे महामार्गावरील रस्त्याचे 
दुरुस्तीबाबत वेळोवेळी रिलायन्स कंपनीला कालावधी देवून रस्त्यांची 
दुरुस्ती करणेबाबत वेळ देत आहेत. तरीही रिलायन्स कंपनीकडुन 
रस्ते दुरुस्तीबाबत प्रतिसाद मिळत नसल्याचे इतर पक्ष नाराजी व्यक्त 
करीत आहेत . महाराष्ट्र राज्यातील विविध टोलनाक्यावर वाहन 
धारकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या टोलच्या पध्दतीबाबत नाराजी व्यक्त 
करून त्या पध्दतीस विरोध करणेसाठी संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यात 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ रोजी रास्ता रोको करणेचे आवाहन 
म .न. से . प्रमुख राज ठाकरे यांनी केले दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१४ 
रोजीच्या पुणे येथील एस. पी . कॉलेज पटांगणामध्ये झालेल्या जाहीर 
सभेच्यावेळी केले होते . त्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यातील सातार 
शहर, म्हसवड , कराड शहर, पाटण , रहिमतपुर व दहिवडी या 
पोलीस ठाणेचे हद्दीत मनसे पदाधिकारी / कार्यकर्ते यांनी रास्ता रोको 
आंदोलन केले होते. तसेच या अनुषंगाने दहिवडी पोलीस ठाणेस 
भाग ६ गुरनं ०३ / २०१४ मा . दं .वि .कलम १८८ मुंपोों कलम ३७(३)१३५ , 
पाटण पोलीस ठाणेस भाग ५ गुरनं . १३/ २०१४ भादंवि. कलम ३४१ 
मुंपोॲ.कलम ३७ (३) १३५ व बोरगाव पोलीस ठाणे भाग ६ गुरनं . ०४ / 
२०१४ सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंध कायदा कलम ३ अन्वये 
गुन्हे दाखल करणेत आहेत . दिनांक ३० जानेवारी २०१४ रोजी आम 
आदमी पार्टीचे संयोजक चोरगे यांनी टोलवसुली नियमबाह्य सुरु आहे . 


क्रमांक - ७८६५/डिसी/२/ एमएजजी/२ / कावि/ ३३३/ सन २०१४ . – ज्याअर्थी, 
पोलीस अधिक्षक सातारा यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले की , 
१) यात्रा :- सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी लहान मोठ्या यात्रा सुरु 
आहेत. सदरच्या यात्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय एकत्र येत 
असतो. या कालावधीमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार अगर कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२ ) महाशिवरात्र :- दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सर्वत्र महाशिवरात्र 
उत्सव साजर करणेत येणार आहे. सदरचा उत्सव हा मोठ्या 
प्रमाणात श्री. क्षेत्र महाबळेश्वर , श्री . शिखर शिंगणापूर दहिवडी, श्री . 
सिध्दनाथ मंदिर म्हसवड या ठिकाणी साजरा करणेत येणार आहे . 
तसेच जिल्ह्यात ठिक - ठिकाणी महाशिवरात्र हा उत्सव साजरा 
करणेत येणार असून त्या अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
३ ) सह पदरीकरण :- राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या गावामधील ग्रामस्थ , 
शेतकरी तसेच लगतचे वेळे , सुरु, जोशीविहीर , आनेवाडी, भुईज , 
पाचवड , उडतारे , विरमाडे या गावातील लोकांनी आंदोलने केली . 
तरीही रिलायन्स कंपनीने जमिनीच्या मोबदल्यात काहीही दिलेले नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१३९ 


एका महिन्यात टोलवसुली बंद न झालेस तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा 
इशारा मा . जिल्हाधिकारी सातारा यांना निवेदनाद्वारे दिलेला आहे . 
अण्णा हजारे समाजसेवक यांनी टोलच्या संदर्भात जनतेच्या भावना 
अधिक तीव्र झालेल्या असुन टोलचे समर्थन करणाऱ्या सरकारची 
जनतेनेच येत्या निवडणुकीत पराभुत करावे असे वक्तव्य केलेले आहे . 
या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
६ ) कराड विमानतळ विस्तारवाढ :- श्रमीक मुक्त दल अध्यक्ष, डॉ . 
भारत पाटणकर यांचे नेतृत्ववान/ मार्गदर्शनाखाली कराड विमानळ 
विस्तारवाढ विरोधी शेतकरी मेळावे, पत्रका परिषदा आयोजित करणेत 
येत आहेत . कराड विमानतळ विस्तारीकरण करणेकरिता भूमी अभिलेख 
व महसूल प्रशासनाकडून विमानतळ विस्तारीकरण बाधीत होणारे 
जागेची मोजणी झाली असुन त्या अनुषंगाने डॉ . श्री. भारत पाटणकर 
श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक तसेच विमानतळ 
विस्तारीकरण विरोधी कृती समिती अध्यक्ष श्री . अशोक थोरात यांचा 
कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरणास तीव्र विरोध आहे. दिनांक 
१९ फेब्रुवारी २०१४ रोजी श्री . भारत पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल 
अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक यांनी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाला द्यावा 
लागणाऱ्या जमिनीचा दर प्रशासनाशी चर्चा करुन निश्चित केला आहे , 
दर मान्य नसेल तर विमानतळ अन्यत्र हलवू शकता. तसेच बाधीत 
कुटूंबातील प्रत्येकी एका सदस्यास नियमाप्रमाणे नोकरी देणे बंधनकारक 
असुन पुनर्वसन प्राधिकरणाने ना हरकत दाखला दिल्याशिवाय 
विस्तारीकरणाचे काम सुरु करु दिले जाणार नाही असा इशारा 
ग्रामस्थांचे बैठकी दरम्यान दिलेला आहे. विमानतळ विस्तारीकरणास 
स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ लोकप्रतिनिधी इत्यादींचा विरोध आहे. 
तसेच काही राजकीय पक्षाचे नेते देखिल त्यास पाठिंबा देत आहेत . 
सदर आंदोलनाला सद्या राजकीय स्वरुप प्राप्त होत असुन त्यामध्ये 
जिल्ह्यातील दोन प्रमुख पक्षामधील नेत्यामध्ये वाद निर्माण होण्याची 
शक्यता आहे. विमानतळ विस्तारीकरणास स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ 
लोकप्रतिनिधी इत्यादींचा विरोध आहे. तसेच काही राजकीय पक्षाचे 
नेते देखील त्यास पाठिंबा देत आहेत . सदर आंदोलनाला सद्या 
राजकीय स्वरुप प्राप्त होत असुन त्यामध्ये जिल्ह्यातील दोन प्रमुख 
पक्षामधील नेत्यामध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातुन 
कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
७ ) वांग :- मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाबाबत :- सातारा जिल्ह्यातील 
ढेबेवाडी पोलीस ठाणे हद्दीतील वांग-मराठवाडी धरणग्रस्त कृती 
समिती प्रकल्प बाधीत ग्रामस्थ मम मागण्यांच्या अनुषंगाने प्रमुख 
मार्गदर्शिका , मेधा पाटकर , सुनीती सु. र. ( जन आंदोलन राष्ट्रीय 
समन्वयक ), यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री . अनिल शिंदे, अध्यक्ष वांग 
मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती यांचे नेतृत्वात वांग-मराठवाडी 
धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे या मागणीसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे 
वेळोवेळी आयोजन करणेत येत आहे . 
८) वांग -मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती अध्यक्ष, सुनिल मोहिते 
यांनी वांग -मराठवाडीचे हजारो धरणग्रस्तांसह प्रजासत्ताक दिनादिवशी 
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार असल्याचे इशारा 
दिलेला होता. त्याप्रमाणे वांग- मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती 
पदाधिकारी/ व कार्यकर्ते यांची शासकीय विश्रामगृह सातारा येथे धरणग्रस्त 


पा . जिल्हाधिकारी व मा . शशिकांत शिंदे पालकमंत्री सातारा जिल्हा 
यांची संयुक्त मिटिंग घेण्यात आली त्यावेळी दिनांक २९ जानेवारी २०१४ 
रोजी मा . पतंगराव कदम मंत्री पुनर्वसन यांचेसोबत मिटिंग घेऊ त्यावेळी 
सदरबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन मिळालेने उपोषण 
स्थगित केले व मा . जिल्हाधिकारी सातारा यांना ५ मागण्याचे निवेदन 
दिलेले आहे . सद्या वांग-मराठवाडी कृती समितीमध्ये अंतर्गत श्रेयवाद 
निर्मा झाला असुन एकमेकांविरुद्ध वृत्तपत्रामध्ये बातम्या देण्याचे काम सुरु 
आहे . तसेच धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन कारणावरुन डॉ . भारत पाटणकर 
यांची संघटना व मेघा पाटणकर यांची संघटना यांचेमध्येही वाद असुन 
एकमेकांच्याविरुद्ध पत्रकबाजी वर्तमानपत्रात बातम्या देण्याचे कामकाज 
सुरु आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 
९ ) उरमोडी प्रकल्प :- श्री . पार्थ पोळके मागासवर्गी शेतकरी धरणग्रस्त 
पंचायत कार्यालय सातारा यांनी उरमोडी धरणग्रस्तांनी किरकसाल , 
वाघमोडीवाडी येथील परंतु आजअखेर कोणताही निर्णय झालेला 
नाही. शासनाला मागासर्गीयांच्या समस्यांबाबत काहीएक सहानुभूती 
नाही यास्तव दिनांक २५ जानेवारी २०१४ रोजी पासुन जिल्हाधिकारी 
कार्यालय सातारा समोर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार असल्याबाबत 
इशारा दिलेला होता. त्या अनुषंगाने उप जिल्हाधिकारी पुनर्वसन 
साताना यांनी सदरबाबत कार्यवाही चालु असल्याचे रंगमितलने त्यांनी 
बेमुदत आंदोलन स्थगित केले आहे. दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी 
मा . मुख्यमंत्री महोदय यांचे कराड येथील दौऱ्याचेवेळी राजवैभव 
प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, दत्तात्रय जगदाळे यांनी औंधसह १६ गावांना 
उरमोडी प्रकल्पातून शेतीस पाणी देणे शक्य असल्याच्या बाबी बैठकीमध्ये 
निदर्शनास आणुन देवून १५ दिवसात मंत्रालयामध्ये जलसंपदा मंत्री, 
मुख्यसचिव , जलतज्ज्ञांबरोबर बैठक घेऊन पाणी प्रश्न मार्गी लावू असे 
आश्वासन मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिलेले आहे. दिनांक २४ फेब्रुवारी 
२०१४ रोजी नागझर ग्रामस्थ व उरमोडी पाणी संघर्ष समिती वाठार 
(किरोली) यांनी नागझरी येथील व परिसरातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी 
उरमोडी प्रकल्पातील खटाव- माणला जाणाऱ्या पाण्यामधुन पाणी मिळावे 
या मागणीसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वाठार किरोली येथील 
चौकात कराड- कोरेगाव रस्त्यावर रास्ता रोको आंदोलन केले होते . 
यापूर्वी झालेल्या आंदोलनाचा विचार करता भविष्यात उरमोडी धरण 
पाणी अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
१० ) पवनचक्क्या आंदोलन :- सातारा जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की संदर्भात 
वेळोवेळी पवनचक्की बंद आंदोलने, टाळेठोक, मोर्चा, धरणे आंदोलने 
ही श्रमीक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ . श्री . भारत पाटणकर , यांचे 
नेतृत्वात/मार्गदर्शनाखाली तसेच शेतकरी संघटना, संभाजी ब्रिगेड व 
माजी आ . श्री . शंभुराजे देसाई यांनी केलेली आहेत. दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०१४ रोजी श्रमीक मुक्ती दल अध्यक्ष डॉ . श्री . भारत 
पाटणकर यांनी जमीनीच्या मोजणीसाठीचे शुल्क भरण्यास पवनचक्की 
कंपन्यांकडून सुरु असलेली टाळाटाळ तसेच भाडेपट्ट्याच्यानिर्णयासाठी 
बोलविल्या जाणाऱ्या बैठकामध्ये सक्षम अधिकाऱ्यांची अनुपस्थितीच्या 
पार्श्वभुमीवर दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४ रोजी पासुन सातारा जिल्ह्यातील 
खटाव, कोरेगाव , पाटण व सातारा तालुक्यातील पवनचक्क्या बेमुदत 
बंद करण्याचा इशारा दिलेला होता . तसेच या पार्श्वभूमीवर मनसे 


१४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


जिल्हा सचिव विकास पवार यांनी सातारा जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात 
पवनचक्की व प्रशासनाचे भोंगळ कारभाराचे निषेधार्थ तीव्र आंदोलन 
करणार असल्याचा इशारा मा . जिल्हाधिकारी सातारा यांना एका 
निवेदनाद्वारे दिलेला आहे. भविष्यात पवनचक्की अनुषंगाने कोणत्याही 
प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 
११) तारळी धरण :- दिनांक २० जानेवारी २०१४ रोजी श्री. राजु 
शेळके , सामाजिक कार्यकर्ते यांनी जीवापाड जपलेल्या तारळी 
धरणग्रस्तांच्या जमिनी गेल्या , मायभूमीचा त्याग केला, मात्र धरणग्रस्त 
शेतकऱ्यांच्या शेताचे वाळवण होण्याची वेळ आली आहे. त्यांचे शेतीला 
पाणी मिळाले नाही तर आंदोलन तीव्र करणार असल्याचा इशारा 
यांनी एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे दिलेला होता. तसेच दिनांक २६ एप्रिल 
२०१४ रोजी प्रशासन व प्रकल्पग्रस्त यांची तारळी प्रकल्पग्रस्तांबाबत 
सकारात्मक चर्चा होवून शासनाने शब्द न पाळलेने श्री . राजु शेळके 
सामाजिक कार्यकर्ते हे नागठाणे येथील तारळी प्रकल्पाचे कार्यालयावर 
गोंधळ आंदोलन करणार असल्याचा इशारा एका पत्रकाद्वारे दिलेला 
आहे. या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
१२) श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष यांची पत्रकार परिषद व इशारा : 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा 
येथील नियोजन भवन येथे डॉ . भारत पाटणकर अध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती 
दल यांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी त्यांनी लोकाभिमुख पाणी 
संघर्ष समितीतर्फे दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मा . मुख्यमंत्री यांचे 
समवेत बैठक झाली होती. त्यामध्ये पाणी संघर्ष समितीबाबत ८ मुद्यांची 
चर्चा करणेत आली. त्यापैकी महत्त्वाचे ३ मुद्दे १. औद्योगिक क्षेत्रास 
महाराष्ट्र शासनाने ११८ टीएमसी पाणी दिले असुन सदरचे पाणी 
अद्यापी दुष्काळी भागास मिळाले नाही . २) दुष्काळी भागात देण्यात 
येणारे पाणी दुष्काळी तालुके हे उंचवट्यावर असल्याने लिफ्ट करुन 
द्यावे लागते त्याचे वीज बील शासनाने भरावे वगैरे मुद्द्यावर दिनांक 
१३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मा . मुख्यमंत्री यांचे समवेत बैठक होणार 
असुन त्याबाबत योग्य ते नियोजन न झालेस तीव्र आंदोलन करणेत 
येईल असा इशारा दिलेला होता. तसेच श्रमिक मुक्ती दल जिल्हा 
प्रमुख श्री . प्रशांत पन्हाळकर यांचे नेतृत्वात मौजे बोरीव व धरणग्रस्त 
गावामध्ये जिल्हाधिकारी सातारा यांचे आदेश डावलून नगरपरिषद 
रहिमतपुर चे नगरसेवक व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल 
माने हे बोरीव गावच्या हद्दीत विकास कामांची सुरुवात करुन 
नगरपालिकेकडून मालमत्ता कर याची बेकायदेशीर मागणी करुन 
लोकांमध्ये दहशद निर्मा करत असल्यामुळे मा . जिल्हाधिकारी सातारा 
यांना भेटण्यासाठी गांधी मैदान राजवाडा ते मोती चौक पोवईनाका 
ते जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा असा मोर्चा काढण्यात आला होता . 
सदर मोर्चात दहशदखोर लोकांचा कायमचा बंदोबस्त व्हावा व 
गोरगरीब धरणग्रस्त जनतेला न्याय देणेसाठी त्यांचे मध्ये पसरलेले 
भीतीचे व दहशतीचे वातावरण दुर होण्याच्या दृष्टीने योग्य कारवाई 
करावी या मागण्यांचे निवेदन देणेत आलेले आहे. 
१२ ) म. न. स. आंदोलने/ इशारे :- वाळु उपसा संदर्भात मनसे पदाधिकारी / 
कार्यकर्ते यांचेकडुन वेळोवेळी आंदोलने करण्याचे इशारे देण्यात येत 
असुन अचानपणेही आंदोलने करीत आहेत. तसेच सद्या प्रशासनाकडून 


वाळु उपचा/वाळु साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही 
पक्ष/ संघटना त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. दिनांक १७ फेब्रुवारी 
२०१४ रोजी रणजितसिंह भोसले मनसे अध्यक्ष, यांचे नेतृत्वात मनसे 
कार्यकर्ते यांनी तहसिलदार कार्यालय सातारा समोर शहर पोलीस ठाणे 
गुरनं . १४१ / २०१४ कलम ३७६ मधील आरोपी ऋशिकांत शिंदे रा . 
हुमगांव , ता . जावली, जि . सातारा यांचेवर गुन्हा दाखल झाला असुन , 
सदर आरोपी हा मा . श्री . शशिकांत शिंदे पालकमंत्री सातारा जिल्हा 
व अध्यक्ष कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांचे भाऊ आहेत. त्यामुळे 
त्याची जबाबदारी स्विकारून राजीनामा द्यावा यासाठी रास्ता रोको 
आंदोलन करणेत आले होते . सदरबाबत पदाधिकारी/ कार्यकर्ते यांनी मा . 
जिल्हाधिकारी सातारा यांचे जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेशाचा भंग 
केलेने सातारा शहर ठाणेस भाग ६ गुरनं२४ / २०१४ मु. पो . का .कलम 
३७ (१)१३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करणेत आला होता . त्यानंतर दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी रणजितसिंह भोसले मनसे अध्यक्ष, यांचे 
नेतृत्वात मनसे कार्यकर्ते हे जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा समोर 
धरणे आंदोलनास बसले होते . सदरवेळी त्यांनी आपल्या मागण्यांचे 
निवेदन मा . जिल्हाधिकारी सातारा यांना दिले . सदर निवेदनामध्ये 
शशिकांत शिंदे यांनी पालकमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा अन्यथा दिनांक 
२१ फेब्रुवारी २०१४ रोजी कोरेगाव मतदार संघामध्ये मनसे च्या वतीने 
जिल्ह्यातील महिलांना व जनतेस बरोबर घेऊन शशिकांत शिंदे व त्यांचे 
बंधु यांच्या निषेधार्थ महामोर्चा काढणेत येईल असा इशारा दिलेला 
होता . त्यानंतर दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी रणजितसिंह भोसले 
मनसे अध्यक्ष , यांचे नेतृत्वात मार्केटयार्ड ते तहसिलदार कार्यालय 
कोरेगाव असा मोर्चा काढणेत आला होता. त्यावेळी मनसे पदाधिकारी / 
कार्यकर्ते यांची भाषणे झाली. त्यामध्ये पालकमंत्री सातारा जिल्हा यांनी 
त्यांचे बंधु ऋषीकांत शिंदे यांचेवर दाखल झाले गुन्ह्याची नैतिक 
जबाबदारी घेऊन राजीनामा द्यावा , राजीनामा दिला नाही तर दिनांक 
२६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी पासून मनसे पक्षाचे वतीने विधानभवनासमोर 
ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील 
नदी पात्रातून वाळू चोरीवेळी झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे 
करुन गुन्हे दाखल होत नाहीत तोपर्यंत वाळूचेलिलाव करु नयेत अशी 
मागणी मनसे जिल्हाध्यक्ष रणजित भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना 
एका निवेदनाद्वारे केलेली आहे. दिनांक २ जानेवारी २०१४ रोजी मनसे 
जिल्हाध्यक्ष रणजित भोसले यांचे नेतृत्वात राष्ट्रवादीच्या प्रिया नाईक , 
उमाजी नाईक समाजाच्या पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष या दांपत्याच्या 
गुन्ह्यामध्ये जिल्ह्याचे पालकमंत्री शशिकांत शिंदे यांना सह आरोपी करावे 
या मागणीसाठी मोर्चा काढणेत आलेला होता . या अनुषंगाने भविष्यात 
कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . तसेच जिल्ह्यातील नदी पात्रातून वाळू चोरीवेळी झालेल्या 
शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करुन गुन्हे दाखल होत नाहीत तोपर्यंत 
वाळूचे लिलाव करु नयेत अशी मागणी मनसे जिल्हाध्यक्ष रणजित 
भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना एका निवेदनाद्वारे केलेली आहे . या 
अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
१३ ) अतिक्रमणे :- फलटण शहर येथील शिरवळ - लोणंद - बारामती 
रस्ता चौपदरीकरण भुयारी मार्ग , मौजे पारगांव, ता . खंडाळा येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन पुनर्वसन संपादन मोजणीचे कामकाज , कोडोली, 
देगांव , निगडी रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामाबाबत , तसेच बालाजी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१४१ 


ट्रस्ट अध्यक्ष , श्री . राजेंद्र चोरगे यांनी प्रांत कार्यालय सातारा ते पोवई 
नाका या दरम्यान असणारे अतिक्रमणे काढणेबाबत , आकार हॉटेल, 
सानके पाटील पेट्रोल पंप तसेच डी. बी. कदम मार्केट यार्ड एस. टी . 
स्टॅन्ड परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासननाने काढावीत नाहीतर बालाजी 
ट्रस्टच्या वतीने आंदोलन करणेत येईल अशा इशारा पत्रकार 
परिषदेत दिलेला होता. दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी बालाजी 
चॅरिटेबल ट्रस्टचे राजेंद्र चोरगे यांनी हिम्मत असेल तर पालिकेने 
बड्या धेंडांची अतिक्रमणे काढून दाखवावीत असे आवाहन सातारा 
पालिकेला केले असुन बदनामीचे षडयंत्र पालिकेने रचले असल्याचा 
आरोप एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे केलेला आहे . यास्तव कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
१४ ) धोम - बलकवडी धरण :- दिनांक २१ जानेवारी २०१४ रोजी आम 
आदमी पाटीचे जिल्हा संघटक श्री . राजेंद्र चोरगे यांनी वाईच्या 
पश्चिम भागातील धोम - बलकवडी धरण व बोगद्याचे काम पूर्ण होऊन 
१७ वर्षे झाली, तरी रेणावळे - आबेदरवाडी गावच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न 
मार्गी लागलेला नाही . सदरचा प्रश्न राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी 
काँग्रेस पक्षांकडून प्रलंबितच ठेवण्यात आला याबाबत लवकरच तीव्र 
आंदोलन छेडण्याचा इशारा एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे दिलेला आहे . 
१५) टेंभू धरण :- दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी विखळे ता . 
खटाव , जि . सातारा येथे टेंभुचे पाणी कलेढोण गणताली गावांना 
मिळावे वा मागणीसाठी कलेढोण ता . खटाव गणातील कलेढोण , 
पाचवड , विखळे, तरसवाडी, गारुडी, गारळेवाडी, मुळीकवाडी, ढोकरवाडी , 
पडळ , हिवरवाडी, कान्हरवाडी व मायणी या गावातील ग्रामस्थांनी , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री . टी . आर. गारळे (निवृत्त ), श्री . सुरेश 
शिंदे उपाध्यक्ष, सातारा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस, श्री. रघुनाथ जाधव 
रा. पाचवड माजी पंचायत समिती सदस्य यांचे नेतृत्वात तसेच आ . 
श्री . प्रभाकर घार्गे, माजी आ . डॉ . श्री. दिलीप येळगावरकर जिल्हाध्यक्ष 
राष्ट्रवादी काँग्रेस व सर्व पक्षीय स्थानिक नेत्यांच्या उपस्थितीत मल्हारपेठ 
पंढरपुर राज्य मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करणेत आले होते. 
सदरवेळी कलेढोण गणातील गावांना आजपर्यंत पाणी न मिळालेने 
किती नुकसान झाले. सातार जिल्ह्याचे पाणी राजकारण करुन सांगली 
जिल्ह्यामध्ये कसे काय कळविले गेले , कलेढोण गणातील गावांना पाणी 
मिळाले तर हे आंदोलन आणखी उग्र करण्याचे, तसेच येणाऱ्या 
लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाचे विरोधात मतदान करुन आपला 
मोलाचा हक्क बजावणार असल्याबाबत ठरले असुन मागण्याचे निवेदन 
तहसिलदार खटाव सौ . वैशाली राजमाने यांना देण्यात आले होते . 
१६ ) कोयनानगर धरण :- दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी पासुन 
दिपक शंकर शिंदे रा. कोयणानगर व १२ पर्जन्यमापक हे त्यांचे 
वेतनात वाढ व्हावी व शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे या 
मागणीसाठी कोयणा धरण व्यवस्थापन कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास 
बसलेले होते . दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी कार्यकारी अभियंता 
कोयना धरण व्यवस्थापन श्री. धरणे यांनी पर्जन्यमापक यांचे प्रश्नांबाबत 
मंत्रालय स्तरावर तातडीने कार्यवाही सुरु आहे असे पत्र उपोषणकर्त्यांना 
दिलेले त्यांचे उपोषण मागे घेतले होते . तसेच दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०१४ रोजी पासून धरण व्यवस्थापन कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन 
सुरु केले होते . व दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी पर्यंत मागण्या मान्य । 
न झालेस ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी पासुन कोणतेही निवेदन 


न देता आमरण उपोषणास बसले होते. परंतु त्यांच्या मागण्याबाबत 
शासकीय पातळीवर जलद हालचाली सुरु झाल्याने व त्याबाबत 
वारंवार पाठपुरावा करण्याबाबत श्री. राजाभाऊ शेलार उपसभापती 
पंचायत समिती पाटण यांनी ठोस आश्वासन दिलेने उपोषणकर्ते यांनी 
दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४ रोजी १३. ४० वा उपोषण मागे घेतले आहे. 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ रोजी प्रकाश देवजी साळुखे श्रमिक मुक्ती 
दल यांनी कार्यालयास बऱ्याच वर्षापासून नागरी सुविधापासुन वंचित 
असलेल्या कोयना धरणग्रस्तांच्या गावामध्ये सोई- सुविधा करण्याच्या 
कामांना खिळ बसली आहे वगैरे मागण्याचे अनुषंगाने अधिक्षक 
अभियंता , कोयना बांधकाम मंडळ यांना दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ 
रोजी कोयना धरणग्रस्त हे मोठ्या संख्येने भेटण्यास येत असलेबाबतचा 
इशारा दिलेला होता त्याप्रमाणे त्यांनी अधिक्षक अभियंता , कोयना 
बांधकाम मंडळ सातारा यांना भेटून निवेदन दिले होते . 
१७ ) गहु- हातगेघर धरणग्रस्त आंदोलन :- मा . आ . श्री . शिवेंद्रराजे 
भोसले यांचे नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा येथे महामोर्चा 
काढण्यात आला होता . त्यावेळी जर प्रशासनाने २ महिन्यात धरणग्रस्तांच्या 
मागण्याबाबत योग्य निर्णय न घेतलेस तीव्र आंदोलन छेडले जाईल 
असा इशारा दिलेला होता. दिनांक २१ जानेवारी २०१४ रोजी 
धरणग्रस्तांचे १०० % पुनर्वसन करावे, कालव्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांची 
जमीन जाणार आहे , त्या शेतकऱ्यांना धरणग्रस्ताप्रमाणे नुकसान 
भरपाई मिळावी या मागण्यासाठी शिवसेना कार्यकर्ते व हातगेघरमधील 
शेतकरी यांनी हातगेघर महु धरणाच्या उजव्या कालव्याचे सर्वेक्षणाचे 
काम थांबवून त्याबाबतचे निवेदन पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी यांना 
दिले आहे . त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 
१८ ) महिंद प्रकल्प :- दिनांक २० जानेवारी २०१४ रोजी गौतम यादव 
प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, श्री . चिंतामण यादव यांचे नेतृत्वात ढेबेवाडी पोलीस 
ठाणे हद्दीतील मौजे सळवे ता . पाटण, जि . सातारा येथील अल्पभुधारक 
शेतकरी तथा मागासवर्गीयांच्या जमिनी ल. पा . महिंद प्रकल्पासाठी 
शासनाने संपादन केल्यामुळे ते सर्वजण भुमीहीन झालेले आहेत 
यासाठी तहसिलदार कार्यालय पाटण समोर घंटानाद आंदोलन केले. 
सदरवेळी त्यांनी धरणग्रस्तांच्या मागण्यांची पुर्तता न झालेस वारंवार 
आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिलेला आहे. तरी भविष्यात प्रस्तुत 
प्रकरणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 
१९ ) सातारा हद्दवाढ :- सातारा लगतच्या ग्रामपंचायती व त्रिशकु 
भागातील नागरीकांबरोबर हद्दवाढी संदर्भात खुल्या वातावरणात चर्चा 
होणे आवश्यक आहे. कोणताही निर्णय जनतेवर लादु नये अन्यथा 
उद्रेक निश्चित असतो असे वक्तव्य राजेंद्र चोरगे यांनी प्रसिध्दी 
पत्रकाद्वारे केला आहे. सातार शहराच्या आजुबाजुच्या उपनगरातील 
ग्रामस्थांना सातारा नगरपरिषदेत सामील व्हायचे असताना काही नेते 
मंडळी हद्दवाढीविषयी गैरसमज पसरवित आहेत. त्यांचेकडून दबाव 
तंत्राचा वापर सुरु आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हद्दवाढ मंजुर करावी 
अशी मागणी शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवेदनाव्दारे जिल्हाधिकारी 
सातारा यांचेकडे केली आहे. सातारा शहराच्या हद्दवाढीला काहींचा 
पाठींबा तर काहींचा विरोध आहे. तर काही स्वतंत्र नगरपंचायत किंवा 
शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये समावेश करण्याची मागण आहे. असे 


१४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याने हद्दवाढीबाबत वादविवाद न घडवून 
आणता एक बैठक घ्यावी आणि हद्दवाढीबाबत जनमत आजमवण्यासाठी 
एक चर्चात्मक बैठक बोलवावी. अशी सुचना खासदार उदयनराजे 
भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना एका पत्रकाद्वारे दिली आहे . दिनांक 
२९ सप्टेंबर २०१३ रोजी सातारा हद्दवाढ संदर्भात शाहुनगरने 
पालिकेच्या हद्दीत जावे अगर कसे ? यासाठी शाहुनगर येथील 
नागरिकांची मते आजमावली असुन ८० % नागरिकांनी हद्दवाढीस 
विरोध केलेला आहे . सातारा शहर हद्दवाढी संदर्भात काही पक्ष/ 
संघटना तसेच त्रिशंकु भागातील लोकांचा विरोध असुन भविष्यात 
कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 
२० ) शेतकरी संघटना आंदोलन : - सन २०१३ - २०१४ या गळीत 
हंगामातील ऊसाला प्रतिटन पहिली उचल रुपये ३०००/ - द्यावी या व 
त्यांचे इतर मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक 
अध्यक्ष खा . श्री. राजु शेट्टी यांनी दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१३ ते दिनांक 
२७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पर्यंत पाचवडेश्वर ता . कराड या ठिकाणी 
ठिय्या आंदोलन केले होते . मात्र त्यानंतर त्यांनी २६५०/ - प्रति टन 
ऊस दर मान्य असले बाबतचे सांगून जर दिनांक १ जानेवारी २०१४ 
रोजी पर्यंत ऊसाला अंतिम दर जाहीर न केलेस पुन्हा : आंदोलन 
करणार असले बाबतचा इशारा दिलेला होता . अद्याप पर्यंत कोणत्याही 
साखर कारखान्याने ऊसाला अंतिम दर २६५० /- दिला नाही. त्यामुळे 
रुपये २६५० /- दर न मिळालेस कोणत्याही कारखान्यातून तयार साखर 
बाहेर जाऊ देणार नाही असा इशारा दिलेला आहे . त्यामुळे शेतकरी 
संघटनांच्या वतीने ऊस दराचे संदर्भात कोणत्याही प्रकारचे उग्र 
स्वरुपाचे आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच 
खा . राजु शेट्टी व इतर यांचेवर पोलीसांचे खुनाचा गुन्हा दाखल 
केलेने त्याबाबत अटक कारवाईचे कारणाने असंतोष निर्माण होवून 
कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होवू शकते . 
२१ ) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोल :- सातार 
जिल्ह्यातील फलटण, खटाव , माण व कोरेगाव या दुष्काळी तालुक्यांसह 
चालू वर्षी सद्यस्थितीत समाधानकारक पाऊस पडलेला आहे . मात्र । 
सद्यस्थितीत वीज मंडळाकडून ग्रामीण/ शहरी भागात वीज भार नियमन 
चालू केलेले आहे. त्यामुळे पिण्याचे व शेतीच्या पाण्याचा कृत्रिम प्रश्न 
निर्माण झालेला आहे . वीज भारनियमन होवू नये अशी ग्रामीण 
भागासह शहरातील लोकांची मागणी आहे. तसेच सध्या इयत्ता १० 
वी व १२ वी आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा सुरु आहेत 
अशा परिस्थितीत वीज भार नियमन केलेस त्यावरुन आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम होणेची शक्यता नाकारता येत नाही. 
२२ ) सातारा शहर , पाणी, रस्त्यातील खड्डे प्रश्न :- सध्या सातारा 
शहरामध्ये काही ठिकाणी पाण पुरवठ्याच्या जलवाहिन्या जोडण्याचे 
काम पूर्णत्वाकडे आहे. मात्र अजूनही शहरात कृत्रिम पाणी टंचाई 
निर्माण होत आहे . तसेच शहरात जलवाहिन्या टाकणे व अन्य 
कामांसाठी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे . त्यामुळे रस्त्यांमध्ये सर्वत्र 
खड्डेच खड्डे पडलेले आहेत . तसेच यासह विविध प्रकारच्या गैरसोयींबाबत 
सातारा शहरातील नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात असुन 
वेळोवेळी विविध पक्ष संघटनांकडून नगरपालिकेवर मोर्चा काढणे बाबतचे 
इशारे देत आहेत. सदरचा पाणी/रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर 


प्रश्न न सोडवल्यास त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२३ ) डॉ . नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येच्या अनुषंगाने विविध आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम :- अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ . नरेंद्र दाभोळकर 
यांची पुणे येथे अज्ञात मारेकऱ्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली आहे. 
सदर घटनेचा निषेध म्हणून सर्व सामाजिक संस्थांचे वतीने विविध 
प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालु आहेत. तसेच सदर हत्याकांडातील 
दोन आरोपींना अटक झालेली असुन मुख्य सुत्रधार शोधणेसाठी 
विविध संस्था, पक्ष सामाजिक संस्थांचे वतीने जिल्ह्यात तसेच राज्यव्यापी 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालु आहेत . त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२४ ) शिरवळ एमआयडीसी : - शिरवळ एमआयडीसी येथे असणाऱ्या 
कंपन्यांमध्ये स्थानिक कामगार व स्थानिक व्यावसायिक यांना डावलून 
बाहेरील कामगारांनी कामावर ठेवून स्थानिकांवर अन्याय केला जात 
आहे . याबाबत स्थानिक लोकांना न्याय न दिलेस कंपन्यांचे कामकाज 
चालू देणार नाही असा इशारा वेगवेगळे पक्ष, कामगार युनियन हे 
वारंवार देत असतात . त्या अनुषंगाने कोणताही अनुचित प्रकार 
घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता 
सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये, तसेच कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१४ चे 
१० . ०० पासून ते दिनांक १२ मार्च २०१४ रोजीचे २४ . ०० वाजता पर्यंत 
संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम 
३७(३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७(१) अन्वये 
शस्त्रबंदी आदेश लागू होणेस विनंती आहे. तसेच सदरच्या आदेशाचे 
कलम ३७ (१)(३) मधुन या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , 
उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती आहे. 

त्याअर्थी, मी , संजीव ना. देशमुख, अपर जिल्हाधिकारी, सातारा 
मला असलेल्या अधिकारा अन्वये मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे 
कलम ३७ (१)(३) अन्वये जमावबंदी आदेश दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ 
चे १०. ०० वाजलेपासून ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ चे २४ . ०० 
वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी आदेश व संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात सण , यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून मुंबई पोलिस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये शस्त्र बंदी कायद्याचा 
आदेश जारी करीत आहे. 
वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 

अ ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, सुरे, काठी किंवा 
शारिरीक ईजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तु 
बरोबर नेणे . 
___ ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे 

क ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यारे किंवा 
साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे . 
____ ड ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमांचे प्रदर्शन करणे . 

इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य 
वाजवणे अगर निती या विरुद्ध असतील 

अशी किंवा राज्याची शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास 
वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव करणे सोंग आणणे अशी चित्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१४३ 


चिन्ह फलक - अगर इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे 
किंवा त्यांचा लोकात प्रसार करणे. 

अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ 
किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही 
पोलिस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ 
किंवा अस्त्र त्याच्या पासुन जप्त केले जाणेस पात्र असेल आणि अशा 
त -हेने धरलेली वस्तु स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा 
होईल. पोटकलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक 
सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवडणूकीस वरील 
कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीर आहे . 

मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)( ३) मधील हा 
हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमुद केलेल्या इसमांना लागू होणार 
नाहीत . 

१ . शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या 
वरीष्ठांनी निर्दीष्ट केलेवरुन अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तु धारण करणे किंवा देणे 
आवश्यक आहे. 

२ , ज्यांना ज्यांना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणावरुन जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यानी लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती . 

३. सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 

४. ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजरा करावयाचा असेल त्यावेळी पोलीस अधिक्षक , संबंधित उपविभागीय 
अधिकारी, यांची आगावू परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा 
आदेश लागू होणार नाही . 
सातारा , २८ फेब्रुवारी २०१४. 


४ ) सहा पदरीकरण :- राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या गावामधील ग्रामस्थ, 
शेतकरी तसेच विविध पक्ष/ संघटनेच्या वतीने विविध मागण्याच्या अनुषंगाने 
कामबंद आंदोलने केलेली आहेत. सहापदरीकरण लगतचे वेळे , 
सुरुर , जोशीविहीर , आनेवाडी, भुईज , पाचवड , उडतारे , विरमाडे या 
गावातील लोकांनी आंदोलने केली तरीही रिलायन्स कंपनीने जमीनीच्या 
मोबदल्यात काहीही दिलेले नाही . रिलायन्स कंपनीचे विरोधात असंतोष 
पसरला आहे. सहापदरीकरणासंदर्भात अनागोंदी कारभार सुरु आहे . 
पैसे कमवून गब्बल झालेल्यांना व त्यांचे दलाल असलेल्यांना जागा 
दाखवू असा इशारा माजी जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप बाबर यांनी 
एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे दिलेला आहे . सद्या सुरु असलेले 
सहापदरीकरण कामकाजामध्ये तयार केलेले ड्रायव्हर्शन रस्त्याची 
दुरावस्था झाल्याने त्यातून आंदोलने होवून त्या अनुषंगाने कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
५ ) टोलनाका :- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष, श्री . राज 
ठाकरे , ट्रक चालक संघटनेचे प्रकाश गवळी , शिवसेना जिल्हाध्यक्ष 
श्री . पुरुषोत्तम जाधव तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी व 
कार्यकर्ते हे टोकनाक्यांचे विरुध्द विधान करीत असुन त्या अनुषंगाने 
म .न. से./शिवसेना/ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक होत 
आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी हे महामार्गावरील 
रस्त्याचे दुरुस्तीबाबत वेळोवेळी रिलायन्स कंपनीला कालावधी देवून 
रस्यांची दुरुस्ती करणेबाबत वेळ देत आहेत . तरीही रिलायन्स 
कंपनीकडून रस्ते दुरुस्तीबाबत प्रतिसाद मिळत नसल्याचे इतर पक्ष 
नाराजी व्यक्त करीत आहेत. रणजितसिंह भोसले जिल्हा अध्यक्ष 
म. न. से. यांनी पुणे सातारा महामार्गाचे काम रिलायन्स कंपनीच्या 
आडमुटीपणामुळे रखडले आहे. त्यांच्यावरती कारवाई होणेबाबत व 
निकृष्ट दर्जाच्या झालेल्या कामाची त्वरीत चौकशी करुन दंड करावा , 
फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत व अशा कंपन्यांना हद्दपार करावे 
अन्यथा दिनांक २ डिसेंबर २०१३ रोजी नंतर टाळेठोक आंदालेन 
तसेच अनेक तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करणार असलेबाबत इशारा 
दिलेला होता . दिनांक १४ जानेवारी २०१४ रोजी आम आदमी पार्टीचे 
संयोजक राजेंद्र चोरगे यांनी साताऱ्यात टोलचा प्रश्न भयानक आहे, 
अवाजवी व अन्यायकारक टोल कायमचा बंद होणे गरजेचे आहे. मात्र 
आंदोलनाचे नावाखाली मॅनेज होणाऱ्यांची नावे जनतेसमोर यायलाच 
हवीत असे असे वक्तव्य केलेले आहे . तसेच दिनांक १२ जानेवारी 
२०१४ रोजी कोल्हापूर येथील शिरोली, फुलेनगर व आर. के . नगर 
येथील टोलनाक्यांची शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी जाळपोळ केली असुन 
त्या पार्श्वभुमीवर व दिनांक २७ जानेवारी २०१४ रोजी श्री . राज ठाकरे 
व म. न. से. अध्यक्ष यांनी टोलनाका संदर्भात केले वक्तव्यावरुन मनसे 
पदाधिकारी/कार्यकर्त्यांनी राज्यभरात अनेक ठिकाणी टोलनाक्यांची तोडफोड 
केलेचे पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्यामध्ये त्याचे पडसाद उमटण्याची 
शक्यता नाकारते येत नाही. तसेच दिनांक २८ जानेवारी २०१४ रोजी 
कराड , तासवडे, लोणंद टोलनाका येथे मनसे कार्यकर्त्यांनी आंदोलने 
केली आहेत. त्यातुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 
६ ) शिरवळ - लोणंद-फलटण महामार्ग० :- दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१३ 
रोजी शिरवळ - लोणंद-फलटण महामार्गाच्या चौपदरीकणासाठी जिंती 
नाका फलटण येथील जमीनींचे भुसंपादन करण्याबाबत १३१ लोकांना 


२ 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सातारा यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक - ७८६५/डिसी/ २/ एमएजी/ २/ कावि /१३३ / सन २०१४. – ज्याअर्थी, 
पोलीस अधिक्षक सातारा यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले की , 
१ ) यात्रा : - बोरगाव पोलीस ठाणे हद्दीत श्री . रामरथ यात्रा हि दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २०१४ ते ५ फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीत सुरु झालेली 
असून सदर यात्रेचा मुख्य दिवस ३१ जानेवारी २०१४ रोजी असा 
आहे . तसेच जिल्ह्यात विविध ठिकाणी मोठ्या यात्रा सुरु असुन 
सदरच्या यात्रा कालावधीमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार अगर कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२) म. गांधी पुण्यतिथी :- दिनांक ३० जानेवारी २०१४ रोजी सर्वत्र 
महात्मा गांधी पुण्यतिथी साजरी करणेत येणार आहे. सदर दिवशी 
शासकीय कार्यालये , शाळा महाविद्यालये व इतर ठिकाणी महात्मा 
गांधीच्या प्रतिमेचे पुजन करणेत येते . 
३) गणेश जयंती :- दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सर्वत्र मोठ्या 
उत्साहात गणेश जयंती साजरी करणेत येणार आहे. तसेच सदर वेळी 
विविध ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते . 


१४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


उपविभागीय कार्यालयाने नोटीस पाठविल्या असुन संपादनामुळे अनेकांचे ग्रामस्थ यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने प्रमुख मार्गदर्शिका , मेधा पाटकर , 
व्यवसाय बंद पडणार आहेत तर कित्तेकजण बेघर होणार असल्याने सुनीती सु. र . (जन आंदोलन राष्ट्रीय समन्वयक ), यांचे मार्गदर्शनाखाली 
शासनाने याबाबत फेर विचार करुन नुकसान भरपाई व इतर श्री. अनिल शिंदे, अध्यक्ष वांग -मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती यांचे 
मागण्याबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कोणतीही कारवाई नेतृत्वात वांग -मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे या मागणीसाठी 
करु नये अन्यथा यास विरोध करणार असल्याचा इशारा व्यावसायिक आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे वेळोवेळी आयोजन करणेत येत आहे . 
व स्थानिक नागरिकांची एका निवेदनाद्वारे दिलेला आहे. या अनुषंगाने वांग - मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती अध्यक्ष, सुनिल मोहिते यांनी 
भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता वांग-मराठवागीचे हजारो धरणग्रस्तांसह प्रजासत्ताक दिनादिवशी 
नाकारता येत नाही. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा 
७ ) कराड वितानतळ विस्तारवाढ : - श्रमिक मुक्त दल अध्यक्ष, डॉ . 

दिलेला होता . त्याप्रमाणे वांग- मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती 
भारत पाटणकर यांचे नेतृत्वात /मार्गदर्शनाखाली कराड विमानतळ 

पदाधिकारी/ व कार्यकर्ते यांची शासकीय विश्रामगृह सातारा येथे धरणग्रस्त , 
विरोधी शेतकरी मेळावे, पत्रकार परिषदा आयोजित करणेत येत 

मा . जिल्हाधिकारी व मा . शशिकांत शिंदे पालकमंत्री सातारा जिल्हा 
आहेत. कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरण करणेकामी भूमी अभिलेख 

___ यांची संयुक्त मिटींग घेण्यात आली. 
व महसुल प्रशासनाकडुन विमानतळ विस्तारीकरणात बाधीत होणारे दिनांक २९ जानेवारी २०१४ रोजी मा . पतंगराव कदम मंत्री 
जागेची मोजणी झाली असुन त्या अनुषंगाने डॉ . श्री . भारत पाटणकर पुनर्वसन यांचेसोबत मिटींग घेऊ त्यावेळी सदरबाबत निर्णय घेण्यात 
श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक तसेच विमानतळ येईल असे आश्वासन मिळालेने त्यांनी उपोषण स्थगित केले व मा . 
विस्तारीकरण विरोधी कृती समिती अध्यक्ष श्री . अशोक थोरात यांचा जिल्हाधिकारी सातारा यांनी ५ मागण्याचे निवेदन दिलेले आहे. सद्या 
कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरणास तीव्र विरोध आहे . विमानतळ वांग -मराठवाडी कृती समितीमध्ये अंतर्गत श्रेयवाद निर्माण झाला असुन 
विस्तारीकरणासंदर्भात जमीन संपादनासंबंधी बाधितांना नोटीसा दिल्या एकमेकांविरुध्द वृत्तपत्रामध्ये बातम्या देण्याचे काम सुरु आहे. तसेच 
असुन सदर नोटीसाला लेखी उत्तर देणार आहोत . शासन जर धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन कारणावरुन डॉ. भारत पाटणकर यांची संघटना 
कायद्याने लढत असले तर आम्हीही त्याच पध्दतीने जशास तसे उत्तर व मेधा पाटकर यांची संघटना यांचेमध्येही वाद असुन एकमेकाविरुद्ध 
देऊ असे वक्तव्य डॉ . श्री . भारत पाटणकर यांनी कराड येथे पत्रकार पत्रकबाजी-वर्तमानपत्रात बातम्या देण्याचे कामकाज सुरु आहे. त्या 
परिषदेत केले आहे . विमानतळ विस्तारीकरणास स्थानिक शेतकरी, अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
ग्रामस्थ लोकप्रतिनिधी इत्यादींचा विरोध आहे. तसेच काही राजकीय नाकारता येत नाही. 
पक्षाचे नेते देखिल त्यास पाठिंबा देत आहेत. सदर आंदोलनाला सद्या 

१० ) उत्तरमांड प्रकल्पत :- श्री . पंढरीनाथ एकावडे अध्यक्ष स्वाभिमानी 
राजकीय स्वरुप प्राप्त असुन त्यामध्ये जिल्ह्यातील दोन प्रमुख पक्षामधील 

शेतकरी संघटना पाटण तालुका यांनी खासदार श्री . राजु शेट्टी , श्री . 
नेत्यामध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातुन कायदा व 

शंभुराजे देसाई व श्री . पंजाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वात धरणग्रस्तांचे 
सुव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

विविध मागण्यासाठी जोपर्यंत शेवटच्या धरणग्रस्तास न्याय मिळत नाही 
८ ) पवनचक्क्या आंदोलन :- सातारा जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की संदर्भात तो पर्यंत शासनाशी लढा सुरु ठेवणार असलेबाबतचा इशारा एका 
वेळोवेळी पवनचक्की बंद आंदोलने, टाळेठोक , मोर्चा, धरणे आंदोलने प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिलेला आहे . 
ही श्रमीक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ . श्री . भारत पाटणकर , यांचे 

११) उरमोडी धरणग्रस्त :- श्री . पार्थ पोळके मागासवर्गीय शेतकरी 
नेतृत्वात/ मार्गदर्शनाखाली तसेच शेतकरी संघटना, संभाजी ब्रिगेड व 

धरणग्रस्त पंचायत कार्यालय सातारा यांनी उरमोडी धरणग्रस्तांनी 
माजी आ . श्री . शंभुराजे देसाई यांनी केलेली आहेत. दिनांक ७ 

किरकसाल , वाघमोडीवाडी येथील आजअखेर कोणताही निर्णय 
जानेवारी २०१४ ते १४ जानेवारी २०१४ रोजी पर्यंत श्री . धैर्यशिल 

झालेला नाही . शासनाला मागासवर्गीयांच्या समस्याबाबत काहीएक 
पाटील म. न. से. माढा मतदार संघ यांचे नेतृत्वात ६० ते ७० मनसे 

सहानुभूती नाही यास्तव दिनांक २५ जानेवारी २०१४ रोजी पासून 
कार्यकर्ते यांचेसह तहसिलदार कार्यालय वडुज समोर इनरकॉन 

जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा समोर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार 
कंपनी व प्रशासनाचा भोंगळ कारभार यांचे निषेधार्थ आमरण उपोषणास 

असल्याबाबतचा इशारा दिलेला होता . त्या अनुषंगाने उप जिल्हाधिकारी 
बसले होते. दिनांक १२ जानेवारी २०१४ रोजी सदर उपोषण ठिकाणी 

पुनर्वसन सातारा यांनी सदरबाबत कार्यवाही चालु असल्याचे सांगितले 
सदाभाऊ खोत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष 

त्यांनी बेमुदत धरणे आंदोलन स्थगित केले आहे. यापूर्वी झालेल्या 
यांनी भेट देवून संघटीतपणे लढा देण्याचा इशारा दिलेला होता. 

आंदोलनाचा विचार करता भविष्यात उरमोडी धरण पाणी अनुषंगाने 
तसेच या पार्श्वभुमीवर मनसे जिल्हा सचिव विकास पवार यांनी सातारा , 

कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात पवनचक्की व प्रशासनाचे भोंगळ कारभाराचे 
निषेधार्थ तीव्र आंदोलन करणाच असल्याचा इशारा मा . जिल्हाधिकारी 

१२) महिंद प्रकल्प :- दिनांक २० जानेवारी २०१४ रोजी गौतम यादव 
यांना एका निवेदनाद्वारे दिलेला आहे. भविष्यात पवनचक्की अनुषंगाने 

प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, श्री. चिंतामण यादव यांचे नेतृत्वात ढेबेवाडी 
कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

पोलीस ठाणे हद्दीतील मौजे सळवे ता . पाटण , जि . सातारा येथील 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

अल्पभुधारक शेतकरी तथा मागासवर्गीयांच्या जमिनी ल. पा . महिंद 
९ ) वांग मराठवाडी धरणग्रस्त : - सातारा जिल्ह्यातील डेबेवाडी पोलीस 

प्रकल्पासाठी शासनाने संपादन केल्यामुळे ते सर्वजण भुमीहीन झालेले 
ठाणे हद्दीतील वांग -मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती प्रकल्प बाधीत 

आहेत यासाठी तहसिलदार कार्यालय पाटण समोर घंटानाद आंदोलन 


नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१४५ 


केले . सदरवेळी त्यांनी धरणग्रस्तांच्या मागण्यांची पुर्तता न झालेस 
वारंवार आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिलेला आहे . तरी भविष्यात 
प्रस्तुत प्रकरणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
१३ ) तारळी धरण :- दिनांक २० जानेवारी २०१४ रोजी श्री . राजु 
शेळके, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी जीवापाड जपलेल्या तारळी 
धरणग्रस्तांच्या जमिनी गेल्या, मायभूमीचा त्याग केला, मात्र धरणग्रस्त 
शेतकऱ्यांच्या शेताचे वाळवण होण्याची वेळ आली आहे . त्यांचे शेतीला 
पाणी मिळाले नाही तर आंदोलन तीव्र करणार असल्याचा इशारा 
यांनी एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे दिलेला आहे . तसेच दिनांक २६ एप्रिल 
२०१३ रोजी प्रशासन व प्रकल्पग्रस्त यांची तारली प्रकल्पग्रस्तांबाबत 
सकारात्मक चर्चा होवून शासनाने शब्द न पाळलेने श्री . राजु शेळके 
सामाजिक कार्यकर्ते नागठाणे येथील तारळी प्रकल्पाचे कार्यालयावर 
गोंधळ आंदोलन करणाच असल्याचा इशारा एका पत्रकाद्वारे दिलेला 
आहे. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 
१४ ) म.न . से. आंदोलन/ इशारे :- वाळु उपसा संदर्भात मनसे पदाधिकारी / 
कार्यकर्ते यांचेकडून वेळोवेळी आंदोलने करण्याचे इशारे देण्यात येत 
असुन अचानकपणेही आंदोलने करीत आहेत. तसेच सद्या प्रशासनाकडून 
वाळु / उपसा साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने पक्ष/ 
संघटना त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. दिनांक २५ जानेवारी 
२०१४ रोजी मनसे जिल्हा सचिव , रविंद्र शेलार यांचे नेतृत्वात बोगस 
मजुर सहकारी संस्थावर कारवाई करावी या मागणीसाठी सहायक 
निबंधक पाटण यांचे कार्यालयासमोर उपोषण करणेत आले. सदरवेळी 
बोगस मजुर सहकारी संस्थावर कारवाई न झालेस १५ दिवसात मनसे 
स्टाईलनि आंदोलने करणेचा इशारा सहायक निबंधक पाटण यांना 
एका निवेदनाद्वारे दिलेला आहे. सातारा जिल्ह्यातील सातारा शहर 
पोलीस ठाणे हद्दीत दिनांक २३ डिसेंबर २०१३ रोजी दुपारी १३. ५० 
ते १५ . २० या वेळेत म.न. से . जिल्हाध्यक्ष श्री. रणजितसिंह भोसले यांचे 
नेतृत्वात म. न. से. पदाधिकारी यांच्यावर चुकीच्या पध्दतीने काढलेली 
हद्दपारी कारवाई ही जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री . शशिकांत शिंदे यांच्या 
दबावाने काही अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या प्रस्तावाच्या निषेधार्थ राजवाडा । 
ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढणेत आला होता. त्यावेळी 
मनसे जिल्हाध्यक्ष यांनी पालकमंत्र्यांचा भ्रष्टाचार बाहेर काढणार आहे , 
आणि तडीपारीचा निर्णय होईल त्यानंतर मी त्या अधिकाऱ्यांची नावे 
सांगणार आहे असे वक्तव्य केले होते . जिल्ह्यातील नदी पात्रातून वाळू 
चोरीवेळी झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करुन गुन्हे दाखल 
होत नाहीत तोपर्यंत वाळूचे लिलाव करु नयेत अशी मागणी मनसे 
जिल्हाध्यक्ष रणजित भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना एका निवेदनाद्वारे 
केलेली आहे . दिनांक २ जानेवारी २०१४ रोजी मनसे जिल्हाध्यक्ष 
रणजित भोसले यांचे नेतृत्वात राष्ट्रवादीच्या प्रिया नाईक उमाजी 
नाईक समाजाच्या पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्षा या दांपत्याच्या जिल्ह्याचे 
पालकमंत्री शशिकांत शिंदे यांना सह आरोपी करावे या मागणीसाठी 
मोर्चा काढणेत आलेला होता. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
१५ ) टेबललॅन्ड :- पाचगणी येथील टेबललॅन्डवरील ८० एकरात 
घोडागाडी व्यवसायिकांचा मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांनी प्रवेश बंदी 


केली असतानाही सद्या येथे स्थानिक नागरिक , नगरसेवक तसेच 
मुख्याधिकारी यांचे दुर्लक्षामुळे घोडागाडी व्यावसायिक हे बंदी असतानादेखिल 
चालविण्याचा व्यवसाय करीत आहेत . त्यातुन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
१६ ) अतिक्रमणे :- फलटण शहर येथील शिरवळ- लोणंद- बारामती 
रस्ता चौदपदरीकरण भुयारी मार्ग, मौजे पारगांव , ता. खंडाळा येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन पुनर्वसन संपादन मोजणीचे कामकाज, कोडोली, 
देगांव , निगडी रस्त्यावरील अनाधिकृत बांधकामाबाबत , तसेच बालाजी 
ट्रस्ट अध्यक्ष, श्री . राजेंद्र चोरगे यांनी प्रांत कार्यालय सातारा ते पोवई 
नाका या दरम्यान असणारे अतिक्रमणे काढावीत , आकार हॉटेल , 
साबळे पाटील पेट्रोल पंप तसेच डी . बी. कदम मार्केट यार्ड , एस . टी . 
स्टॅन्ड परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासनाने काढावीत नाहीतर बालाजी 
ट्रस्टच्या वतीने आंदोलन करणेत येईल असा इशारा पत्रकार 
परिषदेत दिलेला होता. दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी बालाजी 
चॅरिटेबल ट्रस्टचे राजेंद्र चोरगे यांनी हिम्मत असेल तर पालिकेने 
बड्या धेंडांची अतिक्रमणे काढून दाखवावीत असे आवाहन सातारा 
पालिकेला केले असुन बदनामीचे षडयंत्र पालिकेने रचले असल्याचा 
आरोप एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे केलेला आहे. यातून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
१७) महु- हातगेघर धरणग्रस्त आंदोलन :- मा . आ . शिवेंद्रराजे भोसले 
यांचे नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा येथे महामोर्चा काढण्यात 
आला होता. त्यावेळी जर प्रशासनाने २ महिन्यात धरणग्रस्तांच्या 
मागण्याबाबत योग्य निर्णय न घेतलेस तीव्र आंदोलन छेडले जाईल 
असा इशारा दिलेला होता. दिनांक २१ जानेवारी २०१४ रोजी 
धरणग्रस्तांचे १०० % पुनर्वसन करावे, कालव्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांची 
जमीन जाणार आहे त्या शेतकऱ्यांना धरणग्रस्ताप्रमाणे नुकसान भरपाई 
मिळावी या मागण्यासाठी शिवसेना कार्यकर्ते व हातगेघरमधील शेतकरी 
यांनी हातगेघर महु धरणाच्या उजव्या कालव्याच्या सर्वेक्षणाचे काम 
थांबवून त्याबाबतचे निवेदन पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी यांना दिले 
आहे . त्यातुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
१८ ) संगननगर धक्का पुल : - सद्या संगमनगर धक्का पुल संदर्भात 
राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये श्रेयवाद सुरु असुन 
त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 
१९ ) कराड न्यायालय गोळीबार घटना :- पै. संजय पाटील खुन खटल्यातील 
आरोपी सलीम महंमद शेख ऊर्फ सल्या चेप्या हा कराड शहर 
पो . स्टे . गुरनं . १६८ / २००४ या गुन्ह्यातील तारखेस हजर रहाणेकामी 
मित्रासोबत कराड कोर्टामध्ये गेला असता कोर्टाचे आवारात त्याचेवर 
रिव्हॉल्वरमधुन गोळ्या झाडण्याची घटना घडली असुन सद्या सदर 
केसची सातारा न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्याठिकाणी कोणताही 
अनुचित प्रकार घडु शकतो. अशा प्रकारच्या घटनामधुन जातीव तणाव 
निर्माण होवून परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाणेची शक्यता आहे . तसेच 
प्रस्तुत प्रकरणी टोळीयुध्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
२० ) सातारा हद्दवाढ :- सातारा लगतच्या ग्रामपंचायती व त्रिशंकु 
भागातील नागरिकांबरोबर हद्दवाढी संदर्भात खुल्या वातावरणात चर्चा 


१४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


होणे आवश्यक आहे. कोणताही निर्णय जनतेवर लादु नये अन्यथा 
उद्रेक निश्चित असतो असे वक्तव्य राजेंद्र चोरगे यांनी प्रसिध्दी 
पत्रकाद्वारे केला आहे. सातारा शहराच्या आजुबाजुच्या उपनगरातील 
ग्रामस्थांना सातारा नगरपरिषदेत सामील व्हायचे असताना काही नेते 
व पुढारी मंडळी हद्दवाढीविषयी गैरसमज पसरवित आहेत . त्यांचेकडुन 
दबाव तंत्राचा वापर सुरु आहे . कोणत्याही परिस्थितीत हद्दवाढ मंजुर 
करावी अशी मागणी शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे 
जिल्हाधिकारी सातारा यांचेकडे केली आहे. सातारा शहराच्या हद्दवाढीला 
काहींचा पाठींबा तर काहीचा विरोध आहे. तर काही स्वतंत्र नगरपंचायत 
किंवा शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये समावेश करण्याची मागणी आहे. असे 
वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याने हद्दवाढीबाबत वादविवाद न घडवून 
आणता एक बैठक घ्यावी आणि हद्दवाढीबाबत जनमत आजमवण्यासाठी 
एक चर्चात्मक बैठक बोलवावी. अशी सुचना खासदार उदयराजे 
भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना एका पत्रकाद्वारे दिली आहे. दिनांक 
२९ सप्टेंबर २०१३ रोजी सातारा हद्दवाढ संदर्भात शाहुनगरने 
पालिकेच्या हद्दीत जावे अगर कसे ? यासाठी शाहुनगर येथील 
नागरिकांची मते आजमावली असुन ८० % नागरिकांची हद्दवाढीस 
विरोध केलेला आहे. सातारा शहर हद्दवाढी संदर्भात काही पक्ष/ 
संघटना तसेच त्रिशंकु भागातील लोकांचा विरोध असुन भविष्यात 
कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 
२१ ) धाम -बलकवडी :- दिनांक २१ जानेवारी २०१४ रोजी आम आदमी 
पार्टीचे जिल्हा संघटक श्री. राजेंद्र चोरगे यांनी वाईच्या पश्चिम 
भागातील धोम - बलकवडी धरण व बोगद्याचे काम पूर्ण होऊ १७ वर्षे 
झाली, तर रेणावळे आंबेदरवाडी गावच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न मार्गी 
लागलेला नाही . सदरचा प्रश्न हा राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी 
काँग्रेस पक्षांकडून प्रलंबितच ठेवण्यात आला लवकरच तीव्र आंदोलन 
छेडण्याचा इशारा एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे दिलेला आहे. 
२२ ) टेंभू धरण :- दिनांक २४ जानेवारी २०१४ रोजी श्री. सुरेंद्र गुदगे 
माजी जिल्हा परिषद यांनी कलेढोण ता. खटाव परिसरातील शेती 
व पाण्याचा प्रश्न टेंभूच्या पाण्याशिवाय सुटूच शकत नाही तसेच या । 
भागास पाणी मिळालेच पाहिजे यासाठी एकत्रित लढा देवून आरपारची 
लढाई करणार असल्याचा इशारा कानकात्रेवाडी येथील अंगणवाडी 
इमारतीचा लोकार्पण सोहळा व साठवण बंधाऱ्याचे भूमीपुजन प्रसंगी 
दिलेला आहे. 
२३ ) श्रमिक मुक्ती दलाचे राज्यस्तरीय संमेलन व इशारा :- रहिमतपुर 
(बोरीव) येथे दिनांक २४, २५, २६ डिसेंबर २०१३ रोजी श्रमिक मुक्ती 
दलाचे राज्यस्तरीय वार्षिक संमेलन झाले. सदर संमेलनामध्ये श्रमिक 
मुक्ती दल अध्यक्ष डॉ. श्री. भारत पाटणकर यांनी पाणी योजनेची फेर 
आकारणी करावी विजबिले पाणीपट्टीत मिसळु नयेत . आटपाटीचे 
प्रकल्पास निधी द्यावा यासाठी श्रमिक मुक्ती दलाचे वतीने फेब्रुवारी 
२०१४ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे सर्व शक्तीनिशी आंदोलनासाठी 
हजर राहणेचे आवाहन केले आहे. 
२४ ) शेतकरी संघटना आंदोलन :- सन २०१३- २०१४ या गळीत 
हंगामातील ऊसाला प्रतिटन पहिली उचल रुपये ३००० द्यावी या व 
त्यांचे इतर मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक 
अध्यक्ष खासदार श्री . राजु शेट्टी यांनी दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१३ ते 


२७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पर्यंत पाचवडेश्वर ता . कराड या ठिकाणी 
ठिय्या आंदोलन केले होते . मात्र त्यानंतर त्यांनी २६५० प्रति टन ऊस 
दर मान्य असले बाबतचे सांगून जर दिनांक १ जानेवारी २०१४ रोजी 
पर्यंत ऊसाला अंतिम दर जाहीर न केलेस पुन्हा: आंदोलन करणार 
असले बाबतचा इशारा दिलेला होता. अद्याप पर्यंत कोणत्याही साखर 
कारखान्याने ऊसाला अंतिम दर २६५० रुपये दिलेला नाही. त्यामुळे 
२६५० दर न मिळालेस कोणत्याही कारखान्यातून तयार साखर बाहेर 
जाऊ देणार नाही असा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे शेतकरी 
संघटनांच्या वतीने ऊस दराचे संदर्भात कोणत्याही प्रकारची उग्र 
स्वरुपाची आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
२५ ) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा 
जिल्ह्यातील फलटण , खटाव , माण व कारेगाव या दुष्काळी तालुक्यांसह 
चालू वर्षी सद्यस्थितीत समाधानकारक पाऊस पडलेला आहे . मात्र 
सद्यस्थितीत वीज मंडळाकडून ग्रामीण/ शहरी भागात वीज भार नियमन 
चालू केलेले आहे. त्यामुळे पिण्याचे/ शेतीच्या पाण्याचा कृत्रीम प्रश्न 
निर्माण झालेला आहे. वीज भारनियमन होवू नये अशी ग्रामीण 
भागासह शहरातील लोकांची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत वीज भार 
नियमन केलेस यावरुन आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 
२६ ) सातारा शहर , पाणी, रस्त्यातील खड्डे प्रश्न :- सध्या सातारा 
शहरामध्ये काही ठिकाणी पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहिन्या जोडण्याचे 
काम पूर्णत्वाकडे आहे. मात्र अजूनही शहरात कृत्रीम पाणी टंचाई 
निर्माण होत आहे. तसेच शहरात जलवाहिन्या टाकणे व अन्य 
कामांसाठी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे . त्यामुळे रस्त्यांमध्ये सर्वत्र 
खड्डेच खड्डे पडलेले आहेत. तसेच यासह विविध प्रकारच्या गैरसोसींबद्दल 
सातारा शहरातील नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात असून 
वेळोवेळी विविध पक्ष संघटनांकडून नगरपालिकेवर मोर्चा काढणे 
बाबतचे इशारे देत आहेत. सदरचा पाणी/ रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न 
व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्यानुषांने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२७ ) डॉ . नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येच्या अनुषंगाने विविध आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम :- अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ . नरेंद्र दाभोळकर 
यांची पुणे येथे अज्ञात मारेकऱ्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली आहे 
सदर घटनेचा निषेध म्हणून सर्व सामाजिक संस्थांचे वतीने विविध 
प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . तसेच सदर हत्याकांडातील 
दोन आरोपींना अटक झालेली असुन मुख्य सुत्रधार शोधणेसाठी 
विविध संस्था , पक्ष सामाजिक संस्थांचे वतीने जिल्ह्यात तसेच राज्यव्यापी 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत त्यानुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२८ ) वीज दरवाढीचे निषेधार्थ आंदोलन : - महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनीने अन्यायकारक विजेची दरवाढ केलेली आहे . सदर 
वीज दरवाढीच्या अनुषंगाने सर्वसामान्य ग्राहकांसह औद्योगिक क्षेत्रातही 
प्रचंड नाराजी आहे. विज दरवाढीच्या निषेधार्थ विज ग्राहक व 
आद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समितीतर्फे सातारा जिल्ह्यासह 
राज्यात सर्वत्र विज बिलांची होळी व अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
केले जात आहेत . सदरची अन्यायकारक दरवाढ मागे न घेतल्यास 
तीव्र स्वरुपाची आंदोलने करण्याचा इशारा औद्योगिक संघटना /विज 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१४७ 


ग्राहक यांनी दिलेला आहे. या अनुषंगाने कोणताही कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
२९ ) शिरवळ एमआयडीसी :- शिरवळ एमआयडीसी येथे असणाऱ्या 
कंपन्यांमध्ये स्थानिक कामगार व स्थानिक व्यावसायिक यांना डावलून 
बाहेरील कामगारांना कामावर ठेवून स्थानिकांवर अन्याय केला जात 
आहे. याबाबत स्थानिक लोकांना न्याय न दिलेस कंपन्यांचे कामकाज 
चालू देणार नाही असा इशारा वेगवेगळे पक्ष, कामगार युनियन हे 
वारंवार देत असतात. त्या अनुषंगाने कोणताही अनुचित प्रकार 
घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
३० ) पर्यटन स्थळाचे माहीतीबाबत :- सातारा जिल्ह्यातील ठोसेघर , 
लिंगमळा, सज्जनगड , कास पठार , कोयनानगर येथील ओझर्डे धबधबा 
इत्यादी पहाण्यासाठी राज्यातून तसेच परराज्यातून मोठ्या प्रमाणावर 
पर्यटक खाजगी वाहनाने येत असुन त्यामुळे वाहनांची संख्या वाढून 
वाहतुकीची कोंडी होते तसेच स्थानिक नागरिकांनादेखिल दैनंदिन 
व्यवहार व वाहतुकीस अडथळे निर्माण होते, त्यातुन हुल्लडबाजी 
करणारे पर्यटक व स्थानिक यांचेमध्ये वादाचे वेळप्रसंगी भांडणे , 
मारामारी असे प्रसंग निर्माण होतात . असे प्रसंग निर्माण झालेवरुन 
महाबळेश्वर /पाचगणी पोलीस ठाणेस यापुर्वी गुन्हा दाखल करणेत 
आलेले आहेत . 
३१) बेमुदत अंगणवाड्या बंद आंदोलन :- दिनांक ६ जानेवारी २०१४ 
रोजी पासुन श्री . शौकतभाई पठाण महासचिव सातारा जिल्हा पुर्व 
प्राथमिक शिक्षिका सेविका संघ यांचे नेतृत्वात मानधनाऐवजी पगार 
मिळावा थकीत टि . ए. डी. ए. बिले मिळावीत वगैरे मागण्यांच्या अनुषंगाने 
सातारा शहर पोलीस ठाणे हद्दीतील सर्व ठिकाणी अंगणवाड्या बेमुदत 
बंद आंदोलन सुरू आहे. त्या अनुषंगाने भविष्यात कोणताही कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
३२) जिल्हाधिकारी, कार्यालयासमोरील विविध उपोषणे : - दिनांक २६ 
जानेवारी २०१४ रोजी प्रजासत्ताक दिना दिवशी मा . जिल्हाधिकारी 
कार्यालयासमोर विविध मागण्यांच्या पार्श्वभुमीवर विविध पक्ष संघटनांच्या 
वतीने उपोषणे, धरणे, आंदोलने करणेत आलेली होती . अशा करणेत 
आलेल्या उपोषणांच्या अनुषंगाने भविष्यात कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक ३० जानेवारी २०१४ चे १०. ०० ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ 
रोजीचे २४ . ०० वा पर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या 
कायद्याचे कलम ३७(१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागु होणेस विनंती 
आहे. तसेच सदरच्या आदेशाचे कलम ३७ ( १)( ३ ) मधुन या कालावधीत 
शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम 
वगळण्यास विनंती आहे . 

त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
सातारा मला असलेल्या अधिकारा अन्वये मुंबई पोलिस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ (१)( ३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी 
आदेश व संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा व कार्यक्रम वगळून मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३ ) अन्वये जमावबंदी आदेश 


दिनांक ३० जानेवारी २०१४ चे १० . ०० वाजलेपासून ते दिनांक १२ 
जानेवारी २०१४ चे २४ .०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई 
पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये शस्त्र बंदी व 
जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे . 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई आहे . 
__ अ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका, सुऱ्या , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे . 

ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 

क ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यारे किंवा 
साधने बरोबर नेणे , जमा किंवा तयार करणे. 

ड) व्यक्तीची अगरे प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 

इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाजवणे, 
सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची शांतता 
धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव 
सोंग आणणे अशी चित्र चिन्ह फलक - अगर इतर कोणताही जिन्नस 
वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार करणे . 
___ अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ 
किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही 
पोलिस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ 
किंवा अस्त्र त्याच्या पासुन जप्त केले जाणेस पात्र असेल आणि अशा 
त -हेने धरलेली वस्तु स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा 
होईल . पोटकलम (३ ) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक 
सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणूकीस वरील 
कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) मधील या 
हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमुद केलेल्या इसमाना लागू होणार 
नाहीत . 

१) शासनाची सेवा करणारे किंवा करणेच्या कामी ज्यांच्या वरीष्ठांनी 
निर्दिष्ट केलेवरुन अगत त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ 
मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तु धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 

२) ज्यांना ज्यांना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणावरुन जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यानी लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती . 

३) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 

४) ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजया करावयाचा असेल त्यावेळी पोलीस अधिक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलिस अधिकारी, यांची आगावू परवानगी घेतली असेल तर त्यांना 
सदरचा आदेश लागू होणार नाही . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक २९ जानेवारी 
२०१४ रोजी काढण्यात आला आहे. 
सातारा , २९ जानेवारी २०१४ . 


१४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सातारा यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक - ५२९८ /डिसी/२/ एमएजी/२/ कावि / ३१७७/ सन २०१३ . - ज्याअर्थी , 
पोलीस अधिक्षक सातारा यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले की , 
१ ) यात्रा :- सध्या जिल्ह्यात म्हसवड येथील श्री सिध्दनाथ यात्रा दिनांक 
२९ नोव्हेंबर २०१३ ते ७ डिसेंबर २०१३, मायणी येथील श्री श्री 
सिध्दनाथ यात्रा दिनांक १ डिसेंबर २०१३ ते ३ डिसेंबर २०१२ व 
फलटण येथे श्री राम रथ यात्रा दिनांक १ डिसेंबर २०१३ ते १० 
डिसेंबर २०१३ या कालावधीत साजऱ्या होत आहेत . तसेच जिल्ह्यात 
विविध ठिकाणी लहान मोठ्या यात्रा सुरु झाल्या आहेत. सदर यात्रा 
कालावधीमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार अगर कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२ ) ग्रामपंचायत निवडणूक : - सातारा जिल्ह्यामध्ये ७३ ग्रामपंचायती व 
४ ठिकाणी पोट निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक 
३ डिसेंबर २०१३ रोजी पासून अर्ज भरणेची प्रक्रिया सुरु झालेली 
आहे. दिनांक २२ डिसेंबर २०१३ रोजी मतदान प्रक्रिया होणार असून 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१३ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार 
आहे. सदरवेळी निवडणूकीच्या अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
३) सहा पदरीकरण : - राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या गावामधील ग्रामस्थ , 
शेतकरी तसेच विविध पक्ष / संघटनेच्या वतीने विविध मागण्याच्या अनुषंगाने 
कामबंद आंदोलने केलेली आहेत . सहापदरीकरण लगतचे वेळे , 
सुरुर , जोशीविहीर , आनेवाडी , भुईज , पाचवड , उडतारे , विरमाडे या 
गावातील लोकांनी आंदोलने केली. तरीही रिलायन्स कंपनीने जमीनीच्या 
मोबदल्यात काहीही दिलेले नाही. रिलायन्स कंपनीचेविरोधात असंतोष 
पसरला आहे . अॅड. भरत पाटील भाजपा जिल्हाध्यक्ष यांचे नेतृत्वात 
सारोळा येथील पुलावरुन गाडी कोसळून झालेल्या अपघातामध्ये 
चौघांचे मृत्युस कामाचा ठेका घेतलेली रिलायन्स कंपनी आणि राष्ट्रीय 
महामार्ग प्राधिकरण जबाबदार असल्याचे आरोप करुन त्यांच्याविरुद्ध 
सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करणेत यावा या मागणीसाठी 
महामार्गावर रस्ता रोको आंदोलन करणेत आले. सहापदरीकरण 
लगतचे वेळे, सुरुर , जोशीविहीर , अनवडी , भुईज , पाचवड , उडतारे 
विरमाडे या गावातील लोकांनी आंदोलने केली. तरीही रिलायन्स 
कंपनीने जमिनीच्या मोबदल्यात काहीही दिलेले नाही . पैसे कमवून 
गब्बर झालेल्यांना व त्यांचे दलाल असलेल्यांना जागा दाखवू असा । 
इशारा माजी जिल्हा परिषद दिलीप बाबर यांनी एका प्रसिध्द 
वृत्तपत्राद्वारे दिलेला आहे . सद्या सुरु असलेले सहापदरीकरण 
कामकाजामध्ये तयार केलेले ड्रायव्हर्शन रस्त्याची दुरावस्था झाल्याने 
त्यातून आंदोलने होवून त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
५ ) टोलनाका :- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष, श्री . राज 
ठाकरे, ट्रक चालक संघटनेचे प्रकाश गवळी, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष 
श्री . पुरुषोत्तम जाधव तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी व 
कार्यकर्ते हे टोकनाक्यांचे विरुध्द विधान करीत असुन त्या अनुषंगाने 
म .न. से./शिवसेना/ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक होत 
आहेत . राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी हे महामार्गावरील 
रस्त्याचे दुरुस्तीबाबत वेळोवेळी रिलायन्स कंपनीला कालावधी देवून 


रस्यांची दुरुस्ती करणेबाबत वेळ देत आहेत. तरीही रिलायन्स 
कंपनीकडून रस्ते दुरुस्तीबाबत प्रतिसाद मिळत नसल्याचे इतर पक्ष 
नाराजी व्यक्त करीत आहेत . 

दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी सातारा जिल्हा कारागृह न्यायालयीन 
कोठडीत असलेले आरोपी राहुल भणगे यास संदिप मोझरसह 
चौघांनी आनेवाडी टोलनाका अनुषंगाने लाथाबुक्यांनी मारहाण करुन 
शिवीगाळ केलेने सातारा शहर पोलीस ठाणेस अदखलपात्र गुन्हा 
दाखल करणेत आलेला आहे . 

रणजितसिंह भोसले जिल्हा अध्यक्ष म. न. से. यांनी पुणे सातारा 
राष्ट्रीय महामार्गाचे काम रिलायन्स कंपनीच्या आडमुटीपणामुळे रखडले 
आहे . त्यांच्यावरती कारवाई होणेबाबत व निकृष्ट दर्जाच्या झालेल्या 
कामाची त्वरीत चौकशी करुन दंड करावा , फौजदारी गुन्हे दाखल 
करावेत व अशा कंपन्यांना हद्दपार करावे अन्यथा दिनांक २ डिसेंबर 
२०१३ रोजी नंतर टाळेठोक आंदालेन तसेच अनेक तीव्र स्वरुपाचे 
आंदोलन करणार असलेबाबत इशारा दिलेला आहे. या अनुषंगाने 
भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
६ ) शिरवळ - लोणंद-फलटण महामार्ग :- दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१३ 
रोजी शिरवळ - लोणंद -फलटण महामार्गाच्या चौपदरीकणासाठी जिंती 
नाका फलटण येथील जमीनींचे भुसंपादन करण्याबाबत १३१ लोकांना 
उपविभागीय कार्यालयाने नोटीस पाठविल्या असुन संपादनामुळे अनेकांचे 
व्यवसाय बंद पडणार आहेत तर कित्तेकजण बेघर होणार असल्याने 
शासनाने याबाबत फेर विचार करुन नुकसान भरपाई व इतर 
मागण्याबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कोणतीही कारवाई 
करु नये अन्यथा यास विरोध करणार असल्याचा इशारा व्यावसायिक 
व स्थानिक नागरिकांची एका निवेदनाद्वारे दिलेला आहे. या अनुषंगाने 
भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 
७ ) कराड वितानतळ विस्तारवाढ :- श्रमिक मुक्त दल अध्यक्ष, डॉ . 
भारत पाटणकर यांचे नेतृत्वात / मार्गदर्शनाखाली कराड विमानतळ 
विरोधी शेतकरी मेळावे, पत्रकार परिषदा आयोजित करणेत येत 
आहेत. कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरण करणेकामी भूमी अभिलेख 
व महसुल प्रशासनाकडुन विमानतळ विस्तारीकरणात बाधीत होणारे 
जागेची मोजणी झाली असुन त्या अनुषंगाने डॉ . श्री . भारत पाटणकर 
श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक तसेच विमानतळ 
विस्तारीकरण विरोधी कृती समिती अध्यक्ष श्री . अशोक थोरात यांचा 
कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरणास तीव्र विरोध आहे . विमानतळ 
विस्तारीकरणासंदर्भात जमीन संपादनासंबंधी बाधितांना नोटीसा दिल्या 
असुन सदर नोटीसाला लेखी उत्तर देणार आहोत . शासन जर 
कायद्याने लढत असले तर आम्हीही त्याच पध्दतीने जशास तसे उत्तर 
देऊ असे वक्तव्य डॉ . श्री . भारत पाटणकर यांनी कराड येथे पत्रकार 
परिषदेत केले आहे. विमानतळ विस्तारीकरणास स्थानिक शेतकरी, 
ग्रामस्थ लोकप्रतिनिधी इत्यादींचा विरोध आहे. तसेच काही राजकीय 
पक्षाचे नेते देखिल त्यास पाठिंबा देत आहेत. सदर आंदोलनाला सद्या 
राजकीय स्वरुप प्राप्त असुन त्यामध्ये जिल्ह्यातील दोन प्रमुख पक्षामधील 
नेत्यामध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातुन कायदा व 
सुव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


१४९ 


७ ) डॉ. भारत पाटणकर राज्यव्यापी मेळावा :- दिनांक ५ सप्टेंबर २०१३ 
रोजी श्रमिक मुक्ती दलाचा कराड येथे राज्यव्यापी मेळावा संपन्न इ 

ला . सदर मेळाव्यामध्ये डॉ . भार पाटणकर यांनी दुष्काळाचेनिर्मुलन , 
पाण्याचे समान वाटप, पवनचक्क्यांचा भाडेपट्ट्यातील अडथळा दुर 
व्हावा, शिक्षण सदृध्दी योजना सुरु करावी यासह अन्य मागण्या 
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याअगोर पूर्ण करावयास 
पाहिजेत . अन्यथा काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारला 
चले- जावचा इशारा देत असल्याची घोषणा सदर मेळाव्यात केली . 
तसेच नरेंद्र दाभोळकर हत्येचा तपास सीबीआयकडे देवून त्याचा 
तपास लागला नाही. तर राज्यभर आंदोलन केले जाईल असा इशारा 
दिलेला आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
८ ) पवनचक्क्या आंदोलन : - सातारा जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की संदर्भात 
वेळोवेळी पवनचक्की बंद आंदोलने , टाळेठोक , मोर्चा, धरणे आंदोलने 
ही श्रमीक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ . श्री . भारत पाटणकर , यांचे 
नेतृत्वात /मार्गदर्शनाखाली तसेच शेतकरी संघटना, संभाजी ब्रिगेड व 
माजी आ . श्री . शंभुराजे देसाई यांनी केलेली आहेत. माजी आ . श्री . 
शंभुराजे देसाई यांनी पवनऊर्जा कंपन्यांकडून सुरु असलेल्या प्रकल्प 
उभारणीच्या साहित्याची वाहतुक करणाऱ्या अवजड वाहनांनी रस्त्यांची 
मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था केली असुन रस्ता दुरुस्तीचा निधी 
मिळविण्यासाठी आवाज उठविणार असलेबाबत पत्रकार परिषदेत वक्तव्य 
केले आहे . 

दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१३ रोजी डॉ . भारत पाटणकर यांनी औंध 
परिसरातील पवनचक्की कंपनीने अद्याप मोजणीचे पैसे भरले नाहीत , 
तसेच काही कंपन्यांचे प्रतिबंधी बैठकीला मुद्दाम गैरहजर रहात 
आहेत, ३० नोव्हेंबर पर्यंत मोजणीचे पैसे न भरणाऱ्या पवनचक्क्यांची 
पाती फिरु देणार नाही असा इशारा जायगाव येथील श्रमिक मुक्ती 
दलाचे बैठकीमध्ये दिलेला आहे . दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी 
पनामा विंड कंपनीचे गुंड व बाहे येथील ग्रामस्थ यांचेमध्ये जोरदार 
धुमश्चक्री होवून , पनामा विंड कंपनीने पोसलेल्या गुंडांनी मोरणा 
विभागातील बाहे गावच्या हद्दीत घुसून तेथील स्थानिक महिला व 
पुरुषांना बेदम मारहाण केली. सदरबाबत कोयनानगर पोलीस ठाणेस 
गुरनं १७/२०१३ व गुरनं . १८/ २०१३ भादंविस कलम १४१, १४३, १४६ , 
१४७, १४८, १४९ , ३२४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करणेत आलेला आहे . 
भविष्यात पवनचक्की अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
९ ) वांग मराठवाडी धरणग्रस्त :- सातारा जिल्ह्यातील डेबेवाडी पोलीस 
ठाणे हद्दीतील वांग- मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती प्रकल्प बाधीत 
ग्रामस्थ यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने प्रमुख मार्गदर्शिका, मेधा पाटकर , 
सुनीती सु . र. ( जन आंदोलन राष्ट्रीय समन्वयक ), यांचे मार्गदर्शनाखाली 
श्री. अनिल शिंदे, अध्यक्ष वांग-मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती यांचे 
नेतृत्वात वांग -मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे या मागणीसाठी 
आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे वेळोवेळी आयोजन करणेत येत आहे. डॉ . 
भारत पाटणकर यांनी वांग- मराठवाडी धरणग्रस्तांचे १०० टक्के 
पुनर्वसन होण्यासाठी शासनाने तातडीने योग्य ती पावले उचलावीत 
अन्यथा दिवाळीनंतर श्रमिक मुक्ती मोर्चा दल तीव्र संघर्ष करेल असा 
इशारा कराड येथील पत्रकार परिषदेत दिलेला आहे. सद्या वांग 


मराठवाडी कृती समितीमध्ये अंतर्गत श्रेयवाद निर्माण झाला असुन 
एकमेकांविरुद्ध वृत्तपत्रामध्ये बातम्या देण्याचे काम सुरु आहे . तसेच 
धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन कारणावरुन डॉ. पाटणकर यांची संघटना व 
मेधा पाटणकर यांची संघटना यांचेमध्येही वाद असुन एकमेकाविरुद्ध 
पत्रकबाजी- वर्तमानपत्रात बातम्या देण्याचे कामकाज सुरु आहे . त्या 
अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 
१० ) उत्तरमांड प्रकल्प :- श्री . पंढरीनाथ एकावडे अध्यक्ष स्वाभिमानी 
शेतकरी संघटना पाटण तालुका यांनी खासदार श्री . राजु शेट्टी, 
श्री. शंभुराजे देसाई व श्री . पंजाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वात 
धरणग्रस्तांचे विविध मागण्यासाठी जोपर्यंत शेवटच्या धरणग्रस्तास न्याय 
मिळत नाही तो पर्यंत शासनाशी लढा सुरु ठेवणार असलेबाबतचा 
इशारा एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिलेला आहे . 
११ ) उरमोडी/ कण्हेर पाणी प्रश्न :- उरमोडी, कण्हेरचे पाणी औंधसह 
१६ गावांचा पाणी प्रश्न सुटेपर्यंत दरमहा आंदोलन करण्याचा इशारा 
राजभवन प्रतिष्ठानचे व शेती पाणी औंधसह १६ गावांचा पाणी प्रश्न 
सुटेपर्यंत दरमहा आंदोलन करण्याचा इशारा राजभवन प्रतिष्ठानचे 
व शेती पाणी आंदोलन समितीचे अध्यक्ष दत्तात्रय जगदाळे यांनी 
दिलेला होता. परंतु मा . राज्यपाल महोदय यांनी उरमोडी , कण्हेरचे 
पाणी औंधसह १६ गावांना मिळणेबाबतचे फाईलवर विचार करतो असे 
आश्वासन दिलेले सदरचे आत्मक्लेश आंदोलन स्थगित केले होते . 
तरीही भविष्यात प्रस्तुत प्रकरणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१३ 
रोजी उरमोडी प्रकल्पातील पाणी वाठार , आर्वी, कोंबडवाडी , मुळीकवाडी , 
नागझरी व आसपासच्या गावांना मिळावे तसेच परवाने देण्यात यावेत 
अन्यथा उरमोडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरु होऊ देणार 
नाही असा इशारा भाजपा युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष श्री . गणेश 
घोरपडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना एका निवेदनाद्वारे दिलेला आहे . 
भविष्यात उसोडी धरण पाणी अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
१४) म. न . से . आंदोलन/ इशारे : - वाळु उपसा संदर्भात मनसे पदाधिकारी/ 
कार्यकर्ते यांचेकडून वेळोवेळी आंदोलने करण्याचे इशारे देण्यात येत 
असुन अचानकपणेही आंदोलने करीत आहेत. तसेच सद्या प्रशासनाकडून 
वाळु/ उपसा साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने पक्ष/ 
संघटना त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत . कराड शहर पोलिस 
ठाणे हद्दीत न्यायालयीन आवारात कराड येथील गुंड सलीम महमंद 
शेखऊर्फ सल्या चेप्या यांचेवर गोळीबार झाला होता . सदरचा 
गोळीबार हा कोपर्डे हवेली येथील वाळु ठेक्याचे वादाचे पार्श्वभुमीवर 
झालेचे दिसुन आलेले आहे. दिनांक १ डिसेंबर २०१३ रोजी खटाव 
येथील वाळु उपसा व साठे या अनुषंगाने तीव्र आंदोलन करणेचा 
इशारा मनसे जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह भोसले यांना प्रांत दहिवडी 
यांना एका निवेदनाद्वारे दिलेला आहे . यामुळे भविष्यात कायदा व 
सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
१३ ) पर्यटन स्थळाचे माहीतीबाबत :- सातारा जिल्ह्यातील ठोसेघर , 
लिंगमळा, सज्जनगड , कास पठार , कोयनानगर येथील ओझर्डे धबधबा 
इत्यादी पहाण्यासाठी राज्यातून तसेच परराज्यातून मोठ्या प्रमाणावर 
पर्यटक खाजगी वाहनाने येत असुन त्यामुळे वाहनांची संख्या वाढून 


१५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


वाहतुकीची कोंडी होते तसेच स्थानिक नागरिकांनादेखिल दैनंदिन 
व्यवहार व वाहतुकीस अडथळे निर्माण होते, त्यातुन हुल्लडबाजी 
करणारे पर्यटक व स्थानिक यांचेमध्ये वादाचे वेळप्रसंगी भांडणे, 
मारामारी असे प्रसंग निर्माण होतात . असे प्रसंग निर्माण झालेवरुन 
महाबळेश्वर / पाचगणी पोलीस ठाणेस यापुर्वी गुन्हा दाखल करणेत 
आलेले आहेत. त्यातुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 
१५ ) टेबललॅन्ड :- पाचगणी येथील टेबललॅन्डवरील ८० एकरात 
घोडागाडी व्यवसायिकांचा मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांनी प्रवेश बंदी 
केली असतानादेखील घोडागाडी चालविण्याचा व्यवसाय करीत आहेत. 
त्यातुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पाचगणी येथील टेबललॅन्ड 
येथे नगरपालिका पाचगणी यांनी अनाधिकृत स्टॉल व बांधकामे 
हटविण्याची मोहिम राबविली त्यावेळी तणाव निर्माण झालेला होता . 
स्टॉल धारकांच्या उद्रेकाने परिस्थिती चिघळण्याची चिन्हे निर्माण इ 

ली होती. सदरवेळी हॉकर्स झोन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मणराव 
निकम यांनी घटनास्थळी भेट देवून स्टॉलधारकांना दिलासा देवून 
पालिकेचा निषेध केला आहे . 

दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पाचगणी नगरपालिकेच्या 
मुख्याधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा गैरवापर करुन आकसाने टेबल लँन्डवरुन 
दलितांच्या स्टॉलवर हल्ला केला, कसलीही पुर्व सुचना ने देता 
अतोनात नुकसान केले . त्यामुळे मुख्याधिकारी पाचगणी यांचेवर 
अॅट्रासटीचा गुन्हा दाखल करावा. सदर बाबतची दखल न घेतलेस 
आरपीआय व व्यापारी असोशिएशनचे सभासद कुटूंबियासह पालिकेसमोर 
आमणर उपोषणास बसणार असलेबाबतचा इशारा अशोक गायकवाड 
रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेला आहे. त्यातुन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 
१५ ) अतिक्रमणे :- फलटण शहर येथील शिरवळ- लोणंद-बारामती 
रस्ता चौदपदरीकरण भुयारी मार्ग, मौजे पारगांव, ता. खंडाळा येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन पुनर्वसन संपादन मोजणीचे कामकाज, कोडोली, 
देगांव, निगडी रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामाबाबत , तसेच बालाजी 
ट्रस्ट अध्यक्ष, श्री. राजेंद्र चोरगे यांनी प्रांत कार्यालय सातारा ते पोवई 
नाका या दरम्यान असणारे अतिक्रमणे काढावीत, आकार हॉटेल, 
साबळे पाटील पेट्रोल पंप तसेच डी . बी . कदम मार्केट यार्ड , एस. टी . 
स्टॅन्ड परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासनाने काढावीत नाहीतर बालाजी 
ट्रस्टच्या वतीने आंदोलन करणेत येईल असा इशारा पत्रकार 
परिषदेत दिलेला होता. दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी बालाजी 
चॅरिटेबल ट्रस्टचे राजेंद्र चोरगे यांनी हिम्मत असेल तर पालिकेने 
बड्या धेंडांची अतिक्रमणे काढून दाखवावीत असे आवाहन सातारा 
पालिकेला केले असुन बदनामीचे षडयंत्र पालिकेने रचले असल्याचा 
आरोप एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे केलेला आहे. यातून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
१६ ) महु-हातगेघर धरणग्रस्त आंदोलन :- मा . आ . शिवेंद्रराजे भोसले 
यांचे नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा येथे महामोर्चा काढण्यात 
आला होता. त्यावेळी जर प्रशासनाने २ महिन्यात धरणग्रस्तांच्या 
मागण्याबाबत योग्य निर्णय न घेतलेस तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा 


इशारा दिलेला होता . त्यातुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
१७ ) संगननगर धक्का पुल :- सद्या संगमनगर धक्का पुल संदर्भात 
राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये श्रेयवाद सुरु असुन 
त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 
१८) कराड न्यायालय गोळीबार घटना :- पै. संजय पाटील खुन खटल्यातील 
आरोपी सलीम महंमद शेख ऊर्फ सल्या चेप्या हा कराड शहर 
पो. स्टे . गुरनं . १६८ / २००४ या गुन्ह्यातील तारखेस हजर रहाणेकामी 
मित्रासोबत कराड कोर्टामध्ये गेला असता कोर्टाचे आवारात त्याचेवर 
रिव्हॉल्वरमधुन गोळ्या झाडण्याची घटना घडली असुन सद्या सदर 
केसची सातारा न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्याठिकाणी कोणताही 
अनुचित प्रकार घडु शकतो. अशा प्रकारच्या घटनामधुन जातीव तणाव 
निर्माण होवून परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाणेची शक्यता आहे. तसेच 
प्रस्तुत प्रकरणी टोळीयुध्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
१९ ) मलवडी ता . माण येथील सभा :- दहिवडी पोलीस ठाणे हद्दीत 
मा . ना . श्री . शशिकांत शिंदे पालकमंत्री यांची जाहीर सभा झाली. 
सदर सभेदरम्यान काँग्रेसचे आ . जयकुमार गेरे यांची जाहीर सभा 
घेण्यासाठी आ . गोरे समर्थक मलवडी एस . टी . स्टॅन्ड येथे आक्रमक 
झाले होते. सदरवेळी आ . जयकुमार गोरे व त्यांचे समर्थक यांनी 
दहशत निर्माण करुन घोषणाबाजी व फटाके वाजवून जिल्हाधिकारी 
यांचे जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेशाचे उल्लंघन केलेवरुन त्यांचे 
विरुध्द दहिवडी पोलीस ठाणेस गुन्हा दाखल करणेत आलेला आहे . 
आ . गोरे हे राष्ट्रवादी पक्षाचे नेत्यांनी येऊ नये, सभा घेऊ नये म्हणून 
प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्षरित्या कारवाया करीत आहेत. तसेच दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०१३ रोजी दहिवडी पोलीस ठाणे हद्दीत मलवडी गावी आमदार श्री . 
जयकुमार गोरे यांनी शेतकरी मेळावा व सभा आयोजित केली होती. 
सदर सभेमध्ये यापूर्वी मा . ना. श्री . शशिकांत शिंदे पालकमंत्री सातार 
जिल्हा यांनी मलवडी येथे सभा घेतली. त्या सभेत मला टोचून 
बोललेले आहेत त्याचे उत्तर मी देत आहे , आपल्या सभेसाठी 
पोलीसांनी किंवा शासनानी परवानगी दिली नाही . ती आमदार जयकुमार 
गोरे यांनी दिली आहे . म्हणूनच आपले भाषण झाले हे लक्षात ठेवावे. 
आपली सभा उधळवून लावणेस मला ५ मिनीटाचाही अवधी लागणार 
नाही. तसेच तुम्ही यापूर्वी जावलीचे आमदार होता आता कोरेगाव 
खटावचे आमदार आहात तुम्ही माझे मतदार संघान येवून उभे रहा 
कसे निवडून येताय ते पाहतो. वगैरे वक्तव्य केले असुन दोन्ही पक्षाचे 
पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांचेमध्ये भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
२० ) सातारा हद्दवाढ :- सातारा लगतच्या ग्रामपंचायती व त्रिशंकु 
भागातील नागरिकांबरोबर हद्दवाढी संदर्भात खुल्या वातावरणात चर्चा 
होणे आवश्यक आहे. कोणताही निर्णय जनतेवर लादु नये अन्यथा 
उद्रेक निश्चित असतो असे वक्तव्य राजेंद्र चोरगे यांनी प्रसिध्दी 
पत्रकाद्वारे केला आहे . सातारा शहराच्या आजुबाजुच्या उपनगरातील 
ग्रामस्थांना सातारा नगरपरिषदेत सामील व्हायचे असताना काही नेते 
व पुढारी मंडळी हद्दवाढीविषयी गैरसमज पसरवित आहेत. त्यांचेकडुन 
दबाव तंत्राचा वापर सुरु आहे . कोणत्याही परिस्थितीत हद्दवाढ मंजुर 
करावी अशी मागणी शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१५१ 


जिल्हाधिकारी सातारा यांचेकडे केली आहे. सातारा शहराच्या हद्दवाढीला 
काहींचा पाठींबा तर काहीचा विरोध आहे. तर काही स्वतंत्र नगरपंचायत 
किंवा शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये समावेश करण्याची मागणी आहे. असे 
वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याने हद्दवाढीबाबत वादविवाद न घडवून 
आणता एक बैठक घ्यावी आणि हद्दवाढीबाबत जनमत आजमवण्यासाठी 
एक चर्चात्मक बैठक बोलवावी . अशी सूचना खासदार उदयराजे 
भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना एका पत्रकाद्वारे दिली आहे . दिनांक 
२९ सप्टेंबर २०१३ रोजी सातारा हद्दवाढ संदर्भात शाहुनगरने 
पालिकेच्या हद्दीत जावे अगर कसे ? यासाठी शाहुनगर येथील 
नागरिकांची मते आजमावली असुन ८० % नागरिकांची हद्दवाढीस 
विरोध केलेला आहे . सातारा शहर हद्दवाढी संदर्भात काही पक्ष/ 
संघटना तसेच त्रिशंकु भागातील लोकांचा विरोध असुन भविष्यात 
कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 
२१) सिंचन घोटाळा :- दिनांक ९ डिसेंबर २०१३ रोजी नागपूर येथे 
होणाऱ्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री यांना सिंचन घोटाळा अहावालावरुन 
सळो की पळो करुन सोडणार असल्याचा इशारा कराड येथील 
पत्रकार परिषदेत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी 
दिलेला आहे . 
२२) नेर कॅनॉल खटाव :- दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पाटबंधारे 
विभागाने नेर तलावाच्या पाटाची दुरुस्ती करुन दहा दिवसात शेतीसाठी 
पाणी सोडावे अन्यथा शिवसेना- भाजपच्या वतीने आंदोलन करणेचा 
इशारा शिवसेनेचे खटाव तालुका प्रमुख , प्रताप जाधव यांनी एका 
पत्रकाद्वारे दिलेला आहे. 
२४ ) शेतकरी संघटना आंदोलन : - सन २०१३- २०१४ या गळीत 
हंगामातील ऊसाला प्रतिटन पहिली उचल रुपये ३००० द्यावी या व 
त्यांचे इतर मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक 
अध्यक्ष खासदार श्री . राजु शेट्टी यांनी दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१३ ते 
२७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पर्यंत पाचवडेश्वर ता . कराड या ठिकाणी 
ठिय्या आंदोलन केले . सदर आंदोलन काळात सदर संघटनेचे 
मोठ्या प्रमाणावर हिंसककृत्ये करुन कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
निर्माण केली होती. त्यांनी पोलीसांचे कायदेशीर कारवाहीला विरोध 
करणेसाठी दिनांक १५ डिसेंबर २०१३ रोजी सातारा येथे पोलीस 
अधीक्षक कार्यालयासमोर मोर्चा आणणेचा इशारा दिलेला आहे . मात्र 
त्यानंतर त्यांनी २६५० प्रति टन ऊस दर मान्य असले बाबतचे सांगून 
जर दिनांक १ जानेवारी २०१४ रोजी पर्यंत तात्पुरते स्थगित केलेले 
आहे. तसेच सदरचा निर्णय काही शेतकरी संघटना व शेतकऱ्यांना 
मान्य नसलेने सदर निर्णयास विरोध दर्शविणेसाठी ठिक ठिाणी विविध 
प्रकारची आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
२४) महापरिनिर्वाण दिन :- दिनांक ६ डिसेंबर २०१३ रोजी सर्वत्र 
महापरिनिर्वाण दिन साजरा करणेत येणार आहे. सदर वेळी 
मोटारसायकल वरुन रॅली काढणे , मिरवणूका , प्रतिमापूजन, पुतळा 
पुजन तसेच रोडमार्च करणे अशा कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते . 

तसेच याच दिवशी बाबरी अनुषंगाने हिंदुधर्मीयांकडून विजय दिवस 
व मुस्लीम धर्मीयांकडून काळा दिवस साजरा केला जातो. सदर वेळी 
कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 


२५ ) शिवप्रतापदिन ( प्रतापगड उत्सव ) : - दिनांक ९ डिसेंबर २०१३ 
रोजी शिवप्रतापदिन साजरा करणेत येणार आहे . त्या अनुषंगाने 
महाबळेश्वर पोलीस ठाणे हद्दीतील प्रतापगड येथे मोठ्या प्रमाणात 
उत्सव साजरा करणेत येतो तसेच वाई पोलीस ठाणे हद्दीत विविध 
कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते . यावेळी हिंदुत्ववादी संघटना व इतर 
यांचे मध्ये वाद होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 
२६ ) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा 
जिल्ह्यातील फलटण , खटाव, माण व कारेगाव या दुष्काळी तालुक्यांसह 
चालू वर्षी सद्यस्थितीत समाधानकारक पाऊस पडलेला आहे . मात्र 
सद्यस्थितीत वीज मंडळाकडून ग्रामीण / शहरी भागात वीज भार नियमन 
चालू केलेले आहे. त्यामुळे पिण्याचे/ शेतीच्या पाण्याचा कृत्रीम प्रश्न 
निर्माण झालेला आहे. वीज भारनियमन होवू नये अशी ग्रामीण 
भागासह शहरातील लोकांची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत वीज भार 
नियमन केलेस यावरुन आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
२७ ) सातारा शहर , पाणी, रस्त्यातील खड्डे प्रश्न :- सध्या सातारा 
शहरामध्ये काही ठिकाणी पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहिन्या जोडण्याचे 
काम पूर्णत्वाकडे आहे. मात्र अजूनही शहरात कृत्रीम पाणी टंचाई 
निर्माण होत आहे. तसेच शहरात जलवाहिन्या टाकणे व अन्य 
कामांसाठी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे. त्यामुळे रस्त्यांमध्ये सर्वत्र 
खड्डेच खड्डे पडलेले आहेत . तसेच यासह विविध प्रकारच्या गैरसोसींबद्दल 
सातारा शहरातील नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात असून 
वेळोवेळी विविध पक्ष संघटनांकडून नगरपालिकेवर मोर्चा काढणे 
बाबतचे इशारे देत आहेत . सदरचा पाणी/ रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न 
व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्यानुषांने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
२७) डॉ . नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येच्या अनुषंगाने विविध आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम :- अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ . नरेंद्र दाभोळकर 
यांची पुणे येथे अज्ञात मारेकऱ्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली आहे. 
सदर घटनेचा निषेध म्हणून सर्व सामाजिक संस्थांचे वतीने विविध 
प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. तसेच सदर हत्याकांडातील 
आरोपींना अटक झालेली नाही . त्यांना त्वरीत अटक करावी तसेच 
जादुटोणा विरोधी कायदा त्वरीत अंमलात आणावा या मागणीसाठी 
विविध संस्था , पक्ष सामाजिक संस्थांचे वतीने जिल्ह्यात तसेच राज्यव्यापी 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. त्यानुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२८ ) महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांचे आंदोलनाबाबत 
:- केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता मिळावा , पेन्शन योजना सुरु करावी , 
अनुकंपाखालील भरती त्वरीत करावी, निवृत्तीचे वय वाढवावे या व इतर 
मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने 
अधून मधून वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत असतात. 
यापूर्वीही संघटनेच्या वतीन कामबंद आंदोलन व जिल्हाधिकारी 
कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली आहेत. मात्र तरीही शासनाने 
चर्चेस वेळ न दिल्याने महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने 
विधानसभेवर एकत्रित मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे . या 
अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 


१५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७ , २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


वस्तु स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा होईल. पोटकलम 
( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी 
कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणूकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात 

या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
___ मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)(३) मधील या 
हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमुद केलेल्या इसमाना लागू होणार 
नाहीत. 

१) शासनाची सेवा करणारे किंवा करणेच्या कामी ज्यांच्या वरीष्ठांनी 
निर्दिष्ट केलेवरुन अगत त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ 
मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तु धारण करणेकिंवा देणे आवश्यक आहे . 

२) ज्यांना ज्यांना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणावरुन जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यानी लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 

३) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 

४) ज्या लोकांना शांततेचेमार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजया करावयाचा असेल त्यावेळी पोलीस अधिक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलिस अधिकारी, यांची आगावू परवानगी घेतली असेल तर त्यांना 
सदरचा आदेश लागू होणार नाही. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक ०४ डिसेंबर 
२०१३ रोजी काढण्यात आला आहे . 
सातारा, ०४ डिसेंबर २०१३. 


२८ ) वीज दरवाढीचे निषेधार्थ आंदोलन :- महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनीने अन्यायकारक विजेची दरवाढ केलेली आहे. सदर 
वीज दरवाढीच्या अनुषंगाने सर्वसामान्य ग्राहकांसह औद्योगिक क्षेत्रातही 
प्रचंड नाराजी आहे . विज दरवाढीच्या निषेधार्थ विज ग्राहक व 
आद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समितीतर्फे सातारा जिल्ह्यासह 
राज्यात सर्वत्र विज बिलांची होळी व अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
केले जात आहेत. सदरची अन्यायकारक दरवाढ मागे न घेतल्यास 
तीव्र स्वरुपाची आंदोलने करण्याचा इशारा औद्योगिक संघटना/विज 
ग्राहक यांनी दिलेला आहे. या अनुषंगाने कोणताही कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१३ चे ०९ . ०० ते दिनांक १८ डिसेंबर २०१३ 
रोजीचे २४ . ०० वा पर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(३ ) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या 
कायद्याचे कलम ३७( १) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागु होणेस विनंती 
आहे . तसेच सदरच्या आदेशाचे कलम ३७ ( १)( ३ ) मधुन या कालावधीत 
शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम 
वगळण्यास विनंती आहे . 

त्याअर्थी, मी संजीव ना. देशमुख, अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
सातारा मला असलेल्या अधिकारा अन्वये मुंबई पोलिस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी 
आदेश व संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा व कार्यक्रम वगळून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये जमावबंदी 
आदेश दिनांक ५ डिसेंबर २०१३ चे ०९ . ०० वाजलेपासून ते दिनांक 
१८ डिसेंबर २०१३ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई 
पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये शस्त्र बंदी व 
जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे . 
वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई आहे. 

अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , बंदुका, सुऱ्या , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे. 

ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

क ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यारे किंवा 
साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार करणे . 

ड) व्यक्तीची अगरे प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 

इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाजवणे , 
सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची शांतता 
धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव 
सोंग आणणे अशी चित्र चिन्ह फलक - अगर इतर कोणताही जिन्नस 
वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार करणे . 
___ अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ 
किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलिस 
अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र 
त्याच्या पासुन जप्त केले जाणेस पात्र असेल आणि अशा त-हेने धरलेली 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सातारा यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक- ७९९० / डिसी/ २/ एमएजी/२ / कावि/ ४२८ / सन २०१४. - ज्याअर्थी, 
पोलीस अधिक्षक सातारा यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले की , 
१) यात्रा :- सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी लहान मोठ्या यात्रा सुरु 
आहेत. सदरच्या यात्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय एकत्र येत 
असतो. या कालावधीमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार अगर कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२) होळी, धुलीवंदन, रंगपंचमी :- दिनांक १६ मार्च २०१४ रोजी होळी , 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी धुलिवंदन व दिनांक २१ मार्च २०१४ 
रोजी जिल्ह्यात सर्वत्र रंगपंचमी हे उत्सव साजरा करणेत येणार 
आहेत. सदरचे उत्सवांचे दरम्यान ठिकठिकाणी लोक एकत्र जमून 
हे उत्सव साजरे करीत असतात. सदरवेळी कोणताही कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
३) होळी, धुलीवंदन, रंगपंचमी :- दिनांक १९ मार्च २०१४ रोजी तिथी 
प्रमाणे शिवजयंती साजरी करणेत येणार आहे. सदर वेळी शिवभक्त 
मोठ्या प्रमाणात एकत्र येवून सदरची शिवजयंती साजरी करीत 
असतात . सदरवेळी कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
४) शेतकरी संघटना आंदोलन :- सन २०१३- २०१४ या गळीत हंगामातील 
ऊसाला प्रतिटन पहिली उचल रुपये ३००० द्यावी या व त्यांचे इतर 
मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष खासदार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१५३ 


श्री . राजु शेट्टी यांनी दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१३ ते २७ नोव्हेंबर २०१३ 
रोजी पर्यंत पाचवडेश्वर ता . कराड या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन केले. 
मात्र त्यानंतर त्यांनी २६५० प्रति टन ऊस दर मान्य असले बाबतचे 
सांगून जर दिनांक १ जानेवारी २०१४ रोजी पर्यंत ऊसाला अंतिम 
दर जाहीर न केलेस पुन्हा : आंदोलन करणार असले बाबतचा इशारा 
दिलेला होता . अद्यापर्यंत कोणत्याही साखर कारखान्याने ऊसाला 
अंतिम दर २६५० रुपये दर दिलेला नाही. त्यामुळे रुपये २६५० दर 
न मिळालेस कोणत्याही कारखान्यातून तयार साखर बाहेर जाऊ 
देणार नाही अशा इशारा दिलेला आहे . त्यामुळे शेतकरी संघटनांच्या 
वतीने ऊस दराचे संदर्भात कोणत्याही प्रकारची उग्र स्वरुपाची 

आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
५) सहा पदरीकरण :- राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या गावामधील ग्रामस्थ , 
शेतकरी तसेच विविध पक्ष/ संघटनेच्या वतीने विविध मागण्याच्या अनुषंगाने 
कामबंद आंदोलने केलेली आहेत . सहापदरीकरण लगतचे वेळे , 
सुरुर , जोशीविहीर , आनेवाडी, भुईज , पाचवड, उडतारे , विरमाडे या 
गावातील लोकांनी आंदोलने केली. तरीही रिलायन्स कंपनीने जमीनीच्या 
मोबदल्यात काहीही दिलेले नाही. रिलायन्स कंपनीचेविरोधात असंतोष 
पसरला आहे. दिनांक १३ जानेवारी २०१४ रोजी रात्रौ २१ . ४५ वा . 
चे दरम्यान मौजे खंडाळा पोलीस ठाणेचे हद्दीतील मौजे बेगरुटवाडी 
गावचे हद्दीत राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ वर बोगदा पास झालेनंतर एस 
वळणाचे ठिकाणी झाले अपघातामध्ये ९ लोक मृत्युमुखी पडलेले 
आहेत. तसेच दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी रात्रौ २१. ३० वा . चे 
सुमारास त्याच ठिकाणी रोडचे कडेला संरक्षण कठडे तसेच संरक्षक 
बोर्ड नसल्याने लक्झरीतील १० प्रवासी मयत झालेले आहेत . अशा 
कारणांमुळे देखिल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा रिलायन्स 
कंपनीचे विरोधी उद्रेक होवून कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण 
होऊ शकते . दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मौजे पारगाव, ता . 
खंडाळा गावचे हद्दीत पुणे ते बँगलोर जाणारे हावये रोडवर रिक्षा 
स्टॉप जवळ श्री . पुरुषोत्तम जाधव शिवसेना सातारा जिल्हा प्रमुख यांचे 
नेतृत्वात प्रदिप रामदास माने, अनुप रघुनाथ सुर्यवंशी, कृष्णा ऊर्फ 
दादा सिताराम कांबळे व इतर कार्यकर्ते यांनी महामार्गावरील बैगरूटवाडी 
ता . खंडाळा गावचे हद्दीत एस कॉर्नर काढावा या मागणीसाठी 
रास्तारोको करून महामार्गावरील येणारे जाणारे वाहने व प्रवाशांना 
प्रतिबंध केला म्हणून आंदोलनकर्त्यांवर खंडाळा पोलीस ठाणेस भाग 
५ गुररं . २६/ २०१४ भादंविस कलम १४३ , १४७, १४९ मु . पो. अॅ. क . ३७(१ )/ 
१३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करणेत आलेला होता. सद्या सुरु असलेले 
सहापदरीकरण कामकाजाचे तयार केलेले डायव्हर्शन , रस्त्याची दुरावस्था 
झाल्याने त्यातुन आंदोलने होवून त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
६ ) शिरवळ- लोणंद -फलटण महामार्ग : - दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१३ 
रोजी शिरवळ - लोणंद -फलटण महामार्गाच्या चौपदरीकणासाठी जिंती 
नाका फलटण येथील जमीनींचे भुसंपादन करण्याबाबत १३१ लोकांना 
उपविभागीय कार्यालयाने नोटीस पाठविल्या असुन संपादनामुळे अनेकांचे 
व्यवसाय बंद पडणार आहेत तर कित्तेकजण बेघर होणार असल्याने 
शासनाने याबाबत फेर विचार करुन नुकसान भरपाई व इतर 
मागण्याबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कोणतीही कारवाई 
करु नये अन्यथा यास विरोध करणार असल्याचा इशारा व्यावसायिक 
व स्थानिक नागरिकांची एका निवेदनाद्वारे दिलेला आहे. या अनुषंगाने 


भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 
७) टोलनाका :- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष, श्री . राज 
ठाकरे , ट्रक चालक संघटनेचे प्रकाश गवळी, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष 
श्री . पुरुषोत्तम जाधव तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी व 
कार्यकर्ते हे टोकनाक्यांचे विरुध्द विधान करीत असुन त्या अनुषंगाने 
म .न. से./शिवसेना/ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक होत 
आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी हे महामार्गावरील 
रस्त्याचे दुरुस्तीबाबत वेळोवेळी रिलायन्स कंपनीला कालावधी देवून 
रस्यांची दुरुस्ती करणेबाबत वेळ देत आहेत. तरीही रिलायन्स 
कंपनीकडून रस्ते दुरुस्तीबाबत प्रतिसाद मिळत नसल्याचे इतर पक्ष 
नाराजी व्यक्त करीत आहेत . 

महाराष्ट्र राज्यातील विविध टोलनाक्यांवर वाहन धारकांकडून 
आकारण्यात येणाऱ्या टोलच्या पध्दतीबाबत नाराजी व्यक्त करुन त्या 
पद्धतीस विरोध करणेसाठी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात दिनांक १२ 
फेब्रुवारी २०१४ रोजी रास्ता रोको करणेचे आवाहन म. न. से. प्रमुख 
राज ठाकरे यांनी दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या पुणे येथील 
एस. पी . कॉलेज पटांगणामध्ये झालेल्या जाहीर सभेच्यावेळी केले होते . 
त्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यातील सातारा शहर , म्हसवड , कराड 
शहर , पाटण , रहिमतपुर व दहिवडी या पोलीस ठाणेचे हद्दीत मनसे 
पदाधिकारी/ कार्यकर्ते यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. तसेच 
या अनुषंगाने दहिवडी पोलीस ठाणेस भाग ६ गुरनं . ०३ / २०१४ भादंवि 
कलम १८८ , मुंपोों. कलम ३७( ३)/ १३५ , पाटण पोलीस ठाणेस भाग ५ 
गुरनं . १३ / २००४ भादंवि कलम ३४१ मुंपोों कलम ३७( ३ )/ १३५ व बोरगाव 
पोलीस ठाणे भाग गुरनं . ०४ / २०१४ सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान 
प्रतिबंध कायदा कलम ३ अन्वये गुन्हे दाखल करणेत आले आहेत . 
दिनांक ३० जानेवारी २०१४ रोजी आम आदमी पार्टीचे संयोजक राजेंद्र 
चोरगे यांनी टोलवसुली नियमबाह्य सुरु आहे, एका महिन्यात टोलवसुली 
बंद न झालेस तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा मा . जिल्हाधिकारी 
सातारा यांना एका निवेदनाद्वारे दिलेला आहे. अण्णा हजारे समाजसेवक 
यांनी टोलच्या संदर्भात जनतेच्या भावना अधिक तीव्र झालेल्या असुन 
टोलचे समर्थन करणाऱ्या सरकारला जनतेनेच येत्या निवडणुकीत 
पराभुत करावे असे वक्तव्य केलेले आहे . या अनुषंगाने भविष्यात 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 
८) कराड वितानतळ विस्तारवाढ :- श्रमिक मुक्त दल अध्यक्ष, डॉ. 
भारत पाटणकर यांचे नेतृत्वात / मार्गदर्शनाखाली कराड विमानतळ 
विरोधी शेतकरी मेळावे , पत्रकार परिषदा आयोजित करणेत येत 
आहेत. कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरण करणेकामी भूमी अभिलेख 
व महसुल प्रशासनाकडुन विमानतळ विस्तारीकरणात बाधीत होणारे 
जागेची मोजणी झाली असुन त्या अनुषंगाने डॉ . श्री . भारत पाटणकर 
श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक तसेच विमानतळ 
विस्तारीकरण विरोधी कृती समिती अध्यक्ष श्री . अशोक थोरात यांचा 
कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरणास तीव्र विरोध आहे. दिनांक 
१९ फेब्रुवारी २०१४ रोजी डॉ . पाटणकर यांनी विमानतळाच्या 
विस्तारीकरणाला द्यावा लागणाऱ्या जमीनीचा दर प्रशासनाशी चर्चा 
करुन निश्चीत केला आहे , दर मान्य नसेल तर विमानतळ अन्यत्र 


१५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


हलवू शकता. तसेच बाधीत कुटुंबातील प्रत्येकी एका सदस्यास नियमाप्रमाणे 
नोकरी देणे बंधनकारक असुन पुनर्वसन प्राधिकरणाने ना हरकत 
दाखला दिल्याशिवाय विस्तारीकरणाचे काम सुरु करु दिले जाणार 
नाही असा इशारा ग्रामस्थांचे बैठकी दरम्यान दिलेला आहे . विमानतळ 
विस्तारीकरणास स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ लोकप्रतिनिधी इत्यादींचा 
विरोध आहे . तसेच काही राजकीय पक्षाचे नेते देखिल त्यास पाठींबा 
देत आहेत . सदर आंदोलनाला सद्या राजकीय स्वरुप प्राप्त होत असुन 
त्यामध्ये जिल्ह्यातील दोन प्रमुख पक्षांमधील नेत्यांमध्ये वाद निर्माण 
होण्याची शक्यता आहे. विमानतळ विस्तारीकरणास स्थानिक शेतकरी , 
ग्रामस्थ लोकप्रतिनिधी इत्यादींचा विरोध आहे. तसेच काही राजकीय 
पक्षाचे नेते देखिल पाठींबा देत आहेत. सदर आंदोलनाला सद्या 
राजकीय स्वरुप प्राप्त होत असुन त्यामध्ये जिल्ह्यातील दोन प्रमुख 
पक्षामधील नेत्यामध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातुन 
कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
९ ) वांग मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाबाबत :- सातारा जिल्ह्यातील 
ढेबेवाडी पोलीस ठाणे हद्दीतील वांग- मराठवाडी धरणग्रस्त कृती 
समिती प्रकल्प बाधीत ग्रामस्थ यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने प्रमुख 
मार्गदर्शिका, मेधा पाटकर , सुनीती सु. र. ( जन आंदोलन राष्ट्रीय 
समन्वयक ), यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री . अनिल शिंदे, अध्यक्ष वांग 
मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती यांचे नेतृत्वात वांग -मराठवाडी 
धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे या मागणीसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे 
वेळोवेळी आयोजन करणेत येत आहे. वांग - मराठवाडी धरणग्रस्त कृती 
समिती अध्यक्ष सुनिल मोहिते यांनी वांग - मराठवाडीचे हजारो 
धरणग्रस्तांसह प्रजासत्ताक दिनादिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 
उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा दिलेला होता. त्याप्रमाणे वांग 
मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती पदाधिकारी/व कार्यकर्ते यांची 
शासकीय विश्रामगृह सातारा येथे धरणग्रस्त मा . जिल्हाधिकारी व मा . 
शशिकांत शिंदे पालकमंत्री सातारा जिल्हा यांची संयुक्त मिटिंग 
घेण्यात आली त्यावेळी दिनांक २९ जानेवारी २०१४ रोजी मा . पतंगराव 
कदम मंत्री पुनर्वसन यांचेसोबत मिटिंग घेवून त्यावेळी सदरबाबत 
निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन मिळालेने त्यांनी उपोषण स्थगित 
केले व मा . जिल्हाधिकारी सातारा यांना ५ मागण्यांचे निवेदन दिलेले 
आहे. सद्या वांग- मराठवाडी कृती समितीमध्ये अंतर्गत श्रेयवाद निर्माण 
झाला असुन एकमेकांविरुद्ध वृत्तपत्रामध्ये बातम्या देण्याचे काम सुरु 
आहे. तसेच धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन कारणावरुन डॉ . भारत पाटणकर 
यांची संघटना व मेधा पाटणकर यांची संघटना यांचेमध्येही वाद असुन 
एकमेकाविरुद्ध पत्रकबाजी-वर्तमानपत्रात बातम्या देण्याचे कामकाज सुरु 
आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 
१० ) उरमोडी प्रकल्प : - शासनाला उरमोडी धरणग्रस्त मागासवर्गीयांच्या 
समस्याबाबत काहीएक सहानुभूती नाही यास्तव दिनांक २५ जानेवारी 
२०१४ रोजी पासुन जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा समोर बेमुदत 
धरणे आंदोलन करणार असल्याबाबतचा इशारा दिलेला होता . त्या 
अनुषंगाने उप जिल्हाधिकारी पुनर्वसन सातारा यांनी सदरबाबत 
कार्यवाही चालू असल्याचे सांगितले त्यांनी बेमुदत धरणे आंदोलन 
स्थगित केले आहे. दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मा . मुख्यमंत्री 
महोदय यांचे कराड येथील दौऱ्यावेळी राजवैभव प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष , 


दत्तात्रय जगदाळे यांनी औंधसह १६ गावांना सिंचन प्रकल्पातुन शेतीस 
पाणी देणे शक्य असल्याच्या बाबी बैठकीमध्ये निदर्शनास आणुन देवून 
१५ दिवसात मंत्रालयामध्ये जलसंपदामंत्री, मुख्यसचिव , जलतज्ज्ञांबरोबर 
बैठक घेऊन पाणी प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन मुख्यमंत्री महोदय 
यांनी दिलेले आहे. दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी नागझर ग्रामस्थ 
व उरमोडी पाणी संघर्ष समिती वाठार (किरोली) यांनी नागझरी येथील 
परिसरातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी उरमोडी प्रकल्पातील खटाव 
माणला जाणाऱ्या पाण्यामधुन पाणी मिळावे या मागणीसाठी शासनाचे 
लक्ष वेधण्यासाठी वाठार किरोली येथील चौकात कराड- कोरेगाव 
रस्त्वार रास्ता रोको आंदोलन केले होते . यापूर्वी झालेल्या आंदोलनाचा 
विचार करता भविष्यात उरमोडी धरण पाणी अनुषंगाने कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
८) पवनचक्क्या आंदोलन : - सातारा जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की संदर्भात 
वेळोवेळी पवनचक्की बंद आंदोलने , टाळेठोक , मोर्चा, धरणे आंदोलने 
ही श्रमीक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ . श्री . भारत पाटणकर , यांचे 
नेतृत्वात/ मार्गदर्शनाखाली तसेच शेतकरी संघटना, संभाजी ब्रिगेड व 
माजी आ . श्री . शंभुराजे देसाई यांनी केलेली आहेत. माजी आ . श्री . 
शंभुराजे देसाई यांनी केलेली आहेत . दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ 
रोजी श्रमीक मुक्ती दल अध्यक्ष डॉ . भारत पाटणकर यांनी जमिनीच्या 
मोजणीसाठीचे शुल्क भरण्यास पवनचक्की कंपन्यांकडून सुरु असलेली 
टाळाटाळ तसेच भाडेपट्ट्याच्या निर्णयासाठी बोलविल्या जाणाऱ्या 
बैठकांमध्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीच्या पार्श्वभुमीवर दिनांक 
१९ फेब्रुवारी २०१४ रोजी पासून सातारा जिल्ह्यातील खटाव , कोरेगाव , 
पाटण व सातारा तालुक्यातील पवनचक्क्या बेमुदत बंद करण्याचा 
इशारा दिलेला होता . तसेच या पार्श्वभूमीवर मनसे जिल्हा सचिव 
विकास पवार यांनी सातारा जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात पवनचक्की 
व प्रशासनाचे भोंगळ कारभाराचे निषेधार्थ तीव्र आंदोलन करणार 
असल्याचा इशारा मा . जिल्हाधिकारी सातारा यांना एका निवेदनाव्दारे 
दिलेला आहे. भविष्यात पवनचक्की अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारचा 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 
१३ ) तारळी धरण :- दिनांक २० जानेवारी २०१४ रोजी श्री . राजु 
शेळके, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी जीवापाड जपलेल्या तारळी 
धरणग्रस्तांच्या जमिनी गेल्या, मायभूमीचा त्याग केला , मात्र धरणग्रस्त 
शेतकऱ्यांच्या शेताचे वाळवण होण्याची वेळ आली आहे . त्यांचे शेतीला 
पाणी मिळाले नाही तर आंदोलन तीव्र करणार असल्याचा इशारा 
यांनी एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे दिलेला आहे. तसेच दिनांक २६ एप्रिल 
२०१३ रोजी प्रशासन व प्रकल्पग्रस्त यांची तारली प्रकल्पग्रस्तांबाबत 
सकारात्मक चर्चा होवून शासनाने शब्द न पाळलेने श्री . राजु शेळके 
सामाजिक कार्यकर्ते नागठाणे येथील तारळी प्रकल्पाचे कार्यालयावर 
गोंधळ आंदोलन करणाच असल्याचा इशारा एका पत्रकाद्वारे दिलेला 
आहे . या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 
१३) श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष यांची पत्रकार परिषद व इशारा : 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा 
येथील नियोजन भवन येथे डॉ . भारत पाटणकर अध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती 
दल यांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी त्यांनी लोकाभिमुख पाणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१५५ 


संघर्ष समितीतर्फे दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मा . मुख्यमंत्री यांचे 
समवेत बैठक झाली होती . त्यामध्ये पाणीस संघर्ष समितीबाबत ८ 
मुद्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यापैकी महत्त्वाचे ३ मुद्दे १. औद्योगिक 
क्षेत्रास महाराष्ट्र शासनाने ११८ टीएमसी पाणी दिले असुन सदरचे 
पाणी अद्यापी दुष्काळी भागास मिळाले नाही . २. दुष्काळी भागात 
देण्यात येणारे पाणी दुष्काळी तालुके हे उचवट्यावर असल्याने लिफ्ट 
करुन द्यावे. ३. तसेच त्याचे वीज बील शासनाने भरावे वगैरे मुद्यांवर 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मा . मुख्यमंत्री यांचे समवेत बैठक 
होणार असुन त्याबाबत योग्य ते नियोजन न झालेस तीव्र आंदोलन 
करणेत येईल असा इशारा देण्यात आलेला होता. परंतु अद्याप पर्यंत 
सदरची मिटिंग झालेली नाही. दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी 
श्रमिक मुक्ती दल जिल्हा प्रमुख श्री. प्रशांत पन्हाळकर यांचे नेतृत्वात 
मौजे बोरीव या धरणग्रस्त गावामध्ये जिल्हाधिकारी सातारा यांचे 
आदेश डावलून नगरपरिषद रहिमतपुर चे नगरसेवक व राष्ट्रवादी 
काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल माने हे बोरीव गावच्या हद्दीत विकास 
कामांची सुरुवात करुन नगरपालिकेकडून मालमत्ता कर याची बेकायदेशीर 
मागणी करुन लोकांमध्ये दहशत निर्माण करीत असल्यामुळे मा . 
जिल्हाधिकारी सातारा यांना भेटण्यासाठी गांधी मैदान राजवाडा ते 
मोती चौक पोवईनाका ते जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा असा मोर्चा 
काढण्यात आला होता. सदर मोर्चात दहशतखोर लोकांचा कायमचा 
बंदोबस्त व्हावा व गोरगरीब धरणग्रस्त जनतेला न्याय देणेसाठी त्यांचे 
मध्ये पसरलेले भीतीचे व दहशतीचे वातावरण दुर होण्याच्या दृष्टीने 
योग्य ती कारवाई करावी या मागण्यांचे निवेदन देणेत आले होते. 
दिनांक ६ मार्च २०१४ रोजी श्रमिक मुक्ती दल सातारा जिल्हा प्रमुख 
डॉ . प्रशांत पन्हाळकर यांचे नेतृत्वात भुविकास बँक सातारा येथे 
श्रमिक मुक्ती दलाची निवडणुकीत राजकीय भूमिका जाहीर करणेसंदर्भात 
मेळावा संपन्न झाला. तरी भविष्यात प्रस्तुत प्रकरणी कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
१४ ) म .न. से. आंदोलन/ इशारे :- वाळु उपसा संदर्भात मनसे पदाधिकारी / 
कार्यकर्ते यांचेकडून वेळोवेळी आंदोलने करण्याचे इशारे देण्यात येत 
असुन अचानकपणेही आंदोलने करीत आहेत. तसेच सद्या प्रशासनाकडून 
वाळु / उपसा साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष/ 
संघटना त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत . दिनांक १७ फेब्रुवारी 
२०१४ रोजी रणजितसिंह भोसले मनसे अध्यक्ष यांचे नेतृत्वात मनसे 
कार्यकर्ते यांनी तहसिलदार कार्यालय सातारा समोर सातारा शहर 
पोलीस ठाणे गुरनं .१४१ / २०१४ कलम ३७६ मधील आरोपी ऋशिकांत 
शिंदे रा . हुमगाव, ता. जावली, जि . सातारा यांचेवर गुन्हा दाखल 
झाला असुन , सदर आरोपी हा मा . श्री . शशिकांत शिंदे पालकमंत्री 
सातारा जिल्हा व अध्यक्ष कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांचे भाऊ 
आहेत . त्यामुळे त्याची जबाबदारी स्विकारुन राजीनामा द्यावा यासाठी 
रास्ता रोको आंदोलन करणेत आले होते. सदरबाबत मनसे पदाधिकारी / 
कार्यकर्ते यांनी मा . जिल्हाधिकारी सातारा यांचे जमावबंदी व शस्त्रबंदी 
आदेशाचा भंग केलेने सातारा शहर पोलीस ठाणेस भाग ६ गुरनं. २४ / 
२०१४ मु . पो . का . कलम ३७(१)/ १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करणेत आला 
होता . त्यानंतर १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी रणजितसिंह भोसले मनसे 
अध्यक्ष, यांचे नेतृत्वात मनसे कार्यकर्ते हे जिल्हाधिकारी कार्यालय 
सातारा समोर धरणे आंदोलनास बसले होते. सदरवेळी त्यांनी आपल्या 


मागण्यांचे निवेदन मा . जिल्हाधिकारी सातारा यांनी दिले. सदर 
निवेदनामध्ये शशिकांत शिंदे यांनी पालकमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा 
अन्यथा दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१४ रोजी कोरेगाव मतदार संघामध्ये 
मनसे च्या वतीने जिल्ह्यातील महिलांना व जनतेस बरोबर घेवून 
शशिकांत शिंदे व त्यांचे बंधु यांच्या निषेधार्थ महामोर्चा काढणेत येईल 
असा इशारा दिलेला होता . त्यानंतर दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी 
रणजितसिंह भोसले मनसे अध्यक्ष, यांचे नेतृत्वात मार्केटयार्ड ते 
तहसिलदार कार्यालय कोरेगाव असा मोर्चा काढणेत आला होता . 
त्यावेळी मनसे पदाधिकारी/कार्यकर्ते यांची भाषणे झाली. त्यामध्ये 
पालकमंत्री सातारा जिल्हा यांनी त्यांचे बंधु ऋषीकांत शिंदे यांचेवर 
दाखल झाले गुन्ह्याची नैतिक जबाबदारी घेवून राजीनामा द्यावा , 
राजीनामा दिला नाही तर दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मनसे 
पक्षाचे वतीने विधानभवनासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा 
देण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील नदी पात्रातुन वाळू चोरीवेळी इ 
शालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करुन गुन्हे दाखल हाते नाहीत 
तोपर्यंत वाळूचे लिलाव करु नयेत अशी मागणी मनसे जिल्हाध्यक्ष 
रणजित भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना एका निवेदनाद्वारे केलेली 
आहे. तसेच जिल्ह्यातील नदी पात्रातुन वाळू चोरीवेळी झालेल्या 
शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करुन गुन्हे दाखल होत नाहीत तोपर्यंत 
वाळूचे लिलाव करु नयेत अशी मागणी मनसे जिल्हाध्यक्ष रणजित 
भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना एका निवेदनाद्वारे केलेली आहे. या 
अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
१५ ) टेबललॅन्ड :- पाचगणी येथील टेबललॅन्डवरील ८० एकरात 
घोडागाडी व्यवसायिकांचा मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांनी प्रवेश बंदी 
केली असतानाही सध्या तेथे स्थानिक नागरिक , नगरसेवक तसेच 
मुख्याधिकारी यांचे दुर्लक्षामुळे घोडागाडी व्यावसायिक हे बंदी 
असतानादेखिल घोडागाडी चालविण्याचा व्यवसाय करीत आहेत . त्यातुन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 
१६ ) अतिक्रमणे :- फलटण शहर येथील शिरवळ - लोणंद -बारामती 
रस्ता चौदपदरीकरण भुयारी मार्ग, मौजे पारगांव, ता . खंडाळा येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन पुनर्वसन संपादन मोजणीचे कामकाज, कोडोली, 
देगांव , निगडी रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामाबाबत , तसेच बालाजी 
ट्रस्ट अध्यक्ष, श्री . राजेंद्र चोरगे यांनी प्रांत कार्यालय सातारा ते पोवई 
नाका या दरम्यान असणारे अतिक्रमणे काढावीत , आकार हॉटेल, 
साबळे पाटील पेट्रोल पंप तसेच डी . बी .कदम मार्केट यार्ड , एस . टी . 
स्टॅन्ड परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासनाने काढावीत नाहीतर बालाजी 
ट्रस्टच्या वतीने आंदोलन करणेत येईल असा इशारा पत्रकार 
परिषदेत दिलेला होता. दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी बालाजी 
चॅरिटेबल ट्रस्टचे राजेंद्र चोरगे यांनी हिम्मत असेल तर पालिकेने 
बड्या धेंडांची अतिक्रमणे काढून दाखवावीत असे आवाहन सातारा 
पालिकेला केले असुन बदनामीचे षडयंत्र पालिकेने रचले असल्याचा 
आरोप एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे केलेला आहे. यातून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
२१) धोम -बलकवडी :- दिनांक २१ जानेवारी २०१४ रोजी आम आदमी 


१५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


पार्टीचे जिल्हा संघटक श्री . राजेंद्र चोरगे यांनी वाईच्या पश्चिम 
भागातील धोम - बलकवडी धरण व बोगद्याचे काम पूर्ण होऊ १७ वर्षे 
झाली, तर रेणावळे आंबेदरवाडी गावच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न मार्गी 
लागलेला नाही. सदरचा प्रश्न हा राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी 
काँग्रेस पक्षांकडून प्रलंबितच ठेवण्यात आला याबाबत लवकरच तीव्र 

आंदोलन छेडण्याचा इशारा एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे दिलेला होता . 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी धोम- बलकवडी बोगदा क्र .१ मधील 
रेणावळे - आंबेदरवाडी - आसरे येथील शेतकऱ्यांनी धोम बलकवडी बोगद्याचे 
ठिकाणी बेमुदत उपोषण सुरु केले होते . तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसन न केल्यास बोगदा बुजवला जाईल , धरणे आंदोलन व 
आत्मदहन करण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी सदरवेळी दिलेला होता. 
तरी प्रस्तुत प्रकरणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 
१८ ) टेंभू धरण : - दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी विखळे , ता . 
खटाव , जि . सातारा येथे टेंभुळे चाणी कलेढोण गणताली गावांना 
मिळावे या मागणीसाठी कलेढोण , ता . खटाव गणताली कलेढोण , 
पाचवड , विखळे, तरसवाडी , गारुडी, गारळेवाडी, मुळीकवाडी , ढोकळवाडी , 
पडळ , हिवरवाडी, कान्हरवाडी व मागणी या गावातील ग्रामस्थांनी मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी श्री. टी . आर. गारळे (निवृत्त ) , श्री . सुरेश शिंदे 
उपाध्यक्ष, सातारा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस , श्री. रघुनाथ जाधव रा . 
पाचवड माजी पंचायत समिती सदस्य यांचे नेतृत्वात तसेच आ . श्री . 
प्रभाकर घार्गे, माजी आ . डॉ . दिलीप येळगावकर , जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी 
काँग्रेस व सर्व पक्षीय स्थानिक नेत्यांच्या उपस्थितीत मल्हारपेठ 
पंढरपुर राज्य मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करणेत आले होते. 
सदरवेळी कलेढोण गणातील गावांना आजपर्यंत पाणी न मिळालेने 
किती नुकसान झाले. सातारा जिल्ह्याचे पाणी राजकारण करुन सांगली 
जिल्ह्यामध्ये कसे काय वळविले गेले , कलेढोण गणातील गावांना पाणी 
मिळाले नाही तर हे आंदोलन आणखी उग्र करण्याचे, तयेस येणाऱ्या 
लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाचेविरोधात मतदान करुन आपला 
मोलाचा हक्क बजावणार असल्याबाबत ठरले असुन मागणयांचे निवेदन 
तहसिलदार खटाव सौ . वैशाली राजमाने यांना देण्यात आले होते. 
त्यानंतर दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी श्री . सुरेश शिंदे उपाध्यक्ष , 
सातारा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे नेतृत्वात दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०१४ रोजी विखळे , ता. खटाव येथे करणेत आलेल्या रास्ता रोको 
आंदोलनाचे अनुषंगाने वडुज पोलीस ठाणेस गुरनं . ५८/ २०१४ भादंवि 
कलम ३४१ , १८८ मु . पो . अ. ३७(१)(३)/ १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करणेत 
आला असुन पोलीसांनी अशा प्रकारचा नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न 
केल्यास वडुज येथे जेलभरो आंदोलन करणार असल्याबाबत इशारा 
दिलेला होता . परंतु त्यांनी जेलभरो आंदोलन रद्द केलेले होते. टेंभू 
धरण पाणी अनुषंगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तसेच विविध पक्ष/ 
संघटनांचे पदाधिकारी/ कार्यकर्ते यांचे हालचालींवर गोपनीय यंत्रणेमार्फत 
सतर्कतेने लक्ष ठेवून आगाऊ माहिती प्राप्त करुन , टेंभू पाणी अनुषंगाने 
कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 
१६) कोयनानगर धरण :- दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी पासुन दिपक 
शंकर शिंदे रा. कोयणानगर व १२ पर्जन्यमापक हे त्यांचे वेतनात वाढ 
व्हावी व शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे या मागणीसाठी कोयणा 


धरण व्यवस्थापन कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणास बसलेले होते. 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी कार्यकारी अभियंता कोयना धरण 
व्यवस्थापन श्री. धरणे यांनी पर्जन्यमापक यांचे प्रश्नांबाबत मंत्रालय 
स्तरावर तातडीने कार्यवाही सुरु आहे असे पत्र उपोषणकर्त्यांना दिलेले 
त्यांचे उपोषण मागे घेतले होते . तसेच दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ रोजी 
पासून धरण व्यवस्थापन कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरु केले 
होते . व दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी पर्यंत मागण्या मान्य न इ 
गालेस ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी पासुन कोणतेही निवेदन 
न देता आमरण उपोषणास बसले होते. परंतु त्यांच्या मागण्याबाबत 
शासकीय पातळीवर जलद हालचाली सुरु झाल्याने व त्याबाबत 
वारंवार पाठपुरावा करण्याबाबत श्री. राजाभाऊ शेलार उपसभापती 
पंचायत समिती पाटण यांनी ठोस आश्वासन दिलेने उपोषणकर्ते यांनी 
दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४ रोजी १३. ४० वा उपोषण मागे घेतले होते . 
अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
२० ) महु-हातगेघर धरणग्रस्त आंदोलन :- मा . आ . शिवेंद्रराजे भोसले 
यांचे नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा येथे महामोर्चा काढण्यात 
आला होता. त्यावेळी जर प्रशासनाने २ महिन्यात धरणग्रस्तांच्या 
मागण्याबाबत योग्य निर्णय न घेतलेस तीव्र आंदोलन छेडले जाईल 
असा इशारा दिलेला होता. दिनांक २१ जानेवारी २०१४ रोजी 
धरणग्रस्तांचे १०० % पुनर्वसन करावे, कालव्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांची 
जमीन जाणार आहे , त्या शेतकऱ्यांप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळावी या 
मागण्यांसाठी शिवसेना कार्यकर्ते व हातगेघरमधील शेतकरी यांनी 
हातगेघर महु धरणाच्या उजव्या कालव्याचे सर्वेक्षणाचे काम थांबवून 
त्याबाबतचे निवेदन पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी यांना दिले आहे . 
त्यातुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 
२० ) महिंद प्रकल्प : - दिनांक २० जानेवारी २०१४ रोजी गौतम यादव 
प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, श्री. चिंतामण यादव यांचे नेतृत्वात ढेबेवाडी पोलीस 
ठाणे हद्दीतील मौजे सळवे ता . पाटण , जि . सातारा येथील अल्पभुधारक 
शेतकरी तथा मागासवर्गीयांच्या जमिनी ल. पा . महिंद प्रकल्पासाठी 
शासनाने संपादन केल्यामुळे ते सर्वजण भुमीहीन झालेले आहेत 
यासाठी तहसिलदार कार्यालय पाटण समोर घंटानाद आंदोलन केले. 
सदरवेळी त्यांनी धरणग्रस्तांच्या मागण्यांची पुर्तता न झालेस वारंवार 
आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिलेला आहे. तरी भविष्यात प्रस्तुत 
प्रकरणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
२१) संगननगर धक्का पुल : - सद्या संगमनगर धक्का पुल संदर्भात 
राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये श्रेयवाद सुरु असुन 
त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
२२ ) सातारा हद्दवाढ : - सातारा लगतच्या ग्रामपंचायती व त्रिशंकु 
भागातील नागरिकांबरोबर हद्दवाढी संदर्भात खुल्या वातावरणात चर्चा 
होणे आवश्यक आहे. कोणताही निर्णय जनतेवर लादु नये अन्यथा 
उद्रेक निश्चित असतो असे वक्तव्य राजेंद्र चोरगे यांनी प्रसिध्दी 
पत्रकाद्वारे केला आहे. सातारा शहराच्या आजुबाजुच्या उपनगरातील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१५७ 


ग्रामस्थांना सातारा नगरपरिषदेत सामील व्हायचे असताना काही नेते 
व पुढारी मंडळी हद्दवाढीविषयी गैरसमज पसरवित आहेत . त्यांचेकडुन 
दबाव तंत्राचा वापर सुरु आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हद्दवाढ मंजुर 
करावी अशी मागणी शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे 
जिल्हाधिकारी सातारा यांचेकडे केली आहे. सातारा शहराच्या हद्दवाढीला 
काहींचा पाठींबा तर काहीचा विरोध आहे. तर काही स्वतंत्र नगरपंचायत 
किंवा शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये समावेश करण्याची मागणी आहे. असे 
वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याने हद्दवाढीबाबत वादविवाद न घडवून 
आणता एक बैठक घ्यावी आणि हद्दवाढीबाबत जनमत आजमवण्यासाठी 
एक चर्चात्मक बैठक बोलवावी . अशी सुचना खासदार उदयराजे 
भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना एका पत्रकाद्वारे दिली आहे. दिनांक 
२९ सप्टेंबर २०१३ रोजी सातारा हद्दवाढ संदर्भात शाहुनगरने 
पालिकेच्या हद्दीत जावे अगर कसे ? यासाठी शाहुनगर येथील 
नागरिकांची मते आजमावली असुन ८० % नागरिकांची हद्दवाढीस 
विरोध केलेला आहे. सातारा शहर हद्दवाढी संदर्भात काही पक्ष/ 
संघटना तसेच त्रिशंकु भागातील लोकांचा विरोध असुन भविष्यात 
कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 
२३ ) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा 
जिल्ह्यातील फलटण, खटाव , माण व कोरेगाव या दुष्काळी तालुक्यांसह 
चालू वर्षी सद्यस्थितीत समाधानकारक पाऊस पडलेला आहे . मात्र 
सद्यस्थितीत वीज मंडळाकडून ग्रामीण/ शहरी भागात वीज भार नियमन 
होवू नये अशी ग्रामीण भागासह शहरातील लोकांची मागणी आहे. 
तसेच सध्या इयत्ता १० व १२ वी आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या 
परिक्षा सुरु आहेत. अशा परिस्थितीत वीज भार नियमन केलेस यावरुन 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२४ ) सातारा शहर , पाणी, रस्त्यातील खड्डे प्रश्न :- सध्या सातारा 
शहरामध्ये काही ठिकाणी पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहिन्या जोडण्याचे 
काम पूर्णत्वाकडे आहे . मात्र अजूनही शहरात कृत्रीम पाणी टंचाई 
निर्माण होत आहे . तसेच शहरात जलवाहिन्या टाकणे व अन्य 
कामांसाठी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे . त्यामुळे रस्त्यांमध्ये सर्वत्र 
खड्डेच खड्डे पडलेले आहेत. तसेच यासह विविध प्रकारच्या गैरसोयींबाबत 
सातारा शहरातील नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात असून 
वेळोवेळी विविध पक्ष संघटनांकडून नगरपालिकेवर मोर्चा काढणे 
बाबतचे इशारे देत आहेत. सदरचा पाणी/रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न 
व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्यानुषांने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२५ ) डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येच्या अनुषंगाने विविध आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम :- अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोळकर 
यांची पुणे येथे अज्ञात मारेकऱ्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली आहे . 
सदर घटनेचा निषेध म्हणून सर्व सामाजिक संस्थांचे वतीने विविध 
प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. तसेच सदर हत्याकांडातील 
दोन आरोपींना अटक झालेली असुन मुख्य सुत्रधार शोधणेसाठी 
विविध संस्था, पक्ष सामाजिक संस्थांचे वतीने जिल्ह्यात तसेच राज्यव्यापी 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. त्यानुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


२७ ) शिरवळ एमआयडीसी :- शिरवळ एमआयडीसी येथे असणाऱ्या 
कंपन्यांमध्ये स्थानिक कामगार व स्थानिक व्यावसायिक यांना डावलून 
बाहेरील कामगारांना कामावर ठेवून स्थानिकांवर अन्याय केला जात 
आहे. याबाबत स्थानिक लोकांना न्याय न दिलेस कंपन्यांचे कामकाज 
चालू देणार नाही असा इशारा वेगवेगळे पक्ष, कामगार युनियन हे 
वारंवार देत असतात. त्या अनुषंगाने कोणताही अनुचित प्रकार 
घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२८ ) जेल भरो आंदोलन :- दिनांक २३ मार्च २०१४ रोजी आम आदमी 
पक्षाच्या वतीने पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वात 
भ्रष्टाचार विरोधात व नरेंद्र मोदी यांचे चुकीच्या धोरणांचे विरोधात 
सर्वत्र जेलभरो आंदोलन करणेत येणार आहे. सदर आंदोलनामध्ये 
जास्तीत जास्त महाविद्यालयीन युवकांनी सहभागी व्हावे यासाठी आप 
पक्षाचे पदाधिकारी महाविद्यालयांमध्ये जावून युवकांना आवाहन करीत 
आहेत . त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 
___ वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ चे १० . ०० पासून ते दिनांक २६ मार्च २०१४ 
रोजीचे २४. ०० वा पर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या 
कायद्याचे कलम ३७(१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागु होणेस विनंती 
आहे. तसेच सदरच्या आदेशाचे कलम ३७ (१)(३) मधुन या कालावधीत 
शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम 
वगळण्यास विनंती आहे. 

त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख, अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
सातारा मला असलेल्या अधिकारा अन्वये मुंबई पोलिस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी 
आदेश व संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा व कार्यक्रम वगळून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये जमावबंदी 
आदेश दिनांक १५ मार्च २०१४ चे २४ .०० वाजलेपासून ते दिनांक २६ 
मार्च २०१४ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलिस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) अन्वये शस्त्र बंदी व जमावबंदी 
आदेश जारी करीत आहे. 
वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई आहे . 

अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , बंदुका, सुऱ्या , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे. 
ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 

क) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यारे किंवा 
साधने बरोबर नेणे , जमा किंवा तयार करणे . 

ड) व्यक्तीची अगरे प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 

इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाजवणे , 
सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची शांतता 
धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव 
सोंग आणणे अशी चित्र चिन्ह फलक - अगर इतर कोणताही जिन्नस 
वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार करणे . 


१५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा 
स्फोटक पदार्थ अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलिस 
अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र 
त्याच्या पासुन जप्त केले जाणेस पात्र असेल आणि अशा त-हेने धरलेली 
वस्तु स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा होईल. पोटकलम 
( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी 
कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणूकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) मधील या 
हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमुद केलेल्या इसमाना लागू होणार 
नाहीत . 

१ ) शासनाची सेवा करणारे किंवा करणेच्या कामी ज्यांच्या वरीष्ठांनी 
निर्दिष्ट केलेवरुन अगत त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ 
मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तु धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 

२) ज्यांना ज्यांना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणावरुन जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यानी लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 

३) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 

४) ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजया करावयाचा असेल त्यावेळी पोलीस अधिक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलिस अधिकारी, यांची आगावू परवानगी घेतली असेल तर त्यांना 
सदरचा आदेश लागू होणार नाही . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १५ मार्च 
२०१४ रोजी काढण्यात आला आहे . 
सातारा, १५ मार्च २०१४ . 


कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 
३) सहा पदरीकरण :- राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या गावामधील ग्रामस्थ , 
शेतकरी तसेच विविध पक्ष/ संघटनेच्या वतीने विविध मागण्याच्या अनुषंगाने 
कामबंद आंदोलने केलेली आहेत . तसेच सहापदरीकरण लगतचे 
वेळे , सुरुर , जोशीविहीर , आनेवाडी, भुईज , पाचवड , उडतारे , 
विरमाडे या गावातील लोकांनी आंदोलने केली. तरीही रिलायन्स 
कंपनीने जमीनीच्या मोबदल्यात काहीही दिलेले नाही. दिनांक ६ 
जानेवारी २०१४ रोजी अॅड. विकास पवार मनसे जिल्हाध्यक्ष कराड 
विभाग हे तहसिलदार कार्यालय कराड येथे १० ते १२ मनसे 
कार्यकर्त्यांसह महामार्गाचे दुरुस्ती व सहीस रस्ते तसेच रस्ते विकास 
महामंडळाच्या भोंगळ कारभाराविरोधात तहसिलदार कार्यालय कराड 
येथे उपोषणास बसले होते . सदरेवळी बैठक झाली त्यामध्ये १५ 
दिवसात उंब्रज ते वाठार सहीस रस्त्यांसह महामार्गाची दुरुस्ती 
करणेचे रस्ते विकास महामंडळाचे पदाधिकारी यांनी आश्वासन दिले 
असुन तातडीने कार्यवाही न झालेस मनसे तर्फे दिनांक २० जानेवारी 
२०१४ रोजी महामार्ग वाहतुक खंडीत करण्याचा इशारा अॅड. विकास 
पवार मनसे जिल्हाध्यक्ष कराड विभाग यांनी दिलेला आहे . रिलायन्स 
कंपनीचे विरोधात असंतोष पसरला आहे . सहापदरीकरणासंदर्भात 
अनागोंदी कारभार सुरु आहे. पैसे कमवून गब्बर झालेल्यांना व त्यांचे 
दलाल असलेल्यांना जागा दावखू असा इशारा माजी जिल्हा सदस्य 
दिलीप बाबर यांनी एका वृत्तपत्रकाद्वारे दिलेला आहे . सद्या सुरु 
असलेले सहापदरीकरण कामकाजाचे तयार केलेले डायव्हर्शन, रस्त्याची 
दुरावस्था झाल्याने त्यातुन आंदोलने होवून त्या अनुषंगाने कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
४ ) टोलनाका :- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष, श्री . राज 
ठाकरे , ट्रक चालक संघटनेचे प्रकाश गवळी, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष 
श्री . पुरुषोत्तम जाधव तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी व 
कार्यकर्ते हे टोकनाक्यांचे विरुध्द विधान करीत असुन त्या अनुषंगाने 
म. न. से./शिवसेना/ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक होत 
आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी हे महामार्गावरील 
रस्त्याचे दुरुस्तीबाबत वेळोवेळी रिलायन्स कंपनीला कालावधी देवून 
रस्यांची दुरुस्ती करणेबाबत वेळ देत आहेत. तरीही रिलायन्स 
कंपनीकडून रस्ते दुरुस्तीबाबत प्रतिसाद मिळत नसल्याचे इतर पक्ष 
नाराजी व्यक्त करीत आहेत. रणजितसिंह भोसले जिल्हा अध्यक्ष 
म . न. से . यांनी पुणे ते सातारा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम रिलायन्स 
कंपनीच्या आडमुटीपणामुळे रखडले आहे . त्यांच्यावरती कारवाई 
होणेबाबत व निकृष्ट दर्जाच्या झालेल्या कामाची त्वरीत चौकशी करुन 
दंड करावा, फौजदारी गुन्हा दाखल करावेत व अशा कंपन्यांना 
हद्दपार करावे अन्यथा दिनांक २ डिसेंबर २०१३ रोजी नंतर कधीही 
टाळे ठोक आंदोलन तसेच तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करणार असलेबाबत 
इशारा दिलेला होता . या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच दिनांक १२ 
जानेवारी २०१३ रोजी कोल्हापूर येथील शिरोली, फुलेनगर व 
आर. के. नगर येथील टोलनाक्यांची शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी जाळपोळ 
केली असुन त्या पार्श्वभुमीवर प्रसार माध्यमांमध्ये येणारे बातम्यांचे 
अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यामध्ये टोलनाक्याबाबत कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय , सातारा यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक -६२५४ /डिसी/ एमएजी/ २/ कावि/ ५७/ सन २०१४ . - ज्याअर्थी, पोलीस 
अधिक्षक सातारा यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले की , 
१ ) पाल/ मांढरदेव/ यमाई यात्रा :- दिनांक ११ जानेवारी २०१४ ते 
दिनांक १७ जानेवारी २०१४ या कालावधीमध्ये पाल येथील श्री खंडोबा 
देवाची यात्रा सुरु असुन दिनांक १५ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३१ 
जानेवारी २०१४ या कालावधीमध्ये मांढरदेव येथील श्री . काळेश्वरी 
देवीची यात्रा संपन्न होत आहे. दिनांक १५ जानेवारी २०१४ ते दिनांक 
१७ जानेवारी २०१४ हे सदर यात्रेचे मुख्य दिवस आहेत. तसेच १६ 
जानेवारी २०१४ व १७ जानेवारी २०१४ हे मुख्य दिवस आहेत. तसेच 
सध्या जिल्ह्यात विविध ठिकाणी लहान मोठ्या यात्रा सुरु झालेल्या 
आहेत . सदर यात्रा कालावधीमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार अगर 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 
२ ) २६ जानेवारी :- दिनांक २६ जानेवारी २०१४ रोजी सर्वत्र गणराज्य 
दिन साजरा करणेत येणार आहे. सदर दिवशी काही लोक आपल्या 
मागण्यांसाठी उपोषण , आत्मदहन असे प्रकार करीत असतात . सदरवेळी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१५९ 


५ ) शिरवळ - लोणंद-फलटण महामार्ग :- शिरवळ - लोणंद -फलटण 
महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी जिंती नाका फलटण येथील जमीनींचे 
भुसंपादन करण्याबाबत १३१ लोकांना उपविभागीय कार्यालयाने नोटीस 
पाठविल्या असुन संपादनामुळे अनेकांचे व्यवसाय बंद पडणार आहेत , 
तर कित्तेकजण बेघर होणार असल्याने शासनाने याबाबत फेर विचार 
करुन नुकसान भरपाई व इतर मागण्याबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय 
होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करु नये अन्यथा यास विरोध करणार 
असल्याचा इशारा व्यावसायिक व स्थानिक नागरिकांची एका निवेदनाद्वारे 
दिलेला आहे . या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
६) कराड वितानतळ विस्तारवाढ : - श्रमिक मुक्त दल अध्यक्ष, डॉ . 
भारत पाटणकर यांचे नेतृत्वात/मार्गदर्शनाखाली कराड विमानतळ 
विरोधी शेतकरी मेळावे, पत्रकार परिषदा आयोजित करणेत येत 
आहेत . कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरण करणेकामी भूमी अभिलेख 
व महसुल प्रशासनाकडुन विमानतळ विस्तारीकरणात बाधीत होणारे 
जागेची मोजणी झाली असुन त्या अनुषंगाने डॉ . श्री . भारत पाटणकर 
श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक तसेच विमानतळ 
विस्तारीकरण विरोधी कृती समिती अध्यक्ष श्री. अशोक थोरात यांचा 
कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरणास तीव्र विरोध आहे. विमानतळ 
विस्तारीकरणासंदर्भात जमीन संपादनासंबंधी बाधितांना नोटीसा दिल्या 
असुन सदर नोटीसीला लेखी उत्तर देणार आहोत. शासन जर 
कायद्याने लढत असेल तर आम्हीही त्याच पध्दतीने जशास तसे उत्तर 
देऊ असे वक्तव्य डॉ . भारत पाटणकर यांनी कराड येथे पत्रकार 
परिषदेत केले आहे . विमानतळ विस्तारीकरणास स्थानिक शेतकरी, 
ग्रामस्थ लोकप्रतिनिधी इत्यादींचा विरोध आहे. तसेच काही राजकीय 
पक्षाचे नेते देखिल त्यास पाठींबा देत आहेत. सदर आंदोलनाला 
सध्या राजकीय स्वरुप प्राप्त होत असुन त्यामध्ये जिल्ह्यातील दोन 
प्रमुख पक्षामधील नेत्यामध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 
त्यातुन कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 
७) पवनचक्क्या आंदोलन : - सातारा जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की संदर्भात 
वेळोवेळी पवनचक्की बंद आंदोलने, टाळेठोक , मोर्चा, धरणे आंदोलने 
ही श्रमीक मुक्ती दल अध्यक्ष , डॉ. श्री . भारत पाटणकर , यांचे 
नेतृत्वात/ मार्गदर्शनाखाली तसेच शेतकरी संघटना, संभाजी ब्रिगेड व 
माजी आ . श्री. शंभुराजे देसाई यांनी केलेली आहेत . माजी आ . श्री . 
शंभुराजे देसाई यांनी केलेली आहेत. दिनांक ७ जानेवारी २०१४ रोजी 
पासुन श्री . धैर्यशिल पाटील म. न . से . माढा मतदार संघ यांचे नेतृत्वात 
तहसिलदार कार्यालय वडुज समोर इनरकॉन कंपनी व प्रशासनाचा 
भोंगळ कारभार यांचे निषेधार्थ आमरण उपोषण सुरु आहे. दिनांक 
१२ जानेवारी २०१४ रोजी सदर उपोषण ठिकाणी सदाभाऊ खोत 
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष यांनी भेट देवून 
संघटीतपणे लढा देण्याचा इशारा दिलेला आहे. असे असुन भविष्यात 
पवनचक्की अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
८) वांग मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाबाबत :- सातारा जिल्ह्यातील 
ढेबेवाडी पोलीस ठाणे हद्दीतील वांग- मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती 
प्रकल्प बाधीत ग्रामस्थ यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने प्रमुख मार्गदर्शिका , 


मेधा पाटकर , सुनीती सु . र. ( जन आंदोलन राष्ट्रीय समन्वयक ), यांचे 
मार्गदर्शनाखाली श्री . अनिल शिंदे, अध्यक्ष वांग- मराठवाडी धरणग्रस्त 
कृती समिती यांचे नेतृत्वात वांग -मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे 
या मागणीसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे वेळोवेळी आयोजन करणेत 
येत आहे. दक्षिण वांग नदीवर बांधण्यात आलेल्या बंधाऱ्याचे काम पूर्ण 
झाले असुन धरणामध्ये पाणी साठा करणेत येत आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी 
बांधण्यात आलेल्या बंधाऱ्याची कामे अर्धवट अवस्थेत आहे. त्यामुळे 
ढेबेवाडी विभागात शेतीच्या व पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत 
आहे. शेतकऱ्यांमधुन बंधाऱ्याची कामे पूर्ण करणेबाबत वारंवार आवाज 
उठविण्यात येत असुन बंधाऱ्याची कामे लवकरात लवकर पूर्ण झाली 
नाहीत तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा शेतकऱ्यांनी पवित्रा 
घेतला आहे. सध्या वांग-मराठवाडी कृती समितीमध्ये अंतर्गत श्रेयवाद 
निर्माण झाला असुन एकमेकांविरुद्ध वृत्तपत्रामध्ये बातम्या देण्याचे काम 
सुरु आहे. तसेच धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन कारणावरुन डॉ . भारत 
पाटणकर यांची संघटना व मेधा पाटकर यांची संघटना यांचेमध्येही 
वाद असुन एकमेकांविरुद्ध पत्रकाबाजी - वर्तमानपत्रात बातम्या देण्याचे 
कामकाज सुरु आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
९ ) उत्तरमांड प्रकल्प :- श्री . पंढरीनाथ एकावडे अध्यक्ष स्वाभिमानी 
शेतकरी संघटना पाटण तालुका यांनी खासदार श्री . राजु शेट्टी , श्री . 
शंभुराजे देसाई व श्री. पंजाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वात धरणग्रस्ताचे 
विविध मागण्यांसाठी जोपर्यंत प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिलेला आहे. 
१०) उरमोडी/ कण्हेर पाणी प्रश्न :- दिनांक ६ जानेवारी २०१४ रोजी 
पासुन डॉ. प्रशांत पन्हाळकर श्रमिक मुक्ती दल जिल्हाध्यक्ष यांचे 
नेतृत्वात तारळी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन तसेच उरमोडी धरणाच्या 
सातारा तालुक्यातील लाभ क्षेत्रातील उपसा सिंचन योजनेची कामे 
तातडीने सुरु करावीत यासाठी मोर्चा काढून त्यानंतर ठिय्या आंदोलन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा समोर बसलेले आहेत. श्री. पार्थ 
पोळके मागासवर्गीय शेतकरी धरणग्रस्त पंचायत कार्यालय सातारा यांनी 
उमरोडी धरणग्रस्तांनी किरकसाल , वाघमोडीवाडी येथील परंतु आजअखेर 
कोणताही निर्णय झालेला नाही , शासनाला मागासवर्गीयांच्या समस्याबाबत 
काहीएक सहानुभूती नाही यास्तव दिनांक २५ जानेवारी २०१४ रोजी 
पासुन जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा समोर बेमुदत धरणे आंदोलन 
करणार असल्याबाबतचा इशारा दिला आहे. दिनांक २६ एप्रिल २०१३ 
रोजी प्रशासन व प्रकल्पग्रस्त यांची तारळी प्रकल्पग्रस्तांबाबत सकारात्मक 
चर्चा होवून शासनाने शब्द न पाळलेने श्री. राजु शेळके सामाजिक 
कार्यकर्ते हे नागठोणे येथील तारळी प्रकल्पाचे कार्यालयावर गोंधळ 
आंदोलन करणात आहेत. तसेच नागझरी ता. कोरेगाव गावाला 
उरमोडी जलसिंचन योजनेचे पाणी १४ वर्षापूर्वी निर्णय होवूनही दिले 
नाही त्यामुळे दिनांक २५ जानेवारी २०१४ रोजी जिल्हाधिकारी 
कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दादासो भोसले 
नागझरी संगर्ष समिती यांनी एका पत्रकाद्वारे दिलेला आहे . या 
अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
११) म.न. से. आंदोलन/ इशारे :- वाळु उपसा संदर्भात मनसे पदाधिकारी / 
कार्यकर्ते यांचेकडून वेळोवेळी आंदोलने करण्याचे इशारे देण्यात येत 
असुन अचानकपणेही आंदोलने करीत आहेत . तसेच सद्या प्रशासनाकडून 


१६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


वाळु/ उपसा साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष/ 
संघटना त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. कराड शहर पोलीस 
ठाणे हद्दीत न्यायालयीन आवारात कराड येथील सलीम महमंद शेख 
ऊर्फ सल्या चेप्या यांचेवर गोळीबार झाला होता . सदरचा गोळीबार 
हा कोपर्डे हवेली येथील वाळु ठेक्याचे वादाचे पार्श्वभुमीवर 
झालेचे दिसुन आलेले होते. सातारा जिल्ह्यातील शहर पोलीस ठाणे 
हद्दीत दिनांक २३ डिसेंबर २०१३ रोजी दुपारी १३. ५० ते १५. २० या 
वेळेत म. न. से . जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह भोसले यांचे नेतृत्वात मनसे 
पदाधिकारी यांच्यावर चुकीच्या पध्दतीने काढलेली हद्दपारी कारवाई ही 
जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री . शशिकांत शिंदे यांच्या दबावाने काही 
अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या प्रस्तावाच्या निषेधार्थ राजवाडा ते जिल्हाधिकारी 
कार्यालय असा मोर्चा काढणेत आला होता . त्यावेळी मनसे जिल्हाध्यक्ष 
यांनी पालकमंत्र्यांचा भ्रष्टाचार बाहेर काढणार आहे, आणि तडीपारीचा 
निर्णय त्यानंतरं मी त्या अधिकाऱ्यांची नावे सांगणार आहे असे वक्तव्य 
जिल्ह्यातील नदी पात्रातुन वाळु चोरीचेवेळी झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे 
पंचनामे करुन गुन्हे दाखल होत नाहीत तोपर्यंत वाळूचे लिलाव करु 
नयेत अशी मागणी मनसे जिल्हाध्यक्ष रणजित भोसले यांनी जिल्हाधिकारी 
यांना एका निवेदनाद्वारे केलेली आहे. दिनांक २ जानेवारी २०१४ रोजी 
मनसे जिल्हाध्यक्ष रणजित भोसले यांचे नेतृत्वात राष्ट्रवादीच्या प्रिया 
नाईक उमाजी नाईक समाजाच्या पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष या दांपत्याच्या 
गुन्ह्यामध्ये जिल्ह्याचे पालकमंत्री शशिकांत शिंदे यांना सह आरोपी 
करावे या मागणीसाठी मोर्चा काढणेत आलेला होता . या अनुषंगाने 
भविष्यात कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 
१२) वाळु प्रश्न लेखण बंद आंदोलन : - खटाव तालुक्यामध्ये वाळु 
चोरीचे सत्र सुरु असुन वाळू चोरी पकडणाऱ्या महसुल कर्मचाऱ्यांवर 
वाळू माफियांच्या मुजोरीच्या घटना घडत असुन वाळू माफियांवर 
कडक कारवाई करणेचे व अंबवडे ता . खटाव येथील तलाठी भोसले 
यांना मारहाण केलेचेनिषेधार्थ दिनांक ६ जानेवारी २०१४ रोजी पासून 
श्री. एस . बी. निंबाळकर मंडल अधिकारी यांचे नेतृत्वात खटाव 
तालुक्यातील सर्व तलाठी कार्यालयातील लेखणी बंद आंदोलन सुरु 
असुन या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
१३) पर्यटन स्थळाचे माहीतीबाबत :- सातारा जिल्ह्यातील ठोसेघर , 
लिंगमळा, सज्जनगड , कास पठार , कोयनानगर येथील ओझर्डे धबधबा 
इत्यादी पहाण्यासाठी राज्यातून तसेच परराज्यातून मोठ्या प्रमाणावर 
पर्यटक खाजगी वाहनाने येत असुन त्यामुळे वाहनांची संख्या वाढून 
वाहतुकीची कोंडी होते तसेच स्थानिक नागरिकांनादेखिल दैनंदिन 
व्यवहार व वाहतुकीस अडथळे निर्माण होते, त्यातुन हुल्लडबाजी 
करणारे पर्यटक व स्थानिक यांचेमध्ये वादाचे वेळप्रसंगी भांडणे , 
मारामारी असे प्रसंग निर्माण होतात. असे प्रसंग निर्माण झालेवरुन 
महाबळेश्वर/ पाचगणी पोलीस ठाणेस यापुर्वी गुन्हा दाखल करणेत 
आलेले आहेत . 
१५) टेबललॅन्ड : - पाचगणी येथील टेबललॅन्डवरील ८० एकरात 
घोडागाडी व्यवसायिकांचा मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांनी प्रवेश बंदी 
केली असतानाही सद्या येथे स्थानिक नागरिक , नगरसेवक तसेच 
मुख्याधिकारी यांचे दुर्लक्षामुळे घोडागाडी व्यवसायिक हे बंदी असातानादेखिल 


घोडागाडी चालविण्याचा व्यवसाय करीत आहेत. त्यातून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिनांक 
२१ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पाचगणी नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी 
अधिकाराचा गैरवापर करुन आकसाने टेबल लॅन्डवरुन दलितांच्या 
स्टॉलवर हल्ला केला, कसलीही पूर्व सुचना न देता अतोनात नुकसान 
केले. त्यामुळे मुख्याधिकारी पाचगणी यांचेवर अॅट्रासीटीचा गुन्हा दाखल 
करावा. दखल न घेतलेस आरपीआय व व्यापारी असोशिएशनचे 
सभासद कुटूंबियासह गुन्हा दाखल करावा. दखल न घेतलेस आरपीआय 
व व्यापारी असोसिएशनचे सभासद कुटूंबियासह पालिकेसमोर आमरण 
उपोषणास बसणार असलेबाबतचा इशारा अशोक गायकवाड रिपाइंचे 
जिल्हाध्यक्ष यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेला आहे. यास्तव प्रस्तु प्रकरणी 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 
१६ ) अतिक्रमणे :- फलटण शहर येथील शिरवळ - लोणंद - बारामती 
रस्ता चौदपदरीकरण भुयारी मार्ग, मौजे पारगांव , ता . खंडाळा येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन पुनर्वसन संपादन मोजणीचे कामकाज, कोडोली, 
देगांव , निगडी रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामाबाबत , तसेच बालाजी 
ट्रस्ट अध्यक्ष, श्री . राजेंद्र चोरगे यांनी प्रांत कार्यालय सातारा ते पोवई 
नाका या दरम्यान असणारे अतिक्रमणे काढावीत, आकार हॉटेल , 
साबळे पाटील पेट्रोल पंप तसेच डी . बी. कदम मार्केट यार्ड, एस. टी . 
स्टॅन्ड परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासनाने काढावीत नाहीतर २ महिन्यानंतर 
बालाजी ट्रस्टच्या वतीने आंदोलन करणेत येईल असा इशारा पत्रकार 
परिषदेत दिलेला होता. तसेच त्यांनी हिम्मत असेल तर पालिकेने बड्या 
धेडांची अतिक्रमणे काढून दाखवावीत असे आवाहन सातारा पालिकेला 
केले असुन बदनामीचे षडयंत्र पालिकेने रचले असल्याचा आरोप एका 
प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे केलेला आहे. यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
३) होळी, धुलीवंदन, रंगपंचमी :- दिनांक १९ मार्च २०१४ रोजी तिथी 
प्रमाणे शिवजयंती साजरी करणेत येणार आहे . सदर वेळी शिवभक्त 
मोठ्या प्रमाणात एकत्र येवून सदरची शिवजयंती साजरी करीत 
असतात. सदरवेळी कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
४) शेतकरी संघटना आंदोलन : - सन २०१३- २०१४ या गळीत हंगामातील 
ऊसाला प्रतिटन पहिली उचल रुपये ३००० द्यावी या व त्यांचे इतर 
मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष खासदार 
श्री . राजु शेट्टी यांनी दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१३ ते २७ नोव्हेंबर २०१३ 
रोजी पर्यंत पाचवडेश्वर ता . कराड या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन केले. 
मात्र त्यानंतर त्यांनी २६५० प्रति टन ऊस दर मान्य असले बाबतचे 
सांगून जर दिनांक १ जानेवारी २०१४ रोजी पर्यंत ऊसाला अंतिम दर 
जाहीर न केलेस पुन्हा: आंदोलन करणार असले बाबतचा इशारा 
दिलेला होता . अद्यापर्यंत कोणत्याही साखर कारखान्याने ऊसाला 
अंतिम दर २६५० रुपये दर दिलेला नाही. त्यामुळे रुपये २६५० दर 
न मिळालेस कोणत्याही कारखान्यातून तयार साखर बाहेर जाऊ देणार 
नाही अशा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांच्या वतीने 
ऊस दराचे संदर्भात कोणत्याही प्रकारची उग्र स्वरुपाची आंदोलने केली 
जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
१० ) उरमोडी प्रकल्प : - शासनाला उरमोडी धरणग्रस्त मागासवर्गीयांच्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१६१ 


मौजे बोरीव या धरणग्रस्त गावामध्ये जिल्हाधिकारी सातारा यांचे आदेश 
डावलून नगरपरिषद रहिमतपुर चे नगरसेवक व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 
जिल्हाध्यक्ष सुनिल माने हे बोरीव गावच्या हद्दीत विकास कामांची 
सुरुवात करुन नगरपालिकेकडून मालमत्ता कर याची बेकायदेशीर 
मागणी करुन लोकांमध्ये दहशत निर्माण करीत असल्यामुळे मा . 
जिल्हाधिकारी सातारा यांना भेटण्यासाठी गांधी मैदान राजवाडा ते 
मोती चौक पोवईनाका ते जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा असा मोर्चा 
काढण्यात आला होता. सदर मोर्चात दहशतखोर लोकांचा कायमचा 
बंदोबस्त व्हावा व गोरगरीब धरणग्रस्त जनतेला न्याय देणेसाठी त्यांचे 
मध्ये पसरलेले भीतीचे व दहशतीचे वातावरण दुर होण्याच्या दृष्टीने 
योग्य ती कारवाई करावी या मागण्यांचे निवेदन देणेत आले होते . 
दिनांक ६ मार्च २०१४ रोजी श्रमिक मुक्ती दल सातारा जिल्हा प्रमुख 
डॉ . प्रशांत पन्हाळकर यांचे नेतृत्वात भुविकास बँक सातारा येथे 
श्रमिक मुक्ती दलाची निवडणुकीत राजकीय भूमिका जाहीर करणेसंदर्भात 
मेळावा संपन्न झाला. तरी भविष्यात प्रस्तुत प्रकरणी कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
१५ ) टेबललॅन्ड :- पाचगणी येथील टेबललॅन्डवरील ८० एकरात 
घोडागाडी व्यवसायिकांचा मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांनी प्रवेश बंदी 
केली असतानाही सध्या तेथे स्थानिक नागरिक , नगरसेवक तसेच 
मुख्याधिकारी यांचे दुर्लक्षामुळे घोडागाडी व्यावसायिक हे बंदी 
असतानादेखिल घोडागाडी चालविण्याचा व्यवसाय करीत आहेत. त्यातुन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 


नाही. 


समस्याबाबत काहीएक सहानुभूती नाही यास्तव दिनांक २५ जानेवारी 
२०१४ रोजी पासुन जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा समोर बेमुदत धरणे 
आंदोलन करणार असल्याबाबतचा इशारा दिलेला होता . त्या अनुषंगाने 
उप जिल्हाधिकारी पुनर्वसन सातारा यांनी सदरबाबत कार्यवाही चालू 
असल्याचे सांगितले त्यांनी बेमुदत धरणे आंदोलन स्थगित केले आहे . 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मा . मुख्यमंत्री महोदय यांचे कराड 
येथील दौऱ्यावेळी राजवैभव प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, दत्तात्रय जगदाळे यांनी 
औंधसह १६ गावांना सिंचन प्रकल्पातुन शेतीस पाणी देणे शक्य 
असल्याच्या बाबी बैठकीमध्ये निदर्शनास आणुन देवून १५ दिवसात 
मंत्रालयामध्ये जलसंपदामंत्री, मुख्यसचिव, जलतज्ज्ञांबरोबर बैठक घेऊन 
पाणी प्रश्न मार्गी लावू असे आश्वासन मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिलेले 
आहे. दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी नागझर ग्रामस्थ व उरमोडी 
पाणी संघर्ष समिती वाठार (किरोली) यांनी नागझरी येथील परिसरातील 
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी उरमोडी प्रकल्पातील खटाव - माणला जाणाऱ्या 
पाण्यामधुन पाणी मिळावे या मागणीसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 
वाठार किरोली येथील चौकात कराड- कोरेगाव रस्त्वार रास्ता रोको 
आंदोलन केले होते. यापूर्वी झालेल्या आंदोलनाचा विचार करता 
भविष्यात उरमोडी धरण पाणी अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
१३ ) तारळी धरण :- दिनांक २० जानेवारी २०१४ रोजी श्री . राजु 
शेळके , सामाजिक कार्यकर्ते यांनी जीवापाड जपलेल्या तारळी 
धरणग्रस्तांच्या जमिनी गेल्या , मायभूमीचा त्याग केला, मात्र धरणग्रस्त 
शेतकऱ्यांच्या शेताचे वाळवण होण्याची वेळ आली आहे. त्यांचे शेतीला 
पाणी मिळाले नाही तर आंदोलन तीव्र करणार असल्याचा इशारा 
यांनी एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे दिलेला आहे. तसेच दिनांक २६ एप्रिल 
२०१३ रोजी प्रशासन व प्रकल्पग्रस्त यांची तारली प्रकल्पग्रस्तांबाबत 
सकारात्मक चर्चा होवून शासनाने शब्द न पाळलेने श्री . राजु शेळके 
सामाजिक कार्यकर्ते नागठाणे येथील तारळी प्रकल्पाचे कार्यालयावर 
गोंधळ आंदोलन करणाच असल्याचा इशारा एका पत्रकाद्वारे दिलेला 
आहे . या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 
१३ ) श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष यांची पत्रकार परिषद व इशारा : 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा 
येथील नियोजन भवन येथे डॉ . भारत पाटणकर अध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती 
दल यांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी त्यांनी लोकाभिमुख पाणी 
संघर्ष समितीतर्फे दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मा . मुख्यमंत्री यांचे 
समवेत बैठक झाली होती . त्यामध्ये पाणीस संघर्ष समितीबाबत ८ 
मुद्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यापैकी महत्त्वाचे ३ मुद्दे १. औद्योगिक 
क्षेत्रास महाराष्ट्र शासनाने ११८ टीएमसी पाणी दिले असुन सदरचे 
पाणी अद्यापी दुष्काळी भागास मिळाले नाही. २. दुष्काळी भागात 
देण्यात येणारे पाणी दुष्काळी तालुके हे उचवट्यावर असल्याने लिफ्ट 
करुन द्यावे . ३. तसेच त्याचे वीज बील शासनाने भरावे वगैरे मुद्यांवर 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मा . मुख्यमंत्री यांचे समवेत बैठक 
होणार असुन त्याबाबत योग्य ते नियोजन न झालेस तीव्र आंदोलन 
करणेत येईल असा इशारा देण्यात आलेला होता . परंतु अद्याप पर्यंत 
सदरची मिटिंग झालेली नाही . दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी 
श्रमिक मुक्ती दल जिल्हा प्रमुख श्री . प्रशांत पन्हाळकर यांचे नेतृत्वात 


१६) अतिक्रमणे :- फलटण शहर येथील शिरवळ - लोणंद -बारामती 
रस्ता चौदपदरीकरण भुयारी मार्ग, मौजे पारगांव, ता . खंडाळा येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन पुनर्वसन संपादन मोजणीचे कामकाज, कोडोली, 
देगांव , निगडी रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामाबाबत , तसेच बालाजी 
ट्रस्ट अध्यक्ष, श्री . राजेंद्र चोरगे यांनी प्रांत कार्यालय सातारा ते पोवई 
नाका या दरम्यान असणारे अतिक्रमणे काढावीत, आकार हॉटेल , 
साबळे पाटील पेट्रोल पंप तसेच डी. बी. कदम मार्केट यार्ड , एस. टी. 
स्टॅन्ड परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासनाने काढावीत नाहीतर बालाजी 
ट्रस्टच्या वतीने आंदोलन करणेत येईल असा इशारा पत्रकार 
परिषदेत दिलेला होता. दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी बालाजी 
चॅरिटेबल ट्रस्टचे राजेंद्र चोरगे यांनी हिम्मत असेल तर पालिकेने 
बड्या धेंडांची अतिक्रमणे काढून दाखवावीत असे आवाहन सातारा 
पालिकेला केले असुन बदनामीचे षडयंत्र पालिकेने रचले असल्याचा 
आरोप एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे केलेला आहे . यातून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२२ ) सातारा हद्दवाढ :- सातारा लगतच्या ग्रामपंचायती व त्रिशंकु 
भागातील नागरिकांबरोबर हद्दवाढी संदर्भात खुल्या वातावरणात चर्चा 
होणे आवश्यक आहे . कोणताही निर्णय जनतेवर लादु नये अन्यथा 
उद्रेक निश्चित असतो असे वक्तव्य राजेंद्र चोरगे यांनी प्रसिध्दी 
पत्रकाद्वारे केला आहे . सातारा शहराच्या आजुबाजुच्या उपनगरातील 
ग्रामस्थांना सातारा नगरपरिषदेत सामील व्हायचे असताना काही नेते 
व पुढारी मंडळी हद्दवाढीविषयी गैरसमज पसरवित आहेत. त्यांचेकडुन 
दबाव तंत्राचा वापर सुरु आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हद्दवाढ मंजुर 


१६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


करावी अशी मागणी शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे 
जिल्हाधिकारी सातारा यांचेकडे केली आहे. सातारा शहराच्या हद्दवाढीला 
काहींचा पाठींबा तर काहीचा विरोध आहे. तर काही स्वतंत्र नगरपंचायत 
किंवा शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये समावेश करण्याची मागणी आहे. असे 
वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याने हद्दवाढीबाबत वादविवाद न घडवून 
आणता एक बैठक घ्यावी आणि हद्दवाढीबाबत जनमत आजमवण्यासाठी 
एक चर्चात्मक बैठक बोलवावी . अशी सुचना खासदार उदयराजे 
भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना एका पत्रकाद्वारे दिलेला होता . 
सातारा शहर हद्दवाढी संदर्भात काही पक्ष/ संघटना तसेच त्रिशंकु 
भागातील लोकांचा विरोध असुन भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
१७ ) श्रमिक मुक्ती दलाचे राज्यस्तरीय व संमेलन : - रहिमतपुर (बोरीव) 
येथे दिनांक २४, २५ , २६ , डिसेंबर २०१३ रोजी श्रमिक मुक्ती दलाचे 
राज्यस्तरीय वार्षिक संमेलन पार पडले. सदर संमेलनामध्ये श्रमिक 
मुक्ती दल अध्यक्ष डॉ . भारत पाटणकर यांनी पाणी योजनेची फेर 
आकारणी करावी. विजबिले पाणीपट्टीत मिसळु नयेत. आटपाडीचे 
प्रकल्पास निधी द्यावा यासाठी श्रमिक मुक्ती दलाचे वतीने ४ फेब्रुवारी 
२०१४ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे सर्व शक्तीनीशी आंदोलनासाठी 
हजर राहणेचे आवाहन केले आहे . 
१८ ) शेतकरी संघटना आंदोलन :- सन २०१३ - २०१४ या गळीत 
हंगामातील ऊसाला प्रतिटन पहिली उचल रुपये ३००० / - द्यावी या व 
त्यांचे इतर मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक 
अध्यक्ष खा . श्री . राजु शेट्टी यांनी दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१३ ते दिनांक 
२७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पर्यंत पाचवडेश्वर ता . कराड या ठिकाणी 
ठिय्या आंदोलन केले होते . मात्र त्यानंतर त्यांनी २६५० /- प्रति टन 
ऊस दर मान्य असले बाबतचे सांगून जर दिनांक १ जानेवारी २०१४ 
रोजी पर्यंत ऊसाला अंतिम दर जाहीर न केलेस पुन्हा : आंदोलन 
करणार असले बाबतचा इशारा दिलेला होता . अद्याप पर्यंत कोणत्याही 
साखर कारखान्याने ऊसाला अंतिम दर २६५० / - दिला नाही . त्यामुळे 
रुपये २६५०/ - दर न मिळालेस कोणत्याही कारखान्यातून तयार साखर 
बाहेर जाऊ देणार नाही असा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे शेतकरी 
संघटनांच्या वतीने ऊस दराचे संदर्भात कोणत्याही प्रकारचे उग्र 
स्वरुपाची आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
१९ ) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा 
जिल्ह्यातील फलटण, खटाव , माण व कोरेगाव या दुष्काळी तालुक्यांसह 
चालू वर्षी सद्यस्थितीत समाधानकारक पाऊस पडलेला आहे . मात्र 
सद्यस्थितीत वीज मंडळाकडून ग्रामीण/ शहरी भागात वीज भार नियमन 
चालु केलेले आहे. त्यामुळे पिण्याचे/ शेतीच्या पाण्याच्या कृत्रीम प्रश्न 
निर्माण झालेला आहे . वीज भारनियमन होवू नये अशी ग्रामीण 
भागासह शहरातील लोकांची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत वीज भार 
नियमन केलेस यावरुन आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 
२० ) सातारा शहर, पाणी, रस्त्यातील खड्डे प्रश्न :- सध्या सातारा 
शहरामध्ये काही ठिकाणी पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहिन्या जोडण्याचे 
काम पूर्णत्वाकडे आहे. मात्र अजूनही शहरात कृत्रीम पाणी टंचाई 
निर्माण होत आहे . तसेच शहरात जलवाहिन्या टाकणे व अन्य 


कामांसाठी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे. त्यामुळे रस्त्यांमध्ये सर्वत्र 
खड्डेच खड्डे पडलेले आहेत. तसेच यासह विविध प्रकारच्या गैरसोयींबाबत 
सातारा शहरातील नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात असून 
वेळोवेळी विविध पक्ष संघटनांकडून नगरपालिकेवर मोर्चा काढणे 
बाबतचे इशारे देत आहेत. सदरचा पाणी/ रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न 
व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्यानुषांने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२१) डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येच्या अनुषंगाने विविध आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम : - अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ . नरेंद्र दाभोळकर 
यांची पुणे येथे अज्ञात मारेकऱ्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली आहे. 
सदर घटनेचा निषेध म्हणून सर्व सामाजिक संस्थांचे वतीने विविध 
प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. तसेच सदर हत्याकांडातील 
दोन अद्यपी अटक झालेली नाही. त्यांना त्वरीत अटक करावी या 
मागणीसाठी विविध संस्था, पक्ष सामाजिक संस्थांचे वतीने जिल्ह्यात 
राज्यव्यापी आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालु आहेत. त्यानुषंगाने कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२२ ) वीज दरवाढीचे निषेधार्थ आंदोलन :- महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनीने अन्यायकारक विजेची दरवाढ केलेली आहे. सदर 
वीज दरवाढीच्या अनुषंगाने सर्वसामान्य ग्राहकांसह औद्योगिक क्षेत्रातही 
प्रचंड नाराजी आहे . विज दरवाढीच्या निषेधार्थ विज ग्राहक व 
आद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समितीतर्फे सातारा जिल्ह्यासह 
राज्यात सर्वत्र विज बिलांची होळी व अन्य आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
केले जात आहेत. सदरची अन्यायकारक दरवाढ मागे न घेतल्यास 
तीव्र स्वरुपाची आंदोलने करण्याचा इशारा औद्योगिक संघटना/विज 
ग्राहक यांनी दिलेला आहे. या अनुषंगाने कोणताही कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
२३ ) शिरवळ एमआयडीसी :- शिरवळ एमआयडीसी येथे असणाऱ्या 
कंपन्यांमध्ये स्थानिक कामगार व स्थानिक व्यावसायिक यांना डावलून 
बाहेरील कामगारांना कामावर ठेवून स्थानिकांवर अन्याय केला जात 
आहे. याबाबत स्थानिक लोकांना न्याय न दिलेस कंपन्यांचे कामकाज 
चालू देणार नाही असा इशारा वेगवेगळे पक्ष, कामगार युनियन हे 
वारंवार देत असतात. त्या अनुषंगाने कोणताही अनुचित प्रकार 
घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
२४) आरपीआय संघटनेचा इशारा :- २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाचे 
दिवशी सर्व शासकीय , प्रशासकीय कार्यालय येथे डॉ . बाबासाहेब 
आंबेडकरांचे प्रतिमेचे पूजन करुन प्रजासत्ताक दिन साजरा व्हावा 
यादृष्टीने संबंधितांना आदेश द्यावेत . सदरच आदेश २० जानेवारी 
पर्यंत निर्गमित करावेत अन्यथा आरपीआय पक्षाचे वतीन रस्त्यावर 
उतरुन उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा आरपीआयचे सातारा जिल्हाध्यक्ष 
श्री . अशोक गायकवाड यांना दिलेला आहे . या अनुषंगाने कोणताही 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 
___ वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक १६ जानेवारी २०१४ चे १०. ०० पासून ते दिनांक २९ जानेवारी 
२०१४ रोजीचे २४ .०० वाजतापर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१६३ 


अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 

४) ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजया करावयाचा असेल त्यावेळी पोलीस अधिक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलिस अधिकारी, यांची आगावू परवानगी घेतली असेल तर त्यांना 
सदरचा आदेश लागू होणार नाही . 
__ सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १६ जानेवारी 
२०१४ रोजी काढण्यात आला आहे . 
सातारा, १६ जानेवारी २०१४. 


अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या 
कायद्याचे कलम ३७(१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागु होणेस विनंती 
आहे . तसेच सदरच्या आदेशाचे कलम ३७(१)(३) मधुन या कालावधीत 
शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम 
वगळण्यास विनंती आहे. 

त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
सातारा मला असलेल्या अधिकारा अन्वये मुंबई पोलिस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ (१)(३ ) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी 
आदेश व संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा व कार्यक्रम वगळून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३ ) अन्वये जमावबंदी 
आदेश दिनांक १६ जानेवारी २०१४ चे १० . ०० वाजलेपासून ते दिनांक 
२९ जानेवारी २०१४ चे २४ .०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात 
मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)( ३) अन्वये शस्त्र बंदी 
व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे . 
वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई आहे . 

अ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुया , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे . 

ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

क ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यारे किंवा 
साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार करणे . 

ड ) व्यक्तीची अगरे प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 
इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाजवणे, 
सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची शांतता 
धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव 
सोंग आणणे अशी चित्र चिन्ह फलक -अगर इतर कोणताही जिन्नस 
वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार करणे. 
__ अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ 
किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही 
पोलिस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ 
किंवा अस्त्र त्याच्या पासुन जप्त केले जाणेस पात्र असेल आणि अशा 
तहेने धरलेली वस्तु स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा 
होईल . पोटकलम (३ ) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक 
सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणूकीस वरील 
कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) मधील या 
हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमुद केलेल्या इसमाना लागू होणार 
नाहीत . 

१ ) शासनाची सेवा करणारे किंवा करणेच्या कामी ज्यांच्या वरीष्ठांनी । 
निर्दिष्ट केलेवरुन अगत त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ 
मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तु धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 

२) ज्यांना ज्यांना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणावरुन जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यानी लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 
३ ) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सातारा यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक /डिसी/ एमएजी/ २/ कावि /६०९ / सन २०१४ . - ज्याअर्थी, पोलीस 
अधिक्षक सातारा यांनी माझे निदर्शनास आणून दिले की , 
१) यात्रा : - दिनांक ४ एप्रिल २०१४ ते दिनांक १५ एप्रिल २०१४ या 
कालावधीत शिखर शिंगणापूर येथील श्री . शंभू महादेवाची यात्रा सुरु 
झालेली आहे . तसेच जिल्ह्यात विविध लहान मोठ्या यात्रा साजऱ्या 
होणार आहेत. सदर यात्रा कालावधीमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार 
अगर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 
२) महावीर जयंती :- दिनांक १३ एप्रिल २०१४ रोजी महावीर जयंती 
हा जैन धर्मीयांचा सण जिल्ह्यात विविध ठिकाणी साजरा केला जाणार 
असून विविध ठिकाणी मिरवणुकीचे आयोजन केले जाणार आहे . सदर 
कालावधीमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार अगर कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती :- दिनांक १४ एप्रिल २०१४ रोजी 
सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकध जयंती 
साजरी करणेत येणार आहे . सदर कालावधीमध्ये कोणताही अनुचित 
प्रकार अगर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 
४ ) हनुमान जयंती :- दिनांक १५ एप्रिल २०१४ रोजी हनुमान जयंती 
हा सण जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जाणार आहे. सदर 
कालावधीमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार अगर कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
५ ) लोकसभा निवडणूक २०१४ :- दिनांक १७ एप्रिल २०१४ रोजी 
लोकसभा निवडणूक २०१४ करीताची मतदान प्रक्रिया पार पडणार 
आहे. निवडणूक प्रक्रियेचे अनुषंगाने सध्या प्रचारसभा, मेळावे, रॅली, 
कोपरासभा इत्यादी कार्यक्रम विविध पक्षांचे वतीने आयोजित करणेत 
येत असतात. सदर वेळी कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
६ ) शेतकरी संघटना आंदोलन : - सन २०१३- २०१४ या गळीत हंगामातील 
ऊसाला प्रतिटन पहिली उचल रुपये ३००० द्यावी या व त्यांचे इतर 
मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष खासदार 
श्री. राजु शेट्टी यांनी दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१३ ते २७ नोव्हेंबर २०१३ 
रोजी पर्यंत पाचवडेश्वर ता . कराड या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन केले. 
मात्र त्यानंतर त्यांनी २६५० प्रति टन ऊस दर मान्य असले बाबतचे 
सांगून जर दिनांक १ जानेवारी २०१४ रोजी पर्यंत ऊसाला अंतिम दर 


१६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


जाहीर न केलेस पुन्हा: आंदोलन करणार असले बाबतचा इशारा 
दिलेला होता. अद्यापर्यंत कोणत्याही साखर कारखान्याने ऊसाला 
अंतिम दर २६५० रुपये दर दिलेला नाही. त्यामुळे रुपये २६५० दर 
न मिळालेस कोणत्याही कारखान्यातून तयार साखर बाहेर जाऊ 
देणार नाही अशा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनांच्या 
वतीने ऊस दराचे संदर्भात कोणत्याही प्रकारची उग्र स्वरुपाची 
आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
७ ) सहा पदरीकरण : - सद्या सातारा जिल्ह्यामध्ये पुणे बेंगलोर हायवे 
रोडवर राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ चे सहापदरीकरणाचे कामकाज चालु 
आहे. यापूर्वी महामार्गालगतची शिरवळ , खंडाळा , भुईंज , आसले , 
शिंदेवाडी, पाचवड , आनेवाडी, जोशीविहीर , धोम पुनर्वसन , बदेवाडी, 
धनगरवाडी आदी गावातील नागरिकांनी त्यांच्या मागण्या संदर्भात काम 
बंद केलेली आहेत . रणजितसिंह भोसले जिल्हाध्यक्ष म. न . से . यांनी 
पुणे ते सातारा राष्ट्रीय महामार्गालगतचे काम रिलायन्स कंपनीच्या 
आडमुटेपणामुळे रखडले आहे . तसेच त्यांचेवर कारवाई करावी, 
निकृष्ट दर्जाच्या झालेल्या कामाची त्वरीत चौकशी करुन दंड करावा , 
फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत व अशा कंपन्यांना हद्दपार करावे 
अन्यथा, दिनांक २ डिसेंबर २०१३ रोजी नंतर टाळेठोक आंदोलन 
तसेच अनेक तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करणार असलेबाबत निवेदन 
दिलेले होते . दिनांक १३ जानेवारी २०१४ रोजी रात्रौ २१. १५ वा . चे 
दरम्यान मौजे खंडाळा पोलीस ठाणेचे हद्दीतील मौजे बेगरुटवाडी 
गावचे हद्दीत राष्ट्रीय महामार्ग ४ वर बोगदा पास झालेनंत एस 
वळणाचे ठिकाणी झाले अपघातामध्ये ९ लोक मृत्यूमुखी पडलेले 
आहेत. तसेच दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी रात्रौ. २१ . ३० वा. चे 
सुमारास त्याच ठिकाणी रोडचे कडेला संरक्षण कठडे तसेच संरक्षक 
बोर्ड नसल्याने लक्झरीतील १० प्रवासी मयत झालेले आहेत . अशा 
कारणामुळे देखील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा रिलायन्स 
कंपनीचे विरोधी उद्रेक होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
८ ) शिरवळ - लोणंद -फलटण महामार्ग :- शिरवळ - लोणंद - फलटण 
महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी जिंती नाका फलटण येथील जमीनींचे 
भुसंपादन करण्याबाबत १३१ लोकांना उपविभागीय कार्यालयाने नोटीस 
पाठविल्या असुन संपादनामुळे अनेकांचे व्यवसाय बंद पडणार आहेत , 
तर कित्तेकजण बेघर होणार असल्याने शासनाने याबाबत फेर विचार 
करुन नुकसान भरपाई व इतर मागण्याबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय 
होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करु नये अन्यथा यास विरोध करणार 
असल्याचा इशारा व्यावसायिक व स्थानिक नागरिकांची एका निवेदनाद्वारे 
दिलेला आहे . या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
९ ) टोलनाका :- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष, श्री . राज 
ठाकरे, ट्रक चालक संघटनेचे श्री. प्रकाश गवळी, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष 
श्री . पुरुषोत्तम जाधव तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी व 
कार्यकर्ते हे टोकनाक्यांचे विरुध्द विधान करीत असुन त्या अनुषंगाने 
म . न. से./ शिवसेना/ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक होत 
आहेत . राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी हे महामार्गावरील 
रस्त्याचे दुरुस्तीबाबत वेळोवेळी रिलायन्स कंपनीला कालावधी देवून 
रस्यांची दुरुस्ती करणेबाबत वेळ देत आहेत. तरीही रिलायन्स 
कंपनीकडून रस्ते दुरुस्तीबाबत प्रतिसाद मिळत नसल्याने इतर पक्ष 


नाराजी व्यक्त करीत आहेत. या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 
१० ) कराड वितानतळ विस्तारवाढ :- श्रमिक मुक्त दल अध्यक्ष , डॉ . 
भारत पाटणकर यांचे नेतृत्वात / मार्गदर्शनाखाली कराड विमानतळ 
विरोधी शेतकरी मेळावे, पत्रकार परिषदा आयोजित करणेत येते . 
कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरण करणेकरिता भूमी अभिलेख व 
महसुल प्रशासनाकडुन विमानतळ विस्तारीकरणात बाधीत होणारे 
जागेची मोजणी यापूर्वी झाली असुन त्या अनुषंगाने डॉ . श्री . भारत 
पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक तसेच 
विमानतळ विस्तारीकरण विरोधी कृती समिती अध्यक्ष श्री . अशोक 
थोरात यांचा कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरणास तीव्र विरोध 
आहे. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 
वांग - मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती प्रकल्प बाधीत ग्रामस्थ यांच्या 
मागण्याच्या अनुषंगाने प्रमुख मार्गदर्शिका, मेधा पाटकर , सुनीती सु.र . 
( जन आंदोलन राष्ट्रीय समन्वयक यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री. अनिल 
शिंदे, अध्यक्ष, वांग- मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती यांचे नेतृत्वात 
वांग - मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे या मागणीसाठी आंदोलनात्मक 
कार्यक्रमाचे वेळोवेळी आयोजन करणेत येत आहे . सद्या वांग 
मराठवाडी कृती समितीमध्ये अंतर्गत श्रेयवाद निर्माण झाला असुन 
धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन कारणावरुन डॉ . भारत पाटणकर यांची संघटना 
व मेधा पाटक यांची संघटना यांचेमध्येही वाद निर्माण झालेला आहे . 
या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ 
शकतो. 
१२ ) उरमोडी धरण :- सातारा जिल्ह्यातील कण्हेर व उरमोडी 
धरणाचे पाणी खटाव तालुक्यास मिळणेबाबत यापुर्वी रास्ता रोको , 
धरणे आंदोलन, उपोषण व मोर्चाचे वेळोवेळी आयोजन विविध पक्षाचे 
पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांचेकडून करणेत येत आहे. माजी आ . 
दिलीप येळगावकर यांनी उरमोडीचे पाणी खटाव तालुक्यास सोडण्यात 
यावे या मागणीसाठी ८ मार्च २०१३ रोजी मोर्चा काढणार असलेबाबतचा 
एका वृत्तपत्राद्वारे इशारा दिलेला होता . या अनुषंगाने भविष्यात कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 
१३ ) पवनचक्क्या आंदोलन :- सातारा जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की संदर्भात 
वेळोवेळी पवनचक्की बंद आंदोलने , टाळेठोक , मोर्चा, धरणे आंदोलने 
ही श्रमीक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ . श्री . भारत पाटणकर , यांचे 
नेतृत्वात/ मार्गदर्शनाखाली तसेच शेतकरी संघटना, संभाजी ब्रिगेड व 
माजी आ . श्री . शंभुराजे देसाई यांनी केलेली आहेत. दिनांक २० 
मार्च २०१४ रोजी राजाचे कुर्ले, ता. खटाव येथील शेतकऱ्यांनी 
सार्वजनिक रस्त्याने गाडी घेवून जात असताना या रस्त्याने जायचे 
नाही म्हणून रस्त्यावर दगड आडवे लावून सार्वजनिक रस्ता अडविलेचे 
कारणावरुन व पवनचक्की काम बंद पाडणेचे कारणावरुन औंध पोलीस 
ठाणेस गुरनं२९ / २०१४ भादंविसक. ३४१ , ५०४ , ५०६ , ३४ प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करणेत आलेला होता. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
१४ ) अतिक्रमणे :- फलटण शहर येथील शिरवळ - लोणंद- बारामती 
रस्ता चौदपदरीकरण भुयारी मार्ग, मौजे पारगांव, ता . खंडाळा येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन पुनर्वसन संपादन मोजणीचे कामकाज , कोडोली, 
देगांव , निगडी रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामाबाबत , तसेच बालाजी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१६५ 


ट्रस्ट अध्यक्ष, श्री . राजेंद्र चोरगे यांनी प्रांत कार्यालय सातारा ते पोवई 
नाका या दरम्यान असणारे अतिक्रमणे काढावीत , आकार हॉटेल , 
साबळे पाटील पेट्रोल पंप तसेच डी . बी .कदम मार्केट यार्ड, एस. टी . 
स्टॅन्ड परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासनाने काढावीत नाहीतर बालाजी 
ट्रस्टच्या वतीने आंदोलन करणेत येईल असा इशारा तसेच कोरेगाव 
शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेवेळी निर्माण झालेला तणाव या 
अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 
१५ ) म.न. से. आंदोलन/इशारे :- वाळु उपसा संदर्भात मनसे पदाधिकारी / 
कार्यकर्ते यांचेकडून वेळोवेळी आंदोलने करण्याचे इशारे देण्यात येत 
असुन अचानकपणेही आंदोलने करीत आहेत . तसेच सद्या प्रशासनाकडून 
वाळु/ उपसा साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष / 
संघटना त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. या अनुषंगाने भविष्यात 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची होऊ शकतो . 
१६) म.न. से. व शिवसेना पक्ष यांचे गोपनीय हालचालीबाबत :- मा . ना . 
शशिकांत शिंदे पालकमंत्री सातारा जिल्हा यांचे थोरले बंधु ऋषीकांत 
शिंदे यांचेवर सातारा शहर पोलीस ठाणेस दाखल असलेल्या 
बलात्काराचे गुन्ह्याचे अनुषंगाने मा . ना . श्री. शशिकांत शिंदे यांनी 
त्यांचे मंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी म. न . से. जिल्हाध्यक्ष 
श्री . रणजितसिंह भोसले यांचे उपोषण , मोर्चे, आंदोलने केली परंतु 
पालकमंत्री मा . ना. शशिकांत शिंदे यांनी राजीनामा दिला नाही. 
त्यामुळे सातारा जिल्हा म. न. से. अध्यक्ष व शिवसेना पक्षातील काही 
मंडळी ही त्यांचे सातारा जिल्हा दौऱ्यावेळी/ कार्यक्रमाचे/ वास्तव्यास 
असताना केव्हाही त्यांचे तोंडाला काळे फासणार असल्याबाबतची 
गोपनीयरित्या माहिती प्राप्त झालेली आहे. या अनुषंगाने भविष्यात 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो . 
१७) धोम - बलकवडी :- दिनांक २१ जानेवारी २०१४ रोजी आम आदमी 
पार्टीचे जिल्हा संघटक श्री. राजेंद्र चोरगे यांनी वाईच्या पश्चिम 
भागातील धोम- बलकवडी धरण व बोगद्याचे काम पूर्ण होऊ १७ वर्षे 
झाली, तर रेणावळे आंबेदरवाडी गावच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न मार्गी 
लागलेला नाही . सदरचा प्रश्न हा राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी 
काँग्रेस पक्षांकडून प्रलंबितच ठेवण्यात आला याबाबत लवकरच तीव्र 
आंदोलन छेडण्याचा इशारा एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे दिलेला होता. 
या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 
१८) टेंभू धरण पाणी रास्ता रोको आंदोलन :- दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०१४ रोजी विखळे , ता. खटाव, जि . सातारा येथे टेंभुचे पाणी 
कलेढोण गणताली गावांना मिळावे या मागणीसाठी कलेढोण , ता . 
खटाव गणताली कलेढोण , पाचवड , विखळे, तरसवाडी , गारुडी , 
गारळेवाडी, मुळीकवाडी , ढोकळवाडी, पडळ , हिवरवाडी , कान्हरवाडी 
व मागणी या गावातील ग्रामस्थांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री . टी . 
आर . गारळे (निवृत्त ), श्री . सुरेश शिंदे उपाध्यक्ष, सातारा जिल्हा 
राष्ट्रवादी काँग्रेस , श्री . रघुनाथ जाधव रा . पाचवड माजी पंचायत 
समिती सदस्य यांचे नेतृत्वात तसेच आ . श्री. प्रभाकर घार्गे, माजी 
आ . डॉ . दिलीप येळगावकर , जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस व सर्व 
पक्षीय स्थानिक नेत्यांच्या उपस्थितीत मल्हारपेठ-पंढरपुर राज्य मार्गावर 
रास्ता रोको आंदोलन करणेत आले होते . सदरवेळी कलेढोण 


गणातील गावांना आजपर्यंत पाणी न मिळालेने किती नुकसान झाले. 
सातारा जिल्ह्याचे पाणी राजकारण करुन सांगली जिल्ह्यामध्ये कसे 
काय वळविले गेले , कलेढोण गणातील गावांना पाणी मिळाले नाही 
तर हे आंदोलन आणखी उग्र करण्याचे, तसेच येणाऱ्या लोकसभा 
निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाचे विरोधात मतदान करुन आपला मोलाचा 
हक्क बजावणार असल्याबाबत ठरले असुन मागणयांचेनिवेदन तहसिलदार 
खटाव सौ . वैशाली राजमाने यांना देण्यात आले होते . त्यानंतर 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी श्री . सुरेश शिंदे उपाध्यक्ष, सातारा 
जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे नेतृत्वात दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ 
रोजी विखळे , ता . खटाव येथे करणेत आलेल्या रास्ता रोको 
आंदोलनाचे अनुषंगाने वडुज पोलीस ठाणेस गुरनं .५८/ २०१४ भादंवि 
कलम ३४१, १८८ मु . पो . अॅ. ३७(१)(३)/ १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करणेत 
आला असुन पोलीसांनी अशा प्रकारचा नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न 
केल्यास वडूज येथे जेलभरो आंदोलन करणार असल्याबाबत इशारा 
दिलेला होता . परंतु त्यांनी जेलभरो आंदोलन रद्द केलेले होते . या 
अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 
१९ ) उत्तरमांड प्रकल्प : - श्री . पंढरीनाथ एकावडे अध्यक्ष स्वाभिमानी 
शेतकरी संघटना पाटण तालुका यांनी खासदार श्री . राजु शेट्टी , श्री . 
शंभुराजे देसाई व श्री . पंजाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वात धरणग्रस्ताचे 
विविध मागण्यांसाठी जोपर्यंत शेवटच्या धरणग्रस्तास न्याय मिळत नाही 
तोपर्यंत शासनाशी लढा सुरु ठेवणार असलेबाबतचा इशारा एका 
प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिलेला आहे . या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. 
२० ) श्रमिक मुक्ती दल इशारे :- दिनांक २६ मार्च २०१४ रोजी नरेंद्र 
दाभोळकर यांच्या हत्येला ७ महिने पूर्ण झाले तरी या प्रकरणाचा 
योग्य रितीने तपास करण्यात आला नसुन सदरचा तपास सीबीआयकडे 
देण्यात यावा या मागणीसाठी श्रमिक मुक्ती दलाचे युवा संघटनेचे 
शैलेश सावंत वगैरे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर 
मोर्चा काढलेला होता . दिनांक ६ मार्च २०१४ रोजी श्रमिक मुक्ती दल 
सातारा जिल्हा प्रमुख डॉ. प्रशांत पन्हाळकर यांचे नेतृत्वात दलाचा 
भूविकास बँक सातारा येथे श्रमिक मुक्त दलाची निवडणुकीत राजकीय 
भूमिका जाहीर करणेसंदर्भात मेळावा संपन्न झाला. त्यामध्ये डॉ . भारत 
पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक यांनी लोकसभा 
निवडणुकीचे पक्ष नव्हे तर व्यक्ती म्हणून पाठींबा दिला जाईल , 
जातीयवादी पक्षांना पाठींबा देणार नाही, हा निर्णय त्या त्या उमेदवारांच्या 
अंतर्गत मतदार संघापुरता राहिल असा ठराव मेळाव्यात करण्यात 
आला. या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होऊ शकतो. 
२१ ) सातारा हद्दवाढ :- सातारा लगतच्या ग्रामपंचायती व त्रिशंकु 
भागातील नागरिकांबरोबर हद्दवाढी संदर्भात खुल्या वातावरणात चर्चा 
होणे आवश्यक आहे. कोणताही निर्णय जनतेवर लादु नये अन्यथा 
उद्रेक निश्चित असतो असे वक्तव्य राजेंद्र चोरगे यांनी प्रसिध्दी 
पत्रकाद्वारे केला आहे . सातारा शहराच्या आजुबाजुच्या उपनगरातील 
ग्रामस्थांना सातारा नगरपरिषदेत सामील व्हायचे असताना काही नेते 
व पुढारी मंडळी हद्दवाढीविषयी गैरसमज पसरवित आहेत. त्यांचेकडुन 
दबाव तंत्राचा वापर सुरु आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हद्दवाढ मंजुर 
करावी अशी मागणी शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे 


१६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी सातारा यांचेकडे केली आहे. सातारा शहराच्या हद्दवाढीला 
काहींचा पाठींबा तर काहीचा विरोध आहे . तर काही स्वतंत्र नगरपंचायत 
किंवा शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये समावेश करण्याची मागणी आहे. असे 
वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याने हद्दवाढीबाबत वादविवाद न घडवून 
आणता एक बैठक घ्यावी आणि हद्दवाढीबाबत जनमत आजमवण्यासाठी 
एक चर्चात्मक बैठक बोलवावी . अशी सुचना खासदार उदयराजे 
भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना एका पत्रकाद्वारे दिली आहे. दिनांक 
२९ सप्टेंबर २०१३ रोजी सातारा हद्दवाढ संदर्भात शाहुनगरने 
पालिकेच्या हद्दीत जावे अगर कसे ? यासाठी शाहुनगर येथील 
नागरिकांची मते आजमावली असुन ८० % नागरिकांनी हद्दवाढीस 
विरोध केलेला आहे. सातारा शहर हद्दवाढी संदर्भात काही पक्ष/ 
संघटना तसेच त्रिशंकु भागातील लोकांचा विरोध असुन भविष्यात 
कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 
२२ ) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा 
जिल्ह्यातील फलटण, खटाव, माण व कोरेगाव या दुष्काळी तालुक्यांसह 
चालू वर्षी सद्यस्थितीत समानाधकारक पाऊस पडलेला आहे. मात्र 
सद्यस्थितीत वीज मंडळाकडून ग्रामीण/ शहरी भागात वीज भार नियमन 
चालू केलेले आहे . त्यामुळे पिण्याचे व शेतीच्या पाण्याचा कृत्रिम प्रश्न 
निर्माण झालेला आहे. वीज भारनियमन होऊ नये अशी ग्रामीण 
भागासह शहरातील लोकांची मागणी आहे . तसेच सध्या महाविद्यालयीन 
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरु आहेत. अशा परिस्थितीत वीज भार नियमन 
केलेस त्यावरुन आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 
२३ ) सातारा शहर , पाणी, रस्त्यातील खड्डे प्रश्न :- सध्या सातारा 
शहरामध्ये काही ठिकाणी पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहिन्या जोडण्याचे 
काम पूर्णत्वाकडे आहे . मात्र अजूनही शहरात कृत्रीम पाणी टंचाई 
निर्माण होत आहे. तसेच शहरात जलवाहिन्या टाकणे व अन्य 
कामांसाठी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे. त्यामुळे रस्त्यांमध्ये सर्वत्र 
खड्डेच खड्डे पडलेले आहेत . तसेच यासह विविध प्रकारच्या गैरसोयींबाबत 
सातारा शहरातील नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात असून 
वेळोवेळी विविध पक्ष संघटनांकडून नगरपालिकेवर मोर्चा काढणे 
बाबतचे इशारे देत आहेत . सदरचा पाणी/रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न 
व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्यानुषांने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
२४ ) डॉ . नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येच्या अनुषंगाने विविध आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम :- अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोळकर 
यांची पुणे येथे अज्ञात मारेकऱ्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली आहे. 
सदर घटनेचा निषेध म्हणून सर्व सामाजिक संस्थांचे वतीने विविध 
प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . तसेच सदर हत्याकांडातील 
मारेकरी व मुख्य सुत्रधार यांचा अद्याप शोध लागलेला नाही त्यामुळे 
विविध संस्था, पक्ष सामाजिक संस्थांचे वतीने जिल्ह्यात राज्यव्यापी 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालु आहेत. त्यानुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
२५ ) शिरवळ एमआयडीसी : - शिरवळ एमआयडीसी येथे असणाऱ्या 
कंपन्यांमध्ये स्थानिक कामगार व व्यावसायिक यांना डावलून बाहेरील 


कामगारांना ठेवून स्थानिकांवर अन्याय केला जात आहे. याबाबत 
स्थानिक लोकांना न्याय न दिलेस कंपन्यांचे कामकाज चालू देणार 
नाही असा इशारा वेगवेगळे पक्ष , कामगार युनियन हे वारंवार देत 
असतात . तसेच खंडाळा पोलिस ठाणे हद्दीतील शिवाजीनगर येथील 
नागरिकांनी त्यांच्या जमीनी एमआयडीसी साठी आरक्षित करु नयेत 
याकारणारुन आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे. त्या अनुषंगाने कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
___ वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक ११ एप्रिल २०१४ चे ०० . ०० पासून ते दिनांक २४ एप्रिल २०१४ 
रोजीचे २४ . ०० वाजतापर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(३ ) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या 
कायद्याचे कलम ३७(१ ) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागु होणेस विनंती 
आहे . तसेच सदरच्या आदेशाचे कलम ३७(१)(३) मधुन या कालावधीत 
शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम 
वगळण्यास विनंती आहे . 

त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख, अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
सातारा मला असलेल्या अधिकारा अन्वये मुंबई पोलिस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७( १)(३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी 
आदेश व संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा व कार्यक्रम वगळून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)( ३) अन्वये जमावबंदी 
आदेश दिनांक ११ एप्रिल २०१४ चे २४.०० वाजलेपासून ते दिनांक 
२४ एप्रिल २०१४ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई 
पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)( ३) अन्वये शस्त्र बंदी व 
जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे . 
वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई आहे . 

अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुन्य , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे. 

ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
___ क ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यारे किंवा 
साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार करणे. 

ड) व्यक्तीची अगरे प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 
इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाजवणे, 
सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची शांतता 
धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव 
सोंग आणणे अशी चित्र चिन्ह फलक - अगर इतर कोणताही जिन्नस 
वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार करणे. 
___ अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ 
किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही 
पोलिस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ 
किंवा अस्त्र त्याच्या पासुन जप्त केले जाणेस पात्र असेल आणि अशा 
त -हेने धरलेली वस्तु स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा 
होईल . पोटकलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१६७ 


केलेल्या परीक्षा केंद्रांचे परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० मीटर 
परिसरात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९७३ चे कलम १४४ मधील 
तरतुदी लागू करणे आवश्यक झाले आहे, अशी माझी खात्री झाली 


आहे . 


सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणूकीस वरील 
कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३ ) मधील या 
हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमुद केलेल्या इसमाना लागू होणार 
नाहीत . 

१ ) शासनाची सेवा करणारे किंवा करणेच्या कामी ज्यांच्या वरीष्ठांनी 
निर्दिष्ट केलेवरुन अगत त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ 
मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तु धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 

२) ज्यांना ज्यांना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणावरुन जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यानी लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 

३) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 

४) ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजया करावयाचा असेल त्यावेळी पोलीस अधिक्षक, संबंधित उपविभागीय 
पोलिस अधिकारी , यांची आगावू परवानगी घेतली असेल तर त्यांना 
सदरचा आदेश लागू होणार नाही. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १६ जानेवारी 
२०१४ रोजी काढण्यात आला आहे . 
सातारा , १० एप्रिल २०१४. 


__ त्याअर्थी, मी , संजीव देशमुख, अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा , 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार 
मला असलेल्या अधिकारान्वये दिनांक २९ सप्टेंबर २०१३ रोजीचे 
सकाळी ९. ०० वाजलेपासून ते सायंकाळी ४. ०० वाजेपर्यंत सातार 
शहरातील उपरोक्त नमूद केलेल्या केंद्रांचे परिसरात व त्या सभोवतालचे 
१०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी, परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी/ 
कर्मचारी , सुरक्षा अधिकारी/ कर्मचारी यांना वगळून इतर व्यक्तींना 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणारी सहाय्यक ( पूर्व) 
परीक्षा- २०१३ साठी प्रवेश करणेस या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
तसेच दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत 
आहे. तसेच शाळा / महाविद्यालयाचे परिसरातील सार्वजनिक टेलिफोन / 
एस. टी . डी . बुथ/ आय. एस. डी . बुथ/फॅक्स केंद्र/ झेरॉक्स सेंटर्स/ ई 
मेल इंटरनेट फॅसिलिटी अथवा तत्सम संपर्काची साधने बंद ठेवावीत. 
तसेच परीक्षा केंद्रांवर मोबाईल , वायरलेस सेट , ट्रान्झिस्टर , रेडिओ, 
कॅल्क्युलेटर , लॅपटॉप परीक्षा केंद्रांच्या १०० मीटर पर्यंतच्या परीसरात 
वापरणेस व जवळ बाळगणेस , तसेच परीक्षा केंद्रांत नेणेस मनाई 
करीत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक २९ सप्टेंबर २०१३ चे सकाळी ०९ . ०० 
वाजलेपासून ते दिनांक २९ सप्टेंबर २०१३ चे सायंकाळी ०४.०० 
वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला. 
सातारा , २३ सप्टेंबर २०१३ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सातारा यांजकडून 

आदेश 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 

क्रमांक / डिसी/ एमएजी/२/ कावि / २६६१ / सन २०१३ / एसआर- ३३ / २०१२ . 
- ज्याअर्थी, माझे असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणारी सहाय्यक ( पूर्व) 
परीक्षा- २०१३, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१३ रोजी सातारा जिल्ह्यात 
सातारा मुख्यालयाचे ठिकाणी १५ खालील नमूद उपकेंद्रांवर सकाळी 
९ . ०० ते दुपारी ४. ०० या वेळेत घेणेत येणार आहे . 
१ . यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स , सातारा ( अ), 
२. यशवंत चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स , सातारा (ब), ३ . न्यू 
इंग्लिश स्कूल, सातारा , ४ . आणासाहेब कल्याणी हायस्कूल , कॅम्प 
सातारा , ५. कन्या शाळा , १५५- अ- ब, भवानी पेठ , सातारा, ६. अनंत 
इंग्लिश स्कूल , मंगळवार पेठ, सातारा, ७. महाराजा सयाजीराव 
हायस्कूल , सातारा, ८. छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय , सातार -कॅम्प,. 
सातारा , ९. भारत विद्यामंदिर कोडोली , एमआयडीसी, सातारा , १० . 
धनंजयराव गाडगीळ कॉमर्स महाविद्यालय, सातारा, ११ . भवानी विद्यामंदिर 
आणि ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स , मल्हार पेठ, सातारा , १२ . 
लालबहादूर शास्त्री महाविद्यालय, गुरुवार पेठ , सातारा , १३ . कला 
आणि वाणिज्य कॉलेज , सातारा , ५१, यशोदापेठ पेठ, सातारा , १४. 
सौ. सुशिला साळुखे, हायस्कूल , मल्हार पेठ , सातारा , १५ . ईस्माईल 
साहेब मुल्ला लॉ कॉलेज, सातारा या केंद्रांवर घेणेत येणार आहे. 

आणि ज्याअर्थी, वर नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी वर नमूद 


अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सातारा यांजकडून 

आदेश 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 
___ क्रमांक/डिसी/ एमएजी/२/ कावि / २६२७/ सन २०१३/ एसआर- ३२ / २०१२. 
- ज्याअर्थी, पोलिस पोलीस अधिक्षक , सातारा यांनी असे निदर्शनास 
आणून देण्यात आले आहे की , राज्य निवडणूक आयोगाने जाहिर 
केल्यानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात दिनांक २२ सप्टेंबर २०१३ रोजी 
मतदान व दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया पार 
पडणार आहे. यानुसार सातारा जिल्ह्यातील वाई , सातारा , कराव व 
पाटण या तालुक्यातील २ सार्वत्रिक व ५ पोट ग्रामपंचायतीच्या 
निवडणूका होणार आहेत . ग्रामपंचायत निवडणूक संबंधाने परिपूर्ण व 
परिणामकारक पोलीस बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आलेले असून 
यासाठी अन्य आवश्यक असणाऱ्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे 

आवश्यक असलेची माझी खात्री झाली आहे . 
__ ज्याअर्थी, सदरची निवडणूक प्रक्रिया ही शांततेत, निर्भय सौहार्दपूर्ण 
वातावरणात , कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण न होता 
पार पडावी यासाठी ग्रामपंचायत निवडणूकीच्या संबंधाने वाई , सातारा , 
कराव व पाटण प्रक्रियेशी संबंधीत असलेले लोकसेवक व अधिकृत 


१६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


मतदार व प्राधीकृत व्यक्तींशिवाय इतरांना प्रवेश करून रेंगाळणाऱ्या 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी नुसार 
लागू करणे आवश्यक झाले आहे अशी माझी खात्री झाली आहे. 
__ त्याअर्थी, मी संजीव देशमख, अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी नुसार 
मला असलेल्या अधिकारान्वये सातारा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत 
निवडणूकीकामी दिनांक २२ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या मतदानाविषयी 
मतदान केंद्रापासून सभोवारे १०० मीटर परिसरात तसेच दिनांक २३ 
सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या मतमोजणीच्या दिवशी मतमोजणी केंद्रापासून 
सभोवार १०० मीटर पर्यंत क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम 
१४४ याद्वारे प्रतिबंध करणेत येत आहे . 

सदरचा आदेश मतदार केंद्रावर व मतमोजणी केंद्रावर दिनांक २२ 
सप्टेंबर २०१३ चे ००. ०० वाजलेपासून ते २३ सप्टेंबर २०१३ चे २४ . ०० 
वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ सप्टेंबर २०१३ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला. 
सातारा, १९ सप्टेंबर २०१३ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सातारा यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक /डिसी/ एमएजी/ २/ कावि / ७७९ / सन २०१४. - ज्याअर्थी, पोलीस 
अधिक्षक सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 
१) यात्रा :- जिल्ह्यात विविध ठिकाणी लहान मोठ्या यात्रा साजऱ्या 
होणार आहेत. सदर यात्रा कालावधीमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार 
अगर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 

२) शेतकरी संघटना आंदोलन :- सन २०१३- १०१४ या गळीत 
हंगामातील ऊसाला प्रतिटन पहिली उचल रुपये ३००० द्यावी या व 
त्यांचे इतर मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक 
अध्यक्ष खा . श्री . राजु शेट्टी यांनी दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१३ ते 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पर्यंत पाचवडेश्वर ता . कराड या 
ठिकाणी ठिय्या आंदोलन केले होते . मात्र त्यानंतर त्यांनी २६५० प्रति 
टन ऊस दर मान्य असले बाबतचे सांगून जर दिनांक १ जानेवारी 
२०१४ रोजी पर्यंत ऊसाला अंतिम दर जाहीर न केलेस पुन्हा : 
आंदोलन करणार असलेबाबतचा इशारा दिलेला होता. अद्याप पर्यंत 
कोणत्याही साखार कारखान्याने ऊसाला अंतिम दर २६५० दिलेला 
नाही . त्यामुळे २६५० दर न मिळालेस कोणत्याही कारखान्यातून तयार 
साखर बाहेर जाऊ देणार नाही असा इशारा दिलेला आहे . त्यामुळे 
शेतकरी संघटनांच्या वतीने ऊस दराचे संदर्भात कोणत्याही प्रकारची 
उग्र स्वरुपाची आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

३) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ - सहा पदरीकरण :- सद्या सातारा 
जिल्ह्यामध्ये पुणे बेंगलोर हावये रोडवर राष्ट्रीय महामार्ग ४ चे 
सहापदरीकरणाचे कामकाज चालु आहे . यापूर्वी महामार्गालगतची 
शिरवळ , खंडाळा, भुईज , आसले , शिंदेवाडी , पाचवड , आनेवाडी , 
जोशीविहीर , धोम पुनर्वसन , बदेवाडी , धनगरवाडी, आदी गावातील 
नागरिकांनी त्यांच्या मागण्या संदर्भात काम बंद आंदोलने केलेली 


आहेत . रणजितसिंह भोसले जिल्हाध्यक्ष म. न. से. यांनी पुणे ते सातारा 
राष्ट्रीय महामार्गाचे काम रिलायन्स कंपनीच्या आडमुटेपणामुळे रखडले 
आहे. तरी त्यांचेवर कारवाई करावी , निकृष्ट दर्जाच्या झालेल्या 
कामाची त्वरीत चौकशी करुन दंड करावा. फौजदारी गुन्हे दाखल 
करावेत व अशा कंपन्यांवर हद्दपार करावे अन्यथा, दिनांक २ डिसेंबर 
२०१३ रोजी टाळेठोक आंदोलन तसेच तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन 
करणार असलेबाबतचे निवेदन दिलेले होते . दिनांक १२ जानेवारी 
२०१४ रोजी रात्रौ. २१ . ४५ वा . चे. दरम्यान मौजे खंडाळा पोलीस 
ठाणेचे हद्दीतील मौजे बेगरुटवाडी गावचे हद्दीत राष्ट्रीय महामार्ग ४ 
वर बोगदा पास झालेनंतर एस वळणाचे ठीकाणी झाले अपघातामध्ये 
९ लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत. तसेच दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ 
रोजी रात्रौ. २१. ३० वाजताचे सुमारास त्याच ठिकाणी रोडचे कडेला 
संरक्षण कठडे तसेच संरक्षण बोर्ड नसल्याने लक्झरीतील १० प्रवासी 
मयत झालेले आहेत. अशा कारणामुळे देखिल राष्ट्रीय महामार्ग 
प्राधिकरण किंवा रिलायन्स कंपनीचे विरोधी उद्रेक होऊन कायदा व 
सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकतो. सद्या सुरु असलेले 
सहापदरीकरण कामकाजामध्ये तयार केलेले डायव्हर्शन , रस्त्याची 
दुरावस्था तसेच राष्ट्रीय महामार्गावर वारंवार अपघात होत असुन 
अशा कारणामुळे देखिल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा रिलायन्स 
कंपनीचे विरोधी उद्रेक होऊन त्यातुन आंदोलने होवून कायदा व 
सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते . 

४) टोलनाका :- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष, श्री . 
राज ठाकरे , ट्रक चालक संघटनेचे श्री. प्रकाश गवळी, शिवसेना 
जिल्हाध्यक्ष श्री . पुरुषोत्तम जाधव , आम आदमी पार्टीचे संजोयक राजेंद्र 
चोरगे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते हे 
टोलनाक्यांचे विरुद्ध विधान करीत असुन त्या अनुषंगाने म.न. स./ 
शिवसेना/ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक होत आहेत. 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी हे महामार्गावरील रस्ताचे 
दुरुस्तीबाबत वेळोवेळी रिलायन्स कंपनीला कालावधी देवून रस्त्यांची 
दुरुस्ती करणेबाबत वेळ देत आहेत तरीही रिलायन्स कंपनीकडून 
रस्ते दुरुस्तीबाबत प्रतिसाद मिळत नसल्याने इतर पक्ष नाराजी व्यक्त 
करीत आहेत . या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

५) कराड विमानतळ विस्तारवाढ :- सातारा जिल्ह्यातील कराड 
शहर पोलीस ठाणे हद्दीत अध्यक्ष, डॉ . भारत पाटणकर श्रमीक मुक्ती 
दल यांचे नेतृत्वात /मार्गदर्शनाखाली कराड विमानतळ विस्तारवाढ 
विरोधी शेतकरी मेळावे, पत्रकार परिषदांचे वेळोवेळी आयोजित 
करणेत येत . कराड शहर विमानतळ विस्तारवाढ करणेकरिता भूमी 
अभिलेख व महसुल प्रशासनाकडून विमानतळ विस्तारीकरण बाधीत 
होणारे जागेची मोजणी यापुर्वी झाली असुन त्या अनुषंगाने डॉ . भारत 
पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक तसेच 
विमानतळ विस्तारीकरण विरोधी कृती समिती अध्यक्ष श्री . अशोक 
थोरात यांचा कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरणास तीव्र विरोध 
आहे. दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४ रोजी डॉ . भारत पाटणकर श्रमिक 
मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक यांनी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाला 
द्याव्या लागणाऱ्या जमिनीचा दर प्रशासनाशी चर्चा करुन निश्चित केला 
आहे, दर मान्य नसेल तर विमानतळ अन्यत्र हलवू शकता. तसेच 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


१६९ 


बाधीत कुटूंबांमधील प्रत्येकी एका सदस्यास नियमाप्रमाणे नोकरी देणे 
बंधनकारक असुनम पुनर्वसन प्राधिकरणाने ना हरकत दाखला दिल्याशिवाय 
विस्तारीकरणाचे काम सुरु करु दिले जाणार नाही असा इशारा 
ग्रामस्थांचे बैठकी दरम्यान दिलेला आहे. विमानतळ विस्तारीकरणास 
स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ लोकप्रतिनिधी इत्यादींचा विरोध आहे . 
तसेच काही राजकीय पक्षाचे नेते देखिल त्यास पाठिंबा देत आहेत . 
सदर आंदोलनाला सद्या राजकीय स्वरुप प्राप्त होत असुन त्यामध्ये 
जिल्ह्यातील दोन प्रमुख पक्षामधील नेत्यामध्ये वाद निर्माण होण्याची 
शक्यता आहे. या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

६ ) वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाबाबत :- सातारा जिल्ह्यातील 
ढेबेवाडी पोलीस ठाणे हद्दीतील वांग- मराठवाडी धरणग्रस्त कृती 
समिती प्रकल्प बाधीत ग्रामस्थ यांच्या मागण्याच्या अनुषंगाने प्रमुख 
मार्गदर्शिका, मेधा पाटकर , सुनीती सु. र . ( जन आंदोलन राष्ट्रीय 
समन्वयक यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री . अनिल शिंदे अध्यक्ष , वांग 
मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिनी यांचे नेतृत्वात वांग- मराठवाडी 
धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे या मागणीसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे 
वेळोवेळी आयोजन करणेत येत आहे. सद्या वांग -मराठवाडी कृती 
समितीमध्ये अंतर्गत श्रेयवाद निर्माण झाला असुन धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन 
कारणावरुन डॉ . भारत पाटणकर यांची संघटना व मेधा पाटकर यांची 
संघटना यांचेमध्येही वाद निर्माण झालेला आहे . दिनांक २३ एप्रिल 
२०१४ रोजी वांग मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष अनिल 
शिंदे यांनी मेधा पाटकर यांनी वांग मराठवाडी येथील धरणग्रस्त गेल्या । 
१६ वर्षापासून पुनर्वसनासह इतर प्रलंबित प्रश्नासाठी शासनाच्या 
विरोधात आंदोलने केलेली आहेत . परंतु मेधा पाटकर यांचे अंतरंग 
कळल्यानंतर आंदोलकांचा संपुर्ण भ्रमनिराशा झाली असुन त्यांनी 
धरणग्रस्तांना देशोधडीला लावल्याचा आरोप एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे 
दिलेला आहे. या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

७) उरमोडी धरण :- सातारा जिल्ह्यातील कण्हेर व उरमोडी 
धरणाचे पाणी खटाव तालुक्यास मिळणेबाबत यापुर्वी रास्ता रोको , 
धरणे आंदोलन , उपोषणे व मोर्चाचे वेळोवेळी आयोजन विविध पक्षाचे 
पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांचेकडून करणेत येत आहे. दिनांक १ एप्रिल 
२०१४ रोजी शिवप्रताप युवा प्रतिष्ठानचे सागर शिंदे व सचिन मोहिते 
यांनी उरमोडी धरणातून परळी विभागातील लावंधर , म्हस्करवाडी 
वगैरे ९ गावांना पाणी मिळावे शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय 
घ्यावा नाहीतर आंदोलनाचा मार्ग स्विकारावा लागेल अशा प्रकारचे 
निवेदन मा . जिल्हाधिकारी सातारा यांना दिले आहे . उरमोडी 
धरणातुन खटाव तालुक्यास पिण्यासाठी / शेतीसाठी पाणी सोडणेत येत 
असुन कॅनॉल परिसरात समाजकंठक व्यक्ती या जेसीबी सारख्या 
यंत्राच्या सहाय्याने पाणी चोरण्यासाठी कॅनॉल तोडून पाणी पळविण्याचा 
प्रयत्न करतात . या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

८ ) पवनचक्क्या आंदोलन :- सातारा जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की संदर्भात 
वेळोवेळी पवनचक्की बंद आंदोलने , टाळेठोक , मोर्चा, धरणे आंदोलने 
ही श्रमीक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ . श्री . भारत पाटणकर , यांचे 
नेतृत्वात/ मार्गदर्शनाखाली तसेच शेतकरी संघटना, संभाजी ब्रिगेड व 


माजी आ . श्री . शंभुराजे देसाई यांनी केलेली आहेत. दिनांक २० मार्च 
२०१४ रोजी राजाचे कुर्ले ता. खटाव येथील शेतकऱ्यांनी सार्वजनिक 
रस्त्याने गाडी घेवून जात असताना या रस्त्याने जायचे नाही म्हणून 
रस्त्यावर दगड आडवे लावून सार्वजनिक रस्ता अडविलेचे कारणावरुन 
व पवनचक्की काम बंद पाडणेचे कारणावरुन औंध पोलीस ठाणेस 
गुरनं . २९/ २०१४ भादंविसक . ३४१, ५०४ , ५०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करणेत आलेला होता . या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

९ ) अतिक्रमणे :- फलटण शहर येथील शिरवळ - लोणंद -बारामती 
रस्ता चौपदरीकरण भुयारी मार्ग, मौजे पारगाव, ता . खंडाळा येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन पुनर्वसन संपादन मोजणीचे कामकाज, कोडोली, 
देगांव , निगडी रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामाबाबत , तसेच बालाजी 
ट्रस्ट अध्यक्ष, श्री . राजेंद्र चोरगे यांनी प्रांत कार्यालय सातारा ते पोवई 
नाका या दरम्यान असणारे अतिक्रमणे काढावीत , आकार हॉटेल , 
साबळे पाटील पेट्रोल पंप तसेच डी . बी . कदम मार्केट यार्ड , एस. 
टी . स्टॅन्ड परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासनाने काढावीत नाहीतर 
बालाजी ट्रस्टच्या वतीने आंदोलने करणेत येईल असा इशारा तसेच 
कोरेगाव शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेवेळी निर्माण झालेला 
तणाव . या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१० ) म . न. से . आंदोलने / इशारे :- वाळू उपसा संदर्भात मनसे 
पदाधिकारी/कार्यकर्ते यांचेकडून वेळोवेळी आंदोलने करण्याचे इशारे 
देण्यात येत असुन अचानकपणेही आंदोलने करीत आहेत . तसेच 
सद्या प्रशासनाकडून वाळु उपसा/वाळु साठे याबाबतची कारवाई करणेत 
येत असलेने काही पक्ष/ संघटना/ वाळु व्यावसायिक त्याबाबत नाराजी 
व्यक्त करीत आहेत. जिल्ह्यातील नदी पात्रातून वाळू चोरीवेळी 
झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करुन गुन्हे दाखल होत नाहीत 
तोपर्यंत वाळूचे लिलाव करु नयेत अशी मागणी मनसे जिल्हाध्यक्ष 
रणजित भोसले यांनी जिल्हाधिकारी सातारा यांना एका निवेदनाद्वारे 
केलेली होती. या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

११ ) धोम - बलकवडी धरण :- दिनांक २१ जानेवारी २०१४ रोजी 
आम आदमी पार्टीचे जिल्हा संघटक श्री . राजेंद्र चोरगे यांनी वाईच्या 
पश्चिम भागातील धोम - बलकवडी धरण व बोगद्याचे काम पुर्ण होऊन 
१७ वर्षे झाली, तरी रेणावळे - आबेदरवाडी गावच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न 
मार्गी लागलेला नाही. सदरचा प्रश्न हा राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी 
काँग्रेस पक्षांकडून प्रलंबितच ठेवण्यात आला याबाबत लवकरच तीव्र 

आंदोलन छेडण्याचा इशारा एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे दिलेला होता . 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी धोम -बलकवडी बोगदा क्र . १ मधील 
रेणावळे- आबेदरवाडी- आसरे येथील शेतकऱ्यांनी धोम बलकवडी बोगद्याचे 
ठिकाणी बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसन न केल्यास बोगदा बुजवला जाईल , धरणे आंदोलन व 
आत्मदहन करण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी सदरवेळी दिलेला होता . 
या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

१२) टेंभू धरण पाणी रास्ता रोको आंदोलन :- दिनांक १५ फेब्रुवारी 


१७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


रोजी विखळे ता . खटाव, जि . सातारा येथे टेंभुचे पाणी कलेढोण 
गणातील गावांना मिळावे या मागणीसाठी कलेढोण , ता . खटाव 
गणातील कलेढोण , पाचवड , विखळे , तरसवाडी, गारुडी, गारळेवाडी, 
मुळीकवाडी , ढोकरवाडी , पडळ , हिवरवाडी, कान्हरवाडी व मायणी या 
गावातील ग्रामस्थांनी , मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री . टी . आर. गारळे 
(निवृत्त ), श्री. सुरेश शिंदे उपाध्यक्ष, सातारा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस , 
श्री. रघुनाथ जाधव रा . पाचवड माजी पंचायत समिती सदस्य यांचे 
नेतृत्वात तसेच आ . श्री . प्रभाकर घार्गे, माजी आ . डॉ. श्री . दिलीप 
येळगावकर जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस व सर्व पक्षीय स्थानिक 
नेत्यांच्या उपस्थितीत मल्हारपेठ- पंढरपुर राज्य मार्गावर रास्ता रोको 
आंदोलन करणेत आले होते. या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१३ ) उत्तरमांड प्रकल्प :- श्री . पंढरीनाथ एकावडे अध्यक्ष, स्वाभिमानी 
शेतकरी संघटना पाटण तालुका यांनी खासदार श्री. राजु शेट्टी, श्री . 
शंभुराजे देसाई व श्री . पंजाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वात धरणग्रस्ताचे 
विविध मागण्यासाठी जोपर्यंत शेवटच्या धरणग्रस्थास न्याय मिळत नाही 
तो पर्यंत शासनाशी लढा सुरु ठेवणार असलेबाबतचा इशारा एका 
प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिलेला आहे . या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१४ ) श्रमिक मुक्ती दल इशारे :- दिनांक २६ मार्च २०१४ रोजी 
नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येला ७ महिने पूर्ण झाले तरी या 
प्रकरणाचा तपास योग्य रितीने तपास करण्यात आला नसुन सदरचा 
तपास सीबीआयकडे देण्यात यावा या मागणीसाठी श्रमिक मुक्ती दलाचे 
युवा संघटनेचे शैलेस सावंत वगैरे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी 
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढलेला होता . दिनांक ४ एप्रिल 
२०१४ रोजी भारत पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष यांनी उदयनराजे 
भोसले यांना १२ मागण्याबाबत कृतिशिल सहकार्य करु असे आश्वासन 
दिले असुन त्यांना आम्ही पाठींबा दिलेला आहे . ६ महिन्यात कार्यवाही 
न झालेस जलमंदिर सातारा येथे मोर्चा काढणार असल्याबाबतचा 
इशारा एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे दिलेला होता . मागण्या मान्य न 
झालेस या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१५ ) महिंद धरण आंदोलन :- दिनांक ३१ मार्च २०१४ रोजी वांग 
नदीच्या उत्तर तिरावर महिंद धरणाच्या खालच्या बाजुला व गावापासून 
५ कि . मी . अंतरावरील वांग नदीच्या दक्षिणतिरावरील वांग - मराठवाडी 
धरणाच्या लाभक्षेत्रात गावांचा समावेश आहे. परंतु चुकीच्या पद्धतीने 
लाभक्षेत्र धरलेल्या मद्रुळ कोळे, मद्रुळ कोळे खुर्द यागावाचा महिंद 
धरणाचे लाभक्षेत्रात समावेश नाही म्हणून पिण्यासाठी पाणी सोडले 
जात नाही महिंद धरणातून मद्रुळ कोळेपर्यंत पाणी सोडा अन्यथा 
आंदोलन करणेत येईल असा इशारा सदर गावातील ग्रामस्थांनी 
दिलेला होता . या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१६) सातारा हद्दवाढ : - सातारा लगतच्या ग्रामपंचायती व त्रिशंकु 
भागातील नागरिकांबरोबर हद्दवाढी संदर्भात खुल्या वातावरणात चर्चा 
होणे आवश्यक आहे. कोणताही निर्णय जनतेवर लादू नये अन्यथा 
उद्रेक निश्चित असतो असे वक्तव्य राजेंद्र चोरगे यांनी प्रसिध्दी 
पत्रकाद्वारे केला आहे. सातारा शहराच्या आजुबाजुच्या उपनगरातील 


ग्रामस्थांना सातारा नगरपरिषदेत सामील व्हायचे असताना काही नेते 
व पुढारी मंडळी हद्दवाढीविषयी गैरसमज पसरवित आहेत. त्यांचेकडून 
दबाव तंत्राचा वापर सुरु आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हद्दवाढ मंजूर 
करावी अशी मागणी शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे 
जिल्हाधिकारी सातारा यांचे केली आहे . सातारा शहराच्या हद्दवाढीला 
काहींचा पाठींबा तर काहींचा विरोध आहे. तर काही स्वतंत्र नगरपंचायत 
किंवा शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये समावेश करण्याची मागणी आहे . असे 
वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याने हद्दवाढीबाबत वादविवाद न घडवून 
आणता एक बैठक घ्यावी आणि हद्दवाढीबाबत जनमत आजमवण्यासाठी 
एक चर्चात्मक बैठक बोलवावी . अशी सुचना खासदार उदयनराजे 
भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना एका पत्रकाद्वारे दिली आहे . दिनांक 
२९ सप्टेंबर २०१३ रोजी सातारा हद्दवाढ संदर्भात शाहुनगरने 
पालिकेच्या हद्दीत जावे अगर कसे ? यासाठी शाहुनगर येथील 
नागरिकांची मते आजमावली असुन ८० % नागरिकांनी हद्दवाढीस 
विरोध केलेला आहे. सातारा शहर हद्दवाढी संदर्भात काही पक्ष/ 
संघटना तसेच त्रिशंकु भागातील लोकांचा विरोध असुन भविष्यात 
कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 
___ १७) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन : - सातारा 
जिल्ह्यातील फलटण , खटाव , माण व कोरेगांव या तालुक्यात दुष्काळ 
सदृष्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे . अशा परिस्थितीत सद्या वीज 
मंडळाकडून ग्रामीण/ शहरी भागात वीज भार नियमन चालू केलेले 
आहे . त्यामुळे पिण्याचे व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला 
आहे . वीज भारनियमन होवू नये अशी ग्रामीण भागासह शहरातील 
लोकांची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत वीज भार नियमन केलेस 
त्यावरुन आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१८ ) सातारा शहर , पाणी, रस्त्यातील खड्डे प्रश्न :- सध्या सातारा 
शहरामध्ये काही ठिकाणी पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहिन्या जोडण्याचे 
काम पूर्णत्वाकडे आहे. मात्र अजूनही शहरात कृत्रीम पाणी टंचाई 
निर्माण होत आहे . तसेच शहरात जलवाहिन्या टाकणे व अन्य 
कामांसाठी काही ठिकाणी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे . त्यामुळे 
रस्त्यांमध्ये काही भागात अजूनही खड्डे काढलेले दिसुन येत आहेत. 
तसेच यासह विविध प्रकारच्या गैरसोयींबाबत सातारा शहरातील 
नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात असून वेळोवेळी विविध पक्ष 
संघटनांकडून नगरपालिकेवर मोर्चा काढणे बाबतचे इशारे देत 
आहेत . सदरचा पाणी/ रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न 
सोडवल्यास त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. . 

१९ ) डॉ . नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येच्या अनुषंगाने विविध 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम :- अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ . 
नरेंद्र दाभोळकर यांची पुणे येथे अज्ञात मारेकऱ्यांनी गोळ्या घालून 
हत्या केली आहे. सदर घटनेचा निषेध म्हणून सर्व सामाजिक 
संस्थांचे वतीन विविध प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत . 
तसेच सदर हत्याकांडातील मारेकरी व मुख्य सुत्रधार यांचा अद्याप 
शोध लागलेला नाही . त्यामुळे विविध संस्था , पक्ष सामाजिक संस्थांचे 
वतीने जिल्ह्यात तसेच राज्यव्यापी आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालु 
आहेत . त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१७१ 


शक्यता नाकारता येत नाही. 

२० ) शिरवळ एमआयडीसी :- शिरवळ एमआयडीसी येथे असणाऱ्या 
कंपन्यांमध्ये स्थानिक कामगार व स्थानिक व्यावसायिक यांना डावलून 
बाहेरील कामगारांना कामावर ठेवून स्थानिकांवर अन्याय केला जात 
आहे . याबाबत स्थानिक लोकांना न्याय न दिलेस कंपन्यांचे कामकाज 
चालू देणार नाही असा इशारा वेगवेगळे पक्ष, कामगार युनियन हे 
वारंवार देत असतात . त्या अनुषंगाने कोणताही अनुचित प्रकार 
घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक २६ मे २०१४ चे ०० . ०० पासून ते दिनांक ८ जून २०१४ रोजीचे 
२४. ०० वाजतापर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ ( ३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम 
३७(१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागु होणेस विनंती आहे . तसेच 
सदरच्या आदेशाचे कलम ३७(१)(३) मधुन या कालावधीत शांततापूर्ण 
साजरे होणारे सण, उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास 
विनंती आहे. 

त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
सातारा मला असलेल्या अधिकारा अन्वये मुंबई पोलिस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी 
आदेश व संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा व कार्यक्रम वगळून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये जमावबंदी 
आदेश दिनांक २७ मे २०१४ चे ०० . ०० वाजलेपासून ते दिनांक ८ जून 
२०१४ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलिस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) अन्वये शस्त्र बंदी व जमावबंदी 
आदेश जारी करीत आहे . 
वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई आहे . 

अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका, सुया , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे. 

ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

क ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यारे किंवा 
साधने बरोबर नेणे , जमा किंवा तयार करणे. 

ड ) व्यक्तीची अगरे प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 
इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाजवणे , 
सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची शांतता 
धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव 
सोंग आणणे अशी चित्र चिन्ह फलक - अगर इतर कोणताही जिन्नस 
वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार करणे . 

अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ 
किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही 
पोलिस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ 
किंवा अस्त्र त्याच्या पासुन जप्त केले जाणेस पात्र असेल आणि अशा 
त -हेने धरलेली वस्तु स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा 
होईल . पोटकलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक 


सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणूकीस वरील 
कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
__ मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)( ३) मधील या 
हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमुद केलेल्या इसमाना लागू होणार 
नाहीत . 

६ ) शासनाची सेवा करणारे किंवा करणेच्या कामी ज्यांच्या वरीष्ठांनी 
निर्दिष्ट केलेवरुन अगत त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ 
मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तु धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 

७) ज्यांना ज्यांना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणावरुन जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यानी लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती . 

८) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 

९) ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजया करावयाचा असेल त्यावेळी पोलीस अधिक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलिस अधिकारी, यांची आगावू परवानगी घेतली असेल तर त्यांना 
सदरचा आदेश लागू होणार नाही . 

१० ) शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०१४ चे अनुषंगाने 
परिस्थितीनुरुप आवश्यक असलेल्या व ज्या ज्या बाबीसाठी परवानगी 
घेतली असेल तर त्यास सदरचा आदेश लागु होणार नाही. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक २७ मे २०१४ 
रोजी काढण्यात आला आहे . 
सातारा, २७ मे २०१४ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सातारा यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक /डिसी/ एमएजी/२/ कावि / ७४४ / सन २०१४ / एसआर - १७ / २०१४ 
- ज्याअर्थी, पोलीस अधिक्षक सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून 
दिले आहे की , १) यात्रा :- जिल्ह्यात विविध ठिकाणी लहान मोठ्या 
यात्रा साजऱ्या होणार आहेत. सदर यात्रा कालावधीमध्ये कोणताही 
अनुचित प्रकार अगर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

२) बुद्ध पौर्णिमा : - दिनांक १४ मे २०१४ रोजी जिल्ह्यात विविध 
ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बुद्ध पौर्णिमा हि मिरवणूका काढून साजरी 
करणेत येणार आहे. त्या अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

३) शेतकरी संघटना आंदोलन :- सन २०१३ - १०१४ या गळीत 
हंगामातील ऊसाला प्रतिटन पहिली उचल रुपये ३००० द्यावी या व 
त्यांचे इतर मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक 
अध्यक्ष खा . श्री . राजु शेट्टी यांनी दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१३ ते 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पर्यंत पाचवडेश्वर ता. कराड या 
ठिकाणी ठिय्या आंदोलन केले होते. मात्र त्यानंतर त्यांनी २६५० प्रति 
टन ऊस दर मान्य असले बाबतचे सांगून जर दिनांक १ जानेवारी 
२०१४ रोजी पर्यंत ऊसाला अंतिम दर जाहीर न केलेस पुन्हा: 
आंदोलन करणार असलेबाबतचा इशारा दिलेला होता. अद्याप पर्यंत 


१७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


कोणत्याही साखार कारखान्याने ऊसाला अंतिम दर २६५० दिलेला 
नाही. त्यामुळे २६५० दर न मिळालेस कोणत्याही कारखान्यातून तयार 
साखर बाहेर जाऊ देणार नाही असा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे 
शेतकरी संघटनांच्या वतीने ऊस दराचे संदर्भात कोणत्याही प्रकारची 
उग्र स्वरुपाची आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

४) सहा पदरीकरण :- सद्या सातारा जिल्ह्यामध्ये पुणे बेंगलोर 
हावये रोडवर राष्ट्रीय महामार्ग ४ चे सहापदरीकरणाचे कामकाज 
चालु आहे. यापूर्वी महामार्गालगतची शिरवळ , खंडाळा, भुईज , आसले, 
शिंदेवाडी , पाचवड , आनेवाडी , जोशीविहीर , धोम पुनर्वसन, बदेवाडी, 
धनगरवाडी, आदी गावातील नागरिकांनी त्यांच्या मागण्या संदर्भात काम 
बंद आंदोलने केलेली आहेत. रणजितसिंह भोसले जिल्हाध्यक्ष 
म. न. से . यांनी पुणे ते सातारा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम रिलायन्स 
कंपनीच्या आडमुटेपणामुळे रखडले आहे. तरी त्यांचेवर कारवाई 
करावी , निकृष्ट दर्जाच्या झालेल्या कामाची त्वरीत चौकशी करुन दंड 
करावा. फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत व अशा कंपन्यांवर हद्दपार 
करावे अन्यथा , दिनांक २ डिसेंबर २०१३ रोजी टाळेठोक आंदोलन 
तसेच तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करणार असलेबाबतचे निवेदन दिलेले 
होते. दिनांक १२ जानेवारी २०१४ रोजी रात्रौ. २१ . ४५ वा. चे. दरम्यान 
मौजे खंडाळा पोलीस ठाणेचे हद्दीतील मौजे बेगरुटवाडी गावचे हद्दीत 
राष्ट्रीय महामार्ग ४ वर बोगदा पास झालेनंतर एस वळणाचे ठीकाणी 
झाले अपघातामध्ये ९ लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत. तसेच दिनांक 
३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी रात्रौ. २१. ३० वाजताचे सुमारास त्याच 
ठिकाणी रोडचे कडेला संरक्षण कठडे तसेच संरक्षण बोर्ड नसल्याने 
लक्झरीतील १० प्रवासी मयत झालेले आहेत. अशा कारणामुळे देखिल 
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा रिलायन्स कंपनीचे विरोधी उद्रेक 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकतो. सद्या 
सुरु असलेले सहापदरीकरण कामकाजामध्ये तयार केलेले डायव्हर्शन , 
रस्त्याची दुरावस्था तसेच राष्ट्रीय महामार्गावर वारंवार अपघात होत 
असुन अशा कारणामुळे देखिल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा 
रिलायन्स कंपनीचे विरोधी उद्रेक होऊन त्यातुन आंदोलने होवून 
कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. 

५) टोलनाका :- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष, श्री . 
राज ठाकरे , ट्रक चालक संघटनेचे श्री . प्रकाश गवळी, शिवसेना 
जिल्हाध्यक्ष श्री . पुरुषोत्तम जाधव, आम आदमी पार्टीचे संजोयक राजेंद्र 
चोरगे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते हे 
टोलनाक्यांचे विरुद्ध विधान करीत असुन त्या अनुषंगाने म. न. स./ 
शिवसेना/ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक होत आहेत . 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी हे महामार्गावरील रस्ताचे 
दुरुस्तीबाबत वेळोवेळी रिलायन्स कंपनीला कालावधी देवून रस्त्यांची 
दुरुस्ती करणेबाबत वेळ देत आहेत तरीही रिलायन्स कंपनीकडून 
रस्ते दुरुस्तीबाबत प्रतिसाद मिळत नसल्याने इतर पक्ष नाराजी व्यक्त 
करीत आहेत. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

६) कराड विमानतळ विस्तारवाढ :- सातारा जिल्ह्यातील कराड 
शहर पोलीस ठाणे हद्दीत अध्यक्ष, डॉ. भारत पाटणकर श्रमीक मुक्ती 
दल यांचे नेतृत्वात / मार्गदर्शनाखाली कराड विमानतळ विस्तारवाढ 
विरोधी शेतकरी मेळावे, पत्रकार परिषदांचे वेळोवेळी आयोजित 


करणेत येत . कराड शहर विमानतळ विस्तारवाढ करणेकरिता भूमी 
अभिलेख व महसुल प्रशासनाकडून विमानतळ विस्तारीकरण बाधीत 
होणारे जागेची मोजणी यापुर्वी झाली असुन त्या अनुषंगाने डॉ . भारत 
पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक तसेच 
विमानतळ विस्तारीकरण विरोधी कृती समिती अध्यक्ष श्री . अशोक 
थोरात यांचा कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरणास तीव्र विरोध 
आहे. दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४ रोजी डॉ. भारत पाटणकर श्रमिक 
मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक यांनी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाला 
द्याव्या लागणाऱ्या जमिनीचा दर प्रशासनाशी चर्चा करुन निश्चित केला 
आहे , दर मान्य नसेल तर विमानतळ अन्यत्र हलवू शकता. तसेच 
बाधीत कुटूंबांमधील प्रत्येकी एका सदस्यास नियमाप्रमाणे नोकरी देणे 
बंधनकारक असुनम पुनर्वसन प्राधिकरणाने ना हरकत दाखला दिल्याशिवाय 
विस्तारीकरणाचे काम सुरु करु दिले जाणार नाही असा इशारा 
ग्रामस्थांचे बैठकी दरम्यान दिलेला आहे. विमानतळ विस्तारीकरणास 
स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ लोकप्रतिनिधी इत्यादींचा विरोध आहे. 
तसेच काही राजकीय पक्षाचे नेते देखिल त्यास पाठिंबा देत आहेत. 
सदर आंदोलनाला सद्या राजकीय स्वरुप प्राप्त होत असुन त्यामध्ये 
जिल्ह्यातील दोन प्रमुख पक्षामधील नेत्यामध्ये वाद निर्माण होण्याची 
शक्यता आहे. या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
___ ७) वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाबाबत :- सातारा जिल्ह्यातील 
ढेबेवाडी पोलीस ठाणे हद्दीतील वांग-मराठवाडी धरणग्रस्त कृती 
समिती प्रकल्प बाधीत ग्रामस्थ यांच्या मागण्याच्या अनुषंगाने प्रमुख 
मार्गदर्शिका , मेधा पाटकर , सुनीती सु. र . ( जन आंदोलन राष्ट्रीय 
समन्वयक यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री . अनिल शिंदे अध्यक्ष , वांग 
मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिनी यांचे नेतृत्वात वांग- मराठवाडी 
धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे या मागणीसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे 
वेळोवेळी आयोजन करणेत येत आहे. सद्या वांग-मराठवाडी कृती 
समितीमध्ये अंतर्गत श्रेयवाद निर्माण झाला असुन धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन 
कारणावरुन डॉ . भारत पाटणकर यांची संघटना व मेधा पाटकर यांची 
संघटना यांचेमध्येही वाद निर्माण झालेला आहे. दिनांक २३ एप्रिल 
२०१४ रोजी वांग मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष अनिल 
शिंदे यांनी मेधा पाटकर यांनी वांग मराठवाडी येथील धरणग्रस्त गेल्या 
१६ वर्षापासून पुनर्वसनासह इतर प्रलंबित प्रश्नासाठी शासनाच्या 
विरोधात आंदोलने केलेली आहेत . परंतु मेधा पाटकर यांचे अंतरंग 
कळल्यानंतर आंदोलकांचा संपुर्ण भ्रमनिराशा झाली असुन त्यांनी 
धरणग्रस्तांना देशोधडीला लावल्याचा आरोप एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे 
दिलेला आहे . या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

७ ) उरमोडी धरण :- सातारा जिल्ह्यातील कण्हेर व उरमोडी 
धरणाचे पाणी खटाव तालुक्यास मिळणेबाबत यापुर्वी रास्ता रोको, 
धरणे आंदोलन, उपोषणे व मोर्चाचे वेळोवेळी आयोजन विविध पक्षाचे 
पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांचेकडून करणेत येत आहे. दिनांक १ एप्रिल 
२०१४ रोजी शिवप्रताप युवा प्रतिष्ठानचे सागर शिंदे व सचिन मोहिते 
यांनी उरमोडी धरणातून परळी विभागातील लावंधर , म्हस्करवाडी 
वगैरे ९ गावांना पाणी मिळावे शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय 
घ्यावा नाहीतर आंदोलनाचा मार्ग स्विकारावा लागेल अशा प्रकारचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१७३ 


निवेदन मा . जिल्हाधिकारी सातारा यांना दिले आहे. उरमोडी धरणातुन 
खटाव तालुक्यास पिण्यासाठी / शेतीसाठी पाणी सोडणेत येत असुन 
कॅनॉल परिसरात समाजकंठक व्यक्ती या जेसीबी सारख्या यंत्राच्या 
सहाय्याने पाणी चोरण्यासाठी कॅनॉल तोडून पाणी पळविण्याचा प्रयत्न 
करतात . या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

९ ) पवनचक्क्या आंदोलन :- सातारा जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की संदर्भात 
वेळोवेळी पवनचक्की बंद आंदोलने , टाळेठोक , मोर्चा, धरणे आंदोलने 
ही श्रमीक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ . श्री . भारत पाटणकर , यांचे 
नेतृत्वात/मार्गदर्शनाखाली तसेच शेतकरी संघटना, संभाजी ब्रिगेड व 
माजी आ . श्री . शंभूराजे देसाई यांनी केलेली आहेत . दिनांक २० मार्च 
२०१४ रोजी राजाचे कुर्ले ता . खटाव येथील शेतकऱ्यांनी सार्वजनिक 
रस्त्याने गाडी घेवून जात असताना या रस्त्याने जायचे नाही म्हणून 
रस्त्यावर दगड आडवे लावून सार्वजनिक रस्ता अडविलेचे कारणावरुन 
व पवनचक्की काम बंद पाडणेचे कारणावरुन औंध पोलीस ठाणेस 
गुरनं. २९/ २०१४ भादंविसक . ३४१, ५०४ , ५०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करणेत आलेला होता . या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१०) अतिक्रमणे :- फलटण शहर येथील शिरवळ - लोणंद -बारामती 
रस्ता चौपदरीकरण भुयारी मार्ग, मौजे पारगाव , ता . खंडाळा येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन पुनर्वसन संपादन मोजणीचे कामकाज , कोडोली, 
देगांव , निगडी रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामाबाबत , तसेच बालाजी 
ट्रस्ट अध्यक्ष, श्री . राजेंद्र चोरगे यांनी प्रांत कार्यालय सातारा ते पोवई 
नाका या दरम्यान असणारे अतिक्रमणे काढावीत, आकार हॉटेल , 
साबळे पाटील पेट्रोल पंप तसेच डी . बी . कदम मार्केट यार्ड, एस . 
टी . स्टॅन्ड परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासनाने काढावीत नाहीतर 
बालाजी ट्रस्टच्या वतीने आंदोलने करणेत येईल असा इशारा तसेच 
कोरेगाव शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेवेळी निर्माण झालेला 
तणाव . या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

११) म. न. से. आंदोलने/ इशारे :- वाळु उपसा संदर्भात मनसे 
पदाधिकारी /कार्यकर्ते यांचेकडून वेळोवेळी आंदोलने करण्याचे इशारे 
देण्यात येत असुन अचानकपणेही आंदोलने करीत आहेत . तसेच 
सद्या प्रशासनाकडून वाळु उपसा/वाळु साठे याबाबतची कारवाई करणेत 
येत असलेने काही पक्ष/ संघटना/ वाळु व्यावसायिक त्याबाबत नाराजी 
व्यक्त करीत आहेत . जिल्ह्यातील नदी पात्रातून वाळू चोरीवेळी 
झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करुन गुन्हे दाखल होत नाहीत 
तोपर्यंत वाळूचे लिलाव करु नयेत अशी मागणी मनसे जिल्हाध्यक्ष 
रणजित भोसले यांनी जिल्हाधिकारी सातारा यांना एका निवेदनाद्वारे 
केलेली होती. या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१२ ) धोम -बलकवडी धरण :- दिनांक २१ जानेवारी २०१४ रोजी 
आम आदमी पार्टीचे जिल्हा संघटक श्री . राजेंद्र चोरगे यांनी वाईच्या 
पश्चिम भागातील धोम -बलकवडी धरण व बोगद्याचे काम पुर्ण होऊन 
१७ वर्षे झाली, तरी रेणावळे - आबेदरवाडी गावच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न 
मार्गी लागलेला नाही . सदरचा प्रश्न हा राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी 


काँग्रेस पक्षांकडून प्रलंबितच ठेवण्यात आला याबाबत लवकरच तीव्र 
आंदोलन छेडण्याचा इशारा एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे दिलेला होता . 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी धोम- बलकवडी बोगदा क्र . १ मधील 
रेणावळे - आबेदरवाडी - आसरे येथील शेतकऱ्यांनी धोम बलकवडी बोगद्याचे 
ठिकाणी बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसन न केल्यास बोगदा बुजवला जाईल , धरणे आंदोलन व 
आत्मदहन करण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी सदरवेळी दिलेला होता . 
या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

१३ ) टेंभू धरण पाणी रास्ता रोको आंदोलन :- दिनांक १५ फेब्रुवारी 
रोजी विखळे ता . खटाव , जि . सातारा येथे टेंभुचे पाणी कलेढोण 
गणातील गावांना मिळावे या मागणीसाठी कलेढोण, ता . खटाव 
गणातील कलेढोण , पाचवड , विखळे , तरसवाडी , गारुडी, गारळेवाडी, 
मुळीकवाडी , ढोकरवाडी , पडळ , हिवरवाडी , कान्हरवाडी व मायणी या 
गावातील ग्रामस्थांनी , मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री . टी. आर. गारळे 
(निवृत्त ), श्री . सुरेश शिंदे उपाध्यक्ष , सातारा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस , 
श्री . रघुनाथ जाधव रा. पाचवड माजी पंचायत समिती सदस्य यांचे 
नेतृत्वात तसेच आ . श्री . प्रभाकर घार्गे, माजी आ . डॉ . श्री . दिलीप 
येळगावकर जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस व सर्व पक्षीय स्थानिक 
नेत्यांच्या उपस्थितीत मल्हारपेठ -पंढरपुर राज्य मार्गावर रास्ता रोको 
आंदोलन करणेत आले होते . या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१४ ) उत्तरमांड प्रकल्प : - श्री. पंढरीनाथ एकावडे अध्यक्ष, स्वाभिमानी 
शेतकरी संघटना पाटण तालुका यांनी खासदार श्री . राजु शेट्टी , 
श्री . शंभुराजे देसाई व श्री . पंजाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वात 
धरणग्रस्ताचे विविध मागण्यासाठी जोपर्यंत शेवटच्या धरणग्रस्थास न्याय 
मिळत नाही तो पर्यंत शासनाशी लढा सुरु ठेवणार असलेबाबतचा 
इशारा एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिलेला आहे . या अनुषंगाने भविष्यात 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 

१४) श्रमिक मुक्ती दल इशारे :- दिनांक २६ मार्च २०१४ रोजी 
नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येला ७ महिने पूर्ण झाले तरी या 
प्रकरणाचा तपास योग्य रितीने तपास करण्यात आला नसुन सदरचा 
तपास सीबीआयकडे देण्यात यावा या मागणीसाठी श्रमिक मुक्ती दलाचे 
युवा संघटनेचे शैलेस सावंत वगैरे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी 
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढलेला होता . दिनांक ४ एप्रिल 
२०१४ रोजी भारत पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष यांनी उदयनराजे 
भोसले यांना १२ मागण्याबाबत कृतिशिल सहकार्य करु असे आश्वासन 
दिले असुन त्यांना आम्ही पाठींबा दिलेला आहे . ६ महिन्यात कार्यवाही 
न झालेस जलमंदिर सातारा येथे मोर्चा काढणार असल्याबाबतचा 
इशारा एका प्रसिध्द वृत्तपत्राद्वारे दिलेला होता. मागण्या मान्य न 
झालेस या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१५ ) महिंद धरण आंदोलन :- दिनांक ३१ मार्च २०१४ रोजी वांग 
नदीच्या उत्तर तिरावर महिंद धरणाच्या खालच्या बाजुला व गावापासून 
५ कि . मी . अंतरावरील वांग नदीच्या दक्षिणतिरावरील वांग-मराठवाडी 
धरणाच्या लाभक्षेत्रात गावांचा समावेश आहे . परंतु चुकीच्या पद्धतीने 


१७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


लाभक्षेत्र धरलेल्या मद्रुळ कोळे , मद्रुळ कोळे खुर्द यागावाचा महिंद 
धरणाचे लाभक्षेत्रात समावेश नाही म्हणून पिण्यासाठी पाणी सोडले 
जात नाही महिंद धरणातून मद्रुळ कोळेपर्यंत पाणी सोडा अन्यथा 
आंदोलन करणेत येईल असा इशारा सदर गावातील ग्रामस्थांनी 
दिलेला होता. या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१६ ) सातारा हद्दवाढ : - सातारा लगतच्या ग्रामपंचायती व त्रिशंकु 
भागातील नागरिकांबरोबर हद्दवाढी संदर्भात खुल्या वातावरणात चर्चा 
होणे आवश्यक आहे . कोणताही निर्णय जनतेवर लादू नये अन्यथा 
उद्रेक निश्चित असतो असे वक्तव्य राजेंद्र चोरगे यांनी प्रसिध्दी 
पत्रकाद्वारे केला आहे . सातारा शहराच्या आजुबाजुच्या उपनगरातील 
ग्रामस्थांना सातारा नगरपरिषदेत सामील व्हायचे असताना काही नेते 
व पुढारी मंडळी हद्दवाढीविषयी गैरसमज पसरवित आहेत. त्यांचेकडून 
दबाव तंत्राचा वापर सुरु आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हद्दवाढ मंजूर 
करावी अशी मागणी शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे 
जिल्हाधिकारी सातारा यांचे केली आहे . सातारा शहराच्या हद्दवाढीला 
काहींचा पाठींबा तर काहींचा विरोध आहे. तर काही स्वतंत्र नगरपंचायत 
किंवा शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये समावेश करण्याची मागणी आहे. असे 
वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याने हद्दवाढीबाबत वादविवाद न घडवून 
आणता एक बैठक घ्यावी आणि हद्दवाढीबाबत जनमत आजमवण्यासाठी 
एक चर्चात्मक बैठक बोलवावी . अशी सुचना खासदार उदयनराजे 
भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना एका पत्रकाद्वारे दिली आहे . दिनांक 
२९ सप्टेंबर २०१३ रोजी सातारा हद्दवाढ संदर्भात शाहुनगरने 
पालिकेच्या हद्दीत जावे अगर कसे ? यासाठी शाहुनगर येथील 
नागरिकांची मते आजमावली असुन ८० % नागरिकांनी हद्दवाढीस 
विरोध केलेला आहे. सातारा शहर हद्दवाढी संदर्भात काही पक्ष / 
संघटना तसेच त्रिशंकु भागातील लोकांचा विरोध असुन भविष्यात 
कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

१८ ) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा 
जिल्ह्यातील फलटण , खटाव , माण व कोरेगांव या तालुक्यात दुष्काळ 
सदृष्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे . अशा परिस्थितीत सद्या वीज 
मंडळाकडून ग्रामीण/ शहरी भागात वीज भार नियमन चालू केलेले 
आहे . त्यामुळे पिण्याचे व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला 
आहे. वीज भारनियमन होवू नये अशी ग्रामीण भागासह शहरातील 
लोकांची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत वीज भार नियमन केलेस 
त्यावरुन आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१९ ) सातारा शहर , पाणी, रस्त्यातील खड्डे प्रश्न :- सध्या सातारा 
शहरामध्ये काही ठिकाणी पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहिन्या जोडण्याचे 
काम पूर्णत्वाकडे आहे. मात्र अजूनही शहरात कृत्रीम पाणी टंचाई 
निर्माण होत आहे . तसेच शहरात जलवाहिन्या टाकणे व अन्य 
कामांसाठी काही ठिकाणी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे. त्यामुळे 
रस्त्यांमध्ये काही भागात अजूनही खड्डे काढलेले दिसुन येत आहेत . 
तसेच यासह विविध प्रकारच्या गैरसोयींबाबत सातारा शहरातील 
नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात असून वेळोवेळी विविध पक्ष 
संघटनांकडून नगरपालिकेवर मोर्चा काढणे बाबतचे इशारे देत 
आहेत. सदरचा पाणी/रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न 


सोडवल्यास त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२० ) डॉ . नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येच्या अनुषंगाने विविध 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम :- अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ . 
नरेंद्र दाभोळकर यांची पुणे येथे अज्ञात मारेकऱ्यांनी गोळ्या घालून 
हत्या केली आहे . सदर घटनेचा निषेध म्हणून सर्व सामाजिक 
संस्थांचे वतीन विविध प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. 
तसेच सदर हत्याकांडातील मारेकरी व मुख्य सुत्रधार यांचा अद्याप 
शोध लागलेला नाही. त्यामुळे विविध संस्था , पक्ष सामाजिक संस्थांचे 
वतीने जिल्ह्यात तसेच राज्यव्यापी आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालु 
आहेत . त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

२१) शिरवळ एमआयडीसी :- शिरवळ एमआयडीसी येथे असणाऱ्या 
कंपन्यांमध्ये स्थानिक कामगार व स्थानिक व्यावसायिक यांना डावलून 
बाहेरील कामगारांना कामावर ठेवून स्थानिकांवर अन्याय केला जात 
आहे. याबाबत स्थानिक लोकांना न्याय न दिलेस कंपन्यांचे कामकाज 
चालू देणार नाही असा इशारा वेगवेगळे पक्ष, कामगार युनियन हे 
वारंवार देत असतात . त्या अनुषंगाने कोणताही अनुचित प्रकार 
घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक १२ मे २०१४ चे ००. ०० पासून ते दिनांक २५ मे २०१४ रोजीचे 
२४ . ०० वाजतापर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७( ३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम 
३७(१ ) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागु होणेस विनंती आहे . तसेच 
सदरच्या आदेशाचे कलम ३७ (१)(३) मधुन या कालावधीत शांततापूर्ण 
साजरे होणारे सण , उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास 
विनंती आहे . 

त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख, अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
सातारा मला असलेल्या अधिकारा अन्वये मुंबई पोलिस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ ( १)(३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी 
आदेश व संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा व कार्यक्रम वगळून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये जमावबंदी 
आदेश दिनांक १३ मे २०१४ चे ०० . ०० वाजलेपासून ते दिनांक २५ 
मे २०१४ चे २४ .०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलिस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)( ३) अन्वये शस्त्र बंदी व जमावबंदी 
आदेश जारी करीत आहे. 
वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई आहे. 

अ ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , बंदुका, सुऱ्या , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे . 

ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
क ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यारे किंवा 
साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार करणे . 

ड) व्यक्तीची अगरे प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१७५ 


इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाजवणे , 
सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची शांतता 
धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव 
सोंग आणणे अशी चित्र चिन्ह फलक- अगर इतर कोणताही जिन्नस 
वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार करणे. 
___ अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ 
किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही 
पोलिस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ 
किंवा अस्त्र त्याच्या पासुन जप्त केले जाणेस पात्र असेल आणि अशा 
त-हेने धरलेली वस्तु स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा 
होईल. पोटकलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक 
सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणूकीस वरील 
कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) मधील या 
हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमुद केलेल्या इसमाना लागू होणार 
नाहीत . 

६) शासनाची सेवा करणारे किंवा करणेच्या कामी ज्यांच्या वरीष्ठांनी 
निर्दिष्ट केलेवरुन अगत त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ 
मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तु धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 

७) ज्यांना ज्यांना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणावरुन जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यानी लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती . 

८ ) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 

९ ) ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजया करावयाचा असेल त्यावेळी पोलीस अधिक्षक , संबंधित उपविभागीय । 
पोलिस अधिकारी, यांची आगावू परवानगी घेतली असेल तर त्यांना 
सदरचा आदेश लागू होणार नाही . 

१० ) शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०१४ चे अनुषंगाने 
परिस्थितीनुरुप आवश्यक असलेल्या व ज्या ज्या बाबीसाठी परवानगी 
घेतली असेल तर त्यास सदरचा आदेश लागु होणार नाही . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १३ मे २०१४ 
रोजी काढण्यात आला आहे. 
सातारा , १३ मे २०१४. 


२ ) स्वातंत्र दिन :- दिनांक १५ ऑगस्ट स्वातंत्र दिनाचे औचित्य 
साधून काही संघटनांकडून किंवा व्यक्तिश: त्यांच्या मागण्यांबाबत 
जिल्हाधिकारी कार्यालये येथे निदर्शने /मोर्चे/ उपोषण/ आत्मदहन असे 
प्रकार करुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला जातो. 

३) मलकापूर नगरपंचायत निवडणूक :- मलकापूर ता. कराड 
सार्वत्रिक नगरपंचायत निवडणूक जाहीर झाली असून दिनांक १ 
सप्टेंबर २०१३ रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून दिनांक २ 
सप्टेंबर २०१३ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया होणार आहे. दिनांक २० 
ऑगस्ट २०१३ रोजीपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया चालू आहे. 
मलकापूर नगरपंचायत निवडणूक अनुषंगाने सदर कालावधीमध्ये 
कोणताही अनुचित प्रकार घडणेची शक्यता नाकारता येत नाही . 

४ ) राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ चे सहा पदरीकरण :- राष्ट्रीय 
महामार्गालगतच्या गावांमधील ग्रामस्थ व शेतकरी यांनी त्यांच्या विविध 
मागण्यांच्या अनुषंगाने सहापदरीकरणाचे कामबंद करणेकरिता यापूर्वी 
विविध आंदोलने केलेली आहेत . 

भुईंज आणि पाचवड येथील ग्रामस्थांनी भुईंज- पाचवड 
सहापदरीकरणावर मोठे खड्डे पडले असून , रस्ते विकास महामंडळाने 
ठेकेदारांनी महामार्गांची त्वरित दुरुस्ती न केलेस तीव्र आंदोलन 
छेडले जाईल असा इशारा दिलेला आहे. तसेच भविष्यात आणखी 
आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या सुरु असलेले 
सहापदरीकरण कामकाजामध्ये तयार केलेले डायव्हर्शन , रस्त्यांची 
दूरावस्था झाल्याने त्यातून आंदोलने होऊन त्या अनुषंगाने कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

५ ) कराड शहर विमानतळ विस्तारवाढ :- कराड शहर विमानतळ 
विस्तारीकरण करणेकरिता भूमिअभिलेख व महसूल प्रशासनाकडून 
विमानतळ विस्तारीकरण बाधित होणारे जागेची मोजणी झाली असून , 
त्या अनुषंगाने डॉ . श्री . भारत पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष 
व राष्ट्रीय संघटक , तसेच विमानतळ विस्तारीकरण विरोधी कृती 
समिती अध्यक्ष श्री . अशोक थोरात यांचा कराड विमानतळ विस्तारीकरणास 
तीव्र विरोध असून, सदरचा प्रश्न शासनाने पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे 
मांडण्यात यावा, आमचा शांततामय मार्गाने विरोध चालू आहे , स्थानिक 
शेतकरी, ग्रामस्थ , लोकप्रतिनिधी इ . चा विरोध आहे. तसेच काही 
राजकीय पक्षाचे नेतेदेखिल त्यास पाठिंबा देत आहेत. सदर आंदोलनाला 
राजकीय स्वरुप प्राप्त होत असून , त्यामध्ये जिल्ह्यातील २ प्रमुख 
पक्षांमधील नेत्यांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातून 

आंदोलने होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 

६) कोयना धरणग्रस्त उपोषण :- कोयनानगर पोलीस ठाणे हद्दीतील 
हेळवाद गावठाणातील जमिनींची खाजगी विक्री करण्यास विभागीय 
आयुक्त , पुणे यांनी परवानगी दिल्याचे बोगसपत्र हेळवाक ग्रामसभेमध्ये 
सरपंच यांनी वाचून दाखविले असून , गावठाणातील प्रकल्पग्रस्तांची 
फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी या मागणीसाठी दिनांक १४ 
ऑगस्ट २०१३ रोजी तहसिलदार कार्यालय, पाटणसमोर आमरण 
उपोषणास बसणेचा इशारा ग्रामस्थ, हेळवाक यांनी दिलेला आहे . 
यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सातारा यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक/डिसी/एमएजी/ २/ कावि/ २०७९/ सन २०१३ - ज्याअर्थी, पोलीस 
अधिक्षक सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 

मास आणन दिले आहे की 
१) श्रावण मास :- दिनांक ७ ऑगस्ट २०१३ रोजी पासून श्रावण महिना 
सुरु होत असून संपूर्ण श्रावण महिन्यात सोमवार व शनिवार अनुक्रमे 
महादेव व मारुती मंदिरामध्ये दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते . 
सदर कालावधीत कोणताही अनुचित प्रकार अगर कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


१७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


केला । 


७) दुष्काळ अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा जिल्ह्यातील फलटण, 
खटाव, माण व कोरेगाव या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ असल्याने त्या 
ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे . सध्या पावसाळा सुरु 
असून दुष्काळी पट्ट्यामध्ये काही ठिकाणी पाऊस पडलेला आहे व 
काही ठिकाणी पडलेला नाही . मात्र सर्वत्र पाऊस समाधानकारक 
झाला आहे असे गृहीत धरुन काही ठिकाणच्या चारा छावण्या बंद 
करण्याची प्रक्रिया चालू झालेली आहे . सदरचा चारा छावण्या 
समाधानकारक व पुरेसा पाऊस होईपर्यंत बंद करु नयेत अशी 
दुष्काळी पट्ट्यातील लोकांची मागणी आहे . तसेच चारा छावण्या सुरु 
ठेवाव्यात या मागणीसाठी श्री . धैर्यशील पाटील मनसे अध्यक्ष, माढा 
लोकसभा मतदारसंघ यांचे नेतृत्वात दिनांक ५ ऑगस्ट २०१३ रोजी 
पासून तहसिलदार कार्यालय, दहिवडी येथे उपोषण सुरु आहे. त्यास 
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व इतरांनी पाठिंबा दिलेला आहे . अशा 
परिस्थितीत छावण्या/ पाण्याचेटँकर बंद केलेस त्यावरुन आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम होणेची शक्यता नाकारता येत नाही. 

८ ) सातारा शहर पाणी प्रश्न :- सध्या सातारा शहरामध्ये पाणी 
पुरवठ्याच्या जलवाहिन्या जोडण्याचे काम सुरु असून पावसाळ्यात 
कृत्रिम पाणी टंचाई निर्मा झालेली आहे. त्याबाबत सातारा शहरातील 
नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात असून वेळोवेळी विविध पक्ष 
संघटनांकडून नगरपालिकेवर मोर्चा 

९ ) पवनचक्क्या आंदोलन :- पवनचक्की संदर्भात सणबुर ता . 
पाटण, येथील शेतकरी मेळावा दरम्यान दिवाळीपर्यंत भाडेपट्टा सुरु 
न झालेस पवनचक्की आंदोलन अधिक तीव्र करणेत येईल असा 
इशारा डॉ . श्री . भारत पाटणकर यांनी दिलेला आहे. तसेच माजी 
आमदार श्री . शंभुराजे देसाई यांनी पवनऊर्जा कंपन्यांकडून सुरु 
असलेल्या प्रकल्प उभारण्याच्या साहित्याची वाहतूक करणाऱ्या अवजड 
वाहनांनी रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था केलेली असून , रस्ता 
दुरुस्तीचा निधी मिळविणेसाठी आवाज उठविणार असले बाबत पत्रकार 
परिषदेमध्ये वक्तव्य केले आहे . 

कृष्णा गावडे रा. शिगाव वाळवा यांनी शेळीपालन व्यवसायाकरिता 
मोरगिरी आंबेघर येथे जमीन खरेदी करुन शेड उभारले होते , ते 
शेड पवनचक्की कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी उध्वस्त केले, त्यातून वाद 
निर्माण होऊन कृष्णा गावडे यांस पिस्तूलचा धाक दाखवून जिवे 
मारण्याची धमकी देणेत आली. त्याबाबत कृष्णा गावडे यांनी सुझलॉन 
आणि रत्नागिरी विंड कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत 
अशी तक्रार इस्लामपूर न्यायालयात दाखल केली असून त्याबाबतचा 
अहवाल आष्टा पोलीसांनी देण्याचे आदेश इस्लामपूर न्यायालयाने 
केले आहेत. यातून पवनचक्की बंद आंदोलने होवून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
___ १० ) वाळू उपसा :- वाळू उपसा संदर्भात मनसे पदाधिकारी/ 
कार्यकर्ते यांचे कडून वेळोवेळी आंदोलन करणे बाबतचे इशारे देणेत 
येत आहेत . तसेच सध्या प्रशासनाकडून वाळू उपसा, वाळू साठे 
याबाबत कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष संघटना त्याबाबत 
नाराजी व्यक्त करीत आहेत . दिनांक २२ जुलै २०१३ रोजी वाळूचे 
ठेक्यांना मुदतवाढ देवू नये, वाळू उपशामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत 
आहे, त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई न केलेस दिनांक १५ ऑगस्टला 


तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा श्री . रणजित भोसले मनसे 
जिल्हाध्यक्ष यांनी दिला आहे. यातून कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण 
केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
___ ११ ) म. न. से. आंदोलने :- दिनांक ५ ऑगस्ट २०१३ रोजी पासून 
माण तालुक्यातील बंद केलेल्या चारा छावण्या पुन्हा सुरु कराव्यात 
या मागणीसाठी श्री . धैर्यशिल पाटील अध्यक्ष, मनसे माढा लोकसभा 
मतदार संघ व इतर २ हे दहिवडी तहसिलदार कार्यालयासमोर 
उपोषणास बसलेले आहेत. त्यांना पालकमंत्री सातारा जिल्हा मा . ना . 
श्री . शशिकांत शिंदे व प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देवूनही 
चारा छावण्या दिनांक १५ ऑगस्ट २०१३ नंतरही चालु ठेवण्याबाबत 
पावले उचलली जात असलेबाबत आंदोलन कर्त्यांना सुचित करणेत 
आले होते . तसेच सदरबाबत दिनांक १३ ऑगस्ट २०१३ रोजी मुंबई 
येथे होणारे मंत्री मंडळाचे बैठकीमध्ये याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात 
येणार असलेबाबत मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांना सांगुनही 
आंदोलनकर्ते यांनी दिले चिथावणीवरुन मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ते 
यांनी दहिवडी व वडुज पोलीस ठाणे हद्दीत रास्ता रोको तसेच 
एस. टी . बसेस फोडून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करुन का . व. 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केलेला आहे , तसेच सातारा शहर पोलीस 
ठाणे हद्दीत मनसे कार्यकर्ते यांनी बेकायदा जमाव जमवून घोषणाबाजी 
करुन जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश असतानाही त्याचे उल्लंघन 
केलेले आहे. तसेच दिनांक १२ ऑगस्ट २०१३ रोजी मनसे जिल्हाध्यक्ष 
रणजितसिंह भोसले व इतर ८ मनसे कार्यकर्ते यांनी जिल्हाधिकारी 
कार्यालयासमोर उभ्या असलेल्या सरकारी वाहनाचे घोषणाबाजी करत 
दहशत माजवून सरकारी वाहनाच्या काचा फोडून नुकसान केलेने 
सातारा शहर पोलीस ठाणेस मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांचेविरुद्ध 
गुन्हा दाखल करणेत आलेला आहे. तसेच मनसे पदाधिकारी व 
कार्यकर्ते यांचेकडून वेळोवेळी अचानकपणे आंदोलने केली जात असुन 
यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 

१२) टेबललॅन्ड पाचगणी :- पाचगणी येथील टेबललॅन्डवरील ८० 
एकरात घोडागाडी व्यवसायिकांना मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांनी 
प्रवेश बंदी केली असतानाही सध्या येथे स्थानिक नगराध्यक्ष, सर्व 
नगरसेवक तसेच मुख्याधिकारी यांचे दुर्लक्षामुळे घोडागाडी व्यवसायिक 
हे बंदी असाताना देखिल घोडागाडीचा व्यवसाय करीत आहेत. तसेच 
तेथील व्यावसायिकांनी पुन्हा व्यवसाय सुरु करणेसाठी नगरपालिकेला 
निवेदन दिले असुन त्याबाबत परवानगी मागितली आहे . त्यातून कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१३) पर्यटने स्थळे :- सातारा जिल्ह्यातील ठोसेघर , लिंगमळा , 
सज्जनगड, कासपठार , कोयनानगर येथील ओझर्डे धबधबा, महाबळेश्वर 
याठिकाणी राज्यातून तसेच परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात पर्यटक 
खाजगी वाहनाने येत असून त्यामुळे वाहनांची संख्या वाढून वाहतूकीची 
कोंडी निर्माण होत असते . तसेच सदर काळात स्थानिक नागरिकांना 
देखील दैनंदिन व्यवहारात व वाहतूकीस अडथळे निर्माण होतात 
त्यातूनच हुल्लडबाजी करणारे पर्यटक व स्थानिक यांचेमध्ये वादाचे 
वेळप्रसंगी भांडणे, मारामारी असे प्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१७७ 


१४ ) अतिक्रमणे :- फलटण शहर येथील शिरवळ - लोणंद - बारामती 
रस्ता चौपदरीकरण भुयारी मार्ग, मौजे पारगाव, ता. खंडाळा येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन पुनर्वसन संपादन मोजणीचे कामकाज इ. संदर्भात 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. तसेच बालाजी ट्रस्ट अध्यक्ष, श्री. राजेंद्र चोरगे यांनी प्रांत 
कार्यालय सातारा ते पोवई नाका या दरम्यान असणारी अतिक्रमणे 
काढावीत, आकार हॉटेल , साबळे पाटील पेट्रोल पंप तसेच डी. बी . 
कदम मार्केट यार्ड , एस. टी . स्टॅन्ड परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासनाने 
काढावीत नाहीतर २ महिन्यानंतर बालाजी ट्रस्टच्या वतीने आंदोलन 
करणे बाबतचा इशारा देणेत आलेला आहे . 

तसेच मा . आ . श्री. शिवेंद्रसिंह राजे यांचे घराचे चालू असलेले 
बांधकाम बेकायदेशीर आहे त्यासाठी मा . जिल्हाधिकारी व नगरपालिकेची 
परवानगी घेणेत आलेली नाही त्यामुळे त्यांचेवर कारवाई करावी 
याबाबत श्री. चंद्रशेखर चोरगे आक्रमक असून त्यांचे एकमेकांविरुद्ध 
बेकायदेशीर बांधकामाचे अनुषंगाने पत्रकबाजी सुरु आहे. त्या अनुषंगाने 
सातारा शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

१५) हातगेघर - महु धरणग्रस्त : - दिनांक ७ जुन २०१३ रोजी मा . 
आमदार शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांचे नेतृत्वात मा . जिल्हाधिकारी 
कार्यालय येथे महामोर्चा काढणेत आला होता. त्यावेळी जर प्रशासनाने 
२ महिन्यात प्रशासनाने धरणग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत योग्य निर्णय न 
घेतलेस तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा दिलेला होता . 
त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

१६ ) वांग मराठवाडी व इतर धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाबाबत :- डॉ . 
श्री . भारत पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक 
यांचे नेतृत्वात वांग- मराठवाडी व जिल्ह्यातील इतर धरणग्रस्तांच्या 
विविध मागण्यांचे अनुषंगाने मोर्चा काढणेत येऊन शासनाकडून 
धरणग्रस्तांच्या मागण्यांसंदर्भात योग्य ती भूमिका न घेतलेस दिनांक 
९ ऑगस्ट २०१३ रोजी सर्व धरणग्रस्त यांनी त्या त्या ठिकाणच्या 
धरणांमध्ये जलसमर्पन आंदोलन करणेत येवून मराठवाडी धरणाचे 
जलाशयामध्ये डॉ . भारत पाटणकर व वांग मराठवाडी धरणग्रस्त यांनी 
उतरुन आघाडी सरकार विरुद्ध संघर्ष तीव्र करुन सरकारला सत्तेतून 
घालविण्याची शपथ घेणेत आली. जिल्ह्यात होणाऱ्या सततच्या पावसामुळे 
धरणात मोठ्या प्रमाणात पाणी साठा केल्यास त्यास धरणग्रस्तांकडून 
पुन्हा: विरोध होण्याची शक्यता आहे . 

सध्या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन कारणावरुन डॉ . भारत पाटणकर 
यांचे व मेधा पाटणकर यांची संघटना यांच्या मध्ये वाद असून 
एकमेकांविरुद्ध पत्रकबाजी - वर्तमान पत्रात बातम्या देण्याचे कामकाज 
सुरु आहे. या अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न । 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
___ १७) धोम -बलकवडी धरण :- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेता पक्षाचे 
अध्यक्ष, श्री . राज ठाकरे तसेच ट्रक चालक संघटनेचे श्री . प्रकाश 
गवळी हे टोलनाक्यांचे विरुद्ध विधाने करीत असुन त्या अनुषंगाने 
म .न. से. कार्यकर्ते आक्रमक होत आहेत . निरापूल टोलनाका येथे 
स्थानिकांना टोल आकारु नये याकरिता शिवसेना पक्षाच्या वतीने 


आंदोलन करणेत आले आहे. त्या अनुषंगाने भविष्यात कोणताही कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

आनेवाडी टोल नाक्यावर पैसे मागितलेचे कारणावरुन बाळू खंदारे, 
राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शहर अध्यक्ष व त्याचे साथीदार यांचे विरुद्ध 
सातारा शहर व भुईंज पोलीस ठाणेस गुन्हे दाखल करणेत आलेले 
आहेत . तसेच बाळू खंदारे यांनी विकास शिंदे यांस जिवे मारण्याची 
धमकी दिलेमुळे त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

१८ ) सातारा नगरपालिका वाद :- सातारा नगरपालिकेमध्ये खा . 
उदयनराजे यांची सातारा विकास आघाडी व आ . शिवेंद्रराजे भोसले 
यांची नगरविकास आघाडी यांची संयुक्त सत्ता आहे. गेले ३ महिन्यापासून 
सातारा विकास आघाडीच्या सौ. सुजाता राजे महाडीक या नगराध्यक्षा 
म्हणून काम पाहत आहेत. साताऱ्यातील रस्ते, पाणी व इतर समस्यांबाबत 
वृत्त पत्रांमध्ये वेगवेगळ्या बातम्या येवू लागल्या आहेत . याची दखल 
घेवून जनतेच्या तक्रारी सोडवण्यास प्रारंभ केला आहे. यावरुन दोन्ही 
आघाड्यांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होवू पहात आहे. तसेच 
कर्तव्य स्वयंरोजगार संघटनेची बनावट कागदपत्रे तयार करुन नगरपालिकेचे 
टेंडर घेवून शासनाचे व नगरपालिकेचे लाखो रुपयांची फसवणूक केले 
बाबत सतिश शंकरराव सुर्यवंशी रा . बुधवार पेठ सातारा, संस्थापक 
कर्तव्य स्वयंरोजगार संघटना व शिवदास साखरे नगरपालिका आरोग्य 
अधिकारी यांचे विरुद्ध सातारा शहर पोलीस ठाणेस गुन्हा दाखल 
करणेत आला आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१९ ) शिवसेना आंदोलनात्मक कार्यक्रम इशारा :- खंडाळा प्राथमिक 
आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कोरडे यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष 
व हलगर्जीपणा केल्यामुळे धावडवाडी ता. खंडाळा येथील राजेंद्र गेनबा 
यादव या शेतकरी युवकाचा मृत्यू होवून त्याचा संसार उघड्यावर 
पडला आहे असे असताना प्रशासन यादव यांना न्याय मिळवून देण्याचे 
सोडून सदरचे प्रकरण दडपण्याचे प्रकरण दडपण्यासाठी प्रयत्नशील 
आहे. दिनांक १५ ऑगस्ट २०१३ पूर्वी डॉ. कोरडे यांचेवर कठोर 
कारवाई न झालेस शिवसेना खंडाळा तालुक्याचे वतीने निषेध मोर्चा/ 
धरणे उपोषण आदी मार्गाने शिवसेना स्टाईलने व्यापक आंदोलन 
करणेचा इशारा शिवसेना खंडाळा तालुका उप प्रमुख श्री . गणेश 
जाधव यांनी दिलेला आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२० ) ज्येष्ठ नागरिक मोर्चा :- माऊली ज्येष्ठ नागरीक संघ लोणंद 
यांचे वतीने त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी व प्रलंबित असणारे प्रश्नांचे 
सोडवणूकीसाठी ज्येष्ठ नागरीक संघाचे अध्यक्ष श्री. चंद्रकांत घोरपडे 
यांचे नेतृत्वाखाली दिनांक १६ ऑगस्ट २०१३ रोजी खंडाळा शिवाजी 
चौक ते तहसील कार्यालय खंडाळा असे मोर्चाने जावून निदर्शने करुन 
निवेदन देणार आहेत . त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२१ ) शंखनाद आंदोलन : - सातारा नगरपालिकेच्या वतीने करण्यात 
आलेली निकृष्ट दर्जाचे कामांची चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई 
करावी, व जिल्ह्यातील रिक्त असणारी पोलीस पाटील पदे तात्काळ 
भरावीत अन्यथा दिनांक १५ ऑगस्ट २०१३ रोजी स्वातंत्र्यदिनी भाजपा 


१७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


युवा मोर्चाचे वतीने जिल्हाध्यक्ष श्री . सुनिल काळेकर यांचे नेतृत्वात 
शंखनाद आंदोलन करणेचा इशारा दिलेला आहे. त्या अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 

२२) लाक्षणिक धरणे आंदोलन/ उपोषण : - सातारा जिल्ह्यातील 
नियमबाह्य व बोगस शिक्षा पत्रिकांची चौकशी करावी व नियमबाह्य शिधा । 
पत्रिका देणारे अधिकारी आणि आधारकार्ड नोंदणी प्रक्रिये मध्ये पैसे 
घेणारे संबंधितांवर कारवाई न झालेस दिनांक २१ ऑगस्ट २०१३ 
रोजी पासून भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास चे वतीने 
जिल्हाध्यक्ष श्री . संदीप विठ्ठल जगताप यांचे नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी 
कार्यालय सातारा येथे धरणे आंदोलन/ उपोषण छेडण्याचा इशारा 
देण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२३ ) रास्ता रोको :- देगांव ता. वाई येथील ग्रामस्थांनी देगांव ते 
भुईज या रस्त्यावरील पडलेले खड्डे बुजवावेत , एस. टी . बसेसची 
सोय वेळेत करुन ग्रामस्थांच्या अडचणी १५ दिवसांत दूर कराव्यात 
अन्यथा महामार्गावर रास्ता रोको करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी 
सातारा यांना निवेदनाव्दारे दिलेला आहे. तसेच जिल्ह्यात ठिकठिकाणी 
एस. टी . बस येत नाहीत व वेळेवर पोहचत नाहीत इत्यादी 
कारणावरुन रास्ता रोको होत आहे. यातून कोणताही कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२४ ) उरमोडी , पाणीप्रश्न :- उरमोडी, कण्हेरचे पाणी औंधसह 
१६ गावांचा पाणीप्रश्न सुटेपर्यंत दरमहा आंदोलन करण्याचा इशारा 
राजवैभव प्रतिष्ठानचे व शेती पाणी आंदोलन समितीचे अध्यक्ष, श्री . 
दत्तात्रय जगदाळे यांनी दिला आहे. पाणी प्रश्न कोणत्याही कार्यवाहीला 
सुरुवात झालेली नसल्याने शासनाला जागे करणेसाठी ५ सप्टेंबर 
२०१३ रोजी वडुज तहसिलदार कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात 
येईल असा इशारा दिलेला आहे. तसेच १५ दिवसाचे आत मुख्यमंत्र्यांनी 
राज्यपालाची भेट घडवून न आणलेस कराड येथील यशवंतराव 
चव्हाण यांच्या समाधीसमोर २६ सप्टेंबर २०१३ रोजी १६ गावातील 
नागरिक आत्मक्लेश आंदोलन करणार असल्याबाबतचे इशारे दिलेले 
आहेत . 

उरमोडी धरणाचे पाणी पारगाव तलावात पूर्ण क्षमतेने व तलाव पूर्ण 
भरेपर्यंत पाणी सोडावे अन्यथा पुसेसावळी, पारगाव , गोरेगाव , वांगी , 
वडगाव, वडी व कळंबी ग्रामस्थांचे वतीने तीव्र आंदोलन केले जाईल 
असा इशारा त्या गावचे सरपंच व ग्रामस्थांनी दिलेला आहे. त्याअनुषंगाने 
कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 

२५ ) राष्ट्रवादी काँग्रेस इशारा :- दिनांक ९ जुलै २०१३ रोजी 
कराड ते चिपळुन रोडवर संगमनगर धक्का, ता . पाटण या ठिकाणी 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी सभापती श्री . मारुती लक्ष्मण गुरव, श्री . 
राजाभाऊ शेलार उप सभापती पंचायत समिती पाटण यांचे नेतृत्वात 
संगमनगर धक्का ता. पाटण येथील नविन पुल बांधणेसाठी शासनाने 
२०१२- १३ चे अंदाज पत्रकात १२ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी मंजुर 
केला आहे. परंतु संगमनगर धक्का पुलाची अद्याप पर्यंत निविदा 
काढण्यात आली नाही , शासनाने ज्या ठिकाणी पुल बांधण्यासाठी 
मंजुरीदिलेली आहे त्याच ठिकाणी पुल बांधावा या मागणीसाठी रास्ता 


रोको आंदोलन करुन उप अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग पाटण 
यांना निवेदन देवून १५ ऑगस्ट पर्यंत जर निविदा निघाल्या नाही तर 
पुन्हा एकत्र येवून आत्मदहन करणेचा इशारा दिलेला आहे. संगमनगर 
धक्का पुल संदर्भात राष्ट्रीय काँग्रसे व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये 
श्रेयवाद सुरु असुन त्या अनुषंगाने भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२६ ) सातारा हद्दवाढ :- सन २०१२- १३ या गळीत हंगामामध्ये 
साखर कारखान्यांना घातल्या ऊसाला अद्याप पर्यंत दुसरा हप्ता 
जाहीर केलेला नाही . सातारा कृषी उत्पन्न समिती गाळे प्रकरणी व 
बनावट बियाणे प्रकरणी शेतकरी संघटनांचे आंदोलन केले जाणार 
आहे . या अनुषंगाने शेतकरी संघटनेच्या वतीने कोणत्याही स्वरुपाचे 
आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
__ वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखला जावा यासाठी 
संपूर्ण जिल्ह्यात मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) न्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक झाले आहे आणि , 

ज्याअर्थी, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१३ ते २७ ऑगस्ट २०१३ या 
काळात जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखणेसाठी दिनांक १४ ऑगस्ट 
२०१३ चे ०० . ०० वाजलेपासून ते दिनांक २७ ऑगस्ट २०१३ चे 
२४ .०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७(३)/ १३५ अन्वये शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी 
करणे आवश्यक झाले आहे. तसेच सदर आदेशातून दरम्यानचे 
कालावधीत साजरे होणारे सण , उत्सव व यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रमांना 
मु . पो . अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१ )(३)/ १३५ चे आदेशामधुन 
वगळणेत यावेत . त्याचप्रमाणे ज्या लोकांना प्रस्तुत आदेशा अंतर्गत 
शांततेच्या मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचे 
असेल त्यावेळी त्यांना संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी, किंवा 
पोलीस अधिक्षक सातारा यांची अनुमती घेतल्यास त्यांना हा आदेश 
लागू होणार नाही अशी माझी खात्री झाली आहे . 
___ त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
सातारा मला असलेल्या अधिकारा अन्वये मुंबई पोलिस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ ( १)(३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी 
आदेश व संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा व कार्यक्रम वगळून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये जमावबंदी 
आदेश दिनांक १४ ऑगस्ट २०१३ चे ०० . ०० वाजलेपासून ते दिनांक 
२७ ऑगस्ट २०१३ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई 
पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)( ३ ) अन्वये शस्त्र बंदी व 
जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे . 
वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई आहे . 

अ ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , सुया , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे . 

ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 

क) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यारे किंवा 
साधने बरोबर नेणे , जमा किंवा तयार करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१७९ 


ड ) व्यक्तीची अगरे प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 
इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाजवणे , 
सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची शांतता 
धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव 
सोंग आणणे अशी चित्र चिन्ह फलक - अगर इतर कोणताही जिन्नस 
वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार करणे . 

अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ 
किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही 
पोलिस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ 
किंवा अस्त्र त्याच्या पासुन जप्त केले जाणेस पात्र असेल आणि अशा 
त -हेने धरलेली वस्तु स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा 
होईल . पोटकलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक 
सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणूकीस वरील 
कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) मधील या 
हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमुद केलेल्या इसमाना लागू होणार 
नाहीत . 

६) शासनाची सेवा करणारे किंवा करणेच्या कामी ज्यांच्या वरीष्ठांनी 
निर्दिष्ट केलेवरुन अगत त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ 
मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तु धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 

७) ज्यांना ज्यांना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणावरुन जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यानी लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती . 

८ ) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 

९ ) ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजया करावयाचा असेल त्यावेळी पोलीस अधिक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलिस अधिकारी, यांची आगावू परवानगी घेतली असेल तर त्यांना 
सदरचा आदेश लागू होणार नाही . 

१० ) शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०१४ चे अनुषंगाने 
परिस्थितीनुरुप आवश्यक असलेल्या व ज्या ज्या बाबीसाठी परवानगी 
घेतली असेल तर त्यास सदरचा आदेश लागु होणार नाही. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १३ ऑगस्ट 
२०१३ रोजी काढण्यात आला आहे. 
सातारा , १३ ऑगस्ट २०१३. 


प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२) श्रीकृष्ण जयंती :- दिनांक २८ ऑगस्ट २०१३ रोजी सर्वत्र 
श्रीकृष्ण जयंती साजरी होणार आहे. सदर अनुषंगाने कोणताही 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 

३) गोपाळकाला :- दिनांक २९ ऑगस्ट २०१३ रोजी सर्वत्र 
गोपाळकाला/ दहिहंडी हा सण साजरा केला जाणार आहे . दहिहंडी 
कार्यक्रमामध्ये जास्तीत जास्त तरुणांचा समावेश असतो. दहिहंडी 
फोडण्याचे वगैरे कारणावरुन त्यांचेमध्ये वाद होवून कोणताही कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

४ ) गणेशोत्सव : - दिनांक ९ सप्टेंबर २०१३ रोजी पासून सर्वत्र 
गणेशोत्सव हा सण मोठ्या प्रमाणात साजरा करणेत येणार आहे. 
सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 

५ ) मलकापूर नगरपंचायत निवडणूक :- मलकापूर ता. कराड 
सार्वत्रिक नगरपंचायत निवडणूक जाहीर झाली असून दिनांक १ 
सप्टेंबर २०१३ रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून दिनांक २ 
सप्टेंबर २०१३ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया होणार आहे. मलकापूर 
नगरपंचायत निवडणूक अनुषंगाने सदर कालावधीमध्ये कोणताही 
अनुचित प्रकार घडणेची शक्यता नाकारता येत नाही . 

६ ) राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ चे सहा पदरीकरण :- राष्ट्रीय 
महामार्गालगतच्या गावांमधील ग्रामस्थ व शेतकरी यांनी त्यांच्या विविध 
मागण्यांच्या अनुषंगाने सहापदरीकरणाचे कामबंद करणेकरिता यापूर्वी 
विविध आंदोलने केलेली आहेत . 

दिनांक १२ ऑगस्ट २०१३ रोजी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरर कंपनीचे 
विरोधात शिंदेवाडी , शिरवळ, खंडाळा या तालुक्यातील ग्रामस्थ व 
शेतकऱ्यांनी गेले चार वर्ष वरीष्ठ पातळीवर संबंधित अधिकाऱ्यांशी 
पत्रव्यवहार करुनही कोणतीही दखल घेत नसलेने मागण्या मान्य 
होईपर्यंत सहा पदरीकरणाचे काम होवू देणार नाही असा इशारा 
प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिलेला आहे . सहापदरीकरणामध्ये येणारा देशभक्त 
कै . किसनवीर यांचा पुतळा त्याच ठिकाणी मागे सरकवून स्थलांतरीत 
करावा व स्मारकाला धक्का पोहचू नये अशी मागणी कवठे मा . वाई 
येथील ग्रामस्थांनी केली आहे. दिनांक १३ ऑगस्ट २०१३ रोजी पुणे 
बेंगलोर महामार्ग सहा पदरीकरणाचे काम रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ही 
कंपनी स्थानिकांना न जुमानता काम करीत असलेने सहा पदरीकरणाचे 
काम रोखण्याचा इशारा आम . मकरंद पाटील यांनी दिलेला आहे . 

तसेच सध्या सुरु असलेले सहा पदरीकरण तयार केलेले 
डाव्हर्शन , रस्त्यांची दुरावस्था झाल्याने त्यातून आंदोलने होऊन त्या 
अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

७) कराड शहर विमानतळ विस्तारवाढ :- कराड शहर विमानतळ 
विस्तारीकरण करणेकरिता भूमिअभिलेख व महसूल प्रशासनाकडून 
विमानतळ विस्तारीकरण बाधित होणारे जागेची मोजणी झाली असून , 
त्या अनुषंगाने डॉ . श्री . भारत पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष 
व राष्ट्रीय संघटक , तसेच विमानतळ विस्तारीकरण विरोधी कृती 


अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सातारा यांजकडून 

आदेश ( एक्स -५५४६ ते ५५४८ ) 
क्रमांक /डिसी/ एमएजी/२/ कावि / २३७१/ सन २०१३ - ज्याअर्थी, पोलीस 
अधिक्षक सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 
१) श्रावण मास :- दिनांक ७ ऑगस्ट २०१३ रोजी पासून श्रावण महिना 
सुरु होत असून संपूर्ण श्रावण महिन्यात सोमवार व शनिवार अनुक्रमे 
महादेव व मारुती मंदिरामध्ये दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते . 
सदर कालावधीत कोणताही अनुचित प्रकार अगर कायदा व सुव्यवस्थेचा 


१८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


समिती अध्यक्ष श्री. अशोक थोरात यांचा कराड विमानतळ विस्तारीकरणास 
तीव्र विरोध आहे . दिनांक १४ ऑगस्ट २०१३ रोजी कराड शेती उत्पन्न 
बाजार समिती कराड उप सभापती श्री . सुनिल पाटील यांनी भैरवनाथ 
पाणी पुरवठा संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये डॉ . श्री . भारत 
पाटणकर यांनी विमानतळ विस्तारीकरणात लुडबुड करु नये असे 
वक्तव्य केलेले आहे , तसेच दिनांक २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी कराड 
येथे वारुंजी, केसे, पाडळी व मुंढे या गावातील पिडीत शेतकरी व 
ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत शेतकरी मेळावा संपन्न झाला त्यावेळी डॉ . 
भारत पाटणकर यांनी मरण पत्करावे लागले तरी चालेल आता माघार 
घ्यायची नाही, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवू असे 
वक्तव्य केले. विमानतळ विस्तारीकरणावरुन अंतर्गत वाद निर्माण झाला 
असून सदर आंदोलनाला राजकिय स्वरुप प्राप्त होत आहे. त्यामध्ये 
जिल्ह्यातील २ प्रमुख पक्षांमधील नेत्यांमध्ये वाद निर्माण होण्याची 
शक्यता आहे . त्यातून आंदोलने होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

८ ) पवनचक्क्या आंदोलन :- पवनचक्की संदर्भात सणबुर ता . 
पाटण, येथील शेतकरी मेळावा दरम्यान दिवाळीपर्यंत भाडेपट्टा सुरु 
न झालेस पवनचक्की आंदोलन अधिक तीव्र करणेत येईल असा 
इशारा डॉ . श्री . भारत पाटणकर यांनी दिलेला आहे . तसेच माजी 
आमदार श्री. शंभुराजे देसाई यांनी पवनऊर्जा कंपन्यांकडून सुरु 
असलेल्या प्रकल्प उभारण्याच्या साहित्याची वाहतूक करणाऱ्या अवजड 
वाहनांनी रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था केलेली असून , रस्ता 
दुरुस्तीचा निधी मिळविणेसाठी आवाज उठविणार असले बाबत पत्रकार 
परिषदेमध्ये वक्तव्य केले आहे. यातून पवनचक्की बंद आंदोलने होवून 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 

९) वाळू उपसा :- वाळू उपसा संदर्भात मनसे पदाधिकारी/ कार्यकर्ते 
यांचे कडून वेळोवेळी आंदोलन करणे बाबतचे इशारे देणेत येत 
आहेत . तसेच सध्या प्रशासनाकडून वाळू उपसा, वाळू साठे याबाबत 
कारवाई करणेत येत असलेने काही पक्ष संघटना त्याबाबत नाराजी 
व्यक्त करीत आहेत. यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१० ) टेबललॅन्ड पाचगणी :- पाचगणी येथील टेबललॅन्डवरील ८० 
एकरात घोडागाडी व्यवसायिकांना मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांनी 
प्रवेश बंदी केली असतानाही सध्या तेथे स्थानिक नगराध्यक्ष, सर्व 
नगरसेवक तसेच मुख्याधिकारी यांचे दुर्लक्षामुळे घोडागाडी व्यवसायिक 
हे बंदी असताना देखिल घोडागाडीचा व्यवसाय करीत आहेत. त्यातून 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 

११) पर्यटने स्थळे :- सातारा जिल्ह्यातील ठोसेघर , लिंगमळा, 
सज्जनगड , कासपठार , कोयनानगर येथील ओझर्डे धबधबा, महाबळेश्वर 
याठिकाणी राज्यातून तसेच परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात पर्यटक 
खाजगी वाहनाने येत असून त्यामुळे वाहनांची संख्या वाढून वाहतूकीची 
कोंडी निर्माण होत असते. तसेच सदर काळात स्थानिक नागरिकांना 
देखील दैनंदिन व्यवहारात व वाहतूकीस अडथळे निर्माण होतात 
त्यातूनच हुल्लडबाजी करणारे पर्यटक व स्थानिक यांचेमध्ये वादाचे 


वेळप्रसंगी भांडणे, मारामारी असे प्रसंग निर्माण होण्याची झालेने 
महाबळेश्वर पोलीस ठाणेस गुन्हे दाखल झालेले आहेत . त्यातून 
भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 
___ १२ ) अतिक्रमणे : - फलटण शहर येथील शिरवळ - लोणंद-बारामती 
रस्ता चौपदरीकरण भुयारी मार्ग, मौजे पारगाव, ता . खंडाळा येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन पुनर्वसन संपादन मोजणीचे कामकाज इ. संदर्भात 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . तसेच बालाजी ट्रस्ट अध्यक्ष, श्री . राजेंद्र चोरगे यांनी प्रांत 
कार्यालय सातारा ते पोवई नाका या दरम्यान असणारी अतिक्रमणे 
काढावीत , आकार हॉटेल , साबळे पाटील पेट्रोल पंप तसेच डी. बी. 
कदम मार्केट यार्ड, एस. टी. स्टॅन्ड परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासनाने 
काढावीत नाहीतर २ महिन्यानंतर बालाजी ट्रस्टच्या वतीने आंदोलन 
करणे बाबतचा इशारा देणेत आलेला आहे . 

तसेच मा . आ . श्री . शिवेंद्रसिंह राजे यांचे घराचे चालू असलेले 
बांधकाम बेकायदेशीर आहे त्यासाठी मा . जिल्हाधिकारी व नगरपालिकेची 
परवानगी घेणेत आलेली नाही त्यामुळे त्यांचेवर कारवाई करावी 
याबाबत श्री . चंद्रशेखर चोरगे आक्रमक असून त्यांचे एकमेकांविरुद्ध 
बेकायदेशीर बांधकामाचे अनुषंगाने पत्रकबाजी सुरु आहे. त्या अनुषंगाने 
सातारा शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

१३) हातगेघर - महु धरणग्रस्त :- मा . आमदार शिवेंद्रसिंह राजे 
भोसले यांचे नेतृत्वात मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे महामोर्चा 
काढणेत आला होता . त्यावेळी जर प्रशासनाने २ महिन्यात प्रशासनाने 
धरणग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत योग्य निर्णय न घेतलेस तीव्र आंदोलन 
छेडले जाईल असा इशारा दिलेला होता. त्या अनुषंगाने कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१४ ) वांग मराठवाडी व इतर धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाबाबत :- डॉ . 
श्री . भारत पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक 
यांचे नेतृत्वात वांग -मराठवाडी व जिल्ह्यातील इतर धरणग्रस्तांच्या 
विविध मागण्यांचे अनुषंगाने मोर्चा काढणेत येऊन शासनाकडून 
धरणग्रस्तांच्या मागण्यांसंदर्भात योग्य ती भूमिका न घेतलेस दिनांक 
९ ऑगस्ट २०१३ रोजी सर्व धरणग्रस्त यांनी त्या त्या ठिकाणच्या 
धरणांमध्ये जलसमर्पन आंदोलन करणेत येवून मराठवाडी धरणाचे 
जलाशयामध्ये डॉ . भारत पाटणकर व वांग मराठवाडी धरणग्रस्त यांनी 
उतरुन आघाडी सरकार विरुद्धचा संघर्ष तीव्र करुन सरकारला 
सत्तेतून घालविण्याची शपथ घेणेत आली. तसेच जो पर्यंत सरकारने 
दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन होत नाही तो पर्यंत तीव्र आंदोलन 
करणार असलेबाबत डॉ . भारत पाटणकर यांनी दिलेला आहे. सध्या 
धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन कारणावरुन डॉ . भारत पाटणकर यांचे संघटना 
व मेधा पाटकर यांची संघटना यांच्या मध्ये वाद असून एकमेकांविरुद्ध 
पत्रकबाजी - वर्तमानपत्रात बातम्या देण्याचे कामकाज सुरु आहे. या 
अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता ना कारता येत नाही. 
१५) उत्तरमांड प्रकल्प : - श्री . पंढरीनाथ एकावडे अध्यक्ष स्वाभिमानी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


१८१ 


शेतकरी संघटना पाटण तालुका यांनी खासदार श्री . राजु शेट्टी, श्री . 
शंभूराज देसाई व श्री . पंजाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वात धरणग्रस्तांचे 
विविध मागण्यांसाठी जोपर्यंत शेवटच्या धरणग्रस्ताला न्याय मिळत नाही 
तोपर्यंत शासनाशी लढा सुरु ठेवणार असलेबाबत इशारा प्रसिध्दी 
पत्रकांद्वारे दिलेला आहे . 

१६ ) टोलनाका : - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष, श्री . 
राज ठाकरे तसेच ट्रक चालक संघटनेचे श्री . प्रकाश गवळी हे 
टोलनाक्यांचे विरुद्ध विधाने करीत असुन त्या अनुषंगाने म. न . से . 
कार्यकर्ते आक्रमक होत आहेत. निरापूल टोलनाका येथे स्थानिकांना 
टोल आकारु नये याकरिता शिवसेना पक्षाच्या वतीने आंदोलन करणेत 
आले आहे. त्या अनुषंगाने भविष्यात कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

आनेवाडी टोल नाक्यावर पैसे मागितलेचे कारणावरुन बाळू खंदारे , 
राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शहर अध्यक्ष व त्याचे साथीदार यांचे विरुद्ध 
सातारा शहर व भुईंज पोलीस ठाणेस गुन्हे दाखल करणेत आलेले 
आहेत. दिनांक २३ ऑगस्ट २०१३ रोजी विकास शिंदे यांची चारचाकी 
गाडीची काच बांधकाम भवन सातारा येथे अज्ञात आरोपीने फोडलेचे 
कारणावरुन सातारा शहर पोलीस ठाणेस अदखलपात्र गुन्हा दाखल 
आहे. तसेच बाळू खंदारे यानी विकास शिंदे यांस जिवे मारण्याची 
धमकी दिलेमुळे त्यातुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

१७) उरमोडी, पाणीप्रश्न :- उरमोडी, कण्हेरचे पाणी औंधसह 
१६ गावांचा पाणीप्रश्न सुटेपर्यंत दरमहा आंदोलन करण्याचा इशारा 
राजवैभव प्रतिष्ठानचे व शेती पाणी आंदोलन समितीचे अध्यक्ष, श्री . 
दत्तात्रय जगदाळे यांनी दिला आहे. तसेच दिनांक २६ ऑगस्ट २०१३ 
रोजी पासून महामोर्चा जनजागृतीसाठी १६ गावांपैकी दररोज एका 
गावांमध्ये बैठकीचे आयोजन केलेले आहे. व १ सप्टेंबर २०१३ रोजी 
औंध येथे बैठकीचे आयोजन केले आहे. उरमोडी धरणाचे पाणी 
पारगाव तलावात पुर्ण क्षमतेने व तलाव पुर्ण भरेपर्यंत पाणी सोडावे 
अन्यथा पुसेसावळी, पारगाव , गोरेगाव , वांगी, वडगाव, वडी व कळंबी 
ग्रामस्थांचे वतीने तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा त्या गावचे 
सरपंच व ग्रामस्थांनी दिलेला आहे. त्याअनुषंगाने कोणताही कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१८ ) पाणी प्रश्न :- माजी आ . डॉ . श्री . दिलीप येळगांवकर यांची 
राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली असुन त्यांनी जिल्ह्यातील 
पाणी प्रथम जिल्ह्यात मिळाले पाहिजे त्यासाठी आजपर्यंत भांडत आलो 
आहे. पाणी प्रश्नाबाबत आंदोलनाचा बाणा तोच राहील असा ठाम 
निर्धार केला असुन त्याअनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१९ ) म. न. से. आंदोलने :- माण तालुक्यातील बंद केलेल्या चारा 
छावण्या समाधानकारक पाऊस पडेपर्यंत सुरु राहाव्यात या मागणीसाठी 
म. न. से. च्या वतीने वेळोवेळी आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत असतात . 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१३ पर्यंत शासनाने चारा छावण्या चालू 
ठेवणेसाठी मुदतवाढ दिलेली आहे. मात्र मनसे त्यांचे मागणीवर ठाम 
आहे. चारा छावणी संदर्भात मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांचेकडून 
वेळोवेळी अचानकपणे आंदोलने केली जात असुन यातून कायदा व 


सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२० ) दुष्काळ अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा जिल्ह्यातील फलटण, 
खटाव , माण व कोरेगाव या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ असल्याने त्या 
ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा होत आहे. सध्या पावसाळा सुरु 
असुन दुष्काळी पट्ट्यामध्ये काही ठिकाणी पाऊस पडलेला आहे व 
काही ठिकाणी पडलेला नाही . मात्र सर्वत्र पाऊस समाधान कारक इ 
पाला आहे असे गृहीत धरुन काही ठिकाणच्या चारा छावण्या बंद 
करण्याची प्रक्रिया चालू झालेली आहे . सदरच्या चारा छावण्या 
समाधानकारक व पुरेसा पाऊस होईपर्यंत बंद करु नयेत अशी 
दुष्काळी पट्ट्यातील लोकांची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत छावण्या/ 
पाण्याचे टँकर बंद केलेस त्यावरुन आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

२१) सातारा शहर पाणी प्रश्न : - सध्या सातारा शहरामध्ये पाणी 
पुरवठ्याच्या जलवाहिन्या जोडण्याचे काम सुरु असुन पावसाळ्यात 
कृत्रीम पाणी टंचाई निर्माण झालेली आहे . त्या बाबत सातारा 
शहरातील नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात असून वेळोवेळी 
विविध पक्ष संघटनांकडून नगरपालिकेवर मोर्चा काढणे बाबतचे इशारे 
देत आहेत. सदरचा पाणी प्रश्न कायम राहिल्यास त्या अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 

२२) सातारा नगरपालिका वाद :- सातारा नगरपालिकेमध्ये खा . 
उदयनराजे यांची सातारा विकास आघाडी व आ . शिवेंद्रराजे भोसले 
यांची नगरविकास आघाडी यांची संयुक्त सत्ता आहे. गेले ३ महिन्यापासून 
सातारा विकास आघाडीच्या सौ. सुजाता राजे महाडीक या नगराध्यक्षा 
म्हणून काम पाहत आहेत. साताऱ्यातील रस्ते , पाणी व इतर समस्यांबाबत 
वृत्त पत्रांमध्ये वेगवेगळ्या बातम्या येवू लागल्या आहेत. याची दखल 
घेवून जनतेच्या तक्रारींचे निवारण करणेसाठी आ . शिवेंद्रराजे भोसले 
यांनी नगरपालिकेमध्ये दररोज २ तास थांबून जनतेच्या तक्रारी 
सोडविण्यास प्रारंभ केला आहे. यावरुन दोन्ही आघाड्यांमध्ये तणावाचे 
वातावरण निर्माण होवू पहात आहे. तसेच कर्तव्य स्वयंरोजगार 
संघटनेची कागदपत्रे तयार करुन नगरपालिकेचेटेंडर घेवून शासनाचे 
व नगरपालिकेचे लाखो रुपयांची फसवणूक केले बाबत कागदपत्रे करुन 
नगरपालिकेचे टेंडर घेवून शासनाचे व नगरपालिकेचे लाखो रुपयांची 
फसवणूक केले बाबत सतिश शंकरराव सुर्यवंशी रा. बुधवार पेठ 
सातारा , संस्थापक कर्तव्य स्वयंरोजगार संघटना व शिवदास साखरे 
नगरपालिका आरोग्य अधिकारी यांचे विरुद्ध सातारा शहर पोलीस 
ठाणेस गुन्हा दाखल करणेत आला आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२३ ) डॉ . नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येच्या अनुषंगाने विविध 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम :- अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ . 
नरेंद्र दाभोळकर यांची पुणे येथे अज्ञात मारेकाऱ्यांनी गोळ्या घालून 
हत्या केली आहे . सदर घटनेचा निषेध म्हणून सर्व सामाजिक 
संस्थांचे वतीने विविध प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालु आहेत. 
तसेच सदर हत्याकांडातील आरोपींना अद्यापी अटक झालेली नाही . 
त्यांना त्वरीत अटक करावी तसेच जादूटोणा विरोधी कायदा त्वरित 
अमलात आणावा या मागणीसाठी विविध संस्था , पक्ष सामाजिक संस्थांचे 


१८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


वतीने आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालु आहेत . त्या अनुषंगाने कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२४ ) लाक्षणिक धरणे आंदोलन/ उपोषण : - सातारा जिल्ह्यातील 
नियमबाह्य व बोगस शिधा पत्रिकांची चौकशी करावी व नियमबाह्य शिधा 
पत्रिका देणारे अधिकारी आणि आधारकार्ड नोंदणी प्रक्रिये मध्ये पैसे 
घेणारे संबंधितांवर कारवाई न झालेस भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन 
न्यास चे वतीने जिल्हाध्यक्ष श्री . संदीप विठ्ठल जगताप यांचे नेतृत्वाखाली 
जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा येथे धरणे आंदोलन / उपोषण छेडण्याचा 
इशारा देण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२५ ) विद्यार्थी रास्तारोको : - सध्या शाळा कॉलेजचे दिवस सुरु 
आहेत. खेडोपाड्यातून अनेक विद्यार्थी शाळा कॉलेजसाठी येत आहेत. 
मात्र काही गावांचे मार्गावर एस. टी . बसेस वेळेवर जात नाहीत . 
बसेसची संख्या अपुरी आहे , लांब पल्ल्याच्या किंवा इतर बसेस बस 
थांब्यावर थांबत नाही व या व इतर कारणाने विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची 
भावना होवून जिल्ह्यात कोठे ना कोठे बसेस रोकून रास्ता रोको 
करणेचे प्रकार चालु आहेत. यातून कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचे 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२६) शेतकरी मेळावा :- दिनांक १८ ऑगस्ट २०१३ रोजी दहिवडी 
पोलीस ठाणे हद्दीत मलवडी ता . माण येथे राष्ट्रीय काँग्रेस यांचे वतीने 
शेतकरी मेळावा आयोजित केला होता . तसेच त्याच दिवशी राष्ट्रवादी 
काँग्रेस यांचे वतीने सुध्दा मलवडी गावी शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन 
करणेत आले होते. त्यावेळी मलवडी गावी राष्ट्रीय काँग्रेस व 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचे कार्यकर्ते यांच्यामध्ये तणावाचे वातावरण 
निर्माण झालेले होते . सध्या दोन्ही पक्षाचे वतीने शेतकरी मेळावा पुन्हा 
घेण्याचे प्रयोजन असुन त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२७ ) विश्व हिंदू परिषदेची यात्रा थांबविल्याने आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
:- विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने वतीने आयोध्या येथे काढलेली 
परिक्रमा यात्रा शासनाचे वतीने थांबविण्यात आलेली आहे . सातारा 
जिल्ह्यात या अनुषंगाने शासनाचा निषेध /धिक्कार करणेसाठी विश्व 
हिंदू परिषद व बजरंग दल यांचे वतीने विविध प्रकारची आंदोलने / 
निदर्शने होण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने कोणताही कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२८ ) शेतकरी संघटना आंदोलन:- सन २०१२-१३ या गळीत हंगामामध्ये 
साखर कारखान्यांना घातलेल्या ऊसाला अद्याप पर्यंत दुसरा हप्ता 
जाहीर केलेला नाही. तरी तो २०० रुपये प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या 
खात्यावर जमा करावा. या अनुषंगाने शेतकरी संघटनेच्या वतीने 
कोणत्याही स्वरुपाचे आंदोलन केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखला जावा यासाठी 
संपूर्ण जिल्ह्यात मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक झाले आहे आणि , 
ज्याअर्थी, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१३ ते १० सप्टेंबर २०१३ या 


काळात जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखणेसाठी दिनांक २८ ऑगस्ट 
२०१३ चे ०९ . ०० वाजलेपासून ते दिनांक १० सप्टेंबर २०१३ चे 
२४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७(३)/१३५ अन्वये शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी 
करणे आवश्यक झाले आहे. तसेच सदर आदेशातून दरम्यानचे 
कालावधीत साजरे होणारे सण , उत्सव व यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रमांना 
मु . पो . अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३)/१३५ चे आदेशामधुन 
वगळणेत यावेत . त्याचप्रमाणे ज्या लोकांना प्रस्तुत आदेशा अंतर्गत 
शांततेच्या मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचे 
असेल त्यावेळी त्यांना संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी, किंवा 
पोलीस अधिक्षक सातारा यांची अनुमती घेतल्यास त्यांना हा आदेश 
लागू होणार नाही अशी माझी खात्री झाली आहे. 
__ त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख , अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
सातारा मला असलेल्या अधिकारा अन्वये मुंबई पोलिस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी 
आदेश व संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा व कार्यक्रम वगळून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये जमावबंदी 
आदेश दिनांक २८ ऑगस्ट २०१३ चे ०९ . ०० वाजलेपासून ते दिनांक 
१० मार्च २०१३ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई 
पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १)( ३) अन्वये शस्त्र बंदी व 
जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे . 
___ वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई आहे . 

अ ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , बंदुका, सुया , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे. 

ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 

क) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यारे किंवा 
साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार करणे. 

ड) व्यक्तीची अगरे प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 

इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाजवणे, 
सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची शांतता 
धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव 
सोंग आणणे अशी चित्र चिन्ह फलक - अगर इतर कोणताही जिन्नस 
वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार करणे. 
___ अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ 
किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही 
पोलिस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ 
किंवा अस्त्र त्याच्या पासुन जप्त केले जाणेस पात्र असेल आणि अशा 
त-हेने धरलेली वस्तु स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा 
होईल . पोटकलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक 
सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणूकीस वरील 
कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) मधील या 
हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमुद केलेल्या इसमाना लागू होणार 
नाहीत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


६ ) शासनाची सेवा करणारे किंवा करणेच्या कामी ज्यांच्या वरीष्ठांनी 
निर्दिष्ट केलेवरुन अगत त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ 
मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तु धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 

७) ज्यांना ज्यांना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणावरुन जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यानी लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती . 

८) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 

९) ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजया करावयाचा असेल त्यावेळी पोलीस अधिक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलिस अधिकारी , यांची आगावू परवानगी घेतली असेल तर त्यांना 
सदरचा आदेश लागू होणार नाही . 

१० ) शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०१४ चे अनुषंगाने 
परिस्थितीनुरुप आवश्यक असलेल्या व ज्या ज्या बाबीसाठी परवानगी 
घेतली असेल तर त्यास सदरचा आदेश लागु होणार नाही. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक २८ ऑगस्ट 
२०१३ रोजी काढण्यात आला आहे . 
सातारा , २८ ऑगस्ट २०१३ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सातारा यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक /डिसी/ एमएजी- २/ कावि / २५३७/ सन २०१३ - ज्याअर्थी, पोलीस 
अधिक्षक सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , 
१ ) गणेशोत्सव :- दिनांक ९ सप्टेंबर २०१३ रोजी पासून सर्वत्र 
गणेशोत्सव हा सण मोठ्या प्रमाणात साजरा होत असून दिनांक १८ 
सप्टेंबर २०१३ रोजी अनंत चर्तुदशी चे दिवशी जिल्ह्यात पाटण , 
दहिवडी व वडूज या ठिकाणी गणेश विसर्जन मिरवणूकीदरम्यान 
कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 

२) सहा पदरीकरण :- राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या गावांमधील 
ग्रामस्थ, शेतकरी तसेच विविध पक्ष/ संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांच्या 
अनुषंगाने कामबंद आंदोलने केलेली आहेत . तसेच रिलायन्स 
इन्फ्रास्ट्रक्चरर कंपनीचे विरोधात ग्रामस्थ कवठे तसेच आमदार 
मकरंद पाटील यांनी सदर कंपनीचे विरोधात सहापदरीकरणाचे काम 
रोखण्याबाबतचे इशारे दिलेले आहेत . तसेच २७ ऑगस्ट २०१३ रोजी 
अजंठा चौकात महामार्गाच्या कामाच्या त्रुटीमुळे ट्रकवर कंटेनर 
आदळून अपघात झाला त्यावेळी रिलायन्स इन्फास्ट्रक्चर कंपनीच्या 
विरोधात लोकांचा उद्रेक होवून राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे बाळु 
खंदारे व कार्यकर्ते यांनी कंपनीचे सुपरवायझर यास ऑईलमध्ये 
लोळवून काळे फासले आहे . महामार्गाची कामे चुकीच्या पद्धतीने सुरु 
असुन अपघात होत आहेत, यास संबंधित कंपन्या जबाबदार आहेत , 
त्यांचेविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा याबाबतचे 
निवेदन ह्युमन राईट्स असोशिएशनचे जिल्हाध्यक्ष, राजेंद्र कुंभार 
यांनी मा . जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे केलेला आहे. सद्या सुरु 
असलेले सहापदरीकरण कामकाजामध्ये तयार केलेले ड्रायव्हर्शन , 


रस्त्याची दुरावस्था झाल्याने त्यातुन आंदोलने होवून त्या अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 

३) कराड विमानतळ विस्तारवाढ :- कराड शहर विमानतळ 
विस्तारीकरण करणेकरिता भूमिअभिलेख व महसूल प्रशासनाकडून 
विमानतळ विस्तारीकरण बाधित होणारे जागेची मोजणी झाली असून , 
त्या अनुषंगाने डॉ . श्री . भारत पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष 
व राष्ट्रीय संघटक , तसेच विमानतळ विस्तारीकरण विरोधी कृती 
समिती अध्यक्ष श्री . अशोक थोरात यांचा कराड विमानतळ विस्तारीकरणास 
तीव्र विरोध आहे . दिनांक २४ ऑगस्ट २०१३ रोजी माजी सरपंच 
वारुंजी यांनी डॉ. श्री . भारत पाटणकर हे जमीनीस २० लाख रुपये 
प्रति गुंठा दर मागत आहेत . विमानतळाची मोजणी झाली तेव्हा ते 
कुठे गेले होते. त्यांना दर व नोकरी मागण्याचा काय अधिकार आहे 
? असा सवाल त्यांनी एका प्रसिध्दी पत्रिकेद्वारे केलेला आहे. 
विमानतळ विस्तारीकरणास स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ लोकप्रतिनिधी 
इत्यादींचा विरोध आहे . तसेच काही राजकीय पक्षाचे नेते देखिल 
त्यास पाठिंबा देत आहेत . सदर आंदोलनाला सद्या राजकीय स्वरुप 
प्राप्त होत असुन त्यामध्ये जिल्ह्यातील दोन प्रमुख पक्षामधील 
नेत्यामध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

४) पवनचक्क्या आंदोलन :- सातारा जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की संदर्भात 
संदर्भात पवनचक्की बंद आंदोलन , टाळेठोक , मोर्चा, धरणे आंदोलने 
ही श्रमीक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ. श्री. भारत पाटणकर यांचे नेतृत्वात / 
मार्गदर्शनाखाली तसेच शेतकरी संघटना, संभाजी ब्रिगेड व माजी आ . 
श्री . शंभुराजे देसाई यांनी केलेली आहेत. माजी आ . श्री. शंभुराजे 
देसाई यांनी पवनऊर्जाकंपन्यांकडून सुरु असलेल्या प्रकल्प उभारणीचे 
साहित्याची वाहतुक करणाऱ्या अवजड रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात 
दुरावस्था केली असुन रस्ता दुरुस्तीचा निधी मिळविण्यासाठी आवाज 
उठविणार असलेबाबतचा पत्रकार परिषदेत वक्तव्य केले आहे. यातुन 
पवनचक्की बंद आंदोलन होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

५) वांग - मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाबाबत : - सातारा 
जिल्ह्यातील ढेबेवाडी पोलीस ठाणे हद्दीतील वांग- मराठवाडी धरणग्रस्त 
कृती समिती प्रकल्प बाधीत ग्रामस्थ यांच्या मागण्याच्या अनुषंगाने प्रमुख 
मार्गदर्शिका, मेधा पाटकर, सुनीती सु. र . ( जन आंदोलन राष्ट्रीय 
समन्वयक), यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री . अनिल शिंदे, अध्यक्ष वांग 
मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती यांचे नेतृत्वात वांग- मराठवाडी 
धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे. या मागणीसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे 
वेळोवेळी आयोजन करणेत येत आहे . दिनांक ९ ऑगस्ट २०१३ रोजी 
श्री . भारत पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक 
यांचे नेतृत्वात उत्तरमांड धरण गमेवाडी ता . पाटण, मराठवाडी ( वांग ) 
धरण , तारळी धरण बापोशी पाणलोट क्षेत्र, उरमोडी धरण , मेढा 
येथील शेंबडी, मौजे आष्टे ( बुडीत गाव) उरमोडी इत्यादी ठिकाणचे 
धरणाचे पाण्यामध्ये श्रमिक मुक्ती दलाचे पदाधिकारी , कार्यकर्ते व 
धरणग्रस्त यांनी सरकारला सत्तेतुन घालवण्याची शपथ घेतली . सदरवेळी 
आघाडी सरकार न्याय देत नसुन धरणग्रस्तांची कामे होण्याबाबत 


१८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


शासनाने फसवणुक केली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या वेळी 
आघाडी सरकारच्या विरोधात आपण त्यांना त्यांची जागा दाखवून देऊ . 
आघाडी सरकारला गाडु असे भडक वक्तव्य करुन जोपर्यंत सरकारने 
दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन होत नाही तोपर्यंत तीव्र आंदोलन 
करणार असुन आम्ही आघाडी सरकारला चले जाव असा आदेश 
देत आहोत . तसेच त्यांना सत्तेतु घालवण्याची शपथ घेत आहोत . असे 
वक्तव्य केले आहे. सद्या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन कारणावरुन डॉ . 
भारत पाटणकर यांची संघटना व मेघा पाटकर यांची संघटना 
यांचेमध्ये वाद असुन एकमेकांविरुद्ध पत्रकबाजी- वर्तमानपत्रात बातम्या 
देण्याचे कामकाज सुरु आहे. त्या अनुषंगाने कोणताही कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

६) श्रमिक मुक्ती दलाचा राज्यव्यापी मेळावा :- दिनांक ५ सप्टेंबर 
२०१३ रोजी कराड येथे श्रमिक मुक्ती दलाचा राज्यव्यापी मेळावा संपन्न । 
झाला त्यामध्ये डॉ . श्री. भारत पाटणकर यांनी दुष्काळाचे निर्मुलन , 
पाण्याचे समान वाटप , पवनचक्क्यांचा भाडेपट्ट्यातील अडथळा दूर 
व्हावा, शिक्षण समृद्धी योजना सुरु करावी यासह अन्य मागण्या 
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याअगोदर पुर्ण करण्यास 
हव्यात. अन्यथा काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारला चले 
जावचा इशारा देत असल्याची घोषणा मेळाव्यामध्ये केली. तसेच नरेंद्र 
दाभोळकर हत्येचा तपास सीबीआयकडे देवून तपास आठवड्यामध्ये 
लागला नाही तर राज्यभर आंदोलन केले जाईल असा इशारा 
दिलेला आहे. त्या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

७) टोलनाका :- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष, श्री . राज 
ठाकरे तसेच ट्रक चालक संघटनेचे श्री. प्रकाश गवळी तसेच शिवसेना 
जिल्हाध्यक्ष श्री . पुरुषोत्तम जाधव हे टोलनाक्यांचे विरुद्ध विधान करीत 
असुन त्या अनुषंगाने म. न . से . /शिवसेना कार्यकर्ते आक्रमक होत 
आहेत. यापुर्वी सातारा शहर व भुईज पोलीस ठाणेस आरोपी बाळु 
विठ्ठल खंदारे राष्ट्रवादी काँग्रेस युवा सातारा शहर अध्यक्ष, यांचेविरुद्ध 
गुन्हा दाखल झालेले आहेत. तसेच विकास शिंदे आनेवाडी टोलनाक्याचे 
व्यवस्थापक यांना बाळु खंदारे याने फोनवरुन जिवे मारण्याची धमकी 
दिली आहे . तसेच दिनांक २३ ऑगस्ट २०१३ रोजी विकास शिंदे 
आनेवाडी टोलनाक्याचे व्यवस्थापक यांची रेनॉल्ट डस्टर गाडी ही 
बांधकाम भवन सातारा येथे मोकळ्या जागेमध्ये लावली असता अज्ञात 
व्यक्तीने मोटार सायकलवरुन येवून सदर गाडीची काच फोडलेवरुन 
सातारा शहर पोलीस ठाणेस अदखलपात्र गुन्हा दाखल करणेत आला 
आहे. या पार्श्वभुमीवर टोलनाक्याचे पुन्हा वाद निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

८ ) उत्तरमांड प्रकल्प :- श्री . पंढरीनाथ एकावडे अध्यक्ष स्वाभिमानी 
शेतकरी संघटना पाटण तालुका यांनी खासदार श्री. राजु शेट्टी, श्री . 
शंभूराज देसाई व श्री . पंजाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वात धरणग्रस्तांचे 
विविध मागण्यांसाठी जोपर्यंत शेवटच्या धरणग्रस्तास न्याय मिळत नाही 
तोपर्यंत शासनाशी लढा सुरु ठेवणार असलेबाबत इशारा प्रसिध्दी 
पत्रकांद्वारे दिलेला आहे . 

९ ) उरमोडी कॅनॉल पाणी सुरक्षितता व आंदोलने :- उरमोडी, 
कण्हेरचे पाणी औंधसह १६ गावांचा पाणीप्रश्न सुटेपर्यंत दरमहा 
आंदोलन करण्याचा इशारा राजवैभव प्रतिष्ठानचे व शेती पाणी 


आंदोलन समितीचे अध्यक्ष, श्री. दत्तात्रय जगदाळे यांनी दिला आहे. 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१३ रोजी औंध येथे बैठक झाली त्यामध्ये अद्याप 
कोणत्याही कार्यवाहीला सुरुवात झालेली नसल्याने शासनाला जागे 
करण्यासाठी दिनांक ५ सप्टेंबर २०१३ रोजी वडुज येथील तहसिलदार 
कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आलेला होता . तसेच येत्या १५ दिवसाचे 
आत मुख्यमंत्र्यांची व राज्यपालांची भेट घडवून न आणलेस कराड 
येथे यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीसमोर दिनांक २६ सप्टेंबरला 
२०१३ रोजी १६ गावातील नागरिक आत्मक्लेश आंदोलन करणार 
असलेबाबतचा इशारा दिलेला आहे. माजी आ . डॉ . श्री . दिलीप 
येळगावकर यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्षपदी नियुक्ती झालेनंतर 
त्यांनी जिल्ह्यातील पाणी प्रथम जिल्ह्याला मिळाले पाहिजे, त्यासाठी 
आजपर्यंत भांडत आलो आहे , पाणी आंदोलनाबाबतचा बाणा तोच 
राहिल असा ठाम निर्धार एका प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे केला आहे , पाणी 
आंदोलनाबाबतचा बाणा तोच राहिल असा ठाम निर्धार एका प्रसिध्दी 
माध्यमाद्वारे केला आहे . त्या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारचा कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१० ) म. न. से. आंदोलने :- वाळू उपसा संदर्भात मनसे पदाधिकारी / 
कार्यकर्ते यांचे कडून वेळोवेळी आंदोलने करीत आहेत . तसेच सध्या 
प्रशासनाकडून वाळू उपसा/ वाळू साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत 
असलेने काही पक्ष/ संघटना त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत . 
त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 

११ ) पर्यटने स्थळाचे माहीतीबाबत :- सातारा जिल्ह्यातील ठोसेघर , 
लिंगमळा, सज्जनगड , कासपठार , कोयनानगर येथील ओझर्डे धबधबा , 
इत्यादी धबधबे पहाण्यासाठी राज्यातून तसेच परराज्यातून मोठ्या 
प्रमाणावर पर्यटक खाजगी वाहनाने येत असून त्यामुळे वाहनांची संख्या 
वाढून वाहतूकीची कोंडी निर्माण होते तसेच स्थानिक नागरिकांना 
देखील दैनंदिन व्यवहारात व वाहतूकीस अडथळे निर्माण होतात 
त्यातूनच हुल्लडबाजी करणारे पर्यटक व स्थानिक यांचेमध्ये वादाचे 
वेळप्रसंगी भांडणे, मारामारी असे प्रसंग निर्माण होतात . असे प्रसंग 
निर्माण झालेवरुन महाबळेश्वर पोलीस ठाणेस यापुर्वी गुन्हे दाखल 
करणेत आलेले आहेत . त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१२) टेबललॅन्ड पाचगणी :- पाचगणी येथील टेबललॅन्डवरील ८० 
एकरात घोडागाडी व्यवसायिकांना मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांनी 
प्रवेश बंदी केली असतानाही सध्या तेथे स्थानिक नागरिक , नगरसेवक 
तसेच मुख्याधिकारी यांचे दुर्लक्षामुळे घोडागाडी व्यवसायिक हे बंदी 
असतांना देखिल घोडागाडीचा व्यवसाय करीत आहेत . त्यातून कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१३ ) अतिक्रमणे :- फलटण शहर येथील शिरवळ- लोणंद-बारामती 
रस्ता चौपदरीकरण भुयारी मार्ग, मौजे पारगाव , ता. खंडाळा येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन पुनर्वसन संपादन मोजणीचे कामकाज कोडोली, 
देगांव , निगडी रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामबाबत , सातारा शहर 
पोलीस ठाणे हद्दीतील रविवार पेठ, कासट मार्केट ते तहसिलदार 
कार्यालय सातारा येथे जाणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्यावरील अनधिकृत 
हातगाड्या येथील अतिक्रमणे तसेच दिनांक ५ जुलै २०१३ रोजी 
बालाजी ट्रस्ट अध्यक्ष, श्री . राजेंद्र चोरगे यांनी प्रांत कार्यालय सातारा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१८५ 


ते पोवई नाका या दरम्यान असणारी अतिक्रमणे काढावीत , आकार 
हॉटेल , साबळे पाटील पेट्रोल पंप तसेच डी . बी . कदम मार्केट यार्ड , 
एस . टी . स्टॅन्ड परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासनाने काढावीत नाहीतर 
२ महिन्यानंतर बालाजी ट्रस्टच्या वतीने आंदोलन करणे असा इशारा 
पत्रकार परिषदेत दिलेला होता. त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
___ १४) हातगेघर -महु धरणग्रस्त आंदोलन :- मा . आमदार शिवेंद्रसिंह 
राजे भोसले यांचे नेतृत्वात मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा येथे 
महामोर्चा काढणेत आला होता. त्यावेळी जर प्रशासनाने २ महिन्यात 
प्रशासनाने धरणग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत योग्य निर्णय न घेतलेस तीव्र 
आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा दिलेला होता . त्यातुन कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१५ ) कोयनानगर आंदोलन :- दिनांक २९ ऑगस्ट २०१३ रोजी 
कोयना धरण व्यवस्थापन कार्यालय कोयनानगर या ठिकाणी म . न. से . 
सातारा जिल्हा उपनेते श्री . रविंद्र शेलार यांनी १० ते २० म. न. से . 
कार्यकर्त्यांसह बांधकाम व्यवसायिक कार्यकारी अभियंता कोयना धरण 
व्यवस्थापन श्री . धरणे यांचे कार्यालयात जावून कोयना धरणाचे 
डागडुजीसाठी निघणाऱ्या टेंडरमध्ये पक्षपातीपक्षा केला जात असुन 
टेंडर आम्हास मिळत नाही. असे म्हणून हाताने मारहाण करुन खुर्ची 
फेकून मारुन ऑफिसमधील फर्निचरचे तसेच गाडीचे नुकसान केलेवरुन 
कोयनानगर पोलीस ठाणेस गुरनं. ०९ / २०१३ अन्वये गुन्हा दाखल 
करणेत आलेला आहे. दिनांक १ सप्टेंबर २०१३ रोजी डॉ . श्री. भारत 
पाटणकर यांनी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या नागरी सुविधांच्या कामासाठी 
लागणारा निधी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीमुळे धोम प्रकल्पाकडे 
वळविण्यात आला असल्याचा आरोप कराड येथील पत्रकार परिषदेत 
केला आहे . त्यातुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

१६) संगमनगर धक्का पुल : - सद्या संगमनगर धक्का पुल संदर्भात 
राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये श्रेयवाद सुरु असुन 
त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 

१७) कराड न्यायालय गोळीबार घटना :- पै. संजय पाटील खून 
खटल्यातील आरोपी सलीम महंमद शेख ऊर्फ सल्या चेप्या हा कराड 
शहर पो. स्टे . गु . र. नं . १६८/ २००४ या गुन्ह्यातील तारखेस हजर 
रहाणेकामी मित्रासोबत कराड कोर्टामध्ये गेला असता कोर्टाचे आवारात 
त्याचेवर रिव्हाल्वरमधुन गोळ्या झाडण्याची घटना घडली असुन अशा 
प्रकारच्या घटनामधुन जातीय तणाव निर्माण होवून परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर 
जाणेची शक्यता आहे. तसेच प्रस्तुत प्रकरणी टोळीयुध्द होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. त्या अनुषंगाने का . व सु . निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१८ ) मलवडी येथील सभेबाबत :- दहिवडी पोलीस ठाणे हद्दीत 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१३ रोजी पालकमंत्री शशिकांत शिंदे यांची 
जाहीर सभा झाली. सदर सभेदरम्यान काँग्रेसचे आ . जयकुमार गोरे 
यांची जाहीर सभा घेण्यासाठी आ . गोरे समर्थक मलवडी एस. टी . 
स्टॅन्ड येथे आक्रमण झाले होते. सदरवेळी आ . जयकुमार गोरे व 
त्याचे समर्थक यांनी दहशत निर्माण करुन घोषणाबाजी व फटाके 


वाजवून जिल्हाधिकारी यांचे जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेशाचे उल्लंघन 
केलेवरुन त्यांचेविरुद्ध दहिवडी पोलीस ठाणेस गुन्हा दाखल करणेत 
आलेला आहे. आ . गोरे हे राष्ट्रवादी पक्षाचे नेत्यांनी येऊ नये, सभा 
घेवू नये म्हणून प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्षरित्या कारवाया करीत आहेत . तसेच 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१३ रोजी दहिवडी पोलीस ठाणेस हद्दीत 
मलवडी गावी आमदार श्री . जयकुमार गोरे यांनी शेतकरी मेळावा व 
सभा आयोजित केली होती. सदर सभेमध्ये यापुर्वी मा . ना . श्री . 
शशिकांत शिंदे पालकमंत्री सातारा जिल्हा यांनी मलवडी येथे सभा 
घेतली. त्या सभेत मला टोचून बोललेले आहेत त्याचे उत्तर मी देत 
आहे. आपण लोकशाही मार्गाने आलात तर आपले आम्ही स्वागतच 
करु . परंतु आपण शक्ती प्रदर्शन दाखविलेचा व माझे विरुद्ध भाषण 
करणेचा प्रयत्न केला तर यापुढे आपली एकही सभा होवू देणार 
नाही . आपल्या सभेसाठी पोलीसांनी किंवा शासनांनी परवानगी दिली 
नाही. ती आमदार जयकुमार गोरे यांनी दिली आहे. म्हणूनच आपले 
भाषण झाले हे लक्षात ठेवावे . आपली सभा उधळवून लावणेस मला 
५ मिनिटाचाही अवधी लागणार नाही. तसेच तुम्ही यापुर्वी जावलीचे 
आमदार होता आत्ता कोरेगाव खटावचे आमदार आहात तुम्ही 
माझे मतदार संघात येवून उभे रहा कसे निवडुन येताय ते पाहतो. 
वगैरे वक्तव्य केले असुन दोन्ही पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते 
यांचेमध्ये भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा का . व सु . निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 
___ १९ ) सातारा हद्दवाढ :- सातारा लगतच्या ग्रामपंचायती व त्रिशंकु 
भागातील नागरिकांबरोबर हद्दवाढी संदर्भात खुल्या वातावरणात चर्चा 
होणे आवश्यक आहे, कोणताही निर्णय जनतेवर लादू नये अन्यथा 
उद्रेक निश्चित असतो. तसेच हद्दवाढीच्या प्रश्नावर कोणतेही राजकारण 
न करता त्रिशंकु व ग्रामपंचायत भागातील लोकांना विश्वासात घेणे 
आवश्यक आहे, सध्या सातारा शहरात मुलभूत सुविधांची ओरड 
असताना कोणती उप नगरे व ग्रामपंचायती पालिका हद्दीत येण्याचा 
विचार करतील याबाबतही लोकप्रतिनिधी व नागरीक यांचे मध्ये खुला 
संवाद व्हायला हवा असे वक्तव्य श्री. राजेंद्र चोरगे अध्यक्ष बालाजी 
चॅरीटेबल ट्रस्ट यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे . तसेच 
शहराच्या आजुबाजुच्या उप नगरातील ग्रामस्थांना सातारा नगरपरिषेमध्ये 
सामील व्हायचे असताना काही नेते व पुढारी मंडळी हद्दवाढी विषयी 
गैरसमज पसरवित आहेत त्यांचेकडून दबाव तंत्राचा वापर सुरु आहे. 
कोणत्याही परिस्थितीत हद्दवाढ मंजूर करावी अशी मागणी शहरातील 
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी सातारा यांचे कडे 
केलेली आहे त्यातून भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२० ) म.न . से. आंदोलने :- माण तालुक्यातील बंद केलेल्या चारा 
छावण्या समाधानकारक पाऊस पडेपर्यंत सुरु राहाव्यात या मागणीसाठी 
म. न. से. च्या वतीने वेळोवेळी आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत असतात . 
शासनाने चारा छावण्या चालू ठेवणेसाठी मुदतवाढ दिलेली आहे . मात्र 
मनसे त्यांचे मागणीवर ठाम आहे. चारा छावणी संदर्भात मनसे 
पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांचेकडून वेळोवेळी अचानकपणे आंदोलने 
केली जात असुन यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

२१) दुष्काळ अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा जिल्ह्यातील फलटण, 


१८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


खटाव, माण व कोरेगाव या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ असल्याने त्या 
ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा होत आहे. सध्या पावसाळा सुरु 
असुन दुष्काळी पट्ट्यामध्ये काही ठिकाणी पाऊस पडलेला आहे व 
काही ठिकाणी पडलेला नाही. मात्र सर्वत्र पाऊस समाधान कारक इ 
गाला आहे असे गृहीत धरुन काही ठिकाणच्या चारा छावण्या/ पाण्याचे 
टँकर बंद करण्याची प्रक्रिया चालू झालेली आहे. सदरच्या चारा 
छावण्या व पाण्याचेटँकर सुरु रहावेत. तसेच वीज भारनियमन करुन 
नये अशी दुष्काळी पट्ट्यातील लोकांची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत 
छावण्या/ पाण्याचे टँकर बंद केलेस तसेच वीज भार नियमन केलेस 
त्यावरुन आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२२ ) सातारा शहर पाणी/रस्त्यातील खड्डे प्रश्न :- सध्या सातारा 
शहरामध्ये पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहिन्या जोडण्याचे काम सुरु असुन 
पावसाळ्यात कृत्रीम पाणी टंचाई निर्माण झालेली आहे . तसेच शहरात 
जलवाहिन्या टाकणे व अन्य कामांसाठी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे. 
त्यामुळे रस्त्यांमध्ये सर्वत्र खड्डेच खड्डे पडलेले आहेत. त्या बाबत 
सातारा शहरातील नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात असून 
वेळोवेळी विविध पक्ष संघटनांकडून नगरपालिकेवर मोर्चा काढणे 
बाबतचे इशारे देत आहेत. सदरचा पाणी/रस्त्यातील प्रश्न कायम 
राहिल्यास त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

२३ ) डॉ . नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येच्या अनुषंगाने विविध 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम :- अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे संस्थापक 
डॉ . नरेंद्र दाभोळकर यांची पुणे येथे अज्ञात मारेकाऱ्यांनी गोळ्या 
घालून हत्या केली आहे. सदर घटनेचा निषेध म्हणून सर्व सामाजिक 
संस्थांचे वतीने विविध प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालु आहेत . 
तसेच सदर हत्याकांडातील आरोपींना अद्यापी अटक झालेली नाही. 
त्यांना त्वरीत अटक करावी तसेच जादूटोणा विरोधी कायदा त्वरित 
अमलात आणावा या मागणीसाठी विविध संस्था , पक्ष सामाजिक संस्थांचे 
वतीने आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालु आहेत . त्या अनुषंगाने कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२४ ) विद्यार्थी रास्तारोको : - सध्या शाळा कॉलेजचे दिवस सुरु 
आहेत. खेडोपाड्यातून अनेक विद्यार्थी शाळा कॉलेजसाठी येत आहेत . 
मात्र काही गावांचे मार्गावर एस. टी . बसेस वेळेवर जात नाहीत. 
बसेसची संख्या अपुरी आहे, लांब पल्ल्याच्या किंवा इतर बसेस बस 
थांब्यावर थांबत नाही व या व इतर कारणाने विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची 
भावना होवून जिल्ह्यात कोठे ना कोठे बसेस रोकून रास्ता रोको 
करणेचे प्रकार चालु आहेत. यातून कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचे 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२५ ) विश्व हिंदू परिषदेची परिक्रमा यात्रा थांबविल्याने आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम :- विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने वतीने आयोध्या येथे 
काढलेली परिक्रमा यात्रा दिनांक १२ सप्टेंबर २०१३ रोजी पर्यंत आहे . 
सदरची यात्रा शासनाचे वतीने थांबविण्यात आलेली आहे . सातारा 
जिल्ह्यात या अनुषंगाने शासनाचा निषेध / धिक्कार करणेसाठी विश्व 
हिंदू परिषद व बजरंग दल यांचे वतीने विविध प्रकारची आंदोलने / 
निदर्शने होण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने कोणताही कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


२६ ) बार असोसिएशनचे काम बंद आंदोलन : - मुंबई उच्च न्यायालयाचे 
खंडपीठ कोल्हापूर येथे व्हावे या मागणीसाठी गेले २५ / ३० वर्षे 
कोल्हापूर , सोलापूर , सातारा, सांगली , सिंधूदुर्ग, रत्नागिरी या सहा 
जिल्ह्यांतून मागणी सुरु आहे मात्र शासन स्तरावर त्याचा पाठपुरावा 
होत नाही, कोल्हापूर येथे खंडपीठाची मागणी लवकरात लवकर मान्य 
व्हावी यासाठी नमुद सहा जिल्ह्यातील वकीलांनी काम बंद आंदोलन 
सुरु केलेले आहे . सातारा जिल्ह्याचे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड . 
अशोक जाधव यांचे नेतृत्वात सातारा जिल्ह्यातील सर्व वकिलांनी 
दिनांक २९ ऑगस्ट २०१३ रोजी पासून काम बंद आंदोलन सुरु करुन 
संपावर गेलेले आहेत . या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यातील विविध 
पोलीस ठाणेचे हद्दीत दैनंदिनरित्या वकिल संघटनांकडून आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम केले जात आहेत. बार असोसिएशनच्या या आंदोलनाला 
विविध पक्ष/ सामाजिक संघटना यांनी पाठिंबा दर्शविलेला आहे. त्या 
अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

२७ ) आसाराम बापू यांचे समर्थन/निषेधार्थ आंदोलन :- आसारामबापू 
यांचे विरोधात यांचेवर पोलीस कारवाई झालेली आहे. या संदर्भात 
मिडीयामार्फत तसेच विविध संघटना यांचे वतीने आसाराम बापूं बद्दल 
चालू असलेला अपप्रचार थांबवावा याकरिता त्यांचे समर्थक तसेच हिंदु 
जनजागृती , सनातन प्रभात , सत्संग इत्यादींचे साधक आसाराम बापू 
यांना समर्थन दर्शविणेकरिता वेगवेगळे आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत 
आहेत. तसेच आसाराम बापू यांचे विरोधात लोक व संघटना सदर 
घटनेच्या निषेधार्थ वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत 
आहेत. त्या अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२८ ) शेतकरी संघटना आंदोलन :- सन २०१२ -१३ या गळीत 
हंगामामध्ये साखर कारखान्यांना घातलेल्या ऊसाला अद्याप पर्यंत 
दुसरा हप्ता जाहीर केलेला नाही. तरी तो २०० रुपये प्रमाणे 
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावा. सदरचा हप्ता शेतकऱ्यांना न 
मिळाल्यास दिनांक १५ सप्टेंबर २०१३ रोजी सातारा जिल्ह्यातील 
किसनवीर सह. साखर कारखाना भुईंज , जरडेश्वर सहकारी साखर 
कारखाना, अजिंक्यतारा सह . साखर कारखाना या कारखान्यांवर 
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष श्री . सदाभाऊ खोत यांचे 
नेतृत्वात रॅलीचे आयोजन करणेत आलेले आहे . तसेच कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती मधील अनधिकृत गाळे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१३ रोजी 
पर्यंत काढणार असलेचे संबंधित उप निबंधक यांनी सांगितले होते . 
मात्र ते अद्यापपर्यंत काढणेत आलेले नाहीत . त्या अनुषंगाने शेतकरी 
संघटनेच्या वतीने कोणत्याही स्वरुपाचे आंदोलन केली जाण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

२९ ) महतपुरा पेठ फलटण येथील अनधिकृत मशिद बांधकाम : 
महतपुरा पेठ फलटण येथील अनधिकृत मशिद बांधकाम अनुषंगाने 
मंगेश भरत खंदारे यांनी जनहित याचिका दाखल केली असुन सदर 
बांधकामाचे अनुषंगाने दिनांक २९ जुन २०१३ रोजी पासुन १० 
आठवड्याचे आत मा . जिल्हाधिकारी सातारा यांना योग्य तो निर्णय 
घेणेबाबतचा आदेश मे. उच्च न्यायालय यांनी दिलेला आहे. तरी या 
अनुषंगाने मुस्लीम व हिंदुत्ववादी संघटना कडून कोणताही कायदा व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१८७ 


सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. धरलेली वस्तु स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा होईल . 
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 

पोटकलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 
प्रकार घडू नये व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखला जावा यासाठी 

राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणूकीस वरील कालावधीत 
संपूर्ण जिल्ह्यात मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) 

व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक झाले आहे आणि , ___ मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)( ३) मधील या 
ज्याअर्थी, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१३ ते २४ सप्टेंबर २०१३ या 

हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमुद केलेल्या इसमाना लागू होणार 

नाहीत . 
काळात जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखणेसाठी दिनांक ११ सप्टेंबर 
२०१३ चे ००. ०० वाजलेपासून ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०१३ चे 

६) शासनाची सेवा करणारे किंवा करणेच्या कामी ज्यांच्या वरीष्ठांनी 
२४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम 

निर्दिष्ट केलेवरुन अगत त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ 
१९५१ चे कलम ३७(३)/ १३५ अन्वये शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी 

मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तु धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 
करणे आवश्यक झाले आहे . तसेच सदर आदेशातून दरम्यानचे ७) ज्यांना ज्यांना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणावरुन जिल्हादंडाधिकारी 
कालावधीत साजरे होणारे सण , उत्सव व यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रमांना अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यानी लाठी किंवा काठी वापरणेस 
मु . पो. अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)( ३)/१३५ चे आदेशामधुन परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 
वगळणेत यावेत . त्याचप्रमाणे ज्या लोकांना प्रस्तुत आदेशा अंतर्गत ८ ) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 
शांततेच्या मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचे___ अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 
असेल त्यावेळी त्यांना संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी, किंवा 

९) ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
पोलीस अधिक्षक सातारा यांची अनुमती घेतल्यास त्यांना हा आदेश 

साजया करावयाचा असेल त्यावेळी पोलीस अधिक्षक , संबंधित उपविभागीय 
लागू होणार नाही अशी माझी खात्री झाली आहे . 

पोलिस अधिकारी, यांची आगावू परवानगी घेतली असेल तर त्यांना 
त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सदरचा आदेश लागू होणार नाही . 
सातारा मला असलेल्या अधिकारा अन्वये मुंबई पोलिस अधिनियम 

१० ) शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०१४ चे अनुषंगाने 
१९५१ चे कलम ३७( १ )( ३ ) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी परिस्थितीनुरुप आवश्यक असलेल्या व ज्या ज्या बाबीसाठी परवानगी 
आदेश व संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा व कार्यक्रम वगळून 

घेतली असेल तर त्यास सदरचा आदेश लागु होणार नाही . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)( ३) अन्वये जमावबंदी 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १० सप्टेंबर 
आदेश दिनांक ११ सप्टेंबर २०१३ चे ०० . ०० वाजलेपासून ते दिनांक 

२०१३ रोजी काढण्यात आला आहे . 
२४ सप्टेंबर २०१३ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई 
पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)( ३) अन्वये शस्त्र बंदी व 

सातारा , १० सप्टेंबर २०१३ . 
जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 
वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई आहे. 

अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सातारा यांजकडून 
अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , बंदुका, सुऱ्या , काठ्या किंवा 

___ आदेश 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 

क्रमांक /डिसी/ एमएजी- २/ कावि / २८१६/ एसआर -३६/ सन २०१३ 
वस्तु बरोबर नेणे. 

ज्याअर्थी, पोलीस अधिक्षक सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून 
ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . दिले आहे की , १ ) नवरात्रौत्सव :- दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१३ रोजी 
क ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यारे किंवा सर्वत्र नवरात्रौत्सव हा सण सुरु असुन दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१३ 
साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार करणे . 

रोजी खंड महानवमी विजयादशमी दसऱ्याचे दुर्गादेवींच्या मुर्तीचेविसर्जन 
ड) व्यक्तीची अगरे प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 

करण्यात येणार आहे . सदर उत्सवाचे कालावधीमध्ये कायदा व 

सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
इ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाजवणे, 
सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची शांतता 

२) बकरी ईद :- मुस्लीम बांधवांचा बकरी ईद (ईद - उल - झुआ) हा 
धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव 

सण दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१३ रोजी ( चंद्र दर्शनानुसार एक दिवस 
सोंग आणणे अशी चित्र चिन्ह फलक - अगर इतर कोणताही जिन्नस 

मागे पुढे) सर्वत्र साजरा करणेत येणार आहे. त्या अनुषंगाने कायदा 
वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार करणे . 

व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
__ अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी कोणतीही ३) सहा पदरीकरण :- राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या गावांमधील 
वस्तु बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ ग्रामस्थ, शेतकरी तसेच विविध पक्ष/ संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांच्या 
किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही अनुषंगाने कामबंद आंदोलने केलेली आहेत. सहापदरीकरण लगतचे 
पोलिस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थकिंवा वेळे , सुरुर , जोशीविहिर , अनवडी, भुईज , पाचवड , उडतारे , विरमाडे 
अस्त्र त्याच्या पासुन जप्त केले जाणेस पात्र असेल आणि अशा त-हेने या गावातील लोकांनी आंदोलने केली. तरीही रिलायन्स कंपनीने 

जमीनीच्या मोबदल्यात काहीही दिलेले नाही. रिलायन्स कंपनीचे 


१८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


विरोधात असंतोष पसरला आहे . सहापदरीकरणासंदर्भात अनागोंदी 
कारभार सुरु आहे. पैसे कमवून गब्बर झालेल्यांना व त्यांचे दलाल 
असलेल्यांना जागा दाखवू असा इशारा माजी जिल्हा परिषद सदस्य 

च 
दिलीप बाबर यांनी एका प्रसिध्दी वृत्तपत्रकाद्वारे दिलेला आहे . 

सध्या सुरु असलेले सहापदरीकरण कामकाजामध्ये तयार केलेले 
ड्रायव्हर्शन , रस्त्याची दुरावस्था झाल्याने त्यातून आंदोलने होवून त्या 
अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

३ ) कराड विमानतळ विस्तारवाढ :- श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ . 
भारत पाटणकर यांचे नेतृत्वात/ मार्गदर्शनाखाली कराड विमानतळ 
विस्तारवाढ विरोधी शेतकरी मेळावे, पत्रकार परिषदा आयोजित 
करणेत येत आहेत. कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरण करणेकरिता 
भूमी अभिलेख व महसुल प्रशासनाकडून विमानतळ विस्तारीकरणात 
बाधीत होणारे जागेची मोजणी झाली असुन त्या अनुषंगाने डॉ . श्री . 
भारत पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक तसेच 
विमानतळ विस्तारीकरण विरोधी कृती समिती अध्यक्ष श्री. अशोक 
थोरात यांचा कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरणास तीव्र विरोध 
आहे. 

विमानतळ विस्तारीकरणासंदर्भात जमीन संपादनासंबंधी बाधितांना 
नोटीसा दिल्या असुन सदर नोटीसीला लेखी उत्तर देणार आहोत . 
शासन जर कायद्याने लढत असले तर आम्हीही त्याच पद्धतीने जशास 
तसे उत्तर देऊ असे भारत पाटणकर यांनी दिनांक २६ सप्टेंबर २०१३ 
रोजी कराड येथे पत्रकार परिषदेत वक्तव्य केले आहे. विमानतळ 
विस्तारीकरणास स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ लोकप्रतिनिधी इत्यादींचा 
विरोध आहे . तसेच काही राजकीय पक्षाचे नेते देखिल त्यास पाठिंबा 
देत आहेत. सदर आंदोलनाला सद्या राजकीय स्वरुप प्राप्त होत 
असुन त्यामध्ये जिल्ह्यातील दोन प्रमुख पक्षामधील नेत्यामध्ये वाद 
निर्माण होण्याची शक्यता आहे . त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

५) डॉ. श्री . भारत पाटणकर राज्यव्यापी मेळावा मेळावा :- दिनांक 
५ सप्टेंबर २०१३ रोजी कराड येथे श्रमिक मुक्ती दलाचा राज्यव्यापी 
मेळावा संपन्न झाला. सदर मेळाव्यामध्ये श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष , 
व राष्ट्रीय संघटक डॉ . श्री. भारत पाटणकर यांनी दुष्काळाचे 
निर्मुलन, पाण्याचे समान वाटप, पवनचक्क्यांचा भाडेपट्ट्यातील अडथळा 
दूर व्हावा , शिक्षण समृद्धी योजना सुरु करावी यासह अन्य मागण्या 
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याअगोदर पुर्ण करावयास 
पाहिजेत . अन्यथा काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारला 
चले जावचा इशारा देत असल्याची घोषणा सदर मेळाव्यात केली. 
तसेच नरेंद्र दाभोळकर हत्येचा तपास सीबीआयकडे देवून तपास 
आठवड्यामध्ये लागला नाही तर राज्यभर आंदोलन केले जाईल असा 
इशारा दिलेला आहे . त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

६ ) पवनचक्क्या आंदोलन :- सातारा जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की संदर्भात 
संदर्भात पवनचक्की बंद आंदोलने , टाळेठोक , मोर्चा, धरणे आंदोलने 
ही श्रमीक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ . श्री. भारत पाटणकर यांचे नेतृत्वात / 
मार्गदर्शनाखाली तसेच शेतकरी संघटना, संभाजी ब्रिगेड व माजी आ . 


श्री. शंभुराजे देसाई यांनी केलेली आहेत. 
___ माजी आ . श्री. शंभुराजे देसाई यांनी पवनऊर्जा कंपन्यांकडून सुरु 
असलेल्या प्रकल्प उभारणीचे साहित्याची वाहतुक करणाऱ्या अवजड 
वाहनांनी रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था केली असुन रस्ता 
दुरुस्तीचा निधी मिळविण्यासाठी आवाज उठविणार असलेबाबतचा 
पत्रकार परिषदेत वक्तव्य केले आहे . 

दिनांक १४ सप्टेंबर २०१३ रोजी ढेबेवाडी पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात 
गणेश मंदिर सणबुर ता. पाटण गावी पवनचक्की प्रकल्पग्रस्त शेतकरी 
मेळावा संपन्न झाला. सदर मेळाव्यात श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ . 
श्री . भारत पाटणकर , यांनी पवनचक्की कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून 
कवडीमोल किंमतीचे जमीनी खरेदी केल्या असुन त्या जमिनी खरेदी 
न करताच पवनचक्क्या कंपन्यांनी दंडेलशाहीने उभ्या केल्या आहेत . 
त्या जमिनींची मोजणी व्हावी यासाठी संबंधित कंपन्यांनी १५ दिवसाचे 
आत मोजणीची रक्कम भरावी. तसेच १५ नोव्हेंबर पर्यंत शेतकऱ्यांना 
भाडे पट्ट्या द्यावा. तो दिला नाहीतर आंबवडे खुर्द हद्दीत वाल्मीक 
पठार येथे पवनचक्क्या बंद आंदोलन करणार असलेबाबतचा इशारा 
दिलेला आहे. दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी मा . जिल्हाधिकारी 
कार्यालयात झालेल्या बैठकीत भारत पाटणकर यांनी पवनचक्की कंपन्या 
प्रत्येक वेळी नवीन गुन्हा उपस्थित करुन गेले चार वर्षे चालढकल 
करीत आहेत . शेतकऱ्यांची सहनशीलता संपत आहे असा इशारा 
दिलेला आहे. तसेच दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सौ . ज्योती 
सुर्वे, क्रांतीज्योती फाऊंडेशन व भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन यांनी 
पवनचक्की अतिक्रमण केले शेतीचे मिळावेत, स्थानिकांना नोकरी 
मिळावी, शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत या व इतर मागण्याचे 
अनुषंगाने तहसिलदार पाटण यांना निवेदन दिले . यास्त्व पवनचक्की 
बंद आंदोलने होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

७) वांग मराठवाडी धरणग्रस्त :- सातारा जिल्ह्यातील ढेबेवाडी 
पोलीस ठाणे हद्दीतील वांग- मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती प्रकल्प 
बाधीत ग्रामस्थ यांच्या मागण्याच्या अनुषंगाने प्रमुख मार्गदर्शिका, मेधा 
पाटकर , सुनीती सु. र. ( जन आंदोलन राष्ट्रीय समन्वयक) , यांचे 
मार्गदर्शनाखाली श्री . अनिल शिंदे, अध्यक्ष वांग - मराठवाडी धरणग्रस्त 
कृती समिती यांचे नेतृत्वात वांग- मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन 
व्हावे. या मागणीसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे वेळोवेळी आयोजन 
करणेत येत आहे . 

दिनांक १४ सप्टेंबर २०१३ रोजी ढेबेवाडी पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात 
मौजे उमरकांचन ता. पाटण, जि . सातारा या गावी वांग मराठवाडी 
धरणग्रस्तांचा निर्धार मेळावा संपन्न झाला. सदर वेळी नर्मदा बचाव 
समितीच्या अध्यक्षा, श्रीमती मेधा पाटकर यांनी शासन धरणाचा आणि 
त्यातील पाण्याचा हिशोब मांडते , पण त्यात बुडणाऱ्या माणसांची आणि 
त्यांच्या जगण्याचा हिशोब कधीच मांडत नाही. धरणाची घळभरणी 
बेकायदा व चुकीच्या पद्धतीने झालेली आहे , हे शासनाने मान्य केलेले 
आहे. त्यामुळे धरणग्रस्तांची ससेहोलपट चाललेली आहे. लाभ 
क्षेत्रातच धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे. धरणग्रस्तांवरील गुन्हे मागे 
घ्यावेत , आणि पुनर्वसनाशिवाय धरणाचे बांधकाम करुन नये . बेकायदा 
घळभरी करणाऱ्या विरुद्ध कारवाई करावी, वगैरे मार्गदर्शन केले. तसेच 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१८९ 


मराठवाडी धरणाचे बुडीतात गेलेल्या शेतजमिनीच्या नुकसान भरपाईसह झालेले आहेत. तसेच विकास शिंदे आनेवाडी टोलनाक्याचे व्यवस्थापक 
विविध मागण्यांसाठी श्री. अनिल शिंदे वांग मराठवाडी कृती समिती यांना बाळु खंदारे याने फोनवरुन जिवे मारण्याची धमकी दिली आहे. 
यांचे नेतृत्वात दिनांक १९ सप्टेंबर २०१३ रोजी पासून जिल्हाधिकारी या पार्श्वभुमीवर टोलनाक्यावर पुन्हा वाद होण्याची शक्यता नाकारता 
कार्यालय सातारा समोर बेमुदत उपोषण सुरु आहे. तसेच दिनांक २३ येत नाही . तरी सदरबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी . 
सप्टेंबर २०१३ रोजी पासून वांग - मराठवाडी कृती समितीतर्फे धरणग्रस्त 

दिनांक ६ जुलै २०१३ रोजी जिल्हास्तरीय आढावा बैठक जिल्हाधिकारी 
हे सातारा शहरातून त्यांच्या मागण्याबाबत मशाल मिरवणुक काढण्याचे 

___ कार्यालय सातारा येथे झाली त्यावेळी मा . ना . श्री . शशिकांत शिंदे 
काम चालू आहे. तसेच दिनांक २४ सप्टेंबर २०१३ रोजी राष्ट्रीय जन 

पालकमंत्री सातारा जिल्हा यांनी महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याबरोबर 
आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी वांग मराठवाडी धरणग्रस्तांच्या 

सेवा रस्त्याची दुरुस्ती एका महिन्याचे आत झाली नाही तर टोलनाके 
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चालु असलेल्या उपोषण ठिकाणी भेट 

बंद करावे लागतील असा इशारा दिलेला आहे. तसेच डॉ . येळगावकर 
देवून नुकसान भरपाई व पुनर्वसनाच्या मागण्या मान्य झाल्याचे सांगितले 

यांनी रिलायन्स कंपनी महामार्गावर सुविधा देत नाही तरीही टोल 
जात असले तरी, अंमलबजावणी होत नाही त्यामुळे आता ठोस उपाय 

वसुली केली जाते . जिल्हावासीयांनी टोल देऊ नये, तसेच रिलायन्स 
योजल्याखेरीज मागे हटणार नाही असा निर्धार व्यक्त केला होता . 

कंपनीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे अशी जोरदार मागणी केली. 
धरणग्रस्तांच्या मागण्याबाबत दिनांक ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी मुंबई येथे 

तसेच दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी शासकीय विश्रामगृह सातारा 
मंत्रालयात बैठक झाली होती. सदर बैठकीचा वृत्तांत व निर्णय दिनांक 

येथे मा . पालकमंत्री व टोलनाका पदाधिकारी व भारतीय राष्ट्रीय 
१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी १३ . ०० वा. पाठविण्यात येणार होता याचा 

राजमार्गाचे पदाधिकारी यांची मिटींग झाली त्यावेळी वरील संदर्भाने 
वृत्तांत मिळाला नाही व माहिती प्राप्त झाली नाही म्हणून वांग 

दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१३ रोजी पर्यंत सर्व रस्त्यांची दुरुस्ती करुन 
मराठवाडी धरणग्रस्त जिल्हाधिकारी यांचे दालनात जाऊन घोषणाबाजी 

घ्यावी अन्यथा टोलनाका बंद पाडणार असा इशारा मा . पालकमंत्री 
करुन त्या ठिकाणी बसून राहिले . 

यांनी दिलेला आहे . 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ रोजी श्रमिक मुक्ती दल व राष्ट्रीय 

सकाळ वृत्तपत्रामधील “ अपेक्षा महाराष्ट्राच्या ” या उपक्रमाअंतर्गत 
संघटक डॉ . श्री. भारत पाटणकर यांनी वांग- मराठवाडी धरणग्रस्तांचे 

विविध राजकीय पक्ष/ संघटना, महिला या विविध क्षेत्रातील समस्या 
१०० टक्के पुनर्वसन होण्यासाठी शासनाने तातडीने योग्य ती पावले 

मांडत आहेत. दिनांक १९ सप्टेंबर २०१३ रोजी गोडोली व परिसरातील 
उचलावीत अन्यथा दिवाळीनंतर श्रमिक मुक्ती दल तीव्र संघर्ष करेल 

तनिष्का गटाच्या सदस्यांनी जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा , टोलविरोधात 
असा इशारा कराड येथील पत्रकार परिषदेत दिलेला आहे . 

आवाज उठविला. असुन दोन दिवसात तळ ठोकून आंदोलन करु 
जिल्ह्यात होणोरे सततचे पाऊसामुळे धरणात मोठ्या प्रमाणात __ अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली आहे. भविष्यात टोलनाका अनुषंगाने 
पाणी साठा केल्यास त्यास धरणग्रस्तांकडून पुन्हा विरोध होण्याची कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

सद्या वांग - मराठवाडी कृती समितीमध्ये अंतर्गत श्रेयवाद निर्माण इ ९ ) उत्तरमांड प्रकल्प :- श्री. पंढरीनाथ एकावडे अध्यक्ष स्वाभिमानी 
ाला असुन एकमेकांविरुद्ध वृत्तपत्रामध्ये बातम्या देण्याचे काम सुरु शेतकरी संघटना पाटण तालुका यांनी खासदार श्री . राजु शेट्टी , 
आहे. तसेच धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन कारणावरुन डॉ . भारत पाटणकर श्री . शंभूराज देसाई व श्री . पंजाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वात 
यांची संघटन व मेधा पाटकर यांची संघटना यांचेमध्येही वाद असुन धरणग्रस्तांचे विविध मागण्यांसाठी जोपर्यंत शेवटच्या धरणग्रस्तास न्याय 
एकमेकांविरुद्ध पत्रकबाजी-वर्तमानपत्रात बातम्या देण्याचे कामकाज सुरु मिळत नाही तोपर्यंत शासनाशी लढा सुरु ठेवणार असलेबाबत इशारा 
आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची प्रसिध्दी पत्रकांद्वारे दिलेला आहे . 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

१० ) उरमोडी कॅनॉल पाणी सुरक्षितता व आंदोलने :- उरमोडी , 
८) टोलनाका :- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष, श्री. राज कण्हेरचे पाणी औंधसह १६ गावांचा पाणीप्रश्न सुटेपर्यंत दरमहा 
ठाकरे तसेच ट्रक चालक संघटनेचे श्री . प्रकाश गवळी तसेच शिवसेना आंदोलन करण्याचा इशारा राजवैभव प्रतिष्ठानचे व शेती पाणी 
जिल्हाध्यक्ष श्री . पुरुषोत्तम जाधव हे टोलनाक्यांचे विरुद्ध विधान करीत आंदोलन समितीचे अध्यक्ष, श्री. दत्तात्रय जगदाळे यांनी दिला आहे . 
असुन त्या अनुषंगाने म. न . से./शिवसेना कार्यकर्ते आक्रमक होत दिनांक ४ सप्टेंबर २०१३ रोजी औंध येथे बैठक झाली त्यामध्ये अद्याप 
आहेत. 

कोणत्याही कार्यवाहीला सुरुवात झालेली नसल्याने शासनाला जागे 
सातारा शहर व भुईज पोलीस ठाणेस आरोपी बाळु विठ्ठल खंदारे 

करण्यासाठी दिनांक ५ सप्टेंबर २०१३ रोजी वडुज येथील तहसिलदार 
राष्ट्रवादी काँग्रेस युवा सातारा शहर अध्यक्ष, यांचेविरुद्ध गुन्हे दाखल 

कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आलेला होता. तसेच येत्या १५ दिवसाचे 


नाही. 


१९० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


आत मुख्यमंत्र्यांची व राज्यपालांची भेट घडवून न आणलेस कराड येथे 
यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीसमोर दिनांक २६ सप्टेंबरला २०१३ 
रोजी १६ गावातील नागरिक आत्मक्लेश आंदोलन करणार असलेबाबतचा 
इशारा दिलेला आहे. परंतु मा . राज्यपाल महोदय यांनी फाईलवर 
विचार करतो असे आश्वासन दिलेने सदरचे आत्मक्लेश आंदोलन 
स्थगित केले आहे . 

दिनांक १३ सप्टेंबर २०१३ रोजी जिल्हा परिषद सदस्य श्री. राजु । 
भोसले यांनी उरमोडीचे पाणी दुष्काळी तालुक्यास देणेस आमचा 
विरोध नाही, परंतु उरमोडी प्रकल्पग्रस्तांचा प्रलंबित प्रश्न सोडविलेशिवाय 
धरणाच्या गेटला फ्लॅप बसवून उंची वाढविण्याच्या कामाचा घाट घातला 
जात आहे या कामास विरोध असुन प्रकल्पग्रस्ताचे प्रश्न मार्गी 
लागल्याशिवाय हे काम होऊ देणार नाही असा इशारा एका प्रसिध्दी 
माध्यमाद्वारे केलेला आहे. उरमोडी धरण/ पाणी अनुषंगाने कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

११ ) म. न . से. आंदोलने : - वाळू उपसा संदर्भात मनसे पदाधिकारी/ 
कार्यकर्ते यांचे कडून वेळोवेळी आंदोलने करण्याचे इशारे देण्यात येत 
असुन अचानकपणेही आंदोलने करीत आहेत. तसेच सध्या प्रशासनाकडून 
वाळु उपसा/ वाळु साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही 
पक्ष/ संघटना त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत . 

कराड शहर पोलीस ठाणे हद्दीत न्यायालयीन आवारात कराड । 
येथील गुंड सलीम महमंद शेख ऊर्फ सल्या चेप्या यांचेवर गोळीबार 
झाला होता . सदरचा गोळीबार हा कोपर्डे हवेली येथील वाळु ठेक्याचे 
वादाचे पार्श्वभुमीवर झालेचे दिसुन येत आहेत . 

तसेच दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी म.न. से. जिल्हाध्यक्ष 
रणजित भोसले यांनी हॉटेल सिन्ड्रेला इन येथे पत्रकार परिषद घेवून 
आम्ही आंदोलने केली ती १०० % योग्यच आहेत, सत्ताधाऱ्यांना जाग 
आणणेसाठी पाऊल उचलले गेले आहे, जिथे अन्यायकारक भूमिका 
दिसेल तेथे मनसेचेशिलेदार छातीठोक उभे रहातील, जनतेचे आम्ही 
शिलेदार आहोत , म .न. से. च्या कार्यकर्त्यांना जाणीवपूर्वक टार्गेट 
केल्यास यादा राखा साताराचे पाणी गोड आहे , थंड नाही वगैरे 
भडक वक्तव्याची पत्रके वाटण्यात आली होती. यास्तव भविष्यात का . 
व सु. प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१२ ) पर्यटने स्थळाचे माहीतीबाबत :- सातारा जिल्ह्यातील ठोसेघर , 
लिंगमळा, सज्जनगड , कासपठार , कोयनानगर येथील ओझर्डे धबधबा , 
इत्यादी धबधबे पहाण्यासाठी राज्यातून तसेच परराज्यातून मोठ्या 
प्रमाणावर पर्यटक खाजगी वाहनाने येत असून त्यामुळे वाहनांची संख्या 
वाढून वाहतूकीची कोंडी निर्माण होते तसेच स्थानिक नागरिकांना 
देखील दैनंदिन व्यवहार व वाहतूकीस अडथळे निर्माण होते , त्यातून 
हुल्लडबाजी करणारे पर्यटक व स्थानिक यांचेमध्ये वादाचे वेळप्रसंगी 


भांडणे , मारामारी असे प्रसंग निर्माण होतात . असे प्रसंग निर्माण 
झालेवरुन महाबळेश्वर पोलीस ठाणेस यापुर्वी गुन्हे दाखल करणेत 
आलेले आहेत. त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

१३ ) टेबललॅन्ड पाचगणी :- पाचगणी येथील टेबललॅन्डवरील ८० 
एकरात घोडागाडी व्यवसायिकांना मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांनी 
प्रवेश बंदी केली असतानाही सध्या तेथे स्थानिक नागरिक , नगरसेवक 
तसेच मुख्याधिकारी यांचे दुर्लक्षामुळे घोडागाडी व्यवसायिक हे बंदी 
असतांना देखिल घोडागाडीचा व्यवसाय करीत आहेत. त्यातून कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१४) अतिक्रमणे : - फलटण शहर येथील शिरवळ - लोणंद- बारामती 
रस्ता चौपदरीकरण भुयारी मार्ग, मौजे पारगाव , ता. खंडाळा येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन पुनर्वसन संपादन मोजणीचे कामकाज कोडोली , 
देगांव , निगडी रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामबाबत , दिनांक २७ 
सप्टेंबर २०१३ रोजी सातारा शहरातील बॉम्बे रेस्टॉरंट परिसरातील 
अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही सार्वजनिक बांधकाम यांचेकडून 
करणेत आली असुन सदरवेळी परिसरातील अतिक्रमण विभागाचे 
कर्मचारी व दुकानदार यांची किरकोळ वादावादी झाली. सदरची 
अतिक्रमणे काढलेमुळे दुकानदारांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण इ 
पाल्यामुळे हॉकर्स संघटनेने दिनांक ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी पासुन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा समोर बेमुदत उपोषण करण्याचा 
इशारा दिलेला आहे. तसेच दिनांक ५ जुलै २०१३ रोजी बालाजी 
ट्रस्ट अध्यक्ष, श्री. राजेंद्र चोरगे यांनी प्रांत कार्यालय सातारा ते पोवई 
नाका या दरम्यान असणारे अतिक्रमणे काढावीत, आकार हॉटेल , 
साबळे पाटील पेट्रोल पंप तसेच डी. बी . कदम मार्केट यार्ड, एस. 
टी. स्टॅन्ड परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासनाने काढावीत नाहीतर २ 
महिन्यानंतर बालाजी ट्रस्टच्या वतीने आंदोलन करणे असा इशारा 
पत्रकार परिषदेत दिलेला होता . त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१५ ) हातगेघर - महु धरणग्रस्त आंदोलन :- मा . आमदार शिवेंद्रराजे 
भोसले यांचे नेतृत्वात मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा येथे 
महामोर्चा काढणेत आला होता . त्यावेळी जर प्रशासनाने २ महिन्यात 
प्रशासनाने धरणग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत योग्य निर्णय न घेतलेस तीव्र 
आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा दिलेला होता. त्यातुन कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


१६) संगमनगर धक्का पुल :- सद्या संगमनगर धक्का पुल संदर्भात 
राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये श्रेयवाद सुरु असुन 
त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१९१ 


१७ ) कराड न्यायालय गोळीबार घटना : - पै. संजय पाटील खून 
खटल्यातील आरोपी सलीम महंमद शेख ऊर्फ सल्या चेप्या हा कराड 
शहर पो. स्टे . गु . र. नं . १६८ / २००४ या गुन्ह्यातील तारखेस हजर 
रहाणेकामी मित्रासोबत कराड कोर्टामध्ये गेला असता कोर्टाचे आवारात 
त्याचेवर रिव्हाल्वरमधुन गोळ्या झाडण्याची घटना घडली असुन अशा 
प्रकारच्या घटनामधुन जातीय तणाव निर्माण होवून परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर 
जाणेची शक्यता आहे . तसेच प्रस्तुत प्रकरणी टोळीयुध्द होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. त्या अनुषंगाने का . व सु . निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१८ ) मलवडी ता . माण येथील सभा :- दहिवडी पोलीस ठाणे हद्दीत 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१३ रोजी पालकमंत्री शशिकांत शिंदे यांची 
जाहीर सभा झाली. सदर सभेदरम्यान काँग्रेसचे आ . जयकुमार गोरे 
यांची जाहीर सभा घेण्यासाठी आ . गोरे समर्थक मलवडी एस. टी . 
स्टॅन्ड येथे आक्रमण झाले होते . सदरवेळी आ . जयकुमार गोरे व 
त्याचे समर्थक यांनी दहशत निर्माण करुन घोषणाबाजी व फटाके 
वाजवून जिल्हाधिकारी यांचे जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेशाचे उल्लंघन 
केलेवरुन त्यांचेविरुद्ध दहिवडी पोलीस ठाणेस गुन्हा दाखल करणेत 
आलेला आहे. आ . गोरे हे राष्ट्रवादी पक्षाचे नेत्यांनी येऊ नये , सभा 
घेवू नये म्हणून प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्षरित्या कारवाया करीत आहेत. 

तसेच दिनांक ८ सप्टेंबर २०१३ रोजी दहिवडी पोलीस ठाणेस 
हद्दीत मलवडी गावी आमदार श्री . जयकुमार गोरे यांनी शेतकरी 
मेळावा व सभा आयोजित केली होती. सदर सभेमध्ये यापुर्वी मा . ना . 
श्री. शशिकांत शिंदे पालकमंत्री सातारा जिल्हा यांनी मलवडी येथे सभा 
घेतली . त्या सभेत मला टोचून बोललेले आहेत त्याचे उत्तर मी देत 
आहे, आपल्या सभेसाठी पोलीसांनी किंवा शासनांनी परवानगी दिली 
आहे. म्हणूनच आपले भाषण झाले हे लक्षात ठेवावे. आपली सभा 
उधळवून लावणेस मला ५ मिनिटाचाही अवधी लागणार नाही . तसेच 
तुम्ही यापुर्वी जावलीचे आमदार होता आत्ता कोरेगाव खटावचे आमदार 
आहात तुम्ही माझे मतदार संघात येवून उभे रहा कसे निवडुन येताय 
ते पाहतो. वगैरे वक्तव्य केले असुन दोन्ही पक्षाचे पदाधिकारी व 
कार्यकर्ते यांचेमध्ये भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा का . व सु. निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१९ ) सातारा हद्दवाढ : - सातारा लगतच्या ग्रामपंचायती व त्रिशंकु 
भागातील नागरिकांबरोबर हद्दवाढी संदर्भात खुल्या वातावरणात चर्चा 
होणे आवश्यक आहे, कोणताही निर्णय जनतेवर लादू नये अन्यथा 
उद्रेक निश्चित असतो असे वक्तव्य राजेंद्र चोरगे यांनी यापुर्वी प्रसिध्दी 
पत्रकाद्वारे केले आहे. तसेच हद्दवाढीच्या प्रश्नावर कोणतेही राजकारण 
न करता त्रिशंक व ग्रामपंचायत भागातील लोकांना विश्वासात घेणे 
आवश्यक आहे. सातारा शहरात मुलभूत सुविधांची ओरड असताना 
कोणती उप नगरे व ग्रामपंचायती पालिका हद्दीत येण्याचा विचार 


करतील याबाबतही लोकप्रतिनिधी व नागरीक यांचे मध्ये खुला संवाद 
व्हायला हवा , सातारा शहराच्या आजुबाजुच्या उप नगरातील ग्रामस्थांना 
सातारा नगरपरिषदेत सामील व्हायचे असतांना काही नेते व पुढारी 
मंडळी हद्दवाढी विषयी गैरसमज पसरवित आहेत. त्यांचेकडून दबाव 
तंत्राचा वापर सुरु आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हद्दवाढ मंजूर करावी 
अशी मागणी शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी 
सातारा यांचे कडे केली आहे. सातारा शहराच्या हद्दवाढीला काहींचा 
पाठींबा तर काहींचा विरोध आहे. तर काही स्वतंत्र नगरपंचायत किंवा 
शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये समावेश करण्याची मागणी करीत आहेत. 
असे वेगवेगळे मतप्रवाह आहे. रोज याबाबत वृत्तपत्रामध्ये परस्पर 
विरोधी बातम्या येत आहेत. अशा परिस्थितीत हद्दवाढीबाबत वादविवाद 
न घडवून आणता एक बैठक घ्यावी आणि हद्दवाढीबाबत जनमत 
आजमवण्यासाठी एक चर्चात्मक बैठक बोलवावी. अशी खासदार 
उदयनराजे भोसले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रकाद्वारे केली आहे. 
सातारा शहर हद्दवाढी संदर्भात काही पक्ष/ संघटना तसेच त्रिशंकु 
भागातील लोकांचा विरोध व काहींचा पाठींबा असुन या परस्पर विरोधी 
प्रकारामुळे भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२० ) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा 
जिल्ह्यातील फलटण , खटाव , माण व कोरेगाव या तालुक्यांमध्ये 
दुष्काळ असल्याने त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा चालू होता. 
चालू वर्षी सद्यस्थितीत दुष्काळी पट्ट्यामध्ये समाधनकारक पाऊस 
पडलेला आहे. मात्र आता वीज मंडळाकडून वीज भारनियमन चालू 
करणेत आलेले आहे. त्यामुळे पिण्याचे/ शेतीच्या पाण्याचा कृत्रीम प्रश्न 
निर्माण झालेला आहे. अशा परिस्थितीत वीज भारनियमन होवू नये 
अशी दुष्काळी पट्ट्यातील लोकांची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत 
वीज भार नियमन केलेस त्यावरुन आंदोलनात्मक कार्यक्रम होणेची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

२१ ) सातारा शहर शौचालये, पाणी/रस्त्यातील खड्डे प्रश्न :- सध्या 
सातारा शहरामध्ये पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहिन्या जोडण्याचे काम 
सुरु असुन पावसाळ्यात कृत्रीम पाणी टंचाई निर्माण झालेली आहे. 
तसेच शहरात जलवाहिन्या टाकणे व अन्य कामांसाठी रस्त्यांची 
खुदाई केलेली आहे . त्यामुळे रस्त्यांमध्ये सर्वत्र खड्डेच खड्डे पडलेले 
आहेत . तसेच सार्वजनिक शौचालयांची सोय नाही यासह विविध 
प्रकारच्या गैरसोयींबाबत सातारा शहरातील नागरिकांकडून संताप 
व्यक्त केला जात असून वेळोवेळी विविध पक्ष संघटनांकडून नगरपालिकेवर 
मोर्चा काढणे बाबतचे इशारे देत आहेत. सदरचा पाणी/रस्त्यातील 
खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्याअनुषंगाने कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२२ ) डॉ . नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येच्या अनुषंगाने विविध आंदोलनात्मक 


१९२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


कार्यक्रम : - अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे संस्थापक 
डॉ . नरेंद्र दाभोळकर यांची पुणे येथे अज्ञात मारेकाऱ्यांनी गोळ्या 
घालून हत्या केली आहे. सदर घटनेचा निषेध म्हणून सर्व सामाजिक 
संस्थांचे वतीने विविध प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालु आहेत. 
तसेच सदर हत्याकांडातील आरोपींना अद्यापी अटक झालेली नाही . 
त्यांना त्वरीत अटक करावी तसेच जादूटोणा विरोधी कायदा त्वरित 
अमलात आणावा या मागणीसाठी विविध संस्था, पक्ष सामाजिक संस्थांचे 
वतीने जिल्ह्यात तसेच राज्यव्यापी आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालु 
आहेत. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

२३ ) विद्यार्थी दोन गटांतील वाद रास्तारोको :- सध्या शाळा 
कॉलेजचे विद्यार्थ्यांमध्ये २ गटामध्ये वाद / भांडणे होण्याचे प्रकार घडत 
आहेत. तसेच खेडोपाड्यातून अनेक विद्यार्थी शाळा कॉलेजसाठी येत 
जात आहेत. मात्र काही गावांचे मार्गावर एस. टी . बसेस वेळेवर जात 
नाहीत . बसेसची संख्या अपुरी आहे , लांब पल्याच्या किंवा इतर बसेस 
बस थांब्यावर थांबत नाही या व इतर कारणाने विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची 
भावना होवून जिल्ह्यात कोठे ना कोठे अचानकपणे बसेस रोकून रास्ता 
रोको करणेचे प्रकार सुरु आहेत. यातून कोणताही कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२४ ) बार असोसिएशनचे काम बंद आंदोलन : - मुंबई उच्च न्यायालयाचे 
खंडपीठ कोल्हापूर येथे व्हावे या मागणीसाठी गेले २५/३० वर्षे 
कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, सांगली, सिंधूदुर्ग, रत्नागिरी या सहा 
जिल्ह्यांतून मागणी सुरु आहे मात्र शासन स्तरावर त्याचा पाठपुरावा 
होत नाही . कोल्हापूर येथे खंडपीठाची मागणी लवकरात लवकर मान्य 
व्हावी यासाठी नमुद सहा जिल्ह्यातील वकीलांनी काम बंद आंदोलन 
सुरु केलेले आहे. सातारा जिल्ह्याचे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड . 
अशोक जाधव यांचे नेतृत्वात सातारा जिल्ह्यातील सर्व वकिल दिनांक 
२९ ऑगस्ट २०१३ रोजी पासून काम बंद आंदोलन सुरु करुन संपावर 
गेलेले आहेत . या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यातील विविध पोलीस 
ठाणेचे हद्दीत दैनंदिनरित्या वकिल संघटनांकडून आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम केले जात आहेत. बार असोसिएशनच्या या आंदोलनाला 
विविध पक्ष/ सामाजिक संघटना यांनी पाठिंबा दर्शविलेला आहे. त्या 
अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

२७) आसाराम बापू यांचे समर्थन/निषेधार्थ आंदोलन :- आसारामबापू 
यांचे विरोधात यांचेवर पोलीस कारवाई झालेली आहे. या संदर्भात 
मिडीयामार्फत तसेच विविध संघटना यांचे वतीने आसाराम बापूं बद्दल 
चालू असलेला अपप्रचार थांबवावा याकरिता त्यांचे समर्थक तसेच हिंदु 
जनजागृती , सनातन प्रभात , सत्संग इत्यादींचे साधक आसाराम बापू 
यांना समर्थन दर्शविणेकरिता वेगवेगळे आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत 


आहेत. तसेच आसाराम बापू यांचे विरोधात लोक व संघटना सदर 
घटनेच्या निषेधार्थ वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत 
आहेत. त्या अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२६ ) महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांचे आंदोलनाबाबत : 
केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता मिळावा , पेन्शन योजना सुरु करावी , 
अनुकंपाखालील भरती त्वरीत करावी. निवृत्तीचे वय वाढवावे व इतर 
मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने 
अधून मधून वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत आहेत. 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी संघटनेच्या वतीने १२ .०० ते १४ . ०० 
या वेळेत कामबंद आंदोलन व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने 
करण्यात येणार आहेत . या आंदोलना नंतर देखील शासनाने चर्चेस 
वेळ न दिल्यास विधानसभेवर एकत्रित मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला 
आहे. या अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२७ ) शेतकरी संघटना आंदोलन :- सन २०१३-१४ या गळीत 
हंगामातील ऊसाला प्रतिटन रुपये ३५०० / - दर द्यावा , पेट्रोल , 
डिझेल मध्ये इथेनॉल मिसळण्याची सक्ती करावी यासाठी शेतकरी 
संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील यांचे नेतृत्वात ऊस परिषदेचे आयोजन 
करुन त्यामध्ये दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१३ रोजी पर्यंत मागण्या मान्य 
न झाल्यास सर्वत्र चक्काजाम आंदोलन करणार असलेबाबतचा इशारा 
दिलेला आहे. या संदर्भाने सातारा जिल्ह्यामध्ये सर्वत्र सभा , मेळावे 
होण्याची शक्यता आहे. तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष 
खा . श्री . राजु शेट्टी यांनी गळीत हंगामातील ऊसाला पहिली उचल 
किती रुपये देणार हे स्पष्ट केल्याशिवाय साखर कारखान्यांना ऊस 
तोडू देणार नसलेबाबतचा इशारा दिलेला आहे. त्याअनुषंगाने शेतकरी 
संघटनेच्या वतीने ऊस दराचे संदर्भात कोणत्याही स्वरुपाची उग्र 
स्वरुपाची आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
___ वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखला जावा यासाठी 
संपूर्ण जिल्ह्यात मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३ ) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक झाले आहे आणि , 

ज्याअर्थी, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३ ते २३ ऑक्टोबर २०१३ या 
काळात जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखणेसाठी दिनांक १० ऑक्टोबर 
२०१३ चे ०० . ०० वाजलेपासून ते दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१३ चे 
२४. ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७(३)/१३५ अन्वये शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी 
करणे आवश्यक झाले आहे . तसेच सदर आदेशातून दरम्यानचे 
कालावधीत साजरे होणारे सण , उत्सव व यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रमांना 
मु . पो . अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३)/१३५ चे आदेशामधुन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


१९३ 


क) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यारे किंवा 
साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार करणे. 


ड) व्यक्तीची अगरे प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 
इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाजवणे , 
सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची शांतता 
धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव 
करणे सोंग आणणे अशी चित्र चिन्ह फलक - अगर इतर कोणताही 
जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार करणे. 


वगळणेत यावेत. त्याचप्रमाणे ज्या लोकांना प्रस्तुत आदेशा अंतर्गत 
शांततेच्या मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचे 
असेल त्यावेळी त्यांना संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी, किंवा 
पोलीस अधिक्षक सातारा यांची अनुमती घेतल्यास त्यांना हा आदेश लागू 
होणार नाही अशी माझी खात्री झाली आहे. वरील बाबी विचारात घेता 
सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये व कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधित राखली जावी यासाठी मुंबई पोलिस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ (१ )( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे 
आवश्यक झाले आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३ ते दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१३ या काळात जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखणेसाठी दिनांक 
१० ऑक्टोबर २०१३ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१३ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७(३)/ १३५ अन्वये शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी 
करणे आवश्यक झाले आहे . तसेच सदर आदेशातून दरम्यानचे 
कालावधीत साजरे होणारे सण , उत्सव व यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रमांना 
मुं. पो . अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३)/ १३५ चे आदेशामधून 
वगळणेत यावेत . त्याचप्रमाणे ज्या लोकांना प्रस्तुत आदेशा अंतर्गत 
शांततेच्या मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचे 
असेल त्यावेळी त्यांना संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी, किंवा 
पोलीस अधीक्षक सातारा यांची अनुमती घेतल्यास त्यांना हा आदेश लागू 
होणार नाही अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी संजीव ना. देशमुख, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा 
मला असलेल्या अधिकारा अन्वये मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे 
कलम ३७(१) ३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी आदेश व 
संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा व कार्यक्रम वगळून मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये जमावबंदी आदेश दिनांक 
१० ऑक्टोबर २०१३ चे ०० . ०० वाजलेपासून ते दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१३ चे २४ .०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलिस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) अन्वये शस्त्र बंदी व जमावबंदी आदेश जारी 
करीत आहे. 


अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा 
स्फोटक पदार्थ अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलिस 
अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र 
त्याच्या पासुन जप्त केले जाणेस पात्र असेल आणि अशा त-हेने धरलेली 
वस्तु स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा होईल . पोटकलम 
(३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी 
कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणूकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
___ मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)( ३) मधील या 
हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमुद केलेल्या इसमाना लागू होणार 
नाहीत . 


१ ) शासनाची सेवा करणारे किंवा करणेच्या कामी ज्यांच्या वरीष्ठांनी 
निर्दिष्ट केलेवरुन अगत त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ 
मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तु धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 

२) ज्यांना ज्यांना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणावरुन जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यानी लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती . 

३) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 

४ ) ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजया करावयाचा असेल त्यावेळी पोलीस अधिक्षक, संबंधित उपविभागीय 
पोलिस अधिकारी, यांची आगावू परवानगी घेतली असेल तर त्यांना 
सदरचा आदेश लागू होणार नाही . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १० ऑक्टोबर 
२०१३ रोजी काढण्यात आला आहे. 
सातारा , १० ऑक्टोबर २०१३. 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई आहे . 


अ ) शस्त्रे , सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका , सुऱ्या , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे. 

ब ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


१९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


००१ 


१४५९ 


००२ 


७७५ 


००३ 


१९१६ 


००५ 


ॐ 


ॐ 


००६ 


ॐ 


०११ 


ॐ 


०१२ 


ॐ 


०१३ 


०१४ 


०१५ 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, सन १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश 

आदेश 
क्रमांक पोउआ /विशा/विद्यार्थी/ १२०६/२०१४. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे विभागीय यांनी उच्च 
माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा इयत्ता १२ वी ची दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक २९ मार्च २०१४ रोजी पर्यंत आणि माध्यमिक शालान्त प्रमाण 
पत्र परीक्षा इयत्ता १० वी ची दिनांक ३ मार्च २०१४ रोजी ते दिनांक २७ मार्च २०१४ या कालावधीत विभागीय सचिव, पुणे विभागीय शिक्षण 
मंडळ पुणे यांची कडील पत्र क्रं . पुविमं/ शाख डीपी/पुणे दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये घेण्यात येणार असून सदर परीक्षा पुणे आयुक्तालयाच्या 
परिक्षेत्रात इयत्ता १२ वी ४९ केंद्रावर एकूण ६६,६६६ विद्यार्थी व १० च्या १०० केंद्रावर एकूण १, ८७, ००६ विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात येणार आहे . 
ती केंद्रे खालील प्रमाणे 

१२ वी च्या परीक्षा केंद्राची यादी 
अ . क्र . केंद्र क्रं . 

परीक्षा केंद्राचे नाव 

पो . स्टे . नाव विद्यार्थी संख्या 
बी . एम . सी . महाविद्यालय , पुणे ०४ 

डेक्कन 
टिकाराम जगन्नाथ कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय , खडकी, पुणे खडकी 
स्वामी विवेकानंद कॉलेज , दापोडी , पुणे १२ 

भोसरी 
मराठवाडा मित्र मंडळ, कला वाणिज्य महाविद्यालय , डेक्कन , पुणे-०४ डेक्कन 

११९८ 
सुंदराबाई राठी ज्युनियर कॉलेज, लक्ष्मी रोड , पुणे-३० 

विश्रामबाग ४६० 
ए . एस . डी . पी . दादावाला ज्युनियरर कॉलेज , पुणे -११ 

फरासखाना १७४६ 
एच. एस. पी . कनिष्ठ महाविद्यालय , लक्ष्मी रोड , हुजुरपागा, पुणे विश्रामबाग १७०६ 
आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय, डेक्कन पुणे ०४ 

डेक्कन 

२७४६ 
एस. एन . डी . टी. कला व वाणिज्य महाविद्यालय , कर्वे रोड, पुणे 

डेक्कन 

२११९ 
यशवंतराव मोहिते महाविद्यालय, एरंडवणा, पुणे-३८ 

कोथरूड 

१०७४ 
एम. आय. टी . कनिष्ठ महाविद्यालय, पौड रोड, पुणे - २९ 

कोथरूड १०२० 
एस. पी. महाविद्यालय , टिळक रोड , पुणे- ३० 

विश्रामबाग 
श्री शाहु मंदिर कनिष्ठ महाविद्यालय , पर्वती पुणे-०९ 

स्वारगेट 
एम .ई. एस . हायस्कुल अॅन्ड ज्युनियर कॉलेज , सदाशिव पेठ , पुणे विश्रामबाग ११४८ 
सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्टस् , सायन्स व कामर्स ज्युनियर कॉलेज , दत्तवाडी १३०२ 
वडगाव बु. II , दत्तवाडी , पुणे 
सिंहगड कॉलेज ज्युनियर कॉलेज ऑफ आर्टस्, सायन्स व कॉमर्स , दत्तवाडी ११८९ 
नव्हे , हवेली, पुणे 
शिवाजी मराठा हायस्कुल व क .म. वि . शुक्रवार पेठ , पुणे-०२ 

११३६ 
नवरौसजी वाडीया सिनीयर कॉलेज, प्रा . व्हि . के . जोग पथ, पुणे- १ बंडगार्डन ३१४७ 
सेंट मिरा कॉलेज फॉर गर्ल्स ६ , कोरेगावव पार्क , पुणे-०१ 

बंडगार्डन १२६२ 
सेंट व्हिसेंट हायस्कुल, व्हीसेंट स्ट्रीट , पुणे-०१ 

लष्कर 

८५० 
०३४ पुना कॉलेज ऑफ आर्टस् , सायन्स , कॉमर्स, कॅम्प, पुणे -०१ 

लष्कर 
____ भारतीय जैन संघटना, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाघोली , पुणे विमानतळ १८५२ 
०३६ सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्टस् , सायन्स व कॉमर्स कोंढवा , पुणे । 

कोंढवा 

५१३ 
गेनबा सोपानराव मोझे, कनिष्ठ महाविद्यालय , पुणे -०६ 

येरवडा 

८५७ 
एस. एस . चोक्सी, कनिष्ठ महाविद्यालय , पुणे -०१ 

लष्कर 

११८९ 
०३९ अबिदा इनामदार कनिष्ठ महाविद्यालय , फॉर गर्ल्स, पुणे - १ 

लष्कर 

२०७१ 
श्री . पंढरीनाथ तथा अण्णासोा तुकाराम पठारे कनिष्ठ महाविद्यालय विमानतळ ६१४ 

चंदननगर , पुणे -१४ 
०४१ मॉडर्न महाविद्यालय , शिवाजीनगर , पुणे-०५ 

शिवाजीनगर 


०१७ 


०२१ 


२०३२ 


२५२५ 


ॐ 


०२५ 


०२६ 


खडक 


०३१ 


०३२ 


१६७० 


०३५ 


०३७ 


हैं 


०३८ 


०४० 


१९३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


१९५ 


अ . क्र . 


०४३ 


०४४ 


२ 


०४५ 


०४६ 


०५१ 


१४०४ 


०५२ 


०५३ 


०५४ 


९३३ 
४३२ 


०६० 


३ 


०६१ 


१८९६ 


०६२ 


२४८३ 


०६३ 


2010 


०६४ 


५९१ 


०६५ 


५४४ 


०६६ 


केंद्र क्रं . परीक्षा केंद्राचे नाव 

पो . स्टे . नाव विद्यार्थी संख्या 
०४२ फर्ग्युसन महाविद्यालय, डेक्कन, पुणे-०४ 

डेक्कन 

२१५१ 
लॉयला कनिष्ठ महाविद्यालय, पाषाण रोड , पुणे- ०८ 

चतुश्रृंगी ८८५ 
भारत इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय शिवाजीनगर पुणे 

शिवाजीनगर ८६९ 
प्रतिभाताई पवार विद्या व महाविद्यालय , पुणे 

कोंढवा 

४३३ 
बालवडकर माध्यमिक महाविद्यालय , बालेवाडी , पुणे 

हिंजवडी 

३७४ 
अण्णासाहेब मगर महाविद्यालय, हडपसर , पुणे- २८ 

हडपसर 
आर. आर. शिंदे ज्युनियर कॉलेज , हडपसर , पुणे- २८ 

हडपसर 

२५४१ 
पृथ्वीराज कपूर मेमोरिअर हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज लोणी - काळभोर हडपसर 

७८६ 
हवेली, पुणे 
महात्मा गांधी विद्यालय व ज्युनियर कॉलेज , ऊरुळीकांचन, पुणे 

हडपसर 
कै . नागनाथ मारुती गडसिंग (गुरुजी) कनिष्ठ महाविद्यालय, चिंचवड पुणे । चिंचवड 
श्री. फत्तेचंद जैन हायस्कूल व महाविद्यालय, चिंचवड 

चिंचवड 
महात्मा फुले महाविद्यालय , पिंपरी, पुणे-१७ 

पिंपरी 
म्हाळसाकांत विद्यालय व ज्युनियर कॉलेज , आकुर्डी, पुण -४४ 

निगडी 
श्रीमती कस्तुरादेवी जयप्रकाश गुप्ता , ज्युनिअर कॉलेज, प्लॉट नं . १३४ , चिंचवड 
एमआयडीसी , मोरवाडी रोड , चिंचवड, पुणे 
श्रीमती गोदावरी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय , चिंचवड , पुणे पिंपरी 
शिवभुमी विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर २१ , यमुनानगर , निगडी 

११२२ 
निगडी, पुणे - ४४ 
भैरवनाथ कनिष्ठ महाविद्यालय भोसरी पुणे ३९ 

भोसरी 
सयाजी महाराज मा . व उ. मा . विद्या. भोसरी फाटा आळंदी रोड , विश्रांतवाडी १०९० 
पुणे- ३९ 
जयहिंद हायस्कुल कनिष्ठ महाविद्यालय, पुणे -१७ 

पिंपरी 
प्रेरणा कनिष्ठ महाविद्यालय, प्राधिकरण निगडी, पुणे- ४४ 

निगडी 
सेंट उर्सला हायर सेकंडरी स्कुल , ज्युनिअर कॉलेज आकुर्डी, निगडी 

२८२ 
पुणे- १४ 

१० वी च्या परीक्षा केंद्राची यादी 
केंद्र क्रं . परीक्षा केंद्राचे नाव 

पो . स्टे . नाव विद्यार्थी संख्या 
१००१ मॉडर्न हायस्कुल , गणेश खिंड रोड, पुणे 

चतुश्रृंगी 
१००२ बा . रा. घोलप माध्य. व उच्च माध्य . विद्यालय , सांगवी , पुणे 

सांगवी 

८१४ 
१००३ __ श्री . शिवाजी विद्या मंदीर व कनिष्ठ महाविद्यालय, औंध 

चतुश्रृंगी 
आलेगावकर माध्य . विद्यालय खडकी, पुणे 

खडकी 
सेंट जोसेफ बॉईज हायस्कुल , खडकी , पुणे 

खडकी 
१००६ ऑल सेंट हायस्कुल , खडकी , पुणे । 

खडकी 
म्हातोबा तु. बालवडकर विद्यालय, बालेवाडी , पुणे 

हिंजवडी 
दि न्यु . मिलेनियम इंग्लिश स्कूल , नवी सांगवी , पुणे 

सांगवी 
१०२१ सौ . विमलाबाई गरवारे हायस्कूल , पुणे 

डेक्कन 
शंकरराव मोरे विद्यालय , एरंडवणा, पुणे 

कोथरुड 


०६७ 


१७७७ 


०६८ 


०६९ 


१२८४ 


010 


७८० 


०७१ 


अ . क्र . 


१०६१ 


६५४ 


ॐ 


१००४ 


७४५ 


ॐ 


१००५ 


६८८ 


ॐ 


ॐ 


१००७ 


१००८ 


ॐ 


१०२२ 


११५२ 


१९६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


अ . क्र . 


केंद्र क्रं . 


१०२३ 


१०२४ 


पो . स्टे . नाव विद्यार्थी संख्या 
डेक्कन 

६१७ 
कोथरुड 

१३१६ 
शिवाजीनगर ५३७ 
वारजे 

५४६ 
कोथरुड १२६२ 


१०२५ 


१०२६ 


१०२७ 


१०२८ 


कोथरुड 


८४६ 


१०४१ 


खडक 


३०२ 


१०४२ 


खडक 


९८७ 


१०४३ 


१८१० 


१०४४ 


१५९४ 


१०४५ 


विश्रामबाग 
स्वारगेट 
भारती विद्यापीठ 
स्वारगेट 
कोंढवा 


१५४५ 


१०४६ 


१४४४ 


१०४७ 


२९३ 


१०४८ 


कोंढवा 


५२२ 


१०४९ 


सहकारनगर 


१३८७ 


१०५० 


८९१ 


परीक्षा केंद्राचे नाव 
डॉ . कलमाडी हायस्कुल , एरंडवणा, पुणे 
महिला श्रम हायस्कुल, कर्वे नगर , पुणे 
सुलोचना नातु विद्या मंदीर , शिवाजीनगर 
नवभारत माध्यमिक विद्यालय शिवणे, पुणे 
कै . पी. बी . जोग माध्य . व इंग्रजी माध्य. विद्यालय मयुर कॉलनी, 
कोथरुड 
अभिनव विद्यालय आणि इंग्लिश मिडियम हायस्कुल, कर्वे रोड , 
नळ स्टॉप , एरंडवणा, पुणे 
प्रा . डॉ. नरहरी का घारपुरे प्रशाला, नातु बाग , पुणे 
श्री . एम . एम . जिजामाता मुलींचे हायस्कुल, पुणे 
न्यू . इंग्लिश स्कुल ४८६ टिळक रोड , पुणे- ३० 
सौ . लक्ष्मीबाई राजाराम शिंदे हायस्कुल , अरणेश्वर , पुणे 
कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्या मंदीर , धनकवडी , पुणे 
शेठ दगडुराम कटारीया हायस्कुल , गुलटेकडी, पुणे 
सिंहगड सिटी स्कूल , कोंढवा , पुणे 
उर्दु माध्यमिक विद्यालय मिठानगर कोंढवा , पुणे 
कै . पै. हिरामण बनकर विद्यालय, सुखसागर नगर , पुणे 
संत ज्ञानेश्वर माध्यमिक विद्यालय, पौड रोड , एम. आय. टी . पुणे 
प्रतिभाताई पवार विद्यालय, कोंढवा , पुणे 
सिंहगड स्प्रिंगडेल हायस्कुल , वडगांव बु.।।, पुणे 
सनब्राईट हायस्कुल, आंबेगांव बु.II , पुणे 
कै. बंडोजी खंडोजी चव्हाण, माध्यमिक विद्यालय, धायरी, पुणे 
नारायण सणस विद्यालय, वडगांव खुर्द, पुणे 
महात्मा गांधी विद्यालय, खानापूर , पुणे 
प्रियदर्शनी माध्यमिक विद्या मंदीर , धनकवडी , पुणे 
सेंट अॅन्स हायस्कुल कान्व्हेंट स्ट्रीट , पुणे 
कॅम्प एज्युकेशन सोसायटी हायस्कुल , एम . जी . रोड , पुणे 
हरीभाऊ बळवंत गिरमे हायस्कुल , वानवडी 
सरदार दस्तुर हायस्कुल , बॉईज हायस्कुल , पुणे 
अर्नेलाज हायस्कुल , क्वार्टर गेट , पुणे 
श्रीमती सावित्रीबाई फुले प्रशाला, भवानी पेठ , पुणे 
अंजुमन ए. इस्लाम पर महम्मद हायस्कुल , पुणे-०१ 
हिमगीरी विद्यालय, टिंगरे नगर , पुणे 
डॉ . आंबेडकर मेमोरियल हायस्कुल , सोलापूर बाजार , पुणे 
नेताजी सुभाषचंद्र विद्यालय , येरवडा , पुणे 
डॉन बॉस्को हायस्कुल , येरवडा , पुणे 
संत तुकाराम विद्यालय , लोहगाव, पुणे 


१०५१ 


३९० 


१०५१ 


१२०१ 


कोथरूड 
कोंढवा 
दत्तवाडी 
भारती विद्यापीठ 
दत्तवाडी 
दत्तवाडी 


१०५३ 


___ ०० 


१०५४ 


१०५६ 


१०५७ 


दत्तवाडी 


१०५९ 


सहकारनगर 


८६० 


१०६१ 


लष्कर 


७०२ 


१०६२ 


लष्कर 


१७५७ 


१०६३ 


वानवडी 


११४७ 


१०६४ 


बंडगार्डन 


१२२४ 


१०६५ 


समर्थ 


४३२ 


१०६६ 


खडक 


८९८ 


१०६७ 


७१५ 


बंडगार्डन 
विश्रांतवाडी 


१०६८ 


६४५ 


१०६९ 


वानवडी 


३१६ 


१०७१ 


येरवडा 


१०४४ 


१०७२ 


येरवडा 


११७० 


१०७३ 


विमानतळ 


६१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


१९७ 


अ . क्र . 


केंद्र क्रं . 


पो . स्टे . नाव विद्यार्थी संख्या 


१०७४ 


येरवडा 


८७५ 


१०७५ 


येरवडा 


६०८ 


१०७६ 


५१८ 


१०७७ 


५३३ 


१०८१ 


येरवडा 
येरवडा 
शिवाजीनगर 
शिवाजीनगर 
विश्रामबाग 


४९१ 


१०८२ 


८७३ 


१०८३ 


७१६ 


१०८४ 


विश्रामबाग 


९०३ 


१०८५ 


विश्रामबाग 


८०९ 


१०८६ 


विश्रामबाग 


७२३ 


१०८७ 


समर्थ 


१०८८ 


७६६ 


समर्थ 
शिवाजीनगर 


१०८९ 


१०९० 


समर्थ 


७८२ 


११०० 


हडपसर 


६२२ 


११०१ 


हडपसर 


१५६२ 


११०२ 


हडपसर 


२०१७ 


११०३ 


हडपसर 


७३५ 


परीक्षा केंद्राचे नाव 
वि. श. सातव हायस्कुल, वाघोली, ता . हवेली, जि . पुणे 
भारतीय जैन संघटना माध्यमिक विद्यालय, वाघोली , पुणे 
कै . तुकाराम धोंडीराम पठारे माध्यमिक विद्यालय, चंदननगर , पुणे 
स्टेला मेरीज स्कुल, वडगावशेरी, पुणे-१४ 
मॉडर्न हायस्कुल , शिवाजी नगर , पुणे -०५ 
पी . ई. एस . गर्ल्स हायस्कुल शिवाजीनगर , पुणे-०५ 
रेणूका स्वरूप मेमोरियल गर्ल्स हायस्कुल , पुणे 
नुमवि प्रशाला मुलांचे, पुणे- ०२ 
ना . दा . ठाकरसी कन्या शाळा, नारायण पेठ , पुणे 
न्यू इंग्लिश स्कूल , रमणबाग , पुणे 
आगरकर हायस्कुल मुलींचे, सोमवार पेठ, पुणे 
एस. व्ही . युनियन हायस्कुल, सोमवार पेठ , पुणे 
भारत इंग्लिश स्कुल, शिवाजी नगर , पुणे 
राजा धनराज गिरजे हायस्कुल , रास्ता पेठ , पुणे 
प्रगती विद्यालय, काळे बोराटे नगर , हडपसर , पुणे 
सी. बी. तुपे साधना कन्या विद्यालय , हडपसर , पुणे 
साधना विद्यालय मुलांचे, हडपसर , पुणे 
घोरपडी व्हीलेज हायस्कुल , घोरपडी , पुणे 
लोणकर माध्यमिक विद्यालय, मुंढवा, पुणे 
न्यु इंग्लिश स्कूल , फुरसुंगी, पुणे 
पृथ्वीराज कपूर मेमोरिअल हायस्कुल , लोणी-काळभोर , पुणे 
सार्थी माध्यमिक विद्यालय , खराडी , पुणे 
श्री. संत तुकाराम माध्यमिक विद्यालय खराडी , चंदननगर , पुणे 
भेकराईमाता माध्यमिक विद्यालय , भेकराईनगर , फुरसुंगी, पुणे 
महात्मा गांधी विद्यालय, ऊरुळीकांचन , पुणे 
हिंदुस्तान अॅन्टीबायोटीक्स , पिंपरी 
जयहिंद हायस्कुल, पिंपरी 
नवमहाराष्ट्र विद्यालय व ज्युनियर कॉलेज, पिंपरी 
अण्णासाहेब मगर माध्यमिक विद्यालय, पिंपळे सौदागर , पुणे 
सौ . टी . एस . मुथ्था कन्या प्रशाला, चिंचवड , पुणे 
न्यु इंग्लिश स्कुल , भोई आळी, चिंचवड , पुणे 
माध्यमिक विद्यालय काळभैरवनगर , चिंचवड स्टेशन 
श्री . शिवछत्रपती शिवाजीराजे माध्यमिक विद्यालय , मोहन नगर , 
चिंचवड पुणे 
कमलनयन बजाज स्कुल , एम . आय. डी. सी ., चिंचवड, पुणे 
सेंट उर्सला हायस्कुल, आकुर्डी, पुणे 
म्हाळसाकांत विद्यालय, निगडी , पुणे 


११०४ 


हडपसर 


७५६ 


११०५ 


हडपसर 


४६८ 


११०६ 


हडपसर 


११०७ 


३३२ 


येरवडा 
येरवडा 


११०८ 


४३४ 


११०९ 


हडपसर 


४९८ 


११११ 


हडपसर 


११०२ 


११२१ 


१२२१ 


११२२ 


पिंपरी 
पिंपरी 
पिंपरी 


१०२४ 


११२३ 


१२६२ 


११२४ 


८७३ 


११२६ 


९९३ 


११२७ 


सांगवी 
चिंचवड 
चिंचवड 
चिंचवड 
चिंचवड 


११३७ 


११२८ 


५५५ 


११२९ 


८११ 


४२३ 


११३० 
११३१ 


चिंचवड 
निगडी 
निगडी 


११३२ 


५७९ 


१९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७ , २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


६६३ 


४०३ 


११३५ 


११३६ 


६८० 


११३७ 


३६१ 


११३८ 


६८० 


७०७ 


१११८ 


११४७ 


११४८ 


५७८ 


अ . क्र . केंद्र क्रं . 

परीक्षा केंद्राचे नाव 

पो . स्टे . नाव विद्यार्थी संख्या 
११३३ सरस्वती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, आकुर्डी, पुणे 

निगडी 
११३४ पी. सी. एम . सी. माध्यमिक विद्यालय, प्राधिकरण, पुणे 

निगडी 
प्रेरणा माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मण नगर , थेरगाव , पुणे 

हिंजवडी 
गोदावरी हिंदी विद्यालय, चिंचवड, पुणे 

चिंचवड 
सी . एम . एस . इंग्लिश मिडियम , प्राधिकरण, निगडी 

निगडी 
पी . सी . एम . सी. माध्यमिक विद्यालय, थेरगाव , पुणे 

हिंजवडी 
११३९ ज्ञानदिप विद्यालय , रूपीनगर , तळवडे, पुणे 

हिंजवडी ८४७ 
११४० मॉडर्न हायस्कुल , यमुना नगर , निगडी, पुणे 

निगडी 

३६० 
११४१ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदीर महाविद्यालय , दापोडी 

भोसरी 

११५४ 
११४२ पी. सी . एम . सी . माध्यमिक विद्यालय, कासारवाडी, पुणे 

भोसरी 

३६९ 
११४३ भैरवनाथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोसरी 

भोसरी 
११४४ पी . सी. एम. सी . माध्यमिक विद्यालय, नेहरू नगर , पिंपरी 

पिंपरी 

५०१ 
११४५ श्री. नागेश्वर विद्यालय , मोशी 

भोसरी 

६०५ 
११४६ श्री . ज्ञानेश्वर विद्यालय, आळंदी देवाची, जि . पुणे 

भोसरी 
छत्रपती शिवाजी महाराज माध्यमिक विद्यालय, भोसरी 

भोसरी 

८३० 
सयाजीनाथ महाराज माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक विद्यालय , 

भोसरी 
वडमुखवाडी , पुणे 
स्वामी समर्थ विद्यालय , इंद्रायणीनगर , भोसरी 

भोसरी 
प्रियदर्शनी हायस्कुल , भोसरी, पुणे 

भोसरी 

४९३ 
११५१ ज्ञानप्रबोधिनी नवनगर , विद्यालय, निगडी 

निगडी 

२८३ 

१८७००५ 
ज्याअर्थी माझ्या असे निदर्शनास आले आहे की , सदरच्या परीक्षा ह्या अत्यंत संवेदनशील असल्याने व परीक्षेचे कामकाज सुयोग्य रीतीने 
पार पाडण्यासाठी खाली नमुद केलेल्या कृत्यांना वेळीच पायबंद घातला नाही तर काहीतरी अनुचित प्रकार घडून परीक्षेच्या मोठ्या प्रमाणात 
धोका निर्माण होवून नुकसान होण्याचा संभव आहे. 

त्याअर्थी मी संजीवकुमार सिंघल, पोलीस सह आयुक्त , पुणे शहर , फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम १४४ प्रमाणे प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये असा आदेश देतो की , 

१. वरील सर्व परीक्षा केंद्राचे इमारतीचे २०० मीटर परिसरात परीक्षेस बसणारे उमेदवार , जिल्हाधिकारी पुणे तथा परीक्षा नियंत्रक , पुणे 
यांनी प्राधिकृत केलेल्या व्यक्ती/ वाहना खेरीज इतर इसमांना एकत्र जमण्यास किंवा परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. 

२. संबंधीत परीक्षा केंद्राचे इमारतीचे २०० मीटर परिसरात सार्वजनिक एस. टी . डी ., फॅक्स, झेरॉक्स बुथ व इंटरनेट सुविधा याचा वापर 
करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. 

३. संबंधीत परीक्षा केंद्राचे इमारतीपासून २०० मीटर परिसरात ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 

४. संबंधीत परीक्षा केंद्राचे इमारतीपासून २०० मीटर परिसरात परीक्षेसंदर्भात कोणताही मजकूर लिहिण्यास अगर छापील मजकूर 
चिटकविण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ०६ . ०० ते दिनांक २९ मार्च २०१४ रोजी २० . ०० या वेळात अंमलात राहील. 
सदरच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भादवि कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील. 

सदरचा आदेश मी, माझ्या सहिनिशी आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दिला आहे . 
पुणे , १७ फेब्रुवारी २०१४ . 


११४९ 


५३७ 


११५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


१९९ 


उचल 


ल 


प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर), कोल्हापूर विभाग यांजकडून 

आदेश 
जा .क्र . प्राससं / प्रशा-२/ ससाका / श्री . दत्त आसुर्ले-पोर्ले/ अं. आदेश/ सन २००६. – ज्याअर्थी, श्री. दत्त सहकारी साखर कारखाना लि . आसुर्ले 
पोर्ले, ता . पन्हाळा, जि . कोल्हापूर हा साखर कारखाना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ 
अन्वये नोंदणीकृत असून, त्याचा नोंदणी क्रमांक केपीआर/पीआरजी/(ए)२, दिनांक २३ मे १९६८ असा आहे. 

ज्याअर्थी लेखापरिक्षण अहवाल सन २००३-०४ चे अवलोकन केले असता खालील महत्त्वाच्या बाबी निदर्शनात येत आहेत . 
१ ) कर्जे व व्याजाच्या थकीत रक्कमा : 

( रु . लाखात ) 
अ . क्र . तपशिल मंजूर 

देयबाकी 

थकबाकी 
शासकीय भागभांडवल 

३२८ . ०० ३२८ . ०० ३२३. ०० 

३१०. २५ 
( प्रकल्प उभारणीकरिता) 
( गोडावून बांधणीकरिता) 

२५. ७५ २५. ७५ २५. ७५ 

१६. २५ 
३५८ . ७५ 

३२६ . ५० 
शासन हमीवरील कर्जे मंजूर 

उचल 

देय 

मुद्दल थकबाकी व्याज 
( एनडीसी एक्सपासन ६७० . ०० 

४७९ . १४ ४७९ . १४ ३१९. ३६ 

३३१.९५ 
( १२५० मे. टनावरुन 
२५०० मे. टन ) 
कहमी शुल्क 

५५.९४ 

६ . २९ 
शासकीय कर्ज 
प्रकल्प उभारणी १८१. ०० 

१८१. १० 

१७४ . ७० 

६१७. ९० 
वित्तीय संस्थांची देणी 
२७५ . ३४ 

२७५. ३४ २३७. ७८ २३७. ७८ 

६१७. ९० 
देण्याकरिता 
ऊस खरेदी कर्ज १२८ . १२ 

१२८ . १२ ११८ . ४२ 

११८ . ४२ 

९०६. २० ९५६. २३ 
ज्याअर्थी वरीलप्रमाणे शासनाला देय रक्कमेपैकी एकूण थकबाकी रुपये १८३२ .४३ लाख इतकी झालेली आहे. याशिवाय खालील कर्जे : 
एस. डी. एफ . एक्सपाशन मंजूर 

उचल देय 

थकबाकी व्याज 
(विस्तारीकरणाकरिता) 


ल 


ल 


ल 


१७४ . ७० 


छि 


मुद्दल 


४८४.१७ ४८४. १७ ४८४ .१७ 

१६०.९१ 
एस. डी .एफ . ऊस विकास १४६. ९३ 

१४६ .९३ 

१११.८९ १११. ८९ 

४६. ६४ 
इतर तात्पुरते कर्जे २८८. ०० 

२८८ . ०० २८८ . ०० २८८ . ०० 

४४ . ६७ 
युनायटेड वेस्टर्न बँक 

ऊस बियाणे, खते 
तणनाशके खरेदीकरीता 
एकूण : 

३९९ .८९ 

२५२. २२ 
वरीलप्रमाणे इतर कर्जाची एकूण थकबाकी रुपये ६५२.११ लाख इतकी झालेली आहे. 
२) तोडणी वहातूक कंत्राटदार अॅड. रुपये ३८८. १९ लाख 

दिनांक ३१ मार्च २००४ अखेर ऊस तोडणी यंत्रणेकडील थकबाकी असून पुढे फक्त रुपये २७. ३१ लाख इतकी बाकी वसूल थकबाकी 
रुपये ३६० .८९ लाख इतकी आहे. मागील ४ - ५ वर्षात वसूलीकरिता दावे दाखल करणेची कार्यवाही कारखान्याने केली नसून, येणे बाकीमध्ये 
कारखान्याची निधी गुंतून राहिल्यामुळे कर्जाचा बोजा वाढलेला आहे . 

३) सेवक कर्ज :- शासनाच्या मंजूर स्फाफिंग पॅटर्न प्रमाणे २५०० टीसीडी क्षमतेच्या कारखान्याला ८७८ इतकी सेवक संख्या, कायम व 
हंगामी मिळून आहे. प्रत्यक्ष कारखान्याकडे अशी एकूण सेवक संख्या ११२४ इतकी आहे . यामुळे वाढीव सेवक संख्या कारखान्याच्या आर्थिक 
स्थितीवर बोजा निर्माण करणारी झाली आहे . 

४) सांपतिक स्थिती/ नेटवर्थ :- कारखान्याचे वास्तव नेटवर्क हे गत तीन वर्षाअखेर खालीलप्रमाणे आहे . 


२०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


त 


१) ३१/ ३/ २००२ अखेर रुपये उणे १९० . ५६ लाख 
२) ३१/ ३/ २००३ अखेर रुपये उणे ३६२६. ९२ लाख 
३) ३१/३/ २००४ अखेर रुपये उणे ५२६५.२६ लाख 

यामुळे बाहेरील कर्जे उभारणीचे मर्यादेचे उल्लंघन झालेने असून कर्जे घेण्याची मर्यादा संपुष्टात आलेली आहे. आपली देणी भागविणेकरिता 
कारखान्याकडे निधी उपलब्ध नाहीत . तसेच या करिता आर्थिक नियोजनाचा अभाव दिसून येतो . 

कारखान्याच्या ताळेबंदास दिनांक ३१ मार्च २००४ अखेर संचित तोटा रुपये २५ , ५६ ,३२,०११ इतका दिसून येतो . तथापि पुर्नमुल्यांकनामुळे 
कारखान्याने खालील वर्षात तोट्याची भरपाई केली आहे. 

१ ) दि . ३१ /३/ २००१ अखेर संचित तोटे रु. ९,९४,०४ , २९८.८८ . 
२) सन २००१- २००२ चा संचित तोटा रु. ९ , १७, ८७, ३५२.९४ 
३) सन २००२- २००३ चा संचित तोटा रु. १३,२२ , ५० , २७६. ३४ 

एकूण रुपये ३२ ,३४,४१ ,९२८ . १६ 
वरीलप्रमाणे केलेली भरपाई ही रास्त नसून दिनांक ३१ मार्च २०४ अखेर वास्तव तोटा रुपये ५७, ९० , ७३,९३९. ७३ इतका आहे. 

५) सेवक वेतन, रिटेन्सन अलौन्स , बोनस, प्रॉव्हिडंड फंड , ग्रच्युईटी या खात्यावर दिनांक ३१ मार्च २००६ अखेर देय रक्कम रुपये 
९०७. ५४ लाख इतकी आहे. सन २००५ -०६ मध्ये कारखान्याचे गळीत ८५, ७७७ मे . टन झाले आहे . तथापि व्यवस्थापनाकडून कामगाराचे थकीत 
वेतनाची समाधानकारक तरतुद झाली नाही . वेतनाच्या थकीत रक्कमा मोठ्या प्रमाणावर अनपेड / प्रलंबित राहिल्या आहेत . 

६) ऊस बिलाच्या देय रक्कमा दिनांक ३१ मार्च २००६ अखेर रुपये ३ कोटी २० लाख इतक्या थकीत आहेत. 

७) ऊस विकास निधी पोटी रुपये १, २४ , २६ , ६९७. ४३ इतका निधी कारखान्याकडे दिनांक ३१ मार्च २००४ अखेर असून , ज्या उद्देशाकरिता 
निधी निर्माण केलेला आहे, त्याकरिता विनियोग झालेला नाही. अद्याप बरीच मोठी कपातीची रक्कम शिल्लक असून याची स्वतंत्र खात्यामध्ये 
गुंतवणूक नाही . निधीच्या कमतरतेमुळे निधीचा विनियोग होत नाही हे दिसून येते . 

८ ) दिनांक ३१ मार्च २००४ अखेर कारखान्याने खालील मुदत संपलेल्या ठेवींची परतफेड केलेली नाही. 
अ) प्रकल्प विस्तारवाढ ठेव 

रु . १२, १० , ३४० 
ब ) मुदत ठेवी 

रु . ३४ , ४२, २५४ 
एकूण 

रु . ४६, २५, ५९४ 
९ ) भागापोटी येणे रक्कम रुपये ७१६. ७८ लाख इतकी असून, या रक्कमा सभासदांच्या ऊस बिल , ठेवी व रोखीने वसूल करून स्वभांडवलात 
वाढ व कर्जाचे प्रमाण कमी करु शकलेला नाही. 

दुर्वाचनीय , 
प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) व 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , १६ ऑगस्ट २००६ . 


Order 
No. 6558 / 1997 . — The following Judicial Officers working in Solapur Judicial District were allowed 
to avil and prevented to avail Summer Vacation during the year 1997 as mentioned against their 
names . 

The Summer Vaction for Solapur Judicial District was from 5th May 1997 to gth June 1997 (both 
days inclusive) . 
Name and Designation of 

Period of 

Period Of 
No . Judicial Officers 

Vacation allowed . Vacation prevented . 


Sr. 


5 / 5 / 97 to 
11/ 5 / 97 


Shri. K. B . Katke 
Joint Civil Judge , S . D . Solapur 
Shri. S . T. Mahadik 
IIJt. Civil Judge, S . D. Solapur 


12/ 5 / 97 to 
8/ 6 / 97 
19 / 5 / 97 to 
1/ 6 / 97 


5/ 5 / 97 to 
18/ 5 / 97 & 
2/ 6 / 97 to 
8 / 6 / 97. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


209 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Period of 
Vacation allowed . 


Period Of 
Vacation prevented . 


A 


Shri. S . B . Tamboli 
IV Joint Civil Judge , S . D . Solapur. 
Shri. D . D . Joshi, 
IV Joint Civil Judge, S .D , Solapur. 
Shri M . K . Walchale 
V Joint Civil Judge , S . D , Solapur. 


5 /5 / 97 to 
1/6 /97 
5 / 5 / 97 to 
1 /6 /97 
12 /5 /97 to 
25 /5 / 97 


Shri. V . G . Indrale 
VI Joint Civil Judge, S . D , Solapur. 


12 /5 /97 to 
25 /5 /97 


Shri. V . V . Mangrulkar, 
VII Joint Civil Judge , S.D , Solapur . 


12 /5 / 97 to 
18 /5 / 97 


Shri. R . S . Bhandurge , 
Chief Judicial Magistrate , Solapur. 


12 / 5 / 97 to 
25 /5 /97 


Shri. R . S . Shrotriya , 
Civil Judge , S . D , Pandharpur 
Shri. S . S . Wadkar, 
Joint Civil Judge, JD , JFMC , 
Solapur. 


5 /5 /97 to 
25 /5 /97 
19 /5 / 97 to 
1 /6 /97 


31/5 / 97 to 
8 /6 / 97 . 
2 /6 /97 to 
8 /6 /97 . 
5 / 5 /97 to 
11 / 5 / 97 & 
26 /5 / 97 to 
8 /6 / 97 
5 / 5 / 97 to 
11 / 5 /97 & 
26 /5 / 97 to 
8 /6 /97 
5 / 5 / 97 to 
11 /5 / 97 & 
19 /5 / 97 to 
8 /6 / 97 . 
5 /5 /97 to 
11/ 5 / 97 & 
26 /5 / 97 to 
8 /6 /97 . 
26 /5 / 97 to 
8 /6 / 97 . 
5 /5 / 97 to 
18 /5 /97 & 
2 / 6 / 97 to 
8 /6 /97. 
5 / 5 /97 to 
11 / 5 / 97 & 
19 /5 / 97 to 
8 /6 / 97 . 
5 /5 / 97 to 
11/5 / 97 & 
26 /5 / 97 to 
8 /6 / 97 . 
19 /5 / 97 to 
8 /6 / 97 
5 /5 / 97 to 
11 /5 /97 & 
26 /5 / 97 to 
8 /6 / 97 . 
5 /5 /97 to 
11 / 5 /97 & 
19 / 5 /97 to 
8 /6 / 97 . 
19 /5 / 97 to 
8 /6 / 97 


Shri. K . W . Vitonde, 
Il Joint Civil Judge , JD 
and JMFC , Solapur. 


12 / 5 / 97 to 
18 /5 / 97 


Kum . S . D . Raikar 
III Joint Civil Judge , JD 
and JMFC , Solapur. 


12 /5 / 97 to 
25 /5 / 97 


Smt. K . S . Hore , IV Joint Civil 
JD and JMFC , Solapur. 
Shri. N . B . Yenurkar 
V Joint CJJD and JMFC , 
Solapur. 


5 /5 /97 to 
18 / 5 /97 
12 /5 / 97 to 
25 /5 / 97 


Shri. R . M . Pande , 
VI Joint Civil Judge , JD 
and JMFC , Solapur. 


12 / 5 /97 to 
18 /5 /97 


Shri. R . G . Khodave , 
VII Joint Civil Judge , JD 
and JMFC , Solapur. 


5 /5 / 97 to 
18 /5 /97 


२०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Period of 
Vacation allowed . 


Period Of 
Vacation prevented . 


Shri. J. H . Naik , VIII Jt. 
Civil Judge , JD and JMFC 
Solapur. 


12 /5 /97 to 
25 /5 /97. 


Kum . P. R . Yadav, Civil Judge 
JD and JMFC , Solapur. 


19 /5 / 97 to 
1 /6 /97 


5 /5 /97 to 
11/5 / 97 & 
26 /5 / 97 to 
8 /6 / 97 . 
5 /5 /97 to 
18 /5 /97 & 
2 /6 /97 to 
8 /6 /97 . 
5 /5 /97 to 
11 /5 /97 & 
26 /5 / 97 to 
8 /6 /97 
12 /5 / 97 to 
8 /6 / 97 . 


Shri . V. S . Gulvani, Joint 
Civil Judge , JD and JMFC , 
Pandharpur. 


12 /5 /97 to 
25 /5 / 97 . 


20 


5 /5 /97 to 
11/5 /97. 


Shri. D . P. Waikar, 
Il Joint Civil Judge , JD and JMFC 
Pandharpur. 
Shri. K . G . Narwade , 
Civil Judge , JD and JMFC 
Malshiras . 


12 /5 /97 to 
25 /5 /97 . 


5 / 5 / 97 to 
11/5 /97 & 
26 / 5 / 97 to 
8 /6 / 97 
5 /5 /97 to 
25 /5 / 97 . 


26 /5 / 97 to 
8 /6 / 97 


Shri. N . B . Bhos, 
Joint Civil Judge , JD and JMFC 
Malshiras . 
Shri. A . Z . Khawaja 
Civil Judge , JD and JMFC , 
Barshi. 
Shri. D . A . Dholkiya , 
Joint Civil Judge , JD and JMFC , 
Barshi. 


5 /5 /97 to 
18 / 5 / 97 . 


19 /5 / 97 to 
8 /6 /97 . 


24 


19 /5 / 97 to 
1/6 / 97 . 


Shri. V. B . Kulkarni, 
Il Joint Civil Judge, JD and JMFC 
Barshi. 


12 /5 /97 to 
25 /5 / 97 . 


Shri. V. S . Bodke , 
Civil Judge , JD and JMFC 
Sangola . 


12 /5 /97 to 
18 /5 /97 & 


5 / 5 /97 to 
18 /5 / 97 & 
2 /6 /97 to 
8 /6 /97 . 
5 /5 / 97 to 
11/5 /97 & 
26 /5 / 97 to 
8 /6 /97 
5 /5 /97 to 
11/5 /97 & 
19 /5 / 97 to 
1/6 / 97 . 
5 /5 /97 to 
18 / 5 / 97 & 
2 /6 /97 to 
8 /6 /97 
19 /5 / 97 to 
8 /6 / 97 


Shri. S . B . Salunkhe , 
Joint Civil Judge , JD and JMFC , 
Sangola . 


19 /5 / 97 to 
1/6 / 97 


Shri. V . S . Kulkarni, 
Joint Civil Judge , JD and JMFC 
Madha . 


26 /5 / 97 to 
18 /5 / 97 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२०३ 


Name and Designation of 
Judicial Officers 

2 


Period of 
Vacation allowed . 


Period Of 
Vacation prevented . 


5 /5 / 97 to 
18 /5 / 97 . 


19 /5 / 97 to 
8 /6 /97 


Shri. S . A . A . R . Auti , 
Joint Civil Judge , JD and JMFC , 
Madha . 
Shri. A . N . Patil 
Civil Judge , JD and JMFC , 
Mohol. 


19 / 5 /97 to 
1/6 / 97 


5 /5 /97 to 
18 /5 / 97 & 
2 /6 /97 to 
8 /6 / 97 . 
5 /5 /97 to 
25 /5 /97 . 


26 /5 / 97 to 
8 /6 / 97 . 


Shri. R . S . Ghatpande, 
Joint Civil Judge , JD and JMFC 
Mohol. 
Shri. V . A . Pokale , 
Civil Judge , JD and JMFC , 
Akkalkot. 


19 /5 /97 to 
1 /6 / 97 . 


Shri. S . I. Pathan 
Civil Judge , JD and JMFC , 
Karmala . 


12 /5 /97 to 
25 / 5 / 97 


5 / 5 / 97 to 
18 /5 /97 & 
2 /6 / 97 to 
8 /6 / 97 
5 / 5 /97 to 
11/ 5 / 97 & 
26 / 5 /97 to 
8 /6 / 97 . 
5 /5 / 97 to 
11 / 5 /97 & 
19 /5 / 97 to 
8 /6 / 97 . 

M . G . Gaikwad , 
District and Sessions Judge , 

Solapur 


Shri. A . D . Darekar, 
Civil Judge , JD and JMFC , 
Mangalwedha. 


12 /5 /97 to 
18 /5 /97 . 


Solapur, 9th July, 1997 . 


Notification 
No. SPR - 1296 /(220 )XIV . — In exercise of the powers conferred by Section 24 (8 ) of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 (ll of 1974 ) the Government of Maharashtra is pleased to appoint the 
following Advocate as Special Public Prosecutor for conducting following Session Cases show against 
them in the session court , Pune. days inclusive ) . 


Sr. 


Name of the Advocate 
Shri. R . R . Birje 


Case Nos . 
399 /92 
177 /94 
308 / 95 
353 /93 
448 / 95 
25 / 93 
116 / 95 
241/94 
21/ 96 
525 / 92 
82 / 93 
571/ 92 


Shri. D . S . Rodge 


3 . 


Smt. S . B . Shah 


२०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


Name of the Advocate 


Case Nos . 


Shri. D . D . Shinde 

346/94 

231/ 94 
Shri . S . G . Jogwadikar 

90 / 94 

5/ 93 
The appointment is subject to the conditions of services laid down in the Maharashtra a Law 
Officers (Appointment, Conditions of services and Remuneration ) Rules , 1984 . 

By order and in the name of the 

Governor of Maharashtra . 


P. B . Dani, 
Desk Officer , 

Mumbai. 


Mumbai, 6th March, 1997. 


प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) कोल्हापूर यांजकडून 

आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७८ अन्वये आदेश 

क्रमांक प्राससं/ प्रशा-२/ ससाका/ राविडफळे शेत ./ तिप्पेहाळी/ का .क्र . ७८ / आदेश/ सन- २००६. - मे. प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) व सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर यांचे समोर . 

ज्याअर्थी राजे विजयसिंह डफळे शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि . तिप्पेहाळी तालुका जत , जि . सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे. 

ज्याअर्थी राजे विजयसिंह डफळे शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि . तिप्पेहाळी, ता . जत, जि . सांगली या कारखान्याचे सर्व संचालक 
सन २००२ - २००७ करीता निवडून आलेले संचालक आहेत . आणि सदरचे संचालक मंडळ हे या साखर कारखान्याचे दिनांक ४ जानेवारी २००२ 
पासून कामकाज पहात आहेत . 

ज्याअर्थी राजे विजयसिंह डफळे शेतकरी सहकारी साखर कारखान लि . तिप्पेहाळी, ता . जत , जि . सांगली या कारखान्याच्या संचालक 
मंडळ सदस्यांनी आपली कर्तव्य पार पाडण्यात कसूल केलेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्याखालील नियम आणि 
कारखान्याचे उपविधी यानुसार सर्व संचालकांनी त्यांची कर्तव्य पार पाडण्यात कसूल केलेली आहे. त्यामुळे सतत गेली तीन वर्षे कारखाना 
गळीत हंगाम घेण्यापासून वंचित राहिलेला आहे . तसेच कारखान्याचे कामकाज ठप्प झाले आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम ७८ अन्वये, कारखान्याचे विद्यमान संचालक , कारखान्याचे संचालक पदावर राहाणेस अपात्रता धारण करील आहेत अशी माझी खात्री 
झाली आहे. त्यामुळे या कारखान्याचे जा . क्र . प्राससं/ प्रशा- २/ राविड शेत . तिप्पेहाळी/ का . क . ७८ / नोटीस / सन२००६ दिनांक १३ मार्च २००६ ने कारणे 
दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. आणि प्रस्तुत प्रकरणाची पहिली सुनावणी दिनांक ५ एप्रिल २००६ इ . रोजी घेण्यात आली. तसेच पुढील 
सुनावणी अनुक्रमे दिनांक १० एप्रिल २००६ व २१ एप्रिल २००६ इ. रोजी घेण्यात आल्या. आणि सुनावणीचे कामकाज समाप्त करण्यात आले. 

दिनांक ५ एप्रिल २००६ इ. रोजी कारखान्याचे खालील ९ संचालकांनी त्यांचे लेखी म्हणणे सादर केले आहे . 
१ ) श्री . विलास नारायण जगताप 

चेअरमन 
२) श्री. शिवाप्पा हुच्चाप्पा तावशी 

संचालक 
३) श्री . रामचंद्र कृष्णा माने 

संचालक 
४ ) श्री . शहाजी दादासो गायकवाड 

संचालक 
५ ) श्रीमती कांचनमाला बाळकृष्ण शिंदे संचालिका 
६) श्री . रामचंद्र धोंडिराम सावंत 

संचालिका 
७) श्री . विठ्ठल नानासो निकम 

संचालक 
८ ) श्री. कल्लाप्पा सिध्दाण्णा हलकुडे संचालक 
९ ) श्री . भिमराव आप्पाराव मोरे 

संचालक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२०५ 


दिनांक १० एप्रिल २००६ इ. रोजी सुनावणीचे वेळी खालील एकूण ८ संचालकांनी त्यांचे लेखी म्हणणे सादर केले आहे. 
१ ) श्री . रामराव ऊर्फ अनिलराजे अजितसिंह डफळे संचालक 

( वकीलामार्फ ) 
२) श्री . सुनिल बाळासोा चव्हाण 

संचालक 
३) श्री . सदाशिव सत्याप्पा माळी 

संचालक 
४) श्री . देवाण्णा चनाप्पा पट्टणशेट्टी 

संचालक 
५ ) सौ . सुमन शिवाजी चव्हाण 

संचालक 
६ ) श्री . चंद्रशेख शिवनिंगा पट्टशेट्टी 

व्हा . चेअरमन 
७ ) श्री . सुरेश दगडू खाडे 

संचालक 
८ ) श्री . चं. शि . पट्टणशेट्टी 

संचालक 
दिनांक २१ एप्रिल २००६ इ. रोजीच्या सुनावणीचेवेळी खालील एकुण तीन संचालकांनी त्यांचे लेखी म्हणणे सादर केले आहे . 
१ ) श्री. तम्माराया हणमंत खवेकर 

संचालक 
२) श्री. शिवाप्पा मूरग्याप्पा काळगी 

संचालक 
३) श्री . बसवराज सिदगोंडा पाटील 

संचालक 
एकूण २२ संचालकांपैकी वरील १९ संचालकांनी त्यांचे लेखी म्हणणे सादर केले असून एक संचालक श्री . जयसिंगराव सावंत यांनी लेखी / 
तोंडी म्हणणे सादर केलेले नाही. तसेच श्री . मानसिंग जयवंत तूरेवाले यांनी नोटीस स्विकारलेली नाही . व श्री . विठ्ठल दादासोा शिंदे हे संचालक 
मयत झाले आहेत . 

दिनांक ५ एप्रिल २००६ रोजी ९ संचालकांनी व दिनांक १० एप्रिल २००६ रोजी श्री. चं. शि . पट्टणशेट्टी यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे सादर 
केले आहे ते एकाच प्रकारचे आहे . सदरच्या लेखी म्हणण्यातील थोडक्यात सारांश खालील प्रमाणे आहे . 

१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार तसेच वेळोवेळी दिलेल्या शासकीय 
आदेशानुसार सोपविलेली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत . 

२) सन २००१ -०२ ते २००६ -०७ या वर्षाची संचालक मंडळाची निवडणूक जानेवारी २००२ मध्ये होऊन दिनांक १७ जानेवारी २००२ पासून 
नवीन संचालक मंडळ काम पाहू लागले आहे. नवीन संचालक मंडळाचे प्रथम २००१ , २००२ चे हंगामात कारखाना कार्यक्षेत्रात कमी पाऊस 
पडल्यामुळे ऊसाची उपलब्धता कमी राहिली. माहे जानेवारी २००२ मध्येच पाण्याची टंचाई निर्माण झाली. कारखान्याने या गाळप हंगामात एकूण 
९४ दिवसात १, ७९, १०७ मे . टन ऊसाचे गाळप करुन १ , ७८ , ४८० क्विटल साखरेचे उत्पादन केले. साखरेचा सरासरी उतारा १०. ०० इतका 
राहिला आहे . 

३) नवीन संचालकांमध्ये आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेच प्रणीत पॅनेलचे १३ संचालक व विरोधी आमदार श्री . उमाजीराव तनमडीकर यांचे 
काँग्रेस ( आय) प्रणित पॅनेलचे ९ संचालक निवडून आले होते . तर स्वत : पॅनेल प्रमुख आमदार श्री . रानमडीकर पराभूत झाले होते . पराभव 
पचवता न आल्याने आमदार श्री . रानमडीकर व विरोधी संचालक हे कारखान्याच्या अपप्रचार करु लागले . कारखान्यावर १०० कोटींचे कर्ज 
आहे. ऊसाची बिले दिली जाणार नाहीत , ऊस जत कारखान्यास न घालता जादा दर देणाऱ्या कारखान्यास घालणेस सभासद व बिगर सभासद 
यांना प्रवृत्त केले गेले . त्यामुळे विरोधकांनी जाणीव पूर्वक १ लाख १० हजार मे. टन ऊस शेजारच्या कारखान्यात घातला गेला आहे. कारखाना 
कार्यक्षेत्रातील ऊस बाहेरील कारखान्यास जाऊ नये म्हणून आमच्या संचालकांनी प्रत्येक गावोगावी जाऊन सभासद व बिगर सभासद यांच्या 
भेटी घेऊन , कारखान्याच्या अडीअडचणी समजावून सांगितल्या व आपल्याच कारखान्यास ऊस घालावा असे सभासद व बिगर सभासद यांना 
नम्र आवाहन केले . सन २००२-०३ चा गळीत हंगाम एकूण १०१ दिवस चालला. १,८४, १५१ मे . टन ऊसाचे गाळप करुन १,९१, ००० क्विटल 
साखरेचे उत्पादन करण्यात आले. साखरेचा उतारा १० . ३५ % इतका राहिला आहे . 

४) गाळप हंगाम सन २००३- ०४ , २००४-०५ व २००५-०६ या वर्षात कारखाना कार्यक्षेत्रात पावसा अभावी भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण 
झाली. पावसाचे प्रमाणे घटते राहल्याने पुरेसा ऊस राहिला नाही . शिल्लक ऊसातील काही ऊस जनावरांना चारा म्हणून वापरण्यात आला. 
त्यामुळे गाळप हंगाम घेता आले नाहीत . 

५ ) कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊसाचे उपलब्धतेचा विचार करुन संचालक मंडळाने कारखाना भाडे तत्त्वावर चालविणेत देणे बाबतचा विषय 
वार्षिक साधारण सभे पुढे ठेवून त्यात वार्षिक साधारण सभेची मंजूरी घेण्यात आली. कारखाना भाडे तत्त्वावर चालविण्यात देणे बाबतची सर्वतोपरी 
तयारी करण्यात आली. परंतु कारखाना कार्यक्षेत्रात पुरेसे पाणी नाही . व ऊसाची पुरेशी उपलब्धतता नाही. या कारणामुळे आणि काँग्रेस 
संचालकांच्या अपप्रचारामुळे कारखाना भाडे तत्त्वावर चालविण्याचे कामास यश प्राप्त झाले नाही. 

६) गळीत हंगाम २००१-०२ पुर्वीचे जे तोडणी व वाहतुक कंत्राटदार अॅडव्हान्स घेऊनही कामावर आले नाहीत. त्यांचेवर सहकार न्यायालय 
सांगली अॅडव्हान्स घेऊनेही कामावर आले नाहीत . त्यांचेवर सहकार न्यायालय सांगली यांचे कोर्टात १३७ दावे दाखल केले आहेत . काही 
दाव्यांचे निकाल कारखान्याचे बाजूने लागले आहेत. 


२०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


७) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम माहे ऑक्टोबर २००४ अखेर पूर्ण भरलेली आहे . कारखान्याकडे उत्पन्नाचे अन्य कोणतेही साधन 
नसल्याने कर्मचाऱ्यांचा पगार , प्रायव्हिडंट फंड, जमीन महसूल व अन्य खर्चासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि . कडे उचल मागणी करुनही 
अपूऱ्या दुराव्यानेच कारणामुळे बँकेने आर्थिक मदत केलेली नाही . 

८ ) नोटीशीत नमूद केले प्रमाणे आयकर , सरचार्ज, टर्नओव्हर टॅक्स, वर्क कंत्राटदार कर. अंध निधी. मा . मुख्यमंत्री निधी , मा . मुख्यमंत्री 
निधी (गुजरात भुकंप) इत्यादींच्या रक्कमा कारखान्याकडे निधी उपलब्ध नसलेमुळे देता आलेल्या नाहीत . निधी उलब्ध होताच या रक्कमा भरणा 
करण्यात येत आहे . 

९ ) कारखान्याकडे निधी उपलब्ध नसल्याने मागासवर्गीय महाराष्ट्र शासन कर्ज रुपये १३ . २४ लाख देणे आहे . 
१० ) मागासवर्गीय सभासदांचेकडील येणे रक्कम रुपये ११, ६०, ३०२ ची वसुली लवकरात लवकर करीत आहोत. 

११) कारखान्यात निधी उपलब्धते अभावी शासकीय एकरकमी शुल्क रुपये २४.९२ लाख भरता आलेली नाही. निधी उपलब्ध होताच भरणा 
करणेत येत आहे . 

१२) कारखाना कार्यक्षेत्रात हंगाम २००२-०३ पासून सलगपणे कमी पाऊस झाल्याने ऊसाची उपलब्धतता नाही. पाणी नाही यामुळे हंगाम 
२००३ - ०४ , २००४-०५ व २००५-०६ चालू करता आलेला नाही. नैसर्गिक परिस्थिती मुळे कारखाना बंद राहिल्यामुळे कारखान्यास आर्थिक अडचणीस 
सामोरे जावे लागत आहे. यात आमचा काही दोष नाही . तसेच कारखान्याच्या व्यवहारामध्ये कोणताही भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहार केलेला नाही . 
कारखाना चालू राहावा यासाठी आम्ही प्रयत्न केलेले आहेत. त्यामुळे का . क . ७८ अन्वये आम्हास देणेत आलेली नोटीस गैरलागू आहे. 

दिनांक १० एप्रिल २००६ इ . रोजी एकूण ७ संचालकांनी त्यांचे लेखी म्हणणे सादर केले आहे. त्यापैकी श्री . चंद्रशेखर शिवनिंगा पट्टणशेट्टी 
यांनी सादर केलेले लेखी म्हणणे हे दिनांक ५ एप्रिल २००६ इ. रोजी ज्या संचालकांनी लेखी म्हणणे सादर केलेले आहे त्या प्रमाणेच आहे. 
त्यामुळे त्यांचा पुन्हा ऊहापोह करण्याची आवश्यकता नाही. इतर ६ संचालकांनी लेखी म्हणणे सादर केलेले आहे. त्यांची नावे खालील प्रमाणे 
आहेत . 
१ ) श्री. रामराव ऊर्फ अनिराजे अजितसिंह डफळे संचालक 

( अॅड. अभिजित कापसे यांनी ) 
२) श्री . सुनिल बाळासोा चव्हाण 

संचालक 
३ ) श्री. सदाशिव सत्यप्पा माळी 

संचालक 
४ ) श्री . रेवाण्णा चन्नाप्पा पट्टणशेट्टी 

संचालक 
५) सौ . सुमन शिवाजी चव्हाण 

संचालक (महिला) 
६) श्री . सुरेश दगडू खाडे 

संचालक 
वरील ६ संचालकांनी लेखी म्हणणे सादर केलेले आहे. त्यापैकी श्री . रामराम ऊर्फ अनिलराजे अजितसिंह डफळे यांचे वतीने अॅड . 
श्री . अभिजित कापसे यांनी लेखी म्हणणे सादर केलेले आहे. त्याचा थोडक्यात सारांश खालील प्रमाणे आहे . 

१ ) जबाबदार श्री . रामराव ऊर्फ अनिलराजे डफळे यांना का . क . ७८ अन्वये काढलेली नोटीस ही पूर्णत: बेकायदेशीर चुकीची असून 
नामंजूर होणेस पात्र आहे. सदर नोटीशीतील नमूद केलेले मुद्दे हे जबाबदार यांना कदापि लागु नाहीत. 

२ ) कारखान्याच्या एकुण २२ संचालकांपैकी ६ संचालक हे काँग्रेस प्रणित असून त्यांचा एक गट आहे त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत . 
१ ) श्री . रामराम ऊर्फ अनिलराजे अजितसिंह डफळे 
२) श्री . मानसिंग जयवंत तुरेवाले 
३) श्री . सुनिल बाळासो चव्हाण 
४ ) श्री . रेवाप्पा चनाप्पा पट्टणशेट्टी 
५) श्री. जयसिंगराव यशवंतराव सावंत 
६) सौ . सुमन शिवाजी चव्हाण 

तसेच ३ संचालक श्री. शिवाजीराव काळगी, श्री. बसवराज पाटील आणि तम्माराया खवेकर यांचा स्वतंत्र गट आहे. परंतु कारखान्यामध्ये 
चेअरमन श्री . विलासराव नारायण जगताप यांच्या नेतृत्वा खाली १३ सचालकांचा गट हा सत्तारुढ गट असून त्यांच्याच विचाराने कारखाना सन 
२००१-०२ पासून सुरु आहे . जबाबदार हे स्वत: गेल्या दोन ते तीन वर्षामध्ये फक्त ३- ४ मिटींगनाच हजर राहिलेले आहेत. इतर सर्व सभांना 
ते गैरहजर असून त्यांना वेळोवेळी साखर कारखान्याच्या कामकाजास तोंडी विरोध दर्शविलेला आहे . चेअरमन यांच्या नेतृत्वाखालील सत्तारुढ 
गट हा बेकायदेशीरपणे व मनमानी कारभारावर करीत असलेने जबाबदार श्री . रामराव ऊर्फ अनिलराजे डफळे हे कारखान्याचे कामकाजास 
तसेच सत्तारुढ गटाने केलेल्या कोणत्याही ठरावास जबाबदार नाहीत . 

३) कारखाना गेली दोन वर्षे बंद आहे . संचालक मंडळातील सत्तारुढ संचालकांनी कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरु करणे बाबत कोणताही 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२०७ 


प्रयत्न केलेले नाही. त्यामुळे कारखान्यास मोठा तोटा सहन करावा लागलेला आहे . कारखान्यावर प्रशासक नेमल्यास कारखान्याचा सन 
२००६-०७ चा गळीत हंगाम तरी सुरू होईल. तसेच कारखान्याची संचालक मंडळ निवडणूक घेऊन नवीन निवडून येणारे संचालक मंडळ 
कारखाना पूर्ववत सुरू करील . 

४) कारखान्यामध्ये प्रचंड गैर कारभार झालेला आहे. मार्च २००४ अखेर ऊस तोडणी वहातूक कंत्राटदारांकडून रुपये ३, ७८, २९ ,०२९ 
इतकी येणे आहे. परंतु सदरची रक्कम ही पूर्णपणे बोगस आहे. कारखान्याचे चेअरमन, कार्यकारी संचालक यांनी सत्तारूढ संचालकांच्या 
मदतीने अस्तित्वात नसलेल्या कंत्राटदारांकडून खोटे करार करून तसेच कृष्णा बँक येथे खोटी खाती काढून त्या खात्यामध्ये रक्कमा जमा 
करुन तेथून पैसे उचलले आहेत . 

५) माहे डिसेंबर २००२ ते मार्च २००४ या कालावधी मधील पगार व मंजुरी संबंधित कर्मचारी व कामगार यांना आदा केलेली नाहीत . 
तसेच कारखाना कर्मचाऱ्यांकडून तसलमात व पगारापोटी देण्यात आलेल्या अग्रीमची रक्कम वसुल करण्यात आलेली नाही . 

६) माहे मार्च २००४ अखेरीस शासकीय कर्ज थकलेले आहे . शासकीय थकहमी शुल्क भरणा केली नाही ही बाब देखील प्रशासनाचे 
अखत्यारीतील आहे. त्यास जबाबदार धरता येणार नाही . 

७) चेअरमन यांचेमुळे कारखान्यास कोट्यावधी रुपयांचा तोटा झालेला आहे व होत आहे . कारखाना कार्यक्षेत्रात ऊसाची उपलब्धता पुरेशी 
आहे . कारखाना पुन्हा सुरु झालेस व्यवस्थित चालणे सारखी परिस्थिती आहे. जाबदार यांना कारखान्याबाबत आस्था आहे . कारखाना पुन्हा 
सुरू व्हावा अशी ईच्छाही आहे. 

दिनांक १० एप्रिल २००६ इ. रोजी श्री . सुनिल बाळासो चव्हाण , श्री . सदाशिव सत्याप्पा माळी, श्री . रेवान्ना चनाप्पा पट्टणशेट्टी, सौ . सुमन 
शिवाजी चव्हाण आणि श्री. सुरेश दगडु खाडे यांनी लेखी म्हणणे सादर केले . तसेच दिनांक २१ एप्रिल २००६ इ. रोजी श्री. तम्माराया हणमंत 
खवेकर , श्री. शिवाप्पा मुरग्याप्पा काळगी आणि श्री . बसवराज सिदगोंडा पाटील यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे सादर केले. सदर ८ संचालकांनी 
सादर केलेले लेखी निवेदन हे इतर संचालकांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये ज्या मुद्यांचा खुलासा सादर केलेला आहे त्याप्रमाणे यांनीही खुलासा 
सादर केलेला आहे. त्यामुळे त्यांचा पुन्हा उहापोह ठरणे आवश्यक नाही . 

जबाबदार यांनी सादर केलेली कागदपत्रे व स्वत : आणि वकीलांचे मार्फत सादर केलेले लेखी म्हणणे यावरून प्रस्तुत विषयाबाबत खालील 
प्रमाणे परामर्ष निघत आहे. 

१ ) जाबदार हे राजे विजयसिंह डफळे शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि . तिप्पेहाळी, ता . जत , जि . सांगली या कारखान्याचे संचालक 
मंडळ निवडणूक सन २००२- २००७ करीता निवडून आलेले संचालक असून सदर कारखान्याचा दिनांक ४ जानेवारी २००२ पासून कामकाज 
पहात आहेत . 

२) जाबदार संचालकांमध्ये वेगवेगळे ३/ ४ गट आहेत. त्यांच्या मध्ये एकोपा नाही . कारखान्याचा कोणताही निर्णय एकमताने घेतला जात 
नाही. त्यामुळे त्याचा परिणाम कारखान्याचे कारभारावर झालेला आहे. 

३) कारखान्याने सन २००३- ०४ , २००४ -०५ आणि २००५-०६ चे गळीत हंगाम घेतलेले नाहीत . कारखाना बंद ठेवल्यामुळे कारखान्यात मोठ्या 
प्रमाणावर तोटा झालेला आहे . 
४) जत तालुक्यामध्ये खालील प्रमाणे ऊस उपलब्ध होता . 

सन 

ऊस उपलब्ध हेक्टर / आर 


२००३ -०४ 


५४३. ०० 


२००४ -०५ 


१५१. ०० 


२००५-०६ 

१६८ . ०० 
सन २००३-०४ मध्ये कारखाना कार्यक्षेत्रात पुरेशा प्रमाणात ऊस उपलब्ध असूनही कारखान्याने गळीत हंगाम घेतलेला नाही . तसेच सन 
२००४ -०५ व २००५-०६ मध्ये कारखान्याने कार्यक्षेत्रात कमी प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे ऊसाची उपलब्धता थोड्या प्रमाणात कमी आहे. हे जरी 
नैसर्गिक कारण असलेतरी कारखान्यास कमी पडणारा ऊस कर्नाटक राज्यातून आणून कारखाना चालु करणे आवश्यक होते. कारखाना सुरू 
करणेस संचालक मंडळाने काही प्रयत्न केलेले नाहीत हे सत्य आहे . 

५) कारखाना वरील हंगामामध्ये बंद ठेवल्यामुळे कारखान्यास मोठ्या प्रमाणावर तोटाही झाला आहे. कारखान्याचे आर्थिक व्यवहार ठप्प 
झालेले आहेत . 

६ ) कारखान्याची माहे मार्च २००४ अखेर ऊस तोडणी वाहतुक कंत्राटदारांकडून रुपये ३, ७८ , २९,०२९ येणे आहे. सदर रक्कमेच्या 
वसुलीसाठी प्रथम प्राधान्याने प्रयत्न करून त्या रक्कमेची वसुली संचालक मंडळाने करणे आवश्यक होते. परंतु या बाबींकडे सर्व संचालकांनी 
दुर्लक्ष केलेले आहे. 

७ ) कारखान्याने माहे मार्च २००४ अखेर देय असलेल्या रक्कमा खालील प्रमाणे आहेत . 


२०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


रुपये 


१ ) आयकर 


३५, ९९६ 


७ , ९१० 


२ ) सरचाज 

२, ४९ ,८०४ 
३ ) टर्न ओव्हर टॅक्स 

१ ,९२, १२५ 
४ ) वर्क कंत्राटदार कर 

११ ,४२७ 
५) अंध निधी 
६) मा . मुख्यमंत्री निधी 

६ , ४९ , ०३५ 
७) मा . मुख्यमंत्री निधी ( गुजरात भूकंप) ६, ९२० 
८ ) मागासवर्गीय महाराष्ट्र शासन कर्ज १३, २४ , ००० 

८ ) कारखान्यास सन २००२ - ०३ अखेर निव्वळ तोटा रुपये ६,९७, ६२ , ७१४ इतका झालेला आहे. तसेच माहे मार्च २००४ अखेरचा संचीत 
तोटा रुपये ३६ , ४५ , ३३ , १३६ इतका आहे. कारखाना बंद ठेवल्यामुळे तोट्यामध्ये वाढ अटळ आहे . 

९) कारखान्याच्या सर्वच संचालकांमध्ये कारखाना चालु करणे बाबत आस्था नाही हे स्पष्ट दिसून आले आहे . 

ज्याअर्थी माझी अशी खात्री झाली आहे की , वरील १ ते ९ बाबत संचालक मंडळाने सभासदांनी विश्वस्थ या नात्याने त्यांचेवर टाकलेली 
जबाबदारी पार पाडण्यात कसूर केली आहे. व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० , नियम १९६१ व कारखान्याचे पोटनियम यातील 
तरतूदी नुसार काम करण्यास कसूर केली असून त्यामुळे कारखान्याचे हितास बाधा आली आहे. 

ज्याअर्थी या कार्यालयाचे पत्र क्र . प्राससं/ प्रशा- २/ ससाका / राविड शेत ./तिप्पेहळ्ळी/ का. क . ७८ / कारवाई/ अभिप्राय/ १६१५/दिनांक २७ जून २००६ 
ने या संबंधात फेडरल संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ लि . मुंबई यांचे अभिप्राय मागविणेत आले असता त्यांनी 
क्र . जी / कादानो/ ४९७/ दि . १७ जुलै २००६ चे पत्राने खालील प्रमाणे अभिप्राय दिले आहेत . 

साखर संघाच्या संचालक मंडळाच्या दिनांक ९ डिसेंबर २००० इ. रोजी झालेल्या बैठकीतील ठरावाप्रमाणे संघाने अलिप्त व तटस्थानी 
भूमिका घेऊन कोणतेही मत व्यक्त करू नये असे सर्वानुमते ठरले आहे. 

याबाबत अशा प्रकरणात अलिप्त व तटस्थानी भूमिका घेवून कोणतेही मत व्यक्त न करणेचे धोरण संघाने ठरविले असल्याचे स्पष्ट होत 
आहे. त्यामुळे या प्रकरणी फेडरल संस्थेचे अभिप्राय काही नाहीत असे आहे . 

ज्याअर्थी साखर संचालक ( प्रशासन) साखर आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील पत्र क्र . साआ / प्रशा-३/ १/ डफळे / शेतकरी ससाका/ 
चौ/१८/ २००६ दिनांक १० ऑगस्ट २००६ ने खालील प्रमाणे या कार्यालयास निर्देश दिले आहेत . 

चेअरमन श्री , विलासराव नारायण जगताप यांच्या विरुद्ध असलेल्या तक्रार अर्जावर व्दितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग- १, सहकारी संस्था 
( साखर) सांगली यांनी सादर केलेल्या अहवालावर आपल्या कार्यालयाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७८ अन्वये कार्यवाही 
सुरू केली आहे. मात्र कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकी संदर्भात मा. जिल्हाधिकारी सांगली यांनी दिनांक २ जुलै २००६ च्या पत्राने 
कारखान्याच्या मतदार यादीची मागणी केली आहे. त्या पत्राच्या आधारे कलम ७८ अन्वये सुरु केलेली कार्यवाही तुर्तास आवश्यक नाही म्हणून 
स्थगित ठेवल्याचे नमुद केले आहे. मा . जिल्हाधिकारी सांगली यांनी मतदार यादीची मागणी केली असली तरी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम सुरु 
झाला नसल्याने कलम ७८ अन्वये सुरू केलेल्या कार्यवाहीवर गुणांन्वये अंतीम निर्णय घेण्यात यावा व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल साखर 
आयुक्तालयास सादर करावा. 

मा . साखर आयुक्तालयाकडील वरील निर्देशानुसार कारखान्याचे संचालक मंडळावरील का. क . ७८ खालील कारवाई पुर्ववत पार पाडणे 
क्रमप्राप्त आहे . 

ज्याअर्थी माझी अशी खात्री झाली आहे की , विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यांचे जागी प्रशासकाची नेमणूक करणे गरजेचे 
आहे. श्री. खवेकर यांचे विरुद्ध यापुर्वीच या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक प्रासस/ बी -४/ ससाका/ राविडफळे शेत .-पिप्पेहळ्ळी/ का. क. ७८ कारवाई / २००२ 
दिनांक २ मे २००२ नुसार का . क . ७८ खालील कारवाई करणेत आलेली होती . तथापि त्या आदेशातील आक्षेप त्यांच्या व्यक्तिगत थकबाकीबाबत 
होता. 
कोल्हापूर , १६ ऑगस्ट २००६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सातारा यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक /डिसी/एमएजी-२ / कावि / २९३६ / एसआर- २८ / सन २०१३ 
ज्याअर्थी, पोलीस अधिक्षक सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून 
दिले आहे की , १) ग्रामपंचायत निवडणूक :- जिल्ह्यातील सातारा , वाई 
व माण ( दहिवडी) या तालुक्यातील ६ सार्वत्रिक व १ पोटनिवडणूक 
अनुषंगाने दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी मतदान होणार असून 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणूकीचे 
कालावधीमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 

२) दिपावली :- दिनांक २ नोव्हेंबर २०१३ ते दिनांक ५ नोव्हेंबर 
२०१३ या कालावधीत सर्वत्र दिपावली हा सण साजरा होत असून 
सदर सणाचे मोठ्या प्रमाणावर फटाक्यांची आतिषबाजी केली जाते . 
या कालावधीत कोणताही अनुचीत प्रकार अगर कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

३) मोहरम :- मुस्लीम बांधवांचा मोहरम ( योमे आशुरा) हा सण 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१३ ते १४ नोव्हेंबर २०१३ ( चंद्र दर्शनानुसार 
एक दिवस मागे पुढे ) सर्वत्र साजरा करणेत येणार आहे. त्या 
अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

४) सहा पदरीकरण : - राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या गावांमधील 
ग्रामस्थ, शेतकरी तसेच विविध पक्ष/ संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांच्या 
अनुषंगाने कामबंद आंदोलने केलेली आहेत. सहापदरीकरण लगतचे 
वेळे , सुरुर , जोशीविहिर, अनवडी, भुईज , पाचवड , उडतारे, विरमाडे 
या गावातील लोकांनी आंदोलने केली. तरीही रिलायन्स कंपनीने 
जमीनीच्या मोबदल्यात काहीही दिलेले नाही. रिलायन्स कंपनीचे 
विरोधात असंतोष पसरला आहे. दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी 
भुईज , पाचवड . जोशीविहीरचे उड्डाणपुल ग्रामस्थांचे मागणीनुसार 
झाले नाहीत तर महामार्गावरुन जावू दिले जाणार नाही , पोलीस 
बळाचा वापर केला तरी प्रसंगी आरपारची लढाई लढण्यासाठी सर्व 
ग्रामस्थ सज्ज झाले असुन रिलायन्सचे एकाही अधिकाऱ्यास रस्त्यावर 
फिरु दिले जाणार नाही असा इशारा भुईज ग्रामस्थांनी एका प्रसिध्द 
वृत्तपत्राद्वारे दिलेला आहे . सध्या सुरु असलेले सहापदरीकरण 
कामकाजामध्ये तयार केलेले ड्रायव्हर्शन ,रस्त्याची दुरावस्था झाल्याने 
त्यातुन आंदोलने होवून त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

५) टोलनाका :- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष, श्री . राज 
ठाकरे तसेच ट्रक चालक संघटनेचे श्री . प्रकाश गवळी तसेच शिवसेना 
जिल्हाध्यक्ष श्री. पुरुषोत्तम जाधव हे टोलनाक्यांचे विरुद्ध विधान करीत 
असुन त्या अनुषंगाने म. न. से./ शिवसेना कार्यकर्ते आक्रमक होत 
आहेत. 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०१३ रोजी डॉ . श्री. दिलीप येळगावकर 
राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सातारा यांचे नेतृत्वात सहापदरीकरणावरील 
खड्डे बुजविण्याबरोबरच सेवा रस्त्याची दुरुस्ती व इतर मागण्याचे 
अनुषंगाने टोलनाका बंद आंदोलन करणेत आले. सदरवेळी राष्ट्रवादी 
काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी मा . जिल्हाधिकारी सातारा । 


यांचे जमावबंदी आदेशाचा भंग केलेबाबत भुईज पोलीस ठाणे भाग 
गुरनं. ६६ / २०१३ मु . पो . अॅक्ट कलम ३७(१)( ३) प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करणेत आलेला होता. तसेच सदरचे आंदोलन चालु असताना त्याला 
विरोध करणेसाठी टोलनाका चालविणारे श्री . विकास शिंदे यांनी 
बेकायदेशीर जमाव जमवून आंदोलन विरोधी घोषणा दिलेने त्यांचेविरुद्ध 
भुईज पोलीस ठाणेस भुईज पोलीस ठाणे भाग गुरनं.६६/ २०१३ 
मुं . पो . अॅक्ट कलम ३७( १ )( ३ )/ १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करणेत आलेला 
होता . गुन्हा दाखल झालेनंतर मा . ना . श्री . शशिकांत शिंदे पालकमंत्री 
सातारा जिल्हा यांनी भुईज पोलीस ठाणे येथे भेट देवून 
सहापदरीकरणावरील खड्डे बुजविण्याबरोबरच सेवा रस्त्याची दुरुस्ती 
व इतर मागण्याचे अनुषंगाने रिलायन्स कंपनीने जिल्हाधिकारी सातारा 
व पोलीस अधीक्षक सातारा यांना लेखी आश्वासन न दिलेस दिनांक 
२२ ऑक्टोबर २०१३ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वतीने सर्व 
आमदार व १०००० लोकांना घेऊन टोलनाका येथे तीव्र आंदोलन 
करणेत येईल असे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर जनरल मॅनेजर व 
प्रोजेक्ट डायरेक्टर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यांनी त्यांचेकडील 
पत्रान्वये रस्ते दुरुस्तीबाबत मा . उपमुख्यमंत्री श्री . अजित पवार यांनी 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सह्याद्री गेस्ट हाऊस मुंबई येथे 
बैठक आयोजित करणेत आली असल्याचे कळविले होते . तसेच सदर 
बैठकीनंतरच आंदोलनाची दिशा ठरविली जाईल अशी माहिती राष्ट्रवादी 
काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी यांनी कळविली होती . परंतु भविष्यात 
टोलनाका अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

६) कराड विमानतळ विस्तारवाढ : - श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ . 
भारत पाटणकर यांचे नेतृत्वात /मार्गदर्शनाखाली कराड विमानतळ 
विस्तारवाढ विरोधी शेतकरी मेळावे, पत्रकार परिषदा आयोजित 
करणेत येत आहेत . कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरण करणेकरिता 
भूमी अभिलेख व महसुल प्रशासनाकडून विमानतळ विस्तारीकरणात 
बाधीत होणारे जागेची मोजणी झाली असुन त्या अनुषंगाने डॉ . श्री . 
भारत पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक तसेच 
विमानतळ विस्तारीकरण विरोधी कृती समिती अध्यक्ष श्री . अशोक 
थोरात यांचा कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरणास तीव्र विरोध 
आहे. विमानतळ विस्तारीकरणासंदर्भात जमीन संपादनासंबंधी बाधितांना 
नोटीसा दिल्या असुन सदर नोटीसीला लेखी उत्तर देणार आहोत. 
शासन जर कायद्याने लढत असले तर आम्हीही त्याच पद्धतीने जशास 
तसे उत्तर देऊ असे भारत पाटणकर यांनी दिनांक २६ सप्टेंबर २०१३ 
रोजी कराड येथे पत्रकार परिषदेत वक्तव्य केले आहे. 

विमानतळ विस्तारीकरणास स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ लोकप्रतिनिधी 
इत्यादींचा विरोध आहे . तसेच काही राजकीय पक्षाचे नेते देखिल 
त्यास पाठिंबा देत आहेत. सदर आंदोलनाला सद्या राजकीय स्वरुप 
प्राप्त होत असुन त्यामध्ये जिल्ह्यातील दोन प्रमुख पक्षामधील नेत्यामध्ये 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

७) डॉ . श्री. भारत पाटणकर राज्यव्यापी मेळावा मेळावा :- दिनांक 
५ सप्टेंबर २०१३ रोजी कराड येथे श्रमिक मुक्ती दलाचा राज्यव्यापी 
मेळावा संपन्न झाला. सदर मेळाव्यामध्ये श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष , 
व राष्ट्रीय संघटक डॉ. श्री . भारत पाटणकर यांनी दुष्काळाचे 
निर्मुलन, पाण्याचे समान वाटप, पवनचक्क्यांचा भाडेपट्ट्यातील अडथळा 


२१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 
दूर व्हावा , शिक्षण समृद्धी योजना सुरु करावी यासह अन्य मागण्या 

मिळकतीमध्ये/ शेतीमध्ये उपोषणास बसलेले आहेत. यास्तव पवनचक्की 
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याअगोदर पुर्ण करावयास बंद आंदोलन होवनू कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
पाहिजेत. अन्यथा काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारला शक्यता नाकारता येत नाही . 
चले जावचा इशारा देत असल्याची घोषणा सदर मेळाव्यात केली. ९ ) वांग मराठवाडी धरणग्रस्त :- सातारा जिल्ह्यातील ढेबेवाडी 
तसेच नरेंद्र दाभोळकर हत्येचा तपास सीबीआयकडे देवून तपास 

पोलीस ठाणे हद्दीतील वांग- मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती प्रकल्प 
आठवड्यामध्ये लागला नाही तर राज्यभर आंदोलन केले जाईल असा 

बाधीत ग्रामस्थ यांच्या मागण्याच्या अनुषंगाने प्रमुख मार्गदर्शिका, मेधा 
इशारा दिलेला आहे . त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 

पाटकर, सुनीती सु . र. ( जन आंदोलन राष्ट्रीय समन्वयक), यांचे 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

मार्गदर्शनाखाली श्री . अनिल शिंदे, अध्यक्ष वांग - मराठवाडी धरणग्रस्त 
८ ) पवनचक्क्या आंदोलन :- सातारा जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की संदर्भात कृती समिती यांचे नेतृत्वात वांग- मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन 
संदर्भात पवनचक्की बंद आंदोलने, टाळेठोक , मोर्चा, धरणे आंदोलने व्हावे . या मागणीसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे वेळोवेळी आयोजन 
ही श्रमीक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ. श्री . भारत पाटणकर यांचे नेतृत्वात / करणेत येत आहे. दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ रोजी श्रमिक मुक्ती दल 
मार्गदर्शनाखाली तसेच शेतकरी संघटना, संभाजी ब्रिगेड व माजी अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक डॉ . भारत पाटणकर यांनी वांग मराठवाडी 
आ . श्री . शंभुराजे देसाई यांनी केलेली आहेत. माजी आ . श्री . धरणग्रस्तांचे १०० टक्के पुनर्वसन होण्यासाठी शासनाने तातडीने योग्य 
शंभुराजे देसाई यांनी पवनऊर्जा कंपन्यांकडून सुरु असलेल्या प्रकल्प ती पावले उचलावीत अन्यथा दिवाळीनंतर श्रमिक मुक्ती दल तीव्र संघर्ष 
उभारणीचे साहित्याची वाहतुक करणाऱ्या अवजड वाहनांनी रस्त्याची करेल असा इशारा कराड येथील पत्रकार परिषदेत दिलेला आहे . 
मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था केली असुन रस्ता दुरुस्तीचा निधी 

दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी विश्रामगृह कराड येथे श्रमिक 
मिळविण्यासाठी आवाज उठविणार असलेबाबतचा पत्रकार परिषदेत 

मुक्तीदलाचे अध्यक्ष डॉ . भारत पाटणकर यांनी पत्रकार परिषद 
वक्तव्य केले आहे. 

घेतली. सदर पत्रकार परिषदेमध्ये वांग धरणग्रस्तांना तासगाव तालुक्यातील 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०१३ रोजी ढेबेवाडी पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात जमीनीचे वाटप होण्याबरोबरच त्यांच्या शेतीला पाणी देण्यासाठी 
गणेश मंदिर सणबुर ता . पाटण गावी पवनचक्की प्रकल्पग्रस्त शेतकरी पोटकालवे करणे व जमीन वाटपासाठी पुरेशी यंत्रणा देणे यासाठी 
मेळावा संपन्न झाला. सदर मेळाव्यात श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ . यापुढे लढा उभारण्यात येणार आहे. वनमंत्री श्री . पतंगराव कदम व 
श्री . भारत पाटणकर , यांनी पवनचक्की कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून गृहमंत्री श्री. आर. आर. पाटील यांच्यामुळे जमीनीचे वाटप न झालेल्या 
कवडीमोल किंमतीने जमीनी खरेदी केल्या असुन त्या जमिनी खरेदी जमीनीचे तातडीने वाटप होण्यासाठी मा . मुख्यमंत्री यांनी आदेश 
न करताच पवनचक्क्या कंपन्यांनी दंडेलशाहीने उभ्या केल्या आहेत. करावेत . सदरचे आदेश दिवाळीपुर्वी न झालेस तीव्र आंदोलन केले 
त्या जमिनींची मोजणी व्हावी यासाठी संबंधित कंपन्यांनी १५ दिवसाचे जाईल असा इशारा दिलेला आहे. सद्या वांग - मराठवाडी कृती 
आत मोजणीची रक्कम भरावी. तसेच १५ नोव्हेंबर पर्यंत शेतकऱ्यांना समितीमध्ये अंतर्गत श्रेयवाद निर्माण झाला असुन एकमेकांविरुद्ध 
भाडे पट्ट्या द्यावा . तो दिला नाहीतर आंबवडे खुर्द हद्दीत वाल्मीक वृत्तपत्रामध्ये बातम्या देण्याचे काम सुरु आहे . तसेच धरणग्रस्तांचे 
पठार येथे पवनचक्क्या बंद आंदोलन करणार असलेबाबतचा इशारा पुनर्वसन कारणावरुन डॉ . भारत पाटणकर यांची संघटना व मेधा 
दिलेला आहे . 

पाटणकर यांची संघटना यांचेमध्येही वाद असुन एकमेकांविरुद्ध 
दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१३ मनसेचे पाटण तालुका प्रमुख गोरख 

पत्रकबाजी- वर्तमानपत्रात बातम्या देण्याचे कामकाज सुरु आहे. त्या 
नारकर यांनी मोरणा विभागातील मनामाखिंड पवनऊर्जा प्रकल्पात 

अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
असंख्य शेतकऱ्यांवर कंपनीकडून अन्याय होत असलेचे निषेधार्थ 

नाकारता येत नाही . 
ग्रामस्थांसमवेत आमरण उपोषणास बसणेचा इशारा दिलेला होता. १०) उत्तरमांड प्रकल्प :- श्री . पंढरीनाथ एकावडे अध्यक्ष स्वाभिमानी 
त्याप्रमाणे दिनांक २० ऑक्टोबर २०१३ रोजी पासुन उपोषण चालु शेतकरी संघटना पाटण तालुका यांनी खासदार श्री . राजु शेट्टी, 
असुन उपोषणकर्त्यांपैकी एकाची प्रकृती बिघडल्याने त्याचेवर पाटण श्री . शंभूराज देसाई व श्री . पंजाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वात 
ग्रामीण रुग्णालयात उचरा चालु आहेत. पनामा विंड कंपनीने ग्रामस्थांचे 

धरणग्रस्तांचे विविध मागण्यांसाठी जोपर्यंत शेवटच्या धरणग्रस्तास न्याय 
प्रश्न सोडविणेस टाळाटाळ केली तर मनसे स्टाईलने उत्तर दिले 

मिळत नाही तोपर्यंत शासनाशी लढा सुरु ठेवणार असलेबाबत इशारा 
जाईल , तसेच मोरगिरी बाजारपेठ बंद ठेवून पाटण तहसिलदार 

प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिलेला आहे . 
कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा मनसेचे पाटण तालुका प्रमुख ११) उरमोडी/कण्हेर पाणी प्रश्न :- उरमोडी , कण्हेरचे पाणी 
गोरख नारकर यांनी दिलेला आहे. दिनांक २० ऑक्टोबर २०१३ रोजी औंधसह १६ गावांचा पाणीप्रश्न सुटेपर्यंत दरमहा आंदोलन करण्याचा 
पासुन कोकीसरे , गौळीवाडा ता . पाटण येथील ग्रामस्थ दिनांक २२ इशारा राजवैभव प्रतिष्ठानचे व शेती पाणी आंदोलन समितीचे अध्यक्ष , 
ऑक्टोबर २०१३ रोजी पासुन हे स्वत: चे मिळकतीमध्ये/ शेतीमध्ये 

श्री . दत्तात्रय जगदाळे यांनी दिलेला होता. परंतु मा . राज्यपाल 
आमररण उपोषणास बसलेले आहेत. तसेच दिनांक २२ ऑक्टोबर 

महोदय यांनी उरमोडी, कण्हेरचे पाणी औंधसह १६ गावांना मिळणेबाबतचे 
२०१३ रोजी पासुन वसंत बंडु शेंडे रा. बाहे , ता . पाटण हे व इतर 

फाईलवर विचार करतो असे आश्वासन दिलेने सदरचे आत्मक्लेश 
५ ग्रामस्थ पनामाविंड पवनऊर्जा प्रकल्पात असंख्य शेतकऱ्यावर कंपनीकडुन 

आंदोलन स्थगित केले होते. तरीही भविष्यात प्रस्तुत प्रकरणी कायदा 

व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
अन्याय होत असलेचे निषेधार्थ बाहे , पाचगणी ता . पाटण येथील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२११ 


दिनांक १३ सप्टेंबर २०१३ रोजी जिल्हा परिषद सदस्य श्री. राजु प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन पुनर्वसन संपादन मोजणीचे कामकाज कोडोली , 
भोसले यांनी उरमोडीचे पाणी दुष्काळी तालुक्यास देणेस आमचा विरोध देगांव, निगडी रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामबाबत , दिनांक २७ 
नाही, परंतु उरमोडी प्रकल्पग्रस्तांचा प्रलंबित प्रश्न सोडविलेशिवाय सप्टेंबर २०१३ रोजी सातारा शहरातील बॉम्बे रेस्टॉरंट परिसरातील 
धरणाच्या गेटला फ्लॅप बसवून उंची वाढविण्याच्या कामाचा घाट घातला 

अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून 
जात आहे या कामास विरोध असुन प्रकल्पग्रस्ताचे प्रश्न मार्गी 

करणेत आली असुन सदरवेळी अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी व 
लागल्याशिवाय हे काम होऊ देणार नाही असा इशारा एका प्रसिध्दी । 

दुकानदार यांची किरकोळ वादावादी झाली. तसेच बालाजी ट्रस्ट 
माध्यमाद्वारे केलेला आहे. उरमोडी धरण / पाणी अनुषंगाने कायदा व 

अध्यक्ष, श्री. राजेंद्र चोरगे यांनी प्रांत कार्यालय सातारा ते पोवई नाका 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

दरम्यान असणारे अतिक्रमणे काढावीत , आकार हॉटेल , साबळे पाटील 
१२) म. न. से. आंदोलने :- वाळू उपसा संदर्भात मनसे पदाधिकारी/ पेट्रोल पंप तसेच डी . बी . कदम मार्केट यार्ड , एस . टी . स्टॅन्ड 
कार्यकर्ते यांचे कडून वेळोवेळी आंदोलने करण्याचे इशारे देण्यात येत 

परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासनाने काढावीत नाहीतर २ महिन्यानंतर 
असुन अचानकपणेही आंदोलने करीत आहेत. तसेच सध्या प्रशासनाकडून 

बालाजी ट्रस्टच्या वतीने आंदोलन करणे असा इशारा पत्रकार 
वाळु उपसा/ वाळु साठे याबाबतची कारवाई करणेत येत असलेने काही 

परिषदेत दिलेला होता. त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
पक्ष/ संघटना त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. कराड शहर 

होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
पोलीस ठाणे हद्दीत न्यायालयीन आवारात कराड येथील गुंड सलीम 
महमंद शेख ऊर्फ सल्या चेप्या यांचेवर गोळीबार झाला होता . सदरचा 

१६ ) महु-हातगेघर धरणग्रस्त आंदोलन :- मा . आ . श्री . शिवेंद्रराजे 
गोळीबार हा कोपर्डे हवेली येथील वाळु ठेक्याचे वादाचे पार्श्वभुमीवर 

भोसले यांचे नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा येथे महामोर्चा 
झालेचे दिसुन येत आहेत. 

काढण्यात आला होता. त्यावेळी जर प्रशासनाने २ महिन्यात धरणग्रस्तांच्या 
दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी विद्यार्थ्यांच्या गैरसोयीबाबत व 

मागण्यांबाबत योग्य निर्णय न घेतलेस तीव्र आंदोलन छेडले जाईल 
एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत श्री . धैर्यशिल पाटील माढा जिल्हाध्यक्ष 

असा इशारा दिलेला होता . त्यातुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
मनसे यांचे नेतृत्वात वडुज आगार प्रमुख यांना घेराव घालून निवेदन 

निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
दिले व सदरचे प्रश्न ८ दिवसात मार्गी न लावलेस तोंडास काळे १७ ) संगमनगर धक्का पुल :- सद्या संगमनगर धक्का पुल संदर्भात 
फासणार असल्याचा इशारा दिलेला आहे. 

राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये श्रेयवाद सुरु असुन 
तसेच दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी रणजितसिंह भोसले त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
जिल्हाध्यक्ष मनसे सातारा यांनी पत्रकार परिषद घेवून त्यामध्ये त्यांनी येत नाही. 
मा . पालकमंत्री शशिकांत शिंदे यांना मनसे चे टोळके तुम्हाला तुमची 

१८ ) कराड न्यायालय गोळीबार घटना :- पै. संजय पाटील खून 
जागा दाखवून देवू असा इशारा दिलेला आहे . यावरुन भविष्यात 

खटल्यातील आरोपी सलीम महंमद शेख ऊर्फ सल्या चेप्या हा कराड 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 

शहर पो . स्टे . गु. र. नं . १६८/ २००४ या गुन्ह्यातील तारखेस हजर 
नाही . 

रहाणेकामी मित्रासोबत कराड कोर्टामध्ये गेला असता कोर्टाचे आवारात 
१३ ) पर्यटने स्थळाचे माहीतीबाबत :- सातारा जिल्ह्यातील ठोसेघर , 

त्याचेवर रिव्हाल्वरमधुन गोळ्या झाडण्याची घटना घडली असुन अशा 
लिंगमळा, सज्जनगड, कासपठार , कोयनानगर येथील ओझर्डे धबधबा, 

प्रकारच्या घटनामधुन जातीय तणाव निर्माण होवून परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर 
इत्यादी धबधबे पहाण्यासाठी राज्यातून तसेच परराज्यातून मोठ्या 

जाणेची शक्यता आहे. तसेच प्रस्तुत प्रकरणी टोळीयुध्द होण्याची 
प्रमाणावर पर्यटक खाजगी वाहनाने येत असून त्यामुळे वाहनांची संख्या __ शक्यता नाकारता येत नाही . त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
वाढून वाहतूकीची कोंडी होते तसेच स्थानिक नागरिकांनादेखील 

प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
दैनंदिन व्यवहार व वाहतूकीस अडथळे निर्माण होते, त्यातून हुल्लडबाजी 

१९ ) मलवडी ता . माण येथील सभा :- दहिवडी पोलीस ठाणे हद्दीत 
करणारे पर्यटक व स्थानिक यांचेमध्ये वादाचे वेळप्रसंगी भांडणे, 

मा . ना. श्री. शशिकांत शिंदे पालकमंत्री यांची जाहीर सभा झाली. 
मारामारी असे प्रसंग निर्माण होतात . असे प्रसंग निर्माण झालेवरुन 

सदर सभेदरम्यान काँग्रेसचे आ . जयकुमार गोरे यांची जाहीर सभा 
महाबळेश्वर / पाचगणी पोलीस ठाणेस यापुर्वी गुन्हे दाखल करणेत 

घेण्यासाठी आ . गोरे समर्थक मलवडी एस. टी . स्टॅन्ड येथे आक्रमण 
आलेले आहेत . त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

झाले होते. सदरवेळी आ . जयकुमार गोरे व त्याचे समर्थक यांनी 

दहशत निर्माण करुन घोषणाबाजी व फटाके वाजवून जिल्हाधिकारी 
१४) टेबललॅन्ड पाचगणी :- पाचगणी येथील टेबललॅन्डवरील ८० 

यांचे जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेशाचे उल्लंघन केलेवरुन त्यांचेविरुद्ध 
एकरात घोडागाडी व्यवसायिकांना मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांनी 

दहिवडी पोलीस ठाणेस गुन्हा दाखल करणेत आलेला आहे . आ . 
प्रवेश बंदी केली असतानाही सध्या तेथे स्थानिक नागरिक , नगरसेवक 

गोरे हे राष्ट्रवादी पक्षाचे नेत्यांनी येऊ नये, सभा घेवू नये म्हणून 
तसेच मुख्याधिकारी यांचे दुर्लक्षामुळे घोडागाडी व्यवसायिक हे बंदी 

प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्षरित्या कारवाया करीत आहेत . 
असतांनादेखिल घोडागाडीचा व्यवसाय करीत आहेत. त्यातून कायदा 

तसेच दिनांक ८ सप्टेंबर २०१३ रोजी दहिवडी पोलीस ठाणे हद्दीत 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

मलवडी गावी आमदार श्री . जयकुमार गोरे यांनी शेतकरी मेळावा व 
१५) अतिक्रमणे :- फलटण शहर येथील शिरवळ - लोणंद- बारामती 

सभा आयोजित केली होती . सदर सभेमध्ये यापुर्वी मा . ना . श्री . 
रस्ता चौपदरीकरण भुयारी मार्ग, मौजे पारगाव, ता. खंडाळा येथील 

शशिकांत शिंदे पालकमंत्री सातारा जिल्हा यांनी मलवडी येथे सभा 


२१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


घेतली. त्या सभेत मला टोचून बोललेले आहेत त्याचे उत्तर मी देत ___ कामांसाठी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे. त्यामुळे रस्त्यांमध्ये सर्वत्र 
आहे, आपल्या सभेसाठी पोलीसांनी किंवा शासनांनी परवानगी दिली खड्डेच खड्डे पडलेले आहेत . तसेच सार्वजनिक शौचालयांची सोय नाही 
नाही . ती आमदार जयकुमार गोरे यांनी दिली आहे. म्हणूनच आपले 

यासह विविध प्रकारच्या गैरसोयींबाबत सातारा शहरातील नागरिकांकडून 
भाषण झाले हे लक्षात ठेवावे. आपली सभा उधळवून लावणेस मला संताप व्यक्त केला जात असून वेळोवेळी विविध पक्ष संघटनांकडून 
५ मिनिटाचाही अवधी लागणार नाही . तसेच तुम्ही यापुर्वी जावलीचे 

नगरपालिकेवर मोर्चा काढणे बाबतचे इशारे देत आहेत. सदरचा पाणी/ 
आमदार होता आत्ता कोरेगाव खटावचे आमदार आहात तुम्ही 

रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न सोडवल्यास त्याअनुषंगाने 
माझे मतदार संघात येवून उभे रहा कसे निवडुन येताय ते पाहतो . 

कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
वगैरे वक्तव्य केले असुन दोन्ही पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते 

नाही. 
यांचेमध्ये भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२३ ) डॉ . नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येच्या अनुषंगाने विविध आंदोलनात्मक 
२०) सातारा हद्दवाढ :- सातारा लगतच्या ग्रामपंचायती व त्रिशंकु 

कार्यक्रम :- अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे संस्थापक 
भागातील नागरिकांबरोबर हद्दवाढी संदर्भात खुल्या वातावरणात चर्चा 

डॉ . नरेंद्र दाभोळकर यांची पुणे येथे अज्ञात मारेकऱ्यांनी गोळ्या 
होणे आवश्यक आहे , कोणताही निर्णय जनतेवर लादू नये अन्यथा 

घालून हत्या केली आहे . सदर घटनेचा निषेध म्हणून सर्व सामाजिक 
उद्रेक निश्चित असतो असे वक्तव्य राजेंद्र चोरगे यांनी यापुर्वी प्रसिध्दी 

संस्थांचे वतीने विविध प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालु आहेत. 
पत्रकाद्वारे केला आहे. सातारा शहराच्या आजुबाजुच्या उपनगरातील 

तसेच सदर हत्याकांडातील आरोपींना अद्यापी अटक झालेली नाही . 
ग्रामस्थांना सातारा नगरपरिषदेत सामील व्हायचे असताना काही नेते त्यांना त्वरीत अटक करावी तसेच जादूटोणा विरोधी कायदा त्वरित 
व पुढारी मंडळी हद्दवाढीविषयी गैरसमज पसरवित आहेत. त्यांचेकडुन अंमलात आणावा या मागणीसाठी विविध संस्था , पक्ष सामाजिक 
दबाव तंत्राचा वापर सुरु आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हद्दवाढ मंजुर संस्थांचे वतीने जिल्ह्यात तसेच राज्यव्यापी आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
करावी अशी मागणी शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे चालु आहेत. दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी श्री . विजय मांडके 
जिल्हाधिकारी सातारा यांचेकडे केली आहे. 

यांचे नेतृत्वात सातारा शहरातील सर्व परिवर्तनवादी संघटनांचे वतीने 
सातारा शहराच्या हद्दवाढीला काहींचा पाठींबा तर काहीचा विरोध जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणेत आले. त्यावेळी 
आहे . तर काही स्वतंत्र नगरपंचायत किंवा शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये ____ अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती व पुरोगामी संघटनांनी आगामी आंदोलनाची 
समावेश करण्याची मागणी आहे. असे वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याने दिशा ठरविण्यासाठी दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सातारा येथील 
हद्दवाढीबाबत वादविवाद न घडवून आणता एक बैठक घ्यावी आणि सुटा कार्यालयात बैठक आयोजित केलेली आहे. त्या अनुषंगाने कायदा 
हद्दवाढीबाबत जनमत आजमवण्यासाठी एक चर्चात्मक बैठक बोलवावी . व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
अशी सुचना खासदार उदयनराजे भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना 

२४ ) विद्यार्थी दोन गटांतील वाद रास्तारोको :- सध्या शाळा 
एका पत्रकाद्वारे दिली आहे. दिनांक दिनांक २९ सप्टेंबर २०१३ रोजी 

कॉलेजचे विद्यार्थ्यांमध्ये २ गटामध्ये वाद / भांडणे होण्याचे प्रकार घडत 
सातारा हद्दवाढ संदर्भात शाहुनगरने पालिकेच्या हद्दीत जावे अगर 
कसे ? यासाठी शाहुनगर येथील नागरिकांची मते आजमावली असुन 

आहेत. तसेच खेडोपाड्यातून अनेक विद्यार्थी शाळा कॉलेजसाठी येत 
८० % नागरिकांनी हद्दवाढीस विरोध केलेला आहे . 

जात आहेत . मात्र काही गावांचे मार्गावर एस. टी . बसेस वेळेवर जात 

नाहीत. बसेसची संख्या अपुरी आहे , लांब पल्याच्या किंवा इतर बसेस 
सातारा शहर हद्दवाढी संदर्भात काही पक्ष/ संघटना तसेच त्रिशंकु 

बस थांब्यावर थांबत नाही या व इतर कारणाने विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची 
भागातील लोकांचा विरोध असुन भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

भावना आहे , लांब पल्ल्याच्या किंवा इतर बसेस बस थांब्यावर थांबत 

नाही या व इतर कारणाने विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची भावना होवून 
२१) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन :- सातारा 

जिल्ह्यात कोठे ना कोठे अचानकपणे बसेस रोकून रास्ता रोको 
जिल्ह्यातील फलटण, खटाव, माण व कोरेगाव या दुष्काळी तालुक्यांसह 

करणेचे प्रकार सुरु आहेत. यातून कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा 
चालू वर्षी सद्यस्थितीत समाधनकारक पाऊस पडलेला आहे. मात्र आता 

प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
वीज मंडळाकडून ग्रामीण/ शहरी भागात वीज भारनियमन चालू केलेले 
आहे. त्यामुळे पिण्याचे/ शेतीच्या पाण्याचा कृत्रीम प्रश्न निर्माण झालेला 

२५) आसाराम बापू यांचे समर्थन/निषेधार्थ आंदोलन :- आसारामबापू 
आहे. अशा परिस्थितीत वीज भारनियमन होव नये अशी ग्रामीण यांचे विरोधात त्यांचेवर पोलीस कारवाई झालेली आहे . या संदर्भात 
भागासह शहरातील लोकांची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत वीज मिडीयामार्फत तसेच विविध संघटना यांचे वतीने आसाराम बापूं बद्दल 
भारनियमन केलेस त्यावरुन आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता चालू असलेला अपप्रचार थांबवावा याकरिता त्यांचे समर्थक तसेच हिंदु 
नाकारता येत नाही . 

जनजागृती , सनातन प्रभात , सत्संग इत्यादींचे साधक आसाराम बापू 
२२ ) सातारा शहर शौचालये, पाणी/ रस्त्यातील खड्डे प्रश्न : - सध्या 

यांना समर्थन दर्शविणेकरिता वेगवेगळे आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत 
सातारा शहरामध्ये काही ठिकाणी पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहिन्या 

आहेत. तसेच आसाराम बापू यांचे विरोधात लोक व संघटना सदर 
जोडण्याचे काम पूर्णत्वाकडे आहे. मात्र अजूनही शहरात कृत्रीम पाणी 

घटनेच्या निषेधार्थ वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत 
टंचाई निर्माण होत आहे. तसेच शहरात जलवाहिन्या टाकणे व अन्य आहेत. त्या अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२१३ 


होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२६ ) महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांचे आंदोलनाबाबत : 
केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता मिळावा, पेन्शन योजना सुरु करावी, अनुकंपाखालील 
भरती त्वरीत करावी. निवृत्तीचे वय वाढवावे व इतर मागण्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने अधून मधून 
वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत आहेत . यापूर्वीही 
संघटनेच्या वतीने कामबंद आंदोलन व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 
निदर्शन करण्यात आली आहेत . मात्र तरीही शासानने चर्चेस वेळ न 
दिल्याने महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने विधानसभेवर 
एकत्रित मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे . या अनुषंगाने कोणताही 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 

२७) सातारा रोड वालचंदनगर इंडस्ट्रीज मधील कामगारांचे आंदोलन 
: - कोरेगाव पोलीस ठाणे हद्दीतील सातारा रोड येथील वालचंदनगर 
इंडस्ट्रीज या कंपनीमध्ये राष्ट्रवादी जनरल कामगार युनियन व राष्ट्रीय 
कामगार संघ यांचे वतीने कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी दिनांक ४ 
ऑक्टोबर २०१३ रोजीपासुन उपासमार आंदोलन चालू केलेले आहे . 
कामगारांसाठी केलेल्या मागण्या कंपनी व्यवस्थापनाने मान्य न केल्यास 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१३ रोजीपासून कंपनीतील कामगार केव्हाही 
बेमुदत संपावर जाणार असलेचा इशारा दिलेला आहे. या अनुषंगाने 
कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 

२८ ) विज दरवाढीचे निषेधार्थ आंदोलन :- महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनीने नुकतीच अन्यायकारक विजेची दरवाढ केलेली आहे . 
सदर विज दरवाढीच्या अनुषंगाने सर्वसामान्य ग्राहकांसह औद्योगिक 
क्षेत्रातही प्रचंड नाराजी आहे. विज दरवाढीच्या निषेधार्थ विज ग्राहक 
व औद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्यय समितीतर्फे नुकतेच दिनांक 
१८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सातारा जिल्ह्यासह राज्यात सर्वत्र विज 
बिलांची होळी आंदोलन करण्यात आलेले आहे. सदरची अन्यायकारक 
दरवाढ मागे न घेतल्यास तीव्र स्वरुपाची आंदोलने करण्याचा इशारा 
औद्योगिक संघटना/विज ग्राहक यांनी दिलेला आहे. या अनुषंगाने 
कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 

२९ ) शेतकरी संघटना आंदोलन :- सन २०१३ -१४ या गळीत 
हंगामातील ऊसाला प्रतिटन रुपये ३५०० /- दर द्यावा , पेट्रोल , 
डिझेल मध्ये इथेनॉल मिसळण्याची सक्ती करावी यासाठी शेतकरी 
संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील यांचे नेतृत्वात ऊस परिषदेचे आयोजन 
करुन त्यामध्ये दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१३ रोजी पर्यंत मागण्या मान्य 
न झाल्यास सर्वत्र चक्काजाम आंदोलन करणार असलेबाबतचा इशारा 
दिलेला आहे. या संदर्भाने सातारा जिल्ह्यामध्ये सर्वत्र सभा, मेळावे 
होण्याची शक्यता आहे . तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष 
खा . श्री. राजु शेट्टी यांनी गळीत हंगामातील ऊसाला पहिली उचल 
किती रुपये देणार हे स्पष्ट केल्याशिवाय साखर कारखान्यांना ऊस 
तोडू देणार नसलेबाबतचा इशारा दिलेला आहे. त्याअनुषंगाने शेतकरी 
संघटन/ स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिल्ह्यात ठिकठिकाणी मेळावे , 


सभा घेत असून शेतकरी संघटनेच्या वतीने ऊस दराचे संदर्भात 
कोणत्याही स्वरुपाची उग्र आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखला जावा यासाठी 
संपूर्ण जिल्ह्यात मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक झाले आहे आणि , 

ज्याअर्थी, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१३ ते ६ नोव्हेंबर २०१३ या 
काळात जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखणेसाठी दिनांक २४ ऑक्टोबर 
२०१३ चे १७ . ०० वाजलेपासून ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१३ चे २४ . ०० 
वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
कलम ३७(३ )/ १३५ अन्वये शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करणे 
आवश्यक झाले आहे. तसेच सदर आदेशातून दरम्यानचे कालावधीत 
साजरे होणारे सण, उत्सव व यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रमांना मु . पो . 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३)/ १३५ चे आदेशामधुन वगळणेत 
यावेत . त्याचप्रमाणे ज्या लोकांना प्रस्तुत आदेशा अंतर्गत शांततेच्या 
मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचे असेल 
त्यावेळी त्यांना संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी, किंवा पोलीस 
अधिक्षक सातारा यांची अनुमती घेतल्यास त्यांना हा आदेश लागू 
होणार नाही अशी माझी खात्री झाली आहे. वरील बाबी विचारात घेता 
सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये व कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधित राखली जावी यासाठी मुंबई पोलिस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७(१)(३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे 
आवश्यक झाले आहे. आणि , 
___ ज्याअर्थी, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१३ ते दिनांक ६ नोव्हेंबर 
२०१३ या काळात जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखणेसाठी दिनांक 
२४ ऑक्टोबर २०१३ चे १७.०० वाजलेपासून ते दिनांक ६ नोव्हेंबर 
२०१३ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७(३)/ १३५ अन्वये शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी 
करणे आवश्यक झाले आहे . तसेच सदर आदेशातून दरम्यानचे 
कालावधीत साजरे होणारे सण , उत्सव व यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रमांना 
मुं . पो . अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३)/ १३५ चे आदेशामधून 
वगळणेत यावेत . त्याचप्रमाणे ज्या लोकांना प्रस्तुत आदेशा अंतर्गत 
शांततेच्या मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचे 
असेल त्यावेळी त्यांना संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी, किंवा 
पोलीस अधीक्षक सातारा यांची अनुमती घेतल्यास त्यांना हा आदेश 
लागू होणार नाही अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी मी संजीव ना देशमख अपर जिल्हादंडाधिकारी 
सातारा मला असलेल्या अधिकारा अन्वये मुंबई पोलिस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७( १)(३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी 
आदेश व संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा व कार्यक्रम वगळून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये जमावबंदी 
आदेश दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१३ चे १७. ०० वाजलेपासून ते 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१३ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात 
मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १)(३) अन्वये शस्त्र बंदी 
व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे . 


२१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई आहे . 

अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , बंदुका, सुया , काठ्या किंवा । 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे . 
ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

क ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्र , फेकावयाची हत्यारे किंवा 
साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार करणे. 

ड) व्यक्तीची अगरे प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 
इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाजवणे , 
सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची शांतता 
धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव 
करणे सोंग आणणे अशी चित्र चिन्ह फलक - अगर इतर कोणताही 
जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार करणे . 

अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ 
किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही 
पोलिस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ 
किंवा अस्त्र त्याच्या पासुन जप्त केले जाणेस पात्र असेल आणि अशा 
त -हेने धरलेली वस्तु स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा 
होईल. पोटकलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक 
सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणूकीस वरील 
कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)(३) मधील या 
हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमुद केलेल्या इसमाना लागू होणार 
नाहीत . 

१ ) शासनाची सेवा करणारे किंवा करणेच्या कामी ज्यांच्या वरीष्ठांनी 
निर्दिष्ट केलेवरुन अगत त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ 
मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तु धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 

२) ज्यांना ज्यांना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणावरुन जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यानी लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती . 

३ ) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 

४ ) ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजया करावयाचा असेल त्यावेळी पोलीस अधिक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलिस अधिकारी , यांची आगावू परवानगी घेतली असेल तर त्यांना 
सदरचा आदेश लागू होणार नाही . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक २४ ऑक्टोबर 
२०१३ रोजी काढण्यात आला आहे . 
सातारा, २४ ऑक्टोबर २०१३ . 


दिले आहे की , १ ) यात्रा :- दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१३ ते दिनांक 
४ डिसेंबर २०१३ रोजी म्हसवड येथील श्री सिद्धनाथ यात्रा तसेच 
जिल्ह्यात विविध लहान मोठ्या यात्रा सुरु झालेल्या आहेत. सदर यात्रा 
कालावधीमध्ये कोणताही अनुचीत प्रकार अगर कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२) सहा पदरीकरण :- राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या गावांमधील ग्रामस्थ, 
शेतकरी तसेच विविध पक्ष/ संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने 
कामबंद आंदोलने केलेली आहेत . दिनांक १० नोव्हेंबर २०१३ रोजी 
अॅड. भरत पाटील भाजपा जिल्हाध्यक्ष यांचे नेतृत्वात सारोळा येथील 
पुलावरुन गाडी कोसळून झालेल्या अपघातामध्ये चौघांचे मृत्यूस कामाचा 
ठेका घेतलेली रिलायन्स कंपनी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण 
जबाबदार असल्याचा आरोप करुन त्यांचेविरुद्ध सदोष मनुष्य वधाचा 
गुन्हा दाखल करणेत यावा या मागणीसाठी महामार्गावर रास्ता रोको 
आंदोलन करणेत आले. तसेच दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी 
भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे अध्यक्ष संदिप जगताप यांनी महामार्गाच्या 
दुरुस्तीसाठी व रुंदीकरणाच्या कामासाठी ठेकेदार कंपनीकडे पैसे 
नसल्याने भीक मांगो आंदोलन करणेत आले व जमा झालेली २०१६५ 
रुपये ची रक्कम ठेकेदाराला पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकारी सातारा 
यांचेकडे जमा करणेत आली. सहापदरीकरण लगतचे वेळे , सुरुर , 
जोशीविहिर, अनवडी , भुईज , पाचवड , उडतारे , विरमाडे या गावातील 
लोकांनी आंदोलने केली. तरीही रिलायन्स कंपनीने जमीनीच्या मोबदल्यात 
काहीही दिलेले नाही. रिलायन्स कंपनीचे विरोधात असंतोष पसरला 
आहे . सहापदरीकरणासंदर्भात अनागोंदी कारभार सुरु आहे. पैसे 
कमवून गब्बर झालेल्यांना व त्यांचे दलाल असलेल्यांना जागा दाखवू 
असा इशारा माजी जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप बाबर यांनी एका 
प्रसिध्द वृत्तपत्रकाद्वारे दिलेला आहे. सद्या सुरु असलेले सहापदरीकरण 
कामकाजामध्ये तयार केलेले ड्रायव्हर्शन , रस्त्याची दुरावस्था झाल्याने 
त्यातुन आंदोलने होवून त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

३ ) टोलनाका :- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाचे अध्यक्ष, श्री . राज 
ठाकरे तसेच ट्रक चालक संघटनेचे श्री . प्रकाश गवळी तसेच शिवसेना 
जिल्हाध्यक्ष श्री . पुरुषोत्तम जाधव हे टोलनाक्यांचे विरुद्ध विधान करीत 
असुन त्या अनुषंगाने म. न. से./शिवसेना कार्यकर्ते आक्रमक होत 
आहेत . 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी हे महामार्गावरील रस्त्याचे 
दुरुस्तीबाबत वेळोवेळी रिलायन्स कंपनीला कालावधी देवून रस्त्यांची 
दुरुस्ती करणेबाबत वेळ देत आहेत तरीही रिलायन्स कंपनीकडून 
रस्ते दुरुस्तीबाबत प्रतिसाद मिळत नसल्याचे इतर पक्ष नाराजी व्यक्त 
करीत आहेत . दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१३ रोजी रणजितसिंह भोसले 
मनसे अध्यक्ष यांनी पालकमंत्र्यांनी १५ दिवसात जर रिलायन्स कंपनी 
विरोधी व टोल विरोधी आंदोलन करुन महामार्गावरील रस्त्याचे 
दुरुस्तीकरण रिलायन्स कंपनीने केली नाही तर १६ दिवसानंतर मनसे 
च्या वतीने रिलायन्स ऑफिसला टाळे ठोकणार असल्याचा इशारा 
एका प्रसिध्द पत्रकाद्वारे दिलेला आहे. या अनुषंगाने कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

४ ) कराड विमानतळ विस्तारवाढ :- श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ . 
भारत पाटणकर यांचे नेतृत्वात / मार्गदर्शनाखाली कराड विमानतळ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, सातारा यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक /डिसी/ एमएजी- २/ कावि /३१३२/ एसआर- ४१/ सन २०१३ 
ज्याअर्थी, पोलीस अधिक्षक सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२१५ 


विस्तारवाढ विरोधी शेतकरी मेळावे , पत्रकार परिषदा आयोजित 
करणेत येत आहेत. कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरण करणेकरिता 
भूमी अभिलेख व महसुल प्रशासनाकडून विमानतळ विस्तारीकरणात 
बाधीत होणारे जागेची मोजणी झाली असुन त्या अनुषंगाने डॉ . श्री . 
भारत पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक तसेच 
विमानतळ विस्तारीकरण विरोधी कृती समिती अध्यक्ष श्री . अशोक 
थोरात यांचा कराड शहर विमानतळ विस्तारीकरणास तीव्र विरोध 
आहे . विमानतळ विस्तारीकरणासंदर्भात जमीन संपादनासंबंधी बाधितांना 
नोटीसा दिल्या असुन सदर नोटीसीला लेखी उत्तर देणार आहोत . 
शासन जर कायद्याने लढत असले तर आम्हीही त्याच पद्धतीने जशास 
तसे उत्तर देऊ असे भारत पाटणकर यांनी दिनांक २६ सप्टेंबर २०१३ 
रोजी कराड येथे पत्रकार परिषदेत वक्तव्य केले आहे. विमानतळ 
विस्तारीकरणास स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ लोकप्रतिनिधी इत्यादींचा 
विरोध आहे . तसेच काही राजकीय पक्षाचे नेते देखिल त्यास पाठिंबा 
देत आहेत . सदर आंदोलनाला सद्या राजकीय स्वरुप प्राप्त होत 
असुन त्यामध्ये जिल्ह्यातील दोन प्रमुख पक्षामधील नेत्यामध्ये वाद 
निर्माण होण्याची शक्यता आहे . त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

५) डॉ . श्री. भारत पाटणकर राज्यव्यापी मेळावा मेळावा :- दिनांक 
५ सप्टेंबर २०१३ रोजी कराड येथे श्रमिक मुक्ती दलाचा राज्यव्यापी 
मेळावा संपन्न झाला . सदर मेळाव्यामध्ये श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष , 
व राष्ट्रीय संघटक डॉ . श्री . भारत पाटणकर यांनी दुष्काळाचे 
निर्मुलन , पाण्याचे समान वाटप, पवनचक्क्यांचा भाडेपट्ट्यातील अडथळा 
दूर व्हावा , शिक्षण समृद्धी योजना सुरु करावी यासह अन्य मागण्या 
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याअगोदर पुर्ण करावयास 
पाहिजेत . अन्यथा काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारला 
चले जावचा इशारा देत असल्याची घोषणा सदर मेळाव्यात केली. 
तसेच नरेंद्र दाभोळकर हत्येचा तपास सीबीआयकडे देवून तपास 
आठवड्यामध्ये लागला नाही तर राज्यभर आंदोलन केले जाईल असा 
इशारा दिलेला आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

६) पवनचक्क्या आंदोलन :- सातारा जिल्ह्यामध्ये पवनचक्की संदर्भात 
संदर्भात पवनचक्की बंद आंदोलने, टाळेठोक , मोर्चा, धरणे आंदोलने 
ही श्रमीक मुक्ती दल अध्यक्ष, डॉ . श्री . भारत पाटणकर यांचे नेतृत्वात/ 
मार्गदर्शनाखाली तसेच शेतकरी संघटना, संभाजी ब्रिगेड व माजी 
आ . श्री . शंभुराजे देसाई यांनी केलेली आहेत . माजी आ . श्री . 
शंभुराजे देसाई यांनी पवनऊर्जा कंपन्यांकडून सुरु असलेल्या प्रकल्प 
उभारणीचे साहित्याची वाहतुक करणाऱ्या अवजड वाहनांनी रस्त्याची 
मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था केली असुन रस्ता दुरुस्तीचा निधी 
मिळविण्यासाठी आवाज उठविणार असलेबाबतचा पत्रकार परिषदेत 
वक्तव्य केले आहे. दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी मोरणा पठारावरील 
गवळीनगर येथील डोंगरावर पनामा विंड एनर्जी या कंपनीचे सुरु 
असलेले काम नवलाईदेवीचे मंदिर उभारणीसाठी कंपनीने दिले 
आश्वासन पुर्ण न केलेचे कारणावरुन कोकीसरे येथील ग्रामस्थांनी 
पवनचक्कीचे कामकाज बंद पाडले. दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१३ रोजी 
डॉ . भारत पाटणकर श्रमिक मुक्ती दल अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक 
यांनी औंध परिसरातील पवनचक्की कंपनीने अद्याप मोजणीचे पैसे 


भरले नाहीत तसेच काही कंपन्यांचे प्रतिबंधी बैठकीला मुद्दाम गैरहजर 
रहात आहेत ३० नोव्हेंबर पर्यंत मोजणीचे पैसे न भरणाऱ्या पवनचक्क्यांची 
पाती फिरु देणार नाही असा इशारा जायगाव येथील श्रमिक मुक्ती 
दलाचे बैठकीमध्ये दिलेला आहे. दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१३ रोजी माजी 
आ . शंभुराजे देसाई यांनी पाटण तालुक्यातील भागातील डोंगरपठारावर 
आलेल्या विविध पवनऊर्जा कंपन्यांकडून होत असलेल्या गलथान 
कारभारामुळे येथील जनतेला आंदोलने करुन उपोषणाचा मार्ग स्विकारावा 
लागत आहे. तालुक्याच्या ठिकाणची पोलीस यंत्रणा ही पवनचक्की 
कंपन्यांच्या दावणीला बांधली असुन यावर कोणाचाही अंकुश राहिला 
नसलेने प्रशासनाने गांभिर्याने विचार करावा. अन्यथा पोलीसांविरुद्ध 
जनतेतुन उद्रेक होईल असा इशारा एका पत्रकाद्वारे दिलेला आहे . 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पनामा विंड कंपनीचे गुंड व बाहे 
येथील ग्रामस्थ यांचेमध्ये जोरदार धुमश्चक्री होवून पनामा विंड 
कंपनीने पोसलेल्या गुंडानी मोरण विभागातील बाहे गावच्या हद्दीत 
घुसून तेथील स्थानिक महिला व पुरुषांना बेदम मारहाण केली. 
सदरबाबत कोयनानगर पोलीस ठाणेस गुरनं . १७ / २०१३ व गुरनं . १८ / 
२०१३ भादंवि. कलम १४१ , १४३,१४६ ,१४७, १४८,१४९ ,३२४ प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करणेत आलेला आहे. भविष्यात पवनचक्की अनुषंगाने कोणत्याही 
प्रकारचा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 

७) वांग मराठवाडी धरणग्रस्त :- सातारा जिल्ह्यातील ढेबेवाडी 
पोलीस ठाणे हद्दीतील वांग-मराठवाडी धरणग्रस्त कृती समिती प्रकल्प 
बाधीत ग्रामस्थ यांच्या मागण्याच्या अनुषंगाने प्रमुख मार्गदर्शिका, मेधा 
पाटकर, सुनीती सु . र. ( जन आंदोलन राष्ट्रीय समन्वयक), यांचे 
मार्गदर्शनाखाली श्री . अनिल शिंदे, अध्यक्ष वांग- मराठवाडी धरणग्रस्त 
कृती समिती यांचे नेतृत्वात वांग -मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन 
व्हावे. या मागणीसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे वेळोवेळी आयोजन 
करणेत येत आहे. दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ रोजी श्रमिक मुक्ती दल 
अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक डॉ. भारत पाटणकर यांनी वांग मराठवाडी 
धरणग्रस्तांचे १०० टक्के पुनर्वसन होण्यासाठी शासनाने तातडीने योग्य 
ती पावले उचलावीत अन्यथा दिवाळीनंतर श्रमिक मुक्ती दल तीव्र संघर्ष 
करेल असा इशारा कराड येथील पत्रकार परिषदेत दिलेला आहे. 
एकमेकांविरुद्ध पत्रकबाजी- वर्तमानपत्रात बातम्या देण्याचे कामकाज सुरु 
आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

८) उत्तरमांड प्रकल्प :- श्री . पंढरीनाथ एकावडे अध्यक्ष स्वाभिमानी 
शेतकरी संघटना पाटण तालुका यांनी खासदार श्री . राजु शेट्टी, 
श्री . शंभूराज देसाई व श्री . पंजाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वात 
धरणग्रस्तांचे विविध मागण्यांसाठी जोपर्यंत शेवटच्या धरणग्रस्तास न्याय 
मिळत नाही तोपर्यंत शासनाशी लढा सुरु ठेवणार असलेबाबत इशारा 
प्रसिध्दी पत्रकांद्वारे दिलेला आहे. 

९ ) उरमोडी/ कण्हेर पाणी प्रश्न :- उरमोडी, कण्हेरचे पाणी 
औंधसह १६ गावांचा पाणीप्रश्न सुटेपर्यंत दरमहा आंदोलन करण्याचा 
इशारा राजवैभव प्रतिष्ठानचे व शेती पाणी आंदोलन समितीचे अध्यक्ष, 
श्री . दत्तात्रय जगदाळे यांनी दिलेला होता. परंतु मा . राज्यपाल 
महोदय यांनी उरमोडी, कण्हेरचे पाणी औंधसह १६ गावांना मिळणेबाबतचे 
फाईलवर विचार करतो असे आश्वासन दिलेने सदरचे आत्मक्लेश 


२१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


आंदोलन स्थगित केले होते. तरीही भविष्यात प्रस्तुत प्रकरणी कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१३ रोजी उरमोडी प्रकल्पातील पाणी वाठार , 
आर्वी, कोंबडवाडी , मुळीकवाडी , नागझरी व आसपासच्या गावांना 
मिळावे तसेच परवाने देण्यात यावेत अन्यथा उरमोडी प्रकल्पाच्या 
दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरु होऊ देणार नाही असा इशारा भाजपा युवा 
मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष, गणेश घोरपडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना एका 
निवेदनाव्दारे दिलेला आहे. भविष्यात उरमोडी धरण पाणी अनुषंगाने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 

१० ) वाळु उपसा :- दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी मा . मर्दै 
येथील कृष्णा नदीमधील वाळु उपसा बंद न केलेस तीव्र आंदोलन 
केले जाईल असा इशारा मते ता. वाई येथील कृष्णा नदीमधील वाळु 
उपसा बंद न केलेस तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा मर्दै 
ता. वाई सातारा येथील ग्रामस्थांनी दिलेला आहे . 
___ ११ ) म. न. से . आंदोलने/ इशारे :- वाळु उपसा संदर्भात मनसे 
पदाधिकारी/ कार्यकर्ते यांचेकडून वेळोवेळी आंदोलने करण्याचे इशारे 
देण्यात येत असुन अचानकपणेही आंदोलने करीत आहेत . तसेच 
सध्या प्रशासनाकडून वाळु उपसा/ वाळु साठे याबाबतची कारवाई 
करणेत येत असलेने काही पक्ष/ संघटना त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत 
आहेत. कराड शहर पोलीस ठाणे हद्दीत न्यायालयीन आवारात कराड 
येथील गुंड सलीम महमंद शेख ऊर्फ सल्या चेप्या यांचेवर गोळीबार 
झाला होता . सदरचा गोळीबार हा कोपर्डे हवेली येथील वाळु ठेक्याचे 
वादाचे पार्श्वभुमीवर झालेचे दिसुन आलेले आहे. दिनांक ८ नोव्हेंबर । 
२०१३ रोजी श्री . रणजितसिंह भोसले जिल्हाध्यक्ष मनसे सातारा जिल्हा 
यांचे नेतृत्वात सातारा जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पाची चौकशी करा व 
धरणग्रस्तांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय 
सातारा समोर लाक्षणिक उपोषण केले. सदरवेळी सातारा जिल्ह्यातील 
सिंचन प्रकल्पाची चौकशी व धरणग्रस्तांना न्याय न मिळालेस तीव्र 

आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा मा . जिल्हाधिकारी सातारा 
यांना निवेदनाद्वारे दिलेला आहे. यास्तव भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१२) पर्यटने स्थळाचे माहीतीबाबत : - सातारा जिल्ह्यातील ठोसेघर , 
लिंगमळा, सज्जनगड, कासपठार , कोयनानगर येथील ओझर्डे धबधबा, 
इत्यादी धबधबे पहाण्यासाठी राज्यातून तसेच परराज्यातून मोठ्या 
प्रमाणावर पर्यटक खाजगी वाहनाने येत असून त्यामुळे वाहनांची संख्या 
वाढून वाहतूकीची कोंडी होते तसेच स्थानिक नागरिकांनादेखील 
दैनंदिन व्यवहार व वाहतूकीस अडथळे निर्माण होते, त्यातून हुल्लडबाजी 
करणारे पर्यटक व स्थानिक यांचेमध्ये वादाचे वेळप्रसंगी भांडणे, 
मारामारी असे प्रसंग निर्माण होतात. असे प्रसंग निर्माण झालेवरुन 
महाबळेश्वर / पाचगणी पोलीस ठाणेस यापुर्वी गुन्हे दाखल करणेत 
आलेले आहेत . त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

१३) टेबललॅन्ड पाचगणी :- पाचगणी येथील टेबललॅन्डवरील ८० 
एकरात घोडागाडी व्यवसायिकांना मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांनी 
प्रवेश बंदी केली असतानाही सध्या तेथे स्थानिक नागरिक , नगरसेवक 
तसेच मुख्याधिकारी यांचे दुर्लक्षामुळे घोडागाडी व्यवसायिक हे बंदी 
असतांनादेखिल घोडागाडीचा व्यवसाय करीत आहेत . त्यातून कायदा 


व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

१४) अतिक्रमणे :- फलटण शहर येथील शिरवळ - लोणंद -बारामती 
रस्ता चौपदरीकरण भुयारी मार्ग, मौजे पारगाव , ता . खंडाळा येथील 
प्रकल्पग्रस्तांचे जमीन पुनर्वसन संपादन मोजणीचे कामकाज कोडोली, 
देगांव , निगडी रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामबाबत , दिनांक २७ 
सप्टेंबर २०१३ रोजी सातारा शहरातील बॉम्बे रेस्टॉरंट परिसरातील 
अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून 
करणेत आली असुन सदरवेळी अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी व 
दुकानदार यांची किरकोळ वादावादी झाली. तसेच बालाजी ट्रस्ट 
अध्यक्ष, श्री . राजेंद्र चोरगे यांनी प्रांत कार्यालय सातारा ते पोवई नाका 
दरम्यान असणारे अतिक्रमणे काढावीत , आकार हॉटेल, साबळे पाटील 
पेट्रोल पंप तसेच डी . बी . कदम मार्केट यार्ड , एस . टी . स्टॅन्ड 
परिसरातील अतिक्रमणे प्रशासनाने काढावीत नाहीतर २ महिन्यानंतर 
बालाजी ट्रस्टच्या वतीने आंदोलन करणे असा इशारा पत्रकार 
परिषदेत दिलेला होता . त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
____ १५ ) महु - हातगेघर धरणग्रस्त आंदोलन : - मा . आ . श्री . शिवेंद्रराजे 
भोसले यांचे नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा येथे महामोर्चा 
काढण्यात आला होता. त्यावेळी जर प्रशासनाने २ महिन्यात धरणग्रस्तांच्या 
मागण्यांबाबत योग्य निर्णय न घेतलेस तीव्र आंदोलन छेडले जाईल 
असा इशारा दिलेला होता . त्यातुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१६ ) संगमनगर धक्का पुल : - सद्या संगमनगर धक्का पुल संदर्भात 
राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये श्रेयवाद सुरु असुन 
त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 

१७) कराड न्यायालय गोळीबार घटना :- पै. संजय पाटील खून 
खटल्यातील आरोपी सलीम महंमद शेख ऊर्फ सल्या चेप्या हा कराड 
शहर पो . स्टे . गु . र. नं. १६८/ २००४ या गुन्ह्यातील तारखेस हजर 
रहाणेकामी मित्रासोबत कराड कोर्टामध्ये गेला असता कोर्टाचे आवारात 
त्याचेवर रिव्हाल्वरमधुन गोळ्या झाडण्याची घटना घडली असुन अशा 
प्रकारच्या घटनामधुन जातीय तणाव निर्माण होवून परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर 
जाणेची शक्यता आहे . तसेच प्रस्तुत प्रकरणी टोळीयुध्द होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

१८ ) मलवडी ता . माण येथील सभा :- दहिवडी पोलीस ठाणे हद्दीत 
मा . ना . श्री. शशिकांत शिंदे पालकमंत्री यांची जाहीर सभा झाली. 
सदर सभेदरम्यान काँग्रेसचे आ . जयकुमार गोरे यांची जाहीर सभा 
घेण्यासाठी आ . गोरे समर्थक मलवडी एस. टी . स्टॅन्ड येथे आक्रमण 
झाले होते . सदरवेळी आ . जयकुमार गोरे व त्याचे समर्थक यांनी 
दहशत निर्माण करुन घोषणाबाजी व फटाके वाजवून जिल्हाधिकारी 
यांचे जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेशाचे उल्लंघन केलेवरुन त्यांचेविरुद्ध 
दहिवडी पोलीस ठाणेस गुन्हा दाखल करणेत आलेला आहे. आ . 
गोरे हे राष्ट्रवादी पक्षाचे नेत्यांनी येऊ नये, सभा घेवू नये म्हणून 
प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्षरित्या कारवाया करीत आहेत. तसेच दिनांक ८ सप्टेंबर 
२०१३ रोजी दहिवडी पोलीस ठाणे हद्दीत मलवडी गावी आमदार श्री . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२१७ 


जयकुमार गोरे यांनी शेतकरी मेळावा व सभा आयोजित केली होती. चालू वर्षी सद्यस्थितीत समाधनकारक पाऊस पडलेला आहे . मात्र आता 
सदर सभेमध्ये यापुर्वी मा . ना . श्री. शशिकांत शिंदे पालकमंत्री सातारा वीज मंडळाकडून ग्रामीण/ शहरी भागात वीज भारनियमन चालू केलेले 
जिल्हा यांनी मलवडी येथे सभा घेतली. त्या सभेत मला टोचून आहे. त्यामुळे पिण्याचे/ शेतीच्या पाण्याचा कृत्रीम प्रश्न निर्माण झालेला 
बोललेले आहेत त्याचे उत्तर मी देत आहे , आपल्या सभेसाठी पोलीसांनी आहे. अशा परिस्थितीत वीज भारनियमन होवू नये अशी ग्रामीण 
किंवा शासनांनी परवानगी दिली नाही. ती आमदार जयकुमार गोरे भागासह शहरातील लोकांची मागणी आहे . अशा परिस्थितीत वीज 
यांनी दिली आहे. म्हणूनच आपले भाषण झाले हे लक्षात ठेवावे. भारनियमन केलेस त्यावरुन आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता 
आपली सभा उधळवून लावणेस मला ५ मिनिटाचाही अवधी लागणार नाकारता येत नाही . 
नाही . तसेच तुम्ही यापुर्वी जावलीचे आमदार होता आत्ता कोरेगाव 

२३ ) सातारा शहर, पाणी रस्त्यातील खड्डे प्रश्न :- सध्या सातारा 
खटावचे आमदार आहात तुम्ही माझे मतदार संघात येवून उभे रहा 

शहरामध्ये काही ठिकाणी पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहिन्या जोडण्याचे 
कसे निवडुन येताय ते पाहतो. वगैरे वक्तव्य केले असुन दोन्ही पक्षाचे 

काम पूर्णत्वाकडे आहे. मात्र अजूनही शहरात कृत्रीम पाणी टंचाई 
पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांचेमध्ये भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा कायदा 

निर्माण होत आहे . तसेच शहरात जलवाहिन्या टाकणे व अन्य 
व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

कामांसाठी रस्त्यांची खुदाई केलेली आहे. त्यामुळे रस्त्यांमध्ये सर्वत्र 
__ १९ ) सातारा हद्दवाढ :- सातारा लगतच्या ग्रामपंचायती व त्रिशंकु 

खड्डेच खड्डे पडलेले आहेत . तसेच सार्वजनिक शौचालयांची सोय 
भागातील नागरिकांबरोबर हद्दवाढी संदर्भात खुल्या वातावरणात चर्चा 

नाही यासह विविध प्रकारच्या गैरसोयींबाबत सातारा शहरातील 
होणे आवश्यक आहे, कोणताही निर्णय जनतेवर लादू नये अन्यथा 

नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात असून वेळोवेळी विविध पक्ष 
उद्रेक निश्चित असतो असे वक्तव्य राजेंद्र चोरगे यांनी यापुर्वी प्रसिध्दी 

संघटनांकडून नगरपालिकेवर मोर्चा काढणे बाबतचे इशारे देत 
पत्रकाद्वारे केला आहे. सातारा शहराच्या आजुबाजुच्या उपनगरातील 

आहेत. सदरचा पाणी/रस्त्यातील खड्ड्यांचा प्रश्न व इतर प्रश्न न 
ग्रामस्थांना सातारा नगरपरिषदेत सामील व्हायचे असताना काही नेते 
व पुढारी मंडळी हद्दवाढीविषयी गैरसमज पसरवित आहेत. त्यांचेकडुन 

सोडवल्यास त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
दबाव तंत्राचा वापर सुरु आहे. कोणत्याही परिस्थितीत हद्दवाढ मंजुर 

शक्यता नाकारता येत नाही . 
करावी अशी मागणी शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे २३ ) डॉ . नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येच्या अनुषंगाने विविध 
जिल्हाधिकारी सातारा यांचेकडे केली आहे. सातारा शहराच्या हद्दवाढीला आंदोलनात्मक कार्यक्रम :- अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे संस्थापक 
काहींचा पाठींबा तर काहीचा विरोध आहे. तर काही स्वतंत्र नगरपंचायत डॉ . नरेंद्र दाभोळकर यांची पुणे येथे अज्ञात मारेकऱ्यांनी गोळ्या 
किंवा शेजारील ग्रामपंचायतीमध्ये समावेश करण्याची मागणी आहे . असे घालून हत्या केली आहे. सदर घटनेचा निषेध म्हणून सर्व सामाजिक 
वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याने हद्दवाढीबाबत वादविवाद न घडवून 

संस्थांचे वतीने विविध प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालु आहेत. 
आणता एक बैठक घ्यावी आणि हद्दवाढीबाबत जनमत आजमवण्यासाठी 

तसेच सदर हत्याकांडातील आरोपींना अद्यापी अटक झालेली नाही . 
एक चर्चात्मक बैठक बोलवावी. अशी सुचना खासदार उदयनराजे 

त्यांना त्वरीत अटक करावी तसेच जादूटोणा विरोधी कायदा त्वरित 
भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांना एका पत्रकाद्वारे दिली आहे . दिनांक 

अंमलात आणावा या मागणीसाठी विविध संस्था , पक्ष सामाजिक 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१३ रोजी सातारा हद्दवाढ संदर्भात शाहुनगरने 

संस्थांचे वतीने जिल्ह्यात तसेच राज्यव्यापी आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
पालिकेच्या हद्दीत जावे अगर कसे ? यासाठी शाहुनगर येथील 

चालु आहेत . त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
नागरिकांची मते आजमावली असून ८० % नागरिकांनी हद्दवाढीस 

होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
विरोध केलेला आहे. सातारा शहर हद्दवाढी संदर्भात काही पक्ष/ 
संघटना तसेच त्रिशंकु भागातील लोकांचा विरोध असुन भविष्यात २५ ) विद्यार्थी दोन गटांतील वाद रास्तारोको :- सध्या शाळा 
कोणत्याही प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची कॉलेजचे विद्यार्थ्यांमध्ये २ गटामध्ये वाद/ भांडणे होण्याचे प्रकार घडत 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

आहेत. तसेच खेडोपाड्यातून अनेक विद्यार्थी शाळा कॉलेजसाठी येत 
२० ) सिंचन घोटाळा : - दिनांक ८ नोव्हेंबर २१३ रोजी नागपूर येथे 

जात आहेत . मात्र काही गावांचे मार्गावर एस . टी . बसेस वेळेवर जात 
होणाऱ्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री यांना सिंचन घोटाळा अहवालावरुन 

नाहीत . बसेसची संख्या अपुरी आहे , लांब पल्याच्या किंवा इतर बसेस 
सळो की पळो करून सोडणार असल्याचा इशारा कराड येथील 

बस थांब्यावर थांबत नाही या व इतर कारणाने विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची 
पत्रकार परिषदेत विधानपरिषदेचे पक्षनेते विनोद तावडे यांनी दिलेला भावना आहे, लांब पल्ल्याच्या किंवा इतर बसेस बस थांब्यावर थांबत 
आहे . 

नाही या व इतर कारणाने विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची भावना होवून 
२१) नेर कॅनॉल खटास :- दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी 

जिल्ह्यात कोठे ना कोठे अचानकपणे बसेस रोकून रास्ता रोको 
पाटबंधारे विभागाने नेर तलावाच्या पाटाची दुरुस्ती करुन दहा दिवसात 

करणेचे प्रकार सुरु आहेत. यातून कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा 
शेतीसाठी पाणी सोडावे अन्यथा शिवसेना-भाजपाच्या वतीने आंदोलन 

प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
करणेचा इशारा शिवसेनेचे खटाव तालुका प्रमुख, प्रताप जाधव यांनी २६) आसाराम बापू यांचे समर्थन / निषेधार्थ आंदोलन :- आसारामबापू 
एका पत्रकाद्वारे दिलेला आहे . 

यांचे विरोधात त्यांचेवर पोलीस कारवाई झालेली आहे, व अद्यापपर्यंत 
२१ ) दुष्काळी भागात वीज भारनियमन अनुषंगाने आंदोलन : - सातारा त्यांचेविरुद्ध रोज या - ना त्या प्रकारे आरोप प्रत्यारोप होवून कायदेशीर 
जिल्ह्यातील फलटण, खटाव, माण व कोरेगाव या दुष्काळी तालुक्यांसह ____ कारवाई केली जात आहे. तसेच आसाराम बापू यांचे मुलावर देखील 


२१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


था । 


गुन्हे दाखल झालेले असुन अद्याप अटक झालेली नाही . या संदर्भात 
मिडीयामार्फत तसेच विविध संघटना यांचे वतीने आसाराम बापूं व त्यांचे 
मुलाबद्दल चालू असलेला अपप्रचार थांबवावा याकरिता त्यांचे समर्थक 
तसेच हिंदु जनजागृती , सनातन प्रभात , सत्संग इत्यादींचे साधक 
आसाराम बापू यांना समर्थन दर्शविणेकरिता वेगवेगळे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम करीत आहेत. तसेच आसाराम बापू यांचे विरोधातील लोक 
संघटना सदर घटनेच्या निषेधार्थ वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम करीत आहेत . त्या अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

२७ ) महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांचे आंदोलनाबाबत : 
केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता मिळावा, पेन्शन योजना सुरु करावी, 
अनुकंपाखालील भरती त्वरीत करावी. निवृत्तीचे वय वाढवावे व इतर 
मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने 
अधून मधून वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत आहेत . 
यापूर्वीही संघटनेच्या वतीने कामबंद आंदोलन व जिल्हाधिकारी 
कार्यालयासमोर निदर्शन करण्यात आली आहेत. मात्र तरीही शासानने 
चर्चेस वेळ न दिल्याने महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने 
विधानसभेवर एकत्रित मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे . या 
अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

२८ ) विज दरवाढीचे निषेधार्थ आंदोलन :- महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
वितरण कंपनीने नुकतीच अन्यायकारक विजेची दरवाढ केलेली आहे . 
सदर विज दरवाढीच्या अनुषंगाने सर्वसामान्य ग्राहकांसह औद्योगिक 
क्षेत्रातही प्रचंड नाराजी आहे . विज दरवाढीच्या निषेधार्थ विज ग्राहक 
व औद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्यय समितीतर्फे नुकतेच सातारा 
जिल्ह्यासह राज्यात सर्वत्र विज बिलांची होळी आंदोलन करण्यात 
आलेले आहे . सदरची अन्यायकारक दरवाढ मागे न घेतल्यास तीव्र 
स्वरुपाची आंदोलने करण्याचा इशारा औद्योगिक संघटना/विज ग्राहक 
यांनी दिलेला आहे. या अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२९ ) आरपीआय संघटनेच्या वतीने दिलेले इशारे :- रिपब्लीकन 
पार्टी ऑफ इंडिया ( A ) भटक्या विमुक्त जाती जमाती आघाडीचे अध्यक्ष 
श्री . नवनाथ शिंदे यांनी दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी, जनता 
क्रांतीदल जिल्हा कार्याध्यक्ष श्री. नितीन तुपे यांनी दिनांक १८ नोव्हेंबर 
२०१३ रोजी आरपीआय जिल्हा उपाध्यक्ष श्री . दादा ओव्हाळ यांनी 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी मा . जिल्हाधिकारी सातारा यांना 
त्यांचे विविध मागण्याकरिता निवेदने दिलेली आहेत . निवेदनात मागणी 
केलेल्या मागण्या मान्य न केलेस विविध प्रकारची आंदोलने करणेचा 
इशारा दिलेला आहे. या अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

३०) शेतकरी संघटना आंदोलन :- सन २०१३-१४ या गळीत 
हंगामातील ऊसाला प्रतिटन रुपये ३००० /- दर द्यावी या व त्यांचे इतर 
मागण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खा. श्री . राजु 
शेट्टी यांनी दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी कराड येथे भव्य मोर्चा 
काढला. सदर मोर्चानंतर कराड येथील मार्केट यार्ड याठिकाणी 
बेमुदत धरणे आंदोलने करणार होते परंतु त्यामध्ये मा . मुख्यमंत्री 


यांनी मा . पंतप्रधानांशी चर्चा करुन निर्णय घेणेत येईल असे आश्वासन 
दिलेने सदरचे आंदोलन तात्पुरते स्वरूपात स्थगित करुन शासनाने 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पर्यंत ऊस दराबाबत योग्य तोडगा 
काढावा अन्यथा दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पासून बेमुदत धरणे/ 
ठिया आंदोलन करणार असलेबाबतचा इशारा देणेत आलेला आहे. 
त्या अनुषंगाने प्रचार करणेसाठी शेतकरी संघटना/ स्वाभिमानी शेतकरी 
संघटना जिल्ह्यात ठिकठिकाणी मेळावे, सभा घेणेत येत असुन 
शेतकरी संघटनेच्या वतीने ऊस दराचे संदर्भात कोणत्याही उग्र 
स्वरुपाची आंदोलने केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१३ चे ०९. ०० पासून ते दिनांक ०४ डिसेंबर 
२०१३ रोजीचे २४ . ०० वा. पर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३) अन्वये जमावबंदी व सदरच्या 
कायद्याचे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी आदेश लागु होणेस विनंती 
केली आहे . तसेच सदरच्या आदेशाचे कलम ३७(१)( ३) मधुन या 
कलावधीत शांततापुर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव , यात्रा या प्रकारचे 
कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, मी संजीव ना . देशमुख, अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
सातारा मला असलेल्या अधिकारा अन्वये मुंबई पोलिस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी 
आदेश व संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा व कार्यक्रम वगळून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)( ३) अन्वये जमावबंदी 
आदेश दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१३ चे १८ .०० वाजलेपासून ते दिनांक 
४ डिसेंबर २०१३ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई 
पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)(३ ) अन्वये शस्त्र बंदी व 
जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे . 
वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई आहे. 

अ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले , बंदुका , सुऱ्या , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर नेणे . 
ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 

क) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यारे किंवा 
साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार करणे . 
ड ) व्यक्तीची अगरे प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे . 
इ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाजवणे , 
सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची शांतता 
धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे हावभाव 
करणे सोंग आणणे अशी चित्र चिन्ह फलक - अगर इतर कोणताही 
जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे किंवा त्यांचा लोकात प्रसार करणे . 
__ अशा मनाईचे उल्लंघन करुन जर कोणताही इसम अशी कोणतीही 
वस्तु बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस दाहक पदार्थ 
किंवा स्फोटक पदार्थ अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही 
पोलिस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थ 
किंवा अस्त्र त्याच्या पासुन जप्त केले जाणेस पात्र असेल आणि अशा 
त-हेने धरलेली वस्तु स्फोटक पदार्थ किंवा अस्त्र हे सरकार जमा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२१९ 


होईल . पोटकलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक 
सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणूकीस वरील 
कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) मधील या 
हुकुमाच्या तरतुदी खालील नमुद केलेल्या इसमाना लागू होणार 
नाहीत . 

१) शासनाची सेवा करणारे किंवा करणेच्या कामी ज्यांच्या वरीष्ठांनी 
निर्दिष्ट केलेवरुन अगत त्यांना कर्तव्याच्या स्वरुपामुळे अशी खंड १ 
मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तु धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 

२ ) ज्यांना ज्यांना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणावरुन जिल्हादंडाधिकारी 
अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यानी लाठी किंवा काठी वापरणेस 
परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 

३) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच 
अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 

४) ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम 
साजया करावयाचा असेल त्यावेळी पोलीस अधिक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलिस अधिकारी, यांची आगावू परवानगी घेतली असेल तर त्यांना 
सदरचा आदेश लागू होणार नाही. 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक २१ नोव्हेंबर 
२०१३ रोजी काढण्यात आला आहे . 

संजीव ना. देशमुख , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , सातारा . 
सातारा, २१ नोव्हेंबर २०१३ 


आहे . 

त्याअर्थी, मी संजीव देशमुख , अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी नुसार 
मला असलेल्या अधिकारान्वये सातारा जिल्ह्यातील इयत्ता १२ वी उच्च 
माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षांचे परीक्षा केंद्रावर दिनांक २५ सप्टेंबर २०१३ 
चे ०० . ०० वाजलेपासून ते १७ ऑक्टोबर २०१३ चे २४. ०० वाजेपर्यंत 
तसेच इयत्ता १० चे माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा केंद्रावर दिनांक २५ 
सप्टेंबर २०१३ चे ०० . ०० वाजलेपासून ते ९ ऑक्टोबर २०१३ चे २४ . ०० 
वाजेपर्यंत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षांचे परीक्षा 
केंद्राचे परिसरात व त्या भोवतालचे १०० मीटर परिसरात परिक्षार्थी, 
परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी/ कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी/ कर्मचारी 
यांना वगळून इतर व्यक्तींना प्रवेश करणेसाठी या आदेशान्वये मनाई 
करीत आहे . तसेच परीक्षेचे कालावधीत परीक्षा केंद्राच्या परिसरापासून 
१०० मीटर पर्यंतची एस. टी . डी . बुथ, झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स मशिन , 
चालू ठेवण्यास याद्वारे प्रतिबंध करणेत येत आहे. 

सदरचा आदेश इयत्ता १२ वी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षांचे 
परीक्षा केंद्रावर दिनांक २५ सप्टेंबर २०१३ चे ००. ०० वाजलेपासून ते 
१७ ऑक्टोबर २४ .०० वाजेपर्यंत तसेच इयत्ता १० वी चे माध्यमिक 
प्रमाणपत्र परीक्षा केंद्रावर २५ सप्टेंबर २०१३ चे ०० . ०० वाजलेपासून 
ते ९ ऑक्टोबर चे २४. ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २४ सप्टेंबर २०१२ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला . 

संजीव ना . देशमुख, 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा . 
सातारा , २४ सप्टेंबर २०१२ . 


जिल्हादंडाधिकारी यांचकडून 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 
क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ कावि - २६८५/ २०१३ - ज्या अर्थी सचिव , 
राज्यमंडळ पुणे विभाग , पुणे यांनी माझे असे निदर्शनास आणुन 
देण्यात आले आहे की , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा 
या दिनांक २५ सप्टेंबर २०१३ ते १७ ऑक्टोबर २०१३ या कालावधीत 
आयोजित करणेत आलेल्या आहेत . या परीक्षेच्या कालावधीत असामाजिक 
प्रवृत्तीचा समुदाय गोळा होवून बेकायदेशीररित्या गोंधळ व गैरप्रकार 
करण्याची शक्यता असते. पेपर चालू असताना विद्यार्थ्यांना बाहेरील 
लोकांच्याकडून कॉपी पुरविण्याचे प्रकार होतात . तसेच परीक्षा केंद्राभोवती 
बाहेरील लोकांनी गोंधळ केल्याने विद्यार्थ्यांचे मन विचलित होण्याची 
शक्यता असते . तसेच शाळेच्या परिसरात झेरॉक्स सेंटरवरून कॉपीच्या 
स्वरुपात झेरॉक्स करुन विद्यार्थ्यांना पुरवठा करेत येवू नये म्हणून 
परिक्षा केंद्राच्या परिसरापासून १०० मीटर पर्यंतची एस . टी . डी . बुथ , 
फॅक्स मशिन , झेरॉक्स केंद्रे बंद करणे आवश्यक असलेची माझी 
खात्री झाली आहे. 

ज्या अर्थी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा केंद्रावर 
परीक्षा सुरळीतपे पार पडावी तसेच परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा केंद्राचे परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० 
मीटर परिसरात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ मधील 
तरतुदी लागू करणे आवश्यक झाले आहे अशी माझी खात्री झाली 


जिल्हादंडाधिकारी यांचकडून 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 

क्रमांक पगक/ कावि -४५९८/ २०१३ - ज्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक २५ 
सप्टेंबर २०१३ पासून ते ९ ऑक्टोबर २०१३ पर्यंत इयत्ता १० आणि 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०१३ पासून ते १७ ऑक्टोबर २०१३ पर्यंत इयत्ता 
१२ ची परीक्षा होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यातील सोबतचे अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या परीक्षा 
केंद्रांवर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा घेणार येणार असल्याचेही 
निदर्शनास आणून दिले आहे 

आणि ज्याअर्थी, सोबतचे अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या परीक्षा 
केंद्रांवरील परीक्षा सुरळीतपणे पार पडावी , तसेच परीक्षा केंद्रांच्या 
परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, त्याचप्रमाणे 
परीक्षा केंद्रांवर कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्रांचे परीसरात व 
त्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 
१९७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक झाले आहे. 
तसेच परीक्षा केंद्रांपासून सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरातील 
सार्वजनिक टेलिफोन/ एसटीडी/ आयएसडी बुथ /फॅक्स केंद्र/ झेरॉक्स सेंटर्स/ 
ई-मेल इंटरनेट फॅसिलिटी अथवा तत्सम संपर्काची साधन बंद ठेवणे 
आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 


२२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


अ . क्र . 


११ 


केंद्रांचे नाव व पत्ता 
शंकरराव बुट्टे पाटील विद्यालय , जुन्नर , ता . जुन्नर , 
जि. पुणे . 
चैतन्य विद्यालय, ओतूर , ता . जुन्नर , जि . पुणे 
मेरी मेमोरियल, हायस्कूल , दौंड , ता . दौंड, जि . पुणे 


१२ 
१३ 


अ . क्र . 


त्याअर्थी, मी विकास देशमुख , जिल्हादंडाधिकारी , पुणे क्रिमिनल 
प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी नुसार मला 
असलेल्या अधिकारान्वये दिनांक २५ सप्टेंबर २०१३ रोजीचे ६.०० 
वाजलेपासून ते ९ ऑक्टोबर २०१३ चे २० . ०० वाजेपर्यंत पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यातील सोबतचे अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या माध्यमिक प्रमाणपत्र 
परीक्षा केंद्रांच्या परिसराच्या सभोवताली व दिनांक २५ सप्टेंबर २०१३ 
रोजीचे ६. ०० वाजलेपासून ते १७ ऑक्टोबर २०१३ चे २० . ०० वाजेपर्यंत 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सोबतचे अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या उच्च 
माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात सभोवताली १०० मीटर 
परिसरात संबंधित केंद्रावर परीक्षेस बसलेले परीक्षार्थी, परीक्षेसाठी 
नेमलेले/ कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी/ कर्मचारी यांना वगळून इतर व्यक्तींना 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्रांमध्ये प्रवेश करणेसाठी या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . तसेच दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक 
व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. तसेच सदर परीक्षा 
केंद्रांच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरातील सार्वजनिक टेलिफोन / 
एसटीडी- आयएसडी बुथ /फॅक्स केंद्रे/ झेरॉक्स सेंटर्स / ई-मेल इंटरनेट 
फॅसिलीटी अथवा तत्सम संपर्काची साधने बंद ठेवावीत. तसेच परीक्षा 
केंद्रांवर मोबाईल , वायरलेस सेट , ट्रॅझीस्टर , रेडियो , कॅल्क्युलेटर , 
लॅपटॉप इ . परीक्षा केंद्रांच्या १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरात 
वापरणेस व जवळ बाळगणेस , तसेच परीक्षा केंद्रांत नेणेस मनाई 
करीत आहे. 

सदर आदेशाची अवमानता केल्यास संबंधीत व्यक्ती भारतीय दंड 
विधान कायद्याचे कलम १८८ प्रमाणे दंडनीय कारवाईस पात्र राहील . 

हा आदेश आज दिनांक २४ सप्टेंबर २०१३ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी देण्यात आला. 
सातारा, २४ सप्टेंबर २०१३ . 


उच्च माध्यमिक परीक्षा, सप्टेंबर/ ऑक्टोबर २०१३ केंद्रांची यादी 

( इयत्ता १२ वी ) 

केंद्रांचे नाव व पत्ता 
अनंतराव थोपटे महाविद्यालय, भोर , ता. भोर , जि . पुणे 
विद्याधाम शास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालय , घोडनदी, ता. शिरुर , 
जि . पुणे 
अण्णासाहेब आवटे विद्यामंदिर , मंचर , ता . आंबेगाव , जि . 
पुणे 
कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, इंदापूर , ता. इंदापूर , 
जि . पुणे . 
आर. एन . अग्रवाल टेक्नीकल इन्स्टिट्यूट आणि कं . 
महाविद्यालय, बारामती , ता. बारामती, जि . पुणे 

वाघेरे महाविद्यालय , सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे 
७ श्री . शिवछत्रपती विद्यालय , व कनिष्ठ महाविद्यालय, जुन्नर, 

ता . जुन्नर , जि . पुणे 
८ शेट ज्योतिप्रसाद विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, दौंड , 

ता . दौंड , जि . पुणे 
सातारा, २४ सप्टेंबर २०१३ . 


6new- 


अनुसूची 


अ . क्र . 


माध्यमिक परीक्षा, सप्टेंबर / ऑक्टोबर -२०१३ केंद्रांची यादी 

( इयत्ता १० वी ) 

केंद्रांचे नाव व पत्ता 
रामभाऊ परुळेकर विद्यानिकेतन , चाकण रोड तळेगाव 
दाभाडे, ता. मावळ , जि . पुणे . 
श्री . छत्रपती शिवाजी विद्यालय , भोर , ता. भोर , जि . पुणे . 

शिवभूमि विद्यालय , खेड -शिवापूर , ता. हवेली, जि . पुणे । 
४ न्यू इंग्लिश स्कूल , शिरुर , ता . शिरुर , जि . पुणे 
____ श्री . शिवाजी विद्यामंदिर , चाकण , ता . खेड , जि . पुणे । 

श्री. भैरवनाथ विद्यालय, अवसरी , ता . आंबेगाव , जि . पुणे 
श्री . नारायणदास रामदास हायस्कूल , इंदापूर , ता . इंदापूर , 
जि . पुणे . 
श्री . छत्रपती शाहू हायस्कूल , पाटस रोड , बारामती, ता . 
बारामती , जि . पुणे. 

पुरंदरे हायस्कूल , सासवड , ता . पुरंदर , जि . पुणे 
१० सौ . लिलावती रा. शहा कन्या विद्यामंदिर , निरा , ता . 

पुरंदर, जि . पुणे . 


जिल्हादंडाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पगह/ कावि - १४७० / २०१३ - ज्या अर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे ऑक्टोबर २०१३ या 
कालावधीमध्ये मुदती संपणाऱ्या तसेच विभाजनामुळे व नव्याने अस्तित्वात 
आलेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांची घोषणा 
केली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील एकूण ०४ ग्रामपंचायतींचा 
समावेश आहे. याबाबतची आचारसंहिता दिनांक २६ ऑगस्ट २०१३ 
पासून पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोटनिवडणूक असलेल्या संबंधित 
ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण क्षेत्रात अमलात आलेली आहे. ग्रामपंचायतीची 
निवडणूक शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक 
असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे / दारुगोळा 
यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी 
जिवीतहानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहोचू नये, 
सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी तसेच निवडणूक 
कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ दारुगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट 
शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे 
अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी विकास देशमुख , जिल्हादंडाधिकारी , पुणे या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये 
कोणत्याही व्यक्तीस पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोटनिवडणूक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२२१ 


होण्याच्या तारखेपर्यंत अंमलात राहील. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी 
व्यक्ती भा . द.वि . संहिता, कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस 
पात्र राहील . 
___ सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी दिनांक १६ नोव्हेंबर 
२०१४ रोजी देणेत आला. 
पुणे, १६ नोव्हेंबर २०१४. 


असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते निवडणुकांच्या निकाल जाहीर होईपर्यंतच्या तारखेपर्यंत स्वत: जवळ 
परवानाप्राप्त अग्नीशस्त्रे/ हत्यारे/ दारुगोळा बाळगणेस व बरोबर नेणेस 
मनाई करीत आहे. या आदेशापासून बंदोबस्तासाठी असणारे अधिकारी / 
कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमणेत 
आलेल्या सुरक्षा कर्मचारी यांना वगळणेत येत आहे. बँका अथवा 
सार्वजनिक संस्था यांनी निवडणूक कालावधीमध्ये त्यांचेकडील हत्यारांचा 
गैरवापर होणार नाही , याची दक्षता घेणेची जबाबदारी संबंधित 
बँकेची/ संस्थांची/ अधिकाऱ्यांचे वर राहील 

सदरचा आदेश १९ सप्टेंबर २०१३ ते निवडणूकांचा निकाल जाहीर 
होण्याच्या तारखेपर्यंत अंमलात राहील. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी 
व्यक्ती भा .द.वि . संहिता , कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस 
पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी, शिक्क्यानिशी दिनांक १९ सप्टेंबर 
२०१३ रोजी देणेत आला. 
पुणे , १९ सप्टेंबर २०१३. 


जिल्हादंडाधिकारी यांचकडून 


आदेश 


जिल्हादंडाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पगह/ कावि - १८७९ / २०१३ - ज्या अर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, 
महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे जानेवारी ते मार्च 
२०१४ या कालावधीमध्ये मुदती संपणाऱ्या , तसेच विभाजनामुळे व नव्याने 
अस्तित्वात आलेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांची 
घोषणा केली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील एकूण ७३ ग्रामपंचायतींच्या 
सार्वत्रिक सार्वत्रिक निवडणूकांचा समावेश आहे. व याबाबतची आचारसंहिता 
दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१३ पासून पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व 
पोटनिवडणूक असलेल्या संबंधित ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण क्षेत्रात अमलांत 
आलेली आहे. ग्रामपंचायतीची निवडणूक शांततामय वातावरणात व 
सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये 
शस्त्र अथवा हत्यारे/ दारुगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही 
अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जिवीतहानी किंवा सुरक्षिततेला व 
मालमत्तेला धोका पोहोचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ 
नये, यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ 
दारुगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणे आवश्यक आहे अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी विकास देशमुख, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये 
कोणत्याही व्यक्तीस पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोटनिवडणूक 
असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते निवडणुकांच्या निकाल जाहीर होईपर्यंतच्या तारखेपर्यंत स्वत: जवळ 
परवानाप्राप्त अग्नीशस्त्रे / हत्यारे / दारुगोळा बाळगणेस व बरोबर नेणेस 
मनाई करीत आहे. या आदेशापासून बंदोबस्तासाठी असणारे अधिकारी / 
कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमणेत 
आलेल्या सुरक्षा कर्मचारी यांना वगळणेत येत आहे. बँका अथवा 
सार्वजनिक संस्था यांनी निवडणूक कालावधीमध्ये त्यांचेकडील हत्यारांचा 
गैरवापर होणार नाही , याची दक्षता घेणेची जबाबदारी संबंधित 
बँकेची/ संस्थांची/ अधिकाऱ्यांचे वर राहील 

सदरचा आदेश १६ सप्टेंबर २०१३ ते निवडणूकांचा निकाल जाहीर 


क्रमांक पगह / कावि -१८०१/ २०१३ - ज्या अर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, 
महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे नोव्हेंबर ते डिसेंबर 
२०१३ या महिन्यात मुदती संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व 
पोटनिवडणुकांची घोषणा केली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील एकूण 
०७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका व ०८ ग्रामपंचायतीच्या 
पोटनिवडणुकांचा समावेश आहे . व याबाबतची आचारसंहिता दिनांक 
१९ सप्टेंबर २०१३ पासून पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोटनिवडणूक 
असलेल्या संबंधित ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण क्षेत्रात अमलांत आलेली 
आहे . ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीचे मतदान दिनांक २७ ऑक्टोबर 
२०१३ रोजी व मतमोजणी दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी होत 
असून सदरचे निवडणूकीचे मतदान व मतमोजणी शांततामय वातावरणात 
व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने पुणे जिल्ह्यातील 
निवडणूकीचे मतदान असलेल्या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रात दिनांक २७ 
ऑक्टोबर २०१३ रोजी मतदानाचे दिवशी मतदान केंद्राचे परिघापासून 
१०० मीटर सभोवतालच्या परिसरातील जागेचा प्रचारासाठी व इतर 
कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी विकास देशमुख, जिल्हादंडाधिकारी , पुणे या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये 
पुणे जिल्ह्यातील मतदान असलेल्या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रात दिनांक 
२७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी मतदानाचे दिवशी मतदान केंद्राचे परिघापासुन 
१०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामधील टपऱ्या , स्टॉल, दुकाने 
वाणिज्यीक आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवणेचे आदेश देत आहे. 

सदरचा आदेश २७ ऑक्टोबर २०१३ रोजीचे ०० . ०० वाजलेपासून 
दिनांक २४ . ०० वाजेपर्यंत म्हणजे मतदानाचे दिवशी संपुर्ण दिवस 
अंमलात राहील . या आदेशाची उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . द. वि . 
संहिता , कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील . 
__ सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी दिनांक २४ ऑक्टोबर 
२०१३ रोजी देणेत आला. 
पुणे, २४ ऑक्टोबर २०१३. 


जिल्हादंडाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पगह/ कावि - १८०० / २०१३ - ज्या अर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, 
महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे नोव्हेंबर ते डिसेंबर 
२०१३ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व 
पोटनिवडणुकांची घोषणा केलेली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 
एकूण ०७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका व ०८ ग्रामपंचायतीच्या 


२२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


निवडणूकांचा समावेश आहे. व त्याबाबतची आचार संहिता दिनांक १९ 
सप्टेंबर २०१३ पासून पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोटनिवडणूक 
असलेल्या संबंधित ग्रामपंचायतींच्या संपूर्ण क्षेत्रात अंमलात आलेली 
आहे. ग्रामपंचायतींची निवडणूक शांततामय वातावरणात व सुरळितपणे 
पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा 
हत्यारे / दारुगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार 
घडू नये, मानवी जिवीतहानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका 
पोहोचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी 
तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ दारुगोळ्यांचा गैरवापर 
होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे 
आवश्यक आहे . तसेच शासनाकडील उपरोक्त नमुद पत्रामध्ये गठीत 
करणेत आलेल्या छाननी समितीच्या बैठकीमध्ये जामिनावर सोडलेल्या 
व्यक्ती, दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्ती व निवडणूक कालावधीत दंग्यामध्ये 
गोवलेल्या व्यक्ती तसेच राजकीय हितसंबंधातून त्यांचेकडे असलेल्या 
शस्त्राचा गैरवापर होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्ती इत्यादीबाबत 
पोलीस अधिक्षक , पुणे ग्रामीण पुणे यांनी सादर केलेल्या यादीवर 
छाननी समितीचे दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१३ रोचीचे बैठकीमध्ये चर्चा 
होऊन झालेल्या चर्चेप्रमाणे शिरुर पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकुण १३ 
शस्त्रपरवानाधारकांची शस्त्र जमा करुन घेणे आवश्यक आहे, अशी 
माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी विकास देशमुख, जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम 
१९५९ चे कलम १७ (३)( ओ) व ( बी ) मधील अधिकारान्वये पोलीस 
अधिक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी सादर केलेल्या यादीप्रमाणे व छाननी 
समितीच्या बैठकीत निर्णय झाल्याप्रमाणे शिरुर पोलीस स्टेशन हद्दीतील 
एकुण १३ शस्त्रपरवानाधारक व्यक्तींना पुणे जिल्ह्यातील निवडणूक 
असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या संपुर्ण कार्यक्षेत्रात दिनांक १७ ऑक्टोबर 
२०१३ ते २८ ऑक्टोबर २०१३ या कालावधीमध्ये परवानाप्राप्त अग्नीशास्त्र / 
हत्यारे दारुगोळा स्वत : जवळ बाळगणेस मनाई करीत आहे. सोबतचे 
यादीतील शस्त्र परवाना उमेदवारांकडून शस्त्र जमा करणेची कार्यवाही 
पोलीस विभागाने निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात 
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवसापासून एक आठवड्याच्या 
कालावधीत पूर्ण करावयाची आहे. 

सदरचा आदेश निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ अखेर अंमलात राहील. तसेच दिनांक 
२८ ऑक्टोबर २०१३ नंतर ७ दिवसांचे आत संबंधितांना त्यांचे 
परवान्यावरील शस्त्र परत करावेत. या आदेशाची उल्लंघन करणारी 
व्यक्ती भा . द. वि . संहिता, कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस 
पात्र राहील. 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी दिनांक २४ ऑक्टोबर 
२०१३ रोजी देणेत आला. 
पुणे, २४ ऑक्टोबर २०१३. 


एकूण ०७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका व ०८ ग्रामपंचायतीच्या 
पोटनिवडणूकांचा समावेश आहे. व त्याबाबतची आचार संहिता दिनांक 
१९ सप्टेंबर २०१३ पासून पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोटनिवडणूक 
असलेल्या संबंधित ग्रामपंचायतींच्या संपूर्ण क्षेत्रात अंमलात आलेली 
आहे. ग्रामपंचायतींची निवडणूकीचे मतदान २७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी 
व मतमोजणी २८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी होत असून सदरचे 
निवडणूकीचे मतदान व मतमोजणी शांततामय वातावरणात व सुरळितपणे 
पार पाडणे आवश्यक असल्याने पुणे जिल्ह्यातील निवडणूक असलेल्या 
ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रात दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी निवडणूकीचे 
मतमोजणीचे (दिवशी मतमोजणी) केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर 
सभोवतालच्या परिसरामध्ये सार्वजनिक सुरक्षिततेला व मालमत्तेला 
धोका पोहचू नये , सार्वजनिक शांतता बिघडू नये, यासाठी तसेच 
मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरातील 
जागेचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट 
शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे, 
अशी माझी खात्री झाली आहे . 
____ त्याअर्थी, मी विकास देशमुख , जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये 
पुणे जिल्ह्यातील मतदान असलेल्या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रात दिनांक 
२८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी मतमोजणीचे दिवशी मतमोजणी केंद्राचे 
परीघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामधील टपऱ्या , स्टॉल , 
दुकाने, वाणिज्यीक आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवणेचे आदेश देत 
आहे . 
___ सदरचा आदेश दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ रोजीचे ०० .०० 
वाजलेपासून दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१३ रोजीचे २४ . ०० वाजेपर्यंत 
म्हणजे मतदानाचे दिवशी संपुर्ण दिवस अंमलात राहील. या आदेशाची 
उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा. द. वि. संहिता , कलम १८८ मधील 
तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी, शिक्क्यानिशी दिनांक २४ ऑक्टोबर 
२०१३ रोजी देणेत आला. 
पुणे, २४ ऑक्टोबर २०१३. 


जिल्हादंडाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पगह/ कावि - १९४७/ २०१३ - ज्या अर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे जानेवारी ते मार्च 
२०१४ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व 
पोटनिवडणुकांची घोषणा केलेली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 
एकूण ७३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका व ११ ग्रामपंचायतीच्या 
पोटनिवडणूकांचा समावेश आहे. व त्याबाबतची आचार संहिता दिनांक 
११ नोव्हेंबर २०१३ पासून पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोटनिवडणूक 
असलेल्या संबंधित ग्रामपंचायतींच्या संपूर्ण क्षेत्रात अंमलात आलेली 
आहे . ग्रामपंचायतींची निवडणूकीचे मतदान २२ डिसेंबर २०१३ रोजी 
व मतमोजणी २३ डिसेंबर २०१३ रोजी होत असून सदरचे निवडणूकीचे 
मतदान व मतमोजणी शांततामय वातावरणात व सुरळितपणे पार 
पाडणे आवश्यक असल्याने पुणे जिल्ह्यातील निवडणूक असलेल्या 
ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रात दिनांक २३ डिसेंबर २०१३ रोजी निवडणूकीचे 
मतमोजणीचे दिवशी मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर 
सभोवतालच्या परिसरामध्ये सार्वजनिक सुरक्षिततेला व मालमत्तेला 


जिल्हादंडाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पगह / कावि -१८०२/ २०१३ - ज्या अर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे नोव्हेंबर ते डिसेंबर 
२०१३ या महिन्यात मुदती संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व 
पोटनिवडणुकांची घोषणा केलेली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२२३ 


धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये, यासाठी तसेच 
मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरातील 
जागेचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट 
शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे , 
अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी विकास देशमुख , जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये 
पुणे जिल्ह्यातील मतदान असलेल्या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रात दिनांक 
२३ डिसेंबर २०१३ रोजी मतमोजणीचे दिवशी मतमोजणी केंद्राचे 
परीघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामधील टपऱ्या , स्टॉल , 
दुकाने, वाणिज्यीक आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवणेचे आदेश देत 
आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक २३ डिसेंबर २०१३ रोजीचे ०० . ०० 
वाजलेपासून दिनांक २३ डिसेंबर २०१३ रोजीचे २४ . ०० वाजेपर्यंत 
म्हणजे मतदानाचे दिवशी संपुर्ण दिवस अंमलात राहील . या आदेशाची 
उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा. द. वि . संहिता, कलम १८८ मधील 
तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील. 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी, शिक्क्यानिशी दिनांक ०३ डिसेंबर 
२०१३ रोजी देणेत आला. 
पुणे, ३ डिसेंबर २०१३ . 


सदरचा आदेश दिनांक २२ डिसेंबर २०१३ रोजीचे ०० . ०० वाजलेपासून 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१३ रोजीचे २४ . ०० वाजेपर्यंत म्हणजे मतदानाचे 
दिवशी संपुर्ण दिवस अंमलात राहील . या आदेशाची उल्लंघन करणारी 
व्यक्ती भा . द.वि . संहिता, कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस 
पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी दिनांक ०३ डिसेंबर 
२०१३ रोजी देणेत आला. 

विकास देशमुख, 

जिल्हादंडाधिकारी, पुणे. 
पुणे, ३ डिसेंबर २०१३. 


जिल्हादंडाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पगह/ कावि - १९४६/ २०१३ - ज्या अर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे जानेवारी ते मार्च 
२०१४ या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व 
पोटनिवडणुकांची घोषणा केलेली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 
एकूण ७३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका व ११ ग्रामपंचायतीच्या 
पोटनिवडणूकांचा समावेश आहे. व त्याबाबतची आचार संहिता दिनांक 
११ नोव्हेंबर २०१३ पासून पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोटनिवडणूक 
असलेल्या संबंधित ग्रामपंचायतींच्या संपूर्ण क्षेत्रात अंमलात आलेली 
आहे . ग्रामपंचायतींची निवडणूकीचे मतदान २२ डिसेंबर २०१३ रोजी 
व मतमोजणी २३ डिसेंबर २०१३ रोजी होत असून सदरचेनिवडणूकीचे 
मतदान व मतमोजणी शांततामय वातावरणात व सुरळितपणे पार 
पाडणे आवश्यक असल्याने पुणे जिल्ह्यातील निवडणूक असलेल्या 
ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रात दिनांक २२ डिसेंबर २०१३ रोजी मतदानाचे 
दिवशी मतदान केंद्राचे परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये 
सार्वजनिक सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक 
शांतता बिघडू नये, यासाठी तसेच मतमोजणी केंद्राचे परिघापासून 
१०० मीटर सभोवतालच्या परिसरातील जागेचा प्रचारासाठी व इतर 
कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी विकास देशमुख , जिल्हादंडाधिकारी, पुणे या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये 
पुणे जिल्ह्यातील मतदान असलेल्या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रात दिनांक 
२२ डिसेंबर २०१३ रोजी मतमोजणीचे दिवशी मतमोजणी केंद्राचे 
परीघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामधील टपऱ्या , स्टॉल , 
दुकाने, वाणिज्यीक आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवणेचे आदेश देत 
आहे . 


जिल्हाधिकारी यांचकडून 

__ आदेश 
क्रमांक पगह/ कावि -५७९७/ २०१३ - ज्या अर्थी, मा . पोलीस अधिक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१३ 
ते १५ नोव्हेंबर २०१३ या कालावधीत मोहरम सण मुस्लिम बांधवांच्या 
वतीने साजरा होणार आहे. शेतकरी संघटनेच्या वतीने त्यांच्या विविध 
मागण्यांसाठी जिल्ह्यामध्ये सभा आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच 
जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने , 
रॅली, मोर्चे, रास्तारोको निदर्शने होत असल्याने त्याकरिता पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून दिनांक १३ 
नोव्हेंबर २०१३ रोजी ०० . ०० वा . पासून ते दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१३ 
रोजी २४ . ०० वाजेपर्यंत १४ दिवसाकरिता मुंबई पोलीस कायदा १९५१ 
च्या कलम ३७(१)(३) चा अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे . 
___ आणि ज्या अर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७( १ )( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . 
___ त्या अर्थी, मी सुरेश द . जाधव, अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे मला 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन व मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम 
३७(१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी ०० . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी २४ . ०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 

खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
___ अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 
नेणे. 

ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्र किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार करणे . 
___ क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या , बंदुका व शारीरिक 
इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर नेणे. 

ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे कोणतेही 


२२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 


नेणे. 


जिन्नस तयार करुन त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी 
घालीत आहे . 

ग) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 
अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३ ) विरुद्ध 
वर्तन करणे. 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ चे पोटकलम ( ३ ) 
अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलिस 
अधिक्षक पुणे यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक 
काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिमेमागृह 
इत्यादी कारणाकरिता लागु राहणार नाही. 

वरील संपुर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रति महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनीक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करुन योग्य ती प्रसिध्दी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस । 
कायदा १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 
पुणे, १२ नोव्हेंबर २०१३. 


ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्र किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा किंवा तयार करणे. 

क) शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व 
शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर 
नेणे . 

ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 

इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे कोणतेही 
जिन्नस तयार करुन त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी 
घालीत आहे . 
__ ग ) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 
अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१ )(३) विरुद्ध 
वर्तन करणे . 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ चे पोटकलम ( ३ ) 
अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलिस 
अधिक्षक पुणे यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक 
काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी , प्रेतयात्रा, सिमेमागृह 
इत्यादी कारणाकरिता लागु राहणार नाही. 

वरील संपुर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाच्या प्रति महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनीक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करुन योग्य ती प्रसिध्दी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस 
कायदा १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 
पुणे, २९ ऑक्टोबर २०१३. 


जिल्हाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पगह / कावि -५६५२/ २०१३ - ज्या अर्थी, मा . पोलीस अधिक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१३ 
ते १५ नोव्हेंबर २०१३ या कालावधीत मोहरम सण मुस्लिम बांधवांच्या 
वतीने साजरा होणार आहे . शेतकरी संघटनेच्या वतीने त्यांच्या विविध 
मागण्यांसाठी जिल्ह्यामध्ये सभा आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच 
जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने , 
रॅली, मोर्चे, रास्तारोको निदर्शने होत असल्याने त्याकरिता पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून 
दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी ०० . ०० वा . पासून ते दिनांक २६ 
नोव्हेंबर २०१३ रोजी २४ . ०० वाजेपर्यंत १४ दिवसाकरिता मुंबई पोलीस 
कायदा १९५१ च्या कलम ३७(१)(३) चा अंमल जारी करणेस विनंती 
केली आहे . 
___ आणि ज्या अर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७(१)( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . 
__ त्या अर्थी, मी सुरेश द. जाधव , अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे 
मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन व मुंबई पोलीस कायदा १९५१ 
चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी ०० . ०० 
वाजेपासून ते दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी २४ .०० वाजेपर्यंत १४ 
दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करीत आहे . 


जिल्हाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पगह/ कावि -४०१४ / २०१३ - ज्या अर्थी, मा . पोलीस अधिक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ९ सप्टेंबर २०१३ 
ते १८ सप्टेंबर २०१३ या कालावधीमध्ये श्री गणेश उत्सव साजरा 
होणार असल्याने तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष 
व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्तारोको निदर्शने होत 
असल्याने त्याकरिता पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था 
राखण्याचे दृष्टीकोनातून दिनांक १८ सप्टेंबर २०१३ रोजी ००. ०० वा . 
पासून ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०१३ रोजी २४ . ०० वाजेपर्यंत १४ 
दिवसाकरिता मुंबई पोलीस कायदा १९५१ च्या कलम ३७(१)(३) चा 
अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२२५ 


आणि ज्या अर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्या अर्थी, मी सुरेश द. जाधव , अपर जिल्हादंडाधिकारी , पुणे 
मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन व मुंबई पोलीस कायदा १९५१ 
चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १८ सप्टेंबर २०१३ रोजी ०० . ०० 
वाजेपासून ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०१३ रोजी २४. ०० वाजेपर्यंत १४ 
दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करीत आहे. 

अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 
नेणे. 

ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्र किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार करणे. 

क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी , दंड , काठ्या , बंदुका व 
शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर 
नेणे. 

ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे कोणतेही 
जिन्नस तयार करुन त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी 
घालीत आहे. 

ग) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 
अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१ )(३ ) विरुद्ध 
वर्तन करणे . 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ चे पोटकलम (३ ) 
अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलिस 
अधिक्षक पुणे यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक 
काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिमेमागृह 
इत्यादी कारणाकरिता लागु राहणार नाही . 

वरील संपुर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रति महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनीक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करुन योग्य ती प्रसिध्दी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस 
कायदा १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 
पुणे, १६ सप्टेंबर २०१३. 


जिल्हाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पगह/ कावि- ५३७९ / २०१३ - ज्या अर्थी, मा . पोलीस अधिक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १६ ऑक्टोबर 
२०१३ रोजी बकरी ईद व दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी 
कोजागिरी पौर्णिमा सर्वत्र साजरी होणार आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये 
इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली , 
मोर्चे, रास्तारोको निदर्शने होत असल्याने त्याकरिता पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून दिनांक १६ 

ऑक्टोबर २०१३ रोजी ०० . ०० वा . पासून ते दिनांक २९ ऑक्टोबर 
२०१३ रोजी २४. ०० वाजेपर्यंत १४ दिवसाकरिता मुंबई पोलीस कायदा 
१९५१ च्या कलम ३७ (१)( ३) चा अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे. 

आणि ज्या अर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७( १ )(३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे . 
___ त्या अर्थी, मी सुरेश द . जाधव, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन व मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम 
३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१३ रोजी ०० . ०० वाजलेपासून 
ते दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी २४ . ०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत 
आहे . 
___ अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 


नेणे. 


ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्र किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार करणे. 

क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या , बंदुका व 
शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर 
नेणे. 

ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे कोणतेही 
जिन्नस तयार करुन त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी 
घालीत आहे. 

ग) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 
अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१ )(३ ) विरुद्ध 
वर्तन करणे. 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ चे पोटकलम ( ३) 
अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलिस 
अधिक्षक पुणे यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक 
काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी , प्रेतयात्रा, सिमेमागृह 


२२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


इत्यादी कारणाकरिता लागु राहणार नाही. 

वरील संपुर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाच्या प्रति महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनीक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करुन योग्य ती प्रसिध्दी करावी . 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस 
कायदा १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 
पुणे, १४ ऑक्टोबर २०१३. 


इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे कोणतेही 
जिन्नस तयार करुन त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी 
घालीत आहे . 

ग) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 
अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१ )(३ ) विरुद्ध 
वर्तन करणे . 
___ मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ चे पोटकलम ( ३ ) 
अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलिस 
अधिक्षक पुणे यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक 
काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिमेमागृह 
इत्यादी कारणाकरिता लागु राहणार नाही. 

वरील संपुर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाच्या प्रति महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनीक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करुन योग्य ती प्रसिध्दी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस 
कायदा १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 
पुणे, २४ फेब्रुवारी २०१४ . 


जिल्हाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पगह/ कावि - १०१०/२०१४ - ज्या अर्थी, मा . पोलीस अधिक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१४ 
रोजी महाशिवरात्री उत्सव सर्वत्र साजरा होणार आहे . दिनांक २० 
फेब्रुवारी २०१४ रोजी पासून १२ वीच्या परिक्षा सुरु झालेल्या असून 
त्यानंतर १० वीच्या परिक्षा सुरु होणार आहेत . तसेच आगामी 
लोकसभा निवडणूक २०१४ चे अनुषंगाने महत्त्वाच्या व अतिमहत्त्वाच्या 
व्यक्तीचे सतत दौरे होत आहेत . तसेच जिल्ह्यामध्ये इतर मागण्यांकरिता 
विविध पक्ष व संघटनांकडून आंदोलने, रॅली, मोर्चे, रास्तारोको होत 
असल्याने त्याकरिता पुणे ग्रामी जिल्ह्यामध्ये कायाद व सुव्यवस्था 
राखण्याचे दृष्टीकोनातून दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी ००. ०० 
वाजले पासून ते दिनांक १० मार्च २०१४ रोजी २४ . ०० वाजेपर्यंत १४ 
दिवसाकरिता मुंबई पोलिस कायदा १९५१ च्या कलम ३७(१)(३) चा 
अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे . 

आणि ज्या अर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस 
पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्या अर्थी, मी सुरेश द . जाधव, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन व मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम 
३७(१ ) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन पुणे 
ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी ०० . ०० वाजलेपासून 
ते दिनांक १० मार्च २०१३ रोजी २४ . ०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत 
आहे . 

अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 
नेणे. 

ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्र किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार करणे . 

क ) शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी, दंड , काठ्या , बंदुका व 
शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर 
नेणे. 

ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


जिल्हाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पगह/ कावि - २२९७/ २०१४ - ज्या अर्थी, मा . पोलीस अधिक्षक , 
पुणे ग्रामीण यांनी पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ३१ मे २०१४ रोजी 
श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज, इतर महापुरुषांची व कै. बाळासाहेब 
ठाकरे, माजी अध्यक्ष, शिवसेना यांची फेसबुकवर बदनामी करण्यात 
आली पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये गंभीर स्वरुपाचे वातावरण निर्माण 
होवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्याकरिता 
पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून 
मुंबई पोलीस कायदा १९५१ च्या कलम ३७( १)( ३ ) चा आदेश जारी 
करणे आवश्यक वाटते. तरी वरील दिवसाकरिता मुंबई पोलीस कायदा 
१९५१(१)(३) चा अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे . 

आणि ज्या अर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे ग्रामीण 
जिल्ह्यामध्ये शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी The Maharashtra 
Police Act ( Bombay Act No . XXII of 1951) ( Title Substituted 
For the Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७(१)(३) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्या अर्थी, मी सुरेश द . जाधव, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे मला 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन व The Maharashtra Police Act 
(Bombay Act No. XXII of 1951 ) ( Title Substituted For the 
Bombay Police Act , 1951) चे कलम ३७( १) व ( ३) अन्वये प्राप्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२२७ 


झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन पुणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १ 
जून २०१४ रोजी ०० . ०० वाजलेपासून ते दिनांक १४ जून २०१४ रोजी 
२४ . ०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
___ अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर 


नेणे. 


ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्र किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार करणे. 

क ) शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी, दंड , काठ्या , बंदुका व 
शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर 


नेणे. 


ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 

इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 

फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे कोणतेही 
जिन्नस तयार करुन त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी 
घालीत आहे. 

ग ) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 
अशा पद्धतीने The Maharashtra Police Act ( Bombay Act No . 
XXII of 1951) ( Title Substituted For the Bombay Police 
Act, 1951) चे कलम ३७(१)(३ ) विरुद्ध वर्तन करणे . 

The Maharashtra Police Act (Bombay Act No. XXII of 
1951) ( Title Substituted For the Bombay Police Act, 1951 ) 
चे कलम ३७ चे पोटकलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त 
लोकांचा जमाव करण्यास पोलिस अधिक्षक पुणे यांचे पूर्वपरवानगी 
शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी , प्रेतयात्रा, सिमेमागृह 
इत्यादी कारणाकरिता लागु राहणार नाही. 

वरील संपुर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

सदरचे आदेशाच्या प्रति महत्त्वाच्या ठिकाणी चिकटवून ध्वनीक्षेपकांवर 
प्रक्षेपित करुन योग्य ती प्रसिध्दी करावी . 
__ या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती The Maharashtra 
Police Act (Bombay Act No . XXII of 1951) ( Title Substituted 
For the Bombay Police Act , 1951) चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस 
पात्र होईल . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 

सुरेश द. जाधव, 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, पुणे 
पुणे, १ जून २०१४. 


जिल्हाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक गृह- १/कार्या- ६/ एमएजी/ एसआर १४, १५ / २०१३ - ज्या अर्थी, 
सांगली जिल्ह्यात गणेशोत्सव हा सण दिनांक ९ सप्टेंबर २०१३ ते 
१८ सप्टेंबर २०१३ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात साजरा होणार 
असून गणेशमुर्तीकारांकडून गणेशमुर्ती तयार करण्याचे काम मोठ्या 
प्रमाणात सुरु असलेने सदर गणेशमुर्ती विक्रीसाठी ठेवलेल्या गणेशमुर्तीची 
वाहनाचे, जनावराचे धक्क्याने अगर इतर कारणाने मोडतोड झाल्याने 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये. तसेच गणेशोत्सव 
कालावधीत आक्षेपार्ह अगर एखाद्या धर्माची भावना दुखावणारी डिजीटल 
पोस्टर्स लावल्यास, त्यावरुन कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण 
होऊ शकतो. या पार्श्वभुमीवर डिजीटल पोस्टर्स तयार करणाऱ्यांना 
देण्यात आलेल्या सुचनांचे पालन काटेकोटपणे केले जात नाही. 
याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा 
स्थलसिमा हद्दीत शांतता व सुव्यवस्थ राखणेच्या दृष्टीने तसेच 
सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खालील नमूद कृत्यांना 
बंदी घालणे जरुरीचे आहे असे वाचले क्र . २ व ३ यांनी माझे 
निदर्शनास आणून दिलेले आहे, आणि माझी खात्री झालेली आहे . 
___ त्या अर्थी, मी उत्तम पाटील , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला 
वाचले क्र . १ अन्वये प्राप्त अधिकारास अधिन राहुन फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता १९७३ चे कलम १४४ जिल्ह्यांमधील स्थलसिमा हद्दीत लागू 
करणेत येत असून, खालील नमूद केलेल्या कृत्यांना या आदेशान्वये 
मनाई करणेत येत आहे . 

१ ) आक्षेपार्ह व कोणत्याही धर्माच्या भावना दुखावतील अशा 
प्रकारच्या मुर्ती तयार करुन नयेत अगर विक्रीसाठी ठेवू नयेत अगर 
विक्री करुन नयेत . 

२) तयार झालेल्या व विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेल्या गणेशमुर्ती 
उघड्यावर ठेवू नयेत . 

३ ) विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेल्या मुर्ती ह्या वाहनांचा धक्का लागल्याने 
अगर जनावरांचा धक्का लागल्याने दुखावतील अशा प्रकारे असुरक्षितरित्या 
ठेवू नयेत अगर त्याची असुरक्षितता वाहतूक करु नये. 

४) कोणत्याही गणेशोत्सव मंडळाने अगर खाजगी व्यक्तीने आक्षेपार्ह 
मुर्ती बनविण्याविषयी सांगितल्यास तशा आर्डर घेवू नयेत व मुर्ती बनवून 
देऊ नयेत . 

५ ) मुर्ती विक्रेता यांनी मुर्ती विक्रीचे ठिकाण सोडून जाऊ नये. 
तसेच रात्रीचे वेळी मुर्ती बेवारस सोडून जाऊ नये. 

६ ) खराब झालेल्या अगर विक्री न झालेल्या गणेश मुर्ती उघड्यावर 
टाकू नयेत. 

७) डिजीटल पोस्टर्स लावू इच्छिनाऱ्यांनी स्थानिक प्रशासनाची 
( ग्रामपंचायत , नगरपालिका , महानगरपालिका ) आणि स्थानिक पोलीस 
ठाणे या दोहोंची लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय राष्ट्रीय पुरुष, धार्मिक 
डिजीटल पोस्टर्स व इतर तत्सम आक्षेपार्ह पोस्टर्स लावू नयेत . 

सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावित असलेल्या शासकीय 
कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही . 

सदरचा आदेश दिनांक ४ सप्टेंबर २०१३ ते १८ सप्टेंबर २०१३ 
पर्यंत अंमलात राहील. सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला 
आहे . 
सांगली, ४ सप्टेंबर २०१३. 


२२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८, शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक गृह-१ / कार्या- ६/एमएजी/ एसआर १६/ २०१३ - ज्या अर्थी, 
देशामध्ये काही ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या घटनेमधील आरोपी 
हे भाड्याच्या घरामध्ये राहिले असल्याचे निष्पन्न झालेले आहे . तसेच 
यापूर्वी भाड्याने घरे देणाऱ्या घरमालकांनी त्यांचेकडे भाड्याने राहणाऱ्या 
इसमांची नोंद त्यांचेकडे ठेवलेली नाही . तसेच सदर भाडेकरुची 
माहिती पोलीस ठाणेस दिलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर भाडेकरुंना 
खोली भाड्याने देणाऱ्या घरमालकांनी खालील नमूद सूचनांचे पालन 
जनतेमध्ये होत नाही. याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेचा एका भाग 
म्हणून सांगली जिल्हा स्थलजिल्हा हद्दीत शांतता व सुव्यवस्था 
राखणेच्या दृष्टीने तसेच सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने 
खालील नमूद कृत्यांना बंदी घालणे जरूनीचे आहे , असे वाचले क्र . 
२ यांनी माझे निदर्शसानस आणून दिलेले आहे आणि माझी खात्री 
झालेली आहे . 

त्या अर्थी, मी उत्तम पाटील, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला 
वाचले क्र . १ अन्वये प्राप्त झाले अधिकारास अधिन राहुन फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ जिल्ह्यांमधील स्थलसिमा हद्दीत 
लागू करणेत येत असून , खालील नमूद केलेल्या कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करणेत येत आहे . 

१ ) घरमालकांनी आपले घर भाड्याने देत असताना भाडेकरूकडून 
ओळखपत्र व मुळ पत्त्याचा रहिवाशी पुरावा घेतल्याशिवाय घर भाड्याने 
देऊ नये. 
२ ) भाडेकरूची माहिती ठेवणेसाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी . 
३) भाडेकरूंची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस द्यावी . 

सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावित असलेल्या शासकीय 
कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही . 

सदरचा आदेश दिनांक ४ सप्टेंबर २०१३ ते ३ नोव्हेंबर २०१३ 
पर्यंत अंमलात राहील. सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला 
आहे. 
सांगली, ४ सप्टेंबर २०१३ . 


विनंती करण्यात आली आहे . 
___ त्या अर्थी, मी उत्तम पाटील, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला 
वाचले क्र . १ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून वरील 
अ. नं. १ ते ४ परीक्षा केंद्रांवर इमारतीपासून १०० मीटरचे सभोवतालचे 
परिसरात १ सप्टेंबर २०१३ रोजीचे सकाळी १० ते दुपारी १ . ०० 
वाजेपर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ लागू 
करणेत येत असून, खालील कृत्यांना मनाई करणेत येत आहे . 

१) एकत्रित गटागटाने फिरणे दंगा करणे , वातावरण अशांत 
करणेस मनाई. 

२) वरील नमूद वेळेत परीक्षा केंद्रांचे परिसरातील झेरॉक्स मशिन , 
टेलिफोन बुथ , फॅक्स करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 
३) परीक्षा केंद्रांत मोबाईल , पेजर नेणेस मनाई करणेत येत आहे. 

सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावित आलेल्या शासकीय 
कर्मचाऱ्यांना व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. सदरचा आदेश 
माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २९ ऑगस्ट २०१३ रोजी दिला 
आहे . 

उत्तम पाटील , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 
सांगली, २९ ऑगस्ट २०१३ . 


जिल्हाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक गृह - १ /कार्या-६/ एमएजी/ एसआर १३ / २०१३ - ज्या अर्थी, सांगली 
शहरामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील घेणेत येणारी 
तलाठी पदभरती परीक्षा , दिनांक १ सप्टेंबर २०१३ रोजी सकाळी 
११. ०० ते दुपारी ०१ . ०० या वेळेत अनुक्रमे खालील केंद्रांवर घेणेत 
येणार आहे . 
* हि . हा. रा. चिं. पटवर्धन हायस्कूल , गणेश दुर्ग राजवाडा , सांगली. 
* कै. ग. रा. पुरोहित कन्या प्रशाला, राजवाडा , सांगली. 
* सिटी हायस्कूल , गावभाग, सांगली 
* श्रीमती, मथुबाई गरवारे कन्या महाविद्यालय, स्टॅन्ड रोड , 
सांगली. 

वरील परीक्षा केंद्रांच्या ठिकाणी कॉपी करण्यास, झेरॉक्स काढणेस 
आळा बसणे व शांतता आणि सुव्यवस्था राखली जावी. त्याप्रमाणे 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये आदेश पारित 
करण्यात होऊन मिळणेबाबत वाचले क्र . १ नुसार आस्थापना शाखेकडून 


जिल्हाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पोसहआ / कावसु/ -१४६०/ २०१४ - ज्या अर्थी, मा . पोलीस 
उप- आयुक्त , विशेष शाखा, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे 
कळविले आहे की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना, मोर्चे, धरणे , निदर्शने , बंद 
पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे आयोजन करतात. पिंपरी 
चिंचवड मनपा चे वतीने करण्यात येणारे अतिक्रमण कारवाईच्या 
विरोधात विविध राजकीय पक्ष, मोर्चे, आंदोलन करतात . दिनांक २० 

ऑगस्ट २०१३ रोजी अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक / अध्यक्ष डॉ . 
नरेंद्र दाभोळकर यांची झालेली हत्या व त्यानंतर त्याचेनिषेधार्थ विविध 
संघटनांकडून करण्यात येणारी आंदोलने , मोर्चे तसेच दिनांक १६ 
मार्च २०१४ रोजी होळी, दिनांक १७ मार्च २०१४ रोजी धुलिवंदन , 
दिनांक १९ मार्च २०१४ रोजी तिथीप्रमाणे शिवजयंती व दिनांक २१ 
मार्च २०१४ रोजी रंगपंचमी असल्याने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये 
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून दिनांक ९ मार्च २०१४ 
रोजीचे ०० . ०१ वाजले पासून ते दिनांक २२ मार्च २०१४ रोजीचे 
२४. ०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम सन - १९५१ 
च्या कलम ३७(१)( ३) चा अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे . 

आणि ज्या अर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्या अर्थी, मी संजीव कुमार सिंघल , पोलीस सह आयुक्त , पुणे 
शहर उपद्घातातली अ.नं . २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून व मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम 
३७(१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन पुणे पुणे 
शहर पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ९ मार्च २०१४ रोजी ०० .०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२२९ 


वाजलेपासून ते दिनांक २२ मार्च २०१३ रोजी २४ .०० वाजेपर्यंत १४ 
दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करीत आहे. 
___ अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक , पदार्थ द्रव्य बरोबर 
नेणे. 

ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्र किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा किंवा तयार करणे. 

क ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी , दंड , काठ्या , बंदुका व 
शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर 
नेणे. 

ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 
फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे कोणतेही 
जिन्नस तयार करुन त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी 
घालीत आहे. 
___ ग) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 
अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३ ) विरुद्ध 
वर्तन करणे. 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ चे पोटकलम ( ३ ) 
अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलिस 
अधिक्षक पुणे यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक 
काढणेस बंदी घालीत आहे . 

जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिमेमागृह 
इत्यादी कारणाकरिता लागु राहणार नाही . 

वरील संपुर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिध्दी करावी. 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस 
कायदा १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 
पुणे, ३ मार्च २०१४. 


झालेनंतर विजयी उमेदवार ठिकठिकाणी मिरवणुका व मेळावे आयोजित 
करुन आनंदोत्सव साजरा करतील . तसेच दिनांक २८ मे २०१४ रोजी 
स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती असल्याने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये 
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून दिनांक १८ मे २०१४ 
रोजीचे ०० . ०१ वाजलेपासून ते दिनांक ३१ मे २०१४ रोजीचे २४ . ०० 
वाजेपर्यंत १४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम सन - १९५१ च्या 
कलम ३७ (१)(३ ) चा अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे . 

आणि ज्या अर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणे कामी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्या अर्थी, मी संजीव कुमार , पोलीस सह आयुक्त , पुणे शहर 
उपद्घातातली अ .नं . २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून व मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७(१ ) व ( ३ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन पुणे पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयात दिनांक ४ मे २०१४ रोजी ०० . ०१ वाजलेपासून ते 
दिनांक १७ मे २०१४ रोजीचे २४ . ०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली 
नमूद केलेली कृत्य करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
___ अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक , पदार्थ द्रव्य बरोबर 
नेणे. 

ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्र किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा किंवा तयार करणे . 
___ क ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व 
शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर 
नेणे. 

ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 

इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 

फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे कोणतेही 
जिन्नस तयार करुन त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी 
घालीत आहे . 

ग) ज्या योगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 
अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३ ) विरुद्ध 
वर्तन करणे . 
___ मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ चे पोटकलम ( ३ ) 
अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलिस 
अधिक्षक पुणे यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक 
काढणेस बंदी घालीत आहे . 
___ जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिमेमागृह 
इत्यादी कारणाकरिता लागु राहणार नाही . 

वरील संपुर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानसार कर्तव्यपर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिध्दी करावी. 


जिल्हाधिकारी यांचकडून 

___ आदेश 
क्रमांक पोसहआ / कावसु / -३५९८ / २०१४ - ज्या अर्थी, मा . पोलीस 
उप- आयुक्त , विशेष शाखा, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे 
कळविले आहे की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना , मोचे, धरणे , निदर्शने , बंद 
पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे आयोजन करतात. दिनांक ५ 
मार्च २०१४ रोजीपासून लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया सुरु झालेली 
आहे. दिनांक १६ मे २०१४ रोजी लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी 


२३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


अ . क्र . 


0 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस कायदा 
१९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 

__ संजय कुमार , 
पोलीस सह आयुक्त , 

( का . व सु .) , पुणे शहर . 
पुणे शहर , १५ मे २०१४. 


परिशिष्ठ 
ध्वनीक्षेपक वापरावयाचे दिवस 
गणपती प्रतिष्ठापना 
गौरी गणपती विसर्जन 
७ व्या दिवशी 
अनंत चतुर्दशी 

गणेश विसर्जन ९ वा दिवस 
सांगली, ७ सप्टेंबर २०१३. 


दिनांक 
०९ / ०९/ २०१३ 
१३/ ०९/ २०१३ 
१५/ ०९ / २०१३ 
१८ / ०९ / २०१३ 
१७/ ०९ / २०१३ 


sc 


जिल्हादंडाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक पोसहआ/ कावसु /-३५९८/ २०१४ - ज्या अर्थी, राज्य निवडणूक 
आयोग, राज्य निवडणूक आयोग , यांनी सन २०१३- २०१४ या कालावधीत 
होणाऱ्या सांगली मिरज , आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका सांगली 
सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला असून दिनांक ७ जुलै 
२०१३ रोजी मतदानाचा दिवस आहे. या दिवशी आठवडा बाजार । 
असल्याने मोठ्या प्रमाणात एकत्र जमाव गोळा होण्याची शक्यता आहे . 
मतदान शांततेत पार पाडणेच्या व सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने सांगली 
मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रात निवडणूकीची मतदान 
केंद्रे असल्याने शांतता व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने दिनांक ७ जुलै २०१३ 
रोजी भरणारा आठवडा बाजार पुढे ढकलणे आवश्यक आहे . अशी 
माझी खात्री झाली आहे. 

त्या अर्थी, मी दिपेंद्र सिंह कुशवाह , जिल्हादंडाधिकारी सांगली 
मला दि मार्केट अॅन्ड फेअर अॅक्ट १८६२ ( सन १८६२ चा मुंबई कायदा 
क्रमांक ४) च्या कलम ५ व ५अ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी असे फर्मवितो की , सांगली जिल्ह्यातील सांगली मिरज कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील दिनांक ७ जुलै २०१३ रोजी ठिक 
ठिकाणी भरणारे आठवडा बाजार उपरोक्त नमूद केले कारणास्तव 
पुढे ढकलणेत येवून ते दिनांक ९ जुलै २०१३ रोजी भरविणेत यावेत. 

सदरचे आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे आज दिनांक 
४ जुलै २०१३ 

दिपेंद्रसिंह कुशवाह , 

जिल्हादंडाधिकारी सांगली. 
सांगली, ४ जुलै २०१३. 


जिल्हादंडाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक गृह - १/ कार्या- ६/ एमएजी/ आरआर- २२१०/ २०१३ - ज्या अर्थी, 
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी माहे ऑक्टोबर २०१३ या 
कालावधीत मुदती संपणाऱ्या सांगली जिल्ह्यातील १ ) मालेगाव , ता . 
मिरज , २) चिंचणी ( पो. नि.), ता . तासगाव, ३) सावळजे ( पो. नि. ), ता . 
तासगाव, ४ ) बिळुर ( पो. नि .), ता . जत, ५) खिलारवाडी ( पो .नि .), ता . 
जत , ६ ) शिगाव ( पो. नि .), ता . वाळवा, ७) कदमवाडी, ता. शिराळा , 
८ ) धामवडे ( पो .नि .) , ता . शिराळा, ९) औटेवाडी ( पो. नि.), ता . 
आटपाडी व १०) कामथ ( पो . नि . ), ता . आटपाडी ग्रामपंचायतींच्या 
निवडणूकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला असून , मतदान 
रविवार , दिनांक २२ सप्टेंबर २०१३ रोजी होणार आहे. सदर 
गावांपैकी मौजे शिगाव , ता . वाळवा या गावाचा आठवडा बाजार 
निवडणुकीच्या दिवशी म्हणजे रविवारी भरत असल्याने तेथे मोठ्या 
प्रमाणात एकत्र जमाव गोळा होण्याची शक्यता आहे. मतदान शांततेत 
पार पाडणेच्या व सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने, तसेच कायदा व 
सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने आठवडा बाजार पुढे ढकलणे आवश्यक आहे, 
अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्या अर्थी, मी दिपेंद्र सिंह कुशवाह , जिल्हादंडाधिकारी सांगली 
मला दि मार्केट अॅन्ड फेअर अॅक्ट १८६२ ( सन १८६२ चा मुंबई कायदा 
क्रमांक ४ ) च्या कलम ५ व ५ - अ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
आदेश करतो की , सांगली जिल्ह्यातील सांगली मौजे शिगाव , ता . 
वाळवा गावाचे हद्दीतील रविवार , दिनांक २२ सप्टेंबर २०१३ रोजीचा 
आठवडा बाजार पुढे ढकलणेत येऊन तो दिनांक २५ सप्टेंबर २०१३ 
रोजी भरविणेत यावा. 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 

दिपेंद्रसिंह कुशवाह , 

जिल्हादंडाधिकारी सांगली . 
सांगली, २१ सप्टेंबर २०१३ . 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक गृह-१/कार्या/-६/ एमएजी/ आरआर- २३६४/ २०१३ - ज्या अर्थी, 
श्री . गणेशोत्सव दिनांक १ सप्टेंबर २०१३ ते १८ सप्टेंबर २०१३ या 
कालावधीत जिल्ह्यात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जाणार 
आहे. त्या अनुषंगाने ध्वनीप्रदुषण नियंत्रण प्राधिकरण अधिकारी 
( पोलीस अधिक्षक , सांगली) यांनी वाचले संदर्भ क्र . ३ अन्वये ध्वनीक्षेपक 
वापरण्याची परवानगी वाढवून मिळण्याची विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी, मी दिपेंद्रसिंह कुशवाह , जिल्हाधिकारी, सांगली, मला 
संदर्भ क्र . २ अन्वये प्राप्त झालेले अधिकारानुसार गणेशोत्सवातील 
खालील दिवशी सकाळी ६. ०० ते २४ . ०० वाजेपर्यंत ध्वनीक्षेपक (ध्वनीची 
विहित मर्यादा राखून) वापरण्यास परवानगी देत आहे . 


जिल्हादंडाधिकारी यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक गृह -१/ कार्या- ६/ एमएजी/ एस -१७/ २०१३ - ज्या अर्थी, पोलीस 
अधीक्षक, सांगली यांनी वरील वाचले मधील पत्राअन्वये सांगली जिल्हा 
स्थलसिमा हद्दीमध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०१३ रोजीचे ०० . ०० ते 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१३ रोजीचे २४. ०० वाजेपर्यंत , मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१ ) चा आदेश लागू करणेबाबत , १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२३१ 


साखर आयुक्त व अपर निबंधक पुणे यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक साआ/ कक्ष३ (२)/ नोंदणी/ संदेशप्रमुख / ससाका / १९९९ - साखर 
आयुक्त व अप्पर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांनी आपल्या अधिकारात संपतराव देशमुख सहकारी साखर कारखाना 
लि . गोपूज , ता . खटाव , जि . सातारा या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० व त्याखालील नियम १९६१ या महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९( १) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर 
केलेले आहे. तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसओटी / कोएसटी/ 
पीआरजी/ झेडएक्स-९४/ ९९ दिनांक २२ जून १९९९ असा असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १२ (१) व त्या खालील नियम 
क्रमांक १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण प्रक्रिया संस्था व 
उपवर्गीकरण कृषिप्रक्रिया संस्था असे केलेले आहे . 
सांगली, २२ जून १९९९. 


मुजफ्फराबाद, राज्य उत्तरप्रदेश येथे जातीय दंगल झालेली असून , 
सदर दंगलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झालेली आहे . 
सदर घटनेचे दूरदर्शनवरून प्रसारण झाले असल्यामुळे, हिंदू 
मुस्लिम समाजामध्ये जातीयदृष्ट्या निर्माण झालेले संवेदनशील वातावरण , 
२) सांगली, कोल्हापूर , सातारा , रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व सोलापूर या 
जिल्ह्यांकरिता कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे यासाठी 
जिल्ह्यात सुरु असलेली आंदोलने, ३) म्हैसाळ योजनेत उमदीसह ४१ 
गावांचा समावेश व्हावा या मागणीकरिता जत तालुक्यात स्वाभिमानी 
शेतकरी संघटना व सर्वपक्षीयांकडून करणेत येत असलेली आंदोलने, 
तसेच ४ ) वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि . माधवनगर 
येथील कामगारांचे सात महिन्याचा थकित पगार मिळावा या मागणीकरिता 
सुरु असलेले आंदोलन या घटनांच्या पार्श्विभूमिच्या अनुषंगाने विनंती 
केलेली आहे . 

त्या अर्थी, जिल्ह्यातील सर्व आंदोलने व मुजफ्फराबाद , उत्तर प्रदेश 
येथील जातीय दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित रहावी याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून 
मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३७(१) नुसार आदेश निर्गमित 
करणेबाबत माझी खात्री झाली असलेने , सदर कायद्याचे कलम ३७( ३ ) 
मधील तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन मी , दिपेंद्र सिंह 
कुशवाह , जिल्हादंडाधिकारी सांगली, सांगली जिल्ह्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये या दृष्टीने, तसेच मालमत्तेच्या 
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मनाई आदेश कालावधीमधील मुदतीत खालील 
कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 

१) शस्त्रे सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, अथवा शारीरिक इजा 
करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 

२) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे. 
३) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे 
अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे आणि 
तयार करणे. 

४) मनुष्य अगर प्रेत त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन 
करणे. 

५) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे, वाद्ये 
वाजविणे, नकाला-निदर्शने करणे . 

६ ) ज्याच्या योगे वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि 
सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होई किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 
अशा पद्धतीने हावभाव करणे, फलक , चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , 
त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारीत करणे. 

७) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय 
कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही . 

सदरचा आदेश सांगली जिल्हा स्थलसिमा हद्दीमध्ये दिनांक १२ 
सप्टेंबर २०१३ रोजीचे ००. ०० ते दिनांक २६ सप्टेंबर २०१३ रोजीचे 
२४. ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

दिपेंद्रसिंह कुशवाह , 

जिल्हादंडाधिकारी सांगली. 
सांगली, १२ सप्टेंबर २०१३ . 


साखर आयुक्त व अपर निबंधक पुणे यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक साआ /कक्ष३/प्र.( २)/ नोंदणी/ शेतकरी/ ससाका -२६५३ / १९९९ 
साखर आयुक्त व अप्पर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांनी आपल्या अधिकारात शेतकरी सहकारी साखर कारखाना 
मर्यादित , चांदापूरी , ता . माळशिरस , जि . सोलापूर या संस्थेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्याखालील नियम १९६१ 
या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९(१ ) खाली नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केलेले आहे . तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसयुआर/ 
एमएलएस/ पीआरजी/ ओएस-९५/९९ दिनांक २२ जून १९९९ असा असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १२(१ ) व त्या 
खालील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण प्रक्रिया 
संस्था व उपवर्गीकरण कृषिप्रक्रिया संस्था असे केलेले आहे. 
सांगली, २२ जून १९९९ . 


साखर आयुक्त व अपर निबंधक पुणे यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक साआ / कक्ष३( २)/ रावेर तालुका ससाका- २३१७/ १९९९ - साखर 
आयुक्त व अप्पर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांनी आपल्या अधिकारात रावेर तालुका सहकारी साखर कारखाना 
मर्यादित ओंकारेश्वर , मु . पो . रावेर , जि . जळगाव या संस्थेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्याखालील नियम १९६१ 
या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केलेले आहे . तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरजीआर / 
जेएएन /पीआरजी( ) एस-९१/९९ दिनांक ३१ मे १९९९ असा असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १२ (१ ) व त्या 
खालील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण प्रक्रिया 
संस्था व उपवर्गीकरण कृषिप्रक्रिया संस्था असे केलेले आहे . 
सांगली, ३१ मे १९९९ . 


२३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


साखर आयुक्त व अपर निबंधक पुणे यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक साआ /कक्ष३ (२)/नोंदणी/ जयशिवशंकर/ ससाका / १९९९ - साखर 
आयुक्त व अप्पर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांनी आपल्या अधिकारात जयशिवशंकर सहकारी साखर कारखाना 
लि . बारावी, ता . मुखेड, जि . नांदेड या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० व त्याखालील नियम १९६१ या महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९( १) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर 
केलेले आहे. तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएनडीआय/ एमयुके / 
पीआरजी/ ओएस- ९२/ ९९ दिनांक ७ जून १९९९ असा असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १२ (१) व त्या खालील नियम 
क्रमांक १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण प्रक्रिया संस्था व 
उपवर्गीकरण कृषिप्रक्रिया संस्था असे केलेले आहे. 
सांगली, ६ जून १९९९ . 


साखर आयुक्त व अपर निबंधक पुणे यांचकडून 

__ आदेश 
क्रमांक साआ / कक्ष -३( २)/नोंदणी/ लोकनेते बाबुराव/ ससाका -२६१५ / 
१९९९ - साखर आयुक्त व अप्पर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांनी आपल्या अधिकारात लोकनेते बाबुराव पाटील 
सहकारी साखर कारखाना मर्यादित अहमदनगर मा . मोहोळ, जि . 
सोलापूर या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व 
त्याखालील नियम १९६१ या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम 
९( १) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर केलेले आहे . तसेच संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एसयुआर/ एमएचएल / पीआरजी/ ओएस -९३/ ९९ दिनांक 
११ जून १९९९ असा असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १२(१ ) व त्या खालील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये सदर 
संस्थेचे वर्गीकरण प्रक्रिया संस्था व उपवर्गीकरण कृषिप्रक्रिया संस्था 
असे केलेले आहे . 

अरविंद रेड्डी , 
साखर आयुक्त व अपर निबंधक , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे -४२ . 
सांगली, १९ जून १९९९. 


साखर आयुक्त व अपर निबंधक पुणे यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक साआ/ कक्ष३ /प्र.(२)/ नोंदणी/रेणूका/ ससाका -२१३९ /१९९९ - साखर 
आयुक्त व अप्पर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांनी आपल्या अधिकारात रेणुका शेतकरी सहकारी साखर कारखाना 
मर्या. कुमार पिंपळगाव , ता . घन्साळगी, जि . जालना या संस्थेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्याखालील नियम १९६१ 
या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९( १) खाली नोंदणी केल्याचे 
जाहीर केलेले आहे . तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जीआरएन / 
जीआरके/ पीआरजी/ ओएस-८९/ ९९ दिनांक १९ मे १९९९ असा असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १२ (१ ) व त्या 
खालील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण प्रक्रिया 
संस्था व उपवर्गीकरण कृषिप्रक्रिया संस्था असे केलेले आहे . 
सांगली, १९ मे १९९९ . 


साखर आयुक्त व अपर निबंधक पुणे यांचकडून 

आदेश 
क्रमांक साआ/कक्ष- ३(२)/ नोंदणी/निरी-भिमा / ससाका-२०८७/ १९९९ 
साखर आयुक्त व अप्पर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांनी आपल्या अधिकारात निरा -भिमा सहकारी साखर कारखाना 
मर्यादित रेडा, ता . इंदापूर , जि . पुणे या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० व त्याखालील नियम १९६१ या महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९( १) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर 
केलेले आहे. तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनआर / आयएनडी/ 
पीआरजी/ ओएस-८६/ ९९ दिनांक १२ मे १९९९ असा असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १२( १ ) व त्या खालील नियम । 
क्रमांक १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण प्रक्रिया संस्था व 
उपवर्गीकरण कृषिप्रक्रिया संस्था असे केलेले आहे . 
सांगली , १२ मे १९९९ . 


पोलीस सह आयुक्त यांचकडून 

मनाई आदेश 
___ क्रमांक पोसहआ/ कावसु/ १२६६/ २०१४ - ज्याअर्थी पोलीस उप - आयुक्त , 
विशेष शाखा, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक 
संघटना, मोर्चे, धरणे , निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात . तसेच पिंपरी -चिंचवड मनपा चे वतीने 
करण्यात येणारे अतिक्रमण कारवाईच्या विरोधात राजकीय पक्ष, 
संघटना, मोर्चे, आंदोलन करतात . दिनांक २० ऑगस्ट २०१३ रोजी 
अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे संस्थापक / अध्यक्ष डॉ . नरेंद्र दाभोळकर 
यांची झालेली हत्या व त्यानंतर त्याचे निषेधार्थ विविध संघटनांकडून 
करण्यात येणारी आंदोलने, मोर्चे तसेच दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१४ 
रोजी महाशिवरात्री असल्याने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये 
कायदा व सुव्यस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून दिनांक २३ फेब्रुवारी 
२०१४ रोजीचे ०० . ०१ वाजता पासून ते दिनांक ८ मार्च २०१४ रोजीचे 
२४. ०० वाजता पर्यंत १४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम सन 
१९५१ कलम ३७( १) व ( ३) चा अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे . 
___ आणि ज्या अर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस पोलीस 
अधिनियम सन - १९५१ च्या कलम ३७(१ ) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 
__ त्याअर्थी, मी संजीव कुमार सिंघल , पोलीस सह आयुक्त , पुणे 
शहर उपद्घातातली अ.नं. २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकाराच वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम सन - १९५१ च्या 
कलम ३७(१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचे 
००. ०१ वाजले पासून ते दिनांक ८ मार्च २०१४ रोजीचे २४ . ०० वाजता 
पर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२३३ 


अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर 


नेणे. 


ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार । 
करणे. 

क ) शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी , दंड , काठ्या, बंदुका व 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू 
बरोबर नेणे . 

ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांचे 
चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे , 

इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 
फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , कोणतेही 
जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी 
घालीत आहे. 

ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल । 
अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम सन - १९५१ च्या कलम ३७( १) 
व ( ३ ) विरूद्ध वर्त करणे . 
____ ४) मुंबई पोलीस अधिनियम सन - १९५१ च्या कलम ३७ चे पोटकलम 
(३ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त, पुणे शहर यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

५) जमावबंदी आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही . 

६) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही. 

७) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिध्दी करावी . 
८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधीत व्यक्ती मुंबई पोलीस 
अधिनियम सन - १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 
सांगली, १८ फेब्रुवारी २०१४. 


ते दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पर्यंत लक्ष्मीपुजन, पाडवा, भाऊबीज 
असून दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१३ ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१३ रोजी 
पर्यंत मोहरम असलेने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा 
व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१३ 
रोजीचे ०० .०१ वाजता पासून ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजीचे 
२४ . ०० वाजता पर्यंत १४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम सन 
१९५१ कलम ३७(१) व ( ३) चा अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस पोलीस 
अधिनियम सन - १९५१ च्या कलम ३७(१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्याअर्थी, मी संजीव कुमार सिंघल , पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर 
मला प्रदान केलेल्या अधिकाराच वापर करून व मुंबई पोलीस 
अधिनियम , सन - १९५१ च्या कलम ३७(१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयात दिनांक 
३ नोव्हेंबर २०१३ रोजीचे ००.०१ वाजले पासून ते दिनांक १६ नोव्हेंबर 
२०१३ रोजीचे २४ . ०० वाजता पर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद 
केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर 
नेणे. 

ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार 
करणे. 

क ) शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी , दंड , काठ्या, बंदुका व 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू 
बरोबर नेणे. 

ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांचे 
चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे , 

इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 

फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , कोणतेही 
जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी 
घालीत आहे. 

ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 
अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम सन- १९५१ च्या कलम ३७(१ ) 
व (३) विरूद्ध वर्त करणे . 

४ ) मुंबई पोलीस अधिनियम सन - १९५१ च्या कलम ३७ चे पोटकलम 
( ३ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त , पुणे शहर यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

५) जमावबंदी आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही . 

६) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

७) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिध्दी करावी . 


पोलीस सह आयुक्त यांचकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पोसहआ / कावसु/८१८६/ २०१३ - ज्याअर्थी पोलीस उप- आयुक्त , 
विशेष शाखा, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक 
संघटना, मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 

आंदोलनाचे आयोजन करतात . तसेच पिंपरी-चिंचवड मनपा चे वतीने 
करण्यात येणारे अतिक्रमण कारवाईच्या विरोधात राजकीय पक्ष , 
संघटना, मोर्चे, आंदोलन करतात . दिनांक २० ऑगस्ट २०१३ रोजी 
अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे संस्थापक / अध्यक्ष डॉ . नरेंद्र दाभोळकर 
यांची झालेली हत्या व त्यानंतर त्याचे निषेधार्थ विविध संघटनांकडून 
करण्यात येणारी आंदोलने , मोर्चे तसेच दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१३ 


२३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधीत व्यक्ती मुंबई पोलीस 
अधिनियम सन - १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 
सांगली, ३१ ऑक्टोबर २०१३. 


पोलीस सह आयुक्त यांचकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पोसहआ / कावसु/६०१२ / २०१३ - ज्याअर्थी पोलीस उप - आयुक्त , 
विशेष शाखा, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे की , 
पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक 
संघटना, मोर्चे, धरणे , निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात. तसेच पिंपरी-चिंचवड मनपा चे वतीने 
करण्यात येणारे अतिक्रमण कारवाईच्या विरोधात राजकीय पक्ष, 
संघटना, मोर्चे, आंदोलन करतात. दिनांक २० ऑगस्ट २०१३ रोजी 
अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे संस्थापक / अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर 
यांची झालेली हत्या दिनांक ९ सप्टेंबर २०१३ ते १८ सप्टेंबर २०१३ 
रोजी पर्यंत गणेशोत्सव असलेने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये 
कायदा व सुव्यस्था राखण्याचे दृष्टीकोनातून दिनांक ८ सप्टेंबर २०१३ 
रोजीचे ०० . ०१ वाजता पासून ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०१३ रोजीचे 
२४ . ०० वाजता पर्यंत १४ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम सन 
१९५१ कलम ३७(१) व (३) चा अंमल जारी करणेस विनंती केली आहे. 

आणि ज्या अर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस पोलीस 
अधिनियम सन - १९५१ च्या कलम ३७( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी संजीव कुमार सिंघल, पोलीस सह आयुक्त , पुणे 
शहर उपद्घातातली अ.नं . २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकाराच वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम सन - १९५१ च्या 
कलम ३७(१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ८ सप्टेंबर २०१३ रोजीचे 
०० .०१ वाजले पासून ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०१३ रोजीचे २४. ०० 
वाजता पर्यंत १४ दिवसांसाठी खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
___ अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर 


जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी 
घालीत आहे . 

ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल 
अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम सन - १९५१ च्या कलम ३७( १ ) 
व ( ३) विरूद्ध वर्त करणे. 

४ ) मुंबई पोलीस अधिनियम सन - १९५१ च्या कलम ३७ चे पोटकलम 
( ३ ) पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त , पुणे शहर यांचे पुर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा 
मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

५ ) जमावबंदी आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही . 

६) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

७) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिध्दी करावी . 
८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधीत व्यक्ती मुंबई पोलीस 
अधिनियम सन - १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 

संजीव कुमार सिंघल , 

पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर . 
सांगली , ४ सप्टेंबर २०१३ . 


नेणे . 


ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार 
करणे. 

क ) शस्त्रे, सोटे , भाले , तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू 
बरोबर नेणे . 

ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांचे 
चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे , 

इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक डीसीबी -२/ प्र.क्र . १८६/ आरआर- ४२११/ २०१३ - ज्याअर्थी पोलीस 
अधीक्षक , सोलापूर ग्रामिण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ 
प्रशासन/ ४२६१/ २०१३, दिनांक १८ ऑगस्ट २०१३ अन्वये सोलापूर 
जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता व सुरक्षितता राखणेसाठी मुंबई पोलीस 
कायदा , १९५१ कलम ३७(१) अ ते फ चे आदेश लागू करणे निकडीचे 
असलेचे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे . 

ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस अॅक्ट , कलम ३७(१ ) अ ते फ च्या 
आदेशाचा अंमल दिनांक २० ऑगस्ट २०१३ रोजी ०७. ०० वाजता 
संपुष्टात येत आहे. 
____ आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित रहावी . तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणेस सोईचे जावे यासाठी सोलापूर 
ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २० ऑगस्ट २१३ रोजी रात्रौ २०. ०० 
वाजलेपासून पुढे १५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट , कलम ३७(१) चे 
आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे. 
___ त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) ( अ ते फ ) 
अन्वये मला असलेल्या अधिकारास अनुसरून मी साहेबराव गायवकाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर जिल्ह्याचे हद्दीत (पोलीस आयुक्तालय 
सोलापूर शहर हद्द वगळून) खालीलप्रमाणे वर्तन करणे दिनांक २० 
ऑगस्ट २०१३ रोजी रात्रौ २० . ०० वाजले पासून ते दिनांक ४ सप्टेंबर 
२०१३ रोजी रात्रौ २०. ०० पर्यंत मनाई करीत आहे. 
___ अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, सुरे , काठी किंवा झेंडा 
लावलेली काठी किंवा शरीरास ईजा करण्याकरिता वापरता येईल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२३५ 


पोलीस अधीक्षक ( ग्रा.), उपविभागीय दंडाधिकारी , उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी , पोलीस निरीक्षक , दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी पूर्वपरवानगी 
दिली आहे , अशा यात्रास्थळे व तत्सम प्रकरणापुरते लागू होणार 
नाही. 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

पराग सु. सोमण , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर . 
सांगली, १९ ऑगस्ट २०१३ . 


अशी कोणतीही वस्तु बरोबर नेणे. आणणे दगड अगर तत्सम वस्तु, 
शस्त्रे हाताळणे, अगर त्याचा फेकून मारण्यासाठी उपयोग करणे. 

क ) कोणताही ज्यावाग्राही अगर स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे. 
ड ) व्यक्ती अगर त्यांची प्रेत यात्रा, प्रतिमा यांचे दर्शन करणे . 
ई) सार्वजनिक घोषणा करणे . 

फ ) असभ्य हावभाव करणे, ग्राम्य भाषा वापरणे, सभ्यता अगन निती 
विरुद्ध निरनिराळ्या जाती जमातीच्या भावना दुखावल्या जातील त्यामुळे 
त्यांच्यात बखेडे होवून शांततेस बाधा होईल अशी सोंगे अगर चिन्हे 
कोणताही जिन्नस तयार करून त्याचा प्रसार करणे. 
___ या हुकुमाचे खंड अ ते फ ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये 
अधिकार बजाविताना उपरनिर्दीष्ठ , वस्तु हाताळाव्या लागतात आणि ज्या 
व्यक्तींना जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधिक्षक ( ग्रा) उपविभागीय दंडाधिकारी , 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पोलीस निरिक्षक , दुय्यम पोलीस 
निरीक्षक यांनी दिलेल्या परवानगीस लागू पडणार नाहीत . 

हा आदेश सोलापूर जिल्ह्याचे हद्दीत ( पोलीस आयुक्तालय हद्द 
वगळून) अंमलात राहील. सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
दिला आहे . 
सांगली , १९ ऑगस्ट २०१३. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक डीसीबी - २/ प्र.क्र . १८५/ आरआर- ४२१२/ २०१३ - ज्याअर्थी पोलीस 
अधीक्षक , सोलापूर ग्रामिण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ 
प्रशासन / ४२६२/ २०१३ , अन्वये सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीत शांतता , 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी . तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी दिनांक २० 
ऑगस्ट २०१३ रात्रौ २० . ०० वाजलेपासून पुढे १५ दिवस मुंबई पोलीस 
अॅक्ट कलम ३७(३ ) चे आदेश लागू करणे निकडीचे असलेचे 
माझे निदर्शनास आणूल दिले आहे . 

ज्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७(३ ) च्या आदेशाचा अंमल 
दिनांक २० ऑगस्ट २०१३ रोजी सकाळी ०७. ०० वाजता संपुष्टात येत 

आहे . 
___ आणि ज्याअर्थी, सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता, कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित रहावी . तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती 
इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे जावे यासाठी सोलापूर 
ग्रामीण जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २० ऑगस्ट २०१३ रोजीचे रात्रौ 
२० .०० वाजलेपासून पुढे १५ दिवस मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७(३ ) 
चे आदेश लागू करणेस गरजेचे असलेचे माझे मत बनले आहे . 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा १९५१ कलम ३७(३) अन्वये मला 
असलेल्या अधिकारास अनुसरुन मी , साहेबराव गायकवाड , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी , सोलापूर , सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत 
(पोलीस आयुक्तालय , सोलापूर शहर हद्द वगळून) दिनांक २० ऑगस्ट 
२०१३ रोजीचे रात्रौ २० . ०० वाजलेपासून ते दिनांक ४ सप्टेंबर २०१३ 
रात्रौ २० . ०० पर्यंत पाच किंवा पाचाहून जास्त लोक एकत्र येण्यास 
बंदी घालत आहे . 

हा हुकुम अत्यावश्यक सेवा , सरकारी कामकाज बजावणाऱ्या । 
यंत्रणांना लागू होणार नाही. तसेच ज्या प्रकरणी जिल्हादंडाधिकारी, 


पोलीस अधीक्षक सांगली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिविशा/ बंदी आदेश / ५२१८/ २०१३ - दिनांक ५ ऑक्टोबर 
२०१३ ते १३ ऑक्टोबर २०१३ या कालावधीमध्ये नवरात्र उत्सव व 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१३ रोजी बकरी ईद हे सण साजरे होत 
असून सदरचे सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहेत. 
नवरात्र उत्सव कालावधीत विशेष करून सांगली, मिरज या शहराबरोबरच 
जिल्ह्यात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात दुर्गामाता मुर्तीची प्रतिष्ठापना करणेत 
येते , दांडीया खेळला जातो व दुर्गामाता प्रतिष्ठापना व विसर्जन 
मिरवणूका काढल्या जातात, शिवप्रतिष्ठान या संघटनेकडून दुर्गामाता 
दौड काढल्या जातात. तसेच विटा ता. खानापूर येथे पालखी व 
विसर्जन काढल्या जातात , शिवप्रतिष्ठान या संघटनेकडून दुर्गामाता 
दौड काढल्या जातात . तसेच विटा ता . खानापूर येथे पालखी शर्यतींचे 
आयोजन केले जाते व कवठे एकंद ता . तासगाव येथे पालखी 
सोहळ्याचे वेळी मोठ्या प्रमाणात दारुची आतिषबाजी केली जाते . 
सदर दोन्ही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असते. तसेच 
मुस्लीम धर्मियांचे वतीने बकरी ईदचे वेळी मोठ्या प्रमाणात बकऱ्यांची 
कुर्बानी दिली जाते . सदर दिवशी गाईची कत्तल केली जावू नये 
याकरिता हिंदू संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जातो . 
___ या पार्श्वभुमीवर नवरात्र उत्सव कालावधीत व बकरी ईद सणाचे 
वेळी कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये, शांतता 
व सुव्यवस्था रहावी याकरिता मी दिलीप सावंत , पोलीस अधीक्षक , 
सांगली. मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ च्या क्रमांक २२ , कलम ३६ 
प्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संपुर्ण सांगली जिल्हा स्थलसिमा 
हद्दीतील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना खालीलप्रमाणे अधिकार 
प्रदान करीत आहे. 

अ) सडकांवरील व सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 
लोकांनी कशा रीतीने चालावे व त्यांची वर्तणुक कशी असावी या विषयी 
निर्देश देणे . 

ब) अशा मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व 
जागेच्या आसपास, उपासनेच्यावेळी कोणत्याही सडकेवरुन किंवा सार्वजनिक 
जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा 
अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा वेळी अडथळा होवू न देणे. 

क ) मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात अथवा जावू नयेत , त्यांची वेळ , 
मार्ग ठरवून देणे . 

ड) सार्वजनिक सडकांवर व सडकेमध्ये घाटात किंवा घाटावर मार्ग 
असल्यास किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक लोकांच्या स्थानाच्या 
ठिकाणी, जागेमध्ये, जत्रा, देवालय, आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी 


२३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


दिनांक २६ एप्रिल २०१४ ( चौथा शनिवार ) या सुट्टीचे दिवशी सातारा 
मुख्यालय व सातारा जिल्ह्यातील सर्व तालुका स्तरावरील सर्व अपीलीय , 
दिवाणी व फौजदारी न्यायालयीन व कार्यालयीन कामकाज सुरू राहील 
असे जाहीर करीत आहे , याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

___ मंगेश शि . पाटील, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सातारा . 
पुणे, ९ एप्रिल २०१४ . 


जाण्या येण्याच्या जागेमध्ये सुव्यवस्था राखणे, कोणत्याही सडकेत किंवा 
सडकेजवळ , सार्वजनिक जागेत वाद्य वाजविणे किंवा ढोल, ताशे, इतर 
वाद्ये वाजविणे यांचे नियमन करणे . 

इ) कोणत्याही सार्वजनिक जागी किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 
सार्वजनिक उपहाराच्या जागेत ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्याचे नियमन 
करणे व त्यांवर नियंत्रण ठेवणे . 
___ फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी पोलीस अधिनियमाचे कलम ३३, ३६, ३७, 
ते ४० , ४२, ४३ अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे अधिन असलेल्या 
व त्यांस पृष्ठी देणारे योग्य ते आदेश काढणे . 

सदरचा आदेश दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१३ रोजीचे ०० . ०० 
वाजलेपासून ते दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१३ रोजीचे २४ . ०० वाजेपर्यंत 
अंमलात राहील . 

या दरम्यान संपुर्ण सांगली जिल्हा स्थलसिमा हद्दीत कोणालाही 
मोर्चे, निदर्शने , मिरवणुका, सभा इत्यादी आयोजित करावयाचे असल्यास 
त्यांनी संबंधित पोलीस ठाणे अधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी 
यांचेकडून वेळ , मार्ग, घोषणा, सभेचे ठिकाण , व लोकांची वागणूक 
इत्यादी बाबी ठरवून घेवून परवानगी घेतली पाहिजे. 

सदर आदेशाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन केल्यास मुंबई पोलीस 
अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र असा अपराध होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 

दिलीप सावंत, 

पोलीस अधीक्षक , सांगली. 
सांगली, २७ सप्टेंबर २०१३ . 


सातारा न्यायाधीश यांजकडून 

परिपत्रक 
क्रमांक बि / जन - १/ २६१४ / २०१४ - महाराष्ट्र शासन राजपत्र, सामान्य 
प्रशासन विभाग , मंत्रालय, मुंबई, यांचेकडील दिनांक २९ मार्च २०१४ 
चे अधिसुचनेनुसार लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक - २०१४ चा कार्यक्रम 
घोषित केला आहे , त्या अधिसुचनेनुसार सातारा जिल्ह्यातील लोकसभा 
मतदार संघात गुरूवार दिनांक १७ एप्रिल २०१४ रोजी मतदान होणार 
आहे . 

दिवाणी नियम पुस्तिका, १९८६ मधील प्रकरण ३६ मधील परिच्छेद 
७०१ नुसार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सातारा, जिल्हा 
न्यायालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असणाऱ्या सातारा जिल्ह्यातील 
सर्व दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांना गुरूवार दिनांक १७ एप्रिल 
२०१४ रोजी लोकसभा निवडणूक - २०१४ चे मतदानाकरिता स्थानिक 
सुट्टी जाहिर करीत आहे. 

गुरूवार दिनांक १७ एप्रिल २०१४ रोजी जाहिर करणेत आलेल्या 
सुट्टीमुळे सातारा मुख्यालय व सातारा जिल्ह्यातील सर्व तालुका 
स्तरावरील सर्व अपीलीय, दिवाणी व फौजदारी न्यायालयीन व कार्यालयीन 
कामकाज बंद राहील याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

तसेच मा . ना. उच्च न्यायालय , अपील शाखा, मुंबई यांचेकडील 
परिपत्रक क्रमांक साधारण/(प्रशासन)/ न्यायीक/ २०१७, दिनांक ११ जून 
२००७ मधील निर्देशानुसार उपरोक्त जाहिर स्थानिक सुट्टीच्या ऐवजी । 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी यांजकडून 

__ आदेश 
क्रमांक जिउनि/ रत्नलक्ष्मी-सिध्दीविनायक पत / का. क.१८(१)/ विलिनीकरण / 
२०१४ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १८(१ ) 
अन्वये तसेच, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १७ 
अन्वये तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१८ व नियम १७ मधील तरतुदीतून महाराष्ट्र शासनाने विशेष बाब 
म्हणून सुट देणेत आलेली असलेने व महाराष्ट्र शासन आदेश 
क्रमांक सीएसएल/ १४९३/११६२/ सीआर/ ४७/ १५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट 
१९९३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी 
डॉ . सदाशिव नि . जाधव , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली 
या आदेशानुसार , रत्नलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
विश्रामबाग , सांगली, जि . सांगली जिचा नोंदणी क्रमांक - एसएएन / 
एमआरजे/ आरएसआर / सीआर / १९३४ /०३ दिनांक २३ जून २००३ असा 
आहे . या संस्थेच संपुर्ण देयता व मालमत्ता व हक्क श्री . सिध्दीविनायक 
जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या पतसंस्थेचा 
जिचा नोंदणी क्रमांक - एसएएन/ एमआरजे/ आरएसआर/ सीआर/ १८८ सन 
२००५-०६ दिनांक २१ एप्रिल २००५ असा आहे या संस्थेमध्ये खालील 
अटीस अधिन राहुन विलिन करुन हस्तांतरीत करीत आहे . त्यासाठी 
निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्ताऐवजाची अशावेळी भारतीय नोंदणी 
अधिनियम , १९०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ च्या 
तरतुदी गैरलागु असल्यामुळे जरुरी ठरणार नाहीत. 

मी , डॉ . सदाशिव ना . जाधव , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
सांगली असाही आदेश करतो श्री . सिध्दीविनायक जिल्हा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सांगली या संस्थेत दिनांक ३१ मार्च 
२०१३ अखेरच्या आर्थिक पत्रकात नमूद केलेप्रमाणे रत्नलक्ष्मी नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , विश्रामबाग , सांगली, जि . सांगली या 
संस्थेची संपूर्ण मालमत्ता हक्क व देयता श्री. सिध्दीविनायक जिल्हा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेकडे हस्तांतरीत 
करीत आहे. 

या आदेशामुळे रत्नलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
विश्रामबाग, सांगली , जि . सांगली या संस्थेची संपूर्ण मालमत्ता हक्क 
व देयता श्री . सिध्दीविनायक जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, सांगली या संस्थेत हस्तांतरीत होऊन विलिनीकरण झालेने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम - १९६० चे कलम - २१ नुसार 
रत्नलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , विश्रामबाग, सांगली 
नोंदणी क्रमांक - एसएएन/ एमआरजे/ आरएसआर/ सीआर/ १९३४/ ०३ दिनांक 
२३ जून २००३ या संस्थेची स्वतंत्र आदेशान्वये नोंदणी रद्द करणेत 
येत आहे . श्री . सिध्दीविनायक जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, सांगली या संस्थेचे सध्याचे कार्यक्षेत्र सांगली जिल्ह्यापुरते 
मर्यादित कायम राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२३७ 


विलीनीकरण झालेल्या संस्थेच्या ठिकाणी सांगली येथे शाखा उघडता 
येईल . मात्र याव्यतिरिक्त नवीन शाखा उघडणेपूर्वी या कार्यालयाची 
तसेच मा . सहकार आयुक्त यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक 
राहील. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २९ मार्च २०१४ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी देणेत आला. 

डॉ . सदाशिव नि . जाधव , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , सांगली. 


पुणे , २९ मार्च २०१४ . 


अटी : 

१. रत्नलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, विश्रामबाग , 
सांगली, जि . सांगली या संस्थेचे दिनांक ३१ मार्च २०१३ अखेरचे 
ताळेबंदाप्रमाणे संस्थेची मालमत्ता व दायीत्व तसेच जप्त करुन 
आणलेल्या वस्तु इतर येणी संस्थेचे चालू व उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन 
बाबी आणि नफा तोट्याच्या रक्कमा व ताळेबंदात नमुद सर्व बाबी 
श्री. सिध्दीविनायक जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, सांगली 
या संस्थेकडे वर्ग करणेत येत आहे . 

२ . रत्नलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, विश्रामबाग , 
सांगली जि . सांगली या संस्थेची दिनांक ३१ मार्च २०१३ अखेरचे 
ताळेबंदाप्रमाणे सर्व मालमत्तेची व दायित्व हस्तांतरण/विलीनीकरण / 
एकत्रिकरण श्री . सिध्दीविनायक जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, सांगली जि. सांगली या संस्थेमध्ये विलीन झालेनंतर वसुली 
करुन वसुलीच्या प्रमाणात ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रक्कमा अदा करावयाच्या 
आहेत . तसेच रत्नलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, विश्रामबाग , 
सांगली, जि . सांगली या संस्थेच्या कर्जदारांची प्रथम प्राधान्याने वसुली 
करणेची जबाबदारी श्री . सिध्दीविनायक जिल्हा नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित सांगली या संस्थेची राहील . 

३. शासनाने वेळोवेळी निर्गमि केलेल्या आदेशाचे काटेकोरपणे 
पालन करणेचे आहे . रत्नलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
विश्रामबाग, सांगली, जि . सांगली या संस्थेने त्यांची दिनांक ३१ मार्च 
२०१३ चे संपूर्ण ताळेबंदाप्रमाणे देयता व मालमत्ता श्री. सिध्दीविनायक 
जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेकडे 
त्वरीत हस्तांतरीत करावी. 

४. रत्नलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , विश्रामबाग, 
सांगली जि . सांगली या संस्थेचे सभासद श्री . सिध्दीविनायक जिल्हा 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली जि . सांगली या संस्थेकडे 
नाममात्र सभासद म्हणून राहतील . 

५. रत्नलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , विश्रामबाग जि . 
सांगली या संस्थेकडील येणे असलेल्या कर्जाबाबतच्या एन. पी . ए. च्या 
तरतुदीसाठी या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षासाठी सवलत 
देणेत येत आहे. अशी कर्जाची रक्कम ताळेबंदात स्वतंत्रपणे दर्शविणेत 
यावी. 

६. रत्नलक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , विश्रामबाग , 
सांगली जि . सांगली या संस्थेमधील या आदेशाच्या दिनांकापूर्वीच्या 
गैरव्यवहाराबाबत सदर गैरव्यवहारास रत्नलक्ष्मी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , सांगली , जि . सांगली या संस्थेचे त्यावेळचे 
पदाधिकारी, संचालक व व्यवस्थापक यांना जबाबदार धरुन त्यांचेकडून 
सदरची वसुली करणेत येईल . 

७. सदर विलीनीकरणामुळे श्री . सिध्दीविनायक जिल्हा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेस मा . सहकार 
आयुक्त, पुणे यांचेकडील दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ चे परिपत्रकानुसार 


जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय सातारा यांजकडून 

आदेश 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 

क्रमांक डीसी/एमएजी/२/ कावि - २८५९ / २०१३ – ज्याअर्थी सहाय्यक 
अधिक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , सातारा यांनी 
माझे असे निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की , जलसंपदा 
विभागातील सातारा जिल्ह्यातील सरळसेवेची गट- क व गट- ड संवर्गातील 
रिक्त पदे भरणेबाबतची लेखी परिक्षा दिनांक २० ऑक्टोबर २०१३ 
रोजी आयोजित करणेत आलेली आहे . या परीक्षेच्या कालावधीत 
असामाजिक प्रवृत्तीचा समुदाय गोळा होवून बेकायदेशीररित्या गोंधळ 
व गैरप्रकार करण्याची शक्यता असते. पेपर चालू असताना विद्यार्थ्यांना 
बाहेरील लोकांच्याकडून कॉपी पुरविण्याचे प्रकार होतात. तसेच परीक्षा 
केंद्राभोवती बाहेरील लोकांनी गोंधळ केल्याने विद्यार्थ्यांचे मन विचलित 
होण्याची शक्यता असते. तसेच परिक्षा केंद्राच्या परिसरात बाहेरील 
झेरॉक्स सेंटरवरून कॉपीच्या स्वरूपात झेरॉक्स करून विद्यार्थ्यांना 
पुरवठा करणेत येवू नये म्हणून परिक्षा केंद्राच्या परिसरापासून १०० 
मीटर पर्यंतची एस. टी. डी . बुथ , फॅक्स मशिन , झेरॉक्स केंद्रे बंद 
करणे आवश्यक असलेची माझी खात्री झाली आहे . 

ज्या अर्थी, जलसंपदा विभागातील सरळसेवेची गट - क व गट- ड 
संवर्गातील रिक्त पदे भरणेबाबतची लेखी परिक्षा १ . यशवंतराव चव्हाण 
इन्स्टिट्युट ऑफ सायन्स , सातारा, २. छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय, 
सातारा कॅम्प , सातारा, ३. धनंजयराव गाडगीळ कामर्स महाविद्यालय, 
सातारा , ४. आण्णासाहेब कल्याणी हायस्कूल , कॅम्प सातारा , 
५ . महाराजा सयाजीराव हायस्कूल, सातारा, ६ . लालबहादूर शास्त्री 
महाविद्यालय , गुरुवार पेठ , सातारा , ७ . न्यू इंग्लिश स्कूल सोमवार 
पेठ सातारा , ८ . महर्षी कर्वे कन्या शाळा , १५५- भवानी पेठ , सातारा, 
९ . अनंत इंग्लिश स्कूल , मंगळवार पेठ सातारा, १० . भवानी विद्यामंदिर, 
मल्हार पेठ , सातारा, ११. सौ. सुशिला साळुखे, हायस्कूल , मल्हार 
पेठ , सातारा १२. प्रताप सिंह हायस्कूल, राजवाडा बस स्टॅन्ड जवळ 
सातारा या परिक्षा केंद्रावर , परीक्षा सुरळीतपणे पार पडावी तसेच 
परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ 
नये, यासाठी परिक्षा केंद्राचे परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० मीटर 
परिसरात क्रिमीनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ मधील 
तरतुदी लागू करणे आवश्यक झाले आहे अशी माझी खात्री झाली 
आहे . 


२३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


त्याअर्थी, मी शिरीष यादव , प्रभारी अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी 
नुसार मला असलेल्या अधिकारान्वये सातारा जिल्ह्यातील जलसंपदा 
विभागातील सरळसेवेची गट - क व गट - ड संवर्गातील रिक्त पदे 
भरणेबाबतची लेखी परीक्षांचे परीक्षा केंद्रावर दिनांक २० ऑक्टोबर 
२०१३ रोजीचे सकाळी ११. ०० ते २. ०० वाजेपर्यंत सर्व परीक्षांचे परीक्षा 
केंद्राचे परिसरात व त्या भोवतालचे १०० मिटर परिसरात परीक्षार्थी, 
परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी/ कर्मचारी , सुरक्ष अधिकारी/ कर्मचारी 
यांना वगळून इतर व्यक्तींना प्रवेश करणेसाठी या आदेशान्वये मनाई 
करीत आहे. तसेच परीक्षेचे कालावधीत परीक्षा केंद्राच्या परिसरापासून 
१०० मीटर पर्यंतची एस. टी. डी. बुथ, झेरॉक्स सेंटर फॅक्स मशिन , 
चालू ठेवण्यास याद्वारे प्रतिबंध करणेत येत आहे . 
___ सदरचा आदेश सातारा जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागातील सरळसेवेची 
गट - क व गट - ड संवर्गातल रिक्त पदे भरणेबाबतची लेखी परीक्षांचे 
सर्व परीक्षा केंद्रावर दिनांक २० ऑक्टोबर २०१३ रोजीचे सकाळी 
११ . ०० ते २. ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला. 

शिरीष यादव , 
___ प्रभारी अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा . 
सातारा, १८ ऑक्टोबर २०१३ . 


७) फुलेवाडी टोलनाका ८ ) सरनोबतवाडी टोलनाका, ९ ) आर. के. नगर 
टोलनाका व आय. आर. बी . रुईकर कॉलनी ऑफिस , आय. आर. बी . 
आयर्न हॉस्पिटीलिटी व टेंबलाईवाडी कार्यालय अशा २ आय. आर. बी . 
कंपनीचे कार्यालय ठिकाणचे आवारात / परिसरात शांतता तसेच कायदा 
व सुव्यवस्था राखणेकरिता दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचे रात्रौ 
०२. ०० वाजले पासून ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचे रात्रौ 
२४. ०० वाजेपर्यंत सी . आर. पी. सी . १९७४ चे कलम १४४ अन्वये १०० 
मीटर परिसरामध्ये वरीलप्रमाणे आंदोलने करणे. मोर्चा काढणे , रॅली 
काढणे , बेकायदा जमाव जमविणे, इ. कृत्ये करण्यास बंदी करणारा 
आदेश निर्गमित करणेत येत आहे. हा हुकूम माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला आहे. दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ . 

संजय पवार , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , ३१ जानेवारी २०१४ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी कोल्हापूर यांजकडून 

आदेश 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 

क्रमांक कार्या- ७/ गृह/ पोल/ आरआर - ११९/ २०१४ - कोल्हापूर शहरातील 
आय. आर. बी. कंपनीतर्फे शहरांतर्गत रस्त्यासाठी टोलवसुलीच्या अनुषंगाने 
कोल्हापूर शहर व जिल्हा सर्वपक्षीय टोल विरोधी कृती समिती 
आंदोलनासाठी कार्यान्वित झाली असून त्यामध्ये जिल्ह्यातील विविध 
पक्ष, संघटना, तालीम / तरुण मंडळे यांचेतील प्रमुख कार्यकर्ते व 
कार्यकर्त्यांचा सहभाग आहे . टोलवसुलीवरुन कोल्हापूर जिल्ह्यातली व 
शहरातील नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झालेला 
आहे. त्यामुळे विविध राजकीय पक्ष व संघटना यांचेमार्फत तसेच 
टोलविरोधी कृती समिती कार्यकर्त्यांकडून खालील ९ टोल नाक्यांवर 
व नमूद २ कार्यालयांवर मोर्चे, निदर्शने, घेराव , रास्तारोको, मानवीसाखळी 
वगैरे प्रकारची आंदोलने करुन वेळप्रसंगी शांतता कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असलेचे पोलीस अधिक्षक , कोल्हापूर 
यांनी त्यांचेकडील दिनांक ३० जानेवारी २०१४ चे पत्रान्वये निदर्शनास 
आणले आहे. वरील सर्व घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कोल्हापूर शहरात व जिल्ह्यांत सार्वजनिक शांतता 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखणेच्या दृष्टीने अशा कृत्यांना वेळीच 
आळा घालणे इष्ट आहे अशी माझी खात्री झाली आहे. त्याअर्थी मी 
संजय पवार , अपर जिल्हादंडाधिकारी , कोल्हापूर, क्रिमिनल प्रोसिजर 
कोड १९७४ मधील कलम १४४ अन्वये, मला असलेल्या अधिकारास । 
अनुसरुन असा आदेश देतो की , कोल्हापूर शहरातील आय. आर. बी . 
कंपनीमार्फत टोलवसुलीसाठी उभारण्यात आलेले पुढील नमूद ९ टोल 
नाके १) शिये टोलनाका, २) शिरोली टोलनाका, ३) उचगाव टोलनाका , 
४) शाहु टोलनाका , ५) कळंबा टोलनाका, ६) वाशी टोलनाका , 


जिल्हादंडाधिकारी सातारा यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक डीसी/ एमएजी/ २/ कावि - ३०३२/ २०१३ - ज्याअर्थी, श्री . अरूण 
दादासो। गोरे , अध्यक्ष, माणदेश महोत्सव संस्था बोराटवाडी , ता . 
माण , जि . सातारा यांनी इकडील कार्यालयास दिनांक ५ नोव्हेंबर 
२०१३ रोजी समक्ष निवेदन देवून माणदेश महोत्सव समिती तर्फे कला 
सांस्कृतिक क्रिडा व मनोरंजन या सारखे कार्यक्रमाचे आयोजन केले 
असून दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी दहिवडी येथे व दिनांक ६ 
नोव्हेंबर २०१३ रोजी म्हसवड येथे लावणी कार्यक्रमाचे आयोजन केले 
असलेने सदर कार्यक्रमासाठी रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनीक्षेपक व 
ध्वनीवर्धक यांचे वापरास परवानगी मिळणेबाबत विनंती केली आहे. 
पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा/ स्पीकर 
परवाना/ ६०६६/ २०१३ दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१३ अन्वये दिनांक ५ 
नोव्हेंबर २०१३ रोजी दहिवडीत व दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी 
म्हसवड येथे ता. माण येथे रात्री १२ पर्यंत ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धक 
यंत्रणेचा योग्य त्या अटी व शर्तीवर वापर करणेस हरकत नसलेबाबत 
अभिप्राय दिला आहे. शासन पर्यावरण विभाग निर्णय दिनांक ३१ जुलै 
२०१३ अन्वये प्रदुषण नियंत्रण प्राधिकरण तथा जिल्हाधिकारी यांनी त्या 
क्षेत्रासाठी वर्षामध्ये एकुण दोन दिवस सुट देणेसाठी त्यांचे स्थरावरुन 
लोकांचे मागणीनुसार सूट देणेस परवानगी देणेबाबत निर्देशित केले 
आहे . 
___ त्याअर्थी, मी डॉ. रामास्वामी एन ., जिल्हाधिकारी सातारा मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये सातारा जिल्ह्यात दहिवडी , ता . माण येथे 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी म्हसवड ता . माण येथे दिनांक ६ 
नोव्हेंबर २०१३ रोजी त्या ठिकाणच्या क्षेत्रासाठी रात्री १२. ०० वाजेपर्यंत 
ध्वनीची विहित मर्यादा राखून ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धकाचा वापर करणेस 
सवलत देणेकामी आदेश जारी करीत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक ५ नोव्हेंबर 
२०१३. 

डॉ . रामास्वामी एन. , 

जिल्हादंडाधिकारी, सातारा . 
कोल्हापूर, ५ नोव्हेंबर २०१४. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२३९ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
जावक क्रमांक ना.बॅक - २/ डी -४ / अभिनव , छत्रपती संभाजी/विलिनिकरण / 
२०१३ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम १७ (१) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १९६१ नियम १६ नुसार मला प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , श्री . बी. पी. राठोड , अपर निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे , अभिनव महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था , मर्यादित , वडूज, ता . खटाव, जि . सातारा जिचा 
नोंदणी क्रमांक एसएटी/ केटीव्ही/ आरएसआर( सीआर)१३२४ / सन १९९१ 
९२, दिनांक २२ ऑगस्ट १९९१ असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण 
देयता व मालमत्ता , छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था , 
मर्यादित, पिंपोडे बु. । । ता . कोरेगाव , जि . सातारा जिचा नोंदणी 
क्रमांक एसएटी /केजीएन / आरएसआर/(सीआर)/९८५ सन १९८९ - ९० दिनांक 
१३ सप्टेंबर १९८९ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेल्या अटी शर्तीस अधिन राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजूरी 
प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे. त्यासाठी निररिराळ्या 
हस्तांतरणाचे दस्ताऐवजाची, अशा वेळी भारतीय नोंदणी अधिनियम 
१९०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम १८८२ च्या तरतुदी गैरलागू 
असल्यामुळे जरूरी राहणार नाही . 

उक्त आदेशामुळे अभिनव महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था , मर्यादित वडूज , ता . खटाव , जि . सातारा या संस्थेचे 
छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था, मर्यादित , पिंपोडे बु.। । 
ता . कोरेगाव , जि . सातारा या संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ नुसार 
जिल्हा उपनिंबधक , सहकारी संस्था, सातारा यांनी अभिनव महिला 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था , मर्यादित , वडूज , ता . खटाव , 
जि . सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन संस्थेचे ड 
रजिस्टरवरील नाव कमी करण्यात यावे. 

उक्त आदेश आज दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 

बी. पी. राठोड , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे, ३१ ऑक्टोबर २०१३. 


या संस्थेत विलिनीकरणाच्या दिवसापासून हस्तांतरण करण्यात येईल . 

२) विलिनीकरणा नंतर अभिनव महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था , मर्यादित वडूज , ता . खटाव, जि . सातारा या संस्थेची 
सभासद भागभांडवलापोटी जमा असलेली रक्कम संचित तोट्यापोटी 
गोठविण्यात येईल . 

३) विलिनीकरणानंतर अभिनव महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित वडुज , ता. खटाव , जि . सातारा या संस्थेकडील 
विविध प्रकारच्या निधींची स्वतंत्र गुंतवणुक नसलेने संचित तोट्यापोटी 
गोठविणेत येईल . 

४) विलिनीकरणानंतर अभिनव महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , वडूज, ता. खटाव , जि . सातारा या संस्थेच्या सर्व 
ठेवीदारांच्या रोख स्वरुपातील ( हस्तांतरीत नव्हे ) मूळ ठेवींचे २० % 
विघटन ( Erosion) करणेत यावे . अभिनव महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित वडूज , ता. खटाव , जि . सातारा या 
संस्थेचा सध्याचा संभाव्य तोटा आणि कर्जाची वाढती थकबाकी 
विचारात घेता कर्ज वसूलीच्या प्रमाणात ठेवीदारांना समप्रमाणात मूळ 
ठेवींची रक्कम टप्पा टप्प्याने जास्तीत जास्त ८० % पर्यंत परत केली 
जाईल . 
___ अभिनव महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था, मर्यादित , 
वडूज , ता . खटाव, जि . सातारा या संस्थेची थकबाकी व एकंदरीत 
संचित तोटा भरुन काढणे शक्य नसल्याने सर्व प्रकारच्या ठेवींवरील 
व्याजाचे विघटन करण्यात यावे. सर्व ठेवीदारांना कोणत्याही स्वरुपाचे 
व्याज देण्यात येणार नाही . 

विलिनीकरणाच्या दिनांकास अभिनव महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वडूज , ता . खटाव , जि . सातारा या 
संस्थेच्या सर्व ठेवीदारांना समान न्यायाच्या तत्त्वाने ज्या ठेवीदारांना 
व्याजाचे/ पेन्शन स्वरुपात रोख रक्कम दिलेली आहे ती रक्कम त्यांचे 
( २० % विघटना व्यतिरिक्त) मूळ ठेवीतून कमी करण्यात येईल . याबाबत 
वाद निर्माण झाल्यास त्यास अभिनव महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था, मर्यादित, वडूज , ता. खटाव, जि . सातारा व तीचे 
पदाधिकारी जबाबदार राहतील . 

७ ) विलिनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी अभिनव महिला ग्रामीण बिगर शेती 
सहकारी पतसंस्था, मर्यादित वडूज , ता . खटाव, जि . सातारा या 
संस्थेच्या कर्जास जामीन असलेल्या ठेवीदारांच्या रोख स्वरुपातील मूळ 
ठेवी संपूर्ण कर्ज परतफेड होईपर्यंत परत केल्या जाणार नाहीत , 
अथवा कर्जात वर्ग करणेत येतील. याबाबत वाद निर्माण झाल्यास त्यास 
अभिनव महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था, मर्यादित , 
वडूज, ता. खटाव, जि . सातारा व तीचे पदाधिकारी जबाबदार 
राहतील. 

८ ) विलिनीकरणानंतर अभिनव महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , वडूज , ता . खटाव , जि . सातारा या संस्थेच्या 
आजी/ माजी संचालक व कर्मचारी यांच्या रोख स्वरुपातील मूळ ठेवी 


परिशिष्ट 

अटी व शर्ती 
जा. क्र . ना .बॅक - २/ डी-४/ अभिनवपत छत्रपती संभाजी/ विलिनिकरण /१३/ 
४८६६ /दिनांक ३१ / १० / २०१३ 

१) अभिनव महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
वडूज , ता . खटाव, जि . सातारा या संस्थेचे छत्रपती संभाजी महाराज 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित . पिंपोडे ब. । । ता . कोरेगाव, जि . सातारा 


२४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


कार्यकारी दंडाधिकारी कोल्हापूर यांजकडून 


आदेश 


इतर ठेवीदारांच्या मूळ ठेवी प्रत्यक्ष कर्ज वसूलीतून दिल्यानंतर कर्ज 
वसूलीच्या प्रमाणात प्रथम कर्मचारी , माजी संचालक , आजी संचालक 
या क्रमाणे परत केल्या जातील. 

९) अभिनव महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था, मर्यादित , 
वडूज , ता . खटाव , जि . सातारा या संस्थेची आपत्कालीन स्थिती लक्षात 
घेता विलिनीकरणासंबंधीच्या सर्व अटी व शर्ती सभासद , ठेवीदार , 
कर्जदार , जामिनदार , आजी/ माजी संचालक , कर्मचारी यांचेवर बंधनकारक 
राहतील . 

१० ) अभिनव महिला ग्रामी बिगर शेती सहकारी पतसंस्था, मर्यादित , 
वडूज , ता . खटाव, जि . सातारा या संस्थेत कर्मचारी कार्यरत नसल्याने 
सेवेत समाविष्ट करण्याची जबाबदारी राहणार नाही. 

११) अभिनव महिला ग्रामीण शेती सहकारी पतसंस्था , मर्यादित , 
वडूज , ता . खटाव, जि . सातारा या संस्थेच्या वडूज , भोसरे ( चौकीचा 
आंबा), पुसेगाव , कातरखटाव, डिस्कळ , पुसेसावळी, मायणी व सातारा 
अशा आठ शाखांसह विलिनीकरण करणेत येईल . छत्रपती संभाजी 
महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित पिंपोडे, बु. । ।, ता. कोरेगाव , जि . 
सातारा या संस्थेच्या मागणी प्रमाणे त्यांना वडूज, पुसेगाव, पुसेसावळी , 
मायणी, ता . खटाव, जि . खटाव, दहिवडी . म्हसवड , ता . माण जि . 
सातारा तसेच साखरवाडी, ता . फलटण, जि . सातारा व कुडाळ ता . 
जावळी, जि . सातारा या ठिकाणी शाखा सुरु करता येतील . 

१२ ) विलिनीकरणानंतर अभिनव महिला ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पतसंस्था , मर्यादित , वडूज, ता. खटाव, जि . सातारा या संस्थेचे जे 
सभासद छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित पिंपोडे 
बु . | |. ता . कोरेगाव , जि. सातारा या पतसंस्थेचे सभासदत्व स्विकारणार 
नाहीत, अशा सभासदांचा व संचालकांचा संस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप 
असणार नाही. 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे 

क्रमांक एमएजी/ कावि - ३२९ / २०१४ - ज्याअर्थी, भारत निवडणूक 
आयोगाने लोकसभा निवडणूक - २०१४ चा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम 
दिनांक ५ मार्च २०१४ पासून जाहीर केला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये 
आचारसंहिता लागू झाली असून आदर्श आचारसंहितेचे पालन 
करणेसाठी निर्भय व शांततामय वातावरणात निवडणुका होणे आवश्यक 
आहे. आणि ज्याअर्थी, निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात खालील परिच्छेदात 
नमूद केलेल्या बाबींमुळे होणारा सार्वजनिक उपद्रव टाळणेची गरज 
आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , शिल्पा ठोकडे, कार्यकारी दंडाधिकारी, आजरा फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला असलेल्या अधिकारास 
अनसरुन ४७ -कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघातील लोकसभा, निवडणूक , 
२०१४ चे कार्यक्रमाच्या कालावधीतील आजरा तालुका हद्दीमध्ये खालील 
संदेश देत आहे . 

१) कोणत्याही कारणासाठी सार्वजनिक सभा, संबंधित पोलीस 
ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांची किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी 
घेतलेशिवाय घेता येणार नाही . 

२) कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक , संबंधीत पोलीस ठाण्याच्या 
प्रभारी अधिकाऱ्यांची किंवा पोलीस अधिक्षकांची पूर्व परवानगी घेतले 
शिवाय घेता येणार नाही . 

३) कोणत्याही व्यक्तिस , संस्थेस लाऊड स्पिकरचा वापर संबंधीत 
पोलीस अधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेतलेशिवाय करता येणार नाही . 

४) कोणत्याही व्यक्तिस, संस्थेस फिरत्या वाहनात लाऊड स्पिकर 
लावता येणार नाही. 

५) निवडणूकाबाबत ध्वनीक्षेपकाचा वापर सकाळी ०६ . ०० वाजणेपूर्वी 
व रात्री १० . ०० वाजलेनंतर करता येणार नाही . 

६) शस्त्र अधिनियम १९५९ खालील धारण केलेल्या कोणत्याही 
परवाना धारकांना आजरा तालुका हद्दीमध्ये आपली हत्यारे एका 
ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेणेस तसेच अंगावर बाळगणेस 
या आदेशाव्दारे बंदी घालणेत आली आहे. सदरचा आदेश कायदेशीर 
कर्तव्य बजावत असलेल्या शासकीय (पोलीस अधिकारी व कर्मचारी ) 
यांना लागू रहाणार नाही . तसेच ज्या परवानाधारकास रुढीप्रमाणे 
बंदूक प्रदर्शित करणेचा अधिकार आहे, त्यांना हा आदेश लागू 
रहाणार नाही. 

७) निवडणूकीच्या कालावधीत मोटार गाड्या, वाहने ही कोणत्याही 
परिस्थितीत ३ पेक्षा अधिक वाहनाच्या ताफ्यात चालविणेत येऊ नये. 
मात्र सदर आदेश हा सर्व मोठ्या संरक्षक गाड्यांच्या ताफ्यास तो केंद्र 
किंवा राज्य शासनाच्या मंत्री किंवा कोणत्याही व्यक्तिस घेऊन जात 
असलेस तेंव्हा त्यांचे सुरक्षिततेविषयी लागू असलेल्या आदेशांच्या अधिन 


सहायक निबंधक कोल्हापूर यांजकडून 

आदेश (एक्स -६२०७) 
क्रमांक सैनिक/ नोंदणी रद्द आ ./ गृहनिर्माण/ राजेशिवाजी सह. गृह . मर्या./ 
३२२४ / २०१३ – मी प्रदीप म. मालगावे, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० , चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , 
राजे शिवाजी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित वाशी नोंदणी क्रमांक 
केपीआर/ केव्हीआर/ एचएसजी/ २१४६/ २००७. ०८ /०८ , दिनांक १४ मार्च 
२००८ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. त्यामुळे सदर संस्थेचे एक 
व्यक्तीभूत संस्था म्हणून अस्तित्व बंद होईल. सदरचा आदेश आज 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी 
निर्गमित केली असे. 

प्रदीप म . मालगावे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, तालुका करवीर , कोल्हापूर . 
कोल्हापूर, २१ ऑक्टोबर २०१३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२४१ 


राहून अंमलात येईल तसेच सदर आदेश शासकीय कामावर असलेल्या 
वाहनांच्या संदर्भात लागू असणार नाही. 

८ ) ४७ - कोल्हापूर लोकसभा निवडणूकीच्या कालावधीत सर्व शासकीय 
किंवा निमशासकीय कार्यालयाच्या आवारात किंवा शासकीय विश्रामगृहात 
व त्यांच्या आवारात किंवा जेथे शासकीय निधी गुंतवलेला आहे अशा 
कोणत्याही धर्मादाय संस्थेच्या आवारात किंवा विश्रामगृहात किंवा इतर 
कोणत्याही संस्थेच्या आवारात किंवा अशा ठिकाणापासून २०० मिटरच्या 
परिसरात खालील बाबी करण्यास मनाई करीत आहे. 

अ) कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक काढणे किंवा सभा घेणे. 

ब) कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देणे किंवा निवडणूक विषयक वाद्य 
वाजविणे, गाणी म्हणणे 

क ) धार्मिक स्थळाच्या ठिकाणी सभा घेणे. 
ड ) कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करणे . 
इ) कोणत्याही प्रकारच्या दुचाकी, चारचाकी वाहनावरती कायदेशीर 
परवानगीविना झेंडा, पोस्टर्स , स्टिकर्स , कापडी फलक , डिजीटल 
बोर्ड, कटआऊट्स इत्यादी लावणे . 
___ ९ ) कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने वेगवेगळ्या जातीजमाती 
भिन्न धर्मीय किंवा भिन्न भाषिक यांच्यामध्ये असलेले मतभेद वाढतील 
किंवा जातीय वैमनस्य निर्माण होईल अशा प्रकारच्या कोणत्याही 
कृत्यामध्ये भाग घेवू नये. 

१० ) जेव्हा इतर राजकीय पक्षावर टीका करण्यात येईल तेव्हा ती 
त्या पक्षाची धोरण आणि कार्यक्रम , आणि त्यांचे पुर्वीचे कामकाज 
एवढ्यापुरतेच मर्यादित असावी. राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांनी 
इतर पक्षाचे नेते किंवा कार्यकर्ते सार्वजनिक कामकाजाची संबंध 
नसलेल्या खाजगी जीवनातील गोष्टीवर टीका करण्यापासून नेहमीच 
दूर राहावे. इतर पक्ष किंवा त्यांचे कार्यकर्ते यांच्यावर बिनबुडाचे 
आरोप करुन किंवा त्यांच्या कृत्यांचा विपर्यास करुन टिका करण्याचे 
टाळावे. 

११ ) उमेदवारांनी मते मिळविण्यासाठी जातीय आधारावर किंवा 
जातीय भावनांच्या आधारावर आवाहन करु नये. मशिदी , चर्च, मंदिरे , 
किंवा इतर पुजास्थाने यांचा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी व्यासपीठ 
म्हणून वापर करता कामा नये . 

१२) सर्व पक्षानी व उमेदवारांनी मतदारांना लाच देणे, त्यांना 
धाकदपटशा दाखवणे, मतदाराबाबत तोतयोगीरी करणे, मतदान केंद्रापासून 
१०० मिटरच्या आत प्रचार करणे, मतदान संपवण्यासाठी निश्चित 
केलेल्या वेळेस संपणाऱ्या ४८ तासांचे मुदतीत सार्वजनिक सभा घेणे 
आणि मतदान केंद्रापासून मतदारांची ने- आण करणे यासारखेनिवडणूक 
कायद्यान्वये गैर ठरणारे प्रकार व अपराध करण्याचे कटाक्षाने टाळावे. 

१३) प्रत्येक व्यक्तीचा शांततापूर्ण व निवांत जीवन जगण्याचा अधिकार 
जपला पाहिजे. मग त्या उमेदवारांचे किंवा राजकीय पक्षाची राजकीय 
मते किंवा कामे कितीही प्रतिकूल असोत , कोणत्याही परिस्थितीत 


एखाद्या व्यक्तीच्या मताचा किंवा कामाचा निषेध करण्यासाठी तीच्या 
विरुद्ध निदर्शने करणे किंवा तीच्या घरासमोर धरणे धरणे या गोष्टीस 
थारा देता कामा नये. 
___ १४ ) कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने ध्वज उभारणेसाठी, 
पताका लावणेसाठी , नोटीसा चिकटविणेसाठी, घोषणा लिहीणेसाठी 
स्वत : च्या परवानगीशिवाय आपल्या अनुयायांना कोणाही व्यक्तीच्या , 
जमीनीच्या, इमारतीच्या, कुंपनाच्या भिंती, इत्यादीचा वापर करु देवू 
नये . 

१५ ) राजकीय पक्षांनी व उमेदवारांनी आपल्या पक्षास पाठिंबा देणाऱ्या 
व्यक्ती इतर पक्षांनी आयोजित केलेल्या सभा अथवा मिरवणुका यामध्ये 
अडथळे आणीत नाहीत किंवा त्या सभा अथवा मिरवणुका उधळून 
लावीत नाहीत याची खातर जमा करुन घ्यावी. एका राजकीय पक्षाच्या 
कार्यकर्त्यांनी किंवा त्या पक्षाविषयी आस्था बाळगणाऱ्या दुसऱ्या राजकीय 
पक्षांनी आयोजित केलेल्या सार्वजनिक सभेत लेखी किंवा तोंडी प्रश्न 
विचारुन स्वत: च्या पक्षाची पत्रके वाटुन अडथळा आणता कामा नये. 
एखाद्या राजकीय पक्षाने ज्या ठिकाणी इतर पक्षानी सभा भरविली 
असेल, त्या रस्त्यावरुन मिरवणूक काढता कामा नये. एखाद्या पक्षानी 
काढलेली भित्ती पत्रके दुसऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काढुन टाकता 
कामा नये. 
___ १६ ) राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांनी , पोलिस अधिकाऱ्याला 
रहदारी काबूत ठेवणे आणि शांतता व सुव्यवस्था राखणे शक्य व्हावे 
म्हणून त्यांनी आयोजित केलेल्या कोणत्याही सभेचे ठिकाण व वेळ 
अगोदरज कळविले पाहिजे . 

१७ ) ज्या ठिकाण सभा घेण्याचे योजिले असेल त्या ठिकाणी 
प्रतिबंधक किंवा मनाई करणारे आदेश आहेत किंवा काय ? याची 
राजकीय पक्षानी किंवा उमेदवारांनी आगाऊ खातरजमा करुन घ्यावी . 
जर असे काही आदेश असतील तर त्याचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात यावे. जर या आदेशातुन काही सुट हवी असेल तर 
त्यासाठी अर्ज करुन ती अगोदरच घेणेत यावी . 
___ १८) आयोजित केलेल्या कोणत्याही सभेच्या संबंता ध्वनीवर्धक किंवा 
इतर कोणत्याही गोष्टींच्या वापरासाठी परवाना किंवा लायसेन्स घ्यावयाचे 
असेल तर त्या राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने संबधीत प्राधिकाऱ्याकडे 
बऱ्याच अगोदर अर्ज करावा अशी परवानगी किंवा लायसेन्स घ्यावे. 

१९ ) सभेच्या संयोजकाने सभेत आढळणाऱ्या किंवा अन्य प्रकारे 
अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींना आटोक्यात आणणेसाठी 
कर्तव्यस्थ पोलिसांची न चुकता मदत घ्यावी. संयोजकांनी स्वत: च्या 
व्यक्तींच्या विरोध किंवा कार्यवाही करता कामा नये . 

२० ) मिरवणूक काढणाऱ्या राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने 
मिरवणूकीची वेळ व ती जेथून निघणार असेल ते ठिकाण, मिरवणूक 
ज्या मार्गाने तो मार्ग आणि मिरवणूक जेथपर्यंत न्यावयाची ते ठिकाण 
व त्या संबंधीची वेळ अगोदर ठरवून घेतली पाहिजे. सर्वसाधारणपणे 
या कार्यक्रमात काहीही बदल करणेत येऊ नये. 


२४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२१ ) संयोजकांनी स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांना कार्यक्रमाची आगाऊ ३१ ) मतदान केंद्रापासून २०० मिटरच्या आत कोणताही मंडप 
सुचना द्यावी म्हणजे पोलिस अधिकाऱ्यास आवश्यक ती व्यवस्था करणे उभारण्यात येवू नये . तसेच जेथे एकाच मतदान केंद्राच्या ठिकाणी किंवा 
शक्य होईल . 

त्यांचे जागेत एकापेक्षा अधिक मतदार केंद्रे उभारण्यात आली असतील 
२२ ) संयोजकांनी मिरवणूक ज्या भागातून जावयाची असेल त्या 

तेथे अशा मतदान केंद्राच्या गटासाठी , त्या जागेच्या २०० मिटर 
भागात काही निर्बंधक आदेश काढण्यात आले आहेत किंवा काय याची 

___ अंतरापलिकडे उमेदवारांचा केवळ एकच मंडप असेल . 
खातरजमा करुन घ्यावी आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे खास सुट 

३२ ) अशा प्रत्येक मंडपामध्ये उमेदवाराचे व त्यांचे पक्षाचे नाव व 
मिळालेली नसेल तर अशा निबंधाचे पालन करावे. रहदारीच्या बाबतीत 

त्याला नेमून दिलेली निवडणूक निशाणी दर्शविण्यासाठी केवळ एक 
कोणतेही विनिमय किंवा निर्बंध असल्यास त्यांचे देखील काळजीपूर्वक 

कापडी फलक लावणेस मुभा असेल. मात्र हा फलक लांबी -रुंदीला तीन 
पालन केले पाहिजे 

फुट *१ -१/ २ पेक्षा अधिक असता कामा नये. या निबंधांचे उल्लंघन 

करणारा कोणताही फलक , कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या प्राधिकाऱ्याकडून 
२३ ) वाहतुकीची कोंडी होणार नाही किंवा वाहतुकीस अडथळा 

काढून टाकण्यात येईल . 
येणार नाही यादृष्टीने संयोजकांनी मिरवणुकीचा मार्ग ठरवून देणेची 

३३ ) कोणत्याही व्यक्तीस मतदान केंद्राभोवतालच्या प्रदेश असे वर्णन 
आगाऊ व्यवस्था करावी. जर मिरवणूक खूप मोठी असेल तर तिचे 

केलेल्या मतदान केंद्राच्या १०० मिटरच्या आतील प्रदेशामध्ये आणि 
योग्य त्या अंतराने भाग पाडण्यात यावेत. म्हणजे सोयीस्कर अंतरावर 

मतदान मंडपामध्ये सेल्यूलर दुरध्वनी, कॉडलेसदुरध्वनी, बिनतारी संच 
विशेष करुन जेथे मिरवणूक रस्त्याच्या जंक्शनवरुन जाणार असेल तेथे 

इ . नेण्यास किंवा त्याचा वापर करण्यास मुभा असणार नाही . 
वाहतुकीची कोंडी न होता ती टप्प्याटप्याने सुरु करता येईल . 

३४ ) लोकप्रतिनिधित्व ( सुधारणा) अधिनियम १९९६ द्वारे अंतर्भूत 
२४) शक्यतोवर रस्त्यांच्या उजव्या बाजूने मिरवणूक नियंत्रित करण्यात 

केल्याप्रमाणे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम , १९५१ च्या कलम १३४ - ख च्या 
येईल आणि कर्तव्यस्त पोलिसांचे निर्देश व सुचना यांचे काटेकोरपणे 

तरतुदी सर्व संबंधीतांच्या निदर्शनास आणू इच्छीतो. त्या कलमाद्वारे ज्या 
पालन करण्यात येईल. 

व्यक्तींना स्पष्ट परवानगी दिली आहे. त्यांचेखेरीज अन्य कोणत्याही 
२५ ) जर दोन किंवा अधिक राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांनी एकाच व्यक्तीला मतदान केंद्रात किंवा त्यांचे सानिध्यात किंवा ( मतदान केंद्रापासून 
मार्गाने किंवा त्याच भागात एकाचवेळी मिरवणूक काढावयाचे ठरविले १०० मिटर त्रिज्येच्या क्षेत्रात ) कोणतेही शस्त्रास्त्रे बाळगता येणार नाही 
असेल तर संयोजकांनी अगोदरपासूनच पोलिस यंत्रणेशी संपर्क साधून किंवा शस्त्रात्रांचे प्रदर्शन करता येणार नाही . 
मिरवणूकीमुळे वाहतुकीत अडथळा येवू नयेम्हणून कोणत्या उपाययोजना ३५ ) शस्त्र अधिनियम १९५९ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी या 
करता येतील ते ठरवून घेतले पाहिजे. ही व्यवस्था समाधानकारक कलमान्वये जेव्हा एखादी व्यक्ती सिध्दअपराधी ठरविणेत आली असेल 
व्हावी म्हणून त्यांनी पोलिसांचे सहाय्य घेतले पाहिजे. याकरिता तेव्हा उक्त अधिनियमामध्ये व्याख्या केलेली जी शस्त्रे तिच्याजवळ 
राजकीय पक्षांनी लवकरात लवकर पोलिसाचे सहाय्य घेतले पाहिजे . सापडतील ती सरकार जमा होण्यास पात्र होतील. आणि त्या शस्त्रा 
२६ ) राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांनी अनिष्ठ प्रवृत्तीच्या लोकांकडून 

संबंधात घेण्यात आलेले लायसेन्स त्या अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये 
विशेषत: प्रक्षुब्धशनि ज्या गोष्टीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. 

रद्द झालेचे मानण्यात येईल . 
अशा गोष्टी घेवून जाणाऱ्यांच्या बाबतीत जास्तीत जास्त खबरदारी 

३६ ) निवडणूक कार्याच्या प्रयोजनार्थ मोटार गाड्या/ वाहने वापरण्यात 
घेतली पाहिजे . 

येत असतात तेव्हा अधिसुचनेच्या तारखेपासुन कोणत्याही मतदार 

संघातील अधिसुचनेच्या निवडणुक प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत तीन पेक्षा 
२७) इतर राजकिय पक्षातील व्यक्ती किंवा त्यांचे नेते यांचे प्रतिनिधित्व 

अधिक वाहने ताफ्याने जाणेस कोणत्याही परिस्थितीत मुभा देणेत येऊ 
करणाऱ्या प्रतिमा घेवून जाणे, त्या जाहिररीत्या जाळणे आणि अशा 

नये. 
प्रकारचे निर्देशनाचे इतर प्रकार , यांना राजकीय पक्षांनी किंवा त्यांच्या 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१४ रोजी सकाळी ठिक 
उमेदवारांनी थारा देता कामा नये. 

१०. ०० वाजलेपासून ते दिनांक ३ मे २०१४ रोजी रात्री ठिक २४ .०० 
२८ ) मतदानाच्या दिवशी सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवार यांनी 

वाजेस्तोवर लागू राहील. सदरचा आदेश हा फौजदारी प्रक्रिया संहिता 
आपल्या मतदारांना पुरविलेली ओळखपत्र कोऱ्या ( सफेद कागदावर 

१९७३ च्या कलम १४४ (१) अन्वये तातडीचे प्रसंगी एकतर्फी देणेत येत 
असावीत त्यावर कोणतीही चिन्हे, उमेदवाराचे नाव किंवा पक्षाचे नाव 
असता कामा नये) 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०१४ रोजी माझे सही 
२९ ) सर्व राजकीय पक्ष व उमेदवार यांनी मतदानाच्या दिवशी किंवा शिक्क्यानिशी व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी देणेत आला आहे . 
तत्पूर्वीच्या २४ तासात मद्य पाजण्याचे किंवा वाटण्याचे टाळले पाहिजे. 

शिल्पा ठोकडे , 
३०) उमेदवारांनी कोणत्याही प्रकारची भित्ती पत्रके , भोज , चिन्हे 

कार्यकारी दंडाधिकारी , आजरा , 
किंवा प्रचाराचे कोणतीही सामुग्री जवळ नाही याचा खातरजमा करुन 

तालुका आजरा , जिल्हा कोल्हापूर . 
घ्यावी व मतदारांना तेथे कोणत्याही प्रकारचे खाद्य पदार्थ देण्यात येऊ आजरा, ५ मार्च २०१४. 
नयेत . 


आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १ - ७, २०१८ / माघ १२ - १८ , शके १९३९ 


२४३ 


जिल्हादंडाधिकारी पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक लो. स.नि ./ कावि / कावि/ ८३/ २०१४ - ज्याअर्थी, भारत निवडणूक 
आयोगा , नवी दिल्ली यांनी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीची घोषणा 
केली असून याबाबतची आचार संहिता दिनांक ५ मार्च २०१४ पासून 
अंमलात आलेली आहे. पुणे जिल्ह्यात लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक 
शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने 
निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र अथवा हत्यारे / दारुगोळा यांचा गैरवापर 
होवून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मानवी जिवीत हानी किंवा 
सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये . सार्वजनिक शांतता 
बिघडून दंगा होऊ नये , यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये 
शस्त्रांचा/ हत्यारांचा/ दारुगोळ्यांचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता 
असल्याने परवान्यावरील शस्त्रे/ अग्नीशस्त्रे जवळ बाळगण्यास धारण 
करण्यास व बरोबर वाहून नेणेस प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे, अशी 
माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी, सौरभ राव , जिल्हादंडाधिकारी पुणे या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम 
१९५९ चे कलम १७( ३) ( अ) व ( बी) मधील प्राप्त अधिकारान्वये 
कोणत्याही व्यक्तीस पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक ६ मे २०१४ चे 
१२. ०० वाजलेपासन ते दिनांक १७ मे २०१४ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत 
स्वत: जवळ परवान्यावरील शस्त्रे / अग्नीशस्त्रे जवळ बाळगण्यास , धारण 
करण्यास व बरोबर वाहून नेणेस मनाई करीत आहे. या आदेशातून 
बंदोबस्तासाठी असणारे अधिकारी/ कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक 
मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमणेत आलेल्या सुरक्षा कर्मचारी यांना 
वगळणेत येत आहे . बँका अथवा सार्वजनिक संस्था यांनी निवडणूक 
कालावधीमध्ये त्यांचेकडील हत्यारांचा गैरवापर होणार नाही, याची 
दक्षता घेणेची जबाबदारी बँकेची/ संस्थांची/ अधिकाऱ्यांचे वर राहिल . 

सदरचा आदेश दिनांक ६ मे २०१४ चे १२. ०० वाजलेपासून दिनांक 
१७ मे २०१४ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. या आदेशाचे 
उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा .दं. संहिता कलम १८८ तरतूदीनुसार 
कारवाईस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक ५ मे 
२०१४ रोजी देणेत आला. 

सौरभ राव, 

जिल्हादंडाधिकारी पुणे. 
पुणे , ५ मे २०१४ . 


जिल्हादंडाधिकारी पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पगह/ कावि -२८९/ २०१४ - ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, 
महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र राज्यातील माहे एप्रिल ते जून २०१४ 
या कालावधीमध्ये मुदती संपणाऱ्या तसेच विभाजनामुळे व नव्याने 
अस्तित्वात आलेल्या स्वतंत्र ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व पोटनिवणुकांची 
घोषणा केली असून त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील एकूण १९ ग्रामपंचायतींच्या 
सार्वत्रिक निवडणुकाचा समावेश आहे . व याबाबतची आचार संहिता 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ पासून पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व 
पोटनिवडणूक असलेल्या संबंधित ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण क्षेत्रात अंमलात 
आलेली आहे. ग्रामपंचायतीची निवडणूक शांततामय वातावरणात व 
सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये 
शस्त्र अथवा हत्यारे / दारुगोळा यांचा गैरवापर होवून कोणताही अनुचित 
प्रकार घडू नये, मानवी जिवीत हानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला 
धोका पोहचू नये. सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये, यासाठी 
तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा/ हत्यारांचा / दारुगोळ्यांचा गैरवापर 
होण्याची दाट शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे 
आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , सौरभ राव , जिल्हादंडाधिकारी पुणे या आदेशान्वये 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ चे कलम १४४ मधील प्राप्त अधिकारान्वये 
कोणत्याही व्यक्तीस पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक व पोटनिवडणूक 
असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते निवडणूकांचा निकाल जाहिर होईपर्यंतच्या तारखेपर्यंत स्वत: जवळ 
परवानाप्राप्त अग्नीशस्त्रे/ हत्यारे दारुगोळा बाळगणेस व बरोबर नेणेस 
मनाई करीत आहे. या आदेशातून बंदोबस्तासाठी असणारे अधिकारी / 
कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमणेत 
आलेल्या सुरक्षा कर्मचारी यांना वगळणेत येत आहे . बँका अथवा 
सार्वजनिक संस्था यांनी निवडणूक कालावधीमध्ये त्यांचेकडील हत्यारांचा 
गैरवापर होणार नाही , याची दक्षता घेणेची जबाबदारी बँकेची/ संस्थांची/ 
अधिकाऱ्यांचे वर राहिल. 
___ सदरचा आदेश दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१४ ते निवडणूकांचा निकाल 
जाहिर होण्याच्या तारखेपर्यंत अंमलात राहील. या आदेशाचे उल्लंघन 
करणारी व्यक्ती भा.दं. संहिता कलम १८८ मधील तरतूदीनुसार कारवाईस 
पात्र राहील. 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी शिक्क्यानिशी आज दिनांक २५ 
फेब्रुवारी २०१४ रोजी देणेत आला. 

सौरभ राव, 

जिल्हादंडाधिकारी पुणे . 
पुणे, २५ फेब्रुवारी २०१४ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


